हिंदुस्थानचा अवोचीन इतिहास 
मराठी रियासत 


द्‌ 
छत्रपति रामराजा 


४ निय्राहक माधवराव 
[ स. १७६१-१७५७२ ] 


लेखक 
गोविंद सखाराम सरदेसाई, वी. ए. 


(34%. . च. :)--वमहय>- (: "अल>. (?-ळयातिभ () आळ. आामना& :; "कळ? () आवडत. ९ ) आळ () -आळळ :) डाळ? () अकाव ; अळञळन. 


किंमत हृ, ४-० 


प्रस्तावना 


रियासतींच्या उजळणीची मजल हलके हलके पुढें चालत असलेली पाहून 
मजप्रमार्णेंच वाचकांनाही संतोष वाटेल. माधवराव पेशव्याचा हा भाग प्रथम 
स. १९२५ सालीं म्हणजे जबळ जवळ तीस वषांपूर्वी प्रसिद्ध झाला, तेव्हांपासून 
प्रस्तुतकालपर्यंतच्या दीधे अवधींत इतिहाससंशोधन पुष्कळच वाढलें. नवीन 
साधनेंही विपुल निर्माण झालीं. पेशवे दसर, पददियन कॅलेंडर अश्या मुख्य 
संग्रह्मंखेरीज पुरंदरे, हिंगणे, पेठे, सिंदे, होळकर, वैद्य अशा घराण्यांचीं बहुमोल 
दस्तरे, तशाच भारत इतिहाससंशोधक मंडळाच्या बिबिध माला असे नवीन 
कागद प्रसिद्ध होऊन इतिहासाचा पूर्वीचा विस्तार ब व्याप सर्व बदलून गेला. 
या वाढत्या साधनांची दखल घेऊन पूर्वीर्चि लिखाण दुरुस्त करण्याची तळमळ 
माझ्या अंतःकरणांत सारखी वागत होती. अश्या स्थितींत योगायोगानें श्री० 
वि० सी० चितळे या निष्ठावंत अभ्यासकाचें साह्य मला मिळालें. त्यांच्याशीं 
वारंवार अनेक मुद्द्यांची चर्चा केल्यावर पूर्वीच्या आदृत्तींतील उणीवा तीव्रतेने 
माझ्या नजरेस आल्या. मुख्यतः माधवरावाचचा हा भाग मीं सर्वथा नवीन 
ठिहिळा तो सर्व हस्तलेख चितळे यांनीं काळजीपूर्वक वाचून उपयुक्त फरक 
सुचविले, याबद्दल त्यांचे उपकार मानणें व त्याचप्रमाणे त्यांच्या अकल्पित 
निधनाने होणारे दुःख व्यक्त करणें आज माझें मुख्य कर्तव्य बनळें आहे. 


मराठ्यांच्या इतिहासांत माधवराव पेशव्याचा हा काळ अनेक दृष्टींनी 
उज्ज्वळ ब क्रान्तिकारक गणला जातो. यापूर्वी अनेकांनीं हा विषय हाताळलेला 
आहे. महाराष्ट्रावाहेरही कांहीं अभ्यासकांनी त्यांत लक्ष घातलें आहे. भारतभूमीत 
इंग्रजी सत्तेचा आरंभ या कालांत झाला. झ़ाइव्हनें बंगालची दिवाणी पैदा 
करून देशांत कंपनीचा अंमळ कायम केला. हिंदी राजकारणाचें हें परिवतन 
इतिहासांत महत्त्वाचें होय. अनिल्चंद्र बानर्जी या बंगाळी अभ्यासकांनीं या 
पेशव्याचें विवेचक चरित्र स. १९४३ त इंग्रजींत प्रसिद्ध करून महाराष्ट्रेतरांस 
हा राजकारणी झगडा पटवून दिला. खुद्द मराठींत तर अनेक लहानमोठ्यांनीं 
या पेशव्याचे इतिव्रृत्त आपापल्यापरी वाचकांपुढे ठेवळें होते. तथापि सर्वांगीण 
व अधिकृत असा या कालाचा आढावा अद्यापि निर्माण झालेला नाहीं. 
माधवरावाच्या कारभाराचा काल जरी दहा अकरा वर्षीचा अल्प असला, तरी 


द 


त्यांत हिंदी राजकारणाची महत्त्वाची क्रान्ति अंतर्भूत असल्यामुळें तत्संबंधानें 
देशभर चाललेल्या नानाविध घडामोडी व निरनिराळ्या भाषांत झालेलें त्यांचे 
विवेचन लक्षांत घेऊन या प्रकरणाची सुस्पष्ट व निर्विकार मांडणी अद्यापपावेतों 
झालेली नाहीं. त्यांतून माझ्या पूर्वावृत्तीचे दोष तर माझ्या लक्षांत पूर्णपणें 
वागत होते. मराठे, मुसलमान, इंग्रज, इत्यादि सत्तांचे लहान मोठे हस्तक 
देशभर राजकारणे खेळवीत होते, त्यामुळें या विषयांत भीषण गुंतागुंत निर्माण 
झाली, ती सोडवून सर्व संदर्भ व धागे व्यवस्थित लुळविणें हे काम कोणासही 
बिकट व जिकिरीचे बाटणारें आहे, तें या पुस्तकांत कितपत साधले आहे हें 
वाचकांनी ठरवावें. पूर्वीच्या आदृत्तींतला वायफळ पाल्हाळ गाळून हें विवेचन 
संशोधनदृष्टीनें रेखीव, सुटसुटीत व सुस्पष्ट सांगण्याचा प्रयत्न मीं केला आहे. 
त्यांत रक्‍यतोंबर तत्कालीन साधनांतळे उतारे दाखल करून मौी पूर्वीचे 
वातावरण बाचचकांच्या नजरेत भरेल अदी व्यवस्था स्वीकारली आहे. साधनसंदर्भ 
पादटीपांत विस्ताराने दाखवूनही, संदर्भाचा निर्देरा नाहीं असाही भाग कांहीं 
थोडा नाहीं, पण तो वाचकांस सहज समज्ञेल असा आहे. & 

माझ्या पहिल्या कृतींत इतिहासाचा विषय माधवरावाच्या मृत्यूशीं न 
संपवितां तो सवाईमाधवरावाच्या जन्मापर्येत आणून ठेवला होता, म्हणजे 
जबळजवळ आणखी दोन वर्षांचा काळ एकाच पुस्तकांत समाविष्ट होता. 
अर्थात्‌ नारायणरावाचा बध व तदुत्पन्न बारभाईचें कारस्थान हे महत्त्वाचे 
विषय त्याच खंडांत आठे. पण नवीन आवृत्तींत चरित्रवार मांडणीचा स्वीकार 
मीं केल्यामुळें हें पुस्तक माधवरावाच्या मृत्यूशी पुरें करणें भाग पडलें. अर्थात्‌ 
त्या पुढील दोन वर्षीचा भाग लिहून तयार असूनही तो आतां उत्तर 
बिभागांतच येणें अपरिहार्य आहे. उत्तर विभागाच्या नवीन आवृत्ती केव्हां 
छापल्या जातील ते आतांच सांगवत नाहीं. तेही तीन भाग पुनर्मुद्रणास पात्र 
असून मीं दुरुस्त करून ठेवले आहित. प्रस्तुतच्या महागाईत हें काम माझ्या 
हयातींत सिद्धीस जाते कीं नाहीं याची शंका वाटते. मीं आपल्या डोळ्यांदेखत 
रियासतींचा संपूर्ण संच सुधारून वाचकांस द्यावा अशी विवंचना अहनिरा 
मनांत वागत आहे, याउपर नेमानेम असेल तो खरा. 


गो० स० सरदेसाई 


कामशेत ता? ४ एप्रिल, चेत्र घु*१ स. १९५४. 


0 हटा «6८ /४८७ »९॥. 5 


७ 


अनुक्रमणिका 


., छाप बसली 

. हैदरनायकाशीं संग्राम 

, पेश्ववा व उत्तर हिंद 

, दादाची उद्ेगकारक कहाणी 

, नागपुरकर भोसल्यांना शिकवण 
. माधवराव व राज्यकारभार 

. स्वत्यु व योग्यता कची 


सूची 


षष्ठ 
११ 
षे 
९्द्‌ 
१४१ 
१६७ 
१८९ 
२२८ 
२६३ 


मराठी रियासतींची कालक्रम यादी 


, शहाजी राजे भोसले 
, शककर्ता शिवाजी 

, उग्रप्रकृति संभाजी 

, स्थिरखबुद्धि राजाराम 
, पुण्यश्लोक शाहू 


१, पेशवा बाळाजी विश्वनाथ १७०७- १७२२ 
२. पेशवा बाजीराव १७२०-- १७४० 
३. पेशवा बाळाजीराव : १, १७४०- १७४९ 


, छत्रपति रामराजा 


३, पेशवा बाळाजीराव : २, १७४९- १७६१ 
४, निग्नाहक माधवराव १७६१- १७७२ 


१, काल सरूची - छाप बसली 


मार्च छ 
ऑगस्ट १८ 
फेब्रुवारी १६ 
नोव्हेंबर २९ 
जून २३ 
जुलईे २०९ 
ऑगस्ट २० 
नोव्हेंबर 

डिसेंबर ८ 
क हि 


8) 
जानेवारी ५ 
फेब्रुवारी २१ 


फेब्रुवारी १६ 
फेब्रवारी 


माचे 
जून 
जुलई ६ 
ऑगस्ट 
सेप्टेंबर 


नोव्हंबर ७ 


डा गात 


क़ १ 
डिसेंबर ६ 
त १३ 


निजामअली जन्म 

रघुनाथराव जन्म 

माधवराव जन्म 

फतेसिंग भोसले मृत्यु 

नानासाहेब मृत्यु 

माधवराव पेशवाईची वस्त्र 

निजामअलीची पुण्यावर चाल 

पेशव्याची निजामावर चाल 

टोक्‍्याचा विध्वंस निजामअलीनें 

निजामअलीचा मुक्काम चासेवर 

ताराबाईचा मृत्यु साताऱ्यास 

श्रीगां्याची खणती 

उरळीवर निजामाचा तह 

सखारामबापू कारभारांतून कमी 

त्रिंबकराव पेठे दाखल 

रघुनाथरावाचा पुत्र भास्करराव जन्म 

पेशव्याची कर्नाटकस्वारी, मिरजचा कबजा 
पटवधेनांस 

मल्हारराव होळकर वाफगांवास दाखल 

पुण्यांत मुत्सह्यांच्या वाटाघाटी 

सलाबतजंग पदच्युत 

दादाचें पलायन वडगांवास 

चुलते-पुतण्यांचें युद्ध सुरू 

घोडनदीची लढाई 

आळेगांवची लढाई, पेशव्याची शरणागति. 

आळेगांवीं निजाम-दादा भेट व तह 

दादाचें प्रयाण साताऱ्यास 

दादापुत्न भास्करराव प्रतिनिधि 


2१% 


छाप बसली 


डिसेंबर २४ जमखिंडोची लढाई गोपाळराव पराभूत 
र २९ मिरजेस दादाचा वेढा 
फेब्रुवारी २ मिरज काबीज दादाकडून 
९ निजाम-जानोजी भेट साठचाळिशीचा तह, 
पेशवा-निजाम युद्ध 
मार्च ७ : पेशव्याचा हल्ला औरंगावादेवर, 
दादाचे खुनाचा प्रसत्न 
एब्रिल-मे ळूट व जाळपोळ पुण्याची निजामाकडून , 
हैदराबादची पेठाव्यांकडून 
एप्रिकळ ११ निजाम - जानोजी - गमाजी करार 
ऑगस्ट १० राक्षसभुवनची लढाई, निजामाचा संहार 
४9, १२ जानोजी भोसले याची पेशव्याशीं भेट 
सेप्टे* ५ पेशव्याची चढाई ओरंगाबादवर 
क १९ सलाबतजंगाचा वध 
» २५ ओरंगाबादचा तह, पेशव्याचा कारभार सुरू 
ऑक्टो १६ पेशव्याची विजयादशमी गोदावरीवर 
पूर्वीच्या सरदारांची पदें, प्रतिनिधि, 
होळकर, फडणीस इत्यादि बहाल 


004 


निम्राहक माधवरावः 


वन * क 
छाप बसली 


१. वस्त्रप्रहण. २. दादाची निजामावर कृपा. ३. आपसांतील युद्ध. 
४. तीत कृतकर्मे, ५. युद्दाचा धुमाकूळ. ६. राक्षसभुवनाचा तडाखा. 

१. वस्त्रत्रहहवण --ता० २३ जून १७६१ रोजीं पेशवा नानासाहेव पर्वतीवर 
मरण पावला. त्याचा मृत्यु थोडा बहुत अपेक्षित असल्यामुळें एकाएकीं घाला 
पडावा तसा प्रकार झाला नाहीं. त्यावेळीं पेशव्याच्या कुटुंबांत रघुनाथराव दादा 
हाच एक केळेला पुरुष असून बडीलकीच्या नात्यानें राज्याचा भार अंगावर 
घेऊन मराठ्यांचे नांव उज्ज्वल राखण्याची तयारी व तत्संबंधाची जवाबदारी 
आतां त्याच्यावर होती. बायकांत बडील गोपिकाबाई, दादापेक्षां निदान दहा 
बर्षीनीं मोठी, मानी व करारी स्वभावाची होती. पण या दोघांचे विचारप्रवाह 
भिन्न दिशांनीं वाहूं लागले. दादा चलचित्त होता. सर्वोरचें म्हणणें ऐकून व 
सल्लागारांची लायकी ओळखून स्वतःचें निश्चित मत बनविण्याची ताकद त्याच्या 
अंगीं नसल्यामुळें त्यास नेहमीं दुसऱ्याच्या तंत्राने चालावें लागे. शिवाय आपण 
मोठे कर्तवगार अक्षी त्याला फार घमेंड होती. म्हणून नानासाहेबाच्या मृत्यूनंतर 
सर्व कारभार आपल्या हातीं ठेवावा, आपण पेशवा व्हावें असें त्यास वाटू 
लागलें. माधवराव लहान, त्याला काय समजतें या विचाराने, आलेल्या संधीचा 
उपयोग करून पेशवाई पद ध्यावें आणि पानिपतचे अपयद धुऊन काढण्या- 
साठीं लगोलग उत्तरेंत जावें असा विचार दादाने ठरविला. तदनुसार त्याने 

६ सत्ताधारी पुरुषांस कतृंत्वदर्शक विशेषण लावण्याची प्रथा इतिहासांत असून तसा प्रयत्न 
मी करीत आलो आहें. आद्य योजक बाळाजी विश्वनाथ, वीर्यशाली बाजीराव, अष्टपेलू अथवा 
चतुरस्न नानासाहेब हीं नांवें रूढ होण्यासारखी आहेत. माधवरावास कर्दनकाळ, रुद्रावतार, 
जहाल अशीं कित्येक नांवें पूर्वीच्या कागदांत लावलेली आढळतात, पण त्यांत त्या पेशव्याचे 
समग्र जीवन व्यक्त होत नाहीं. त्यांतल्या त्यांत निमाहक शब्द मला युक्त वाटतो. विद्यार्थ्यानी 
हा प्रवात स्वीकारल[ पाहिजे, 


१२ छाप बसली 


बादशहा व झुजाउद्दोला यांस पत्रे लिहून गोपाळराव वव्यांचे मार्फत उत्तरेचे 
संधान चालू केलें. पण पुण्यास जवळच्या एकाही व्यक्तीला दादाचा हा 
मनोदय योग्य वाटला नाहीं. माधवरावारचें वय लहान सोळा वषार्चे असले 
तरी नानासाहेबाच्या वेशाकडेच पेशवाई चालावी असा आराय सर्व जाणत्या 
माणसांचा व्यक्त झाला. एकानेही दादाच्या विचाराला अनुकूलता दर्शविली 
नाहीं. यामुळें प्रथमच दादाची नाउमेद झाली. गोपिकाबाईत लोक भिऊन 
असत. तिचा विचार माधवरावास वसत्रे देऊन दादांनीं त्याचें साह्य करावे 
असा होता, तोच सरवोस पसंत पडला. पानिपतचे अरिष्ट दादाच्या अव्यवस्थेमुळें 
उद्भवले, त्यांत भाऊसाहेबानची कसूर नव्हती असा सामान्य ग्रह प्रचलित होता. 
अर्थात्‌ वस्त्रांच्या बाबतींत माघधवरावाला उघड विरोध करण्याचे धाडस 
दादास झालें नाहीं. माधवरावासच पेशवाईची वस्त्रे देण्याचा निश्चय झाल्यावर 
अशोचनिद्रत्ति होतांच वस्त्रांच्या व्यवस्थेसाठी मंडळी पुण्याहून साताऱ्यास 
रवाना झाली. त्यांनीं सर्व सिद्धता केल्यावर माधवरावानें एकट्यानेच जाऊन 
वर्तन घ्याबी असा पहिला विचार होता तो बदलून दादानेंही बरोबर जावे 
असं ठरलें. तदनुसार दोघेही साताऱ्यास गेळे. ताराबाईच्या संमतीने 
समराजाकडून सोमवार आषाढ व० ३, ता. २० जुलई १७६१ रोजीं माधब- 
रावास वस्त्रे मिळालीं. बरोबर दादारिवाय सखाराम बापू, आबा पुरंदरे, नाना 
फडणीस, त्रिंबकराव पेठे अशी मंडळी असून त्याच वेळीं आबास मुतालकीचीं 
ब बापूस दिवाणगिरीचीं वस्त्रे देण्यांत आलीं. “ दरबारीं कारभारी सखारामपंत 
ब बाबूराव फडणीस असून उभयतांचे एकचित्त आहे. सखारामपंत करार 
म्हणतात, दादा द्यावे म्हणतात. ” वस्त्रांचा हा विधि साताऱ्यास पार पडल्यावर 
मंडळी पुण्यास आली. रामराजा ताराबाईच्या अटकेत होता, त्यास स्वतंत्र 
करून कऱ्हाड-वाई प्रांताचा कारभार द्यावा असे विचार चाळू होते. परंतु 
ताराबाईनें ही गोष्ट घडड दिली नाहीं. पुढें ता १० डिसेंबर १७६१ रोजीं 
तिचे देहावसान 8 झालें. 


पुण्यास आल्यावर दादार्‍चा नूर पालटला. माधवरावास आपले छायेत ठेवून 
आपणच कारभार करावा, त्यास बोलूं देऊं नये, अशा डोलानें त्याने बंदोबस्त 


अका, सं. प. या. १९३- १९४. 
६ रा० खं. १२८९, २९२, २९४; का. सं. प. या. ४८९, 


सर्वानी एकचित्त असावें" १३. 


७ 


चालविला. परंतु रावसाहेब याप्रमाणे राहतील हें न घडे. याच कारणास्तव 
सुरवातीपासून कारभारांत तेढ उत्पन्न झाली. पानिपतचे अरिष्ट व नानासाहेबाचा 
मृत्यु या दोन बनावांनीं राष्ट्रास चेव आला होता. पूर्वी संभाजीच्या वधानें जसें 
राष्ट्रास नवीन पाणी चढले, तसाच कांहींसा प्रकार यावेळीं झाला. सर्वोनीं एक- 
चित्ताने वागून झालेल्या चुका दुरुस्त करून तीन पिढ्यांचा राज्याचा उद्योग 
पुरा करावा अशी उत्सुकता आंत बाहेर फैलावली होती. “ आजवर करामत 
केली त्याचें नवल नाहीं, आतां मोडली बाजू सांवरली, तरच कर्तृत्व सर्वोच. 
गड किल्ले मजबुदीनें राखावे, पुण्याची खबरदारी करावी, आळस न करावा, 
सर्व मंडळी शहाणे आहेत तितकयांनीं लोम धरूं नये, सर्वोनीं मिळोन एकचित्त 
असावें, ” असा उपदेश गोविंद हरीच्या पत्रांत आढळतो. नाना पुरेंदेरे अनुभवी 
मनुष्य पानिपतावरून आलेला म्हणाला, 8 “ खावंदांचे दोलतीस घट किती 
बसली हें ध्यानांत आहेच, त्यास इतक्या गोष्टी व्हाव्या, दौलतीचा बंदोबस्त 
व्हावा, गेली काबू सावरावी या गोष्टीवर चित्त कायम राहून डौल धरावा. ” 
परंतु हा सर्व उपदेश फुकट गेला. लहानमोठ्यांना जररबेत वागवून राष्ट्रकार्य 
करण्याची पूर्वजांची हातोटी दादास नव्हती, त्यामुळें गोंधळ व बेदिली उत्पन्न 
झाली. माधवराव लहान त्यास दाबांत ठेवून आपण सत्ता गाजवू ही त्याची 
ईर्षा. गोपिकाबाई व माधवराव दोघेंदही तडफदार, तसेच त्यांचे अनेक होतकरू 
सल्लागार उत्तरोत्तर नाखूष झाले. कारभारांतला एकसूत्रीपणा बिघडला, 
कारभार करूं लागतांच दादाचा पूर्व स्वभाव बाहेर स्पष्ट दिसूं लागला. दोन 
तीन महिन्यांतच बाचाबाची सुरू झाली. दादाला हा प्रकार दिसला. विरोधकांनी 
परिस्थितीची जाणीव ठेवून ताणून धरण्याचा मोह आवरला. एकूण एक 
कारभारी व सरदार यांचें लक्ष माधवराव व गोपिकाबाई यांजकडे असल्यामुळें 
दादास दुटप्पी वर्तन ठेवून वरबर सर्वोस खूष ठेवावें लागे. यामुळें उघड दोन 
पक्ष उपस्थित झाले. 


यावेळीं मराठी राज्याची परिस्थिति संकटमय होती. खजिन्यांत पैसा नव्हता. 
चहूंकडे रात्र उठलेले, पूवीची अनुभवी माणसे गारद झालेलीं, अश्या 
अडचणींत राज्याचा निभाव लागणे कठिण झालें. पुण्याचा गोंधळ बाहेर 
जाहीर होण्यास उद्यीर काय! तेथील खडा न खडा बातमी शेजारच्या 


$ ख. १३२३; ऐ, प, १००, 


१2 छाप बसली 


निजामास व म्हैसूरच्या हेदरअलीस लगोलग कळून त्यांनीं त्याचा पूण फायदा 
घेण्याचा निश्चय ठरविला. निजामाच्या मनांत उदगीरचा प्रसंग डाचत असून 
त्याची पूर्ण भरपाई करून घेण्याची ही संधि त्याला प्राप्त झाली ती तो काय 
म्हणून सोडील? पुण्याचे घोटाळे कानांवर जातांच त्यानें उघड चढाई आरंमिली. 

२. दादाची निजामावर कृपा -- निजामास हलका करणें हे मराठशाहीचें 
आद्य कर्तव्य असून बाळाजी विश्वनाथापासून उदगीरपावेतो एक एक मजल 
कशी गांठलळी तो प्रकार जाहीर होता. उदगीरच्या तहांत भाऊसाहेवानें 
निजामाचा साठ लक्षांचा प्रदेश हासडला, पण त्याजवर पूर्ण ताबा बसविण्याचे 
काम अपूर्णच राहिलें. नानासाहेबानें तो उद्योग चालविला असतांच त्याला 
मृत्यूने गांठठें. नवीन मिळालेला बराचसा मुळूख रायचूर दुआबांत कृष्णा- 
भीमांच्या चिमट्यांत होता, त्यास पंचमहाळ ही संज्ञा होती. हा प्रदेश 
अक्कलकोटकर भोसल्यांच्या जागिरींत मोडत होता. अक्कलकोटचा संस्थापक 
शाहूचा मानीव पुत्र फत्तेसिंग भोसले या प्रदेशाचा मालक ता० २० नोव्हेंबर 
स. १७६० रोजीं मरण पावला, तेव्हां त्याचा पुत्र शाहाजी संस्थानचा मालक 
बनला. त्याचे साह्य बारामतीकर बाबूजी नाईक करीत असे. पण त्याच्या हातून 
कारभार रेटेना म्हणून नानासाहेबानें नीलकेठराव पटवर्धनास हुजूरचीं पथके 
देऊन वंदोबस्तास पाठविलें. सदाशिवराव पानिपतावर गेला त्याच वेळीं 
नीलकंठराव निजामावर जाऊन त्यानें तो प्रदेश रगडीत आणिला. त्याला 
अडविण्यासाठी सलाबतजंग, बसालतजंग ब निजामअली हे त्रिवर्ग बंधु 
कलबुर्ग्यांचे बाजूस एकजुटीनें चाळून गेले. यावेळीं निजामाची जूट मोठी होती. 
मद्रासकर इंग्रज, मुरारराव घोरपडे, हणमंतराव निंबाळकर, कर्नूळ, कडाप्पा, 
सावनूरचे नबाब या सर्वोशीं संघाने बांधून निजामाने मराठ्यांशी चढाई 
आरंभिली. कित्येकांस त्यानें नवीन प्रदेश दिळे. स. १७६० च्या अखेरीस 
मराठे पानपतावर झगडत असतां मराठे निजामांचा हा झगडा चाळू होऊन 
खुद्द रघुनाथरावही पटवधना'चे मदतीस नांदेडावरून मेदकपावेतों चाळून गेला. 
बरोबर पंचवीस हजार फोज होती. * 

पेशव्याच्या मुख्य फौजा उत्तेरत गेल्या आणि दक्षिण उघडी पडली, हा 
प्रकार सुधारण्याकरितां नानासाहेबानें पटवर्धन मंडळीस हातांशीं घेऊन त्यांस 


" ख. १. २६, २८ २२: पे दा सण 


स्व मदार चिरंजीवांवर' 2१५ 


मोठ्या तैनाता देऊन गौरवाने वाढविलें. गोविंद हरि हा त्यांचा पुरुष शूर ब 
महत्त्वाकांक्षी असून चहूंकडचीं सूर्जे धिटाईनें चाळवीत होता. त्याचा पुत्र 
गोपाळराव तरुणबांड तशाच बेडरवृत्तीचा असून त्याजवर गोपिकाबाईची मर्जी 
विदोप होती. नानासाहेब ब भाऊसांहेब उत्तरेत होते त्या अव'धींत रघुनाथराव 
दादाचें प्रस्थ पुण्यास वाढलें. त्याचा सल़ागार सखाराम बापू अंतस्थ 
कारस्थानांत चतुर गणला जात असे. निजामाची वरील चढाई पाहून बापूनें 
त्याची समजूत काढण्याचा प्रयत्न सुरू केला तो पटव्धनांना मानवला नाहीं. 
दादा फौज घेऊन निजामावर गेला तेव्हां त्यांने पटवर्धनांचा पाठपुरावा केला 
नाहीं. नानासाहेबाच्या अंतसमयीं तो आपळें काम टाकून परत आला. पटवर्धन 
उघडे पडले. निजामाचा सरदार लाला ब्रिजलाल यानं पंचमहालचचा प्रदेश 
काबीज करून अक्कलकोटच्या मुलखावर चाळ केली आणि पेदाव्याचा 
नळदुर्ग किल्ला घेतला. खुद्द निजामअली गाडदी व तोफखाना बरोबर घेऊन 
सोलापूरच्या रोखानें चाळून आला. जुलईत इकडे माधवरावास वस्त्रे मिळतात 
तों निजामाने पंधरा हजार सैन्यानिशी बेदर गांठळें. त्यांने रामचंद्र जाधवार्‍ची 
समजूत काढून त्यास दहा हजार फौज ठेवण्याची सोय करून दिली. पुढें 
माधवराव व दादा साताऱ्याहून पुण्यास येतांच निजामावर मोहीम करण्यासाठीं 
त्यांनीं फौजा जमविण्यास सुरुवात केळी. ठिकठिकाणच्या सरदारांस फोज ब 
पैसा घेऊन सामील होण्याचे हुकूम काढले. अशी तयारी करून ते दोघे 
निजामाबर चाल करण्यासाठीं २० ऑगस्टला डेरेदाखल झाले. सर्व जमवाजमव 
होऊन हालचाली सुरू होण्यास ऑक्टोबर महिना आला. सत्तर हजारपावेतों 
जमाव जमला. तरी मल्हारराव होळकर व जानोजी भोसले यावयाचेच होते. 


या संकट समयीं दादा आपलेकडून मोठा आवेश दाखवीत होता. ता० २९ 
ऑक्टोबर स. १७६१ रोजीं तो गोपिकाबाईस लिहितो, “ आम्हीं ती० 
नानासाहेब व भाऊसाहेब यांचे शागीद आहों. लागभाग पाहूनच करणें ते 
कारेतां. उतावीळ करीत नाहीं. माधरावास मर्योदेविपयीं शिकवीत जावें ऐशास, 
ते तीर्थरूपांचे पुच आहेत, शिकवावे लागत नाहीं. तथापे सांगत जाऊं. 
मोगलार्‍ची गांठ पंधरा दिवशीं पडेल दिसते. सर्व मदार चिरंजीबांवर आहे. 
उतावळी करूं लागतील त्यावेळेस आम्हीं सांगूं त॑ ऐकावे लागेल. त्याविशीं 
वडिलांनी त्यांस वारंवार लिहावे. वरकड कारभार आमचे आज्ञेप्रमाणे करीत 


१ छाप बसली 


आहित. पेंच नाहीं. गानिमी तऱ्हेने मोगलळास झुंजवून दोन महिन्यांत तो दमेळ. 
आमची फोज जमा झाल्यावर मग पोषमाघमासीं थोरली लढाई व्हावी असें 
योजिले आहे. गडबडीमुळें चार किले गेळे तरी चिंता नाहीं. लोकांचे मतें 
दौलत सावरणार नाहीं म्हणोन रात्रूनें चहूंकडे लबाड्या केल्या. परंतु अद्य 
गडबडीवर जाऊं नये. एक मोगलाचें पारिपत्य जहालें न्हणजे चार आभाळें 
उठलीं आहेत तीं विरतील, होणें जाणें ईश्वराधीन. आमचे स्वाधीन काय आहे! 
प्रपंच असत्य आहे. तथापे मनापासून क॒पादृष्टीने इकडे पाहिल्यास आमचा 
जयच आहे. वरडिलांस सुचेल तें लिहीत जावें. ” & या पत्रांत दादाचा अहंकार 
स्पष्ट दिसतो. 

यावर गोपिकावबाईनें दादास सुचविले, “ प्रसंग कठिण दिसतो तर मोगलाशीं 
तह करून मोकळे व्हावे. ” दादाने हें मान्य केळें नाहीं. त्यानें प्रत्युत्तरीं तिला 
कळविलें, “ हे गोष्ट कदापि व्हावयाची नाहीं, दबून सठूख केला कीं ते 
वरसास बोकांडीं बसतील. यास्तव फिरून लबाडी न करी असे शासन केलें 
पाहिजे. वडिलीं दम न सोडावा. या मुलासाठीं इतकें करितों. मळा शहाणपण 
आहे तितकें खर्च करितों. मेहेनत, शिपाइगिरी तजविजीनें होईल तै करितों. ” 
या त्याच्या लिहिण्यांत भावी कलहाची छटा उमटलेली दिसते. प्रपंच असत्य, 
होणें जाणें ईश्वराधीन हा वेदान्त राज्यकारभारास अनुचित होग्र. एवढें 
करूनही उरुळीवर निजाम वठणीस आला असतां त्याला दादानें कसे वागविले 
तेंद्दी पुढें दिसेल. 

पेशव्याने फौजा गोळा केल्या, मराठे आपल्यावर चाळून येतात ही कल्पना 
निजामास होती. सुमारें साठ हजार फौजा जमवून तोही पुण्याच्या रोखानें चाळून 
आला. ठिकठिकाणीं चकमकी झडू लागल्या. “ नोव्हेंबरांत तो औरंगाबांदेस 
येऊन सडा झाला, आणि लगे'व परत टोक्यावर दाखल झाला. श्रीस भम केलें, 
देंबालय आदि करून गाव सर्व जाळिला. ब्राह्मणांस उपद्रव केला. याप्रमाणें 
हिंदुधर्मावर यांनीं बदनजर ठेविली आहे. कौळ देऊन विश्वासघात केला. 
याचप्रमाणें प्रवरासंगम व कायगाव टोकें या पवित्र क्षेत्रांचा विध्वंस करून 
औरंगजेबाबर मात केली. ”1 या कृत्यांनी महाराष्ट्रांत एकंदर गहजब उडवून 
दिला. उदाजी चव्हाण, रामचंद्र जाधव वगैरे निजामाचे सरदार नाराज झाले. 


& ऐ. टि. २. १८ ले. ३. 1 पे. द. ३८, ३०, ३२, ३८, ४७; ख. १, ४४, ५२. 


ऐवज मिळाला नाहीं १७ 


धन्यास सोडून ते पेशव्यास मिळण्याच्या गोष्टी बोळूं लागळे. “ रामचंद्र जाघव 
रुसून मोगलांकडून इकडे आले त्यांस सेनापति द्यावी हा करार करून आपल्या 
बाजूस मिळवून घेतलें.” त्याजबरोबर निजामाचा भाऊ मोगल अली हाही येऊन 
मिळाला. या वनावार्ने निजामाची वाजू फारच हलकी झाली. तरी निजामाने 
पुण्यावरचा रोख धरून पुढें चाळ केली. पुण्याचे लोक घावरून गेले. त्यांनीं 
सिंहगड, पुरंदर, लोहगड, राजमाची अक्या किल्ल्यांचा आश्रय केला. पेशव्यांचा 
जवाहीरखाना ब खजिना पुरंदरास गेला. जामदारखाना व सिठेखाना 
झाडियानिशीं सिंहृगडास रवाना केला. दादाने किलछ॒यांचचे रखवालीच्या ताकिदी 
चहूंकडे पाठविल्या. उभय पक्षांचे कासीद व बातमीदार पकडले जाऊं लागले. 


ता. ८ डिसेंबरला मोगल चासेवर येऊन राहिला. जुनरपासून अहमदनगर 
पावेतो मोठी धामधूम उडाली. ता. १४ डिसेंबरला निजामाने एकाएकीं 
श्रीगोंगयावर चाल केली. सिंद्यांचे हवेलींत भूमिगत द्रव्य सांपडेल या समजुतीने 
बेलदारांकडून सर्व हवेली व गुसत भाग खणून काढले. एक दोन भांड्यांची पेवें 
मात्र सांपडली, ऐवज कांहीं मिळाला नाहीं. या कामीं निजामअली व 
सलाबतजंग यांजवरोबर विनायकदास, मुरादखान वगेरे प्रमुख होते. वाड्यांत 
भरपूर द्रव्य मिळेल अशी वातमी त्यांस तेथील काजीनें दिली होती. तेथून पुढे 
मोगल मराठे झगडत लोणी उरुळी पावेतो आळे. वाटेंत लहान मोठे संग्राम 
होतच होते. त्यांनीं पाटस जाळले. उरुळीस निजामाचे सहा मुक्काम झाले. 
एकदम चढाई करून मोगल साफ बुडवावा असा आवेद समस्त मराठे 
सरदारांस चढला असतां दादाने काल हरण करून अंतस्थें सल्या'चा संदर्भ 
लाविला. मोगलावर कृपावंत झाले. सठूख झाल्याचें दादाने एकदम जाहीर केलें. 
नबावाचे चित्तांत आलें कीं हे उमदी गोड सांगतात. त्यासाठीं निजामाकडून 
बोलणें करण्यास मुरादखान, हणमंतराव व आनंदराव निंबाळकर हे दादांस 
भेटले. ता. ५ जानेवारी स. १७६२ रोजीं पेशवा लिहितो, “ निजामलीशीं 
लढाई असतां जेर होऊन त्यांनीं सल्याचा संदर्भ लाविला. मोगलअली व 
रामचंद्र जाधब फूटोन आले. चाळीस लक्षांचा मुळूख निजामापासून घेऊन 
सल्ला केलां. ” 8 


$ पे. द. २०: १२८; रा, खे. १०.२; ऐ. प. १०३ यांत भरपूर तपशील पहावा. 


श्ट छाप बसली 


निजामास साफ बुडविण्याची संधि चाळून आली असतां दादाने दा जो 
राष्ट्वात केला, त्याजवद्दल सर्व प्रमुख मंडळीस मोठा संताप आला. गोपाळरांव, 
त्रिंबकराव, बाबूजी नाईक, जानोजी भोसले ब खुद्द माधवराव यांचा विचार 
निजामास पूर्णपणें जिकून घ्यावें असा असतां दादाने हा जो अवसानघात 
केला, तेणें करून कारभारांत लगेच दुही उत्पन्न झाली. उभयतां श्रीमंतांची 
चित्तशुद्धि बिघडली. देशस्थ कोंकणस्थ असे पक्ष निर्माण झाले. दरबार नासला 
असा भाव प्रगट झाला. सखाराम बापू दादाचा मुख्य सल्लागार असून मागें 
पुढें त्यास पेशवाई मिळविण्यांत निजामाचे साह्य उपयोगी पडावें म्हणून 
त्याचा पेंच यांनीं निवारण केला अशी उघड चर्चा सुरू झाली. 


सलाबतजंगाचा नेभळा कारभार तिखट वृत्तीच्या निजामअलीस कधींच 
मानवला नाहीं. मराठ्यांशीं नमून न वागतां त्यांचा उच्छेदच करावा हें निजाम- 
अर्लाचें धोरण सिंदरबेडच्या प्रसंगापासून व्यक्त होत आलें होतें. या बाबतींत 
त्याचा सूत्रचालक विठ्ठलसुंदर हा महाखटपटी व मराठ्यांचा देष्टा होता. 
नानासाहेबाने सलाबतजंग व त्याचे दरबारी यांस सांभाळून आपली छाप 
कायम ठेबिली. पुढें उत्तरोत्तर निजामशाहींत सटलाबतजग मावळत जाऊन 
निजामअली प्रमुख बनला. “ छ १३ जिल्हेज म्हणजे ता. ६ जुले स. १७६२ 
रोजीं सलाबतजंग व निजामअली यांच्या भेटी बंदेनवाज पीरा'चे दग्योत 
झाल्या. रापथक्रिया जाली. सलाबतजंगांनीं सरदारीनें राहावे. कारभार सर्व 
निजाम अलीखानांनीं करावा. सलाबतजंगांनीं कोणे गोष्टींची तफावत करूं नये व 
त्याच्या मानमहत्त्वांत अंतर करूं नये ऐसा करार जाला. त्याउपरी निजाम 
अलीखान सलाबतजंगाचे डेऱ्यास गेले. सलाबतजंग, त्यांची मातुश्री व निजाम 
अलीखान या तिघांचें खलबत जालें. तेथेंही मागती परस्पेर दापथ झाली. उपरांतिक 
छ॒ १९ जिल्हेजीं सलाबतजंगाचेथें दरबार झाला. निजाम अलीखानास 
कूलकारभाराचीं वस्त्रें दिलीं. शशेरपेंच आपले हातीं बांधला. मोहोर त्याचे स्वाधीन 
केली. सर्व राज्यकारभाराचा बंदोबस्त त्यांनीं करावा. अखत्यार सर्व निजाम- 
अलीचा. ते करतील, तें करूत. आपण भोजन करून समागमें असांवे हा प्रकार 
जाहला. ” यानंतर विठ्ठलसुंदर यांस राजा प्रतापबंत किताब व दिवाणगिरी 
देण्यांत आली. पुढें आणखी एक वर्षानें ता. १९ सेप्टेवर १७६३ रोजीं 
निजामअलीनें सलाबतजंगाचा शिरच्छेद केला त्याचा प्रकार असा. “ छ २८ 


रोज रोज नवीन अनुभव १९, 


रोजीं अलाउदोळा याचा काळ जाला. अलाउद्दोला म्हणजे सयफजंग यांचे 
सापत्न बंधु. पेशजी यांचे हाते सलाबतजंग यांचा व'॑घ करविला, त्यास त्या 
दिवसापासून दौला मजकूर यांस भ्रमही होता, व हरवख्त सलाबतजंग यांची 
तसवीर दृष्टिसमोर उभी राहत होती कीं मजला निरपराधें कां मारिळें. त्याजमुळें 
चैन पडत नव्हतें व रक्तपितीही जाली होती, येलगंदळचे किललेदारीचें काम 
मशारानिल्हेकडे होतं. त्याशिवाय पंनास हजारांची जागीर होती. मृत्यु पावले 
तेच दिवशीं जागीर व किल्ल्यास जती गेळी. ? 8 सलावतजंगार्‍ा हा शोचनीय 
अंत मुस्टीम अत्याचारांत ठळक भर घालतो. सारांश निजामअली अधिकारावर 
आल्यामुळें आतां मराठे -निजाम व्यवहार विघडले. 

निजामाचे प्रकरण व कारभारांतीळ भानगडी यांजमुळें वस्त्र घेतल्यापासून 
माधवरावास रोजरोज नवीन अनुभव येऊं लागला. तेणेकरून गोंधळून 
जाण्याऐवजीं स्वतः प्रत्येक बावतीचा तपास करून आपल्या मनास पटेल तेंच 
अमलांत आणण्याचा उपक्रम त्यांने आरंमिला. यामुळें त्याच्या अंगचे खरें 
तेज क्षणोक्षणी प्रगट होऊं लागलें. हा धनी दुसऱ्याच्या शिकवणीनें चालणारा 
नव्हे, स्वतंत्र बाण्याचा आहे अशी सर्वोना खात्री पटत चालली. निजामास साफ 
बुडविळें नाहीं याची चचा सुरू होऊन दादा व सखारामबापू अंतस्थ मतलवानें 
वागतात असे उघड आरोप चाळू झालि. होतां होतां होळकरांचा गंगोबा तात्या 
चंद्रचूड, चिंतो विठ्ठल रायरीकर, तुकोजी होळकर, मानाजी सिंदे, सदाशिव 
रामचंद्र, दमाजी गायकवाड अशी प्रमुख मंडळी यांचा एक पक्ष दादासाहेबांचा 
म्हणून बनला, आणि त्यास निजाम, हैदर, इंग्रज अद्या परस्थांचा पाठिंबा 
दादाने मिळविला. उरुळीपासून ही दुही प्रगट झाली. निजामास साफ बुडवावा, 
पुनः पुनः ही ब्याद पाठीवर नको, निजामास दक्षिणेतून उडवून दिला कीं 
उत्तरेतील कार्यमाग सुलभ होईल अशी त्यावेळीं राष्ट्रीय भावना उत्पन्न झाली. 
दादास ही संधि सोन्यासारखी आली होती, ती त्याने पोकळ स्वार्थांचे पायीं 
वायां घालविली. लोकसंग्रह करून पुढारीपण गाजविण्याचें चातुर्य त्याला 
नव्हते. माधवरावास वरचढ होऊं द्यावयाचें नाहीं हा क्षुद्र मतलब दादाचे 
पोटांत संदेब कायम होता. या त्याच्या वृत्तीमुळे माधवरावाचे उद्योगास 
अपरिमित विश्न उत्पन झाले. 

$ पे. द. २८-६४, ७३, ११८; भा. व. श. ; सैयर मुताखरीन, मिछ इत्यादि यथांत 
सलावतजंगाचे वधाचा वृत्तान्त आहि 


२० छाप बसली 


४. आपसांतील युद्ध --उरुळीच्या तहानें निजामाची चढाई थांबली 
तरी पुण्याच्या कारभारांत धुमतत असलेला चुलते-पुतण्यांचा कलहाभ़ि जोरानें 
उसळूं लागला. निजाम परत फिरतो न फिरतो तांच सखारामवापूर्ने कारभारांतून 
आपले अंग काढून घेतलें. ते कारभार बरोबर करीत नाहींत अशी उघड चर्चा 
बाहेर चाळली ती बापूस दुःसह वाटली. इकडे त्याच वेळीं दादाही बेचैन 
बनला. आपण पुढे कारभारांत मन न घालतां खानसंध्या व देवताचन करणार 
असा विचार त्यांने जाहीर केला. ता० ६ जानेवारी १७६२ रोजीं 
माधवराव मातुश्रीस लिहितो, “ ती. दादासाहेबांचे विचारें खानसंध्या करावी, 
मेहनत होत नाहीं असें मनःपूर्वक आहे. सखारामपंतानेंही अंग काढून घेतलें 
आहे. कारभार करीत नाहीं म्हणतात. पण अंतःकरणापासून नाहीं. सारे 
कोांकणस्थ एकीकडे होऊन फशीं पाडतील यास्तव अंगानिराळें टाकतात. 
आम्हांस वडिलीं आज्ञा केली कीं बाबूराव फडणिसावर अखत्यारी देऊन ते व 
तुम्ही कारभार करणें. यावर आम्हीं उत्तर केले, आपण वडील, कारभारांतून 
अंग न काढावें. दोन तीन वर्षे कारभार करावा, पुढें आम्ही ओझें घ्यावया जोगे 
झाल्यावर जशी आज्ञा कराल तशी वर्तणूक करूं. परंतु अद्याप ठराव 
जाला नाहीं. ” $ 


माधवरावाच्या या पत्रांत त्या परिस्थितीचे स्पष्ट चित्र कळून येतें. बापूस 
कारभार नको अशांतला भाग नव्हता. पण त्याचा समज होता कीं पेशवा लहान, 
त्याजवळ आपल्यासारखी अनुभवी माणसे नाहींत, आपल्याशिवाय त्याचे 
अडेल. त्याला असेही कळून चुकलें कीं पेरावा लहान असला तरी तो दुसऱ्याच्या 
तंत्राने चालणारा नसून स्वतंत्रवृत्तीचा आहे, सबब आपण मुद्दाम थोडेसें ओढून 
घरून वागावें म्हणजे झकत तो आपलीं आर्जबें करील. असा हा धूर्तपणाचा 
डाव सखारामबापू्ने आरंमिला. शिवाय दादालाही त्याने तशीच सला देऊन 
त्याजकडून स्नानसंध्येची सबब व्यक्त करविली. त्यावरून माधवरावानें पडतें 
घेऊन दोघांसही कारभार न सोडण्याचचा आग्रह चालविला. ते ऐकेनात तेव्हां 
अन्य व्यवस्था करणें पेशव्यास भाग पडलें. या भानगडींत मुख्यतः चार 
व्यक्तींचा संबंध आला. माधवराव व दादा हे दोन मुख्य ब त्यांना अंतस्थ 
पाठिंबा देणारे गोपिकाबाई व सखारामबापू . माधवराव बुद्धिमान, मानी व 


$ इ० ६२; ख. १"५४. 


दिखाऊ वैताग -३4 


वेजस्वी, वय लहान म्हणून आपुलकीच्या भावनेनं तो मातुश्रीस विचारून वागे, 
गेपिकाबाई अनुभवी, विचारी ब करारी होती. नवऱ्याने तिचा हट्ट कधीं चाळू 
दिला नाहीं, कीं राज्याचे बाबतींत तिला कधीं विन्चारळेंही नाहीं. आतां 
माध्रवराव लहान त्याचा जम बसवून द्यावा ही तिला होस, रघुनाथरावाच्या 
चंचळ व स्वाथी स्वभावाला ती पूर्ण ओळखून होती. त्यांचें कांहीं चाळू द्यावयाचें 
नाहीं असा प्रयत्न आरंभून तिनें आपल्याला अनुकूल पडणाऱ्या व्यक्तींना 
जवळ केलें. पुत्रानें आपल्या पसंतीचीं माणसें हाताखालीं घेऊन रगडून कारभार 
चवाळबावा अशी खटपट तिनें चालविली. माधवरावानें आपल्यापरी सवांची 
योग्यता ओळखून आपल्या बुद्धीस पटेल तें स्वतंत्र विचाराने करावें असा 
उपक्रम स्वीकारला. सखारामबापूळा तो चांगला ओळखून होता. दादाला 
मुठींत ठेवून दीर्घसूत्री अंतस्थ काव्याने आपला पगडा कायम ठेवावा ही 
सखारामपंताची इर्षा चाळू द्यावयाची नाहीं, मात्र त्याच्या कर्तृत्वाचा उपयोग 
पूर्ण करून घ्यावयाचा अशी खूणगांठ माधवरावानें मनाज्लीं ठरविली. 
गोपिकाबाईनें त्रिंवकराव पेख्यास कारभारावर नेमण्याची सूचना माधवरावास 
केली ती त्यानें तूर्व अंमलांत आणिली. 


त्रिंबकरावाची मान्यता कांहीं कमी नव्हती. तो बाणेदार व निःस्प्रह 
होता. त्याने उरुळीच्या छावणींतून गोपिकाबाईस लिहिळें, “ आम्ही कारभारी 
नव्हो, बहुता दिवसांचे सेबक, परचक्र आठें ते माधवरावांच्या प्रारूधेंकरून 
निवारलें. दादांचा विश्वास कोणास पुरत नाहीं. सखारामपंतानें शिकविल्याप्रमाणें 
बोलतात. बाबूजी नाईक वरैरेंचें मत सखारामपंत कारभारी असळा तर आपण 
चाकरी करीत नाहीं. दादासाहेबांचा सालाऱचा खर्च साठसत्तर लक्षांचा आतां 
कसा निभावेल ! नानासाहेबांमागें पंधरा दिवसांत हरणें पाखरें बंगेरे दूर करून 
आपण संसारत्याग करणार असें दर्गविलें. रावसाहेब व सखारामपंत यांचे चित्त 
शुद्ध नाहीं. लष्करांत सारे आपापल्यापरी बसले आहेत. ” 8 दादासही हा प्रकार 
दुःसह होऊन त्यानें गोपिकावाईस कळविलें, “ आम्ही ब सखारामपंत कारभार 
सोडून माधवराव व बाबूराव फडणीस यांस सांगितला आहे. आम्ही भोळे, 
जें मनांत येईल तें बोलतां, त्यानें बिघडते. आम्हांस दौलत करावयाची होस 
तिळमात्र नाहीं. ” ह्या वैताग त्याचा केवळ दिखाऊ होता. पेशवेगिरी आपण 


६ ख. ५५, 


“३०4 छाप बसली 


करावी हा पोटांतला उद्देश कायम असल्यामुळें पुढील विपरीत प्रकार घडून 
आले. खोटा वैताग दाखविण्याचे कारण न | 

तूर्तावूर्त प्रस्तुतची तेढ गोपिकाबाईने मिटविली. सखारामब्रापूने कारभार 
सोडावा. बाबूराव व त्रिंबकराव यांनीं तो करून दादांनी त्यांस सल्लामसलत 
देत जावी. नारोशंकर व विठ्ठल शिवदेव यांनीं हिंदुस्थानांत व माधवरावांनी 
कनाटकांत जावे. पण या नवीन कारभाऱ्यांस दादाचा विश्वास येईना. त्यांनीं 
माधबरावास आग्रह चालविला कों दादांचा आमचा विरोध पडला तर तुम्ही 
आम्हांस अंतर देणार नाहीं अशी शपथ घ्या. माधवराव ही रापथ करीना आणि 
हे कारभार स्वीकारीनात. दादानें कारभार सोडला नाहीं. अद्या भानगडी 
सारख्या चाळू राहिल्या. गोपिकाबाईने तरिंबकरावाची समजूत घालून दादांस 
कळविलें, “ त्रिंबकराव तुमची मजी राखून कारभार करतील. देशस्थ असोत, 
कोकणस्थ असोत, कोणी कोणास पेंचांत आणूं नये. त्रिंवकरावांनीं मान्य 
केलें. ” ता. २१ फेब्रुबारी १७६२. * 

दादाने बाईस कळविलें, ज्येष्ठमासीं परत आल्यावर पुण्यास सर्वोनीं एकत्र 
बसून निकाल करूं. तूर्त माधवरावाने दादासह कनाटकाकडे प्रयाण केळे. 
सखारामपंत व आबा पुरंदरे रुसून घरीं बसले. पण स्वारींत माधवराव व 
दादा यांचें पटेना. चिकोडीच्या मुक्कामाहून मांत दादा पुण्यास परत आला, 
त्यावेळीं माधवरावाने मातुश्रीस कळविळें, “ तीथरूपांनीं माझी रवानगी कनीटक 
प्रांत केळी. दोळतीस या काळीं पेंच फार पडले आहेत. त्र्यंबकराव समंजस, 
एकनिष्ठ, खावंदांचे कार्यास जपणारे, मेहनती, युक्तीस मनसुब्यास न चुकणारे, 
त्यांचे आमर्चे मन मिळून गळे, पण बाबूराव फडणीस कारभारांत नसतीळ तर 
मामांची एकस्याची उमेद नाहीं. ती्थरूपांची मर्जी एक प्रकारची; त्यांस रक्षून 
सर्वांची सोय केली तरच कार्यास पडेल. मल्हारराव होळकर देशीं आले आहेत 
ते आणखी पेंच पाडण्यास चुकणार नाहींत. सवव आपण मल्हाररावाचा व 
बाबूरावाचा एकविच्चार अगोदर पासून जपून करावा. ” त्रिंबकरावानेंही 
स्वारींतून हा प्रकार गोपिकांबाईस स्पष्ट कळविला. 

मल्हारराव होळकर गंगोबाच्या तंत्राने चालणारा दादांच्या बोलण्यावरून 
स. १७६२ च्या मार्चांत वाफगांवास दाखल झाला. तो दादांस मिळून आणखी 


*ख. ९१, ६९२ 


दरवबारचं वातावरण क्षुव्ध र्ड 


पेत्र उत्पन्न करील यास्तव त्यास आपल्याकडे मिळवून घेण्यासाठीं माधवरावानें 
मातुश्रीला सुचचविळे. यावेळीं गोविंद हरि पटवर्धन व त्याचा पुत्र गोपाळराव हे 
माध्वरावाचे मुख्य संरक्षक असून अडीअडचणीस त्यांची मदत हुकमी होती. 
त्यांन स्वतःचे स्थायिक मजबूद स्थळ राहण्यास नव्हते, त्यासाठीं मिरजेर्चे ठाणें 
आपल्यास देण्याचा गोविंद हरीनें गोपिकाबाइकडे आग्रह धरिला. माधवरावानें 
तें ठिकाण गोविंद हरीचे कबजांत दिळें, ( फेत्रु० १७६२ ). तेथें माधवरावाचा 
सासरा शिवाजी बलाळ जोशी बंदोबस्तास होता, तो तै ठिकाण सोडीना, तेव्हां 
माधवरावानें स्वतः मिरजेस जाऊन जोशी यास काढून ते स्थळ गोविंद 
हरीच्या कगजांत दिलें. गोविंद हरीनें त्वरा करून तेथें लगेच आपली अक्षी 
मजबुदी केली कीं सहसा ते स्थळ पुनः दुसऱ्याचे हातीं लागूं नये. हा प्रकार 
दादा व सखाराम वापू यांच्या अंतःकरणास विशेष झोंवला. माधवरावाचा 
पक्ष वळावणें त्यांना कसें रुचावें ? 


मिरज परटर्धनांचे हवालीं करून माधवराव व त्रिंबकराव पुर्ढे कनीटकांत 
गेले. ठुंगभद्रेपावेतोंच्या प्रदेशावर आपली हुकमत बसवून व थोडीबहुत पैदास 
करून पर्जन्य सुरवातीस १२ जूनला.ते परत पुण्यास आले. त्याबरोबर पुनः 
पूर्वीच्या वाटाघाटी सुरू होऊन दरबारचें वातावरण क्षुब्ध होत गेळें. मध्यस्थी- 
साठीं बोलावणे गेल्यावरून मल्हारराव होळकर पुण्यास आला. उघड चचा 
चाळू झाली तेव्हां माधवराव, गोपिकाबाई, त्रिंबकराव यांनीं सर्व प्रकार स्पष्ट 
बोळून दाखविले. फक्त दादाला मात्र आपल्या अंतःकरणांतीळ वक्रता उघड 
सांगतां येईना. उलट सर्व मंडळी दादासच उपदेश करूं लागली, तेव्हां तो 
वैतागून म्हणूं लागळा, “ माझें म्हणणें तुम्हांस पटत नाहीं तर मी वाहेर कोठें 
पोट भरण्यास जातां. ” त्यावर गोपिकाबाईंनीं आग्रह करून राह्विले. माधवराव 
व च्रिंवकराव यांनीं विनंती केढी, “ आपण वडील, आम्ही आज्ञाधारक, जशी 
आज्ञा कराल तैसी वर्तणूक करूं, ” यावरून भीड पडून राहिले. परंतु पुनः 
सासवडकर मंडळींनी त्यास बोध करतांच तो म्हणाला, “ एक तुम्ही तरी 
असावें, किंवा म्यां तरी असावें. ” मामाने यावर उत्तर केलें, “ वहुत उत्तम, 
मजमुळें ग्रह्कलह तुटतो तर संतोपानें मजला यात्रेस जाण्यास आज्ञा द्यावी. 
मात्र अन्याय पदरांत घाळून निरोप द्यावा. हिताची गोष्ट सांगत असतां 
दुसऱ्याच्या शिकवणीनें बाहेर जाऊं म्हणतां हें काय ! बंधु केलासवासी झाले, 


२४ छाप बसली 


त्यांमार्गे तुम्ही वडील, मूल लहान हातीं धरून राज्य रक्षावे, ते न करितां निराठे 
होऊन बंड करावें अगर मोगलाईत जावें याचा अर्थ काय ? ” त्यावरून देहावर 
येऊन बोलले, “ मी काय करू, चौघेजण कुतक॑ सांगोन निघावे म्हणतत. 
याउपर तुम्ही बोलतां हें खरें. तुम्हीच मूल हातीं धरून दौलत सांभाळा, मी 
स्थानसंध्या करून राहीन. ” असे बहुत समाधानें करून मामास बोलले. मामा 
लगेच माधवरावांस घेऊन आले, त्यांनीं साष्टांग नमस्कार घाळून सांगितलें, 
“ मला आज्ञा कराल त्या प्रमाणे राहीन. वडिलांचे पायांशीं दुसरा विचार 
नाहीं. ” तेव्हां दादा संतोषें करून बोलले, “ मामा व तुम्ही कारभार करा. 
मात्र माझे श्ागीर्द पुरंदरे व सखाराम यांचे सरंजामांची घालमेल करूं नये, ” 
असें बोलून माधवराव त्रिंबकराव यांस समागमे घेऊन बाहेर सदरेस आले. 
तेथें मल्हारराव आले त्यांस बोलले, “ माधवराव धनी, चिंबकराव कारभारी 
सर्वोनीं यांच्या विचारें वर्तावे. ” होळकर म्हणाले, “ बहुत उत्तम. ” गंगोबा 
म्हणाले, “ पण दोन फळ्या झाल्या त्यांची गत काय ? ” त्यावर दादा बोलले, 
“ आतां वेड्यासारखें पुसतोस काय १ ” हें ऐकून तत्पक्षीयांचीं गात्रे बिकलित 
झालीं. राव, बाबूराव वब मामा यांनीं मातुश्रींस जाऊन सर्व सांगितठें. उत्तम 
झालें म्हणोन बोलली. > 


राज्यकारभारांत जातिभेदांचे खूळ वाहून दुही उत्पन्न झाली तेणेंकरून 
राज्याचा अधःपात होणार हा विचार सर्व विचारी माणसांच्या अंतःकरणास 
झोंबलळा, आणि सर्वानी मिळून ही भीषण आपत्ति टाळण्याचे प्रयत्न 
पराकाष्ठेंचे केले. राज्यकारभारांत कोणत्या अनिष्ट गोष्टी शिरल्या आणि 
त्या कशा दुरुस्त कराव्या, फौज कशी बनवावी, खर्चे कसा उभारावा, 
सरंजामदारांची जबाबदारी काय आहे याजबद्दलच्या विस्तृत सूचना या 
दुद्दीच्या प्रसंगीं त्रिंबक सदाशिव ऊर्फ नाना पुरंदरे यानें केलेल्या उपलब्ध 
आहेत. पुरंदरे घराणें मराठी राज्याच्या उभारणींत प्रमुख असून हा नाना 
पुरंदरे शाहूच्या मृत्यूनंतर साताऱ्यास रामराजा व ताराबाई यांचा कारभार 
पहात होता. तो भाऊसाहेबाचा जिवलग मित्र असून त्याजबरोबर पानपतावर 
जाऊन त्या अरिशंतून जिवंत परत आला. अर्थात्‌ राज्याचा अनुभव त्याचे 
ठिकाणीं पूर्ण मुरलेला असून नानासाहेबाच्या पश्चात्‌ सखारासबापूच्या 


> ६० ले. ६६ हें उदबोधक पत्र पहा, 


प्रकरण वदेळीवर आलें २९ 


कारवाईने दुहीचें व जातिभेदाचें नवीन संकट राज्यांत उत्पन्न झालेलें 
पाहून त्याचें अंतःकरण विदीर्ण झालें, आणि सुधारणेच्या दृष्टीने त्यानं आपल्या 
सूचना प्रमुखांपुढें लेखी कळविल्या. त्यांतच खावंदांचे घरीं लहानमोठे सर्व 
सारखे, कोकणस्थ, कऱ्हाडे, शेणवी, परभु, मराठे सर्वांनी एक दिलाने दोलतेची 
सेवा करावी, सवोर्चि खावंदांनीं यथान्याय चालवावे, मुख्यतः उभयतां 
श्रीमंतांनी चुलते पुतण्यांनीं मातुश्रींच्या विचारें चालार्वे, अश्या कित्येक बहुमोळ 
सूचना स. १७६२ च्या पावसाळ्यांत नाना पुरंदरे यार्ने केलेल्या अभ्यासकांचे 
नजरेत असाव्या. भाऊसाहेबाची कैफियत हें प्रकरण या त्रिंबक नाना पुरंदरे 
यानेच लिहिलें असावें असा तर्क आहे. हा ग्रहस्थ ता० ११ डिसेंबर स. १७६८ 
रोजीं वारला.* नाना पुरंदऱ्याच्या या राजकारणी सूचना पुढें माधवरावार्ने 
यथावकाश अंमलांत आणल्या हें सिद्ध आहे. तथापि पुरंदऱयाच्या सूचना 
पहिल्या आवेश्यांत कोणासही पटल्या नाहींत. कित्येकझांस भीति पडली कौं 
आपले सरंजाम जातील. त्यांना स्वतःच्या मतलबापुढें दौलतीची परवा वाटली 
नाहीं. सखारामबापू कतो ब अनुभवी होता, त्यानें दादांस निक्षून दाबले 
असतें तर त्याला एकस्यानें अलग राहण्याची छाती नव्हती. शिवाजीच्या पंताजी 
गोपीनाथाऱचा हा वंशज, नानासाहेबाहून कदाचित्‌ थोडा वडील, शनिवारवाड्याचे 
उभारणींत त्याची चतुराई बाजीरावाचे लक्षांत आली. तदुत्तर नानासा०, 
भाऊसा०, दादासा० यांचे सानिध्यांत वागून कारभारांत प्रवीण झाला. अशा 
या चतुर अनुभवी ग्हस्थाने दादास आवरून ग्रहकलह मिटविला नाहीं याचा 
अत्यंत उद्देग वाटतो. माधवरावानें मात्र त्यास योग्य दाबांत ठेवून त्याचा उपयोग 
कारभारांत करून घेतला. यावेळचे बनाव लेखांत व करारांत उतरलेले 
पाहिल्यास त्यांची गणतिं होण्णार नाहीं.1 

होतां होतां प्रकरण वर्दळीवर आलें. दादानें उघड मागणी केली कीं 
मला पांच किले ब दह्ालक्ष उत्पन्नाची जागीर निर्वाहाकरितां स्वतंत्र तोडून 
द्या. यावरून पूर्वीचा समेट फिसकटला. पटवर्धन मंडळी देशस्थांविरुद्ध 

* पे. द. १९.६ चा कागद ता० २० जून स. १७६२ चा ब पुरंदरे द० ३४-२३ चा 
जञानेवारी ९७६२ चा हे विषयाच्या व भाषेच्या दृष्टीनें एकमेकांचे पूरक दिसतात. पाहिल्याचे 
शेवर्टी दुसरा बंद गहाळ असा शेरा आहे तो दुसरा बंद हाच असूं शकेल. ऐ० प० १०० 
येथेंही हाच लेख छापलेला आहे. नानापुरंदरे सखारामबापूचा ह्वेप करी हें पु. द० १३-८२ 
वरून स्पष्ट आहे. 1 पे, द. १९.५६, पु. द. २२, ३. 


4-1 छाप बसली 


जळफळत होती. बाहेर भूमका उठली कीं गोपिकाबाईनें गोपाळरावा'े विचारें 
दादास केदेंत घालण्याचा उद्योग चालविला आहे. या बार्तेनें दादा घावरून 
गेला. भाद्रपद शु० ३ म्हणजे ता २२ ऑगस्ट रोजीं अनुष्ठान समातीचे 
निमित्त करून दादा शनिवारवाडा सोडून नजीक वडगांव 1 येथें गेला. त्याचे 
मागोमाग गोपिकाबाई, माधवराव, मल्हारराव वंगेरे मंडळी त्याची समजूत 
करण्यास गेली. पुष्कळ बोलणें झालें. दादानें नानासा० चे पायांची दापथ 
घेऊन कळविलें, “ मी पाषाणास जाऊन परत येतों. ” त्याप्रमाणें तो 
लगेच पाषाणास गेला. तेथून तो रात्रीचा दिवस करून नगरच्या रोखाने 
बाहेर पडला. सखारामबापू, आबा पुरंदरे, महिपतराव चिटणीस बरोबर 
जाऊं लागले, त्यांस त्यानें परत पाठविळें, ( ३० ऑंगस्ट ). “ योगाभ्यासास 
जातों असे म्हणून चालले. पुष्कळांचे मतें कलहाकरितांच गेळे. पारनेर 
येथे सर्वोस परत जाण्यास निरोप दिला. तेथून आपण एकाकी एकट्या 
घोड्यानिशीं नर्मदातीरास जावयास गेले. ” प्रथम तो तसाच नाशकास 
गेला, तेथून विंचुरास जाऊन २ सेप्टेंबर रोजीं विट्ठल शिवदेवास लिहितो, 
“ आम्ही विंचुरास दाखल झालों. सखाराम भगवंत आले. कित्येक विचार 
सांगणे आहेत तर तुम्ही दरमजल येणें. बाकी सखारामपंतांनीं लिहिळें आहे 
त्यावरून कळेल. ” आबा पुरंदरे, बहिरो अनंत वगेरे तत्पक्षीय मंडळी विंचुरास 
जमली. तेथें निजामाचा मुरादखान व नागपुरकर जानोजी भोसले यांस मिळवून 
पुणेकरांविरुद्ध या मंडळींनी नवीन घाट रचिला.$ 

दादाच्या या हालचाली ऐकून पुण्याच्या मंडळींस धास्ती उत्पन्न झाली. 
हा ग्रहस्थ मोठा उपद्यापी, काय करील याचा नेम नाहीं. निजामासारख्या 
शत्रूला घरांत आणून घात करील. पण दादाने आव्हान दिलें तें स्वीकारण्या- 
शिवाय पेशव्याला गत्यंतर नव्हते. त्यानें मल्हाररावास भेटीस आणून त्याची 
विनवणी केली. धन्यास नमविण्याचची ही संधि मल्हारराव बरा फुकट 
घालवील ? त्याच्या मागण्या कबूल करून त्याजकडून माधवरावानं निष्टेचची 
शपथ घेवविली.* 

युद्धाच्या तयारीनें माधवराव दसऱ्यास ता. २७ सेप्टेंबरला वाहेर पडला. 
तितकयांत प्रकृति बिघडल्याने त्याचे कांहीं दिवस फुकट गेले. दरम्यान दादांकडे 


] पुण्याजवळ, $ विंचुर घ. इ. पू ५९-५६. *मा. रो. ११५६. 


संग्रामाची सिद्धता र 


शिईचा प्रयत्नही त्यानें चालविला. रामशास्त्री, कृष्णराव पारसनीस, उपाध्ये 
गंगाघरभट कर्वे दादांकडे जाऊन आले, पण उपयोग झाला नाहीं. फोजा 
जमवीत दादा नगरच्या बाजूस गेला. निजामाऱचे सरदार मुरादखान व रामचंद्र 
जाधव यांस पत्रे लिहून त्यानें फौजेसह साहाय्यास वोलाविलें. दोनही पक्ष युद्धाच्या 
तयारीस लागठेळे पाहून पुष्कळ सरदारांची त्रेधा उडाली. धन्याचे चाकरीस 
हजर राहवयाचे एवढा'च त्यांचा दंडक. पुष्कळांना दोघेही आपले धनी वाटत. 
दाहाजी भापकरास पेदाव्यानें लिहिलेलें पत्र वाचलें म्हणजे लोकांच्या मनाची 
तारांबळ कळून येते. १ 


ता० १४ सेप्टेंबरला दादा शंभर रावतांनि्षीं नगरास पोंन्वला, तेथे 
निजामाचा मुरादखान ओरंगाबादेहून येऊन त्यास भेटला. बापू व विठ्ठल 
शिवदेव हे त्या वाटाघाटींत दादाचे सहायक बनले. त्यांनीं चहूंकडे कारस्थाने 
पेरिलीं. हे जर तटस्थ राहिले असंत तर पुढील यादवी बंद पडली असती. या 
बातम्या पुण्यास पोंचतांच माधवरावानें मातुश्रीच्या सल्याने दादाशीं सामना 
करण्याचा निश्चय केला. गोविंद हरि लिहितो, '““ एकपरी झाले हें चांगले. दुही 
तुटली. दादा दगा करणार होते ते अरिष्ट चुकलें. ते बाहेर गेळे काय, वाड्यांत 
राहिले काय, त्यांच्या हातून कांहींच होणें नाहीं. सखारामास ठिकाणीं ठेवण्याची 
गोष्ट पूर्वीच केली असती तर इतक्रे खेळ तरी कशास होते ! दादांस आणावयास 
आनंदीबाई गेली, बरें झाले. ? यावरून दादाचा उपक्रम आनंदीबाईला मान्य 
नव्हता हें उघड आहि. * 

उभयपक्षांनीं भाबी संग्रामाचची सिद्धता ताबडतोब केली. मुरादखान व विठ्ठल 
सुंदर आपल्या फौजा घेऊन दादांस सामील झाले. इकडून त्रिंवकराव, 
गोपाळराव, आनंदराव रास्ते, मल्हारराव होळकर, पिराजी नाईक निंबाळकर 
इत्यादि सरदारांसह माधवराव दादासाहेबांच्या रोखे नगरच्या बाजूस चाळून 
गेला. मल्हारराव रास्ते मात्र पेशव्यास सोडून दादासाहेबांचे पक्षांत गेला, 
म्हणून त्याजवर पुढें माधवरावाचचा विश्वास बसला नाहीं. त्यासच दादाने 
जानोजी भोसल्यास आणण्यासाठीं घाईघाईनें नागपुरास रवाना केलें. मल्हारराव 
रास्त्यावरोबर गमाजी यमाजीही त्या कामावर गेला. पुढें हे सरदार ब जानोजी 
भोसले आळेगांवच्या तळावर येऊन दादास सामील झाले. 1 


$ पे. द. १९०७, * ख. ७१-७३, 1 पे.द. २०-११३०-१३२, 


2८ छाप बसली 


युद्धांतील पहिला संग्राम कार्तिक ब० ६ रविवार ता० ७ नोव्हेंबर रोजीं 
घोडनदीवर बनून आला, त्याचें वृत्त माधवरावानें मातुश्रीस कळविलें ते 
असे,-“ तीर्थस्वरूप वेजरव आमचे गोटावर चाळून आले. ते पलीकडे आम्ही 
अलीकडे, मध्ये नदी या प्रमाणे गांठ पडली. उतारावरच युद्ध झालें. आमची 
फौज अनिवार मार खाऊन उभीच राहिली. त्यांनीं गोळे टाकिले. आम्ही 
जेजाला बाणांचा मार दिला. त्यांनीं माघारें तोंड फिरविले. त्यांचीं माणसें, घोडीं 
जखसी झालीं. नंतर आम्ही दोन तोफा सुरू केल्या, त्यांनीं काम फार केलें. 
सहा घटका झुंज होऊन ते माघारे दीड कोसांवर मुक्कामास गेले. दिवस 
मावळल्यावर लढाई थांबली. ” या प्रसंगांत दादांचे दीड दोनरों व पेशव्याचे 
पंचवीस तीस जायां झाले. नीलकंठराव पटवर्धनास जखमा लागल्या. 1 


आपसांतील हा युद्धप्रसंग माधवरावाचे अंतःकरणास अत्यंत झोंबला. 
आपणच पडते घेऊन चुलत्यास समक्ष भेटावें असें त्याच्या मनानें ठरविलें. 
त्यासाठीं त्याने मल्हारराव होळकरास मध्यस्थीस पाठविलें. मात्र हा उपक्रम पेठे 
पटवर्धन वगेरेंना पसंत नव्हता. संघि आली आहे तर एकदांचच कायतो निकाल 
करून घ्यावा ही त्यांची सल्ला. त्यांच्या सूचनेवरून पेशव्याने आपला तळ 
घोडनदीवरून मागें दक्षिणेस सुमारे पंधरा मेलांवर भीमेच्या उत्तर भागीं 
आळेगांवावर आणिला. दरम्यान दादानें ठरविलें कीं लहूनच कायतो दोवटचा 
निकाल करून घ्यावा. या विचाराने त्यानें १२ नोव्हेंबर रोजीं पेशव्याच्या 
आळेगांवच्या तळावर चाल केली, त्यावेळचे वृत्त माधवरावानें मातुश्रीस 
कळविलें ते असे,-““ आम्ही घोडनदीवरून कूच करून आळेगाव नजीक आलों, 
तों मागून त्यांच्या फौजा चाळून आल्या. प्रहर दिवसापासून दिवस मावळे तों 
झुंज जालें. उराशीं ऊर मीं केलें. आमच्या फोजेंत फितूर यामुळें माघारे घेतलें 
आम्हांकडील तीनचाररै माणूस ठार व जखमी, त्याचप्रमाणे त्यांजकडील 
पण आमच्या फौजेचा धीर सुटला. रातोरात भीमा उतरून अलीकडे आलों. 
फौजेस उपास, मामा वगैरे सर्वच्या मते सल्लाच करावा. दुतर्फा सरकारची 
दौलत खराब होते हा विचार करून ( मीच दादासाहेबांस ) जाऊन भेटलो. 
गोपाळराव, त्रिंबकराव, बाबूराव फडणीस यांनीं सांगितळें, आतां प्रयत्न राहिला 
नाहीं. तेव्हां रास्ते यांस तीर्थरूपांकडे पाठवून भेट घेतली. इकडील प्रसंग विपरीत 


1 व्ा 6९ ९० ८. ९. 6 2. ९, ९०. ९७, ७९. 


गोटांत जाऊन रारणागति २९ 


झाला म्हणून मातुश्रींनीं उदास होऊं नये. काळ सदेव सारखा असतो असें 
नाहीं. आज शनिवारीं दोन प्रहरीं ( १२ नोव्हेंबरीं ) दादांच्या आमच्या भेटी 
झाल्या. एकठायींच पारगांबावर सारें लष्कर उतरलें. ” * पारगांव घोडनदीहून 
पश्चिमेस १० मैल, आळेगांव पारगांवचे उ० ४ मेल. येथेंच निजामअली 
दादाचे साहाय्यास दाखल झाला. 

दादानें गोपिकाबाईस लिहिलें, “ आम'चे चित्तांत दुसरा अर्थ नाहीं. होणारा- 
नुरूप झालें. आम्ही जें करीत होतों तं दौलतेस अपाय न व्हावा या करितां. 
कारभारी यांचे बुद्धीनें या थरास गोष्ट आली. श्रीकृपेनें व आपले आशीवोदें 
सर्व यथास्थित होईल. ” उभयतांच्या भेटी मल्हारराव होळकराने घडवून 
आणिल्या. माधवरावानें पारनेरावर दादाचे गोटांत जाऊन शरणागति स्वीकारिली. 
“ दोनशें राउतांनिशीं जाऊन भेटले. मुजरे केले. दादासाहेबांचा जोडा उचळून 
डोईवर घेतला. बहुतच आर्जबें केलीं. तेणेंकरून दादा मायाबादांत पडले. 
रायांस आज्ञा केली कीं सर्व तुमर्चेंच आहे. मजला कांहीं नको. तुमची फोज 
येऊं देणें. त्याजवरून पांच सात हजार फोज पेशव्याची आली. रावसाहेबांनीं 
चार किल्ले मात्र मागून घेतले. वरकड दादांचे मर्जीप्रमाणे जाबसाळ करून 
आपली काबू साधिली. दादांनी मुद्दे लिहून दिले, त्यांवर यांनीं करारयाद लिहून 
दिली. मल्हारराव दरम्यान होऊन सल्ला ठरला. ” 1 


माधवरावाने मातुश्रीस कळविलें, “ दादा साहेबांनीं बहुतां प्रकारें समाधान 
केलें कीं दोळत सारी तुमची आहे. कारभाऱ्यांमुळें इतका प्रकार जाहला. 
मन माने तसा सरंजाम सरदारांस व मोगलांस कबूल करणें प्रास जाला. 
निजामअलीस स्नेहाच्या रीतीनें काहून माघारे घालवितों. तुम्हा खेरीज व मातोश्री 
खेरीज मला दुसरा अर्थ नाहीं. याउपर दौलतीचा भार आम्हांवर द्यावा म्हणजे 
सर्व बंदोबस्त होईल. अश्या गोष्टी निखाळसपणें डोळ्यांत पाणी आणून बोलले. 
आम्हांकडीळ लोकांचा द्वे ते करीत नाहींत. त्रिंबकराव व बाबूराव यांस 
तीर्थरूपांस मेटावयासी धीर न पुरवे, तेव्हां उभयतांस सांगितळें सिंहगडास 
मातोश्रींकडे जा. तें न करितां ते बारामतीस बाबूजी नायकांकडे गेले, त्यांनीं हे 
तीर्थरूपांस विदित केलें. त्यांची अन्रू घ्यावी हें त्यांच्या मनांत नाहीं. गोपाळराव 
मिरजेस गेले. सळूख करते समयीं कारभारी व गोपाळराव यांचे विचारें केला. 


क स्व, ९१, 1 पे. द. ९१९९४; पु. द. २१०, ७३; चं, ९४४. 


2० छाप बसली 
त्रिवगोनीं आपण होऊन सांगितलें कीं या उपर ओढून धरूं नये. आमचा 
प्रयत्न राहिला नाहीं. भेटून सळूख करावा. ऐसें सांगितल्यावर रास्ते यांस 
पाठवून भेट घेतली. ” 8 

निष्कारण संहार टाळण्याकरितां माधवरावानें चुलत्यास दरण जाण्याचा हा 
जो नम्रतेचा मार्ग स्वीकारला, तो त्याच्या भावी उत्क्पांस कारण झाला आणि 
याच अनुभवानें पुनः चुलत्याशीं झगडा करण्याचा प्रसंग आला तेव्हां 
हटकून यशा मिळविण्याचे सामर्थ्यही त्याला प्राप्त झालें. त्याची पंतप्रधानकी 
कायम होती आणि दरणागति दाखवून एक काम बिघडळें तर दुसरीं नऊ 
कामें आपण सिद्धीस नेऊं राकूं अशी हिंमत त्याला आली. दादाचा नाकतेंपणा 
जगजाहीर असल्यामुळें लोकमताचा पाठिंबा माधवरावासच मिळाला. दादाचा 
अस्थिर स्वभाव ओळखून आपण लीनत्वानें त्याजकडून हवा तसा कारभार 
उरकूं अशी राक्कल त्याने योजिली. आपमतलबी लोक तुम्हांस कसे फसवितात 
हा प्रकार जवळ राहून तो दादाचे प्रत्ययास आणूं लागला. आळेगांवच्या 
शरणागतीपासून राक्षसभुवनच्या संग्रामापर्यंत जो नऊ महिन्यांचा काळ गेला, 
त्यांत एका अर्थानें ह्या तरुण पेशवा जरी चुलत्याचा कैदी होता, तरी दुसऱ्या 
अर्थानें त्या उभयतांची लायकी नालायकी परभारें बाहेर प्रगट झाली. “ जीव 
काढून यांने आपणांस निर्माल्यवत्‌ केलें, निरुपाय जाणून स्नानसंध्या मान्य 
केली, ” असे खुद्द दादाच पुढें म्हणूं लागला. पूर्वी फुटून गेळेळे बरेच लोक 
आतां माधवरावार्चे कर्तृत्व पाहून त्यास येऊन मिळाले. मुख्यतः सखाराम 
बापूवर त्यानं आपला पगडा बसविला. एक पटवर्धन मात्र सुडाच्या भावनेने 
निकरावर आले. मिरजेचा मजबूद किल्ला त्यांचे कवजांत होता, तेथें दारूगोळा 
सामान इत्यादि त्वरेने भरून रघुनाथरावास शह देण्याचा निश्चय समस्त 
पटवर्धनांनी ठरविला. 

पेशवाईच्या या ग्रहकलहांत आळेगांवच्या बनाबालळा विदोष महत्त्व आहे. 
निजाम, जानोजी भोसले, गमाजी यमाजी, बिठ्ठळ सुंदर, मुरादखान, मल्हारराव 
होळकर, दमाजी गायकवाड, यांशिवाय पेशव्यांच्या पद्राचे सर्व लहान मोठे 
सरदार व मुत्सद्दी असा सुमारें एक लाखावर जमाव पाऊण महिना पावेतों या 
तळावर एकत्र होता. माधवराव आपण होऊन चुलत्याचे स्वाधीन झाल्याने 


५ ख. ९४. 


अर्ध्या दहाहाणपणाची शक्ति -4 


मुत्सद्दी व लढवय्ये विरोधी पक्षांत सामील झालेले फक्लीं पडल्यासारखे झाले. 
अल्प काळ दादाकडे प्रमुखपण आलें. मतलबासाठीं जमबिलेलीं भुत वाटेस 
लावणें हेंच पहिळें निकडीचें काम दादासाहेबापुढें निर्माण झाळें. “ रविवार 
ता० २९ नोव्हेंबर रोजीं अविंधाच्या व श्रीमंतांच्या मटी झाल्या. ता० २३ 
रोजीं विठ्ठल सुदर श्रीमंतांचे डेऱ्यास मेजवानीस आले. उदईक निजाम अली 
श्रीमंतांकडे मेजवानीस येणार, उभयतांचा खेह॒ चांगला झाला. पेशजीं उदगीर- 
वर घेतलेली ८५ लक्षांची जागीर व दौलताबाद किला परत देऊन सल्ला 
केला. ” एवंच भाऊसाहेबानें कष्टाने मिळविलेला प्रदेश केवळ या दुहींत 
सोडावा लागणें हें राष्ट्रीय लांछन होय. दादाने तर निजामाला हा लांच देऊन 
पुढें केव्हांही त्याचे साह्य आपणास मिळण्याची सोय करून ठेविली. या 
व्यवहाराचे इंगित माधवरावाच्या हृत्पटलावर कायमचें कोरले गेळं. आळेगांवा- 
तील या धामधुमींत त्याची प्रकृतिही नीट नव्हती, म्हणून ते व्यवहार तो स्वस्थ 
चित्ताने पाहत राहिला. मल्हारराव होळकर रजा घेऊन वाफगांवास गेला. 
दमाजीला दादानें आग्रह करून आपल्याजबळ थोडे दिवस ठेवून घेतलें. 


राजकारणाच्या दृष्टीनें तर आळेगांबचा हा प्रतिष्ठित जमाव जास्तच 
संस्मरणीय बनला. रथी महारथी सर्व पक्षीय राहाणे महिना पंधरा दिवस एकत्र 
जमून बुद्धिप्रमाव गाजवू लागले, त्यांतूनच पुढे साडेतीन शाहाण्यांची प्रख्या 
निघाली असें दिसतें. जानोजींचा देवाजीपंत, निजामाचा विठ्ठळ सुंदर व 
दादासाहेबांचा सखारामबापू हें त्रितय या संयुक्त छावणींत प्रथम प्रकाशायला 
लागलें. गमाजी यमाजी त्याच कोटींतला. पुढें अल्पाबकाशांत या तार्‍्यांनीं 
महाराष्ट्रक्षितिजावर आपला प्रभाब गाजविलेला दिसतो. एकमेकांवर मात 
करण्याला भरपूर क्षेत्र या वेळीं निर्माण झालें. विचारा माधवराव ब त्याचा 
केवारी उदेयच्छु नाना फडणीस कपाळास हात लावून दुःखावेग अनुभवीत 
होते. त्यांनीं पुढें यथाकाल तीन शाहाण्यांना ठिकाणीं बसवून आपल्या अर्ध्या 
दाहाणपणाची शाक्ति दाखविली. या तीन शाहाण्यांचीं अंतस्थ खलबते काय 
चाललीं होतीं आणि त्या खलबतांतूत त्यांनीं काय कमाई केली हें प्रथम सांगणें 
अवदय आहे. पेशाव्याचें सामर्थ्य छत्रपतीपासून [नेघत असल्यामुळें मागें पुढें 
दादासाहेब पेशवा झाला तर त्याला सोयबार पडेळ असा छत्रपति हाताशी 
पाहिजे ना ! या दृष्टीनें जानोजी भोसल्यास छत्रपति करण्याची कल्पना 


२२ छाप बसली 


निजामशाहीच्या शहाण्याने काढिली, म्हणजे दादाला वस्त्रे मिळण्याची पंचाईत 
मिटली. पण हीं वस्त्रें देण्याला प्रतिनिधि लागतो, म्हणून दुसऱ्या एका 
शहाण्याने शक्कल काढली कीं या संधींत दादासाहेबांना ता. २६ फेब्रु० १७६२ 
रोजीं पुत्र झाला होता, त्यासच प्रातिनिधिपद द्यावें. तिसरा शहाणा नागपुरचा 
हजर होता त्याला कांहीं तरी कार्यमाग नको का ! त्याने अंतस्थपणें निजामअली 
व जानोजी भोसले यांचें गुत रहस्य जमवून प्रत्यक्ष पेशव्यांच्या पुण्यावरच 
घाला घालावा अशी योजना बांधून तो वार भरून ठेविला. पण पेशवाई टिकेल 
तरच मराठ्यांचे राज्य टिकणार आणि तें राज्य टिकेळ तरच छत्रपति प्रातिनिधि 
इत्यादींचे अस्तित्व, हा उघडा विचार या शाहाण्यांचे मनांत आला नाहीं. 


एवंच्च दादार्ने खानसंध्येच्या निवृत्तीचें ढोंग करून चार दोन महिन्यांत 
माधवराबास दुर्बल बनवून आपल्या मंत मोठा डाव जिंकला. हातीं भरपूर सत्ता 
आली तिचा उपयोग करून त्यानें प्रथम भानूंच्या घरची पिढीजाद फडणिसी 
काढून ती चिंतो विठ्ठलास दिली. त्रिंबकरावास दूर करून कारभार सखाराम 
बापूला सांगितला, आणि त्याच्या वास्तव्यासाठी सिंहगड किल्ला त्याचे ताब्यांत 
दिला. पुरंदरची मालकी ब पेशव्याची मुतालकी त्यानें नीळकंठ आबा पुरंदरे 
याजकडे कायम करून त्याला आपल्या लगासीं लावून घेतलें. नाना पुरदऱ्याची 
मालकी उडवून दिली. महिपतराव चिटणीसास लोहगड दिला. दादांचा पुत्र 
भास्करराव अल्पवयी प्रतिनिधि होणार सबब त्याची मुतालकी नारोशंकर याजकडे 
दिली. अर्थात्‌ खरा हक्कदार मुतालिक गमाजी यमाजी या घटनेने संतप्त झाला. 
अशा रीतीनें माधवरावाचे सर्व सहाय्यक ठिकाणीं बसवून खुद्द त्याचे डेऱ्यावर 
दोन हजार गारद्यांचा पहारा दादानें बसविला, म्हणजे तो पक्का केदी बनला. तसाच 
आणखी गारद्यांचा पहारा त्यानें पुण्यांत गोपिकावाईच्या सुक्कामावर बसावेला. 
गोविंद शिवराम खासगीवाल्यास पुण्यांतून हाकून दिलें. अश्या रीतीनें दादाने 
आपला बंदोबस्त कडेकोट बनविला. गोविंद हरीचा एक हस्तक आळेगांवीं 
हजर होता, त्यांने खालील हकीकत आपल्या धन्यास मिरजेस कळविलेली 
आढळते. 


“ श्रीमंतांनी सुलकार्‍ची बंदोबस्ती येणें प्रमाणे केली. चिंहगड सखारामपंतास, 
पुरंदर नीलकंठ महादेवास, चिटणीसास लोहगड, मुरादखानास दौलताबाद, 
जानराव निंबाळकरास अहमदनगर, पिराजीस नेवासें वंगेरे महाल द्यावे. निजाम 


स्वामिद्रोहाचा बदला ट्ट 


अलीस साठांची जहागीर देतों म्हणत होते, परंतु तो एकत नाहीं, आजपर्यंत 
घेतलेला सर्व मुलख तो परत मागतो. नाना पुरंदरे याची मामलत काढून 
घेतली. देशत्याग करून जाण्यास सांगितळें. बाबूजी नायकास शिव्यागाळी 
करून वारामतीस घालावैलें. आपणास बीस लक्षांची जागीर नासिक प्रांती 
ठेविली आहे. ? * 


ताराबाई जिवंत असेपर्यंत रामराजा साताऱ्यावर तिच्या कैदेंत होता. ती 
वारल्यावर माधवरावार्न छत्रपतींचा प्रतिवंध दूर करून त्यास खालीं वाड्यांत 
राहून कारभार करण्याची सोय करून दिली. छत्रपति पेशव्यांचे स्वामी असतां 
सेवकांनीं धन्याची दुर्दशा केल्यामुळें पानिपतर्चे अरिष्ट उद्धवून नानासाहेबाचची 
बाताहत झाली, स्वामेद्रोहाचें पाप केलें त्याचा बदला परमेश्वराने दिला, असा 
एक सार्वत्रिक समज त्यावेळीं चहूंकडे बोलण्यांत येऊं लागला. हा प्रकार स. 
१७६२ च्या आरंभींच माधवरावानें दुरुस्त करून छत्रपतीस स्वतंत्रता दिली 
त्रिंबक सदाशिव म्हणजे नाना पुरंदरे याचा पुत्र महिपतराव यास सातारा येर्थे 
आपल्या तर्फेनें छत्रपतींची व्यवस्था ठेवण्यास नेमिले. महाराजांच्या दोन कन्या 
होत्या, त्यांचीं लञञें यथायोग्य करून दिलीं. | हा जो फेरफार माधवरावानें 
नवीन केला तो आतां अडचणीच्या प्रसंगीं त्याचे उपयोगास आला. रघुनाथ- 
रावास रामराजाचा भरंवसा येईना. त्यास काहून जानोजीस छत्रपतिपदावर रुजू 
करणें आणि तेथील सर्व व्यवस्था आपल्यास अनुकूल बनविणें हीं निकडीची 
कार्म उपस्थित झालीं. दिवाय पेठे ब बाबूराव फडणीस बारामतीस जाऊन 
उपद्रव करूं लागले, पटवर्धन मिरज बळकावून बसले, प्रतिनिधिपदा*ची 
भानगड मिटविणें यासाठीं दादानें ६ डिसेंबरास आळेगांवचा तळ सोडून 
साताऱ्याकडे प्रयाण चालविले. दादा आपला सूड घेणार या भावनेंत मावव- 
रावाचे पक्षपाती आपापल्या बचावास लागले. बारामतीवर दादा आल्यास ठाणें 
लढविण्याचा विर्‍ार त्रिंबकराव वगैरेंनी ठरविला. दादानें गोविंद ह्रीस दरडावणी 
घातली, कीं गोपाळराव दंगा करतात सबब मिरजेचें ठाणें व तुमचा सर्व 
सरंजाम तूते आमचे हवालीं करा. या मागणीमुळें सर्वे पटवर्घनमंडळी एकदम 
बिथरली. गमाजी यमाजीची मुतालकी गेल्यामुळे तो गोपाळरावास सामील 


*ख. १०४, यावेळीं निजामअलीचा पाय मराठ्यांचे राज्यांत रुजला, 
| धा. रा. च. पू. २१ 


२३४ छाप बसली 


झाला. गोपाळराव तापट वृत्तीचा मनुष्य वाटेल तै साहस करण्यास तयार, म्हणून 
दादाचा त्याजवर मुख्य रोप. प्रत्यक्ष पुतण्याला ज्यानें नमविळें तो दादा आतां 
आपली वाट लावल्याशिवाय राहणार नाहीं, हें पुरंतपणीं ओळखून गोपाळरावाने 
निजामअलीशीं संधान बांधलें कीं प्रसंग आल्यास बाहेर आश्रय असावा. मिळून 
गोविंद हरे व गोपाळराव दोघेही दादावर तुटून पडण्यास तयार झाले. गोविंद 
हरीनें दादास स्पष्ट जबाब कळबिला, कीं“ आज तीन वर्षात पेशाव्यांन्ची 
कामगिरी करितांना आम्हांस पंचवीस लाख कर्ज झालें आहे. ती आमची रक्कम 
द्या म्हणजे आम्ही मिरज सोडून बाहेर वाटेल तिकडे जाऊन पोट भरू. पण 
आमच्चें कर्ज फिटेपर्यंत मिरज किंवा सरंजाम सोडणार नाहीं. ” गोविंद हरीनें 
दादास लिहिळेळें २२ नोव्हेंबरचें हे बाणेदार पत्र सर्वच बाचण्यालायक आहे. * 

गोविंद हरीनें मिरजवर दादाशीं सामना करण्याचा निश्चय ठरवून आपली 
तयारी चालविली. पुण्यापासून सातारा मिरजपर्यंतचा प्रंदरा हादरून गेला. 
निजामार्‍चा सरदार रामचंद्र जाधव ब त्याचा भाऊ मीर मोगल हे पटवर्धनांचे 
साह्य करूं लागले. खुद्द निजामअली तटस्थेच्चा बहाणा दाखवून हरतऱ्हेनें मराठी 
राज्य बुडविण्याचा उद्योग करूं लागला. याचें प्रतीक रामचंद्र जाधवानेचच 
आन्चरून दाखविलें. आळेगांवाहून परत जातांना जाधवाने पंढरपुरचें क्षेत्र 
लुटून धुळीस मिळविळें. हिंदूंनी मुसलमानी सेवा तत्परतेने कां न करून 
दाखवावी. 

४. तीन छुतकर्मे-- दादा, सखारामबापू ब आबा पुरंदरे यांस 
: कृतकर्मे ? हें उपपद त्यावेळच्या कागदांत दिलेलें आढळते. यांत आणखी 
दोन नारोशेकर ब विठठल शिवदेव मिलाफी असून हें पंचायतन आतां अल्पकाळ 
आपली करामत दाखवू लागळें. ता? ६ डिसेंबरास यांनीं आळेगांवचा तळ 
सोडला. आपला शाह बसवीत ते साताऱ्याकडे गेले. त्यावेळीं प्रतिनिधिपदावर 
भवानराव होता. आपलें पद जाणार या दुःखाने तो कष्टी होऊन किन्हईच्या 
देवीपुढें अनुष्ठान करीत बसला. त्याचा मुतालिक गमाजी पटव्धनांस सामील 
होऊन पेशव्यावर सूड उगवूं लागला. दादांन सातारा येथें ता १३ डिसेंबरास 
भवानरावाचें पद काहून ते आपल्या मुलाच्या नांवें केळें आणि नारो शंकरास 
मुताळकी सांगितली. प्रत्यक्ष छत्रपतीस दूर करण्याचा खटाटोप दादाने त्यावेळी 


हक... शर 
क ळे य; खर 
*% खव. १९५. : ख. २२९१२२. 


खोड मोडणे ओघास आलें ३५ 
केला नाहीं. दुर्दैवाने दादाचा हा पुत्र पुढें तीन महिन्यांनी स. १७६२ च्या मार्चात 
देवी येऊन मृत्यु पावला | त्यामुळें सवच डाव कोसळून पडला. दादावरोबर 
दमाजी गायकवाड होता. त्यास त्यानें रामराजाकडून सेनाखासखेलीचीं वस्त्रं 
देववून सेनापतिपद मूळचे दाभाड्याचें ते रामचंद्र जाधवास दिलें. पंढरपुर 
क्षेत्राचा नाश केल्याचे हें बक्षीस त्याला मिळाळें. हा उपकार जाधवाने कसा 
केडळा तोही प्रकार पुढें कळून येईल. न्यायाधिशीवर दादाने विठ्ठल शिवदेवाचची 
नेमणूक केळी. पटवर्धनांचा सरंजाम सर्व जप्त करून तो आपला मेहुणा 
गोपाळराव बर्वे याचे नांबें लिहून दिला. अद्या रीतीनें सर्व सहायकांची बोळवण 
करून दादानें माधवरावासहृ कनीटकांत जाण्याचें ठरविळें. दरम्यान मिरजवर 
पटवर्धन त्यास आडवे आले त्यांची खोड मोडणे ओघास आलें. २० डिसेंबरास 
साताऱ्याहून निघाले.* 

ता. २९ डिसेंबर रोजीं मिरजेस मोर्चे लावले. काम वाटलें तितके सोपें 
नव्हते. गोविंद हरि मोठा आवेशी ग्रहस्थ. त्यानें अद्या निकराचा सामना केला 
कों दादास कायमची आठवण राहवी. एक महिना त्यानें एवढ्या फौजेस चेन 
पडूं दिलें नाहीं. दोघेह्दी हृद्टास पेटले. गोविंद हरीचा निभाव लागेना, तेव्हां 
मध्यस्थांमार्फत बोलणें करून ३ फेब्रवारीस त्यानें किल्ला दादाचे कबजांत दिला. 
गोविंद हरीचें कर्ज वारण्याची जवाबदारी दादाने स्वीकारली आणि एका 
मिरजेशिवाय बाकीचा सर्व प्रदेश त्यानें पटव'धनांचा पूर्ववत्‌ कायम ठेवला. 
हजार बाराशे लोकांनिद्षीं गोविंद हरीनें पन्नास हजारांश्ीं जो हा सामना केला 
त्या योगाने त्याची चहूंकडे वाहवा होऊन दादासच खालीं पाहण्याचा प्रसंग 
आला. तूर्त गोविंद हरि मंगळवेढ्यास जाऊन पुत्र गोपाळराबाचे बचाबार्‍चा 
उपाय करूं लागला. मिरज कबजांत आल्याचा संतोष दादामाधवरावांनीं 
गोपिकाबाइस लिहून कळविला. गोविंद हरि लिहितो, “ श्रीनें आमची लजा 
रक्षिलळी. चार खंडांत झंजाचा लौकिक जाला, धन्यास यश आलें. श्रीमंतांची सारी 
फौज आमच्या श्यौर्याचें आश्चर्य करून राहिली. पुढें परिणाम श्री लावील. ” $ 

दरम्यान गोविंद हरीचा पुत्र गोपाळराव स्वस्थ बसला नव्हता. बापापेक्षांही 
तो जास्त उपद्व्यापी. दादानें आबा पुरंदरे यास त्याचे पाठीवर रवाना केलें 

४ हा पुत्र ब्रिवकेश्वरीं मातुश्रीजवळ वारला अशी बातमी दादास कळली, ( मार्च ७- १२), 

* साताऱ्याचा वृत्तान्त पु. द, २११२५ मध्ये पहावा. 

$ ख. १६८ वगैरे पुष्कळ भारूड मिरजेचें आहे, 


२९५ छाप बसली 


होतें. २४ डिसेंबरास आवानें त्यास जमाखिंडीजबळ गांठून त्याचा धुव्वा 
उडविला आणि लष्कर टटटून घेतलें. * खुद्द गोपाळराव जीव बचावण्यासाठी 
निजामाचे आश्रयास गेला. ता. ३ जानेवारीस उभयतांची भेट झाली. आळेगांव 
सोडल्यावर निजामअली यावेळीं पुढील योजना ठरवीत महाराष्ट्रातच होता. 
दादाचे हालचालींवर लक्ष ठेवीत राक्य तितका आपला लाग साधून जानोजी 
भोसळे ब गोपाळराव यांस तो आपले लगामीं लावीत होता. गोपाळरावास प्रत्यक्ष 
कुमक अशी निजामाने कांहींच केली नाही. उलट निजामाचा आश्रय केल्याने तो 
फशीं पडला, आणि पुढें निजामाने जे अत्याचार केले त्यांची आळ गोपाळरावावर 
आली. स. १७६२३ चे सहा सात महिने गोपाळराव निजामाचे संगतींत राहून 
आपला बचाव करीत होता. गोपिकाबाई सुद्धां सर्व लोक त्यास दूषणे देऊं 
लागले. वस्तुतः सवे पटवर्धन मंडळी यावेळों मोठ्या पेचांत आली. उभें 
राहण्यास जागा नाहीं असें होऊन त्यांनीं मातुश्रींचीं ब दादांची आजंबें 
चालविलीं. धन्याचे घरांत कलह लागला कीं सेवकांची दुरवस्था कशी होते हें 
येथे निदर्शनास आलें. पटवर्धनांची ही करुण वाणी पहा. “ जन्मभरी अन्न 
भक्षिळें. आतां कोणाकडे जावें. जीव कसा वांचेल ही चिंता करतों तों घाला 
पडला. एक धोतर नेसाबयास नाहीं कीं समागमे मनुष्य नाहीं. प्राणाशीं संकट. 
सेवा केली तैच पुण्य, तेणेकरून पार होऊं. निमकहरामी केली नाहीं. कोटि 
अपराध, परंतु स्वामींचे एकनिष्ठ सेवक आहों. जीव वांचबावयास कोठें आश्रय 
दिसेना, यवनांकडे जावें, तूते जीब वांचवाबा म्हणोन मनसबा करून गेलों. 
स्वामींचे अनिष्ट करावें हया अर्थ नाहीं. गमाजीबावा नबाबाकडे गेले, त्यांनीं 
जाऊन भोसले आणिले. नबाबांनीं आपला भारीपणा जाणोन बिघाड केला. 
उत्पात मांडिला. गोपाळरावांनीं लष्कराचे कहीकबाड मारिले नाहीं. गाव लटले 
नाहींत. जीब बचावून राहिलों. ” खुद्द सखारामबापू गोपिकाबराईस लिहितो, 
“ दादासाहेबांचे मर्जींचा प्रकार आपले ध्यानांत आहेच. जेथवर संभाळायचचे 
तेथवर चुकत नाहीं. सर्व थोड्या बहुतानें मेळवून घेतले. गोपाळरावांनीं फार 
ओढून धरलें त्यास आमचा इलाज चालला नाहीं. ? 1. 


मिरज घेतल्यावर दादा पुढें कनोकटकांत जाणार तों विरुद्ध कारस्थान 
एकदम बळावले. जानोजीचा वकील येऊन साताऱ्यास छत्रपतीस भेटला. 


* सख. १४२, १४५, 1 ख. १५२, रड४. 


मराव्यांस नवीन आवेरा ३७ 


पेशवाईची ग्रहुछिद्रें विल सुंदरास चांगलीं अवगत होतीं. त्यानें निजामअलीस 
भर दिली कीं हा प्रसंग पेशव्यावर चढाई करायला योग्य आहे. यमाजी 
शिवदेव सामील झाला. निजामाचे व गमाजीचे सूत जमळें. गमाजीनें जानोजी 
भोसल्यास निजामअलीचे भेटीस आणिलें. त्यांनी आपसांतील भानगडी 
मिटविण्यासाठीं साठःचाळिशीचा करार ठरविला. म्हणजे जी काय नवीन प्रासि 
उभयतांचे प्रयत्नाने होइल, तिजपैकीं शृंकडा साठ ऐवज निजामास व चाळीस 
भोसल्यास मिळावा. या कराराने भोसले निजामाचे पूर्वचिं वैर मावळून त्यांचे 
अल्पकाळ सख्य जमलें. * 


छ २५ रजबीं म्हणजे ९ फेब्रुवारी स. १७६३ ला कलबरग्यांनजीक नबाबाच्या 
ब जानोजीच्या भेटी झाल्या. गोपाळराव ब गमाजी यांनीं त्यांस मर दिली. 
भेटींत ठरळें कीं साताऱ्यास जाऊन जानोजीबावास राज्यीं बेसवून आपले अर्थ 
सिद्धीस न्यावे. आणभाक क्रिया प्रमाण जाली. बरोबर फोज नबाबाची 
पंचेचाळीस हजार, भोसल्यांची तीस हजार, दीडशे तोफा ब दहा हजार गाडदी, 
येणे प्रमाणें भीवरेवर आले. असे बलवान मराठे सरदार निजामअलीस 
मिळाल्यावरोबर त्याला विलक्षण बळ चढलें. त्यानें आपल्या चढाईच्या 
मागण्या पेशव्यांस कळविल्या, कीं भीमेपलीकडील सर्व मुलूख आपले हवालीं 
करावा. आमचे महत्त्वाचे किले व स्थळें तुम्हीं घेतलेलीं परत द्याबीं आणि 
तुम्ही आपला कारभार आमच्या विद्यमाने करावा. या अपमानकारक 
मागण्यांनीं पेशव्यांचा तीन पिढ्यांचा उद्योग वायां जाऊन महाराष्ट्रावर 
मुसलमानी सत्ता कायम होण्याचा प्रसंग आला. मात्र याचा परिणाम 
निजामअलीच्या अपेक्षेहून अगदीं उलट झाला. सर्व मराठ्यांस नवीन आविशा 
चढला. दादा, सखारामबापू इत्यादींनी आपले पूर्वीचे भेद बिसरून निजामाशीं 
गनिमी युद्ध करण्याचें ठरविले. या प्रकरणाचे महत्त्वाचे तपशील पुष्कळ असून 
ते अभ्यसनीय आहित.1 


मराठी राज्य बुडण्याचा हा प्रसंग सर्व लहान मोठ्यांच्या वर्मी लागून 
अल्पकाळ मंडळींना नवीन पाणी चढले. पूर्वीचे हेवे दावे बेद झाले. माधवरावानें 

* रे, प. १०४; ख० १८३, १८५, यमाजी शिवदेव या वेळीं पूर्ववत्‌ वावरतांना 
दिसतो, पे. द. २०१३४ ४ ख. १७५-१७६, ऐे. प. १०४; पे. द. ३८-७८, ७९; 
पे. द, २०१३७, १३८; ऐे. टि. १३२, 


2८ छाप बसली 


मातुश्रीस लिहिलें, “ गोपाळरावांनीं न करावयाची गोष्ट करून मोगल आम्हांवर 
घेऊन येतात. त्यांस भिऊन दौलत द्याबी तर मोगलांची चाकरी करणें पडेल. 
याउपर मोगलांस दबल्यानें परिणाम नाहीं. आरंभींच कारभाऱ्यांचे पेंचामुळें 
दौळतेच्या तणावा तुटत चालल्या. लोक फितुर जाळे. पत उडाली. त्यांतून पैसा 
नाहीं, तेव्हां फौज कशानें ठेवावी. फौज नाहीं, तर दौलत कशी टिकणार ! 
सारें अवघडच आहे. प्रस्तुत दादासाहेब व आम्ही एक झालों हीच गोष्ट एका 
करोडीची झाली. त्यांची आमऱ्ची एकवाक्यता झाली. कारभारीही उत्तम 
प्रकारें लगामीं लागले. ज्या गोष्टीने दोळतीस कल्याण तीच गोष्ट साऱ्यांनी 
करावी ही बुद्धि आहे. परिणाम लावणार परमेश्वर व वडिलांचे पुण्य समर्थ 
आहि. ” दादाला आपल्या कृत्याची थोडी तरी उमज यावेळीं पडून सर्वांनी 
एकदिलाने निजामाला वठणीस आणण्याऱचा निश्चय केला. 

दादानेंही गोपिकावाईस लिहिलें, “ भोसल्यांचें आम्ही कांहीं वाईंट न 
करितां गोपाळराव व गमाजीबावबा यांनीं उत्पात करून नेले. मोगल नानाप्रकारचे 
मुद्दे घालतो यास्तव आपली गनिमीची रीत स्वीकारून मल्हाररावास मेळवून 
मोगलावर जावें असा विचार आहि. ” याप्रमार्णे हें समान संकट महाराष्ट्रची 
दुही तूर्तातूर्त मिटविण्यास उपयोगी पडलें. आळेगांवावर निजामास आळविण्याचचे 
दादाचे विचार आतां मावळले. सखारामब्रापूर्ने नवीन आवेश धारण केला. 
त्याची बुद्धि नवीन युक्त्या सुऱचवूं लागली. त्यानें प्रत्येकास समजुतीच्या गोष्टी 
सांगून पूर्वीचे राग, द्वेष व कृति विसरून एकजुटीने राज्याची इभ्रत सांभाळावी 
अदी स्फूर्ति उत्पन्न केली. निजामाऱचा तोफखाना भारी, त्यापुढे आपला निभाव 
लागणार नाहीं सबव धावपळीचें युद्ध चालवून शत्रूस अडचणींत गांठावें हा 
डाव बापूर्ने सुचविला तो सर्वानीं स्वीकारून पांच महिन्यांत यदास्वी करून 
दाखविला. 

५, युद्धाचा 'घुमाकूळ -- मिरजेहून मराठी फोजा कर्नाटकचा रोख सोडून 
फेघ्चवारी अखेर उत्तराभिमुख झाल्या. मल्हारराव होळकर गनिमी युद्धांत निष्णात 
म्हणून त्यास आणण्यासाठीं दादानें नारोदकरास वाफगांबास पाठविलें. बापूनने 
गंगोबा तात्यास आजेवा*चीं पत्रें लिहून पुढील कार्यास उद्युक्त केलें. त्यांना तरी 
धन्याकडून आपले मतलब साधण्याची अशी संधि केव्हां मिळणार | त्यांची 


६ ख. ९९. 


“कारीगर जाली नाहीं? 2 


पेशव्यांनीं केळेली मनधरणी व आपले मतलब उगविण्यासाठीं केलेल्या त्यांच्या 
कारवाया पाहून मोठा उद्देग वाटतो. $ माधवरावास गंगाधरतात्याची पहिली 
चुणूक यावेळीं मिळाली. 

पेशव्याच्या फौजा नगरंपैठणवरून मोगलाचा मुळूख उध्वस्त करीत ता. ७ 
मार्चला औरंगाबोदेवर आल्या. नंतर तेथे १२ मार्चला होळकर येऊन सामील 
झाला. येतां क्षणीं दादाने त्या शहरावर हल्ाा केला तो सफळ झाला नाहीं. 
मुरादखान शहर संरक्षण करीत असून त्यानं मराख्यांस दोन लक्ष देऊन 
दाहरास उपद्रव देऊं नये असा करार केला. * निजामाचा दुसरा सरदार 
रामचंद्र जाधव यास दादाने आळेगांवावर फोडून आपल्याकडे आणिलें. त्याचे 
उपद्व्याप संभाळतांना दादास आतां पुरेवाट झाली. बाळाजी विश्वनाथास 
दगा देणाऱ्या चंद्रसेनाचा हा पुत्र विश्वासघात केल्यादिबाय कसा राहील ! 
“ घोडनदीच्या लढाईत चाकरीस चुकले. नंतर पंढरपुर लटळें तो अन्याय 
माफ केला. सेनापतीचीं वस्त्रें देवविलीं. मिरजेवर रुसले तेव्हां सरंजाम देऊन 
समजूत काढिली. सर्वही आडभीड चालवीत असतां फितवा चाळूच राहिला 
निजामाकडे सूत्रें खेळविलीं. मिरजेहून फोजेबरोबर न येतां मार्गे राहून गांव 
लुटीत व खंडण्या धेत आले. एक दोन खूनही केले. औरंगावादेवर पुनः 
अडले. शहरावर हलला केला ते दिवशीं दादासाहेब हत्तीवर बसले असतां 
माहुतास गोळी लागली ते अरिष्ट दादासाहेबांचे टळळें. पुढें दादासाहेब 
शह्राहून कूच करून निघाले तेव्हां दोन प्रहरी भोजनोत्तर शोतखान्यांतून 
निघते समयीं एका मुसलमान गाडद्यांने त्यांजवर कट्यार चालविली, ती 
कारीगर जाली नाहीं. त्या गाडद्यानें नांव रामचंद्र जाधवाचे घेतळें. मोगलास 
सामीळ असल्याचे कागद सांपडळे. अन्याय लागू करून खुद्द रामचंद्र व 
त्याचा दत्तक पुत्र श्रीपतराव यांचे पायांत बेड्या घालून दोलताबादेवर ठेविले, 
त्यांचा गोठ लट्टून फस्त केला. ” हा बनाव ता. ७, ८ मार्चचा होय. 1. 

यावेळीं युद्धाचे खर्चाची मोठी अडचण पेदाव्यास उत्पन्न झाली. सरदारांचची 
मनधरणी करण्यांत त्यांस मुळूख द्यावा लागला. प्रत्यक्ष उत्पन्न कांहीं नाहीं 

६ ख. १९३, २०४, चं. ५३, ५४, ६०, १४३; पे. दृ, २८, ८०, ८२, 


* ख, १९१३, |! ख. २०४- २०६, २०९; पे. द. २८. ८३, राक्षसभुवनच्या तहांत 
जाधवाचची सुटका झाली. स. १७७० त त्यास निजामअलीनें ठार मारिले. पापाचे क्षालन झालें 


४० छाप बसली 


आणि फौज जमवाय'ची तर त्यासाठीं पैसा पदरांत ओतावा तेव्हांच लोक बाहेर 
पडत. होळकर, नारोरांकर, विंचूरकर इत्यादिकांस नवीन बक्षीस दिल्याशिवाय 
ते फौजा घेऊन बाहेर पडेनात. सर्वांत अग्रगण्य मल्हारराव होळकर. त्याची 
समजूत काढल्याशिवाय पुढें पाऊल पडेना. म्हणून त्यासं दहा हजारांचा सरंजाम 
नबीन दिला. पण अद्या खैरातीनें जास्तच तूट उत्पन्न झाली तेव्हां पेशवा दादा- 
साहेब, सखारामबापू अद्यांनीं औरंगाबाद येथें एकत्र विचार करून सर्वोबर 
नवीन पट्टी बसविण्याचा प्रयोग ठरविला. प्रत्येक सरदारानें आपल्या उत्पन्नाचा 
एकचतुथोश सरकारांत द्यावा, संकटसमयी राज्याची नड सर्वांनीं मिळून 
निभावली पाहिजे अश्शी योजना ठरविली, त्यामुळें मोठा घोळ पडला. शोवटीं हा 
प्रकार सर्वांकडून सक्तीनें अंमलांत आणविला. होळकरानें मोठें अंकाडतांडव 
केलें, पण दोवटीं त्यानें कबुली दिली. तूर्तातू्त चौथाई उत्पन्न सरकारांत 
घेऊन प्रस्तुतची नड भागविली. शिवाय पेशव्यांजबळ जो खासगी ऐवज 
जामदारखान्यांत होता, त्याची मोडतोड करून कांहीं पैदास केली. अलीकडील 
राष्ट्रकर्ज उभारण्यांतलाच ह्य प्रकार होय. [| 


पेशवे औरंगाबादेवर गेल्या'चें ऐकून त्यांजवर भोसले-निजामांच्या फौजा 
चाळून आल्या. सर्वोपुढें जानोजी वीस हजार फौजेनिशीं, त्यांमागें दहा हजार 
घेऊन विनायकदास, त्यांच्यामागे खुद्द निजामअली चहूंकोशांवर असे गेले. 
दादा औरंगाबादेवर असतां त्याचा पुत्र भास्करराव त्रिंबकेश्वरीं मातुश्रीजवळ 
वारल्याची खवरं आली, तेणेंकरून तो पूर्वीचा व्यूह ढासळला. प्रतिनिधीचें वैर 
तेवढें पदरांत पडलें. गमाजी व गोपाळराव यांस दादानें निष्कारण दुखविलें 
नसतें तर सर्व राजकारण निराळें बनलें असते. 


औरंगाबादेवरून १५-२० मार्चचे सुमारास मराठी फोजा वऱ्हाड प्रांत ठटीत 
मलकापुरावर गेल्या. त्या शहरांतून चाळीस हजार खंडणी घेतली. दरम्यान 
त्यांचे पाठीवर निजाम ब जानोजी बाळापुरावर येऊन पोंचले, म्हणून त्यांस 
चुकविण्यासाठीं पेशवे दक्षिणेस वळून हैदराबाद राज्यांत शिरले. त्यांचे मुकाम 
खालीं दाखविलेले लक्षांत ठेवांब. पैठण ३० मार्च, नलदुर्ग एप्रिळ १०, तेथून 
२३ एप्रिळ उदगीर, १० मे मेदक, १५ मे हैदराबाद, १७ जून चितापुर, २२ 


| ख० २०५ व पृ० ३०१, पे. द, २८-८६; रा० खं० १२-६४, 


युद्धांतील जाळपोळ -14 


जून गुलबर्गा, पुढें जुलइईत बारशी पानगाववरून ८ ऑगस्टला मुक्काम बीड. 
तेथून १० ऑगस्टला राक्षसभुवनचा संग्राम झाला. 

मिरजवरून वऱ्हाडातील मलकापुर, तेथून भागानगर व परत राक्षसभुवन 
एवढ्या विस्तृत टापूंत स. १७६२ चे मार्च ऑगस्टचे सहा महिने उभयपक्षांच्या 
हालचालींनी कद्या धामधुमींत गेळे असावे याची आपण कल्पना करावी. 
एप्रिल मे या दोन महिन्यांत कमालीची ळूट व जाळपोळ झाली. त्यापुढील 
दोन महिन्यांत पावसाळ्याच्या छावणीच्या घडपडीसाठीं उमय फोजा एकमेकांस 
गांठण्याचची संधि पाहूं लागल्या. ही त्यांची मिठी १० ऑगस्टला राक्षसभुबनवर 
सुटली. सहा महिन्यांच्या या दीर्घकालांत राजकारणाचे व युद्धाचे विविध डावपेच 
सारखे चाळू राहिले. ज्या निजामाशीं गळ्यांत गळा घाळून दादानें नुकतेच 
सख्य जोडलें, तोच आतां उलट छातीवर आलेला पाहून त्याला असा कांहीं 
आविद चढला कीं त्याला आवरून धरतांना जवळच्यांची पुरेवाट झाली. कारण 
अनुकूल संधि येण्यापूर्वीच निजामाशीं गांठ घालण्यानें स्वच नाश झाला 
असता. दादाच्या युद्धाचा हा आवेश थोपवून धरण्यास कसे प्रयास पडले ते. 
अवद्य वाचण्यासारखे आहेत. * दादाचें सर्वच वृत्त इतके चमत्कारिक आहें 
कों त्यानेंच या उत्तर मराठशाहीचा बराचसा इतिहास व्यापलेला आहे. 
“ आम्हांस दाळत नलगे, या मुलासाठीं इतके करतों, ” असे एक! तोंडाने 
बोलणारा ग्रहस्थ, दौलतीची वांटणी करून मागतो, नारायणराबाचा खून 
नाकबूल करून शेवटीं त्याच्या निवृत्तीचे प्रायश्रित्त मत्युपूर्वी चार महिने घेऊन 
भावजयीच्या चरणीं लीन होतो. असे त्याचे विक्षित्त खेळ एकसमयावच्छेदें 
लक्षांत आणले म्हणजे दादांची ही मूर्ति घडविण्यांत विधात्याने कांहीं विरोध 
अक्कल लढविली असली पाहिजे असें वाटूं लागतें. तूत या युद्धांत माधवरावानें 
युक्तीनें सर्व सूत्रे खेळवून चुलत्यास संभाळून धरलें म्हणूनच पुढें जय मिळाला 
यांत संशय नाहीं. ता. २५ मे रोजीं माधवरावानें विजयदुर्ग येथें धुळपाच्या 
आरमाराचा बंद ठरवून दिला, त्यावरून त्याच्या सर्वोगीण दृष्टीची कल्पना 
करावी. 1. 

होळकर, गायकवाड, सखारामवापू वगेरे सर्व प्रमुख ग्रहस्थ संगतमतानें 
निजामाला अडचणींत गांठण्याची शिकस्त करूं लागठे. अशी जूट पूर्वी कधीं 


* स्वरे २८४ व ऐे. टि, २ पृ९ २७ 2० ४, ( ऐ. सं. सा. ३ प९ ३२९, ले, २९२, 
रि.२ 


४२ छाप बसली 


बनून आली नव्हती. फुटून गेलेल्या सरदारांस परत आणल्याशिवाय निजामाशीं 
गांठ घालणें घातक झालें असतें. त्यांचीं आर्जबें करावीं तर धन्याचा बोज 
राहत नाहीं हे॑ओळखून माधवरावानें युक्तीने त्या मंडळीस निजामापासून 
अलग केळे आणि मग त्याशीं गांठ घातली. मराठे हैदराबादेकडे गेले 
त्याचा वचपा काढण्यासाठीं निजाम पुण्यावर चाळून गेला. तेव्हां माधवरावानें 
मातुश्रीस आश्रयार्थ सिंहगड किल्ल्यावर जाण्याची सूचना केली. ती स्वतः 
या दोन वर्षातील कटु अनुभवाने निर्विकार व निरिच्छ बनली. दादाने 
तर प्रस्तुत संकटाचे कारण दुष्टग्रहांकडे लाविळें. मातुश्रीचे समाधान करतांना 
तो तिला लिहितो, “ प्रस्तुत ग्रहण व षड्ग्रही आली आहे. आणीकही दोनचार 
योग क्रूरच आहेत. ” राज्याचे कारभारास हें लंगडे समर्थन बिलकूल शोभत 
नाहीं, तथापि नारायणरावा*चें लम ठरलें होते, त्यासाठीं बाई २२ एप्रिल रोजीं पुणें 
सोडून सिंहगडावर जाऊन राहिली. पुण्याचे लोक चिंतातुर झाळे. गोपाळराव 
निजामास आवरून पुण्याचा बचाव करील अशी गोपिकाबाईला आश्या 
होती ती विफल ठरली. निजाम गोपाळरावास थोडीच भीक घाळणार! तो 
गोपाळरावाचा उपयोग केवळ आपल्या मतलबापुरता करीत होता. पेदाव्याचे 
तर्फेनें कोणी प्रमुख येऊन गोपाळरावाची समजूत करीपर्यंत त्याला कष्टाने 
कालहरण करीत बसावें लागलें. 

मोगलाने आपल्या लष्कराचे तीन भाग केले. एक भाग विनायकदासानें 
नाशकाकडे नेला. स्वतः निजामअली नगरावर राहिला. जानोजी भोसले व 
गमाजी तिसरा भाग पुण्यावर घेऊन गेले. “ पहिला भाग नासिक, त्र्यंबक, जुन्नर 
लुटीत पुण्याकडे आला. न्विचवडच्या देवांनीं पंधरा हजार दंड भरून आपला 
निभाव केला. बोरघाट, लोहगड, विसापुर यांतील रयत लटून नेली. पुण्यावर 
येऊन बेतली तेव्हां हहर बच्चावण्यासाठीं पुष्कळांच्या शिफारसी गोपाळरावाकडे 
गेल्या. अलीकडील दहापांच गांवचीं घरें जाळलीं. पुण्याच्या तोफखान्यांत माणसें 
जाऊन खणून सांपडेल तें घेऊन गेले. नारो आपाजीकडून भला मोठा दंड तर 
घेतलाच शिवाय लूट करायची ती केली. पर्वतीच्या मूती फोडल्या. लोहगड, 
पुरंदर, राजमा'ची यांवर सेनासमुद्र लोटला. एक महिनापावेतों हूट जाळ जाली.” $ 
“ सृंहगडची माची व सरकारी जामदारखाना रघूजी करांड्यानें ठटून नेला. 


६ ऐ. द. ३८.९५; ख. २२०, २५९, २६१, २६२, 


पुण्याचा वचपा भागानगरांत 2-1 


माणसे मारलीं. चार हजारांचा लोट एकदांच आला. पुण्यांत एक देव लहान 
मोठा राहिला नाहीं. धर्मशाळा जाळल्या. सभोंवत्या फौजा उतरून जाळपोळीस 
सीमाच ठेविली नाहीं. लोहगडच्या माचीस पुण्याचे लोक वित्तविषय घेऊन गेले 
होते, त्यांची तीच गत झाली. नाना फडणीस वगैरे एक वस्त्रानिशीं जीव 
बचावून गडावर गेले. विठ्ठल सुंदरनें तोफखाना घेऊन सासवडच्या रोखे राहून 
सर्व जाळलें. पुरेदरपासून शिरवळपर्यंत गमाजींनीं लटून सप्तक्रषरीस गेले. 
गडास मोर्चे दिल्हे. तमाम गावगन्ना एकसाला पैका रोखे करून घेतला. मुलूक 
जाळला वब लुटला. सातारा किल्ला मात्र रक्षिला. सखारामबापूतचें हिवरे 
जाळून विठ्ठलसुंदरनें आश्नि संतुष्ट केला. नीरथडी -भीमथडी मोगलांचे 
भक्ष्यस्थानी पडली. ” 1] 


एप्रिल मेच्या दोन महिन्यांत पुण्यास हा प्रकार चाळू असतां पेदाव्यानें 
भागानगर प्रांताची तीच गत केली. विठ्ठल सुंदरचें ओशाचे गांव जाळलें. 
माधवराव ८ मे रोजीं मातुश्रीस लिहितो, “ बेदराहून भागानगर सुभ्यांत 
आलों. पांचसात लक्ष रुपये मिळाले. आणीकही महिन्यापंधरा रोजांत दहावीस 
लक्ष मिळतील. रामचंद्र गणेदा, बाबुराव हरि डांवेउजवे बाजूस खंडण्या घेत 
गेले. मोगलांचा प्रांत बेचिराख केला. ” सखारामबापूने गोपिकाबाईस कळविले, 
“ मोगलानें तिकडे विध्वेस केला यास्तव यांणींही त्याप्रमाणेंच अंमलांत आणिलें. 
यंदांच्या सारखा कहर पूर्वी झाला नव्हता. येर्थे मल्हारवाआदि लहानमोठे एकदीळ 
आहेत. एक .वेळ मोगलांचे दांत भभ्न करांवे असा सर्वोचा विचार आहि. 
आमच्याविषयी बहुतांनीं आपल्या चित्तांत संगाय आणिळे होते ऐहास आम्हीं 
एकनिठ्ठेनें सेवा केली. अलीकडे हा प्रकार जाहला. याउपरी ज गोटी दोलतेस 
उचित तेच वर्तणूक करीत आहों. ” ५ जून रोजीं रघुनाथरावानें बाईस लिहिलें, 
£ भागानगराहून दरकूच कृष्णातीरास आलों. याउपरी निजामअलीवर' 
चालोन गांठ घालितों. पुण्यास उपद्रव केल्याचे ऐकून बहुत क्रोध वाटत आहे.. 
तो उपद्रव करणार नाहीं असें वाटून आम्ही भागानगर जाळलें नाहीं. आतां 
परमेश्वर स्मरण करून लढाई उत्तम करितों. ” भेअखेर निजाम पुणे प्रांतांतून 
व पेशवे पंचमहालांतून परत आपापल्या मुलळखाकडे वळले. मे महिन्यांत. 


1 पे. द. २८-१०२; ख. २७१, 


९2४४ छाप बसली 


साताऱ्यावर गदा आली तेव्हां माधवराबानें छत्रपति रामराजाला खालीं 
शहरांत न ठेवतां किल्ल्यावर ठेवण्याची ताकीद पुरंदऱ्यास केली. > 

पावसाळा सुरु झाला तेव्हां उभय पक्ष आपापल्या छावणीच्या विचारास 
लागले. गोपाळराव पटवर्धनाचा आठदाय काहून घेण्यासाठीं माधवरावानें 
गोविंद शिवरामास त्याजकडे पाठविलें. तसेंच त्याने सखारामबापूस जानोजीचे 
भेटीस पाठविलें. या हालचाली त्यांस बोलाचालींत गुंतवून ठेवांवे इतक्याच 
पुरत्या होत्या. त्यांत मनधरणीचा लेश नव्हता. पेशवे आपणास परत घेण्यास 
कबूल आहेत, झालेला प्रकार बिसरून जावा एवढाच हेतु यांत होता. खुद्द 
दादाही माधबरावापुढे निष्प्रम बनत चालला. निजामअली बेदराकडे परत 
जाऊं लागला, त्याची जागजागां मराठे अडवणूक करूं लागले. त्यांनीं तहाची 
बोली सारखी चाळू ठेविली. भीमाकांठानें निजाम औसाधारूरपावेतों गेल्यावर 
पाठीवर मराठ्यांची मिठी पाहून त्याने परत फिरून औरंगाबाद गांठण्या'चा 
विचार ठरविला. गोदावरीवर येतो तों तिचा अपरंपार पूर पाहून तो चपापला. 
मराठ्यांचे तोंडावर तोफखाना ठेवून घाईघाईनें होड्या जमविल्या आणि 
शहागडावर नदी उतरूं लागला. स्वतःबरोबर जनानखाना, बुणगे व कांहीं 
थोड्या हलक्‍या तोफा वचावापुरत्या त्यानं पलीकडे नेल्या ; मुख्य फौज, भारी 
सतोफखाना ब जड सामान त्यानें विडलसुंदरच्या हुकमतींत अलीकडच्या कांठावर 
राक्षसभुवननजीक धोंडराई येथे ठेविलें. हळूहळू पूर उतरतांच हें सर्व पलीकडे 
नेऊं अशी त्याची अटकळ होती. ही त्याची परिस्थिति मराठ्यांनी बरोबर 
ओळखली. आज फार दिवस ज्या संधीसाठीं मराठे टपून बसले होते ती चाळून 
आली असें कल्पक बुद्धीला वाटलें. शत्रस अडचणींत गांठण्याची ही कल्पना 
कोणा एका व्यक्तीची कीं समुच्चित वाटाघाटीची हें कळण्यास मार्ग नाहीं. याच 
कल्पनेनें मराठी राज्य निर्माण झाले, तिजवरच ते जगले आणि तिच्या अभावीं 
तें संपळें. तरुण पेशवा सारखा आपलें डोकें चालवीत होता, एवढेंच आपण 
म्हणूं शकूं. 

गोबिंद हरि ब गोपिकाबाई माघवरावास आग्रह करीत होते कीं गोपाळराव 
जबळ आल्याशिवाय निजामाज्लीं गांठ घाळूं नका. संकट निवारण करण्याचें 
घाडस गोपाळरावांत होतें यांत संशय नाहीं. पण सेबकापुढें धन्याने एवढा नम्र 


> का. सं. प. या. १९८-२००; ख.२९३, २९४, २९७, २९८; ऐ. द, ३८१०३, 


माधवरावाची हिकमत ५ 


भाव धारण करणें माधवरावाच्या स्वयंप्रकाश बुद्धीस मानवले नाहीं. 
गोपाळरावारिवाय आमचें अडतें हा भाव दाखविणे माधवरावाला नको होतें. 
गोपाळराव, जानोजी दोघांसही त्यांन सलुखाच्या वाटाघाटोंत गुंतवून ठेविलें. 
शिवाय त्या दोघांचे अंतस्थ कावे किंवा शत्रूकडे फितुरी नसेल कशावरून हाही 
माधवरावबास संदाय होता. ते दोघेही आतां फशीं पडल्यासारखे झाले. दोनही 
पक्षांचा विश्वास त्यांजवरचा उडाला. गोपाळरावच गोपिकाबाईस लिहितो, 
. * आजपांवेतों कायावाचामनें आपल्या राज्याचे अकल्याण चिंतिळें नाहीं. 
आमच्या गुणाचे ग्राहक असते तर मोगलाईत देखील यावयाचें प्रयोजन नव्हतें. 
आम्ही सर्वस्वास बुडालो हें चित्तांत न आणतां आमचे ठायींच दोषारोप ठेविले, 
यामुळें अतोभ्रष्ट, ततोभ्रष्ट., कालमहिमाच तसा त्यास आपला काय इलाज. ” 
गोपाळराव मंगळवेढ्यास होता तेथें गोविंद शिवरामानें त्याची भेट घेऊन 
-समजूत घातली. 


माधवरावानें मातुश्रीस कळविलें, “ आम्ही मोगलांशीं सख्य तों करीतच नाहीं, 
गंगेअलीकडे सांपडला तर झुंज होईल. गोपाळरावाशीं गोविंद शिवराममार्फत 
बोलणे चाळू आहे. ” कलबुर्गा येथे मुक्काम असतां माधवरावानें ता. २ जुलईस 
निजामअलीचा भाऊ बसालतजंग यास भेटीस आणून करार ठरवून आपल्या 
बाजूस आणिलें. सखारामबापू जानोजीकडे शिष्टाईस गेला तेथें नागपुरचा 
शहाणा देवाजीपंत यानें आपल्या यजमानास कळविलें, “ तुम्ही या पेशव्यांचे 
मनादास लागूं नका, गेलां तर रामचंद्र जाधवासारखी स्थिति होईल. ” जानोजी 
तीस लक्षांचा मुळूख व अश्शीरगड किल्ला मागू लागला. दोघे शहाणे एकत्र 
मिळाले त्यांचा प्रभाव काय वर्णावा ! बाहेर बार्ता उठली कीं बापू विरुद्ध- 
पक्षाशीं कारस्थाने करीत आहे. दादाने त्याला ताणले तेव्हां गयावयां करून 
त्याला अब्रू सांभाळावी लागली. या शहाण्यांना असें कळेना कीं पेशव्यांची 
मध्यवती सत्ता कोसळून पडली तर नागपुरचें राज्य तरी कसें टिकणार ! म्हणून 
या शाहाण्यांचें खोटें नाणें बाजूला गुंतवून पेशव्याने इकडे आपला डाव साधला. 
माधवराबाच्या खणखणित नाण्याची परीक्षा झाली. जानोजीचा सरदार पिराजी 
निंबाळकर निजामाचे पक्षांत होता त्यास माधवरावानें भेटून आपल्याकडे 
सामील केलं. ऑगस्ट ५ ला तो मातुश्रीस लिहितो, “ आम्ही मोगलांच्या शहावर 


"खख. ३०८, २२५, 


४ छाप बसली 


बीडच्या सुमारें आलों. मोगल शहागडावर नांवांवरून गंगा उतरणार. गंगेस पाणी. 
बहुत या संधींत गांठावें असा विचार आहे. महादजी सिंदे उजनीहून लिहितात, 
आज्ञिप्रमाणें येऊन वऱ्हाडचें पुरते पारिपत्य करतों. ” 8 माधवरावाचची नजर 
ऱचहूंकडे कशी फिरत होती हें यावरून उघड होईल. 

आषाढ व० ३० तारीख ९ ऑगस्ट रोजीं मराठे माजलगावच्या मुकामास 
आले, तेथें त्यांस कळलें कीं मोगलार्चे मुख्य लष्कर राक्षसभुवनावर आहे. 
थोडा तोफखाना उतरला. जानोजी भोसले, गमाजी वगैरे निजामास सोडून पूर्वेस 
दहा बारा कोशांवर अलग राहिले आहेत. महाराव जानोजी निंबाळकर आदलळेच 
दिवशीं मरण पावला. जानोजी भोसले द्िघधाचित्त होऊन मोगलाचचा निरोप 
घेऊन गंगेच्या अलीकडील तीरानें बाराचौदा कोस खालीं गेले. प्रवासाच्या 
श्रमाने पेशव्याची थकलेली फौज विश्रांतीसाठी. माजळगांवावर आली. जवळ. 
दोन कोशांवर मोगलांचा मुख्य संसार त्यांचे तावडींत सांपडला.. मंगळवारची. 
रात्र उजाडतांच मोगलांवर अचानक हल्ला करण्याच्या तयारींत गेली. प्रत्येकाने 
कामा'ची वांटणी समजून घेतली. दरम्यान गोपाळरावानें गोपिकाबाईस लिहिलें, 
“ अविंधांचे लष्करांतून श्रीमंतांनी कृपा करून बोलाविले. नारोशंकरांस आम्हांकडे 
पाठविलें, त्यावरून आज स्वार होऊन चाललो. ” पण गोपाळराव येण्यापूर्वीच 
मोगलाऱचा संहार झाला. नारोशंकर, सखारामबापू हे देखील त्या संग्रामांत नव्हते. 

९. राक्षसभुवनचा तडाखा -- माधवराव मातुश्रीस लिहितो, “ श्रावण 
शु० १ बुधवार दोन प्रहर दिवस मु० धोंडराई, मोगला'ची बातमी राखून सर्व 
सरदार फुटलेले पाहून आजच प्रातःकाळीं मुकाबला केला. निजाम गंगापार 
ब वरकड कुलसरदार अलीकडे होते. त्यांचें आमचें निकडीचे हत्यार जाहलें. 
त्याचा मोड जाहला. आमची फत्ते जाहली. विठ्ठळसुंदर याचे डोचकें कापून 
आणिलें. त्याचे पुतणे विनायकदास व खंदारचा राजा गोपाळदास ठार जाले. 
मुरादखान वगैरे सोळा सरदार पाडाव सांपडले. चार सहा घटका लढाई 
मातबर जाली. त्यांची निंमी फोज सातआठ हजार व चारपांच्च हजार गाडदी 
इतकी अलीकडे होती ती गारद जाली. निजाम दहरात पावून गंगा उतरू 
लागला हें वर्तमान जानोजीनें दादांस कळवून सांगितलें, जलदी येऊन पोचावे. 
आमच्या हल्ला होतांच निजाम पलीकडे कायम होता तो लढाईचे वर्तमान 


६ ख. २२०, २२५: ऐ. प. १०२, 


ईश्वर कोतुक केलें ४७ 


कळतांच तोफाबाणांची मारगिरी न करितां जनानखाना पुढें पाठवून आपण 
अर्धरात्रीं डेरे बुणगे टाकून औरंगाबादेस गेला. पंधरा हत्ती व पंचवीस तोफा 
जनावरे वगेरे लुटून बहुत आणिलीं. पूर्वी लढाया झाल्या पण अशा प्रकारची 
जरब बसली नव्हती. इस्मायळखान, शहाजी सुपेकर, सदाशिव रामचंद्र वगेरे 
शत्रुपक्षास मिळाळेळे वांचून पळून गेले. ” श्रीमंतांकडील महादाजी नाईक 
निंबाळकर] व एकदोन सरदार कामास आले. आरंभीं श्रीमंत उभयतां चाळून 
गेले. आघाडीस नीलकंठ महादेव, महिपतराव चिटणीस ब महादाजी शितोळे 
मांजरीकर वगैरे चाळून गेळे, तों नवाबाचे दारूस ब बाणांस आग लागोन 
बाण उडाले. त्या संघींत नीलकंठ महादेव व बिठ्ठळ शिवदेव यांजकडील 
फोजेनें तोंड लाविलें, तों श्रीमंत येऊन पोंचले. नीलकंठ महादेव वगेरे मोचे 
उठवून आंत गेले. मागाहून रघुनाथरावदादांचा होदा येतां दरम्यान 
'कैबरक्यांत[| विठ्ठलसुंदर, विनायकदास व॒इस्मालखान पठाण यांनीं येऊन 
हौंदा माघारा फिरविला. सरकार फौजेचा मोड झाला. तों ईश्वर कौतुक केलें. 
त्यांचे लोकांत बार सुटून विठ्ठलसुंदरास गोळी लागली, तितक्‍्यांत मल्हारजी 
होळकरांनीं सिलक झाडली, त्यामुळें विठ्ठलसुंदरच्या सात अंबाऱ्या फौज सुद्धां 
उभ्या राहिल्या, तों माधवराव प्रधान घोड्यावर होते, त्यांनीं विठ्ठलसुंदरच्या 
अंबाऱ्यांवर आपल्या लोकांस तटाच्या झुंजावर पाठविलें. त्या गर्दीत महादाजी 
सितोळे यांनीं सात अंबाऱ्यांपैकीं विठ्ठल सुंदरची अंबारी मारतों, वांचून 
आल्यास मांजरीगांव व सरदारी द्यावी. श्रीमंतांनी कबूल केलें. महादाजी 
शितोळे अंबारी मारून परत आले. होळकराकडील गिलच्यांनीं वि्ठलसुंदर'चें 
डोचकें कापून आणिलें. त्याच विठ्ठलसुंदरच्या अंबारींत बसून पेशवे घोंडराईस 
मुकामावर गेले. सदाशिव रामचंद्र जखमी होऊन एका घोड्यानिशीं गंगेत 
उडी टाकून पार गेला. मुरादखान पाडाव आला त्याचे मार्फत अविंधाचें 
सूत्र लागळें आहे. आतां गंगा उतरून पार जाऊन शहरास शह द्यावा ऐसा 
विचार होत आहे. 7* 


1 याचा पुत्र रामराजाचा जावई, भा. व. श. पू० ४७, रा० खं, ६" ४८, 

1 कटिभाग, सेनामध्य. 

कॅ ख. २३३-२२५; मा. रो. १. ३४३; ऐ. टि. २.२९; पे. द. २८/१०५-१०६ 
ऐे. प, १०५; रा. खं. १०.२१; पु. द. २२६ व पू. १९९; बडोदें वेंचे १९७, 


टं छाप बसली 


“६ मोगळ पलीकडे होता, त्याचें पत्र आलें कीं मी कांहीं तुमचें केलें नाहीं. 
विठ्ठलसुंदरांनीं तुम्हांसी दावा बांधिला होता, त्याचा सूड तुम्हीं घेतला. तुमची 
लूट आणली आहे ती पाठवून देतों. भाऊसाहेबांचा करार आहे त्याप्रमाणे 
चालावे. ” “ विठ्ठलसुंदराचें ब विनायकदासाचचें शीर पेशव्याने पालखींत घाळून 
निजामअलीकडे पाठविलें. तीन अंबाऱ्या हत्ती सुद्धां ब आणखी खासे गंगेमध्ये 
बुडाले. तात्या, सखारामबापू व पिराजी नाईक जानोजीस आणावयास गेले आहेत. 


मोगळ शिकस्त केला, येणेंकरून दक्षिण प्रांती व हिंदुस्थानांत शत्रूंवर जरब . 


बसली. ” बाबुराव हारे, सखाराम हरि ब महिपतराव चिटणीस यांनीं शिपाईगिरी 
बहुत केली. मुख्य लढाई हुजरातीनें केली. पूर्वीचे भेदभाव विसरून सवांनी 
एकजुटीनें जो पराक्रम यावेळीं केला, त्यास खुद्द दादानेंच पुढें विघ्न आणलें 
नसते तर मराठी राज्य माधवरावाच्या तडफेने चहूंकडे सावरले असते. लढाई 
होत असतां एकदम आभाळ भरून पर्जन्य आला. फौजेत अंधार झाला. 
दोन प्रहर होण्यापूर्वीच संग्राम आटपला. [| 

“ गंगेनें नबाबाची मोठी कुमक केली ” असें एक सूचक वाक्‍य माधवरावा'चे 
पत्नांत आहे. म्हणजे नदीस पूर नसता तर लगेच पलीकडे जाऊन मराठ्यांनी 
खुद्द निजामअलीचा संहार उडविला असता. लष्करचे लोक घरीं जाण्यास 
निकड लावीत होते. घरेंदारें जळालीं म्हणून ते मुलांबाळांच्या चिंतेंत होते. 
वरेचसे निघूनही गेळे. नावा सर्व जमा करून निजामानें अगोदरच फोडून 
टाकल्यामुळे लगोलग पलीकडे जाणें मराठ्यांस अशक्य झालें. कित्येक पैठणचे 
समोर येऊन उतरूं लागले. दहाबारा दिवसांनीं होळकर वगैरे कित्येक हत्तींवरून 
पलीकडे गेले. नंतर दोन दिवसांनीं सर्व फौज उतरली. या पूर्वीच मुरादखान 
तहाचे बोलणें करीत होता. पेराव्यानें मागणी घातली, गोदावरीच्या उत्तरेचा सर्व 
औरंगाबाद प्रांत व अलीकडचा औसा, धारूरखंदारपर्यंतचा मुलूख आम्हांस 
द्रा. म्हणजे फक्त भागानगर प्रांत तेवढा त्याचा राहिला. अश्या वाटाघाटींत 
कालहरण करून निजामाने आपल्या फॉजेची सावरासावर केली. दरम्यान 


| गोदावर्राच्या दक्षिण तीरावर गेवराई, थोंडराई, तांदुळजा व राक्षसभुवन हीं स्थळें 
जवळजवळ असून थोडराईस संग्राम घडला, हे गांव निजामशाहीत बीडच्या उत्तरेस 
सिंधफणा नदी उतरल्यावर लागतात. पूर्वेस माजलगांव आहे. थोंडराई गोदावरीच्या कांठीं 
असून समोर पलीकडच्या कांठावर शहागड आहे. शहागडच्या पश्चिमेस बारा कोस पैठण व 
उत्तरेस ४० मैल ओरंगाबाद. 


निजामाशीं तह 2९. 


सखारामब्रापूनें जानोजी भोसल्यास ता. १३ ऑगस्ट रोजीं म्हणजे संग्रामानंतर 
तीन दिवसांनीं पेशव्याचे भेटीस आणिलें. पेशव्याने तीस लक्ष मुलूख व 
अशीरगड किल्ला ही त्याची मागणी पुरी करून त्यास संतोषाने रजा दिली. 
गोपाळराव पटवर्धनही २० ऑगस्टला पेशव्यास येऊन मिळाला. 1 

अशा रीतीनें ऑगस्ट महिना पैठणावर संपला. तेथून पेशव्यांनीं औरंगा- 
बादवर चाल केली. ता० ३ सेप्टेंबर रोजीं निकराचा संग्राम होऊन निजामाचे 
पांच हजार लोक जायां झाळे आणि विठ्ठल शिवदेवाची दोन हजार फौज मारली 
गेली. निजामअली जीव बचावून शहरांत गेला. तेथून त्यानें मुरादखानाकडे 
आपलीं माणसे तहाचे वाटाघाटीस पाठविलीं. “ दादा पुनः सूत्रधार बनले. 
सखारामबापू , गंगोबा तात्या व कृष्णराव काळे यांनीं बोलणीं करून तह ठरविला. 
प्रसंगावर नजर देऊन मान्यता देणें पेशव्यास प्राप्त झालें. उदगीरच्या तहांतला 
साठ लाख व नवीन बावीस लक्ष असा एकंदर ब्यायशीं लक्षांवर २५ 
सेप्टेंबरला तह कायम झाला. ” उभयतांनी युद्धप्रसंगीं एकमेकांचे साह्य करावें 
असा करार ठरला त्याचा उपयोग पुढे प्रसंगानुसार उभयतांनीं केला. ब्यायशीं 
लक्षांपैकीं गोदावरीपासून औरंगाबादपर्यंतचे महाल पेदाव्यांनीं आपल्याकडे 
ठेविले. बाकीचे होळकर, भोसले, विठ्ठल शिवदेव, नारोशंकर इत्यादींना मिळाले. 
या वांटणीनें पेशव्याचा प्रदेश नगरपासून जवळजवळ नागपुरपर्यंत सलंग 
बनला. औरंगाबादर्‍चा हा तह ठरत असतांच निजामअलीनें ता. १९ सेप्टेंबरला 
सलाबतजंगास ठार मारून निरंकुश सत्ता बळकावली. त्याचा भाऊ मीरमोगल 
जीव बचावून पळून गेला. * पेशवे निजामार्चे सख्य घडविण्यांत शेरजंग 
प्रमुख होता. 

महंमद मुरादखान हा निजामाचा हस्तक औरंगाबादचे कारभारावर असे. तह॒ 
झाल्यावर तो परत निजामाचे नोकरींत गेला. त्याचे धोरण मराख्यांशीं सख्य 
ठेवण्याचें असून तो दादाचे तंत्राने वागे. उत्तरोत्तर त्याचें निजामअलीशीं 
बिनसले. सलाबतजंगाकडे फितुर केल्याच्या आरोपावरून निजामअलीनें स. 
१७६४ च्या ऑगस्टांत मुरादखानास अटकेंत ठेविळें आणि पुढील जून 
महिन्यांत ठार मारिले. 1 


. ख. २४६, * ख. ३६५, ३६६, ३७२, ३७३; पे. द. २८.१०८-१११, 
1 ख. “७५; रा० खं. १३. ८५ व १४- ४. 


ष्ठ छाप बसली 


राक्षसभुवनचा संग्राम १० ऑगस्टला होऊन वरील तह २५ सेप्टेंबरला कायम . 
झाला. त्यानंतर दसऱ्यापर्यंत म्हणजे १६ ऑक्टोबरपावेतों माधवरावानें स्वतः 
औरंगाबाद प्रांतांत राहून तहार्‍ची व सरदारांची व्यवस्था लावली. दोन वर्षातील 
अव्यवस्थेचें निराकरण त्यानें स्वतःच्या जबाबदारीवर धडाक्याने केलें. परत , 
फिरून दसऱ्यास तो गोदावरीवर आला. भवानराव प्रतिनिधि व त्याचा मुतालिक 
गमाजी भोसल्याबरोबरच पेशव्याकडे परत आले होते; त्यांस दसऱ्या'चे मुहूर्तावर 
पूर्वपदावर स्थापून वस्त्रे ब सरंजाम देऊन कामास लाविलें. प्रतिनिधींचा दर्जा 
पेशव्याहून श्रेष्ठ म्हणून भवानराव पेशव्याच्या 'चाकरीस येण्याचें मान्य करीना. 
त्यावरून राज्य सर्वोचें, सर्वोनीं त्याचे संरक्षणाचा भार स्वीकारला पाहिजे 
अक्षी वाटाघाट होऊन पेशव्याने 'चाकरीचे बदल्यांत प्रतिनिधींचा पाऊणलाख 
उत्पन्नाचा प्रदेश फोजेच्या खर्चासाठी म्हणून तोडून आपल्या ताब्यांत 
घेतला. पेशव्याला फोज मिळाली, भवानरावाला दर्जा मिळाला. गमाजीला 
मात्र हा प्रकार मानवला नाहीं. त्यानें बंडावा चालविला तोही पेदाव्याने मोडला. 

पानपतावर तिंद्यांची सर्वांत मोठी वाताहत झाली. एक महादजी कायमनचा 
लंगडा होऊन जिवंत राहिला, त्याची नेमणूक दोळतीवर अद्याप झाली नव्हती. 
पेशव्याच्या ग्हकलहांत सिंद्यांचें प्रकरण लांबणीवर पडलें. महादजीला 
माधवरावानें बोलावल्यावरून तो आतां येऊन दक्षिणेंत दाखल झाला. त्याजबरोबर 
सुसजञ फौज व अंतःकरणांत पेशव्याबद्दल निष्ठा असल्यामुळें उभयतांचें सोरस्य 
जमून आलें. “ तुमच्या सरदारीची घालमेल होणार नाहीं, त्याबद्दल तुम्ही 
काळजी बाळगूं नये, ” असें माधवरावानें गोदावरीवर महादजीस समक्ष भेटून 
आश्वासन दिलें आणि त्याचा संतोष केला. 

भानूंची फडणिसी दादाने चिंतो विठ्ठलळास दिल्यामुळे भानु नाखूष झाले. 
हा अन्याय दूर करण्यासाठीं माधवरावानें नानास पत्र लिहून भेटीस बोलाविले 
आणि दसऱ्याचे मुहूर्तावर त्याची पिढीजाद फडणिसी त्याचे हवालीं केली. या 
सर्व कारभाराच्या बाबती वेळेवर उरकून आपली छाप बसविण्यांत पेरावा 
गुरुजींच्या सल्याने वागत होता. त्याचं प्रत्यंतर सातारा २ ले. २०६ यांत पहावें. 

“ नाना व मोरोबा पेशव्याचे भेटीस गोदावरीवर आले. दसऱ्याचे मुहुर्तावर 
फडणिसीचें काम त्यांस देऊन खासें कलमदान, कीदींचा रुमाल स्वाधीन केला 
आणि वस्त्रें दिलीं. यासंबंधाने सखारामबापूने कित्येक मुद्दे घातले, त्यावर 


पेशव्याचा विविध अनुभव १ 


क्क 


माधवरावानें त्यास साफ कळविलें, “ तुम्ही नवीन दिककती काढतां हा प्रकार 
कामाचा नाहीं. ” यावेळेपासून पेशव्याने मोरोबास स्वतःजवळ कामास घेऊन 
नानास पुण्याचे कारभारावर ठेविलें. दोघेही जबळजबळ समवयस्क होते. स. 
१७६३ च्या दसऱ्यापासून पुढें कैक वषें पुण्याची सर्व व्यवस्था नाना फडणीस 
-ब त्याचा जोडीदार नारोआपाजी तुळशीबागवाले यांनीं सांभाळून त्या नगराची 
भरभराट केली. 8 स. १७६३ चा ऑक्टोबरचा बिजयाददामोीचा प्रसंग 
माधवरावाच्या करामतीचा पहिला विजय होय. 


युद्ध, राजकारण, बंडावे, ग्रहकलह अद्या नानाविध बाबतींत पानिपत- 
पासूनच्या दोन वर्षांत व मुख्यतः घोडनदीच्या प्रसंगापासून राक्षसभुवनपर्यंत 
या अल्पवयी पेशव्याला कसे विलक्षण अनुभव मिळत गेले हें आपणांस कळून 
माधवरावाच्या कर्तबगारीची धन्यता बाटते. त्याने रात्रुमित्रांवर आपली छाप 
“बसविली. केवळ नम्र भावाने चुलत्यास निष्प्रभ केलें. नानाविध व्यक्तींचे 
स्वभावभेद बव मतलब ओळखून सवांस राज्याचे कामीं लाविठें. कोणाची 
भीडभाड न ठेवतां मनास पटेल तें तो निर्भीडपणे तात्काळ अमलांत आणूं 
लागला. राक्षसभुवनचा संग्राम सकाळच्या प्रहरी आटोपतांच दोन प्रहरी स्वहस्तानें 
ती युद्धवार्ता मातुश्रीस लिहून कळावली. या वषीतलीं त्याचीं मातुश्रीस व 
इतरांस लिहिलेलीं पर्त्रे वाचाबीं म्हणजे सतरा वर्षांचा हा मुलगा इतर्के ठेखन 
कारकुनाच्या मदतीशिवाय केव्हां कसें करूं दाकला याचें आश्चर्य वाटतें. तहाच्या 
वाटाघाटींत त्याने निजामास नरम आणिलें. अंतःकरणांतील तळमळ, त्वरित 
निर्णय, दरारा हे त्याचे गुण प्रथमपासूनच स्पष्ट दिसतात. राक्षसभुवनावर शत्रूस 
बुडविण्याची युक्ति ब तयारी त्यानें घडवून आणली तें एक अद्भुत कृत्यच होय. 
माधवराबाचा हा पराक्रम मुख्यतः त्याच्या चुलत्यालाच स्पष्ट दिसला. त्याला धाकांत 
ठेवून आपण कारभार चालवूं ही चुलत्याची आकांक्षा नष्ट पावली. लहानमोठे 
प्रमुख सव या मुलाला अनुकूल झाठेळे पाहून आतां पुण्यांत आपल्याला स्वतंत्र 
आसन नाहीं अशी खात्री पटून, दादा इतउत्तर निवृत्तीच्या गोष्टी बोळूं लागला. 
त्यानें भावजईस लिहिलें, “ चिरंजीव रायांनीं येदां मेहनतींत व शिपाइगिरींत 
कमी केली नाहीं. आम्हांपेक्षा अधिक झाळे. इतके दिवस त्यांनीं लढाई देखली 
नव्हती. ही पहिली लढाई तोंत सर्व प्रकारें तर्तूद अधिक केली. यांचा कंतपणाचचा 


६ ख. २७०-३७१, 


ष्र छाप बसली 


मरंबवसा आम्हास आला. सांप्रत कारभार तेच करितात. आमचे मर्जीप्रमाणे 
बर्ततात. तिलमात्र बांकडे चालत नाहींत. आम्हीही यथाज्ञानें सुचते तें त्यांस 
सांगर्तो. माझे शरीर बहुत अशक्त झाळें, मेहनतीस कामाचे नाहीं. आतां 
कोठें तीर्थी बसून कांहीं इश्वरभजन करावे इतकच मानस आहे. ” 1 


यजमानाप्रमार्णेंच सखारामबापूही माधवरावाचचें तेज पाहून निराश व उद्दियम्न 
बनला. खर्च कमी करण्याकरितां त्यार्ने हुजरात कमी करण्या*ची सूचना 
पेशव्यास केली, ती माधवरावानें धुडकावून लावली, त्यावरून आपण कारभार 
टाकतो अशी धमकी बापूनें घातली. पण न डगमगतां माधवरावानें त्यास 
जवळ ठेवून कारणापुरती त्याची सला तो घेऊं लागला. चुलत्यास किंबा बापूस 
त्याने व्यवहारांत बिलकूल दुखवबिलें नाहीं. ता. २६ ऑक्टोबरला गोदावरीवर 
चुलत्याची रजा घेऊन पेशवा २ नोव्हेंबरला पुण्यास पोंचला. दादा तेथून 
परभारें नाशकास गेला. त्याजबरोबर पेदाव्यानें आपले दोन हस्तक त्रिंबकराव 
पेठे व गोविंद शिवराम देखरेखीसाठीं पाठविले. 


1 ख, २४७, २६६, १७६, 


२, कालसूची - हेदरनायकाशी संग्राम 


सन १७२२ 
सन १४५१-६१ 
सन १७६१ जानेवारी १४ 
सन १७६२ मार्च 
३ ऑगस्ट 
सन १७६४ जानेवारी 
ी 
न एप्रिल 
की मे? 
क यो रे 
,,  सेप्टेंबर 
छत क्त ९ 
,» नोव्हेंबर ६ 
» डिसेंबर १ 
सन १५७६५ जानेवारी २७ 
,, » मार्च २३० 
सन १७६६ नोव्हेंबर १२ 
», १७६७ अखेर 
,, जानेवारी 
>, भाच द्ध 
0. मे ड़ 
» ऑगस्टते इ 
सन १७६९ पावसाळा 
सन १७७० जानेवारी 
»»  एंप्रिक २९ 
त २५ 
99 जून 
,», ऑगस्ट 


हेदरअलीचा जन्म. 

हैदरनायकाचा कनोटकावर विजय. 
पानिपतची तिसरी लढाई. 

पेशव्याची कर्नाटकावर पहिली स्वारी. 
हेदरचा मुराररावावर विजय. 
पेशव्याची कनोटकावर दुसरी स्वारी, 
कोल्हापुरास पेशव्याचें आगमन. 
पेशवा सावनुरास दाखल. 

रट्रे्हळ्ळीची लढाई. 

पेशवा - मुरारराव भेट. 

पेशव्याचा धारवाडास वेढा. 
मुराररावास सेनापतिपद दिलें 
धारवाड काबीज. 

अनवडीची लाढाई. 

दादा- माधवराव भेट. 

हेदरशीं अनंतपूरचा तह. 
इंग्रजननिजामांचा दोस्तीचा तह. 
पेशव्याची कर्नाटकावर तिसरी स्वारी. 
पेशव्यानं गोठगणति घेतली. 

मदगिरी काबीज. 

हेदरशीं पेशव्याचा तह. 

एप्रिळ १७६९, इंग्रज-हेदर पहिलें युद्ध. 
हेदरची सावनूर-युत्तीवर चढाई. 
पेशव्याचा म्हैसूर प्रांतांत शिरकाव. 
निजगलवर नारायणरावास जखम. 
पेशव्याची सुवर्णतुला निवृत्तिसंगमावर. 
त्रिंबकराव पेठ्याकडून व्विकबाळापूर काबीज. 
गुरंमकोंब्यास वेढा. 


१8 हैदरनायकालशीं संग्राम 


सन १७०० ऑक्टोबर १९ गुरेमकोंडा काबीज. 
सन १७७१ जानेवारी १७ गोपाळराव पटवर्धनाचा मृत्यु. 
»  माचं ७ मोतीतलावची लढाई. 
» __ माचे १० श्रीरंगपटणास त्रिंबकराव पेठे दाखल. 
3३ मार्च १७ श्रीरंगपटणास वेढा चालू. 
सन १७७२९ जून २१ हेदरशीं किकेरीस तह. 
»५ सेप्टेंबर १० त्रिंबकराव-माधवराव थेऊरास भेट. 


ऱ्न्््््ा $ चय 
हैद्रनायकाशीं संग्राम 
१. अनुसंधान. २. हैदरनायकावर पहिली चढाई. 
३. पेशव्याची दुसरी स्वारी, ४. हैदरअलीचा इंग्रजांस शह. 
७. हैदरनायकावर तिसरी स्वारी. ६. पेशव्याची चौथी स्वारी. 
७. गुरेमकोंड्यावर चढाई. ८. गोपाळराव पटवधेनाचा स्त्यु. 
९, परस्परांचे डावपेच. १०, मोती तलावची लढाई. 
११. हैदरची सवत्र दाणादाण, १२. निराशेचा तह, इत्यर्थ, 


१, अनुसंधान --ता. १९ जुलई १७६१ पासून ता. १८ नोव्हेंबर १७७२ 
पावेतो अकरा वर्षे चार महिने माधवरावानें पेशवाईचा कारभार केला. पैकीं 
राक्षसभुवनपर्यंतचीं पहिलीं दोन वर्षे त्याचे आसन स्थिर होण्यांत गेलीं. तसेंच 
शेवट'चें वष आजाराच्या विवंचनेत खर्चे झालें, त्या काळांत त्याची हुकमत 
कायम असली तरी लक्ष भावी परिणामाकडे गुंतले. मिळून त्याच्या मुख्य 
पराक्रमाला केवळ आठ वर्षे राहतात. ह्या आठ वघीतील कारभारांत कनाटकां- 
तील हैदरनायकारचे युद्ध व उत्तरेतील व्यवहारांत बादशाहाची दिल्लीस 
स्थापना हे दोन टळक प्रकार प्रथम लक्षांत येतात. ह्यांच्या अनुषंगानें दुसरे 
आणखी विषय उद्भवले ते म्हणजे अव्वलपासून अखेरपर्यंत सारखा चाळू 
राहिलेला चुलत्याशीं झगडा आणि त्यांतूनच निघालेलें भोसल्यांचें युद्ध हेही 
स्वतंत्र विभागानें मांडण्यासारखे आहेत. खरें म्हटलें म्हणजे आज इतिहासकाराने 


षा 


। 


॥॥॥॥ 


षा! 


) मदगिरी ०बागेपछ्ठी गुरूमकोंडा 


९चिक्कबाळापूर 
जाळ कबाळापूर 


हेब्बर”_-९होसकोट | कार 


: टे य 
मा७ क. ह्गही ९बँंगलोर 


0मुळबागळ 


श्रीरंगपट्टण व क, 
श्रीर पा 


म्हेसूर 


कर्नाटकच कां? "५प्द 


आपल्या इतिहासाची मांडणी सुस्पष्ट प्रकरणवार दर्याबावी हें कांहीं त्या पेशव्याने 
लक्षांत घेतले नव्हते. त्यानें जें काय साधलें किंवा विघडबिलें तेवढ्याचा'च व्याप 
आपण आज दृष्टिसमोर घेणें युक्त आहे. गोपिकाबाईची चिंता माधवरावाचा 
जम बसवून देण्याची असून पटवधन, रास्ते इत्यादि दक्षिणेकडील सरदारांचा 
ओढा उत्तरेच्या कारभारांत नव्हता. उत्तरेकडील कारभार सुधारण्याची थोडी 
बहुत उत्कंठा फक्त दादाची होती. पानिपतच्या संहारामुळें त॑ जोखीम अंगावर 
घेण्यास पुष्कळांचीं मने कचरत होतीं. सिंदे, होळकर, नागपुरकर भोसले, 
सागरकर बुंदेळे खेर हे डोईजड सरदार उत्तरेकडे वावरणारे असून त्यांजवर 
राहू बसविणे वरेंच अवघड काम होतें. ह्या परिस्थितीचा खल केल्यावर तूर्त 
दक्षिणचा जम बसवून लगेच उत्तरेचे काम हातीं घ्यावें असा विचार पेशव्याने 
ठरविला. हैदरअलीस नियंत्रण घालणें वाटलें तितर्के लवकर सिद्धीस गेलें 
नाहीं आणि दादाच्या बंडाव्यामुळें पेशव्याला उत्तरेकडे लक्ष देण्याची सवड 
पांच वर्षे पावेतो आली नाहीं हा प्रकार पुढचा आहि. व्यवहारांत आपण पुष्कळ 
योजना मनांत बांधून काम सुरू करतों, त्यांत कांहीं अंशा पदरांत पडतो, कांहींत 
फसगत होते आणि कित्येकदां करायला जावें एक आणि घडून येतें भलतेच . 
असा कांहींसा प्रकार माधवरावाच्या कारभाराचा लक्षांत येतो. चुलत्यासारखा 
जळजळीत निखारा अस्तनींत बाळगून त्याला आपले व्यवद्ार उलगडावे लागत 
होते. खुद्द त्याचा पत्रसंभार भरभक्कम उपलब्ध आहे त्यांत हे प्रकार स्पष्ट 
दिसतात. पानिपतचें अपयश धुऊन काढणें हा पहिला कार्यभाग त्याच्या पुढे 
ठळक होता, तथापि दक्षिणेंत दैदरअली एकदम प्रगट झाला, कोणत्याही 
कामाला पैसा पाहिजे, पैद्याची जवळची पैदास कर्नाटकांतून व्हावयाची, त्या 
पैदासीचे हस्तक पटवर्धन, रास्ते वगेरे जिव्हाळ्याचे घरचे सरदार; उत्तरेतील 
कारभारही निकडीचा खरा, पण दूरचा पल्ला, शत्रू फार, हस्तक विस्कळित 
अशा स्थितींत प्रथम वर्ष सहा महिन्यांत दक्षिणचचा कार्यमाग उरकावा म्हणून 
तो पेशव्याने हातीं घेतला. शिवाय उत्तरेचा अनुभव मिळविलेला त्याचा चुलता 
तें काम हातीं घेण्यास उत्सुक होता, तेंही संधि येतांच त्यानें त्याच्या आधीन 
केलें. पण दादाच्या स्वभावानुसार त्यानें तो कारभार बिघडविला हें नजरेस 
आल्यावर आणि मोठा कालापव्यय होऊन गेल्यावरच उत्तरेतील कामांत 
पेशव्यास लक्ष घालतां आलें. मात्र ह्या सर्व घडामोडींचा एकमेकींशीं संब्रेधही 


पट हेदरनायकाशीं संप्राम 


वारंवार येई, त्याचेंही वाचकांनीं अवधान ठेविलें पाहिजे. नुकताच उदय 
पावलेला हैदरअली सहज उखडून काढतां येईल अशी प्रथम समजूत होती ती 
मात्र खरी ठरली नाहीं. हैदराशीं युद्ध करण्याची कायमची ब्याद पेशव्याला 
अखेरपर्यंत संभाळावी लागली. प्रथम माधवरावानें सन १७६२ मध्ये हैदरवर 
पहिली स्वारी केली, परंतु चुलत्याच्या घालमेलीमुळें ती स्वारी तशीच टाकून 
त्याला परतावे लागलें. सन १७६४ च्या आरंभीं गोपाळराव पटवधन वगैरेंना 
बरोबर घेऊन माधवरावानें कर्नाटकांत पुनः प्रयाण केल. त्या वेळीं दादा 
निरत्तीचा आव आणून नाशकास जाऊन बसला. परंतु पेशव्यास कर्नाटकांत 
जय मिळून त्याचें पारडे जड होतेंसें पाहतांन्व, पुतण्याच्या निमंत्रणावरून 
तो कनौटकच्या युद्धांत सामील झाला व त्यानें हैदरला अनुकूल असा तह्‌ 
घडवून आणिला. १७६७ मध्यें पेशव्याने कर्नाटकवर तिसरी स्वारी केली, परंतु 
तींतही दैदरचा कायमचा निकाल लागला नाहीं. तेव्हां सन १७६९ मध्ये त्यानें 
चौथ्यांदा कनीटकांत पदार्पण करून हैदरचचा कायमचा मोड करण्याची शिकस्त 
केली; परंतु त्याच्या प्रकृतीने दगा दिल्याने तो परत फिरला व उरलेले काम 
त्रिंबकराव पेठ्यानें १७७० पासून १७७२ पर्यंत दोन वर्षे केलें. हा एवढा 
कार्यभाग आतां आपल्याला पाहावयाचा आहे. 

२. हैदरनाइकावर पहिली चढाई -- हैदरअलीचा उदय ही एक 
अकल्पित घटना अनेक कारणांच्या मिलाफाने घडून आली. सन १७२२ मध्यें 
कनोीटकांत वाढलेल्या एका गरीब घराण्यांत हैदरचा जन्म झाला. आपल्या 
अंगच्या अक्कल हुशारीनें तो प्याद्याचा फर्जी बनला. एकाद्या धूमकेतूप्रमाणे 
म्हैसूरच्या राज्याच्या क्षितिजावर चमकणाऱ्या ह्या बहाद्दराने अल्प काळांतच 
ग्हेसूरमध्यें आपला बन्चक इतका बसविला कीं त्याच्या इच्छेविरुद्ध तेथील 
पानही हलेनासें झालें. त्याच्यासंबंधीं विस्तृत वर्णन खऱ्यांनीं केळें आहे. 
हैदरअली शूर होता, पराक्रमी होता, महत्त्वाकांक्षी होता, उत्तम सेनानायक 
होता, कर्तबगार मुत्सद्दी होता, दूरदर्शी होता ; परंतु आपलें ध्येय गांठण्यास 
कोणत्याही मार्गोचा अवलंब करण्यास तो कधींही कचरत नसे. कपटविद्या व 
कावेबाजपणा ह्यांत तो तरबेज असून कृतप्नपणांतही निष्णात होता. मराठ्यांचा 
* गनिमी कावा? त्यानें आत्मसात केला होता. १७६१ च्या पानिपतच्या युद्धांत 
मराठ्यांचा पराभव झाल्यानें ते निःसच््व ब बलहीन झाळे आहेत या संधीचा 
फायदा घेऊन हैदरंन म्हैसुरांत आपलें आसन भक्कम केलें. त्याच सालच्या 


हैदरनायकाची चढाई "५७ 


जूनमध्ये पेशवा नानासाहेव मरण पावल्यावर हैदरनें म्हैसूरचा राजा चिक 
कृष्णराज व त्याचे प्रधान नेजराज ब खंडेराव ह्यांस कैद करून सर्व सत्ता 
आपल्या हातीं घेतली आणि शिरे, होसकोटें, बाळापूर वगेरे मराठ्यांच्या 
कवजांत असलेले प्रांत हस्तगत केले. त्यामुळें कर्नाटकांत त्याचा चांगलाऱच 
बचक बसला. निजामाचा भाऊ अदवानीचा कारभारी होता, तो दैदरचें साह्य 
करी. गुत्तीचा मराठा सरदार मुरारराव घोरपडे मोठा मातबर समजला जाई, 
पण त्यालाही पराभूत करून हैदरनें नरम आणलें. कडपें, कर्बूळ, अर्काट, 
सावनूर येथीळ नवावांकडून व सोंघे, चित्रदुरी, रायदुर्ग वगैरे हिंदु 
संस्थानिकांपासून त्यानें कोख्यवधि खंडणी घेतली. 

हैदरअलीच्या चढाईच्या बातम्या माधवराव पेशव्यास कळत नव्हत्या असे 
नाहीं; निजामाशीं लढण्यांत तो गुंतला असल्यानें हैदराच्या प्रतिकाराची सवडच 
पेशव्याला लाभली नाहीं. माधवरावास पेशवाईचीं वस्त्रं मिळतांच निजाम 
पुण्यावर चाळून आला. ती लढाई संपल्यावर पेशवा सन १७६२ मध्यें 
आपल्या चुलत्यासह कर्नाटकावर चाळून गेला. मार्चोत तो लिहितो. “ कित्तुरच 
ठाणें जर होऊन देसाई .भेटीस आला. खंडणीचा निर्गम होतांच सोंघें- 
बिदनूरच्या सरदेस जात असों. तिकडचा कार्यक्रम उरकून हरपनहली 
चित्रदुर्गकडे जाऊं. ” ह्यावरून हैदरानें बळकावलेले प्रांत परत घेण्याचा उद्योग 
पेशव्याने सुरू केला हें उघड होय. मुरारराव घोरपड्यासही पेदाव्यानें हैदरवर 
चाळून जाण्याची सूचना केली, तदनुसार माचे २० रोजीं त्यानें हैदरवर चढाई 
केली व बाळापूरच्या लढाईत हैदराचा त्यानें पराभव केला. “ सरकारची फौज 
आल्यावर हैद्रखान पळोन बंगळुरास जात आहे. हैदरखानार्चें पारिपत्य उत्तम 
प्रकारे होऊन येईल, ” अशी उमेद होती. सन १७६२ च्या ह्या स्वारींत पेशव्या- 
बरोबर त्रिंबकराव पेठे होता. त्यांने धारवाडपासून तुंगभद्रेपर्यत खंडण्या बसूल 
केल्या. त्रिंबकराव पेठे कर्नाटकांत आला त्याच सुमारास पेशव्याबरोबर आलेला 
चुलता रघुनाथराव कर्नाटकांतून पुण्यास चालता झाला. तो तेथें निष्कारण 
घालमेली करील अशी पेशव्यास धास्ती पडली. शिवाय पावसाळाही येऊन 
ठेपल्यामुळें त्याला परत फिरणें भाग पडलें. स. १७६२ च्या १३ जूनला तो 
पुण्यास पोचला. मात्र पुनः कनीटकांत जाऊन दैदराचा पूर्ण पराभव करायचा 
त्याचा निश्चय होता. * 

* पे. द. ३७, ५-९; ख. ६७, 


ष्ट हदरनायकाशीं संग्राम 


पेहावा कर्नाटकांतून परत फिरतांच हैदरानें मुरारराव घोरपड्यावर चाल 
केली. सन १७६२ च्या पावसाळ्यांत घोरपड्याचा पराभव करून गुत्तीशिवाय 
बाकीचा त्याचा सर्व प्रदेश दैदरानें कावीज केला; आणि खंडेराव घोरपडे वगेरे 
कित्येकांस पकडून कैदेंत टाकलें. त्याच वेळीं पुण्यांत चुलतेपुतण्यांचा कलह 
लागला होता, त्याची भरपूर माहिती दैदरास, त्याच्या हस्तकांतपें कळत होती.. 
त्यामुळें त्याला हवी असलेली संधि मिळाली. म्हैसूरच्या पश्चिम घाटांत बिदनूरचें 
संस्थान स्वतंत्र होतें त्याजवर सन १७६२ च्या आरंभीं हेदरानें स्वारी केली 
आणि तें सव राज्य हस्तगत केलें. शाह्राचें नांव बदळून त्यास हैदरनगर हें 
नवीन नांव त्यानें दिलें. तदुत्तर तेथें राहूनच तो आपला कारभार चालवू 
लागला, तेथे टांकसाळ घाठून त्यानें आपल्या नांवाने होन पाडण्यास सुरुवात 
केली. बिदनूरच्या राज्यांत पश्चिम किनाऱ्यावर होनावर वंदर आहे तेथें हैदरांने 
गोदी बांधून आपळें लढाऊ आरमार बनविले. एका वर्षांचे आंत त्याची सत्ता 
प्रबळ बनली. त्या संधीस निजाम-पेशव्याचें युद्ध चाळू होतं त्यांत हैदराने 
निजामाशीं, परस्पर मदतीचा तह ठरविला. बिदनूरजवळ'च सोंघें संस्थान 
मराठ्यांचें मांडलिक होतें ते त्यानें स्वारी करून आपल्या राज्यास जोडिलें. 
शिऱ्याच्या नवाबाचा जांवई मीर फेजुल्ा म्हणून हुशार ब पराक्रमी लढवय्या 
होता, त्यास आपल्या नोकरींत घेऊन त्यानें पेशव्याचे मुलखावर जोरानें चाल 
केली. सावनूरचा नबाब पेशव्यांचा मांडलिक होता, तोही त्याचे तावडींत 
सांपडला. मीर फेजुल्लास सावनूरवर पाठवून मागून सन १७६२३ च्या 
पावसाळ्यांत खुद्द हैदर त्याचे साह्यास धावून आला. ऑगस्टांत त्यानें सावनूर 
काबीज करून लगेच हुबळी, मिश्रीकोट वगैरे ठाणीं घेतलीं. नेतर मीर फेजुलछा 
घारवाडवर चाळून गेला, तेथें मेघरयामराब पटवधन बंदोबस्तास होता, त्याचा 
पाडाव झाला. मीर फेजुल्लानें धारवाड हस्तगत करून मेघऱयामराबास कैदी 
म्हणून हैदरकडे रवाना केळे. “ दोन महिने धारवाड झुंजले. कुमक न झाली, 
येणेंकरून हैदरचा शह कृष्णेस पोंचला. ”* घाटाखालील कारवार जिल्हाही त्याचे 
हार्ती पडून गोवेकर, सावंतवाडीकर ब विजयदुर्गचे धुळप ह्यांस जबरदस्त धास्ती 
उत्पन्न झाली. सालाचे निदान पन्नास लाख उत्पन्न येईल एवढा पेशव्यांचा 
प्रदेश हैदराकडे जाऊन त्याच्या राज्याची सरहद्द जवळ-जवळ कृष्णेस येऊन 
मिडली. एवढा हा राज्यधात पेशव्याच्या ग्हकलहामुळें निमीण झाला. 


क खरे पू० ७०२, 


पेशव्याची तयारी प्र 


३. पेशव्याची दुसरी स्वारी -- हैदरच्या चढाईच्या वातम्या ऐकून 
माधवरावाच्या जिवाचा तिळपापड होत असे. पण निजामाशीं चाळू असलेल्या 
युद्धांत अडकल्यामुळें त्यास हैदराकडे डोळेझांक करावी लागली. राक्षसभुवनच्या 
लढाईनंतर निजामाशीं चाललेल्या लढाईचा दोवट होतांच पेशव्याने सन १७६३ 
च्या अखेरीस पंटवर्थनांस पुढें रवाना करून सन १७६४ च्या केब्लुवारींत 
मोठ्या फौजेसह पेशव्याने कृष्णानदी ओलांडून हैदरवर चाल केली. 
रघुनाथरावाने आपल्याबरोबर यावें म्हणून त्यानें चुलत्यास पुष्कळ आग्रह 
केला परंतु तो नाशकास जाऊन स्नानसंव्या करीत राहिला. नाना फडणिसास 
पुण्याच्या कारभारावर ठेवून मोरोबास पेशाव्यानें आपल्याबरोबर स्वारींत 
घेतलें. शिवाय सखाराम बापू, हरिपंत फडके, कृष्णराव बल्लाळ काळे वगेरे 
मुत्सद्दी कामकाजास होते. रास्ते, विनिवाले, रामनचंद्र गणेशा कानडे, महिपतराव 
कवडे, शहाजी भापकर, अक्कलकोटकर राहाजी भोसले, इचलकरंजीकर घोरपडे, 
आनंदराव गोपाळ सुपेकर असे अनेक भरंवश्ाचे निवडक सरदार पेशव्याने 
स्वारींत घेतले होते. विठ्ठलराव विंचूरकरांचें पथकही लष्करांत सामील झालें. 
सखारामवापू सन १७४७ तील सदाशिवराव भाऊच्या स्वारीपासून कर्नाटक 
प्रांताचा माहितगार म्हणून प्रसिद्ध होता. शिवाय आपल्यामागे त्यास पुण्यास 
ठेवणें धोक्याचें होय असें वाटून पेशव्याने त्यास आपल्यावरोबर स्वारींत घेतलें. 
सन १७६३ च्या दसऱ्यासच स्वारीची जमवाजमव चालू झाली. ती पूर्ण होतांच 
वर सांगितल्याप्रमाणें पेशवा चाल करून निघाला. जातांना प्रथम कोल्हापुरास 
जाऊन तो जिजाबाईस भेटला ब तिचा जम नीट बसवून दिल्यावर ठिक- 
ठिकाणच्या खंडण्या वसूळ करीत ब आपली जरब बसवीत पेशवा चिकोडी- 
मनोळीवर आला. जिजावाईला वचन दिल्याप्रमाणें हीं दोन्हीं ठाणीं पेशव्याने 
कृष्णाबाई दिंदे इच्या कबजांतून काढून परत जिजाबाईस दिलीं. 1 

इतकें होईपर्यत चैत्रमास आला. जवळ चाळीस हजार फौज जमली. अद्याप 
कामाचे पर्वत होते. स्वारींतील कश्ची हकीकत तो मातुश्री व रामदास्त्री ह्यांस 
वरचेवर लिहून कळवी. या दोनच व्यक्ती त्याला जिव्हाळ्याच्या व गुरुस्थानी 
वाटत होत्या. गोपिकाबाईही या वेळीं नाशिकजवळ गंगापुरास जाऊन राहिली. 
पुण्याच्या भानगडींतून चित्त काढून मनास शांति मिळविणें हें तीथेबासामुळें 
तिला दाक्‍य झालें. 

1 पे. द. २७. २6, २६; खरे ४१९४-१५. 


० हेंदरनायकाशलीं संग्राम 


हैदराचा पाडाव करणें तर तो नुसत्या लष्करी सामर्थ्याने होऊं शकणार 
नाहीं, पश्चिम किनाऱ्याकडून लढाऊ नौकांनींही त्याचा उच्छेद केला पाहिजे 
ह्या विचाराने पेशव्याने वसई-विजयदुर्गाचें आरमार बिदनूरचे रोखाने 
हैदरच्या शहास बोलाविले. ह्यासंबंधा'चे हुकूम त्यानें रुद्राजी धुळप ह्यास दिले. 
रुद्राजीनें आरमार आणून हैदराचें होनावर बंदर काबीज केलें. त्याजमुळें 
हैदरास मोठाच आळा बसला. 


हैदर नाईक बिदनुराकडे आहे असा माग काहून अगोदरच गोपाळराव 
पटवधेन ह्यास पेशव्याने त्याजवर रबाना केलें होतें. त्यानें हैदरास हह दिला 
असतां मागून पेशव्याची फौज आली. पेशव्याने प्रथम हुबळीर्चे ठाणें घेतलें. 
मागें धारवाड हैदराचे कबजांत होतें. ता. ११ एप्रिल १७६४ रोजीं पेशवा 
मातुश्रीस लिहितो. “ हुबळीहून कूच करून सावनुरास आलों. तेथचे नबाब 
भेटीस आले. दुसरे दिवशीं आम्ही त्यांचे भेटीस गेलों. मुराररावही लवकरच 
येतात. * हे दोघेही पेशव्यांचे त्या बाजूचे ताबेदार, दैदराच्या धास्तीने कमकुवत 
बनले होते. पेशवे चाळून येतांच त्यांस धीर आला. अर्थात्‌ युद्धाचा प्रसंग 
सावनुरास उपस्थित झाला. सावनुरचचा नबाब हातचा जाणें हैदरास मोठें लांछन 
वाटून तो ईर्षेने सावनूरच्या बचावास धावून आळा. जवळपास नद्या, डोंगर, 
जंगले, वगेरे होतीं, त्यांची टेहळणी करून त्यांच्या आश्रयाने पेशव्याशीं 
संग्राम करण्याची तयारी त्यानें कडेकोट केली. इकडे पेटव्यालाही तितकाच 
आवेद चढला. दहा वर्षोपूर्वींचा वडिलांचा उद्योग पुरा करण्याची त्यानें 
पराकाष्ठा चालविली. कार्यभाग संपल्याशिवाय परत फिरावयार्चे नाहीं असा 
निश्चय करूनच तो उद्योगास लागला होता; आणि सावनूरकरांस पाठीशीं 
घालून त्याचा बचाव माधवरावबानें उत्कृष्ट केला. दोनही पक्षांनी तोफा व गनिमी 
कावा ह्यांचा भरपूर उपयोग केला, त्यामुळें सहजच युद्ध अपेक्षेबांहेर लांबत 
गेलें. त्याचे सांग्रामिक दृष्टीचे एकंदर डावर्पेच विशेष अभ्यसनीय आहेत. 


मराठ्यांची स्वारी होणार ही बातमी समजल्यापासून हैदरअलीला धास्ती 
पडली. समोरासमोर मैदानावर मराठ्यांशीं झुंज देणें अशक्य आहे हें तो 
ओळखून असल्यानें डोंगरांचा ब जंगलांचा आश्रय घेऊनच आपल्या फोजांनीं 
मरास्यांच्या सैन्यावर छापे घाळून त्यास दैराण करावे हें धोरण त्यानें आपल्या 
सरदारांस सांगितळें. बिकट जागीं छावणी केली तर मराठेही चढाई करून 


सुरारराव सेनापति 14 


येणार नाहींत आणि पावसाळा जवळ आल्याने फार तर दोन महिनेच 
मराठ्यांशीं लढावें लागेल अशी त्याची कल्पना होती. ह्या सर्व गोष्टी लक्षांत 
घेऊन दैदरानें रडेहळ्ळीस आपल्या लष्कराची छावणी दिली. त्याच्याजवळ सुमारें 
साठ हजार फौज होती. त्याचा तोफखानाही चांगला होता. 
- उभय पक्षांत तेढ उत्पन्न झाली ती सावनूरबद्दल, म्हणूनच त्याच्या आसमतांत 
उभय पक्षांचे तळ पडले. सावनूरबद्दल दैदराचें हें एक प्रकारचें आव्हानच 
मराठ्यांस होतें. स्वतः अनेकांशीं वाटाघाटी करून पेशवा योग्य त्या सूचना 
सरदारांस करीत होता, तरी त्यानें मुख्य पुढाकार गोपाळराव पटबधॅनास दिला 
आणि त्यानेंही हिंमतीनें सर्वोपुढें चाल करून मराठ्यांचे खरें पाणी शत्रूस 
दाखविलें. युद्धाचे डावपेच बरोबर ओळखून सर्वांस योग्यतेप्रमाणें कामास 
लाविल्यानें, माधवरावाचें युद्धकोशल्यही सिद्ध झालें. या मोहिमेंत आरंभापासून 
लहानमोठ्या चकमकी सारख्या चालू होत्या, त्यांचें सविस्तर वर्णन येथें देण्यास 
अबकाडदा नाहीं. अभ्यासूंनीं खऱ्यांचें विवेचन पहावें. त्यांतले त्यांत सन १७६४ 
च्या मे महिन्यांतली रड्टेहळ्ळीची लढाई, सेप्टेंबर-ऑक्टोबरांतील धारवाडच्या 
वेढ्याचा भीषण संग्राम आणि पुढील डिसेंबरांतील अनबडीची लढाई हे प्रसंग 
विशेष स्मरणीय घडले. ता. २१ एप्रिल रोजीं माधबरावानें मातुश्रीस कळविले, 
“ मीर फैजुला सावनूरहून हानगळावर बातेऱ्या बांधून झाडी धरून बसला 
आहे त्यास बाहेर काढण्यासाठीं हावनुरास आलों. मुराररावही येतात. त्यांस 
सामील करून पुढील मनसुवा ठरवूं. सावनूरकर नबाबाचे बचावासाठी 
गोपाळराबास ठेविलें आहे. ”$ 
पेशव्याशीं फटकून वागणारे कित्येक सरदार होते. त्यांत कर्नाटकच्या संबंधांत 
मुराररावाचें प्रस्थ भारी असून त्यास वदा केल्याशिवाय माधवरावाचा उद्योग 
टिकाऊ होण्याजोगा नव्हता. अर्थात्‌ त्याची समजून करून साह्यास आणण्याची 
तजवीज पूर्वीच केलेली होती. राजाराम छत्रपतीचा बिख्यात सेनापति संताजी 
होऊन गेला, तें सेनापतिपद आपणांस मिळावें अशी त्याच्या या पुतण्याची तीव्र 
आकांक्षा होती, ती माधवरावानें यावेळीं पुरी केली. साताऱ्यास छत्रपतीस लिहून 
त्यानें सेनापतिपद मुराररावाचे नांवें करार करून दिलें आणि ता. ९ मे रोजीं 
सुरारराव साबनूरजवळ पेशव्यास सामील झाला. पदाच्या सनदा पुढें २० 


$ खरे ४२०, 


1 हेदरनायकाशीं संग्राम 


सेप्टेंबर सन १७६५ रोजीं दिल्या. बागलकोट वगैरे महाल रास्ते यांजकडे होते 
ते काढून मुराररावास देण्यांत आले. हे रास्ते पूर्वी दादास मळाफी होते आणि 
हालीं अंतस्थपणें त्यांचा ओढा हैदराकडे असल्याचा संराय आल्यावरून 
त्यांजवर माघधवरावाचा रोष झाला. गोपिकाबाईस वैताग वाटण्याचे हेंही एक 
कारण होय. 1 

'ह्यावेळीं हैदर नाईक बिदनूरचे झाडींत असून त्याची मुख्य छावणी रद्देहळ्ळीस 
होती. मीर फैजुल्ास त्या छावणीच्या संरक्षणाकरितां ठेवून दैदर मराठ्यांच्या 
लष्करावर छुपे हल्ले करीत असे. इतक्यांत पंचवीस ददजार प्यादा ब बारा हजार 
फौजेनिशीं तो हरिहरावर आल्याचें वतमान कळतांच पेशव्याने हावेरीची पेठ 
मारून हैदराच्या लष्कराच्या दिडोनें कूच केलें. तें कळतांच हेदरही झपाट्याने 
मजला करीत रट्ट्हळ्ळीसमीप आला. गोपाळराव पटवर्धन व विठ्ठल शिवदेव 
विंचूरकर हे तेथें होते. त्यांची थोडी फौज पाहून दैदरनें त्यांच्यावर हल्य़्ा केला. 
गनिमी काव्याने लढून त्यांनीं हेदराला आपल्या छावणीपासून तीन कोस दुर 
मैदानांत आणलें. इतक्यांत मोठ्या फौजेनिशी पेरावा माधवरावही तेथें ३ मे 
१७६४ रोजीं दोनप्रहरीं आला. तेव्हांपासून घोर युद्धास सुरुवात होऊन सर्व 
मराठे सरदारांनीं हैदरावर एकदम घसारा केला. त्यामुळें पुष्कळ नाश पावून तो 
घाबरा झाला आगि जीव बर्‍चावून पळून गेला. रड्डेहळ्ळीचा हा तीत्र संग्राम 
स्मरणीय असून त्याचीं वर्णने मुळांतच वाचलीं पाहिजेत. या लढाईत 
मराठ्यांकडील “ चाळीस पन्नास माणूस ठार, दोनशें जखमी, घोडे रांभर ठार; 
दैदरकडीळ दीडदोंपर्यंत माणसें ठार, पांच सातरो जखमी, घोडे सवाशें ठार व 
शिवाय जखमी झाले.” रट्टेहळळीच्या ठढाईनंतरही अनेक चकमकी होत होत्या.* 

हैदर नायकाचा पाडाव त्वरित करून आपण पर्जन्यकालठीं परत जाऊं अशी 
पेशव्यास उत्कंठा होती, पण कार्यभाग लबकर पुरा होत नाहीं, लांबत जाणार 
असें दिसतांच त्याने परत न जातां कर्नाटकांत वर्षाकाल काढण्याचे ठरबिलें. 
नाहीं तर केलेले श्रमही फुकट गेले असते. हैदर नायकाचा जोरही तसाच मोठा 
होता. “ मराठे छावणीस राहिले ही मोठी मसलत झाली. या मनसुब्यानें 
दौलतीचा पाया घातला गेला. सावनूरकर व मुरारराव श्रीमंतांच्या पदरीं पडले, 


1 धा. रा. च. पू. २५; मा. रो. २०६, २०७; खरे ४७४. 
टु खरे, ४२७, ४२९० १ पे. द्‌ २७, ३ र २२, 


गोपाळरावावर छापा ८२३ 


त्यांचा बचाव झाला. दैदर नायकाला सर्वानी मसलत सांगितली जे, श्रीमंत थोर, 
दिल्लीस बाददाहा करावा येसें यांचें प्राक्तन. दरसाल हेच मुलूख घेत गेले. 
गुदस्तां मोगल बुडविला, ” येणेंकरून हैदर नायकास धास्ती वसली. अतःपर 
पारिपत्य होईल किंवा निदानीं सल्ला करील. मराठे छावणी करीत नाहींत हा 
त्याचा भ्रम गेला.* 


परंतु मराठे अंगावर आलेले पाहून हैदर नाईक डगमगला तर नाहींच, उलट 
त्याने त्यांजवर मात करण्याचाच उद्योग कसून चालविला. तहाचीं पोकळ 
बोलळणीं चाळू ठेवून त्यानें मराठ्यांस गाफील ठेविलें, आणि गोपाळराव 
पटवधनाचचा संहार करावा अशी मसलत योजिली. सावनुरापासून तीन कोसांवर 
बंकापूर येथें हैदरची छावणी असून तेथील वंदोबस्तास लालमियां म्हणून होता, 
त्यास हैदरानें सावनूरवर खाना केलें. सावनूरचा बचाव करण्याची कामगिरी 
गोपाळरावाकडे होती. आपणांस अडचणींत गांठून दगा देणार ह्य नायकाचा 
डाव ओळखून गोपाळरावानें जुलईच्या पावसांत पेशव्याकडे जास्त मदतीची 
याचना केली. लगेच पेदाव्याने त्यास उत्तरी कळविलें, “ कसा समय येतो न 
कळे. सबब लांब लांब मजली करून येऊन पोचतो. बातमी वरचेवर पाठवीत 
जावी. * विठ्ठल शिवदेव व आनंदराव रास्तेही येतील.” पटवर्धनांची फौज रोज 
सावनुरांतून बाहेर पडून वंकापुरापर्यंत दौडत जाई व दात्रूचे लोक सापडतील. 
त्यांस टून मारून टाकी. त्यामुळें सावनूरचें तर रक्षण झालेंच, शिवाय त्या 
भागांत मराठ्यांचीच दहदात वसली. गोपाळराव पवटर्थनास हेदर पूर्णपणे 
ओळखून होता. त्यास दग्यानें मारावे असा घाट रचून हैदरअली जुलेमध्ये 
पंधरा हजार गारदी, सहा हजार स्वार व कांहीं तोफा घेऊन सावनूरच्या जवळ 
दह्या कोसांवर हनगळ येथें आला. पटवर्धनांची फौज दररोज सकाळीं बंकापुरचे 
रानांत ओढ्यावर जात असे, त्याची खबर राखून अकस्मात्‌ छापा घालून 
त्यांस कापून काढावें असा दैदरचा डाव होता. पण ही गुत्त बातमी गोपाळरावास 
वेळेवर कळली, त्यामुळें हैदरची मसलत फसली आणि तो जास्तच चिडून गेला. 
पटवधैनांचें सेन्य आतां येईल मग येईल अश्या अपेक्षेत आपण त्यावर तुटून 
पडून त्याचा फन्ना करूं अद्या विचारांत हैदरअली उन्हातान्हांत, सर्व सैन्यासह 
मोठ्या आदोंत होता, परंतु संध्याकाळपर्यंत ओढ्यावर कोणीच न आल्याने हैदर 


* खरे, ४४७, * खरे, ४६४. 


न) हेदरनायकाशीं संग्राम 


खजील होऊन बंकापुरास परतला. तो कोणाशींही बोलला नाहीं कीं रात्रीं त्याने 
भोजनद्दी केलें नाहीं. अंतःकरणांत नरमाई प्राप्त होऊन तो उद्दिम् झाला. वरदा 
नदीच्या कांठीं हावेरीचें ठाणें मराठ्यांचे होते, त्यावर एके दिवशीं मोठ्या 
पहांटे हैदरकडील मीर फेजुल्ला ब व्यंकटराव बाकीं ह्यांनी हल्ला केला, त्यांत 
मराठ्यांची फारच धघांदळ उडाली. विठ्ठलराव विंचूरकर मोठ्या हुरुपानें रात्रूवर 
चाळून गेला, पण त्याचा निभाव लागेना. अश्या समयीं ऐन वेळीं रात्रीं घोरपडे, 
शहाजी भोसळे असे सरदार मदतीला धावून आले. त्यांनीं शत्रूस माघारा पिटून 
लाविलें. अशीं त्या एकेदर प्रसंगांची वर्णने मन थरारून सोडणारीं आहित. 
हावेरी घेऊन पुढें धारवाडच्या आपल्या लोकांस मदत करण्याचा वेत हैदरने 
केला होता. पण तोही मराठ्यांनी मोठ्या शौयीरने हाणून पाडला. ह्याच सुमारास 
मराठ्यांच्या आरमाराचा सरदार धुळप यास पश्चिम किनाऱ्यावरून दैदरचा 
उच्छेद करण्याऱची पेशव्याची ताकीद होती, “ तुम्ही फिरंगी, सावंत एकत्र 
होऊन जलमार्ग व खुाकीनें साधेळ तिकडून हैदराचा प्रांत सर करणें, विसाजी 
केशवासही तुमचे साहित्यानिशी आज्ञा केली आहि. ” त्याप्रमाणें घुळपारने येऊन 
हैदरास हैराण केलें. $ त्यामुळें घारबाडच्या उद्योगास पेशव्यास जोर आला. 


धारबाडचा मजबूद किल्ला हैदराचे कबजांत असल्यामुळें पेशव्यास पुढील 
मुलखावर चढाई करतां येईना. त्यावरून तें ठाणें कसेही करून काबीज 
करण्याचा निश्चय पेशव्याने ठरविला. तेथें मीर फेजुलाचा भाऊ फाजलअलीखान 
मोठ्या शिकस्तीनें टिकाव धरून होता. सेप्टबरचे आरंभीं पेशव्याने किल॒यास 
वेढा घातला. दोन महिने निकराचा संग्रम झाला तो लिहितां पुरवत नाहीं. 
रोवटीं ता. ६ नोव्हेंबर १७६४ ला मराठ्यांचे निशाण धारवाडच्या किल्यावर 
चढले. “ किल्ला मातबर, दुहेरी कोट, दोन खंदक, आंत दारू ब गोळी नाहींशी 
झाली, त्यामुळें ह्यास आळे व सलुखावर घातलें. अबरूनें पार करून देणें, म्हणून 
गोपाळराव पटवर्धनास आणून त्याच्या मार्फत किल्ला खालीं करविला. हत्यार व 
वस्त्रभाव सुद्धां बाहेर काहून दिळे. नारो त्रिबक एकबोटे यानें या कामीं विशेष 
पराक्रम केल्यावरून त्यास श्रीमतांनीं पालखी दिली. श्रीमंत देववान. हैदराचे चित्तांत 
धारवाड-ची कुमक करण्याचें पुष्कळ होतें. पण विठ्ठल शिवदेव ब गोपाळराव 
यांनीं सावनुरास राहून हैदरनायकाची कुमक धारवाडास येऊं दिली नाही.” $ 


$ पे. द. २७. ८१, ५२, ८८. ६ खरे ५०५; पे. द. २७, ५१, 


१.१9 


भअनवडीची लढाइ दश 


धारवाड घेतल्यावर माधवराव पेशवा हनगळास आला व तेथून त्याने ता. 
१ डिसेंबर १७६४ रोजीं दैदरच्या अनवडी येथील छावणीवर जोरांत मारगिरी 
केली. “ मराठ्यांनी बरेजरब घोडीं चालवून झाडींत रिरून गाडद्यांचे बुरूज 
फोडून हजार बाराशे कापून काढिले. पांच सातशे धरून आणिले. 'हूंकडून 
सारे उठले. पांचसातरों तोफा होत्या त्याही आणिल्या. थोडेसें मेदान असतें तर 
खासा हैदरदेखील धरला गेला असता, झाडीनें त्याला वांचविळे. आमचे 
फॉजेंत २५ ते ४० माणूस व ७५ घोडें पडलें असेल. मुरारराव घोरपड्यांनीं 
मोठी मदुंमकी केली. खुद्द श्रीमेतांनीं हुजरात बोलावून घोड्यावर बसून फौज सुद्धां 
नीट चाळून घेतलें. ” पेदव्याच्या या ह्यानें लढाईचा रंग पार पालटून गेला 
व हैदर हतवीर्य होऊन जीव बर्‍चावून पळून गेला. ही अनवडीची लढाई म्हणजे 
या स्वारींतील मराठ्यांचा मोठा विजय होय. या वेळेपासून तरुण पेशव्याच्या 
कर्तुत्वाचा व पराक्रमाचा हैदरावर असा कांहीं पगडा बसला कीं कितीही सैन्य 
असलें तरी स्वतः माधवराव हजर असेल त्या प्रसंगांत झुंजण्याचें धाडस हैदरनें 
'पुनः कधीं केलें नाहीं; बीस पंचबीस कोसांच्या टापूत तो कधीं फिरकला नाहीं. 
हे आनंदाचे वर्तमान पेशव्याने मुद्दाम निजामास लिहून कळविलें. | 

हैदरास कसा नमबावयाचा याची आतां मराठे सरदारांनीं भरपूर चर्चा 
र्‍चालविली. त्याच्या छावणींतच त्यास कोंडून उपासमारीनें जेरीस आणण्याचा 
प्रयत्न करण्यांत आला. बिदनूरकडून त्यास येणारी रसद मराख्यांनीं बंद केली. 
त्याच्या छावणींत येणाऱ्या बाहेरच्या वाटा झाडे तोडून व तीं वेडींवाकडीं 
पसरून दुरीम केल्या. मराठ्यांचा हा डाव हैदरानें ओळखला आणि सन 
१७६५ च्या जानेवारीत थोड्या लोकांनिशीं छावणीबाहेर निसटून तो बिदनुरास 
पोचला. मात्र त्या साहसांत त्याचे पुष्कळ लोक मारले गेले. त्याचें सामान 
मराठ्यांनी ठटून घेतलें. अशा प्रकारें तो जेरीस आल्यावर खुद्द बिनदुरांतच 
त्यास कायमचा बुडविण्याची तयारी पेदाव्यानें केली असतां आयत्या वेळीं दादा 
साहेबाने येऊन त्याचा वचाव केला, हा उद्वेगकारक प्रकार आतां सांगितला 
पाहिजे. * 

राक्षसभुवनापासून माधवरावाचें तेज स्वतंत्रपणें चमकून त्यापुढे दादा 
निष्प्रभ होत चालला हा प्रकार त्याच्या आख्यानांत स्वतंत्रपर्गे आला आहे. 


जानी या 


क ह > क > 
गवस 2०० यद ता टा २७ ७८, ७ द पवटा २ कर ०७) 


द हेदरनायकाशीं संग्राम 


संसारांतून निवृत्त होण्याची त्याची भाषा केवळ वरपांगी होती. पराक्रमाची 
पोकळ धर्मेड असणाऱ्या ग्रहस्थाची अशीच दुर्दशा होत जाते. कर्नाटकाच्या 
स्वारीस निघतांना माधवरावानें त्यास आग्रहानें बरोबर बोलाविले ते अमान्य 
करून तो स्नानसंध्येच्या निमित्ताने सन १७६४ 'चे चेत्रांत “ च्यंबकेश्वरीं 
राहण्यास गेला. नाशकाजवळ 'चांवडस म्हणून गांव आहे त्यांत घरवाडा बांधला. 
अभिहोत्र घेणार होते. कुंडें घाळून संकल्प करावा येथपर्यंत आल्यावर हे किरकिर 
आम्हांस पुरवणार नाहीं असें म्हणोन कुंडें गंगेंत टाकलीं. पालख्या घोडीं 
पाठवून भट आणले होते त्यांस निरोप दिला. दौलत बुडविल्यांतच जमा आहे. 
ईश्वर या उपरी रक्षील तर न कळे. दादांस संतोष वाटावा म्हणून गोपिकाबाई 
गंगातीरीं जलालपुरीं राहिली आहेत. ” नाशकाहून त्रिंबकराव पेठ्याने ही 
हकीकत पेशव्यास कळविली. * 

चुलत्याने हे छंद निकराने बंद पाडणे पेशव्यास कठिण नव्हते, पण त्यास 
दुखवू नये ही बुद्धि त्यानें कायम ठेवून मुद्दाम मनसोक्त वागू दिलें. शेवटीं 
संग्रामावर प्रकरण येऊन अटक करावी लागली, तो प्रकार पूर्वीच होता तर 
राज्यास कल्याणप्रद झाला असता. गोविंदराव रिवराम खाजगीवाले व 
त्रिंबकराव पेठे हे दोघे दादाजबळ पेडाव्यानें ठेवलेले कारभारी दादास नको 
होते. माधवराव्‌ मात्र चुलत्यास गोड पत्रे लिहून स्वारीची हकीकत कळवी व 
सल्लामसलत विचारी. निजाम, भोसले इत्यादींचे व पुण्याचे व्यवहार दादाच 
पाहत असे. “ दादा प्रस्तुत कोठें आहेत, मर्जी कशी आहे, बोलण्यांत भाव 
काय आहे, इकडील वर्तमानें तिकडे काय येतात, पुरंदरे वगैरे तिकडे काय 
प्रकार घाटित आहेत, मातुश्री व मामा यांचे बोलण्याचा प्रकार काय झाला १” 
अक्या गोष्टींचा तपास माधवराव सारखा करीत होता. युद्धाचा व राज्याचा 
कारभार सांभाळून दादाच्या वृत्तीला बहकूं न देणें हें एक विलक्षण जोखीम 
माधवरावाला सारखें बोचत होते. 

दरम्यान पुरंधरच्या कोळ्यांचें प्रकरणें उद्धवलें, त्यामुळें दादा चिडून गेला. 
पुण्याचा कारभार आपण पाहणार असे ठरवून त्यानें नाना फडणिसास 
आपलेजवळ नादाकास बोलावून घेतलें. पण त्यांची बीत न बसतां नाना परत 
युण्यास आला. मध्यंतरी दादाची वृत्ति क्षुन्य होऊन तो फौज जमवू लागला. 


>ान>>>>>>>> 


* खरे, ४२८, ४२९. र 


दादाची कारवाई क 


म्हणून माधवरावानें त्यास मुद्दाम आपल्याजवळ कर्नाटकांत बोलावून घेतलें 
त्यावर गोविंद शिवराममार्फत दादानें आपल्या अटी पुतण्यास कळविल्या, त्या 
माधवरावानें मान्य केल्यावर सन १७६४ च्या दसऱ्यास दादाची स्वारी 
नाशकांतून बाहेर पडली. आपल्याबरोबर नागपूरकर जानोजी भोसल्यानें यावें 
म्हणून त्यानें त्यास पत्रें लिहिलीं. पण कबूल करूनही तो आला नाहीं. त्रिंबकराव 
पेठेही त्याच्याबरोबर गेला नाहीं. नाशकाहून निघाल्यावर रस्त्याने मिरवीत व 
अधिकार गाजवीत आल्यामुळें कर्नाटकांत पोचण्यास त्याला तीन महिने लागले. 
ता. २७ जानेवारी १७६५ रोजीं चुलत्यापुतण्यांच्या हरपनहळ्ळीस मेटी झाल्या. 
नंतर विदनुरावर चालले. हैदराच्या तहाचीं बोलणीं सारखीं घाटत असून 
उभयतांच्या वकिलांची जा ये चाळू होती. सरदारांचें मानस होतें कीं हैदराचा 
पक्का निकाल एकदांचचा करून त्याचें पुरतें पारिपत्य करावें व पूर्वी नानासाहेब 
पेशव्याने ताब्यांत आणलेला श्रीरंगपट्टणपावतोंचा तुंगभद्रेच्या दक्षिणेकडील 
सर्व प्रांत पूर्णपणें सोडवावा. परंतु आतां दादा आल्यानें ह्या प्रकार अशक्य 
झाला. तहाचा नेट धरून दादानें युद्ध थांबविले. आग्रह धरावा तर वडिलांची 
मजी जाते म्हणून माधवरावानें दादास विरोध केला नाही. आणि ३० मार्च 
१७६५ रोजीं तह ठरून कर्नाटकची ही स्वारी आटोपली. बोलाचाली होऊन 
मीर फेजुल्ाच्या मार्फत जो तह ठरला त्याचा मजकूर ता. ३० मार्चच्या 
पत्रांत माधवरावानें रामशाशार्यास कळविला. “ हैदर नायकाचे पारिपत्य 
करावें या अथी स्वारी बिदनूर प्रांती अनेतपुरास आली. ते ठाणें घेतल्यावर 
त्याशीं गांठ घालावी इतक्यांत त्यांनीं वकील पाठवून बहुत आजब केळे. 
तीथरूपांचे विचारें मसलत लांबवूं नये, त्याजवरून तह केला. (१) तीस लक्ष 
रुपये (२) बंकापूर वगेरे तुंगभद्रेच्या उत्तरेकडील सर्व मुल्य आणि (३) 
मुरारराव घोरपडे आणि सावनूरकर यांचे तालुके देऊन तह करून घेतला. ” 
मेघरयामराव पटवर्धन कैदेंत होते त्यांस सोडवून आणले. या तहाला 
अनंतपूरचा तह असें म्हणतात. हैदराचा पूर्ण उच्छेद करण्याची संघि आली 
असतां दादासाहिबांच्या हद्टाग्रहानेंच ती गोष्ट घडली नाहीं. शेवटीं जो तह॒ झाला 
त्यालाही माधवरावास मान्यता द्यावी लागली. दादा नसता तर बिदनूरचें राज्य 
व शिऱ्याचा सुभा घेतल्यारिवाय माधवराव राहिला नसता. तह झाल्याने हा 
शक्र कायम राहून इंग्रजांची सत्ता वाढण्यास सोय झाली. सावनूर व गुत्ती हीं 


ऱ्य हेदरनायकाशीं संप्राम 


दोन संस्थानें मराठ्यांचे कबजांत आलीं हाच या स्वारीचा मुख्य फलितार्थ 
होय. त्या दोघांच्या ब'चाबार्थ कर्नाटकांत गोपाळराव पटवर्धन, विठ्ठल रिबदेब 
व रास्ते ह्यांस ठेवून पेशवा परत फिरला व कार्तिकस्वामी व हंपी येथील 
'देवदर्शनें करून पंचमहालांतील खंडण्या वसूल करीत ज्येष्ठ अखेर चुलते पुतणे 
पुण्यास पोंचचले. ह्या स्वारींत पेशव्याचे निजामाशीं संगनमत असून बसालतजगाचचे 
बऱचावासाठीं माधवरावानें बाबूराव हरीस फोज देऊन पाठविलें. > 


४. हैदर नायकाचा इंग्रजांस शाह --सन १७६५ त तुंगभद्रेपर्यंतचा 
मुलुख हस्तगत करून पेशवा परत फिरला. त्यानंतर हिंदुस्थानच्या राजकारणांत 
बेगालच्या दिवाणीसारख्या मोठ्या घडामोडी बनून आल्या. इंग्रजांचे पाऊल 
दिवसेंदिवस पुढें सरकू लागलें त॑ एतद्देशीय सत्ताधीशांस जाचक होऊन त्यांस 
आपल्या बचावाची चिन्ता उत्पन्न झाली. त्यांतल्यात्यांत कनीटकीय क्षेत्रांत इंग्रज 
व हैदर नाईक यांजमध्यें वैर उत्पन्न होऊन त्याचा फायदा घेऊन तुंगभद्रेच्या 
दक्षिणकडील हैदरानें बळकावलेला प्रदेश सोडबिण्याचा उद्योग पेशव्याने योजिला. 
पण सन १७६६ च्या आरंभीं भोसले -निजामांच्या प्रकरणांत पेशवा गुंतून 
गेल्यामुळें त्यास हैदराकडे लक्ष देण्यास सवड झाली नाहीं. या सालीं दादा 
उत्तरेंत असून पावसाळा संपतांच पेदाव्याने दक्षिणचा मार्ग धरला. खरें म्हटले 
तर सन १७६५ त झाइव्हने बैंगालची दिवाणी मिळविली तेव्हांपासून सन 
१७८२ च्या सालबाईच्या तहापर्यंत मराठे, इंग्रज, निजाम व हैदर यांचे 
एकमेकांत स्नेह, संग्राम, तह, करार इत्यादि इतके कांहीं बनून आले, आणि 
प्रत्येकाने दुसऱ्यावर मात करण्याचे असे प्रयत्न केले, कीं त्यांतून फक्त 
मराठ्यांचा तेबढाच भाग वेगळा काढणें अशक्यप्राय आहे. या राजकारणाची ही 
गुंतागुंत सोडविणें कठिण असून, त्यासंबंधींचीं साधने मराठे व हैदर नायकाची 
बहुतेक प्रकाशित झालीं, निजामाऱचीं त्यांचे दफ्तरांत असतील; आणि इंग्रजांची 
बेंगाल, मद्रास, मुंबई अश्या तीन ठिकाणीं विभागलेलीं थोडीं बहुत तपासलीं 
गेलीं आहेत. 1 राजकारणाला आधार लष्करी सामर्थ्य असल्यामुळें या चतुर्विध 
चचढाओढींत पाश्चात्य संग्रामपद्धतीचा अवलंब एतद्देशीयांनीं त्वरेने करून 


> खरे. ५६४, ५६५; पे. द. ३२७. ६१, ६३, ७१, 1 अनिलचंद्र बानजीकूत ' माधवराव 
पेशवा ' व नरेन्द्र कृष्ण सिन्हाकृत ' हैदर अली ? या दोन १९४१ च्या ग्रंथांत इंग्रजी 
-दपफ्तरखान्यांतले अप्रकाशित कागद उपयोगांत आणलेल अभ्यासकांनी पहावे. 


इंग्रज वकिलाची अप्रतिष्ठा द्र 


भटक्या व स्वार्थी पाश्चात्य सैनिकांस पदरीं ठेविळें, त्यामुळें आणखी एक 
निराळाच रंग त्यावेळच्या इतिहासास चढला. 


सन १७६६ च्या फेब्रुवारींत पेशव्याने निजामाची भेट घेऊन त्याच्याशीं स्नेह 
जोडिला ही गोष्ट मद्रासकर इंग्रजांस दुःसह होऊन हैदरअली'चा पाडाव करण्यासाठीं 
त्यांनीं निजामअलीशीं तह ठरवून त्याचें साह्य मिळविण्याची सोय केली. हा 
तह ता. १२ नोव्हें १७६६ चा आहे. त्यासंबंघानें २४ नोव्हेंबरास माधवराव 
मातोश्रीस लिहितो, “ नबाबाचचा व इंग्रजांचा सळूख झाला. नबाबानें आपले प्रांत 
इंग्रजांस इजाऱ्यानें दिल्हे. नबाब नाइलाज होऊन सलुखास कबूल जाहले. फिरंगी 
जबरदस्त. चैन पडूं देणार नाहींत सबब सळूख केला.” * मात्र ह्या तहापासून 
इंग्रजांना निजामाचे साह्य कांहीं न होतां त्यांस हैदरअलीनें पुढील दोन वर्षीच्या 
युद्धांत चांगळें नरम केलें. मद्रासकर इंग्रज एवढे रडकुंडीस आले कीं त्यांनीं 
माधवरावाच्या पायधरण्या चालबिल्या. सन १७६७ त त्यांनीं आपला वकील 
ळे० टॉड कनीटकांत माधवराबाचे भेटीस पाठविला, तो लिहितो, “ हंग्रजांच्या 
वकिलाला मराठ्यांकडून अशी अप्रतिष्ठा सहन करण्याचा अनुभव याबा हें 
लिहिण्याची सुद्धां मला शरम वाटते. मुकाट्याने मला हें सवे सहन करणें भाग 
पडलें. मनांत एवढा त्वेष बाटत होता, पण तो सर्व गिळून बसलों.”( बानर्जी, प्रष्ठ 
१००), निजाम - मराठे - हैदर ह्या सर्वानी संगनमत करून मद्रासकरांची अशी 
त्रेचया उडविली कीं तिला तोड मिळणार नाहीं. त्यांचा हस्तक आरकाटकर नबाब 

महंमद॒अली याचें संरक्षण इंग्रजांकडून होईना. अर्थात्‌ यावेळीं चहूकडे 
माधवरावाची प्रतिष्ठा विशेष वाढल्याने त्यास आपापल्या बाजूस ओढण्याचे 
सर्वांचे प्रयत्न चाळू झाळे. मद्रासकर व मुंबईकर इग्रेंज दोघांनाही भीषण 
परिस्थिति निर्माण झाली म्हणूनच माधवराबा'चा लोभ संपादण्यासाठीं मुंबईकरांनी 
मॉस्टिन या आपल्या वकिलास सन १७६७ अखेरीस पुण्यास पाठविलें तो 
प्रकार अन्यत्र सांगितला आहे. हे राजकारणाऱचे धागे होत. 


५, हैदर नायकावर तिसरी स्वारी -- अनंतपुरच्या तहांत माधवराबाची 
महत्त्वाकांक्षा दादाच्या हट्टामुळे अपुरी राहिलेली होती. शिवाय तुंगभद्रेच्या 
दक्षिणेकडील स्वराज्याचा प्रदेश अद्याप हैदरापासून परत मिळवावयाचा राहिला 
होता. सन १७६५-६६ चीं दोन सालें पेशव्याचीं इतर कामांत गेल्यामुळें 


* ख. ६३० व चंद्रचूड द, १११८, 


त हेदरनायकाशीं संग्राम 


त्याला हैदरकडे लक्ष देण्यास सवड झाली नाहीं. या काळांत हैदर गप बसलेला 
नव्हता. कर्नाटकांतील संस्थानांपासून खंडणी वसूल करण्याचा त्यानें सपाटा 
चालविला. तेव्हां आपला राहिळेला उद्योग पुरा करण्याच्या हेतूनें सन १७६६ 
च्या दसऱ्यास पेशव्याने गोपाळराव पटवर्धनास कनाटेकांत पुढे रवाना करून 
पुण्यास कनाटकच्या स्वारीची तयारी जारीनें सुरू केळी. ता. २६ ऑक्टोबर 
रोजीं पेशवा पुण्याहून निघाला. “ नोव्हेंबरांत सुरापुरच्या संस्थानिकास जरबेंत 
आणून ब त्याच्याकडून खंडणी वसूळ करून डिसेंबरमध्यें तुंगभद्रेच्या रोखें 
चालला. पुढे पंचमहालांत अंमल बसवून अदवानी, बह्मरी, कर्नूल, कनकगिरि, 
चित्रदुर्ग, देवदुर्ग, रायदुर्ग इत्यादि संस्थानांतून त्यानें खंडण्या वसूल केल्या 
आणि पुढें तो श्रीरंगपट्टणकडे वळला. गोपाळराव पटवर्धन, सखारामबापू , 
कृष्ण्राव काळे, हरिपंत फडके, मोरोबा फडणीस, इत्यादि त्याच्या बरोबरीची 
मंडळी त्याच्या तडफेस अपुरीच पडूं लागली.” देवदुर्गच्या मुक्कामी पेशव्याने 
तमाम सरदारांचे गोट तपासून लष्कराच्या गणत्या घेतल्या, तेणें करून सरदारांस 
मोठी दहात उत्पन्न झाली. “ रामचंद्र गणेश, गुरुजी, हरिपंत फडके असे मातबर 
गणतीस पाठविले. स्वतःचे खिजमतदार पाठवून चोरबातमी आणून चौकशी 
केली. शिस्त सुधारली. ” 8 लहान मोठे लोक सवे पेशाव्यापुढें कांपूं लागले. 


पेशव्याची स्वारी आपल्यावर होणार ह्याची दैद्रास बातमी होतीच. तेव्हां 
त्याच्या वकिलाने पुण्यास पेशव्याची गांठ घेऊन तडजोडीचा उपक्रम मांडला. 
पेशव्याने त्यास कळविलें को, “ शिऱ्याचा सुभा व आमचा मुलुख घेतला आहे 
तो सोडावा, मुरारराव ब सोंघेकर यांस उपद्रव देऊं नये, चित्रदुर्गकर, 
रायदुर्गकर वगैरे आमचे मांडलिक संस्थानिक आहेत त्यांपासून खंडण्या घेऊं 
नये ब पाऊण कोट रुपये खंडणी द्यावी. ” परंतु पेशव्याला तहाच्या नादीं 
लावून कालहरण करण्याचाच हैदराचा उद्देश असल्यानें हा तहाचा उपक्रम 
निष्फळ ठरला. गोपाळराव पटवर्धनानें हैदरच्या वकिलास घालवून दिलें तें 
ऐकून श्रीमंत संतोषी झाले. मुराररावानेंही आपला निष्ठेचा भाग कळविला कीं, 
“ श्रीमंत इंगितज्ञ आहेत. आमचा विचार त्यांचे बाहेर नाहीं. सत्वर स्वार 
होऊन सामील होतों.” फेब्रुवारीत निजामअलीखान वब त्याचा पुत्र पंधरा हजार 
फौज, तोफखाना व गादी यांसह येऊन पेशव्यास सामील झाला. अशा प्रकारें 


& खरे, ६५९, 


हेदराचा घबराट र 


खंडण्या व जरब वगैरे बाबतींत पेशव्याने केलेला खटाटोप मूळ कागदांतच 
वाचला पाहिजे. > 

ता. १२ फेब्रुवारी सन १७६७ रोजीं माधवराव शिऱ्यास पोचला. शिऱ्याचा 
किल्णा मोठा मजबूद गणला जात असून हैदराचा मेहुणा मीर रेझा तेथे 
सुभेदार म्हणून काम करीत होता. तेथें येतांच पेशव्याने किल्यावर चाल करून 
मोठ्या शिताफीने दहा दिवसांत तें ठिकाण काबीज केळे, मीर रेझा हरण आला 
व किल्यावर मराख्यांचें निशाण चढले. मीर रेझास माधवरावानें आपल्या 
चाकरीस ठेवून भेऊन त्यास गुरैमकोंड्याचा परगणा व किल्ला जागीर दिला. 
शिरे घेतल्याने माधवरावाची मोठी ख्याति होऊन त्याचा दबाब बसला. -- 
मुराररावाचें व मीर रेझा यांचें ठीक नव्हते. मदगिरीजवळ मुक्काम असतां 
घोरपड्याचे लोकांनीं मीर रेझाचे गोटावर अचानक छापा घालून त्याची सर्व 
जिंदगी लुटली. त्याबद्दल पेशवानें अपराध्यांस कडक शासने केलीं, तेणें करून 
प्रत्यक्ष मुराररावही पेशव्यास चळचळां कांपूं लागला. ह्यासंबघाचे कागद खरे 
६९२-७०६ अभ्यसनीय आहेत. 

पुढें ता. ४ मार्चला पेशव्याने मदगिरीचा बळकट किल्ला निकराचा हल्ला 
करून जिंकून घेतला. ' पहाडी किल्ला फार बिलंदर. ईश्वर इच्छेने एका 
दिवसांत काबीज झाला. ? बिदनूरची राणी ब तोतया समजला जाणारा तिचा 
पुत्र तेथें हैदराच्या कैदेंत होते, त्यांस बहुमानपूर्वक सोडवून पेशव्यानें पुण्यास 
पाठवून दिलें. यानंतर चेनरायदुर्ग, मडकशिरें, दोडु बाळापूर, चिक्क बाळापूर, 
मिडगेसी, देवनहळ्ळी, होसकोटें, कोलार वगैरे महत्त्वाची व दुसरींही अनेक ठाणीं 
मराठ्यांनी घेऊन सर्वत्र आपला अंमल बसविला व सुमारें तीस लाख उत्पन्नाचा 
मुलुख दोन महिन्यांत मराठ्यांनी जिंकून घेतला. अशा रीतीनें मनांत योजलेला 
मुख्य हेतु साध्य झाल्यासारवाच होता. आतां फक्त श्रीरंगपट्टण व बिदवूर 
हीं दोन स्थळें हैदरअलीच्या कवजांत राहिलीं. ह्याच वेळीं निजामअलीही 
मराठ्यांस येऊन मिळण्यासाठीं निघाला. हें ऐकतांच हैदराचें धार्बे दणाणले व 
मराठ्यांशी तह व्हावा म्हणून तो फारच आतुर झाला. आपाजीराम व 
करीमखान हे हैदरचे बकील गोपाळराव पटवर्धनाच्या मध्यस्थीनें तहाच्या 
वाटाघाटी करूं लागले. अखेर नानासाहेब पेशव्याच्या वेळीं जितका मुलूख 


>< खरे ६७७. 7 पे. द. २७. १३०-१४१ व खरे ६७७. 


७२ हैदरनायकाशीं संग्राम 


मराठ्यांच्या ताब्यांत होता तो त्यांस हैदरनें द्यावा, मराठ्यांनीं जिंकलेला मुळूख 
परत द्यावा, तेहतीस लक्ष रुपये हैदराने खंडणी द्यावी व मराठ्यांच्या मांडलिकांस 
त्याने उपद्रव देऊं नये अद्या अटी ठरून तह कायम झाला. (ता, ७ मे, 
१७६७ ). या वेळीं. मराख्यांची “ छावणी कनोटकांत होती तर मोठीं कामें 
सहजांत झालीं असतीं. हैदरनायकानें आजपावेंतों दुराचरण केलें त्याचें प्रायश्चित्त 
बरेवजेनें व्हावें असा समय होता, परतु देशाचा पायबंद जबरदस्त आहे, * 
यामुळें छावणी होणें दुरापास्त ” झालें. या वेळीं निजामास कांहीं खंडणी 
हैदरानें द्यावी असं ठरलें होतें, परंतु मराठ्यांस मिळालेली खंडणी, ळूट व मुळूख 
यांचा निमा भाग, कांहींदी कामगिरी न करतां निजामाला पाहिजे होता ! त्या 
त्याच्या मागणीस मराख्यांनीं मान्यता दिली नाहीं. पुण्यास दादा बिघाड करणार 
असें वर्तमान आल्याने पेदाव्यानें कर्नाटकांत छावणी न करतां परत जाण्याचे 
ठरविलें आणि ता. ७ मेला रामशास्त्री यास लिहिलें, “ हैदरखानाचा ठराव 
हतीस लाखांवर जाला, मोगलांचे चौदा लाख घेतले. कांहीं ठाणीं ठेविली, 
कांहीं दिलीं. ” मे महिन्यांत गोपाळराव व रास्ते यांस बंदोबस्तास ठेवून 
पेशव्यास चुलत्याचे उपद्ब्यापामुळें कर्नाटकाचा विषय आटोपता घेऊन परत 
फिरणें माग पडलें. ज्येष्ठांचे आरंभीं तो पुण्यास पोचला, (ता. २८ जून १७६७ ). 
त्याबरोबर चुलत्याशीं त्याचा जो द्वेष उद्धवला त्याचें वर्णन अन्यत्र दिळें आहे 
पण हैदरासंबंधीं आच वेळीं मद्रासकर इंग्रजांशी जो युद्धप्रसंग निर्माण झाला 
त्याचें स्वरूप विषयानुरोधास्तव येथेंच समजून घेणें अवश्य आहे 
सन १७६७ मध्ये हैद्रानें आपण होऊन पेशाव्याशीं मिटते घेतलें, याचें 
कारणही तसेंच घडून आलें. मद्रासकर इंग्रजांनीं हैदरावर आक्रमण चालविले 
तै त्यास दुःसह होऊन उभयतांत युद्धप्रसंग घडून आला, त्यास हैदरइंग्रजांचें 
पहिलें युद्ध असे नांब इतिहासांत मिळालें आहे. हें युद्ध सन १७६७ च्या 
ऑगस्टांत सुरू होऊन ४ एप्रिल १७६९ च्या तहानें संपले. त्यांत अनेक तीव्र 
संग्राम घडून आले. निजामाचें साह्य घेऊन हैदरानें इंग्रजांस सडकून रगडून 
काढिले. हैदरावर इंग्रजांचा एवढा रोष या वेळेपासून बनला कीं सन १७९९ त 
टिपूचचा समूळ नादा करीपर्येत इंग्रजांस कधीं चेन म्हणून पडलें नाहीं. या पहिल्या 
म्हैसूर-इंग्रज युद्धकाळांत हिंदी सत्तांधीदा इंग्रजांवर चहूंकडटून उठले होते. 


* पे, द. १७, १४७-१६९, 


इंग्रजांची नाचक्की ७३ 


प्रत्यक्ष वादराहा देखील इंग्रजांच्या नांवानें खडे फोडून मराठ्यांचे आश्रयास 
गेला. इंग्रजांना आळा घालण्याचे सामर्थ्य एतहेशीय सत्ताधीश्यांत नव्हतें असे 
नाहीं. या पहिल्या म्हैसूर युद्धांतच हैदराकडे तहाची याचना करितांना इंग्रजांची 
पुरेवाट झाली. युद्धसमाप्तीनंतर दैदरअलीनें एक भलें मोठें चित्र तयार करविले, 
त्यांत मद्रासचा गव्हर्नर व कौन्सिल त्याजपुढें गुडघे टेकून दारणागति व्यक्त 
करीत आहेत, त्यांचा सेनापति कर्नळ स्मिथ एका हातांत तहाचा कागद व 
दुसऱ्यांत मोडक्या तरवारीचे तुकडे धरून आजंवें करीत आहे, इंग्रज वकील 
डुप्रे याचें नाक धरून त्यांतून हैदरअली मोहरा बाहेर काढीत आहे, असा 
देखावा चितारलेला आहे. पाश्चात्य युद्धकला हैदराने हस्तगत केली म्हणूनच 
युद्धांत इंग्रजांचा गर्व त्याने उतरविला. त्याच्या घोडेस्वारांच्या दोडीपुढें इंग्रजांस 
टिकाव धरधेना. याचा निष्कपष असा निघतो, कीं इकडचा गनिमी काबा व 
पाश्चात्यांचा तोफखाना यांनचे यथोचित मिश्रण हिंदुस्थानांत प्रथम हैदरानच 
जमवून आणलें. या युद्धांत इंग्रजांची अत्यंत नाचक्की झाली. लंडनच्या 
अधिकाऱ्यांकडून मद्रासकरांना जबरदस्त ठपका आला. त्या वेळीं मद्रासचा 
कारभार इतका बिघडला होता कीं तो सुधारण्यास पुढें पुष्कळ काळ लागला. 
मद्रासच्या गव्हर्नरास अटक, बडतफी असे भीषण उपचार सहन करावे 
लागले, ते प्रकार जगजाहीर आहित 


६. पेशव्याची चोथी स्वारी --सन १७६९ त सर्व बिरोधक ठिकाणीं 
बसवून पेशव्याला आपले कार्यभाग निर्वेध चालविण्याची शाक्ति प्रात झाली. 
लगेच त्यानें उत्तरेत व दक्षिणेत दोहींकडे एकदम मोहिमा चालू केल्या. 
कर्नाटकांतीळ ही त्याची चौथी स्वारी होय. या स्वारींत त्याजबरोबर नागपूरकर 
साबाजी भोसळे व बडोदेकर गोविंदराव गायकवाड, दोघेही सामान्यतः 
पेशव्याशीं फटकून वागणारे, राज्याच्या कामगिरीवर दाखल झाले. शिवाय 
पत्नी रमाबाई व बंधु नारायणराव दोघेही बरोबर होतीं. पूर्वींच्या स्वारींत 
मीर रेजा मराठ्यांचे चाकरीस आला होता, तो पुनः हैदराकडे जाऊन 
मराठ्यांची ठाणीं घेऊं लागला, बाळापूर येथे महिमाजी शिंदे म्हणून मराठ्यांचा 
सुभेदार होता. त्याजवर मीर रेजाने छापा घाळून त्यास तेथून घालवून दिले 
त्या बाजूस दुसरा मोठा मराठ्यांचा सरदार मुरारराव घोरपडे, तो आज तीन 
वर्षे अनेक विरोधकांशीं झगडून मोठ्या घेयीनें आपला बचाव करीत होता. 

रि. २ 


७्४ हेदरनायकाशीं संग्राम 


म्हैसूरच्या पूर्व प्रदेशांत हैदरनायकाला पायबंद देणारा ह्य मुराररावच मुख्य 
असल्यानें त्याजवर हैदराचा अतिशय राग झाला होता. त्यालाही मीर रेजानें 
सतावून सोडलें. चित्रदुर्ग, हरपनहळ्ळी इत्यादि ठिकाणच्या मराठ्यांच्या 
मांडलिकांपासून मीर रेजानें खंडण्या घेतल्या. म्हणजे पर्यायाने पेशव्याने पूर्वी 
केठेला उद्योग सर्व फुकट गेल्यासारखे झालें. हैदर पुनः सावनूरवर चाळून 
आल्याने पूर्वीच्या स्वारींतळे पेच पुनरपि उद्भवले. पेशव्याने गोपाळरावास 
सावनूरचे बचावास ठेवून दिलें होतें. त्यानें हैदराकडे अनेक तक्रारी केल्या, 
परंतु त्याने त्यांकडे मुळींच लक्ष दिलें नाहीं. एवढेंच नव्हे तर पेशव्याला 
तहाच्या वाटाघाटींत गुंतविण्यासाठीं त्यानें आपाजीराम या आपल्या बाकिलास 
पुण्यास पाठविलें होतें. पेशव्याने त्याला आपल्या अटी स्पष्टपणें सांगितल्या, पण 
हैदरास त्या पटल्या नाहींत. अखेर युद्धाची तयारी करून पेशवा ता. ७ 
नोव्हेंबर १७६९ रोजीं पुण्याहून कर्नाटकाच्या स्वारीस निघाला. त्याच्याबरोबर 
सुमारें पाऊण लक्ष फोज व पन्नास तोफा होत्या. कर्नाटकांत पोचल्यावर अनेक 
बारीक सारीक ठाणीं मराठ्यांनीं जिंकून घेतलीं. मराठ्यांशीं खुल्या मैदानावर 
लढणें म्हणजे आत्मनाश करून घेणें होय असं हैदरचें ठाम मत असल्यानें तो 
समोरासमोर युद्धास येईना. श्रीरंगपट्टण ब बंगरूळ या दोन ठाण्यांची त्याने 
ऱचांगळी मजबुदी केली. या स्वारीचें उद्दिष्ट हरिपंत फडक्यानें ता. १३ 
फेब्रुवारीच्या पत्रांत स्पष्ट केळें ते असें. “ आवंदां श्रीमंतांचे मानस आहे कीं 
हैदरनाइकासीं सलोक न करितां तमाम इकडील पालेगार वगैरे मेलवून पारपत्ये 
कराव यैसे आहे. चित्रदुर्गकर पांच हजार प्यादा व दीड हजार फौज चांगली 
ब बाण दारुगोली जंगी सामान आहे. चाकरी करावयाची उमेद आहे. कित्येक 
ठाणीं घेत घेत नागमंगलपावेतो खासा स्वारी आली. पांच सा लक्षाचा सुलक 
सुटला आणिक पांचसात ठाणीं चिकबालापूरपावेतो आहेत तीं सुटलीं म्हणजे 
चौदा पंधरा लक्षांचा मुलूख सुटेल, बेंगरूळ व पटण मात्र राहील. हैदर" 
नाइकाकडील सलुखाने राजकारण आहे.”$ हैदराचें पक्के व पुरें पारिपत्य 
करावें असा पेदाव्याचा मुख्य हेतु असल्याचें कलकत्तेकर इंग्रजांनाही ठाऊक 
होतें.1 उलट पक्षी म्हैसूरचे प्राचीन राज्य आपण घ्यावें असा माधवरावाचा 
बिलकूल विचार नव्हता ; वास्तविक हैदरनें ते राज्य बळकावलें आहे सबब त्यास 


$ पे. द. २७, १९४. 1 तवचातचा 1, ध. ॥. ञाणाव, ?. 157. 


ऱ््ड तलावाची लढाई 


लष्करी डावपेच 


८-3-१७७९ 


दोडबाळापूर० 
बाणावर० 


० ॥उत्तरदर्ग बंगळूर० 
चेन्नरायपट्टण ्लेळूर ति रल सेव्हनरायवुर्ग 
नरसिंगपूर० | ति 
१९क८५॥[मोतीतळाव 

(चिंकुरठा 


० चेनापट्टण 


८ श्रीरंगपट्टण 


त्रिंबकराव मामाचा मार्ग “---.-.“.--- 
'हेदरअलीचा मार्ग ---३-->>>>> बिनीचे हले | "४000५0 
१२ 


कव... 


नारायणरावास जखम ७'५ 


राज्यांतून काढून तें पुरातन हिंदुवंदायस परत द्यावें असा प्रयत्न पेदाव्यानें 
चालविला. 


माधवराव कनांटकांत आल्यापासून हंदर घाबरून झाडींत शिरून बसला 
होता. त्याच्या तोंडावर गोपाळरावास ठेवून पेदावा श्रीरंगपट्टण प्रांती आला. 
मुलुख मारावा, ठाणीं घ्यावीं असा क्रम चालवून पेशवा एकसाखा पुढें चालला. 
ता. ११ फेब्रु० १७७० रोजीं बेंगरूळचा भरव किल्ला हल्ला करून पेशव्याने घेतला. 
ता. २७ फेब्रुवारीस हेदरानें बुघहाळजवळील गोपाळराव पटव्धना'चे छावणीवर 
अचानक हल्ला केला. त्यासंबंधीं गोपाळराव लिहितो, “ हेदरअली छ. २८ 
सवालीं रविवारीं अमावास्येस सर्डे सामान बारा तेरा हजार गाडदी व चार 
हजार फौजेचा अजमास व पंचवीस तोफा येणेंप्रमाणें छाप्यास आम्हांकडे आला. 
पहांटेच्या पांच घटका रात्रीस गोटाबाहेर उभा राहून गोळे व बाणांचा मार करू 
लागला. अंबाऱ्या व नौंबद मात्र लादलेली होती व वरकड घोड्यांवर जीन 
देखील नाहीं. आमच्या घोड्यांवर एक दुसऱ्यावर जीन होतें. त्याचा गोळा 
वाजतांच घोड्यावर बसोन मार्गे नोबत याप्रमाणें आघाडीस येऊन उभे 
राहिलों. चार साडेचार घटका तोफांचा व बाणांचा मार खाऊन उभे राहिलों. 
दिशा प्रकाश व्हावया'चे वेळेपर्यंत तसेच उभे राहिलों. ” या हल्ट््याचे वेळीं 
पटवर्धन मंडळींनी विलक्षण शोर्य ब चिकाटी प्रकट केली. यानंतर देवरायदुर्ग 
कोलार वगेरे ठाणीं पेशव्याने घेतलीं. पुढें मराठ्यांनीं निजगळच्या किल्ल्यास 
वेढा दिला. ता. २९ एप्रिलच्या दिवशीं निजगलचे किल्ल्यावर हला चढवीत 
असतां, “ थोरले श्रीमंतांचे मागें नारायणराव उभे होते, त्यांच्या उजव्या 
मनगटास गोळी लागून जखम जाली. हाड व दिरा जायां जाल्या नाहींत. 
मगवंतें खैर केली. ” पुढें तो किल्ला पेशव्याने जिंकला. इतकें होत आहे तों 
पर्जन्यकाळची चिंता उत्पन्न झाली. मुख्य ठिकाण बेंगरूळचचा किल्ला काबीज 
केल्याशिवाय हैदराचा पाडाव होणार नव्हता. या स्वारींत ते काम झालेच नाहीं. 


आजपर्यंतचा या स्वारीचा आढावा घेणें झाल्यास म्हणावें लागते, कीं 
या स्वारींत बहुतेक लढणें तुंगभद्रेच्या दक्षिणेस झालें. मराठ्यांनी हैदरच्या 
राज्यापैकीं एक कोट उत्पन्नाचा मुळेख लटून फस्त केळा, कित्येक प्रांत ओसाड 
पाडले, किल्ले व शहरें काबीज केलीं व कांहीं खणून काढिलीं. हैदरची लाखों 
रयत नागवली, पुष्कळ लोक प्राणांस मुकले, परंतु हैदर तहास अनुकूल होईना. 


७द हैदरनायकाशीं संग्राम 


या स्वारींत पेशव्यास अति दगदग पडली व पुण्यास परतावे असें त्यास वाटूं 


लागलें. पावसाळ्यांत कर्नाटकांतच छावणीस राहावें किंबा नाहीं याचा पेशव्याने 


समस्त सरदारांशीं खळ केला. त्या वेळीं मुराररावानें साफच सांगितलें कां . 


कर्नाटकांत छावणी केल्याशिवाय हैदराचा पाडाव होणार नाहीं. एखाद्या मातबर 
सरदाराच्या हाताखालीं छावणगीस फौज ठेवून पेशव्यानें परत जावें व दसरा 
झाल्यावर मोठ्या तयारीसह पुनः कर्नाटकांत यावे, असा विचार पेशव्यास मान्य 
झाला. पुण्यास रघुनाथराव तुरुंगांत असला तरी हैदराशीं त्याचा पत्रव्यवहार 
चाळू असून तो आणखी कोणतें लचांड उत्पन्न करील याचा नेम नव्हता. 
शिबाय पुण्याबाहेर अनेक दिवस काढल्याने तेथें कारस्थाने होण्याचीही भीति 
उत्पन्न झाली. या सर्व गोष्टींचा विचार करून कर्नाटकांत लष्कर कायम ठेवावें 
आणि आपण पुण्यास जाऊन पावसाळ्यानंतर परत यावें हा बेत सर्वानुमते 
कायम झाला. मात्र कर्नाटकचे काम नेटाने पुढें चालवील असा कोण नेमावा 
याची पुष्कळ भवति न भवति झाली. गोपाळराव पटवधन व त्रिंबकराव 
पेठे दोघेही आपापल्यापरी कर्ते होते, पण आपसांत त्यांची चुरस असून एक 
दुसऱ्या'चे हुकमतींत वागण्यास खुषी नव्हता. त्रिंबकरावास विचारतां त्याने 
कळविलें, “ पोख्ती बेगमी करून द्यावी म्हणजे राहावयाचें अगाध तें काय 
आहे ! हैदराच्या पारिपत्यास मजला ठेवितां त्यापक्षीं सामान चांगळें असल्यास 
स्वरूप राहील. ” शेवटीं त्रिंबकरावाकडे पेशव्याने सर्व कारभार सोंपिळा आणि 
गोपाळराव व मुरारराव यांनीं त्याचे आशेत वागावें असे पेराव्यानें ठरवून दिलें 
तेणेंकरून गोपाळराव थोडासा नाराज झाला असतां, त्याचा बाप गोविंदराव 
हरि यानें त्यास उपदेशपर पर्त्रे लिहून त्याची समजूत घातली. स्वभावभेदा मुळें 
असे प्रकार सदैव घडणार. अशी सर्व व्यवस्था करून पेशवा १३ मे स. १७७० 
रोजीं स्वारींतून परत निघाला. ता. २५ ला सूर्यग्रहण पडलें त्या पर्वणीस 
कोप्पळजवळ निवृत्तिसंगमीं सुवर्णतुला झाली. पुढें ता. १३२ जूनला तो पुण्यास 
पाचला.* 


जून १७७० पासून सन १७७२ च्या जून पावेतों दोन वर्षे कर्नाटकचा अपुरा 
कार्यभाग पुरा करण्यांत त्रिंबकराव पेठ्यानें शिकस्तीचा प्रयत्न केला. पेशवा 
परत गेला तेव्हां पञन्यकाल संपल्यावर पुनः आपण स्वतः येऊन हें काम 


* पे. द. २७. १७०, १९८, २००, २०५, २०७, २०९, 


त्रिबकरावाची नेमणूक ७७ 


संपवावें असा त्याचा विचार होता. तदनुसार दसऱ्यासच बाहेर पडून उस्तवारी 
करीत तो निघाला व मिरजेपर्यंत आल्यावर त्याची प्रकृति इतकी बिघडली कीं 
तेथूनच परत जाणें त्याला भाग पडलें. त्यामुळें त्यापुढें कनीटकांतील मोहिमेची 
सर्व जबाबदारी च्रिंबकरावावर पडून त्यानें दीर्घकाल पावेतो पूववत्‌ हैदरशीं जोरांत 
युद्ध चालविळें. उभयपक्षी एकमेकांवर प्रहार करण्याचे डावपेच इतके झाले कीं 
त्यांची हकीकत लिहिण्यास स्वतंत्र ग्रंथ पाहिजे. समस्त म्हैसूर राज्यांत हंगामा 
चालला. श्रीरंगपट्टणापासून उत्तरेस बिदनूर, तेथून पूर्वेस थेट दिरें व त्यापुढ 
गुरमकोंडा व पूर्वबाजूनें परत वर्ठुळाकार मर्यादेनें श्रीरंगपट्टण असा हा विस्तृत 
प्रदेश दोन वर्षीच्या धिंगाण्यांत उच्छिन्न झाला. त्याचप्रमाणें अनेक भीपण 

ग्रामही त्यांत घडून आले. सुरुवातीसच सन १७७० च्या जून महिन्यांत 
गोपाळरावानें चिक्कवाळापुरजवळ हैद्राळ्लीं गांठ घातली व श्रीमंतांच्या पुर्ण्ये- 
करून मोठें यश मिळविले. 


हेदरचा मुख्य तळ श्रीरंगपट्टणावर होता, तेथून तो आपल्या ठिकठिकाणच्या 
हस्तकांचा पाठपुरावा करून जिकडे मराठ्यांचा जोर दिसे तिकडे त्यांजवर चढाई 
करी. मराठ्यांच्या फोंजा भारी असल्यामुळें त्यांच्याशीं मैदानांत उघड सामना 
करण्याचें टाळून स्वतः तो तसाच प्रसंग आला तर बिदनूरच्या झाडींत लपून 
वर्‍्चाव करी. म्हणजे तेथून त्यास हुसकून काढल्याशिवाय युद्धाचा पार येईना 
'तहाचें बोलणें तर त्यानें सारखें चाळू ठेवळें आणि पुढें जेव्हां पेशवा मिरजेहून 
परत पुण्यास गेल्याची बातमी आली, तेव्हां तर त्यास आणखी धीर येऊन तो 
नुसता कालह्रण करीत राहिला. या कारणास्तव तडकाफडकी युद्धाचा निकाल 
लावणें त्रिबकरावास शक्‍य झालें नाहीं. त्याजजवळ मुख्य सहाय्यक गोपाळराव 
पटवर्धन वब मुरारराव घोरपडे असून शिवाय आनंद्राब रास्ते, आनंदराव 
गोपाळ सुपेकर, बाबूराव हरि व सखाराम हरि गुसे, महंमद इसफ गार्दी असे 
अनेक कल्पक योद्धे मनापासून झटणारे होते. युद्ध चाळू असतांच आपल्या 
या सहायकांच्या मदतीनें त्रिंबवकरावानें दैदरास मोतीतलावाच्या लढाईत इतका 
मार दिला कीं जीव घेऊन त्याला पळून जाण्याशिवाय गत्यंतरच उरलें नाहीं. 
तरिंबकरावानें आपली छावणी शिऱ्याजवळ ठेविली. त्या ठिकाणीं मुकुंद श्रीपत 
अधिकारी होता. पेशाव्यानें परत जातांना ह्याच्या जागीं महिमाजी शिंदे याची 
नेमणूक केली. पुढें हा महिमाजी हैदरश्ीं लढतांना मारला गेला. अशा प्रकारें 


ष्ट हेदरनायकाशीं संग्राम 


त्रिंबकरावमामानें म्हैसूरकरांशीं युद्ध जोमाने चालवून आपल्या धन्यास यश 
व कौर्ति मिळवून दिली. त्या प्रसंगांची वर्णनें आतां सांगूं. 

७. गुर्रमकोंड्यावर चढाई -- त्रिंबकराव मामानें प्रसंग ओळखून प्रथमच 
परिस्थितीचा विचार करण्यासाठीं गोपाळराव पटवर्धन, मुरारराव घोरपडे, 
आनंदराव गोपाळ, आनंदराव रास्ते वगैरे मंडळीशीं एकत्र चर्चा केली व युद्धाचे 
घोरण ठरविलें. शिऱ्याचा बंदोबस्त नीट केल्यावर त्रिंबकरावानें आपला मोर्चा 
गु्रमकोंड्याकडे वळविळा. पूर्वेच्या बाजूस कडप्याजवळ हा गुर्रमकोंड्याचा 
बळकट किल्ला असून हैदरचा शूर सरदार मीर रेझा ह्याची तेथें जागीर होती 
सैदू मिया हा त्याचा भाऊ त्या जागिरीच्या संरक्षणास होता. हा मीर रेझा प्रसंग 
पडेल तसें वागून हैदर'चें साह्य करी. कपट व हिकमत ह्यांत तो निपुण होता. 
पूर्वी तो पेशव्याचे नोकरींत होताच, आतां पुनः परत हैदरच्या बाजूने तो 
मराठ्यांचा उच्छेद करूं लागला. गुर्रमकोंड्यावर त्रिंबकराव स्वारी करणार हे 
ऐकून तो मीर मोठ्या फिकिरींत पडला. सन १७७० च्या ऑगस्टांत त्रिबकरावानें 
गुर्रमकोंड्यावर भर पावसाळ्यांत चाल केली. त्यामुळें सैदू मिया घाबरून गेला. 
हैदरअली दूर श्रीरंगपट्टणास असल्यानें व मराठ्यांनीं सर्व वाटा रोखून धरल्याने 
त्यास धन्याकडून मदत मिळण्याची हशक्‍यता नव्हती. किल्ल्यावर तीनचार हजार 
गारदी, दोनतीन हत्ती व अन्न, गवत व दारूगोळा यांचा थोडाबहुत साठा 
होता. एवढ्यावर सैदू मियांन॑ शेवटपर्यंत नेटानें किल्ला लढविण्याऱचें ठरविलें. 
त्रिंबकरावाने प्रथमतः पेठ जिंकून खंदकापर्यंत आपला मोर्चा नेऊन किल्ल्यास 
वेढा दिला. निरनिराळ्या जागीं सुरुंग लावून किल्ल्याचे तट फोडण्याचेही | 
प्रयत्न त्यानें चालविले. उत्तरोत्तर किल़्यावरील परिस्थिति फारच बिकट होत 
गेली. आंतील लोक गडबडले, गुरें ब घोडीं कापून खाऊं लागले. ता. २ 
ऑक्टोबर १७७० रोजीं किल्ल्याच्या एका बुरुजाला लावलेले सुरुंग उडाळे व 
मोठें भगदाड पडून मराठे एकदम आंत शिरले. इतरही कांहीं सुरुंग उडाले. | 
तेव्हां आंतील लोक टेकीस येऊन तहाच्या योजनेस लागले. मुरारराव घोरपडे 
याचे मार्फतीनें करार ठरला कीं, “ सर्व वस्त्रभावासुद्धां सांगूं ते स्थलीं पोंहचाहून 
द्यावे. ? या अटी मान्य झाल्यावर ता. १९ ऑक्टोबर रोजीं गुर॑मकोंडा | 
मराठ्यांचे कबजांत येऊन त्यांचें निशाण वर फडकूं लागलें. गुर्रमकोंड्याचा 
हा भीषण संग्राम सुमारें दोन महिने चालला. या परिणामाने अखेर हैदरला 
मोठा धसका बसला. । 


पेव्याची कडक शिस्त ७९ 


गुरमकोंड्याचा वेढा चालू असतांच त्रिवकराव मामानें गोपाळराव पटवर्धनास 
श्रीरंगपट्टणहून येणारी मदत मारून ती वाट बेद करण्याच्या कामगिरीवर नेमले 
होतें. कोलार जिल्ह्यांत राहून गोपाळराव ही कामगिरी करीत असतां चंद्रोजी जाघव 
व बाळाजी भीमराव यांस पळ काढावा लागला. गोपाळरावानें त्यांचा पाठलाग 
केला व आग्रामजवळ संग्राम होऊन चंद्रोजी ब बाळाजी पाडाव आले. “तमाम 
गाडदी व प्यादे याणीं हत्यारें टाकून तोंडांत तृण धरिले त्यांस मारले नाहीं, 
हत्यारें कडब्याप्रमाणें भारे बांधून त्यांचेच डोईवर देऊन लोकांनीं आणले. ' 
गोपाळरावास मोठें यदा मिळालें. त्यानतर गोपाळरावानें कोलार प्रांतांतलीं 
अनेक ठाणीं काबीज केलीं. 


अक्या या बिजयांनीं मराठ्यांची प्रतिष्ठा वाढली ब त्रिंबकराव पेठ्याची 
बाहबा होऊ लागली. मामा वृद्ध व अनुभवी मुत्सही असून राज्यदिताविषयीं 
संदेब दक्ष होता. त्याची हिंमतही अलोट होती. गुर्रमकोंड्याचा विजय हे 
सर्वीच्या मदतीनें झालेल्या कार्याचेच फळ होय असें तो मानीत असे. परंतु 
परवर्धनमंडळी म्हणत कीं ' गुरंमकोंडा सर केल्यानें मामा फारच हाबभरी झाले 
आहेत. कोणी माणूस खातरेंत नाहीं. गुर्रमकोंडा फत्ते झाला त्यामुळें मामास 
गर्व होऊन मनुष्य तृणप्राय झालें आहे.? या पटवर्धनी वर्णनांत पुष्कळसा मत्सर 
दिसतो. त्रिंबकराव कडक शिस्तीचा माणूस होता म्हणून तो लोकांस कडक वाटे. 
वस्तुतः तो स्वतः निःस्वार्थी, प्रामाणिक, निष्ठावंत व कर्तव्यतत्पर होता. त्याच्या 
बतंनाचा अर्थ निराळ्या तऱ्हेने लावून स्वार्थी लोक त्यास तुसडा व करडा 
म्हणत. सर्वांनी एकजुटीनें कार्य करून हातीं. घेतलेळें काम यशस्वी करून 
धन्याची शाबासकी मिळवाबी असें त्याचे वर्तन होतें. परंतु फुटीच्या भावनेने व 
स्वार्थी वृत्तीनं वागणारे लोक त्यास मनोमय मदत करीत नसत. त्यामुळें 
उद्वेगाने तो म्हण, “ कसेंही संकट असो, परंतु सर्वांनी अधिकोत्तर मेहनत एक- 
दिल होऊन करावी. इंग्रजांची मदत न झाल्यास खांद्यावर भाला घाडून तमाम 
मुलुख उलथा पालथा घालूं. घांटाखालींही फौजा उतरून तोही प्रांत मारून 
ताराज करूं. हैदर कोणीकडे म्हणून धावेल! हाच विचार आम्हां सर्बोस या 
कालीं उत्तम, ” ( खरे १०७५ ). माधवराव पेदाव्यानें मात्र त्याच्या कष्टमेहनतीचें 
कौतुक करतांना लिहिले, “ यंदां माझे प्रकृतीस स्वस्थ नाहीं याजमुळें मनुष्यांस 
'फार हिसका बसला यास माझा इलाज काय १ त्याहीमध्ये मामा ( कनाटकांत 


८० हेदरनायकाशीं संग्राम 


छावणीस ) राहिले येणेंकरून फार सांभाळलें. त्यांच्या एक दोन गोष्टी फारच 
ऱचांगल्या आहेत व पुढेंही त्यांवर्च काम आहे. ” यावरून पेदाव्याचा 
त्रिंबकरावावर केवढा इतबार होता हें लक्षांत येतें. 


गुरंमकोंड्याच्या बिजयानंतर कोणते काम हातीं घ्यावें या विचारांत त्रिंबकराव 
असतां पुण्यास माधवराव स्वस्थ नव्हता. परत आल्यापासून दैदरच्या संपूर्ण 
पारिपत्याचा वबिन्चार त्याच्या मनांत घोळत होता. पावसाळा संपल्यावर 
आपल्याला कनोटकांत जावयाचें आहे असें तो म्हणत होता. मोठ्या तोफा 
ओतण्याचचा कारखाना त्यानें बागलकोटास चाळू केला, पुण्यास बंदुका तयार 
करण्यास सुरुवात केली, सेन्यांत नवे नवे लोक घेतळे, परकीय गोरे तोफची व 
गारदी नेमळे, बिदनूरच्या झाडींत हैदर नेहमीं लपून वसतो म्हणून ती झाडी 
तोडून सर्व मोकळें मेदान करण्याच्या इच्छेनें रानतोडे लोकांच्या जमाती मुद्दाम 
ऱचाकरीस ठेविल्या, विजयदुर्गचे धुळप, वाडीकर सावंत, त्रिंबक सूयीजी यांजला 
सौंध्याच्या बाजूने हैदरावर रवाना केलें. यावरून हैदरचें पारिपत्य करण्याचा 
त्याला ध्यासच एकसारखा लागला होता यांत संद्वाय नाहीं. ' यवनास जरबेंत 
आणून पुरते पारिपत्य करून देवब्राह्मणांची स्थापना करावी, संस्थानें सोडवावी 
हाच भाव आहे. दुसरा प्रकार सर्वथेव नाहीं, * असे तो लिही. “ हैदरखानाचा 
मनसबा सरळ रीतीनें लवकर करावा तर हैदरखान सरळ माणूस नव्हे. तेव्हां 
चिंता काय १ 'चहू महिन्यांनी मसलत दोवटास जाणें ते आठ महिन्यांत जाईल. 
हैदरखानाची मसलत दीधैसूत्राने केल्यास उत्तम परिणाम आहे.' “* या शत्रूचे 
पारिपत्य यथास्थित केल्याशिवाय चेन पडणार नाहीं. असेंही तो त्रिंबकरावास 
कळबी. त्यावरून ' श्रीमंतांच्या मनांत मळमळित सल्ला करावयार्‍चा नाहीं, पुरतं 
पारिपत्य करावें ' असें त्रिंबकरावही संवॉस पंरोपरीनें सांगे. हें उद्दिष्ट मनांत । 
ठेवूनच माधवरावाची पुण्यास तयारी चालली होती. त्याची बित्तंबातमी 
काढण्यासाठी, पण वरकरणी तहाचीं बोलणीं करण्यासाठीं, हेदराने आप्पाजी- 
रामास पेशव्याकडे पाठविळे. तें ओळखून पेशव्याने त्याला धुडकावून दिलें व 
दसरा झाल्यावर त्रिंबकराव मामानें गुरेमकोंडा काबीज केला त्याच दिवशीं, 
कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा, ता. १९ आक्टोबर १७७० रोजीं पुणें सोडून पेशव्यानें | 
कर्नाटकांत जाण्यासाठीं मोठ्या सेन्यासह कूच केलें. मिरजेजवळ कमलपुरापर्यंत 
तो कसाबसा आला. परंतु आजारपणामुळें त्याला पुढें जाणें अराक्य होऊन तो 


राष्रीय हानि टश 


परत फिरला तो ता. २० जानेवारीस पुण्यास पोचला. मात्र आप्पा बळवंत 
हेंदळे यास दहा हजार फोजेसह त्रिंबकराव पेठ्याच्या मदतीस त्यानें पाठवून 
दिलें. पेशवा परत गेल्याने त्रिबकरावाची जवाबदारी वाढली. 


८. गोपाळराव पटवधनाचा मृत्यु -- गुर्रमकोंड्याची व्यवस्था लावून 
पेठे बाहेर निधाला तो कोलार मूळबागलच्या सीमेवर तळ देऊन बसला आणि 
 हैदराच्या पाडावाकरितां इंग्रजांची मदत मिळविण्याच्या खटपटीस लागला. 
पण ती मदत मिळाली नाहीं तो प्रकार अन्यत्र सांगितला आहे. इंग्रजांचा 
नांद सोडून तो बिदनूरच्या बाजूस हैदरावर जाण्याच्या मार्गीला निघाला. 
वाटेंत देवल्हळ्ळी, चिक्कवाळापूर, नंदीगड, गणेरागड वगेरे ठाणीं त्यानें तपासलीं. 
तों त्याला बातमी आली कीं हैदरअली श्रीरंगपट्टण सोडून होसकोट्याच्या 
दिशेनें चाळून येत आहे. लगेच त्यानें गोपाळरावास कळविलें, “ तुम्ही दुसरा 
विचार न करितां रायदुगीस जावें. वेळ नाजूक आहे. हा प्रसंग चुकल्यास 
आजपर्यंतचे श्रम व्यथे होऊन सवाचे पदरीं वेडेपण येणार. हें पत्र दहा पत्रांचे 
जागीं मानावें. ? परंतु या वेळीं गोपाळरावाचची परिस्थिति बिकट बनली होती. 
पैशाची अडचण भागविण्यासाठीं तो पेव्याचा हुकूम न मानतां अदवानी 
प्रांतांत गेला, आणि त्याच वेळीं प्रक्षते बिघडल्यामुळे त्यास लगोलग परत 
मिरजेस जाणें भाग पडलें. आपण आतां बांचत नाहीं असें वाटून त्यानें बंधु 
वामनराव यास पत्र लिहून लष्करचे व्यवस्थेस बोलावले, पण वामनराव 
येण्यापूर्वीच गोपाळराव परत निघाला तो मिरजेस घरीं पोंचतांच तिसरे दिवशीं 
ता. ११ जानेवारी १७७१ रोजीं मरण पावला. या बनावानें त्रिंबकराव, मुरारराव 
वगेरे स्वारींतळे सरदार व पेशव्या सुद्धां सर्व पुण्याची मंडळी अत्यंत श्रमी 
झाली. पटवधन घराण्यांतला मोठा कर्ता पुरुष गेला. वृद्ध वडील मातुश्रींच्या 
दुःखास पारावार नाहीं. तेही पुढें अल्पावकाश्ांत गेले. सर्व ब्राह्मणांमध्यें 
गोपाळराव मुकुटमणि होते. गोपाळरावाचा स्वमाव आनंदी वब मनमोकळा परंतु 
मानी ब तहूख होता. हाताखालच्या लोकांचे मनोधारण तो उत्कृष्ट करीत असे. 
सर्वांना त्याचा धाक वाटे. पेशव्याचा तर तो पूर्ण विश्वासांतळा नाजूक प्रसंगांत 
शरीर सांभाळणारा होता. बातमी समजतांच पेशव्याने चार दिवस चौघडे व 
दरबार मना केले. वय त्याचें पन्नाशीच्या जवळ होतें. हा मृत्यु म्हणजे एक 
राष्ट्रीय हानि होय असेंच सर्वोस वाटलें. त्याचा भाऊ वामनराव लगेच स्वारीत 


२ हेदरनायकालीं संग्राम 


येऊन कामावर दाखल झाला, पण दम्याच्या व्यथेमुळें तो प्रकृतीने नाजूक 
असून गोपाळरावाचची तडफ त्याला नव्हती. त्रिंबकरावाचा हा एक मोठा साह्य- 
कती गेल्याने कनीटकच्या कामगिरीस वैगुण्य प्राप्त झाळें यांत संदाय नाहीं. 


९, परस्परांचे डावपेच -- माधवराव पेशवा! परत पुण्यास गेला ब आप्पा 
बळवंताच्या नेतृत्वाखाली दहा हजार फौज व्रिंबकरावास मिळण्यास येत 
आहे अशी बातमी हैदरास कळल्यावरून, तो पट्टणाहून निघाला व दोन्ही फौजा 
मिळण्यापूर्वीच आप्पा बळवंताच्या सेन्यास गांठून त्याचा फन्ना उडबावा असा । 
त्यानें बेत केला. परंतु त्याचा हा बेत पार न पडतां टुमकूर येथें सन १७७१ च्या 
फाल्गुनांत दोनही फौजा एकत्र मिळाल्या. त्यानंतर बिदनूरच्या रोखानें मराठी 
फौजा निघाल्या. बिदनुरावर स्वारी करून तो प्रांत जिंकून घ्यावा असा 
पेशव्याने त्रिंबकरावास अनेक वेळां सल्ला दिला होता. तो प्रांत म्हणजे हैदरचा 
अत्यंत आवडता. बिदनूरला तो आपलें ' स्वराज्य* मानीत असे. बिदनूरच्या 
जंगलाच्या आश्रयाने त्याला स्वतःचा बचाव करतां येई. मराठे बिदनुरावर चालून 
येतात हें कळल्यावर त्याच्यांने स्वस्थ बसवेना. श्रीरंगपट्टण सोडून देऊन 
तो मराठ्यांना अडविण्यासाठीं बाहेर पडला. त्या वेळीं त्याच्याजवळ पंचवीस 
हजार गारदी, आठ हजार घोडेस्वार व पंचेचाळीस लहान मोठ्या तोफा होत्या. 
ड़मकूरहून त्रिंबकराव निघाल्यानंतर त्यानें बेळूर, बाणावर, गर्दनगड वगेरे ठाणीं 
जिंकून घेतलीं व तो बिदनूरच्या रोखार्ने वाट चाळू लागला. त्याच वेळीं त्याला 
कळलें कीं मोठ्या फौजेसह हैदरअली मराठ्यांचा मार्ग अडविण्याच्या हेतूने 
चेनापट्टणच्या रोखानें येत आहे. बिदनूरच्या झाडींत टोळ्या टोळ्यांनी 
जाणाऱ्या मराठ्यांच्या सेनिकांस छापे घाळून हैराण करण्याचा त्याचा पहिला 
बेत होता; पण तो आतां बदलून त्याने त्रिंबकरावाश्ीं उघड्या मैदानावरच 
दोन हात करण्याचा घाट घातला. बिदनूरचा आपला मार्ग अडविण्यासाठीं 
हेदर बाहेर पडल्याचे वृत्त त्रिंबकरावाला समजतांच, सर्वांचा सल्ला घेऊन त्यानें 
बिदनूरची चाल रद्द केली व हेदरअलीला उघड्यावर गांठून त्याचा फन्ना 
उडविण्या'चें ठरविलें. हेदरअळीचा ठावठिकाणा काढण्याच्या हेतूनें मामाने 
सखाराम हारि गु्ते या धाडशी सरदारास हजार दोन हजार लोकांसह पाठविलें. 
लगेच मेलकोट्याजवळ असलेल्या दहैदरच्या छावणीवर मोठ्या घिटाईंनें तीनशे 
लोकांसह गुसे चाळून गेला. तेथें त्यानें ' हैदरखानाच्या लष्करापर्यंत जाऊन 


सखाराम हरीचें कोरल्य ८२३ 


कही लुटली, उंटें व तदे ब पांच सात हजार बकरीं धळवून गोटाच्या आसपास 
कोसाच्या अंतरें भाल्यांस पासोड्या बांधोन मातबर फौज आली अशी दिखाई 
देऊन, आनंदराव तोफखाने ब भवानजी जाधव यांस वाट तीट पहावयास 
पाठविलें. ) -सखाराम हरीच्या या अद्भुत पराक्रमाची हकीकत अजरामर बनली 
आहे. लगेच नागमंडळास जाऊन तें ठाणें त्यानें लुटून फस्त केळे. ही बातमी 
हैदरास कळतांच त्यानें त्याचा प्रतिकार करण्याची शिकस्त केली. त्याला 
चुकवून सखाराम हरि विद्युद्गतीनें बेल्रास पोंचला आणि हैदराच्या 
हालचालींची बातमी पेख्यास पोंचवून त्यास त्वरेनें मेळकोट्यावर बोलाविले, 


दरम्यान वामनराव पटवर्धनानें हैदरची कही मारून अनेक घोडे, उंट व 
बेल पळविले. 


सखाराम हरीचा निरोप येतांच टुमकुराहून मामाने आपला मुक्काम हलविला 
ब तो हेब्बूरला आला. त्याच वेळीं हैदर मेलकोट्याहून मागडीस गेला. त्रिंबकराव 
व हैदर यांच्यामध्ये त्या वेळीं फक्त सोळा मेलांचें अंतर होतें. आपल्या 
हालचाली मामास न कळवितां त्याच्यावर अचानक हल्ला करून त्याचा गोठ 
लुटावा असा हैदरचा ब्रेत होता. परंतु त्रिबकरावाच्या सावधगिरीमुळें त्याचा 
तो बेत साध्य झाला नाहीं. तेव्हां हैदरर्ने एक निराळाच प्रयोग करण्याचें ठरविलें. 
एके दिवशीं त्रिंबकराबाच्या छावणीच्या रोखानें सहा मेल हैदर चाळून गेला व 
दोन हजार बैलांच्या शिंगांस जळते पोत बांधून त्यांस त्यानें मराठ्यांच्या 
सेन्याच्या दिशेनें पिटाळले. हें हैदरचें सैन्य आहे असें समजून मराठ्यांच्या 
फौजा त्याच्या मार्गे लागतील ब त्यामुळें त्यांच्या छावणीवर छापा घालण्यास 
संधि सांपडेल असा दैदरचचा बेत होता. परंतु हेरांकरबीं हा बेत त्रिंबकरावाला 
आधींन्व समजल्याने दैदरचा हाही डाव फसला. तेव्हां त्याने मागडीच्या रानाचा 
आश्रय घेतला. त्याच वेळीं मामाने हेब्बूर सोडलें ब तो तुरुविकिरे येथें आला. हें 
समजतांच हैद्रहदी मागडीच्या रानांतून बाहेर पडला व मेलकोट्याच्या 
डोंगरांचा आश्रय घेऊन बसला. यासंबंधाने त्रिंबकराव लिहितो, “ मातबर 
फोज व तोफखाना जमा झाला आहे तर अतःपर मातबर कार्य करावें. बिदनूर 
प्रांती फौज सुद्धां जाऊन महसरा द्यावा. दर्यातून आरमार खाना केलें आहे, 
खुष्कीनें विसाजी केशव गेले आहेत, दुरोख शह पडल्यास बिदनूर हस्तगत 
होईल. हैद्राची कंवर मोडल्या अर्थे स्वामींची आज्ञा येत आहे. आज्ञेप्रमाणे 


८४ हेदरनायकाशीं संग्राम 


डमकुराट्रन देब्जुरावर आलों, तों हदैदरखान सात आठ हजार फौज, पंचेचाळीस 

तोफा, पंधरा हजार गाडदी, फिरंगी, ज्रिवाय कनोटकी प्यादे घेऊन चोरीछापीनें 

सरकारच्या फौजेवर तयार होऊन तीन कोस मागडीवर आला. मायावी कतृत्व 
केलें. बातमी पोचतांचच आम्ही गोटाबाहेर उभे राहिलों. हें त्यास कळतांच तो. 
( मागडीच्या ) रानांत आवळून राहिला. तो बरिदनूरच्या झाडींत शिरल्यावर 
इलाज चालणार नाहीं म्हणून आम्ही विदनूरचा रोख सोडून तुरुविकिऱ्यावर 

आलों. तों दैदर मेलकोटें देवार्चे स्थळ चौफेर विकट जागा त्याच्या आश्रयास 

येऊन राहिला. ” यावरून मराठ्यांस बिदनूरच्या प्रांतांत जाऊं द्यावयाचें नाहीं 

या द्देतूंन श्रीरंगपट्टणाहून दैदर बाहेर पडला, तो त्याचा हेतु अखेरीस साध्य 

झाला असे म्हणावेंच लागते. उलट तो बाहेर पडावा व उघड्या मैदानांत 

त्याला गांठावा अत्ली जी त्रिंबकराबाची इच्छा होती तीही सफळ झाली असें 

म्हणतां येईल. 


१०. मोती तलावची लढाई -- मेलकोट्याच्या आजूबाजूस सर्वत्र उंचच 
उंचच डोंगर असल्याने ती जागा अत्यंत बिकट होती. पूर्व व दक्षिण दिशांच्या 
बाजूनें तेथें प्रवेश मिळणे दुरापास्त होतें. फक्त पश्चिमेच्या बाजूनें एक अत्यंत 
अरुंद अशी खिंड असून तेथून मोठ्या कशनें जातां येणें राकय होतें. येथून 
दक्षिणेस श्रीरंगपड्टण वीस मेलांवर होतें. पूर्वेकडून आपल्यावर हल्ला होणे अशक्य 
आहे अदी हैदरची कल्पना होती. त्यामुळे अद्या अवघड व बिकट जागीं आपण 
आलों कीं मराठ्यांची फौजद्दी आपला माग काढीत तेथें येईल व आपल्या फौजा 
मराठ्यांचा संपूर्ण उच्छेद करतील, म्हणजे आपल्याला मोठ्या विजयानंदानें 
श्रीरंगपट्टणला जातां येळ असा मनाशीं बेत करीत हैदर मेलकोट्याच्या डोंगरी 
आश्रयास येऊन राहिला. खरें पाहतां दैदरच्या दृष्टीनेंही ही जागा अत्यंत धोक्याचची 
होती. बाहेर पडावयास एकच खिंड असल्यानें शत्रूने ती अडविली तर हैदर 
आंतल्या आंत अडकून त्याच्या सेन्याचा फन्ना होण्यास फारसा अवसर नव्हता ; 
आणि झालेही तसंच. हैदरच्या कल्पनेप्रमाणें त्रिंबकरावानें पश्चिमेच्या बाजूच्या 
खिंडीनें न येतां पूर्वेच्या बाजूनें तो आंत घुसला. त्याच्यापूर्वीच पेठ्यानें कृष्णराब 
बळवंत, सखाराम हरि, भवानजी वाघ वगेरे आपल्या भरवशाच्या सरदारांस रात्रूवर 
हल्ला करण्यास पाठविलें. त्यांनीं म्हेसुरी लष्कराच्या पाठीमागच्या भागावर हल्ला 
करून त्यांस आपल्या गोठांत पिटाळले. त्याच वेळीं हैदरच्या लष्करानेही उलट 


हिकमती कावा ८ 


हल्ला केला ; तेव्हां मराठ्यांनी त्याचे तीनर्शे घोडे पकडले. मात्र या झटापटींत 
त्यांचे तीसचाळीस घोडे हेदरनें काबीज केले, त्यांचे पन्नास ते दांभर लोक 
ज्ञस्रमी अगर मृत झाले व सखाराम हरीच्या डोक्यास जखम लागली. 

लगेच त्रिंबकराव पूर्ववाजूच्या खिंडींतून लढाईच्या जागीं आला. त्यानें सर्व 
बाजूंचे बारकाईनें निरीक्षण केलें, त्या वेळीं एकेदर क्षेत्राचा बिकटपणा त्याच्या 
नजरेंत भरला. लगेच त्यानें पश्चिमेच्या खिंडीच्या तोंडावर वामनराव पटवर्धन; 
आनंदराव गोपाळ सुपेकर, नरसिंगराव धायगुडे यांस सैन्यासह ठेवून त्या 
बाजूनें दैदरनें श्रीरंगपट्टणला पळून जाऊं नये अशी दक्षता घेतली. तो स्वतः 
पूर्ववाजूस होताच. त्यानें तेथील एका अलग व उंच अक्या टेकाडावर आपला 
तोफखाना ठेवून दिला. दक्षिण व उत्तर या दिश्यांस उंच डोंगर व अरण्य 
असल्यामुळें तेथून पलीकडे जाणें अगदींच अशक्य होतें. मराठ्यांच्या लष्कराच्या 
मांडणीमुळें हैदरअळी त्या अवघड जागीं कोंडला गेला ब त्याला त्या कोंडीतून 
बाहेर पडणें अदाक्य झालें. ता. ६ मार्चला सकाळीं मराठ्यांच्या तोफांनी 
दैदरच्या लष्करावर आग सोडण्यास सुरुवात केली. हैदराचा तोफखानाही सुरू 
झाला ; परंतु त्याच्या तोफा लहान असल्यानें त्यांचा मारा लांब पोचेना, त्यामुळें 
त्याचेच जास्त नुकसान होऊं लागलें. ही गोष्ट लक्षांत येतांच हेदरानें आपल्या 
लष्करास डोंगराळ भागांत जाण्यास सांगितलें. तेव्हां त्रिंबकरावानेंद्ी त्यांच्यावर 
बाण व जेजाला यांचा हल्ला करण्यास सुरुवात केली, त्यामुळें देदराच्या लष्कराची 
अतीव हानि झाली, त्यास उलट हल्डाही करतां येणें अद्य होऊन मराख्यांच्या 
अभिवर्षावास मुकाऱ्यानें तोंड देऊन तो सहन करावा लागला. ता. ६ मारचेच्या 
रात्रीपर्येत ही स्थिति होती. त्या स्थितींत आपण राहिलों तर आपला व आपल्या 
लष्कराचा संहार झाल्याशिवाय राहाणार नाहीं अशी भीति बाटून त्या रात्रीं 
९ नंतर तेथून कृष्णपक्षांतील रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेण्याचें ठरवून अत्यंत 
गुप्तपणे तो पट्टणच्या दिशेनें दक्षिणेकडील खिंडींतून बाहेर पड्टूं लागला 

या प्रसंगाचे त्रिंवकरावाचें वर्णन मार्मिक आहे. “ तों आम्हाकडे बातमी नार्ह 
वामनराव वगेरे सरदार पश्चिमेकडे होते ती वाट चुकाऊन दक्षिणेकडे खिंड होती 
त्या मार्गे हैदर पटणास चालिला. डोंगरावर सरकारच्या चोक्या होत्या त्यांस 
हैदरखानाचे तलावर सामसूम पाहून हैदरखान गेला हे बातमी घेऊन सरकारची 
माणसें आलीं. परंतु खरें लटकें न कले. कडूर वाणावरचे वाटेने बिदनूरच्या 
रोखे गेला किंवा पटणच्यामार्गे गेला हे तथ्य न कले. तेव्हां मेलळकोटे डावे टाकून 


८८ हेदरनायकालीं संग्राम 


कडूरबाणावबरच्या मागोकडे काही फोज ब पटणचे मागे कृष्णराव ( मेहेंदळे ) 
फौजसुद्धां पुढें मध्यरात्रीस रवाना केळे. इतक्यांत हैदरखान तळ सोडून कोस 
दीड कोस चालिला. त्यांतून त्याचे लष्कराचे दोघे तुरक स्वार पलोन आले, 
त्यांणीं बातमी सांगितली कीं हैदरखान पटणाच्या मार्गे चालिला. त्याजवरून 
आम्ही तेच समई नगारा करून फौजसुधा तयार होऊन तोफा बराबर घ्यावयाची 
तयारी करऊन पटणच्या मार्गे चालिळो. त्यास पटणच्या बाटेबर छबिना होता 
त्याची दैदरखाना'ची गाठ पडिली. तेव्हा त्याणी आम्हाकडे व वामनराव गोविंद 
याजकडे बातमी पोहोचाविली. त्यांस वर्तमान कलतांच तेही तयार होऊन 
तिकडून येऊन पोहचले. कृष्णराव पुढें फौजसुधा रवाना केले तेही जाऊन 
पोहचले. चार घटका रात्र असता लढाई सुरू जाहाली, तो त्याणी तोफा चौफेर 
पसरून गाडदी, फिरंगी, बारवाळे याचे बुरुज बांधून मोठे कवायेतीने लढत 
लढत पटणच्या मार्ग चालिला. तोफा व बाण व फिरंगी यांची मारगिरी येकसतत 
होत होती ते लिहितां येत नाहीं. तों आम्ही सूर्योदई छ. १९ जिलकादी (ता. ७ 
माचे १७७१ ) फोजसुधा पोहचलो. चौफेर फोजा घातल्या, परंतु त्याचे 
मारगिरीपुढें घोडे हत्ती पुढें तोंड न करीत. ते समई तोफा येऊन पोहचल्या 
नाहींत, याजमुळें काही उपाये न चाळे. पटणापासून तीन कोसांवर अलीकडे 
मोतीतले आहे याजवर ( हैदर ) आला, तों आम्ही त्याचे डावे बाजूस पाणी धरून 
चालत होतों. हैदरखान माथ्यावरून चालत होता. पिछाडीस काही हुजरात व 
उभयेता रास्ते व हिंदुराव सेनापति यांची फौज व दौलतराव घोरपडे याचे पुत्र 
आनंदराव ऐसे होते. उजवे बाजूस वामनराव गोविंद व आनंदराव गोपाळ व 
घायेगुडे व गाईकवाडाचें पथक होतें. इतक्यांत कृष्णराव माधव याणी कस्त 
करून जिलेबीच्या दोन तोफा घेऊन येऊन पोहचले. त्या तोफा सुरू केल्या तां 
मागाहून दुसऱ्या दोन तोफा येऊन पोहचल्या. त्यानंतर तोफांची व बाणांची 
मारगिरी केली. गोले त्याच्या लस्करांत पडतांच लस्कर जमून चालत होते ते 
गलबळून कांहीं अंतर पडिले. थोडेसे तोंड लाविलें इतका अबसर पाहून स्वामींचे 
नांव घेऊन निशाण चालविले. तों हुजरात पथके जलद निदाणाजवळ येऊन 

हचळे. ते समई वामनराव गोविंद व आनेंद्राव ब गणपतराव रास्ते व 
आनंदराव गोपाळ व धायेगुडे ब गायकवाडाचे पथक व हिंदुराव सनापति 
यांजकडील खंडेराव घोरपडे व मालोजीराव घोरपडे व दौलतराव घोरपडे यांचे 
पुत्र आनंदराव घोरपडे ब कडपेकर याजकडील महिपतराव मल्हार सारे 


हेदरखान बचावला ८$ 


निकड करून घोडे चालविले. त्यास हैदरखान पुढे आघाडीस चालिला होता, 
पिछाडीस तोफा व गाडदी फिरंग्यांचे बुरुज बांधून चालत होता; ते उधळून 
मारीत मारीत, हैदरखानानी मोतीतल्यासमीप डोंगर होता त्याचा आश्रये करून 
डोंगरावर पाच सात हजार माणसानिश्ी सडा जीव घेऊन चढला. तमाम 
त्याची फौज मारून गारत केली. मोठी लढाई जाहाली. राव सेनापति यांजकडे 
तोफा आल्या त्यासुधा चालीस पंचेतालीस तोफा ब बीस पंचबीस हती, सात 
आठ हजार घोडे व खजाना जवाहीर ब जरी निश्याणे होदे व अंबारी, साहिब 
नौबत पाडाव आली. सारी सलतनत ल॒टून फौज मारून ताराज केली. हजार 
दोन हजार मारून कापून टाकले. दैद्रखान जीव मात्र घेऊन डोंगरावर 
चढला. तेथूनही येक वख्त चाळून आला. तेव्हां मारीत मारीत डोंगरावर 
लाविला. उपाये न चाले तेव्हां डोंगरावर चढला. त्याजवर आम्ही इकडील 
बंदोबस्त राखून दोन हजार फौज घेऊन जलद डोंगराखालीं जाऊन पोहचलो. 
इतक्यास च्यार घटकाचा आवकादा पडिला, त्याजमुले हैदरखांनीं कलख्न्चे(? ) 
सोंग घेऊन पाई उतारा अथवा येक घोड्यानीं अगोधर पटणास गेला. 
डोंगरावर लोक ब सरदार होते त्यानी नामुरादीने कोळ मागितला, त्याजवरून 
कोल देऊन हातेर वगैरे घेऊन जिबानसीमात्र सोडून दिल्हे. लालामिया व 
मीर रेजा ब लाला वक्षी वंगेरे मोठे मोठे पाच सात सरदार पाडाव करून 
आणिले व कितेक लढाईंत ठार जाळे. वरकड लोकांत हैदरखान पाहावा तो 
बोलखी माणसे घाळून चोकसी केली, परंतु न सापडला. हजारो माणूस 
दाती तृण धरीत असता त्यास आपले लोक मारीत नाही या अर्थ सोडून दिल्हे 
मीर फैजुलाचे ठिकाण लागले नाही, लढाईत पडले किंवा कोण्हास सापडले हे 
ठिकाण लावीत असो. स्वामीचे पुण्यप्रतापे स्वामीची आजीम अस्मानी फते 
जाहाली. सरकारच्या फौजेतील माणूस घोडे फार जखमी व ठार जालें. आम्हास 
गोळीची जखम उजवे कानास लागली. गोली निघोन गेली. खैर जाहाली. 
लौकरच जखम वरी होइल. निळकंठराव त्रिंबक, गोपालराव गोविंद यांचे भाऊ 
ब अंतोजी माने पागेकडील कामास आले. कृष्णराव बलवंत यांचे घोड्यास 
जखम गोळीची लागली. आनंदराव गोपाळ याचा गेंद घोडा पडला. मोठे 
दातींची लढाई जाली. हुजरात व सरंजामी सरदार लोक याणी निकड केली 
लोकानी चाकरी मोठे तर्‍हेनें केटी. सरकारचे निश्याणाचे हतीच्या पायास गोला 
लागला तो कापून काढिला. खैर जाली. लस्करचे घोडे ठार फार जाळे व मातवर 


८८ हेदर नायका शॉक्स याम 


लोक जायाजखमी फार जाळे ब कितेक ठारही जाले. स्वामीची फते जाली 
याजमुळे इतकीही क्षित जालीसीं सर्बांस बाटली नाहीं. “$ 


या पराभवामुळें हैदरअली दिड्मूढ होऊन गेला. मरास्यांच्या हल्ल्यामुळे 
जी रणधुमाळी माजली तींत हेदर घोड्यावरून उतरला ब काय करावें हें न 
समजल्याने क्षणभर थांबला. तेवढ्यांत गाजीखान बीड नामक त्याच्या एका विश्वासू 
नोकराने त्याला डोंगराच्या शिखरावर नेलें, तेथें त्याला एका उमद्या घोड्यावर 
वसविळें ब जखमी स्थितींत त्याला श्रीरंगपद्टणास पोचविले. हेसराज नामक 
घोड्यावर आरूढ झाळेला हैदर भरधांव चालला असतां चार हजार मराठे 
स्वारांनीं त्याचा पाठलाग केला, परंतु त्यांस झुकांडी देऊन तो निसटला आणि 
पटणास गेला. वेशांतर केल्यांनच त्यास असें जातां आलें. एका मिकाऱ्याच्या 
वेश्शांत त्याचा मुलगा टिपूही सय्यद महंमद याच्या मदतीनें रणांगणांतून पळून 
गेल्यानें बांचळा. आपला मुलगा सुखरूप परत यावा म्हणून हैदर एका मशिदींत 
प्राथना करीत होता, ती त्याची प्रार्थना अह्लानें ऐकली व त्या पितापुत्रांची 
भेट झाली. 


मोतीतलावाच्या ह्या मगरमिठीच्या प्रसंगीं हैदराची हिकमत व मराठ्यांची 
मगरमिठी हे गुण प्रामुख्यानें व्यक्त झाले. मराठे लोकांनीं बहादुरी चांगली 
केली. त्यांच्या इतिहासांत या लढाईला ' मोतितलावा'ची लढाई असें म्हणतात; 
कांहीं इतिहासकार तिला ' चिनकुलींची लढाई ' असे संबोधितात. ही मोठी 
चुरशीची लढाई झाली व मराठ्यांस जय मिळाला, असं असलें तरी विल्कसू- 
सारखे युरोपियन लेखक ही एक लढाई नसून साधी चकमक झडली असें 
म्हणतात याचें आश्चर्य वाटतें ! दुसरें असें कीं या लढाईत हैदराचा पराभव 
झाला असला तरीही मराठ्यांस जय मिळाला हं म्हणणें खोटें आहे असेंही तो 
म्हणतो. कसेही असलें तरी मोठी लढाई झाली व तीमध्यें मराख्यांस जय 
मिळून दैदरला पळतां भुई थोडी होऊन त्याचा पराभव झाला हें निर्विवाद आहे. 


११. हेदरची सववत्र दाणादाण --मोतीतलावाच्या लढाईनंतर 
दुसऱ्याच दिवशीं मराख्यांनीं मेलकोट्याचें ठाणें काबीज करून पुष्कळ ळूट 
पैदा केळी व मग ता. १० माये रोजीं ते श्रीरंगपट्टणला पोचले. लगेच त्यांनीं 


६ वे. द. ३७. २२६; खरे ११०२, ११२१; पेठे द. ९१. ६०. 


विफल वेढा ८९, 


त्या किल्ल्यास वेढा दिला. श्रीरंगपट्टणचा किला मोठा बळकट असून त्याच्या 
सभोवती कावेरी नदी वाहात असल्यानें तो जिंकून घेणें अवघड होतें. ता. १७ 
मार्च, १७७१ रोजीं वर्षप्रतिपदेच्या दिवशीं त्रिंबकराव पेठ्यानें त्या किल्यावर 
तोफांचा मारा सुरू केला. हैदरचा पराभव झालेला असल्यानें तो लौकरच 
शरण येईल अशी अपेक्षा होती; परंतु हैदर अलोट घेयीचा हिकमती पुरुष. 
लगोलग त्यार्ने लढाईची पुनः तयारी केली ब मराठ्यांना नेटाने तोंड देऊन 
त्यांच्या वेढ्याचें काम रेंगाळत ठेविलें. श्रीरंगपट्टणच्या आजूबाजूचा सर्व प्रदेश 
हैदरनें उध्वस्त केलेला असल्यामुळें मराठ्यांस हा आपला वेढा लौकरच उठवावा 
लागेल असे त्यानें ताडले, तेंच अखेर खरें ठरे. पावसाळा सुरू झाल्यावर 
वेढा चालविणेंही धोक्याचे होतें. अश्याही स्थितींत मरास्यांनीं वेढ्याचें काम 
जोरांत चालविले ब उपासमारीनें दैदर हरण येईल अश्शी अटकळ बाळगिली. 
हैदरचे लोक लढाईस कंटाळलेले, उपासमारीचे भयही त्यांस भेडसावीत होतें 
तरीही स्वतः हैदरनें बचाबाचें काम अत्यंत शिताफीनें केलें. तशा स्थितींत 
तहाच्या पोकळ लटपटी करून मराठ्यांचा वेढा शिथिल करण्याची खटपटही 
हैदरनें चालविली. तथापि तहाचीं बोळणीं फोळ ठरलीं. अन्न ब वैरण मराख्यांस 
मिळेनाशी झाली. पर्जन्यकालळ समीप, वेढा रेंगाळला तर नद्यांस पाणी येऊन 
मराठ्यांचे नुकसान होणार. अश्या या नानाविध अडचणींचा विचार करून 
त्रिंबकरावाने अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशीं ता. १८ एप्रिल १७७१ रोजीं 
पट्टणचा वेढा उठविला ब तो मेलकोट्यास छावणी करून बसला. 


श्रीरंगपट्टणचचा वेढा उठविल्यावर कावेरी नदीच्या तीरानें जाऊन 
त्या प्रांताच्या आजूबाजूचा प्रदेश उध्वस्त व लुटून फस्त करावा व बिदनूर 
जिंकून घ्यावें असा त्रिंबकराबानें बेत केला. त्याप्रमाणें त्याने कडूूर'बाणावरच्या 
वाजून चाळ करून चेनरायपटण, शंकरपट्टण, नरसिंहपूर वगेरे ठाणीं जिंकून 
घेतलीं. याच सुमारास रिऱ्याचा ठाणेदार महिमाजी शिंदे यानें चेळूरबिद्रीवर 
हल्ला केला पण तेथें त्याचा पराभव झाला. मराल्यांपासून आपल्या प्रदेशाचे 
संरक्षण करण्यासाठीं दैदरानेंही शिकस्त केली. टिपूच्या नेतृत्वाखाली त्यानें एक 
फौज बिदनूरच्या वाजूस पाठविली. महंमद कुमेदानखान याच्या हाताखालीं 
दुसरी फौज देऊन हैदरनें त्याला पिरेपटण काबीज करण्यास पाठविलें. ती 
बातमी कळतांच त्रिंबकराबानें कुमदानवर जोराचा हल्ला करून त्याला पळवून 


९० हेदरनायकाशीं संग्राम 


लाविले; त्या लढाईत कुमेदानाचे अनेक लोक मेळे व पुष्कळ जखमी झाले. 
तो स्वतः मराठ्यांकडून पूर्णपर्णे वेढला गेला. तेव्हां त्या वेढ्यांतून निसटून 
जाण्या'चा त्यार्ने प्रयत्न चालबिळा. आपल्याला सोडून कुमेदान रात्रींच्या रात्रीं 
पळून जाणार हें वृत्त कळतांच त्याचे जखमी लोक आक्रोश करूं लागले. तेव्हां 
खानाने त्यांस समक्ष आश्वासन दिळें की, “ मी तुमची सर्व व्यवस्था लावतो. 
असें सांगून त्यानें त्यांस शांत केलें. परंतु आपल्या पलायना'ची सर्व सिद्धता 
झाल्यावर त्या सवोची निर्दयपणें कत्तळ करून तो स्वतः मात्र जीव घेऊन 
म्हैसूरला पळून गेला ! ( ग्हैसूर गॅझेटियर, भाग १, प्र. ३८४). हैदराचा सर्वच 
कारभार अश्या गळेकापू वृत्तीचा निदर्शक आहे. 


याच सुमारास जुलै महिन्यांत वामनराव पटवर्धनाच्या सैन्यानें बाणावरपासून 
तीन कोसांवर असलेल्या गर्दनगड नांवाच्या बळकट किल्यास वेढा दिला. 
किल़यांतील लोकांनीं आपला बचाव करण्याची शिकस्त केली. अखेर निभाव 
न लागल्याने त्यांना तो किला मराठ्यांच्या स्वाधीन करावा लागला. याच वेळीं 
त्रिंबकराव पेठ्यानेंही देवरायदुर्ग, भैरवदुर्ग, उत्तरदुर्ग वगैरे किळे व नागर्मंगल, 
देवलपूर, किकेरी इत्यादि ठाणीं जिंकून घेतलीं. मराठ्यांच्या या विजयांनीं दैदरचें 
धाबे दणाणून गेळें बव तो तहास उत्सुक झाला. मात्र मनाची तयारी नव्हती. 
मराठ्यांस तहाचे नादांत गुंतवून मग त्यांचा सूड घ्यावा हा त्याचा उद्देश होता. 
अखेरीच्या अटी म्हणून चत्रिंबकरावानें दैदरचा बकील आपाजीराम यास स्वच्छ 
सांगितलें, कीं (१) साठ लक्ष रुपये खंडणी द्यावी, (२) मोगलाकडील 
अठ्ठावीस लक्षांचा फडशा परभारें करून पावती आणून द्यावी, ( ३ ) दैदरनें 
त्रिंबकरावास जातीनें भेटावे, (४) पाईन घाटाखालीं जावयाचा मराठ्यांनी 
मनसुबा केल्यास हैदराने सैन्यासह त्यांस मदत करावी, (५ ) हें सर्व मान्य 
झाल्यास मराठ्यांनी श्रीरगपट्टणच्या आसमंतांतील काबीज केलेला प्रदेरा 
हैदरला परत द्यावा ; मात्र चिकबाळापूर व नंदीगड देण्याबद्दल पेशव्याची 
परवानगी मिळवावी. तहाच्या या अटी हैदरास मान्य होण्यासारख्या नव्हत्या 
व त्यामुळें तहाचीं बोलणीं रेंगाळलीं. दरम्यान पुण्यास पेदाव्याची प्रकृति फारच 
बिघडल्याच्या बातम्या दैदराला मिळाल्या होत्या. त्यामुळें तो तहास उत्सुक 
नव्हता. कदाचित्‌ पेशवा कालवदाही होईल, पुण्याच्या कारभारांत घोटाळे 
माजतील, रघुनाथाराव पेशवा होईल असंही त्याला वाटत होतं. त्यामुळें 


तंजावरची मगरमिठी ९१ 


मराठ्यांचा जोर आतां ओसरत जाणार हें ताडून तो तहाच्या शुष्क वाटाघाटींत 
केबळ कालहरण करूं लागला. तरीही त्रिंबवरावाचा दम मुळींच खचला नाहीं 
आणि हैदराला आपण गिळून टाकणार अक्या नेटाने त्यानें आपले प्रयत्न 
शिकस्तीचे चालविले. 


तहाच्या या वाटाघाटी चाळू असतांच तंजाबरचा राजा तुळजाजी भोसले 
यानें त्रिंवकरावास कळकळीचे पत्र लिहून इंग्रजांविरुद्ध मदतीची याचना केली. 
इंग्रज सेनानी स्मिथ याच्या मदतीनें कर्नाटकचा नबाब महंमदअली यांने 
तंजावरला वेढा दिला होता. त्याच्या मगरमिठींतून आपली सुटका करावी म्हणून 
त्यानें त्रिंबकरावास मदतीस बोलाविले. तेव्हां सन १७७१ च्या नोव्हेंबरांत 
पाईन घाट ओलांडून त्रिंवकराव त्याच्या मदतीस गेला. ती बातमी कळतांच 
महंमद अलीनें तंजावरचा वेढा उठविला व तेथील राजाक्ीं कसाबसा तह 
करून आपली वाट सुधारली. पाईन घाट ओलांडण्यांत त्रिंबकरावा'चे मुख्यतः 
तीन उद्देश होते. ( १ ) तंजावरकरांस मदत करणें (२ ) त्या बाजूचा दैदराचा 
प्रदेश टटून फस्त करणें व ( ३२) शक्‍य झाल्यास इंग्रज व कर्नाटकचा नवाब 
यांची हैदराविरुद्ध मदत मिळविणे. यांपैकीं पहिला उद्देश सफल झाला ब तिसरा 
फसला. पाईन घाटाखालीं आपण उतरलों म्हणजे हैदर आपला मार्ग रोखून 
घरून आपल्याला कोंडींत पकडील याची त्रिंबकरावाला पूर्णपणें जाणीव होती 
व म्हणूनच त्यानें बामनराव पटवधैनास घाटाच्या संरक्षणास राहाण्यास सांगितले. 
त्याचा हा कयास अगदीं बरोबर होता. त्रिंबकराव घाटाखालीं उतरला हें 
कळताच हैदरांने टिपूला मोठ्या सैन्यासह तिकडे पाठविळें. पण वामनराव 
पटवर्धन टिपूर्चे अंगावर चाळून आल्यामुळें टिपू लगेच श्रीरंगपट्टणास परत गेला. 


पाईन घाट ओलांडल्यावर त्रिंबकरावानें बारामहाल प्रांतांत लुटाळूट करून 
हैदरचीं ठाणीं हस्तगत करण्याचा सपाटा चालविला. त्यानें कडप्याच्या नबाबास 
आपला मैडलिक बनविळें व कृष्णराव बळवंत मेहेंदळे, सखाराम हरि वगेरे 
मंडळीस कोईमतूरच्या रोखानें पाठवून दिलें. ता. १३२ जानेवारी १७७२ रोजीं 
कृष्णराव मेहेंदळ्याच्या सैन्याची टिपूशीं सालेमच्या बारीमध्यें गांठ पडून मोठी 
लढाई होऊन टिपूचा पराभव झाला. यानंतर ज़िंबकराब पुनः घाटाअलीकडे 
आला व ॒बंगळूरवरून तो सन १७७२ च्या फेब्रुवारींत दोडुबाळापुरास 
वामनराव पटवर्धनास मिळाला, पुढें आतां बिदनूरवर स्वारी करून तो देशा 


९२ हदरनायकाशीं संग्राम 


जिंकण्याऱची त्रिंबकरावाचची इच्छा होती व त्या दृष्टीनें त्याचे बेतही चालले होते. 
जरूर पडल्यास येत्या पावसाळ्यांतही म्हैसूरच्या प्रदेशांत छावणी करावी व 
हेदरचा कायमचा निकाल लावावा असा त्याचा निश्चय होता. परंतु बरोबरचे 
सरदार ब लोक सर्व छावणीस राहाण्यास नाखूप्र झाले. घरें दारें सोडून आज 
तीन वष्रे ते बाहेर होते. पटवर्धन मंडळीही स्वारीच्या दगदगीस कंटाळून गेली. 
सर्वोनीं पेदाव्याकडे विनंती करून मोहीम आटपण्याची खटपट चालविली. 
परशुराम भाऊ पटवर्धनारने स्वारोंतून कळविलेल्या या हकीकती हृदयद्रावक 
आहित. 1. 


१२. निरादोचा तह, इत्यर्थ--दैदरही इतक्या वर्षाच्या युद्धाने व दगदगीनें 
कंटाळून तहृ करण्यास उत्सुक झाला. आतां बंगळूर, श्रीरंगपट्टण व बिदनूर 
हे फक्त तीनच जिल्हे त्याच्या ताब्यांत राहिले. त्रिंबकराव पावसाळ्यांत छावणी 
करणार हें वर्तमान येऊन त्याचा धीर सुटला. त्याचा आशातंतु एक पेदाव्याचा 
मृत्यु, पण तो मृत्यु तरी कधीं होतो कोणीं सांगावें. पुण्यास तर लोकांचे डोळे 
पेशव्याच्या मृत्युनंतर काय प्रकार घडणार या विवंचनेकडे लागले. रघुनाथ- 
रावाचीं कारस्थानेही सारखीं चहूंकडे खेळतच होतीं. हैदरचा सर्व इतबार 
त्याचा विश्वासु वकील आपाजीराम याजवर होता. हा ब्राह्मण बकील मोठा 
पाताळयंत्री हैदराची सेवा निष्ठेने बजावीत होता. त्रिंबकरावाने परत यावें अली 
त्वरा खुद्द पेशव्याने चालविली. “ हिंदुस्थान व कनीटक अद्या दोन लष्करांस 
मवलग खच होतो, हिंदुस्थानचा पैका येत नाहीं तर निदान पक्षी पंचवीस लक्ष 
रोख घेऊन कित्येक किछे व ठाणीं सोडून हैदरचा सळूख करावा, ? असा 
पेशव्याचा आंदेश पेख्यास आला. पेशव्याची मोठी इच्छा, मरणापूर्वी कजंमुक्त 
व्हावे. तहाच्या वाटाघाटी सारख्या चालूच होत्या, पण पेराव्याची सूचना 
त्रिंबकरावास मान्य नव्हती. कबजांत आलेलीं स्थळें सोडून देणें त्याच्या 
जिवावर आले. शेवटीं त्यांने पेशव्याची आज्ञा कबूल करून प्रकरण उरकले. 
२१ जून स. १७७२ रोजीं किकेरीच्या मुकामीं तहपत्रावर दोहों पक्षांच्या सह्या 
झाल्या, त्यांतील कलमें :--( १ ) हैदरनें पत्नास लाख रुपये द्यावे, पंचवीस 
रोख, सहा लक्षांचें जवाहीर व बाकीची सावकारी निशा ; ( २ ) रिरे, मदगिरी, 
गुर॑मकोंडा, दोडुबाळापुर, चेनरायदुर्ग, कोलार, होसकोटे हीं ठाणीं त्यांखालच्या 


1 ख. ११६५, ११६६, ११६९, ११९०, 


ईश्वरे सवांस काळजींत घातलें ९३ 


प्रदेशासुद्धां मराठ्यांकडे आणि नंदीदुर्ग, चिक्‍्कवाळापुर, देवनरायदुर्ग हीं ठाणी 
व प्रदेश हैदराकडे राहावा ; (२) इतउत्तर मराठी राज्यावर दैदरानें आक्रमण 
करूं नये. रास्ते ब घोरपडे वरील कलमांच्या बजवणीस मध्यस्थ झाले. हैदरानें 
रोख रक्कम ताबडतोब दिली. आपाजीराम वकील याजकडून करारांत अंतर 
पडलें, म्हणून त्याला केदेंत बसविलें. 
यासंबंधाने त्रिंबकरावानें पेशव्यास लिहिलें, “ सनापति व रास्ते मध्यस्थ खरे 
पण तेही खट्टेच कीं स्वामींचे शरीरीं आरोग्य असतें तर छावणी करून किल्ले न 
देतां हैदरनायकाचे पारिपत्यह्दी करितो, परंतु उपाय नाहीं. इईश्वेरे सर्वास 
काळजींत घातलें. लाचार जालों. बाकीची रक्कम येणें ते विना फोज आल्याखेरीज 
हैदर देणार नाहीं. परंतु स्वामींस आरोग्य होईल तर सर्व घडेल. हैदर तर 
तिकडील वर्तमानावर फिरोन लबाडीच्या गोष्टी बोलतो. ” 1 


तह॒ उरकून च्रिंबकराव जून अखेरीस परत निघाला तो १० सेप्टेंबरला 
थेऊर येथे पेशव्यास भेटला. त्यावेळीं त्याने ३२० लाख रुपये सरकारांत भरले. 
त्याची स्वारी दोन वर्षे चाळली, तिचा खर्च एक कोटी ३९ लक्ष झाला. 
हैदराचें आक्रमण थोडें बहुत वारळें. मराठी राज्यांत नवीन भर अशी पडली 
नाहीं. शिवाजीनें पैदा केलेले स्वराज्याचे प्रदेश मराठ्यांचे कबजांत आले. 
मुख्य म्हणजे मराठी राज्य जिवंत आहे, मराठे बीर राज्याऱचें संरक्षण करू 
शकतात हा प्रत्यय या उद्योगाने सवांस पटला. अनेक लहान मोठीं कुटुंबे 
युद्धानुभव मिळवून राष्ट्रोययोगांत सामील झालीं. पटवर्धन कुटुंबाची जमात संकटे 
सोसून समर्थ बनली. माधवरावाच्या मत्युमुळें हैदराचा कांटा कायम रा 
आणि पुढील इतिहासही बदलून गेला. 


>< पे. द. २७, २३१३, ख. ११७१, ११७४, 1 पे. द. २७-२३१३१, 


३. कालसूची, पेशवा व उत्तर हिंद 


जून ष्‌ 
अखेर 
जानेवारी २ 
ऑक्टोबर २९ 
डिसेंबर २५ 
फेब्रुवारी 
ऑक्टोबर २० 
जानेवारी १४ 
» १५ 
१६ 
१२ 
१२ 


0) 
माचे 
एप्रिल 
स 
३० 


सेप्टेंबर 
नोव्हेंबर 


ऑक्टोबर ५ 
डिसेंबर २५ 
मे ३ 
ऑक्टोबर २३ 
फेब्रवारी 

आ... त 
मे ३ 
92 
ऑगस्ट 
92 
मे 
डिसेंबर ८ 
जानेवारी २२ 
फेब्रवारी 
माचे २० 


शहाआलम जन्म. 

,)»  दिठ्लींतून निसटला. 

»»  शुजाचे आश्रयास. 
आलमगीर बादशहाचा खून. 
शहाआलमनें बादशाहीपद स्वीकारले. 
क्‍्लाइव्हचें स्वदेशी प्रयाण हिंदुस्थान राज्याकरितां. 
मीरकासीमची नबाबीवर स्थापना. 
पानिपतावर मराठ्यांचा संहार. 
पाटणाजवळ त्रिवर्गांचा पराभव. 
इंग्रजांनीं पांदिचेरी घेतली. 
पाटणा येथें शहाआलम तख्तनशीन. 
शहाआलमचें परत प्रयाण अयोध्येंत. 
जवानबख्त व नजीबखान दिल्लींत प्रवेशा. 
गोतमाबाईंचा मृत्यु. 
मांगरोळ येथें माधोसिंगाचा पराभव. 
मीरकासीमचा इंप्रजांशीं तंटा. 
मीरकासीमर्ने इंग्रजांची कत्तळ केली. 
सुरजमल्ल जाठाचा खून, जवाहीरसिंग पदापन्न. 
मोरकासीमचा पाडाव. 
पाटणाची लढाई. 
बक्‍्सारची लढाई, त्रिवर्गाचा पाडाव. 
जवाहीरसिंग व नजीबखान तह. 
अलाहबादचा कबजा इंग्रजांस, बादराहाचें वास्तव्य. 
कुराचे मैदानावर इंग्रजांनीं होळकरास मोडले. 
गव्हनेर होऊन क्लाइव्ह कलकत्त्यास दाखल. 
शुजाचा इंग्रजांशी दोस्तीचा करार. 
बादठहानें इंग्रजांस दिवाणी करार केली. 
मल्हारराव होळकर झ्ृत्यु; गोहदचा वेढा सुरू. 
गोहदकराशीं दादाचा तह, वेढा संपला. 
काइव्ह खदेशीं परत गेला. 
दादा चमेलीवरून परत फिरला. 
दादाने भेलसा काबीज केलं. 


कालसूची प्र 


जून ४ दादा आनंदवल्लीस दाखल. 

ऑगस्ट २० विदठ्रल शिवदेव मृत्यु. 

डिसॅबर १४ मावंदाची लढाई, जवाहीरसिंगचा पराभव. 
वर्षभर बुंदेलखंडांत जाठांची चढाई, तिला 
त्रिंबकराव पेठेचा प्रतिकार, 

डिसेंबर २१ माधोसिंग मृत्यु. 

जून १० धोडपवर दादाची शरणागति. 


जुलईं जवाहीरासंगाचा खून. 

नोव्हेंबर महादजी शिंद्याचें दिल्लीवर प्रयाण. 
डिसेंबर ,, चें युद्ध, राघोराम पागे मृत्यु. 
मे रामचंद्र गणेशाचचे उत्तरेंत प्रयाण. 


एप्रिल ५ गोवर्धनची लढाई, मराठ्यांचा विजय. 
मे-नोव्हेंबर  दुआबांत पठाणांवर मराठ्यांची चढाई. 

ऑगस्ट २३ काशीच्या बळवंतसिंगाचा मृत्यु. 

ऑक्टोबर ३१ नजीबखान मृत्यु, झाबेतास कैद. 

डिसेंबर इटावा काबीज मराठ्यांकडून. 

जानेवारी १७ बंगसाचा पाडाव व तह. 

फेब्रुवारी १० महादजीने दिल्ली घेऊन तेथें शहाआलमचो द्वाही 
फिरविली. 

मार्च २९ उ]ाहाआलमचा मराठ्यांच्या आश्रयाचा तह. 


एप्रिल डं ,७ चें प्रयाण अलाहबादेहून दिदरोवर. 
जुलड॑ ११ अहमदखान बंगश मृत्यु. 

ह २६ बादठाहाचा मुक्काम फरुंखाबादेवर. 
नोव्हेंबर १६ बादराहामद्ादजी भेट अनूपशहरावर . 
डिसेंबर २५ बादशहाचा दिल्लीत प्रवेश. 
फेब्रुवारी बादडाहा मराठ्यांची रोहिल्यांवर स्वारी. 
माच ४ फत्तरगड काबीज, पानिपतचा सूड. 
एप्रिळ १४ अहमदशहा अब्दालीचा मृत्यु. 
जुलई २२ पेठव्याकडून सरदारांचे अभिनंदन. 
नोव्हेंबर १८ पेशव्याचा मृत्यु. 
आरंभ गाजीउहीन पुण्यांत. 
माचे ९ गाजीउदहिनास काल्पीची जागीर. 


मे २८ गाजीउद्दीन सत्य. 


यवा ३ आळे 
पेशवा व उत्तर हिंद 


१, परिस्थिति. २. उत्तर हिंदची अनवस्था. ३. इंग्रजांचा आक्रम, 
४. बादशहाचे आसन प्रयाग. '५. मराठ्यांचे मागे पाऊल. 
६. झाइव्हची दिवाणी. ७. दादाचे अपयश. ८. जाठांचें पारिपत्य. 
९, रोहिल्यांचा पाडाव. १०. दिल्लीचा कबजा. 
११. नजीबखानाची फिटाफीट. 


१. परिस्थिति -- पूर्वी सांगितलेंच आहे कीं चुलत्याच्या विरोधामुळे 
माधवराव पेशव्याची अडवणूक सारखी अखेर पार्वेतों होत होती. पेशव्याने 
कोणतेही काम हातीं घ्यावें, त्यांत चुलत्याने भलतेच खुसपट काढून फाटे फोडावे 
असा प्रकार होऊं लागल्यामुळें पेशव्याला मोकळा हात कधीं मिळालाच नाहीं 
मी वडील, मी अनुभवी, मी कतबगार, माझ्या आज्ञेत पुतण्याने चालावे, मला 
वाटेल तें करण्यास स्वतंत्रता असावी, ही भावना चुलत्याची, तर त्याचे उलट 
मी मालक, मी पेशवा, मला'च सर्वोरचें नियंत्रण केळे पाहिज, हा भाव पुतण्याचा, 
या विरोधी प्रवाहांच्या परिस्थितींत राज्यकारभाराचा मेळ म्हणून 'कधीं बसला 
नाहीं. त्यांतल्या त्यांत माधवराव मोकळेपणाने सर्व बोळून दाखवी, समलुतीच्या 
बाटेनें चौघांची सला मान्य करी, याचे उलट चुलत्याची मनांतली इच्छा एक, 
आणि वाहेर ढोंग संसारनिवृत्तीचे, काय हवें तें उघड बोळून दाखविण्याची 
चोरी, यामुळें कोणतेही काम पेशव्याने हातीं घेतलें कीं त्याला चुलत्याकडून 
भलताच ताण पडावयाचचा. पेशव्याने निकालावर आणण्याचा प्रयत्न करावा, 
तों दादाने दुसरीच पळवाट काहून नुसटून जावें, असा हा लपवाछपवीचा 
खेळ कैक वर्षे सारखा चालला. शेवटीं युद्धाने निकाल लागला, तो आरंभीच 
सिद्ध झाला असता तर पेशव्याला जास्त करामत करून दाखवितां आली 
असती असें आतां परिणामावरून म्हटल्यारिवाय राहवत नाहीं. ही दृष्टि लक्षांत 
बाळगून आपण उत्तर हिंदच्या कारभाराचा परामर्ष घेऊं. त्यांत प्रत्यक्ष दादाचे 
खेळ तेवढे निराळ्या स्वतंत्र प्रकरणांत सांगितले आहेत. 

माधवरावाची दृष्टि राज्याच्या सर्वे बाजूंस अगदीं कोनाकोपऱ्यांकडे सुद्धां 
चळत होती. प्रत्येक प्रकरण तो आपल्याकडून त्वरेने संपवून लगेच नवीन हातांत 


छझाइवच्हचें राज्यस्थापनेचं स्वझ ९७, 


घेई. मधून मधून शारीरप्रकृति त्यास त्रास देत असे. दादाला सांभाळून त्यास 
गुंतवून ठेवणें हें एक पेशव्याला कायमचे व्यवधान होतें. नागपुरकर भोसले, 
गायकवाड, होळकर यांचा ओढा स्वार्थापायी दादाकडे वळलेला असे. दोन 
मालकांच्या विरोधाचा फायदा घेऊन आपला मतलब साधणारेच लोक पुष्कळ 
होते. घरच्या घरांत पाहातां पेशव्याचा आप्त बाबूजी नाईक नेहमीं असंतुष्ट व 
ठिद्रान्वेषी होता. वाहेरच्या देशांत निजाम, हैदर व इंग्रज हे तिघे मराठ्यांच्या 
सत्तेळा अडथळा आणणारे होते. त्यांतूनही मराठ्यांचा जम पूर्वीपासून 
वसलेला असल्यामुळें घरांत दुह्दी नसती तर माधवरावानें या विरोधकांस लगेच 
ठिकाणावर बसविळें असतें. निजामाला त्याने नरम केलाच होता. हैदर नाईकही 
वचकून होता. शिवाय दैदराचा इंग्रजांशीं कलह लागल्यामुळें, तो परभारे क्षीण 
बनतो याचा संतोष मराठ्यांना वाटे. एवंच मराठे व इंग्रज हे दोनच मुख्य 
प्रतिस्पर्धी हिंदी क्षितिजावर यावेळीं अवतरलेले असून, पैकीं मराठ्यांना बसलेला 
जम टिकवायचा तर इंग्रजांना तो बसवायचा अशी परिस्थिति होती. त्यांत प्रथम- 
पासून पेदाव्याला मोठी विवंचना उत्तर हिंदची वाटत होती. निजामाशीं त्याचा 
झगडा चाळू असतांच म्हणजे स. १७६२ च्या पावसाळ्यांत इंग्रजांनीं मीर 
कासीमचा पाडाव करून वंगाल-बिहारचा प्रदेश कावूंत आणिला. कायदेशीर 
मालक मोगल बाददाहा दहाआलम सारखा दिल्लीस आपली सत्ता उजविण्याच्या 
उद्योगांत होता. या बाबतींत हहाआलमनें श्युजाउद्दौलाचा आश्रय करून पांच 
वष्रे पावेतो समस्त पूर्व हिंदचा प्रदेश सोडविण्याऱचा प्रयत्न केला. तो विफल 
झाल्यावर त्यांन स. १७६५ त इंग्रजांचा आश्रय करून त्यांस पूर्व प्रदेशाची 
दिवाणी लिहून दिली. इंग्रजी सत्ता भारतभूमींत कायम बनली. 


हिंदी क्षितिजावर इंग्रजांचा उदय स. १७५७ च्या छ्रासीपासून झाला. पुढील 
चार वरषोत हिंदचे दोन मुख्य सत्ताधीश मुसलमान व मराठे आपसांत लहून 
कमकुवत झाले हा प्रकार इंग्रजांचे पथ्यावर पडला. हिंदची भावी सत्ता आपल्या 
हातीं येणार हें स्वझ झाइव्हला स्पष्ट दिसत होतें. इकडे छासीची क्रान्ति झाली तोंच 
दिल्लीचा बाददाहा देशोधडीस लागला. त्यालाही इंग्रजांपुढें हात टेकावे लागले. 
पानिपतानंतर मराठे हळूहळू आपला जम उत्तरेत बसवूं लागले, त्यांत सिंद्यांचे 
घरांत कोणीच कतो पुरुष राहिला नाहीं. होळकरही उत्तर पंथांतच होता. बुंदेल- 
खंडांत गोविंदपंताचे पुत्र बाळाजी व गंगाधर निराधार बनले, ते लगोलग 


श्ट पेशवा व उत्तर हिंद 


पुण्यास पेशव्याचे भेटीस आले. 8 पण त्यांचीं गाऱ्हाणीं ऐकण्यास तेथें कोणी 
मालक पेशवाच ठिकाणावर नव्हता. बुंदेल्यांप्रमाणे इतर अनेक मराठे सरदार, 
हिंगणे वकील वगैरे कळकळीने पुण्याकडे डोळे लावून होते. पण स. १७६८ 
पर्येत पेशव्याला उत्तरेकडे लक्ष देण्याची सबडच आली नाहीं. त्यामुळें इंग्रज 
यशस्वी झाले. 
ही क्रांति घडवून आणणारा इंग्रज बहाद्दर छाइव्ह होय. त्याच्याच तोडीचा 
दुसरा इंग्रज वॉरन हेस्टिंग्स या प्रयोगांत तूर्त प्रत्यक्ष भाग घेणारा नसला तरी 
तोही अंतस्थ सूत्रे हालवून इंग्रजी सत्तेचा पाया घालीत होता. या क्रांतीचे 
यशःसाधन लष्करी सत्ता. मराठ्यांनीं गनिमी काव्याच्या बळावर आपलें साम्राज्य 
थाटले. तो गनिमी कावा बुसीच्या आगमनापर्यंत काम देत होता. पण आतां 
पाश्चात्यांच्या शास्त्रीय युद्धनियंत्रणापुढें तो निरुपयोगी बनला, हा प्रकार याच 
उत्तरहिंदच्या प्रकरणांत व्यक्त होणार आहे. हें राज्य करण्याचें इंगित एकच 
तरुण मराठा सूक्ष्म दृष्टीनें अवलोकेत होता, तो महादजी सिंदे होय. पण त्यासही 
त्या नवीन पद्धतीचा अवलंब करण्यास दहा वीस वर्षे लागलीं. फ्ठेचर, लॉ, 
समरू, रीन माडेक, इत्यादि पाश्चात्य सेनानी निरनिराळ्या एतद्देशीयांचे पदरीं 
राहून ही लष्करी योजना सिद्ध करीत होते. ती पुढें पूर्णतया स्वीकारल्यामुळेंच 
महादजीला उत्तर हिंदच्या कारभारांत प्रमुखपण प्रास झालें. 
स्वतः माधबरावाला हा नूतन प्रयोग स्वीकारण्याची संधि आली नाहीं, किंवा 
बुद्धि झाली नाहीं. निजाम हैदरावरील किंवा भोसल्यावरील मोहिमा बहुधा जुन्या 
गनिमी पद्धतीनेच बनून आल्या, त्यांत त्रिंबकराव पेठे, विसाजीपंत बिनीवाले, 
रामचंद्र गगेश॒ कानडे व गोपाळराव पटवधन हे प्रमुख चालक होते. तोफा- 
बैदुकांचे कांहीं कारखाने माधवरावानें तयार केळे, पण आमूलाग्र बदल त्याला 
युद्धप्रयोगाचा करतां आला नाहीं. तथापि माधवरावाच्या अमदानीचा हा 
काल हिंदूच्या लष्करी परिवर्तनाचा होय यांत संदय नाहीं. याच परिवर्तनानुसार 
येथचा भावी इतिहास बनत गेला हा प्रकार स्पष्ट दिसतो. 
बादराहा इंग्रजांस सोडून मराठ्यांकडे आला आणि दिल्ली पुनः कबजांत 
घेऊन मराठ्यांनी आपला उत्तरेचा पूव उद्योग सिद्धीस नेल्याचा आनंद पेशव्यास 
अनुभवायला मिळाला ह्या प्रकार सत्य असला, तरी या वेळेपासून हिंदचें 


६ पारसनीस बु. प्र. पू९ १५३; भा. व. २ बु. कै० पू. १९, 


नजीबखानाचें प्राबल्य ९ 


राजकारण पुण्याचे केंद्र सोडून कलकत्त्याकडे जाऊं लागलें यांत संशय नाहीं. 
अशा व्यापक दृष्टीनें या समग्र क्रान्तीचा अभ्यास करतां याबा म्हणून उत्तर 
हिंदच्या या एकंदर घडामोडी आतां कालक्रमार्ने तपशीलवार सांगू. 


२. उत्तर हिंदची अनवस्था -- पानिपतावर मराठ्यांचा संहार उडाला 
त्यामुळें तिकडील त्यांचा अंमळ उखडून काढण्याचे प्रयत्न त्यांच्या राचूंनीं 
लगोलग सुरू केले. राजपूत, जाठ, रोहिले, बुंदेले इत्यादींनीं उठाव चाळू केला 
असतां, ठिकठिकाणच्या मराठे सरदारांनीं आपापल्या क्षेत्रांत हाक्य तितका 
टिकाव धरला. अंतर्वेदींत प्रयागपासून वर इटाव्यापर्यंतचीं मराठ्यांचीं ठाणीं 
शुजाउद्दौल्यानें घेतलीं. इटाव्यापासून हरद्वारपर्यंतचा प्रदेश रोहिल्यांनीं दाबला. 
खुद्द अब्दालीनें पंजाबवर नेट धरला, परंतु तिकडे त्यास शीखांनीं दाह देऊन 
सरहिंदच्या पुढें येऊं दिं नाहीं. पंजाबांतच त्याचा थारा होईना, मग दिल्लीची तर 
गोष्टच नको. स. १७६० पासून तो प्रकृतीने क्षीण होत जाऊन अंथरुणास खिळला 
आणि त्याचें माहात्म्य संपलें. तो पुढें काबूल येथे ता. १४ एप्रिल स. १७७२ 
या दिवशीं मरण पावला. दरम्यान नारो शांकर व त्याचा पुतण्या विश्वासराव 
लक्ष्मण, विठ्ठल शिवदेव, गोविंदपंताचे दोघे कर्तबगार पुत्र बाळाजी ब 
गंगाधर, मल्हारराव होळकर, महादजी सिंदे, पवार, बहिरो अनंत अद्यी अनेक 
मंडळी आपापल्या परी उत्तरेत मराठी सत्ता टिकविण्याची शिकस्त करीत 
होती. बुदेलखंडांत आपला ताबा त्यांनीं ठडगोळग बसविला. 


अब्दालीनें परत जातांना बादशहाच्या व्यवस्थेंत नवीन फेरकार कांहीं केला 
नाहीं. दिल्लीचा उपद्व्याप त्याला मुळींच नको होता. नजीबखानाकडे मीरबक्षीचे 
काम त्यानें सोपें. मुख्य मालक ऱाहाआलम बाहेर बनवासांत असून 
गाजीउद्दीन नांवाने वजीर असला तरी पुनः दिल्लींत पाऊल ठेवण्याची छाती 
त्यास झाली नाहीं. तो इतउत्तर बाहैर जाठाचे आश्रयास राहिला. दाहा- 
आलमचचा पुत्र जबानबख्त बापाच्या जागीं बलीअहद म्हणून होता, त्याने 
नजीबखानास बोलावून दिल्टींचा कारभार त्याचे हवालीं केला. ता. १२ एप्रिल 
१७६१ रोजीं जवानबख्त ब नजीबखान या उभयतांनों एका हत्तीवर बसून 
समारंभाने दिल्लींत प्रवेशा केला. यामुळें गाजीउद्दीनला बोटें चाबीत बाहेर 
बसणें भाग पडलें. नाहीं. जवळ फॉ, नाहीं हातीं पैसा. नजीबला मात्र सर्व 
क्षेत्र मोकळें सांपडलें. पुढें दहा वर्षे पावेतो त्यानें कसाबसा बादशाही कारभार 


५०० पेशवा व उत्तर हिंद 


संभाळिला. मात्र आतां त्याला अब्दालीचा पाठिंबा उरला नाहीं, म्हणून 
कोणतीही विशिष्ट सुधारणा त्यास करतां आली नाहीं. पेशव्याच्या ग्रहकलहामुळें 
मराठ्यांनाही कैक वषें प्रत्यक्ष दिल्लीवर येण्याची सवड झाली नाहीं. तथापि 
नजीबखानही उघडपणें या दहा वर्षात मराठ्यांविरुद्ध वागला नाहीं. त्याची 
'कर्तबगारीच बेताची होती. 


सिंदे-होळकरांनीं दिल्लीचा विषय हातीं ध्यावा तर तेही यावेळीं स्थिर नव्हते. 
महादजीला दौलत मिळण्यास वर्षांगणती प्रयास पडले, ती त्याची कहाणी स्वतंत्र 
कलमांत सांगितली आहे. त्यांतल्या त्यांत मल्हारराव होळकराने आपलें सामर्थ्य 
दाखविण्यास सुरुवात केली, तोंच दक्षिणेंत निजामाचें युद्ध चाळू होऊन त्यासाठीं 
स. १७६२-६२ त सिंदे-होळकरांना उत्तरेचा व्याप सोडून पेशव्याचे साह्यास 
दक्षिणेंत जावें लागलें. मल्हारराव होळकर व दमाजी गायकवाड पानिपतच्या 
अरिष्टांतून वांचून परत आले त्यामुळें अल्प काळ त्यांजवर पेशव्यांची अवकृपा 
झाली, आणि उभयतांना पेशव्यांनीं जाब विचारण्यासाठी पुण्यास बोलाविले. 
त्यांनीं एकमेकांशीं विचार करून ठरविळें, कीं गायकवाडानें गुजरातेतून व 
होळकरानें माळव्यांतून स. १७६१ च्या बिजयादरमीस निघून तापीनदीवर 
भेटावें आणि तेथून पुढें बरोबर पुण्यास जावें. ह्या विचार अंमलांत येण्यापूर्वीच 
पेहववा नानासाहेब पुण्यास मृत्यु पावला, माधवरावास पेशवाईचीं वस्त्रे मिळाली; 
आणि होळकर गायकवाड यांचा जाब बिचारण्याऱचें सामर्थ्य पेशव्यांत उरले नाहीं. 
उलट त्यांचेच साह्य पेशव्यांना मागावें लागलें. तथापि मल्हारराव इंदुराहून 
निघणार इतक्यांत त्याची बायको गौतमावाई २९ सेप्टेंबर १७६१ रोजीं मरण 
पावली. त्यानें दमाजीस कळविलें, “ श्रीमंतांकडे सत्वर जाण्याची तयारी जाहली 
होती, तों मधी विपरीत प्रकार जाला त्यामुळें पंधरा दिवस गुंता आला. 
हिंदुस्थानचा बैदा मिटला नाहीं. सबब दक्षिणेस जावयाचा कूच नक्की होईल 
तो दिवस लिहून पाठवू, त्याप्रमाणें आपण स्वार होऊन तापी आधीं व गंगा- 
तीरीं गांठ पडून समागमॅच श्रीमंतांचे भेटीचा योग घडेल तें करावें. ”* 


होळकर पुण्यास जाण्या*ची त्वरा करतो इतक्यांत त्यास दुसरी निकडीची 
कामगिरी उत्पन्न झाली. “ माधोसिंगानें राजपुतान्यांतील मराठ्यांचीं ठाणीं 
उठविलीं. त्यावरून सुभेदारांनीं चाळून जाऊन कोटा परगण्यांत मांगरोळ 


* बडोदा सिलेक्शन्स १, ८१. 


उत्तरेंत मराठ्यांचे वेगुण्य १०१ 


येथें त्याच्याशीं गांठ घातली. छ ३ जमादिलावल इंदुवारीं (२० नोव्हे. १७६१) 
अस्तमान होईपर्यंत झुंज झालें. त्यांचे फोजेचा मोड झाला, थोरथोर पटाईत 
कामास आले. बुनगे व तोफखाना लुटला. दहाबारा हजारांतून फक्त तीनचाररों 
पळोन गेले. मोठा नक्ष जाला. जयपुरकर कछवे जोरानें भारी जमाव करून 
आले होते, ते पळोन गेले. मल्हारजीबावाच्या डावे हातास हलकी जखम लागली. 
शा्रूचें पारिपत्य जाळें. ” * या विजयाने राजपुतान्याची मराठी सत्ता कायम 
राहिळी आणि त्यांचा जोर पानिपतावर संपला नाहीं अक्षी लोकांची तिकडे 
खात्री पटली. पुढें सिंदे, होळकर, गायकवाड दक्षिणेंत निजामाच्या युद्धांत 
घेशव्याबरोबर हजर होते, त्यामुळें उत्तरेत स. १७६३-६४ सालांत मराठ्यांचा 
जोर हलका पडून इंग्रजांचे राजकारणास जोर आला. माधवराव हें सर्व जाणून 
होता, पण दादाचा उपद्व्याप व हैदराची चढाई यांजमुळें त्याला उत्तरेंत लक्ष 
घालण्याची सवड झाली नाहीं. राघोबा पुण्यांतून रुसून गेला त्या सुमारास म्हणजे 
ता. १२ ऑगस्ट १७६२ रोजीं माधवराबानें बाबूराव कोन्हेर यास लिहिलें, 
५: प्रस्तुत तुम्ही शुजाउद्दोल्याजबळ आहां हें उत्तम केलें. सरकार'चीं ठाणीं गेलीं 
आहित तीं हस्तगत करावीं. रजवाड्यांस साहित्यपत्र पाठबिळें जाईल. | 

राक्षसभुवनचा प्रसंग आटोपल्याबरोबर माधवराबाचचा विचार उत्तरेचा 
कारभार हातीं ध्यावा असा होता, पण पैशाच्या अडचणीमुळे प्रथम त्याला 
कनीटकांत जाणें जरूर भासलें. त्यानें सिंदे-होळकरांचें सख्य जुळवून तेच 
उत्तरेचे माहीतगार म्हणून त्यांस त्या कामगिरीवर खाना केलें. * महादजी 
सिंदे हिंदुस्थानांत गेले, मल्हारराव व ते एक झाले, तिकडे त्यांची जबरदस्ती 
पडावी या उद्देशें सरदार तिकडे गेले.! !. पण त्यांच्या उद्योगास दादानें व्यत्यय 
आणिला. उत्तरेतील माहीतगार दादा व त्याचा मुख्य हस्तक चिंतो विठ्ठल 
नाशकास होते, त्यांजकडे पेशव्यानें तो व्यवहार तूत सुप्रत केला. याच वेळीं 
दादाने महादजीला बंडखोर ठरवून त्याचा उच्छेद केला, त्यास उत्तेजन दिलें 
नाही, यावरून या दोन तीन वर्षांत महादजीला कांहींच कार्यमाग करून 
दाखवितां आढा नाहीं. तूर्त उत्तरेंत हिंदभूमीला आळा घालील अशी 
निर्णांयक सत्ता या वेळीं उपस्थित नव्हती. या बाबतींत मोगल बादराहाचे प्रयत्न 
काय होते तें प्रथम पाहूं. 


काफर २१,०८२ ९८. या वख ९७५ णास. ९८९८, 


१०२ पेरावा व उत्तर हिंद 


३. इंग्रजांचा आक्रम -- मोगल बादशहा परंपेरनें हिंदुस्थानचे मालक ते 
दुर्बळ बनले, तेव्हा मराठ्यांनी दिल्ली येथें त्यांचें संरक्षण करण्याची जबाबदारी 
स्वीकारली. ती पार पाडण्यांत त्यांनीं प्रथम बजीर गाजीउद्दीन इमादुल्मुल्क यास 
हाताशीं घेतलें. या वजीराचे ब बादशहा दुसरा आलमगीर यांचें वैमनस्य आलें. 
आलमगीरचा सर्वांत बडील पुत्र अलीगौहर याचा जन्म ता० १४ जून 
सन १७२८ रोजीं झाला, तो यावेळीं तरुण ब बाणेदार होता. वजीर त्याच्याहून 
दहा वर्षांनीं लहान. वजिरानें कुटुंबाची अवहेलना चालविली, ती त्या शहाजाद्याला 
पाहवेना. उभयतांचे सडकून वाकर्डे येऊन कित्येक संग्रामही झाले. स.१७५८ त 
रघुनाथरावदादा बादशहाची व्यवस्था लावण्यासाठी दिछीकडे होता आणि 
त्याच्याच पाठिंब्यावर वजिराने आपला जुलूम चालविला. त्यायोगें संतापून तो 
शहाजादा वजिरास चुकवून दिल्लींतून पळून झुजाउद्दोल्याचे आश्रयास गेला. 
अंतर्वेद, रोहिलखंड करीत अलीगौहर अयोध्येच्या हद्दीत आला, तेव्हां 
२ जानेवारी स. १७५९ रोजीं शुजान त्यास सत्कारानें आपल्याजवळ घेतलें. 

मागें दिल्लींत काय प्रकार झाले तें वाचक जाणतात. ता. २९ नोव्हेंबर रोजीं 
वजिरानें बादशह्या आलमगीरचा खून करून दुसरे दिवशीं कामबक्षाचा नातू 
मूहिउस्सुन्नत म्हणून होता त्यास सिंहासनावर बसवून शहाजहान दुसरा 
असें नांब दिलें. पण पुढें सदाशिवरावभाऊ दिल्लीवर आला त्यानें अलीगोहरचा 
पुत्र जवानबख्त दिल्लींत होता त्यास वलीअहद म्हणून जाहीर केलें. तत्पूर्वी 
अलीगौहर शुजाचे आश्रयास 'राहिला होता. हा बादराहाचा वारस आपल्या 
हाती आला, त्याच्या बळावर आपण वजिरी मिळवून दिल्लीचा जम बसवू 
अशी उमेद शुजाउदौल्यानें घरली. अलीगोहर व घुजा त्यासाठीं प्रथम बिहार 
प्रांत इंग्रजांचे हातून सोडविण्यासाठीं पटणावर 'चाढठून गेले. त्या प्रदेशाचा 
कारभार इंग्रजांचे तर्फेनें नबाब मीरजाफर मुशिदाबादेस राहून करीत असे. 
त्याचा हृस्तक रामनारायण पटणा येथ मुख्य होता. रामनारायणानें अलीगौदर 
व झुजा यांचा पराभव करून त्यांस परत घालविले. ते मागें शोण नदीवर येऊन 
राहिले असतां बातमी आली कीं दिल्लीस गाजीउद्दीननें ता. २९ नोव्हेंबर १७५९ 
रोजीं बादशहा आलमगीरचा खून करून दुसरा शह्याजादा सिंहासनावर बसविला 
आहे. लगेच अलीगौहरनें लष्करांतच ता. २१ डिसेंबर रोजीं आपला सिंहयासना- 
रोहण समारंभ जाहीर करून शह्ाआलम हें नांव धारण केलें, शुजाउद्दौल्यास 


तीन महत्त्वाचे संग्राम १०२३ 


वजिरी दिली आणि ह्या विषयाची खबर दिल्लीस अनब्दालीकडे, मराठ्यांकडे 
ब इतर सत्ताधीद्यांकडे पाठवून इतःपर आपण बादशाहीचे मालक आहां असा 
जाहिराणा केला. 


पण शहाआलमजवळ नाहीं पैसा, नाहीं वजनदार सहायक आणि झगडा 
पडला इंग्रजांच्या कवाइती पलटणांशीं. कालिओ, नौक्‍्स वगैरे इंग्रज सेनानी 
रामनारायणचे साह्यास चाळून आठे. स. १७६० च्या तीन चार महिन्यांत 
पटणा काबीज करण्याचे दाहाआलमनं अनेक प्रयत्न केले; ते सर्व निष्फळ 
होऊन त्या सालच्या ऑगस्ट महिन्यांत तो बिहार प्रांत सोडून परत यमुनेवर 
मुक्काम करून राहिला. ह्या वेळीं अब्दाली मराठ्यांचा झगडा दिल्लीवर ऐन रंगांत 
चाळू होता. दरम्यान पावसाळा संपल्यावर दाहाआलमनें फ्रेंचांची मदत घेऊन 
पुनः पटणावर चाल केली. इकडे पानपतावर ता. १४ जानेवारी स. १७६१ 
रोजीं मराठ्यांचा संहार उडाला, त्याच्या दुसऱ्याच दिवशीं ता. १५ रोजीं 
पटणाचे पश्चिमेस पांच मैलांवर शहहाआलळम व इंग्रज यांचा संग्राम होऊन 
इंग्रज विजयी झाले, तेणेंकरून पूर्व प्रदेश काबीज करून पुनः आपला जम 
बसविण्याची शहाआलमऱची उमेद सर्वे लयास गेली. याच समयांत मद्रास 
किनाऱ्यावर इंग्रज-फ्रेंचांचे युद्धही मोठ्या भरांत आलें. ता. १६ जानेवारी रोजीं 
फ्रेंच राजधानी पांदिचरी इंग्रजांचे हातीं पडली. एवंच जानेवारीचे हे तीन 
दिवस ता. १४- १६ हिंदच्या इतिहासांतील प्रचंड सत्तापालट दाखवितात. 
मराठे व मुसलमान हे दोन इंग्रजांचे विरोधी सत्ताधीश नाश पावले त्याबरोबर 
इंग्रज सत्ता कायम झाली. 


पण इंग्रजांचाही हा पहिलाच अनुभव होता. बहुत काळ सारखें युद्ध 
चालविण्याची ताकद त्यांसही नव्हती. त्यांचा मुख्य चालक झाइव्ह स. १७६० 
त इंग्लंडला परत गेला. राहाआलमला युद्धाचा अनुभव मिळून खात्री झाली 
कीं इंग्रजांशी वैर करून आपला निभाव लागणार नाहीं. मेजर कार्‌नॅक व 
कप्टिन नॉक्स हे दोन इंग्रज अधिकारी इंग्रजांचे राजकारण चालवीत होते. 
त्यांनीही या बादरहास भेटून त्याच्याशीं गोडी केली. त्यांनीं बादशहास 
पटणास नेऊन आपल्या बखारींत जेवणाच्या मेजांचें एक सिंहासन बनविले, 
आणि राज्यारोहणाचा समारंभ करून त्याची मालकी प्रांतांत जाहीर केली ( १२ 
मार्च स. १७६१ ). आपणास दिल्लीस नेऊन तख्तावर बसवावें अशी शहा- 


१०९४ पेशवा वब उत्तर हिंद 


आलमनें इंग्रजांस विनंती केली, ती त्यांनीं तात्पुरती मान्य करून तेवढ्या पुरतें 
बादराहास खूष केलें. त्याच वेळीं त्यांनीं मीरजाफरास नबाबगिरीवरून काहून 
त्यांचे जागीं मीरकासीमची स्थापना केली होती, त्या अनधिकारी नेमणुकीस 
त्यांनीं बादराह्यची मंजुरी मिळविली. ही सव व्यवस्था करणारा इंग्रज मुत्सही 
वॉरन्हेस्टिंग्स होय. तो तेव्हां पटणाच्या वखारींत इंग्रजांच्या व्यापाराची देखरेख 
करीत होता. 


दाहाआलमच्या या हालचाली अब्दालीस दिल्ली येथें कळल्या. त्यानें परत 
जातांना शह्ाआलम हाच वादशाहीचा मालक असें जाहीर करून त्यास दिल्लीस 
येऊन कारभार करण्याची सूचना दिळी आणि आपण स्वदेशी निघून गेला. 
दाहाआलमला भेटण्याकरितां घुजाउद्दोळा वजीर म्हणून पटणास आला. उभय- 
तांनीं दिल्लीस जाण्यासाठी इंग्रजांची मदत मागितली. पण एवढें मोठें जोखीम 
अंगावर घेण्याचे इंग्रजांनीं मान्य केलें नाहीं. बिहारच्या हदीपर्येत उभयतांस 
पोंचवून इंग्रज पटणास परत आले. स. १७६१ च्या ता. १२ एप्रिल रोजीं 
शहाआलम बिहारमधून परत फिरला आणि शुजासह अयोध्या प्रांतांत येऊन 
छावणीस राहिला. तेथे उभयतांनीं निरनिराळे प्रदेश काबीज करण्याचे पुष्कळ 
मनोरथ बांधले. स. १७६२ चे आरंभीं त्यांनीं बुंदेलखंडांत प्रवेश केला, पण 
मराट्यांनीं त्यांचा तेथे जम बसू दिला नाहीं. जून महिन्यांत ते दोघे कानपूर- 
जवळ छावणीस गेले. स. १७६३ त अंतरवेदींत अंमल बसविण्याचचा त्यांनीं प्रयत्न 
केला, पण रोहिल्यांनीं त्यांना पुढें येऊ दिलें नाहीं. दरम्यान मराठ्यांनी उत्तरेत 
येऊन हळूहळू पूर्वीचा अंमळ कायम केला. स. १७६३ च्या ऑगस्टांत राक्षस- 
भवनावर निजामलीचा पराभव करून मराठे पुनः आपलें सामर्थ्य चहूंकडे 
प्रगट करूं लागले. हा एतद्देशीयांचा खेळ इंग्रज बारीक नजरेने लक्षांत घेऊन 
तदनुसार आपला डाव खेळूं लागले. 


मिळून बादरशह्या अलाहूबादच्या आसमंतांत झुजाचे आश्रयास राहून 
आपणास दिल्लीच्या मसनदीवर कोण बसवितो या विवंचनेंत काळ कंठीत होता. 
बंगाल-बिद्दारचा प्रदेश इंग्रजांनीं आपल्या कबजांत आणून एतंदेशीय सत्तांवर शह 
बसविण्याची कारवाई चालविली. सिराज-उद्दोळा, मीरजाफर, मीरकासीम यांची 
त्यांनीं वाट लावून नबाब ठेवणें किंवा काहून टाकणे हा आपल्या हातचा खेळ 
आहे हैं त्यांचें कसब लोकांत तत्काळ स्पष्ट झालें. सुभेदारास काढतांना त्यांनीं 


राजकारणाचा नमुनेदार रंग १०५ 


बादशहाचा उपयोग केला, पण तोच बाददहा आपली मालकी गाजवू लागला 

तेव्हां त्यास त्यांनीं विरोध करून परत घालविले. आपण व्यापारी, शांतते'चे 
पुरस्कर्ते, राज्य कमावण्याच्या नादांत आपण पडत नाहीं, ह्या मंत्र तोंडाने जपत 
राहून त्यांनीं एक एक प्रांत हाताखालीं घातला. ईस्ट इंडिया कंपनीचे आद्य 
स्थान इंग्लंड, हिंदुस्थानांत आपण केवळ व्यापारी ही भावना त्यांना पथ्यकर 
वाटली. पाहिजे त्या सत्ताधीशांशीं त्यांना मतलबानें वागतां येई. जरूर व 
शक्‍य वाटलें तर एखादें राजकारण अंगावर घ्यावें, तें सिद्धीस गेलें तर ठीकच, 
न गेलें तर तितक्यापुरती माघार घेण्यांत नुकसान नाहीं ही वृत्ति परकोयत्वा- 
मुळें त्यांस स्वीकारता आली ती इकडच्या सत्ताधीशांस शक्‍य नव्हती. कारण 
त्यांचे सर्व हितसंबंध येथेंच गुंतलेले असल्यामुळे त्यांस कोणता तरी निश्चित क्रम 
स्वीकारावा लागे. याच्या उलट वेळ पडेल तसें वागण्याची सोय इंग्रजांस राक्य 
असे. स. १७६० पासून १७६५ पर्यंत म्हणजे पानिपतपासून दिवाणीपर्यंत 
इंग्रजी राजकारणाचा हा रंग इतिहासांत नमुनेदार बनलेला आहे. त्यांत 
एतददेशीयांच्या विस्कळित लष्करी पद्धति आणि इंग्रजांचे संघटित युद्धतंत्र यांचाही 
प्रत्यय या वेळीं व्यक्त झाला. याच काळांत सिंदे-होळकर व त्यांचे चालक पेदावे 
हे दक्षिणेतील भानगडींत अडकून पडले. तेणेंकरून उत्तरेंत निर्नायकी माजली. 


प्रासीच्या संग्रामानंतर इंग्रजांनीं मीरजाफरची नेमणूक नबाबगिरीवर केली. 
सुमारें तीन वर्षांनंतर झाइव्ह स्वदेशीं गेल्यावर त्याचे पश्चात्‌ गव्हर्नर 
व्हैन्सिटार्टनें मीरजाफरास नवबाबगिरीवरून काढून त्याचे जागीं मीरकासीमची. 
नेमणूक केली. हा प्रकार चार दोन महिने घाटला. ता. २० ऑक्टोबर १७६० 
रोजीं मीरकासीम स्थानापन्न झाला. तो मोठा बाणेदार असून आपले हक्क 
बजावू लागला, तेणेकरून इंग्रज अधिकाऱ्यांशी त्याचें वैमनस्य चाळू झालें. 
एतद्देशीयांचा व्यापार सर्व केपनीनें बळकावला. प्रकरण वर्दळीवर येऊन युद्ध 
झालें त्यांत पाटणा येथें ता. ५ ऑक्टोबर स. १७६३ रोजीं सुमारें दीडशे इंग्रज 
कैद्यांची समरूकडून मीरकासीमनें कत्तळ करविली. तेणेंकरून त्यांजमध्यें 
भीषण चीड निर्माण झाली. राजकारणा'चा रंग त्वरेने पालटत गेला. बादशाहा व 
झुजाउद्दौलळा अंतःकरणाने मीरकासीमला पाठिंबा देत, पण समरांगणावर 
इंग्रजांच्या लष्करापुढें एतद्देशीयांचा निभाव लागला नाहीं. ता. ४ फेब्रुवारी 
१७६४ च्या पत्रांत मराठ्यांचा बातमीदार लिहितो, “ बंगालचा सुभेदार 

रि. ४ 


१०६ पेशवा व उत्तर हिंद 


मीर कासीमअली खान पळोन शुजाउदोला व अलीगोहर यांजकडे आला. बरोबर 
पांच चार हजार फौज व दहा करोडीची मालियत आहे. बजीर पातशहा सिंदे- 
होळकर असे सर्व एकत्र होऊन बंगालचा बंदोबस्त करावा हा इरादा चालला 
आहि. त्यांची फौज तीस चाळीस हजार जमली आहे. ” * 


इंग्रजांविरुद्ध एतद्देश्ीयांचा हा निकराचा सामना होय. तूर्त त्यांत मराठे 
सामील नव्हते. इंग्रजांनीं मात्र मीर कासीम व त्याचे साथीदार यांचा पुरा 
नाश करण्याची शिकस्त केली. शुजानं इंग्रजांस कळविलें, “ आम्ही बादरहास 
सिंहासनावर बसविणार, तुम्ही बँंगाल-बिहारचा ताबा सोडून द्या, नाहीं तर 
युद्धास सिद्ध व्हा. ” स. १७६४ च्या मे महिन्यांत त्रिवर्गोच्या फौजा पटणावर 
चाळून गेल्या, तेव्हा इंग्रज सेनापति मेजर कार्‌नॅक त्यांचे सामन्यास चाळून 
आला. ता. ३ मे रोजीं पटणाजवळ पच्छापहाड येथें लढाई झाली तींत शुजा 
पराभव पावून पळून गेला आणि त्याच्या तोफा वगैरे इंग्रजांच्या हातास लागल्या. 
हा संग्राम जितका निकराचा झाला, तितकाच तो दोन विरोधी युद्धपद्धतींचा 
प्रत्यक्ष प्रयोग म्हटला जातो. पाश्चात्य शिस्त व एतद्देशीय अव्यवस्था प?) 
प्रदर्शन त्यांत उत्कृष्ट घडून हिंदभूमीर्चे भवितव्य ठरून चुकलें. तथापि ह्‌ 
संग्राम निणीयक बनला नाहीं. उत्तर बिहारमध्ये त्या त्रिवर्ग दोस्तांच्या फौज 
पावसाळ्याचे चार पांच महिने पावेतो तयारी करून पुनः सामना ग मे 
सिद्ध झाल्या. दरम्यान उभयपक्षांत तहाचीं बोलणींही चाळू होतीं. इंग्रजां्न 
निक्षून कळविलें, “ मीर कासीम व त्याचा हस्तक समरू हे आमचे गुन्हेगार 
आहित, ते आमच्या कबजांत द्या म्हणजे मग पुढें सठूखाचें बोलणें करूं. १ 
अर्थात्‌ ही मागणी त्या त्रिवगॉस मान्य झाली नाहीं. पावसाळ्यांत काशीच्य' 
पूर्वेस तीस कोसांवर भागीरथीच्या कांठीं बक्सारच्या मैदानावर हिंदी फौजांचा; 
तळ संग्रामाच्या तयारीनें सिद्ध झाला होता. पर्जन्यकाळ ओसरतांच इंगर्ज | 
सेनापति मेजर मन्रो या जमावावर पटणाहून चाळून गेला. २२ व्या 
स. १७६४ या दिवशीं तुंबळ संग्राम घडून छुजाच्या फोजेचा संहार उडाला 
खुद्द त्यालाच जीव बचावणें मुष्किलीचें झालें. एका दुराणी घोड्यावर बसून ₹ 
जीव घेऊन पळाला. “ लढाई मातबर झाली. तरवारी तरवार जाली. संध्याकात 
जाला. शुजाउद्दोल्याचे दोघे मोठे सरदार ठार झाले. सुवर्णभद्रांत ( शोणनदींत | 


क॑ पे. द्‌. २९५२, | 


| 


शहहाआलमचा पगडीफेर १०७ 


बारा हजार माणूस बुडोन मेळे. वस्तमाव गेली. राहिली फौज वाराणसीस 
आली. बुणगे व पातरऱाहा मागून येत आहेत.” [| 


बक्‍्सारच्या या विजयाचा फायदा इंग्रजांनीं भरपूर घेतला. अंतस्थपणें 
निरनिराळ्या पक्षांची माहिती मिळवून त्यांनीं त्यांच्यांत कलहाचें बीज पेरले. 
बादशहाचा सल्लागार मीर्झा नजफखान इंग्रजांनीं चांगला वश करून घेतला 
होता. काशीचा राजा बळवंतासेंग इंग्रजांचा पक्का दोस्त. अश्या अनेक हस्तकांच्या 
मार्फत मोठा खर्च सोसूनही इंग्रजांनीं आपळे मतलब साधून घेतले. मिळून 
प्रासीच्या लढाईने इंग्रजी सत्तेची मुहूतमेढ बसविली गेली तिला नवीन खचावा 
या बक्‍्सारच्या लढाईने प्राप्त झाला, यास्तव हे दोन संग्राम हिंद भूमीची 
मोठी राजकारणी क्रान्ति दरीवितात. झुजा तर इतका बेहिंमत झाला कीं 
इतःपर इंग्रजांशीं वैर न करितां त्यांच्याशीं स्नेह जोडण्याचा विचार त्याने 
न्चालविला, आणि इंग्रजांस कळविलें, “ माझ्या कमनरिबामुळें मीरकासीमच्या 
नादास लागण्याची बुद्धि मळा झाली ; आपला सल्ला मीं ऐकला नाहीं 
आतां आपण उभयतांनीं असा स्नेह बनवूं या कीं तो सिकंदराच्या भिंतीप्रमाणें 
अभेद्य राहील. ” इकडे बादराहा तर सर्वथा पगडी फिरवून ज्या झुजाने 
त्याच्याकरितां एवढें युद्ध चालविले, त्याच्याच वर त्यानें सर्व दोष लादला. 
त्याने इंग्रजांस लिहिळे, “ वजिराचा पराभव झाला ते ठीकच झालें. त्याच्या 
कमीच प्रायश्चित्त त्याला मिळालें. हा इंग्रजांचा विजय नसून तो मी माझाच 
समजतों. मी तूर्त दिलीचा विचार न करतां आपल्या कृपाछत्राखालीं 
बनारसला'च राहातों. मात्र भळें बलवान लष्कर बरोबर देऊन मला दिल्लीस 
पोचवा म्हणज झालें. ” * 


४. बादशहाचे आसन प्रयाग -- ह्या सवे प्रकरणांत नागपूरकर भोसले 
पूर्णपणें निजून राहिले हे महाराष्ट्राचे दुर्देव होय. रघूजीच्या प्रभावाने व मास्कर- 
रामादि एकवीस वीरांच्या रक्तमोलानें पैदा केलेले पूर्व हिंदःचें हे क्षत्र भोसल्यांनी 
सह्जासहजीं गमावणे ही राष्ट्रीय आपत्तिच गणली पाहिजे. मीरकासीमचें इंग्रजांशी 
फाटत चाललें तेव्हांपासून तुम्ही आपल्या मालकीच्या प्रदेशाच्या बचावास धावून 


1 पे. द. २९, ५०; प० के० १.२४१२, २४५३, 
* प० कॅ० १. २४६७, २४६९, २४८५, २५१६. 


१०८ पेशवा व उत्तर हिंद 


या अश्लीं आजंबें जानोजीकडे कर करून तो थकला. * पेशव्याचे साह्य संपादून 
बंगालचे रक्षण करण्यास धावण्याऐवजीं जानोजीला अवदशा आठवली निजामाच्या 
साह्याने पुणें जाळण्याची. माधवरावानें त्याला ताळ्यावर आणण्याची शिकस्त 
केली. पण विहिरींतऱच नाहीं तें पोहऱ्यांत तरी कुठून येणार ! नागपुरकरांना 
आपलें घर सांभाळवत नव्हतें ते राज्य काय सांभाळणार ! पैशाशिवाय फौज 
नाहीं आणि बुद्धिरिवाय पैसा नाहीं. मिळून सर्वच अंधार. बक्‍्सारच्या लढाईचे 
मर्म भोसल्यांस उमगलें नाहीं. पुढें जेव्हां इंग्रजांनीं वडगा दाखविला तेव्हां ते 
बोटें चाबीत स्वस्थ वसले. पेदाव्याला हीं स्वझें पूर्वीच पडलीं होतीं, म्हणून त्यानें 
जानोजीवर विसंबून न राहतां बक्‍्सारच्या पूर्वीच सिंदे-होळकरांस उत्तरेंत रवाना 
केलें. पण त्याच संधींत रघुनाथराव दादानें सिंद्याचे दौलतीवर मानाजीस आणून 
महादजीस वैडखोर ठरविलें. तेणेकरून महादजी आपला घरचाच जम वस- 
विण्यांत गुंतून राहिला. मल्हाररावांत आतां पूर्वर्चि तेज उरलें नव्हते. शिवाय 
प्रभावी राजकारणापेक्षा नजीकच्या अल्पप्राप्रीवर होळकरानची नजर खिळलेली 
असे. जाठाचें वैर त्याचे अंतःकरणांत सलत असल्यामुळें त्यानें पूर्वहिंदच्या 
राजकारणांत लक्ष घातलें नाहीं. बक्सारनंतर तो इंग्रजांचें नियंत्रण करण्यास 
चाळून गेला तेव्हां फजीत पावून परत फिरला तो प्रकार पुढें कळेल. 


बक्‍सारवर दिंदी सत्ताधीश्यांचा वरील अटीतटीचा झगडा चाळू असतां पेशवा 
माधवराव हैदरखानाशीं घारबाडवर संग्राम चालवीत होता. दादा नाशकास 
स्नानसंध्येच्या व्यवसायांत निमय; उत्तर हिंदःचा व्याप त्याचा होता, पण 
इग्रजांचें आक्रमण त्यास उमगले नाहीं. दिलीकडे नजीबखान व जवबाहीरासिंग 
जाठ यांचें यावेळीं युद्ध जुंपले असून उभयतांनीं मराठ्यांकडे साह्याची मागणी 
केली. ता. २८ सेप्टेंबर स. १७६४ रोजीं दादा होळकरास लिहितो, “ जाठाची 
व नजीबखानाची अदावत पडोन कलह वाढला आहे. तुम्हांस सामील करून 
घ्यावयाची साधनें करतात. त्यास आपणास जो मनसबा युक्त व सरकारकामाचा 
दिसेळ तोच करावा. नजीबखान कोणेप्रकारें सरकारांत रुजू आहे, तेंही तुम्ही 
जाणतां. सबब सर्वथैव जाठाचें साहित्य करणें त्यांत उपयोग व नफाही आहे. ” 
या पोकळ मोघम आज्ञा मालकास शोभत नाहींत. यावेळीं इंग्रजांच्या आक्रमणाची 
शहाआलम मीरकासीम यांच्या हाळचालींचीं भरपूर वर्तमानें दादास पोंचलेलीं 


* पु० कृ० १,२४२५, 


दादाची फसगत १०९, 


होतीं. एक हितचिंतक दादास लिहितो, “ तुम्हांस अब्दाली, अलीगोहर 
नजीबखान यांच्या ज्या गोष्टी सांगितल्या, तदनुसार परिणाम घडोन आला. 
त्यांचीं दगाबाजीचीं कमें प्रसिद्ध आहेत. प्रस्तुत नजीबखानानें सुरजमलास 
कौल दिलासा देऊन बोलावून मारून टाकिलें ( ता. २५ डिसेंबर स. १७६२ ), 
त्याचा पुत्र जवाहरसिंग (यास राणी किशोरीनें दत्तक घेतलें, ) तुमचे ठायीं 
निष्ठा ठेवतो. आपण सर्व एकत्र जाल्यास नजीबखान सुजाउद्दौला यांचें पारिपत्य 
होईल.” 1 अशीं हीं सर्व ठिकाणचीं वर्तमानं कळत असतां दादाला उत्तरेची 
क्षिति बाटली नाहीं. बादराहाचे संरक्षणास धावून जाण्याचा, त्यास दिलीस 
आणून स्थापण्याचा हा योग होता. तें काम स्वतः हातीं न घेतां नुसते पोकळ 
हुकूम उत्तरेत पाठवून स्वतः पुतण्याची कुरापत काढण्यास हा दादा जरूर 
नसतां कनाटिकांत गेला. 


दादाच्या धरसोडींत आणखी भर घालण्यास मल्हारराव होळकराऱचा कावा 
कारण झाला. नजीबखान त्याचा मानीव पुत्र आणि जाठाशीं त्यार्चे पूर्वीचे 
वैर, पण आतां प्रसंग आला जाठाचें साह्य करून नजीबखानाशीं संग्राम 
करण्याचा, अर्थात्‌ अंतःकरण निराळें ठेवून त्यानें बाहेरचा देखावा उलट 
ठेवला. बहुधा दोन्ही पक्षांकडून पैदास करून त्यानें जाठानचेंही साह्य केलें आणि 
नजीबखानाचाही बचाव केला. बिचारा बादशहा बाहेर रानोमाळ भटकतो 
त्याच्या संरक्षणाची हमी मराठ्यांनी घेतलेली याची क्षिति कोणालाच नाहीं. 
स. १७६५ च्या फेब्रुवारीत जाठ व नजीबखान यांचा तह घडवून या अनिष्ट 
प्रकरणांतून होळकरानें आपलें अंग काढून घेतलें. * 


मीरकासीम व समरू हे इंग्रजांचे प्रवळ विरोधी बाहेर नानाप्रकारच्या 
खटपटी व कारस्थाने करीत असल्यामुळें इंग्रजांस सारखी त्यांची दहशत वाटत 
होती. त्यांना हवालीं केल्याशिवाय शुजाशीं सलुखाच्या गोष्टी सुद्धां ते बोलेनात 
झुजानें त्यांस जबाब दिला, “ मीरकासीम आमच्या पाहुणा, त्यास स्वाधीन करणे 
अधर्म होय. ” पण इंग्रजांना धर्माधर्माची क्षिति थोडीच होती. बक्‍सारच्या 


1 पे. द. २९, ७२, ७३, ७९, 
* नजीवखान व जाठ यांच्या युद्धाचे तपशील पुष्कळ आहेत ते येथे सांगण्याचे प्रयोजन 
नाहीं. त्यासाठी सर जदुनाथ यांचा फाल २, पृ. १३४ - ३४२ पाहा. 


११० पेशवा व उत्तर हिंद 


संग्रामानेतर लगेच इंग्रज संनानी फेचर झुजाचा पाठलाग करीत शोण | 
चुनारगड बनारसला पोंचून अलाहबादेपर्यंतचा प्रदेश काबीज करीत आला. 
त्याजपुढें शुजाचचा निभाव कसा लागावा ! ता. ११ फेब्रुवारी स. १७६५ रोजीं 
इंग्रजांनीं अलाहबादर्‍चा किल्ला काबीज केला. त्यांचे आश्रयास बादराहा होताच. 
हा किल्ला मूळ बादशहाचा, आम्ही तो बादराहाचे हवालीं करतों असें सांगून 
तेथेंच त्यांनीं त्याची राहाण्याची सर्व सोय लावून दिली, आणि बादराहाचे 
संरक्षणासाठी म्हणून किल्ल्यांत आपलें लष्कर कायमचे ठेवून दिलें. परिणाम 
असा कीं अलाहबादेत इंग्रजांचें ठाणें बसलें ते पुढें त्यांजकडे कायम राहिलें. 
कलकत्ता लांब पडला ; मध्यें आपणास इात्रूंच्या बंदोबस्तासाठी म्हणून 
नाक्‍यावरः'चे ठाणें चुनारगड त्यांनीं बादरह्ापासून मागून घेतलें आणि तेथें 
बांधकार्मे करून सर्व प्रदेशावर देखरेख राहील अशी तजवीज बनविली. 1. 


एवंनच प्रयागपासून बंगाल समुद्रापर्यंतचा प्रदेश इंग्रजांचे कबजांत गेला. मात्र हा 
सर्व कारभार त्यांनीं बादशहाचे नांवानें केला. या कामांत मीर्झा नजफखानानें 
इंग्रजांचे साह्य केलें आणि त्यांच्याच शिफारसीनें तो पुढें ब्रादराहाचा मुख्य 
सह्मागार बनला. नजफखानार्‍चे मार्फत इंग्रजांनीं जाहीरनामा प्रसिद्ध करून 
लोकांस कळविळें, “ बादशहा राज्याचा मालक आहे. आम्ही केवळ त्याचे 
निष्ठावंत सेवक आहों. ” 8 

५, मराठ्यांचे मागें पाऊळ -- चार दोन महिन्यांत बादशहा व वजी 
असे कोसळून पडले, हा प्रकार शुजाचचे जिव्हारीं ठागळा. संकटांत त्याला 
पूर्वपरिच्ित सिंदे-होळकरांचें स्मरण झालें. पंधरा वर्षापूर्वी त्यांनीं धावून 
शुजार्‍े बापास संकटमुक्त केळे, तोच प्रकार पुनः उद्भवला. यावेळीं मल्हररा 
स्वतः दुआबांत व सिंदे माळव्यांत होते. ता. २० मार्च स. १७६५ रोजीं गंगोबा 
तात्या लिहितो, “ जाठाचा सळूख नजीबखानाशीं जाल्या उपरी अंतर्वेदच 
बंदोबस्ताकरितां अनूपशहरीं आलों. तेथें नबाब शुजाउद्दोला येऊन भेटले. 


स्का ८-८... ८-8... -23. . £21».  ->०:7”. , स्त्रि “4०.  .“< “च्य 


ब्ट्क्वी 


| प० क० १, २५६९, २५७१, २५७६, २५८३, इत्यादि पत्रें इसरजांचीं व वादशहार्च 
कारस्थाने स्पष्ट दाखवितात. 

६ सेयर मुताखरीनचा कर्ता गुलाम हुसेन शुजाचे तर्फेनें चुनारगडचा किछेदार होता 
त्यानें अल्पकाळ किल्ला लढविला, मदत न आल्याने निरुपाय होऊन इंग्रजांना शरण जा 
त्याला भाग पाडलें. त्याचा तो संथ बहुमोल मानला जातो. 


होळकराचा पाडाव १२१ 


कित्येक निखालस भाव बोलून साह्य व्हावयाचा करार करून गेले. त्याउपर 
सुभेदार इटाव्यास आले. काम उरकोन गंगातीरीं मेहृदीघाटास जाणार. ” * 


यावेळीं मल्हाररावाची मोठी तारांबळ उडाली होती. “ अंतर्वेदच्या मुलखाचा 
बंदोबस्त जाल्यानंतर झुजाउद्दोल्याचे कुमकेस जावे आणि फिरंग्यांस प्रयाग 
घऊं न द्यावा ऐसा मनसबा आहे. ” यावेळीं युद्धाचें साहित्य स्वतः अहल्यावाई 
करून पुरवीत होती. पुढें मे महिन्यांत होळकर-इंग्रजांचा सामना. झाला त्याचचें 
वृत्त सेयर - मुताखरीनमध्ये दाखल आहे, तें असें. “ मल्हारराव होळकराची 
मदत संपादन करून त्याची ब आपली फौज एकत्र जमल्यावर शुजाउद्दोलांन 
इंग्रजांशीं सामना करण्याचें ठरविलें. गाजीउद्दीनही कांहीं थोडी फौज घेऊन 
त्यास सामील झाला, पण त्याजमध्यें आतां पूर्वीची तडफ उरली नव्हती. 
बक्‍्सारच्या प्रसंगाने सर्वांची हिंमत उडाली होती. इंग्रजांचा सेनानी फ़ेचर 
यार्‍ची नजर एतद्देशीयांच्या हालचालींवर खिळलेली असून तो अलाहवादेहून वर 
या जमावावर चढाई करून गेला. मल्हारराबानें आपला गनिमी कावा लढवून 
इंग्रजांच्या सभोंबार घिरट्या धाळून आजूबाजूचा प्रदेश उध्वस्त केला, त्यामुळें 
आपणांस दाणावेरणीची पंचाईत पडेळ अशी धास्ती इंग्रजांना वाटूं लागली, 
म्हणून फेनचरनें एकदम ता. २ मे रोजीं हिंदी फौजांना सोयीच्या ठिकाणीं गांठून 
बेधडक तोफांनी सडकलें. कुराच्या मैदानावर हा सामना घडून आला. इंग्रजांच्या 
तोफांपुढें होळकराच्या गनिमी काव्याचा निभाव लागेना. ” याच संग्रामाचचें 
वर्णन आप्पाजीरामानें पुरेदऱ्यास ता० २७ जूनच्या पत्रांत लिहून पाठविलेले 
उपलब्ध आहे, तें असें. “ तदनंतर फिरंगी चालोन आले, त्यांशीं झुंज मातबर 
झालें. चारपांचचशां घोडे, 'चाळीस पन्नास उंटें ब तीन तोफा आणल्या. तेही दम 
घरून मुक्कामास आले. आम्ही घेरा धालोन होतों, तों बातमी आली, रोहिले 
पठाण एकत्र होऊन बुणग्यावर आले. मग तैसेच चालोन काल्पीस बुगणे 
उतरून पुनः गंगाधरतात्यास फौज देऊन खाना केलें. तेथें एक लढाई जाली. 


* रा, खं. १२-६८. यावेळीं अहल्याबाई होळकराचे खारींत होती. तिचा नाद तीर्थयात्रेचा. 
मथुरावृन्दावनकडे ती देवदर्शन करूं लागली हा प्रकार सासर्‍्यास खपला नाहीं. त्यानें बहुत- 
रोषाची पत्रे बाईस लिहून ताबडतोब ग्वालेरकडे जाऊन लष्कराची तयारी करण्याची आशा 
। तिला केली. कौटुंबिक संबंधांत हे कागद वाचण्याजोगे आहेत. हो. इ. सा, १. मन्हाररावाची 
कारकीर्द २११-२१७ व २२०-२३०. 


११२९ पेशवा व उत्तर हिंद 


इरोळ तमाम बुडविला. फिरंग्यांचीं दोन पलटणें, हजार घोडे, चारशे उंटे, 
वाणांच्या कैच्या, वीस पंचवीस निद्याणें आणलीं. ते गावचा आश्रय करून 
राहिले. तेथे चार सहा कोस पावेतो फौजांस पाणी नव्हते, यामुळें उलटोन 
( तात्या ) काल्पीस आले, नाकेबंदी केली. मग चारपांच नावा मेळऊन रातबा 
घरून (ते फिरंगी ) यमुना उरतले, तोफाखालीं मोर्चे उधळले. चारपांच 
घडी युद्ध जालें. परंतु वेदड * भारी त्यामुळें घोड्यांचा नाइलाज झाला. म्हणून 
गनिमीकावा देऊन बेदड पुढें देऊन उभे राहिलों. इंग्रज काल्पींत ठाणें बसवून । 
माघारे गेले. आम्ही उलटोन त्यांचें ठाणें काहून आपले ठाणें बसविलें. तेथून । 
उमरगडचचा बंदोबस्त करून ग्वाल्हेर प्रांते चाललो आहों. ? 

याप्रमाणें होळकरास इंग्रजांपुढें माघार घ्यावी लागली. अलाहवांदैतून त्यांस 
हुसकून देणें तर दूरच, परंतु उलट त्यांनीं मल्हाररावास काल्पीवरही टिकूं दिलें । 
नाहीं. ता० २२ मे रोजीं फेचरनें दोन निवडक तुकड्यांनिशीं यमुना ओलांडून 
काल्पीवर होळकरानचा तळ होता, तेथून त्यास हुसकून दिलें. मात्र आणखी । 
मराठ्यांचा पाठलाग करीत पुढें जाणें धोक्याचे वाटून फेचर मागें फिरून | 
अलाहवादेस परत गेला. “ इंग्रजांपाशीं तोफांचा मार फार तेव्हां लोकांनीं तन न । 
दिल्हे. निघाले. मल्हारबा काल्पीवर आले. फार खंड आहेत. इंग्रजाने घुजाउदौ- । 
ल्याचें ब गाजीउद्दीनचें लष्कर सर्व लटटून घेतलें. ” 8 एतद्देशीय सत्तांना | 
इंग्रज भारी झाले. पाश्चात्य तोफांपुढें गनिमीकावा निरुपयोगी ठरला. पानपतावर 
याचच बाबतींत मल्हाररावाचा भाऊसांहेबाशीं विरोध बनला. पण आतां 
कुराच्या मैदानावर त्याला प्रत्यक्ष प्रचीति येऊन आपले जीवितसाफल्य 
संपल्याची त्याला जाणीव झाली. एक वर्षाने तो मृत्यु पावला. 


“ श्रीप्रयागीं किल्ल्यांत अंमळ फिरग्यांचा आहे. कुराजहानाबादऱचा मुढख 
त्यांनीं बादराह्यास भक्षावयास दिला तो घेऊन बाहुल्याप्रमाणें पातशह्या आहेत. 
दिल्लीकडे पुढें जाण्याचा जोर नाहीं ” हा इत्यर्थ या संग्रामांतून निष्पन्न झाला. 
बादशाहा केवळ उसाचे वाळलेळें चिपाड मात्र बनला. मल्हारराव होळकर हा | 
एकच मराठ्यांचा मुख्य पुढारी प्रकाशमान असून तो खचल्याबरोबर उत्तरेंतील 


* चिखलात रुतलेली वनस्पतींची मुळें. 
$ ख. ५५७५; त्रै. ९, २ ले० ६ पृ. ३९; पु. द. २०१२७. उमरगड हें ठिकाण कार्पी- 
ग्वाल्हेर रस्त्यावर सिमथर संस्थानचे हद्दीत भांदेर व मोट यांचे मध्ये आहे. 


बंगसाचा मार्मिक संदेश ११३ 


मराठ्यांची सत्ता इंग्रजांपुढें निष्प्रभ बनली. हा प्रत्यय येऊन खुद्द बादशहा व 
त्याची प्रभावळ शुजा, गाजीउद्दीन, नजीवखान वगेरे समान संकटानें जगायचें 
कीं मरायर्चे या बिवंचनेंत चूर झाले. मराठे हिंदुस्थानास आळा घालतील हा 
समज फोल ठरला. तूर्त या अंधारमय क्षितिजावर फक्त एक तरुण पेशवा तेवढा 
अल्पकाळ चमकूं लागला, तों त्याला मृत्यूनें गांठलें. प्रश्न राहिला तो इतकाच 
कीं इंग्रजी सत्ता दढ होण्यास कालावधि किती लागणार. या संबंधांत शुजा- 
उद्दोल्यानें अहमदखान बंगसास उपाय विचारला. मल्हाररावाचा पाडाव 
झाल्याबरोबर पहिली प्रत्यक्ष गदा आली शुजावर. तो उघड इंग्रजांचा वैरी मीर- 
कासीमला जवळ घेऊन बसलेला. अलाहबाद हातचा गेला. आतां पाळी 
लखनोौची. संपला कारभार, अशा अडचणींत शुजानें विचारल्यावरून 
अहमदखान बंगसानें त्यास चक्क सांगितळें, “ दुसरा कोणी तुमच्या साद्यास 
येईल ही अपेक्षा आतां सोडा. छाती असेल तर स्वतः इंग्रजांवर चाळून जा. 
जय न मिळाला तर मरून जा. तशी हिंमत नसेळ तर विलकूल लाज न 
थधरतां एकदम एकस्यानें जाऊन इंग्रज सेनापतीचे पाय धरा. ते सांगतील त्या 
अटी मान्य करून स्ेह्‌ जोडा. ” * 

महादजी सिंद्याचें या घडामोडींकडे लक्ष होतें, पण अद्यापि त्याची व 
दोळतीची व्यवस्था लागलेली नसल्यामुळें त्याला जबावदारीनें वागतां आलें 
नाहीं. स. १७६५ च्या जून महिन्यांत तो कोऱ्यानजीक असतां लिहितो, “ येथील 
मामलत झाल्यावर होळकरांकडे जावें लागतें. तिकडील पत्रे आलीं आहेत कीं 
फिरग्यांची ब यांची लढाई झाली. होळकर माघारीं काल्पीस आले. तिकडील 
राजकारण भारी आहे त्यासाठीं त्वरेनें जावें लागतं. ” ता० १० ऑगस्ट १७६५ 
रोजीं त्यानें पुण्यास लिहिळे, “ अतःपर होळकरांकडे जात आहों. त्यांचा 
मुक्काम दतियावर आहे. ते व आम्ही एकत्र होऊन मातबर कामे करावीं हाच 
अर्थ चित्तांत धरला आहे. ” “ सांप्रत फिरंग्यांची आवई श्रवण होऊन प्राकुत 
जनांस अनेक कुतर्क होतात. पण सुभेदार व गंगाधरतात्या प्रतापमूती आहेत, 
यशच घेतील म्हणून चिंता वाटत नाहीं ” असें दुसरा एक ग्रहस्थ लिहितो. $ 
उत्तरेतील हे सर्व बनाव हैदराच्या स्वारीहून पेशवा स. १७६५ च्या पावसाळ्यांत 
पुण्यास आल्यावर त्याला कळले. तेव्हां विचार होऊन दादाने उत्तरेंत जावें 

* आशीर्वादीलाल कृत घुजा० च०, भा. २, पृ. २; पे. द. २९.९८,१११, 

९ रा, खं. १२.७९ ; रा. खं. १३. १५; चं. ९६. 


११४ पेशवा वब उत्तर हिंद 


असें ठरलें. प्रत्यक्ष निघण्यास दादाला विलंब लागला. त्याचा कारभारच भा 


ढिलाईचा 
६. छाइव्हची दिवाणी --स. १७६५ चा हा उन्हाळा हिंदी राजकारणांत 


एक प्रचंड उलथापालथ घडवून आणीत होता. बाददाहा व शुजाउदोला 


हे दोन पूर्व हिंदचे मालक इंग्रजांचे ताबेदार बनळे. नजीबखान रोहिला आतां 
अधोगतीस लागला. शीखांनीं नुसतें अब्दालीलाच अडवून धरलें असे नाहीं; 
तर दिल्ली सुद्धां गिळणार कीं काय इतके ते विक्रमशीलळ होऊन नजीबखानास 


९0). 0092 ईन 


विरोधक बनले. महादजी सेंद्याचा उदय अद्यापि क्षितिजावर नव्हता. कलकच्यास 


क्ाइव्हचे पश्चात्‌ व्हॅन्सिटार्ट कंपनीचा गव्हर्नर झाला, तो स. ९७६४च्या 


नोव्हेंबरांत निवृत्त होऊन त्याचे जागीं स्पेन्सर अधिकारावर आला. तो व दोन 
लष्करी अधिकारी कार्‌नॅक व फ़ेचर हे आतां पुढें आठेळें राजकारण हाताळीत 


होते. बाददाहा आपल्या राजधानीस जाण्याची त्वरा करीत होता. चुनारगड, 


बनारस व प्रयाग हीं प्रमुख ठिकाणें इंग्रजांचे कबजांत होतीं. तेव्हां आतां 
बाददाहास घेऊन दिल्लीस जायचे, कीं प्रयागाबरच थांबायचे, अथवा 
राज्यस्थापनेचा नाद सोडून परत पाटणावर जाऊन पूर्ववत्‌ व्यापार चालवायचा, 
हा कंपनीच्या चालकांपुढें प्रस्तुतचा प्रश्न होता. कारनॅकनें नजीबउद्दौल्यास 
कळविल, “ आम्ही व्यापारी, आम्हांस राज्याच्या भानगडी नकोत. मीरकासीम 
व सुजाउद्दौठा आमच्यावर चाळून आले, त्यांस शासन करणें आम्हांस भाग 
पडलें. आतां आम्ही बाददाहाचे बंदे सेवक आहों. जे कोणी बादराहाचे हित- 
चिंतक ते आमचे दोस्त, जे विरोध करतील ते शासन पावतील.” ( ३० मार्च 
१७६५) * 

दरम्यान दिंदुस्थानांतील हे प्रकार इंग्लंडांत कंपनीच्या 'चालकांस पोचेल. 
पाटणाची कत्तळ, बकक्‍्सारच्यासारखे संग्राम, बादराहा वजीर इत्यादींच्या 
घालमेली हे अनर्थ ऐकून ते चाळक काळजींत पडले. संकटकाळचा रामबाण 
उपाय म्हणजे झाइव्ह अद्ी तिकडे त्याची ख्याति होती. बंगाल प्रांतांत सवेत्र 
अंदाधुंदी, लष्करी खच बेसुमार वाढलेला, व्यापाराची किफायत पूज्य, असे हे 
उत्पात एकदम आवरले नाहींत तर भलतंच अरिष्ट ओढवेल, या सर्वोचा बेदोबस्त 
करण्यासाटी छ्ाइव्हची नेमणूक होऊन तो इकडे आला. हिंदुस्थानचे स्वामित्व 


* पू० कू० १०२६०९, 


भा 


छझाइव्हची करामत १११५ 


आपण एकदम स्वीकारावे, हें पिकलेले फळ चोरापोरांच्या तोंडीं पडूं न देतां तें 
आपणच कां न घ्यावें ही भावना छ़ाइव्हला पूर्वीच होती. ती संधि त्याला आतां 
प्राप्त झाली. त्याचा तळीराम अगोदर चांगला गार झालेला असल्यामुळें सहजीं 
त्याला कंपनीच्या खाबू वहादरांची दुर्नीति मोडण्याचा योग जमून आला. इंग्रजी 
सत्तेचा पाया हिंदुस्थानांत घालण्याचे भाग्य त्याला ठाभळें. मात्र इकडच्या 
कंपनीच्या नोकरांना छाइव्हचची ही नेमणूक पसंत पडली नाहीं. त्याचा घमेंड- 
खोर बेगुमान स्वभाव सवोच्या परिचयाचा होता. थोड्याच अवधींत तो अप्रिय 
होऊन इंग्रज फोजेनें बंड देखील केलें. ता. ४ जून १७६४ रोजीं लंडन सोडून 
क्लाइव्ह ३ मे १७६५ ला कलकत्त्यास अधिकारावर दाखल झाला आणि दीड 
वर्ष कारभार करून ता. २९ जानेवारी स. १७६७ रोजीं परत गेला. त्याच्या 
कृत्यांचा मराठी राजकारणावर काय परिणाम झाला तें आतां पाहूं. * 


छाइव्हच्या येण्याने एक नवीन तरतरीत ब अकलुषित दृष्टि हिंदच्या 
राजकारणास प्राप्त झाली. जाग्यावर कुचंबणाऱ्यांना जे प्रकार दिसाय'चे नाहींत ते 
दूरच्या दृष्टीनें हाताळणारी एक जबरदस्त व्यक्ति यथे प्रगट झाली. स्वतः भरभक्कम 
रकमा गडप करणारा हा गडी लोकांस नांगवणाऱ्या कंपनीच्या नोकरांस आळा 
घालायला निर्माण झाला. कंपनीच्या कारभारांतील घाण जशी त्याला चांगली 
माहीत होती, तशीच मराठे, रोहिळे, जाठ, शीख वगेरे स्थानिक सत्ताधीश 
एकूण एक इंग्रजांच्या आक्रमणाचे देरे असून ते सर्व विरोधी जूट बनविण्याच्या 
तयारींत आहेत हेंही त्याला कळून चुकलें. हे एक झाले तर केव्हांच आपला धुव्वा 
उडवितील हें त्याने बरोबर ताडलें. त्याची मुख्य करामत ही कीं वादशहा, वजीर, 
बेगालकर नवाब हे मूळचे एका साखळीचे घट्ट बसलेळे दुवे पुनः सांधले जाऊं 
नयेत, त्यांचें नांव व बडेजाव कायम राहावा, पण आर्थिक बळ त्यांचें ख्ची 
व्हावे, अशी स्वतःची योजना त्यानें निर्माण केली. शुजाउद्दोल्याचा अयोध्या 
प्रांत इंग्रज फोजेच्या लष्करी धाकांत आलाच होता, तो घास एकदम गिळणार 
नाहीं हें ओळखून, येतांक्षणीं त्याने प्रत्येकाशीं गोड पत्रव्यवहार करून त्यांच्या 
क्षुव्ध वृत्तींस शांति आणिली; 1 आणि विरोधी कारस्थानांचा बीमोड करण्याच्या 


* [ब्र० रै० उत्तराध, प्रकरण २ व ३ वरील संदर्भ पाहा. 
1 उदाहरणार्थ प, कॅ, १. २९५४, २६६२, २६७४, इ. पाहा. ले. २९८७ व २९६८८ 
बादशहाच्या मागण्या सांगतात. 


११६ पेशवा व उत्तर हिंद 


उद्देशानें लगोलग २५ जून रोजीं कलकत्ता सोडून भागीरथीच्या नौकामार्गाने तो । 
बनारसला गेला. तेथें घुजा व बादशाहा यांच्या भेटी घेऊन व बोलणीं करून त्यानें 
त्यांचा संतोप संपादिळा. बादराहानें तगादा लावला कीं मला माझ्या राजधानींत 
पोंचवा. ती गोष्ट तत्काळ मान्य करून क्लाइव्हनें त्यास लेखी वचन दिलें कीं 
सवड होतांच तुम्हांस दिलीस पोंन्चवू. बादराहाच्या निर्वाहास त्यानें शुजाचे कुरा । 
व अलाहबाद हे दोन जिल्हे तोडून दिले. अयोध्येचा मुळूखही शुजाचा | 
निर्वेध करून दिला. मात्र पुनः आपण इंग्रजांविरुद्ध उठणार नाहीं असे करार । 
दोघांकडून लिहून धेतले. इंग्रजांस बादराह्वाने बंगाल-बिहार प्रांताची दिवाणी । 
म्हणजे वसूल घेण्याचा हक्क कायमचा दिला आणि त्याचे बदल्यांत दरसाल ।, 
बादरहाचे खर्चास २६ लक्ष रुपयांचा तनखा देण्याचें झाइव्हनें कबूल केलें. । 
वजिराचचा करार ता. २ ऑगस्टचा व बादशहाचा १२ ऑगस्टचा आहे. 

प्रात परिस्थितींत शक्‍य असलेली योजना घडवून झाइव्हनें ढिंदी । 
राजकारणास स्थेर्य आणून येथें इंग्रज सत्ता कायम केली हा प्रकार स्पष्ट होतो. 
युद्धाने उद्भवलेली हिंदी सत्ताधीशांच्या मनांतील आग त्यानें विझविली आणि । 
शुजा ब वादरऱाह्ा यांस कागदावर दोस्त पण वस्तुतः इंग्रजसत्तेचे दास वनविलें. । 
एक महिन्यांत हा सर्व प्रयोग झटपट उरकून तो सेप्टेंबरांत परत कलकत्त्यास । 
गेला. “ बंगाळ सारा इंग्रजांचे स्वाधीन, सर्व इकडे यांचे, मध्यें दुसरे 
कोणी नाहींत, जे आहेत ते यांचे स्थापित आहेत, ” असा क्लाइव्हच्या शिष्टाईचा ।, 
इत्यर्थ पेशव्याच्या बकिलानें पुण्यास लिहून कळविला. * इंग्रज फौज शुजा |; 
व बादशहा यांचे संरक्षणास राहावयाची तिचा खर्च क्लाइव्हनें त्यांजपासून 
घेऊन त्यांस दोस्त बनविले. वंगाळ समुद्रापासून हिमाळयपरयंत इंग्रजसत्ता निवेंध 
झाली. मराठ्यांच्या हातांतळा डाव इंग्रजांनीं उपटला. 

७, दादाचं अपयदा -- झाइव्हचा कारभार फार दिवस टिकला नाहीं 
आणि त्याचा मराठ्यांशीं तसा प्रत्यक्ष संबंधही आला नाहीं. बादराहाने 
मराठ्यांचा आश्रय सोडला याची दखल घेणें दादाचें काम होते. स. १७६५ 
अखेर तो उत्तरेत गेला, त्यावेळीं बादराह्याला धास्ती पडली कीं मराठे दिल्लीचा 
कबजा घेतील म्हणून त्यानें इंग्रजांस टोचणी लाविली कीं मला प्रथम दिल्लीस ।। 
पोंचवा. याचा अर्थ हा कीं ज्याच्या हातांत बादशाहा तो या देशाचा स्वामी, असा । 


"पे द, २५०५० (०८ १११. 


मल्हाररावाचा म्त्यु १२७ 


आतां राजकारणाचा रंग बनला. होळकरानें मार खाल्ल्यावर त्याला सिंद्याच्या 
साह्याची गरज भासून महादजीला त्यानें आपल्याकडे बोलावलें ; आणि 
महादजीही दतियाकडे मल्हाररावास भेटण्यास गेला. दरम्यान दादाची स्वारी 
चाळीस हजार फोजेनिशीं दक्षिणेतून निघून स. १७६६ च्या एप्रिलांत झांशी- 
जबळ आली, तों सिंदे-होळकरांनीं बुंदेलखंडचा अंमळ बसवून गोहृदच्या 
जाठावर चढाई सुरू केली होती. ' पातदाहाचा शुका आला कीं जलद येऊन 
पोंचचावे, पातराहातीचा बंदोबस्त करावा, त्या अन्वये उत्तर प्रांते जाण्याची 
बहुत त्वरा, एक दिवस महिन्याचे जागां आहे, ” अशा धमेंडींत दादा निघाला, 
पण अंगचा दीधैसूत्रीपणा कसा जावा ! होळकराची व त्याची गांठ पडते तांच 
मल्हारराव ता. २० मे स. १७६६ रोजीं झाशी प्रांतांत आलमपुरजवळ मरण 
पावला. दादा व महादजी सिंदे त्या प्रसंगीं जवळ होते. दुसरे प्रमुख मराठे 
सरदारही तेथें होते. “ मरणापूर्वी सुभेदारांनीं श्रीमंतांशीं महादजीची भेट 
करविली. वैशाख झु० ११ मंगळवारीं दोनप्रह्रीं देवाज्ञा जाली. मातुश्री 
दारकाबाई व वजाबाई यांनीं सहगमन केलें. अहल्याबाई समीप होती तिनें पुत्र 
मालरावास इंदुरीं पत्र पाठवून धीर दिला. एकच पुत्र खंडेराव पूर्वी कुंभेरीवर 
वारला. दोघी मुली उदाबाई वाघमारे व सीताबाई ह्यात होत्या. ” जवळचा 
नातलग तुकोजी होळकर हाताखालीं बाढविळेला होता, त्यानें अहल्याबाईच्या 
हुकमतीखालीं पुढे होळकरशाहीचा कारभार चालविला. मल्हाररावाची स्त्री 
हरकूवाई म्हणून खांडाराणी होती, तिनैद्दी पुढील कारभारांत भाग घेतला. ६ 


दादासाहेबाची स्वारी उत्तरेत येतांच मराठ्यांच्या आकांक्षांना तेज चढले. 
पुष्कळांकडून त्याजकडे मदतीच्या मागण्या आल्या, अल्पकाळ आज्या उवद्भली 
कीं जाठ, शीख, रोहिले या सर्वास मिळवून घेऊन दादा बादशहाची व्यवस्था 
दिल्लीस लावील. बादशाहानेही आपले वकील दादासाहेबाकडे पाठविले, त्याबद्दल 
छाइव्हला भारी राग आला. पण परिणामास कांहींच आलें नाहीं. गोह॒दकर 
जाठानें मराठ्यांस अडवून धरल्यामुळें त्याचा निकाल लावल्याशिवाय दादाला 
पुढें चंबळपलीकडे जातांच येईना. त्याची तारांबळ उडाली. कलकत््यास 
इंग्रजांकडे त्यानं आपला वकील पाठवून त्यांच्या साह्याची याचना केली आणि 
दोघांनीं मिळून बादशहाची व्यवस्था लावूं अशी सूचना केली, ती ते थोडीच 


$ चं. १०४, १०५, १६६; हो० इ० सा० १, २५३- २५४. 


११८ पेशवा व उत्तर हिंद 


मान्य करणार ! छाइव्हने गोड पण ठासून जबाब पाठविला, त्यांत त्याचा 
द्वेषच व्यक्त झाला. * 

बाजीराव पेशव्याने छत्रसालाचें साह्य करून प्रथम बुंदेलखंडचा प्रदेश 
मिळविला, तेव्हां गोहदकर राण्यास त्यानें आपल्या आश्रयाखाली घेऊन त्याची 
व्यवस्था ठरवून दिली. पानिपतानंतर जो मराठ्यांविरुद्ध उठावा झाला, त्यांत 
या गोहदकरानें भाग घेऊन मराठ्यांचा अंमल झुगारून दिला. जाठ व मराठे 
पुष्कळ दिवसांचे स्नेही. पानिपतच्या संहारांतून पळून आलेल्या मराठ्यांचा 
राणी किशोरीनें उत्कृष्ट परामश घेतला. तथापि प्रस्तुत मराठ्यांची खंडणी न 
देतां गोहदकरानें विरोध केला. युक्तीनें प्रकरण पिटवून बादराहास दिल्लीस 
आणण्याची बुद्धि रघुनाथरावास झाली नाहीं. दादाचे पाऊल पुढे पडेना. 
मल्हारराव मृत्यु पावला, त्याची निरबानिरव होतांच दादाने गोहद'चे किल्ल्यास 
वेढा घातला. अनेक हरकती उत्पन्न होऊन प्रकरण लांबत गेलें. “ या प्रांतचे 
दंडी तितके जवाहीरासंगास जाऊन मेटले. तमाम प्रांतांत जाठांचा अमल 
झाला. निरंकुश, गर्वारूढ उन्मत्तपणे या प्रांतांत वागतो. ” रघुनाथरावाचची 
पैशाशिवाय कुचंबणा झाली. त्यानें पुण्यास पुतण्याकडे पैक्याची मागणी केली, 
ती तो तरी कशी पुरविणार ! दादाने कळविलें, “ जाठार्चे राजकारण सलुखाचचें 
लागलें आहे. बिघाड करावा तरी दुतर्फा खराबी. मसलतीमुळें बोढीचा । 
प्रकार आहे. ? | > 

“ दादासाहेब गोहदच्या शहास गुंतले. छावणी झाली. चमेली पलीकडे 
राजेरजवाडे एक झाले आहेत. लष्करांत महर्गता फार आहे. घोडीं, हत्ती 
मरतात. ” मराठ्यांचा जोर दिसतांच राणाही निकर करूं लागला. त्यांन 
मराठ्यांची रसद बंद केली. दादास पैशाची मोठी अडचण. फौजेस रोजमुरा 
नाहीं. ता० २४ नोव्हेंबर रोजीं नारोशंकर लिहितो, “ दादांसमागमें आलीया 
नफा झाला तो लिहितां पुरवत नाहीं. इजतवांचून घरास आलों म्हणजे 
मिळवली. किल्ला जेर होत नाहीं. सिंदे नको म्हणत असतां दादांनीं हल्ला 
करविला. आपण खासा मोचोत जाऊन बसले. हरि भिडे याजकरवीं निशाण 
उपटून खांद्यावरी नेळें. आम्हांकडील नामी माणूस ठार झालें. निशाण जळालें. 


* पृ० के० २.७८, १४५, २०७; पे. द. २९०१०२, 
| पे. द. २९१५२, १५५. 


दादाची दुदशा रर 


तीन हला एकामागे एक ऐशा केल्या. दादांचा हिरमोड फार झाला. वेढा 
उठविणे जिवावर आलें. जाठ शरण येईना. दोवटीं महादजी सिंद्याचे मध्यस्थीने 
गोहदकराने पंधरा लाख खंडणी करार केली. तेव्हां गांहेदचे मोर्चे उठल. 
भेटी व्हावयाच्या ठरल्या. चमेली पलीकडे जवाहीरसिंग - अलीकडे दादासाहेब. 
जाठाचे चित्तांत दग्याचा संशय आला. त्यानें मध्यस्थ नारोशंकर व अनूपगीर 
उमरावगीर गोसावी यांजवर झुंज केळे. पांच सातरदो माणूस पडलें.” हा प्रकार 
मार्गशीष शु. ७ ता. ८ डिसेंबर स. १७६६ चचा होय. * 


यावेळीं जाठांचा एक सरदार दानाशा नांवाचा भारी उपद्व्यापी होता. 
त्यानें मराठ्यांच्या विरुद्ध कारस्थाने रचून निरनिराळ्या जाठ धुरीणांचे ऐक्य 
बनविले. गोहदःचा छत्रसाल त्यांस सामील झाला. पारचे रोहिले सरदार त्या 
संघांत मिळाले. पंजाबचे शीख दिल़ीवर जोर करून आले होते तेही यांस येऊन 
मिळणार अशी भीषण परिस्थिति दादापुढें निर्माण झाली. पुढे दिल्लीकडे गेल्यास 
आपली धडगत नाहीं अशी खात्री होऊन अपेशयाच्या वैतागांत तो इ. १७६७ 
च्या फेट्रुवारींत चमेलीवरून परत फिरला. कर्ज झालें. हातीं पैसा नाहीं. नवीन 
पैसा देणारे कूळ कोणी उत्तरेंत राहिलें नाहीं. दक्षिणेकडे येतांना ता. २७ 
मार्चला अहल्याबाईचा पुत्र मालराव मरण पावला. तेणेंकरून नवीन वारस 
नेमतांना पैसे उकळण्या'ची संधि दादास आली ती त्याने कां फुकट घालवावी ! 
सिंद्याचे दौलतीचा प्रश्न मिजत पडला होता, आतां होळकराचचे कुटुंबावर तीच 
गदा आली. 1 


दादाचे मनोरथ ढासळून पडले. उत्तर हिंदचें राजकारण खेळवणें बाजूला 
राहून आतां घरीं जाऊन प्रत्यक्ष पुतण्यास तोंड काय दाखवावे याची त्यास शरम 
वाटूं लागली. पुतण्या'चे तेज वाढत जाऊन कारभारांत त्याचा जम बसळा आणि 
दादाची दुर्दशा जाहीर झाली. भेलशाचें ठाणे पानपतानंतर हातचे गेलें तें परत 
येतांना त्यानें भोपाळकरापासून २० मार्चे रोजीं घेतलें. त्यांतही आंत एक ब 
बाहेर एक असें दुटप्पी वर्तन दादास करावें लागलें. ६ 


* ख. ५९४, ६१०, ६३३, ६२५; पे. द. २९, १६४-१६५, 

1 पे. द. २९. १६४, १६५, १६७; प. कॅ. २९२ & व (जाठतह); पे. द. 
१९०४४ या गोहदस्वारीचा निष्कर्ष देतो. 

६ पे. द. २९.१७२;, ख. ७०४, 


२२० पेशवा व उत्तर हिंद 


आतां नवीन विक्रम कोणता अंगावर घ्यावा याची दादास उमज पडेना. 
कोट्याकडे जावें, गुजरातेंत जावें असे विचार चालले, ता० २० एप्रिलला 
त्यानें गोपिकाबाईस कळविलें, “ आम्ही कुरवाईकराचें पारिपत्य करून मुधोजी 
भोसले यासह उजनीचे रोखे आलों. पुढें गुजरात प्रांते जाऊन गायकवाडास जरव 
देऊन ऐवज घेऊन देशास परत येतों. या सालीं मातवर कार्य होऊन आलें नाहीं, 
त्यामुळें पत्र पाठविण्यास अंतर पडलें. किरकोळ कार्य जाल्याचा मजकूर काय 
यास्तव न लिहिलें. ” यावरून दादाची मनःस्थिति व्यक्त होते. गायकवाडास 
जरब देण्याचे कांहीं प्रयोजन नव्हतें. मार्गे पुढे पुतण्याशीं दोन हात करावे 
लागल्यास दमाजीच्या मनाचा अंतस्थ ओढा ठरवून घ्यावा एवढ्याचसाठीं तो 
गुजरातेंत जाणार होता. पण स्वतः तिकडे गेला नाहीं. बहुधा हस्तकांकरबीं त्यानें 
गायकवाडाशीं संधान बांधलें. जून महिन्यांत तो परत येऊन आनंदवल़ीस 
पोंचला. दरम्यान मार्गे गोहदेस बसलेला दादाचा सर्व जम जाठानें मोडून 
काढिला. बहिरो अनंत व विठ्ठल शिवदेव दादाने मार्गे गोहदच्या बंदोबस्तास 
ठेवले होते, त्यांजवर गोहदकरानें चढाई केली. भरतपुरकर जवाहीर मल्लानें 
गोहदकराचें साह्य केळे. तथापि जाठास मोडून विठ्ठल शिवदेवानें परत गोहदेंत 
घातलें. यानंतर विठ्ठल शिवदेव परत आला तो ता. २० ऑगस्ट स. १७६७ 
रोजीं मरण पावला. $ 


याप्रमाणे उत्तरेंत मराख्याच्या सत्तस कमीपणा येऊन जाठ बळावले. त्यांनीं 
बुंदेलखंडांतील मराठ्यांचा अंमळ साफ उठवून दिला असता, पण त्यांच्या 
सुदैवानें भरतपुरकर जवाहीरासंग व जयपुरकर माधोसिंग या दोघांत कलह 
उत्पन्न झाला. त्यांच्या राज्याच्या हहदी एकमेकांस मिडलेल्या असून त्यांजवर 
आक्रमण सुरू होऊन ते आपसांत वैरी बनळे. जवाहीरसिंगास पुष्करची यात्रा 
करावयाची, तिकडे जाऊन परत येतांना मोठ्या फोजेनिशीं तो जयपुरहद्दींत 
शिरला. त्यास माधोसिंगाने अटकाव केला. उभयतांचा सामना मिडला. 
जयपुरच्या उत्तरेस सुमार आठ मैलांवर भावंदा - मौंदा म्हणून स्थळ आहे त्या 
ठिकाणीं १४ डिसेंबर स. १७६७ रोजीं उभयतांचा जंगी संग्राम घडून आला. 
दोनही पक्षाचे दहा दह्या हजार लोक कापले गेले. जबाहीरचा नाश होऊन त्यास 
पराभव स्वीकारून परत फिरावें लागळें. जाठाची ही हानि मराठ्यांच्या पथ्यावर 


$ गाडगीळकृत विठ्ठल शिवदेव चरित्र, पे. द, २९, ८४; ख. ७२०. 


इंग्रजांची कारवाई १९१ 


पडली आणि पुढें सवड होतांच मराठे जाठावर चालून गेले. मराख्यांचा 
बुंदेळखंडचा अंमलही सुधारला. 


वर प्रमाणें दादाची नाचक्की होऊन परत आल्यावर तो स्नानसंध्या करीत 
स्वस्थ बसता, तर त्यांत त्याचें व राज्याचे हित झालें असते. पण राज्याची 
वांटणी मागून त्यानें पुतण्याचा छळ आरंभिला. उभयतांची तेढ वाढली. 
पुष्कळांनीं शिष्टाई केळी. ती फुकट गेल्यावर उभवतांत रणसंग्राम बनून १० जून 
स. १७६८ रोजीं धोडपजवळ दादा पुतण्याचे कैदेंत पडला, सिंदे-होळकर वगेरे 
सर्व प्रमुख सरदार या संग्रामासाठीं दक्षिणेंत आळे, यामुळें स. १७६७ व 
१७६८ हीं दोन साळे मराठ्यांची फुकट जाऊन उत्तरेचा मनसवा लांबणीवर 
पडला. दादा ठिकाणीं बसल्यावर स. १७६९ त पुनः मरास्यांच्या फौजा उत्तरेत 
गेल्या त्यांची कामगिरी आतां सांगितली पाहिजे. 


८, जाठांचे पारिपत्य -- पानिपतपूर्वी मराठ्यांना अब्दालीचा विरोध होता. 
आतां पुढें अब्दालीचा अस्त झाला, त्याबरोबर त्यांना दबावणारी इंग्रजांची 
शक्ति निमीण झाली. राजकारण व लष्करी सामथ्ये या दोनही बाबतींत इंग्रज 
मराठ्यांना वरचढ होते. पण हिंदी सत्ताधीश्शांप्रमाणें त्यांचा कारभार व्यक्तिगत 
नसून हळूहळू पदरांत पडेल तें घेऊन एक एक मजऴ गांठावी असा त्यांचा क्रम 
होता. हृलीं ते मराठ्यांना पाण्यांत पाहूं ठागळे, वेन केन प्रकारेण मराख्यांचें 
सामर्थ्य खच्ची करावें, त्यांचा आश्रय बादशहाला मिळूं नये हा इंग्रजांचा मुख्य 
प्रयत्त होता. उलट वाददाहानें दिल्लीस जाण्याविषयी आतुर होऊन त्यांना 
टोंचणी लाविली तेव्हां ते नाना सबवी दाखवून त्यास झुलवूं लागळे. वादराह्यलाही 
हा त्यांचा डाव उमगला. घुजाउदोल्याचे दातपाय पूर्ण बांधळे गेले, म्हणून 
त्याला स्वतंत्र मार्ग राहिळा नाहीं. जाठ-रोहिळे इत्यादींना हे इंग्रज फारशी 
किंमत देत नव्हते. मराठ्यांच्या उच्छेदापुरता इंग्रज त्यांचा उपयोग करीत. 
ता. २१ नोव्हेंबर स. १७६७ च्या पत्रांत इंग्रज गव्हनंर व्हेरेल्स्टनें शुजास 
कळविलें, “ आम्ही मराठ्यांकडे असें धोरण ठेविले आहे कीं जेणेकरून 
त्यांनों आमच्या इात्रूंस मदत करूं नये. त्यांच्याशीं दाट खेह आम्ही कधी 
केला नाहीं ब करणार नाहीं. ते आमची मदत क्रेवळ स्वार्थाकरितां चाहतात, 
मानवजातीच्या कल्याणासाठी नव्हे, हा प्रकार महद्यूर आहे. न्याय व 
परहितेच्छा यांची चह्ााड आम्ही बाळगीत असल्यामुळें मराठ्यांशी सेह्‌ ठेवणें 


१२९५ पेशवा व उत्तर हिंद 


आमच्या स्वाभिमानास युक्त नाहीं. ” | यापूर्वीच रघुनाथरावाचे वकीळ निळो 
गोपाळ व धोंडो खंडेराव कलकत्ता, बनारस इत्यादि ठिकाणीं जाऊन इंग्रजांशी 
स्नेह जोडण्याच्या उद्योगांत होते. इंग्रजही त्यांना गोड गोष्टी बोळून अंतर्या- 
मांतला थांग लागूं देत नव्हते. मात्र रघुनाथरावा'चा उद्देश मराठी राज्याचा नसून 
पुतण्याला आवरण्याचा होता. स. १७६७ त पेशव्याचा सरदार च्रिंबकराव पेठे 
बुंदेलळखंडांत अंमळ बसवीत होता. 1 रघुनाथराव गेल्याबरोबर जवाहीरसिंग 
जाठानें नर्मदोत्तरचा मराठ्यांचा अंमळ उठवून देण्याचा चंग बांधला. त्यासाटी 
फ्रेंच सेनानी रीन माडेक यास त्याने मोठ्या पगारावर चाकरीस ठेवून 
त्याजकडून कवायती पलटणें बनविलीं, तेणेंकरून त्यांचे बळ वाढलें. शिवाय 
दानाशा, समरू, मुहकमरसिंग हे त्याचे सहायक कल्पक व चतुर होते. दानाशा 
नवलसिंगाचा मेहुणा जबाहीरचा उजवा हात होता. जवाहीरच्या मृत्युनंतर 
त्यानेच जाठांचा पुरस्कार करून मराठ्यांवर शास्त्र चालविले. याच संघींत 
जयपुरच्या माधोसिंगाने जाठांचा पराभव केला, तेणेंकरून जाठांची सत्ता 
खालावली आणि मराख्यांनीं बुंदेळखंडांतलीं आपलीं ठाणीं परत घेतलीं. या 
घडामोडी महादजी सिंदे स्वतः पाहात होता. पाश्चात्य सेनानींचे कसब पाहून ती 
पद्धति स्वीकारल्याशिवाय आपल्या राज्याचा निभाव लागणार नाहीं हा बोध 
त्यानें घेतला. “ सांप्रत जाठाचें पारिपत्य ब पातऱाहास दिल्लीस नेऊन बसविणे 
ही गोष्ट प्रथम आहे, ” असें मराठा वकील सांगतो. 


माबंदाच्या लढाईंत मराठ्यांचे दोन रात्रु माथोसिंग व जवाहीरासेंग जाठ 
एकमेकांशीं लहून हतबल झाले ही गोष्ट मराठ्यांना उपकारक बनली. रोहिल्यांनीं 
माधोसिंगाची मदत केली होती, पण विजयाचा फायदा घेण्यास तो जगला 
नाहीं. लढाईनंतर लगेच २१ डिसेंबर रोजीं माधोसिंग मरण पावलां. त्यास 
दोन पुत्र अल्पवयी होते, एक प्रथुसिंग व दुसरा प्रतापसिंग. अहल्याबाईनें 
पथुसिंगास वस्त्रं देऊन कारभार त्याच्या मातुश्रीस सांगितला आणि खुद्यालीराम 

हरा याचे सल्ल्याने कारभार चालावा अशी व्यवस्था ठरविली. जवाहीरसिंग 
जाठालाही लवकरच वबिपत्तींत मृत्यु आला. स. १७६८ च्या जुलईत हत्तीच्या 
टकरा पाहात असतां एका सैनिकाने सिबंदीच्या कटकटीवरून त्याचा खून केला.* 


|! प० कॅे० २.२६३, 1 पे. द. २९. १६३, १९२, २०७-२९२, 
*: ख. ७७६ , ऐ, सं. सा. ४. ५ यांत जवाहीरसिंगचा बडेजाव पाहा. 


मराठी फोजा उत्तरेत दाखल १२२३ 


असा हा निघड्या छातीचा पुढारी नाहींसा झाल्यानें जाठांची सत्ता कमकुवत 
बनली. उत्तरेंतील क्षेत्र यावेळीं अनायासें असें निर्वेध झालें असतां मराल्यांचा 
एकही पुढारी त्या बाजूस हजर नव्हता. एकटा लश्व्मणद्ंकर झांशी येथें आपली 
निभावणी करून होता. 

घोडपवर दादाचा बखेडा थांबला, तरी त्यांतूनच नागपुरकर भोसल्यांचा 
दुवा निर्माण झाला, त्याचें निराकारण करण्यांत पेदाव्याचें आणखी एक 
वर्षे गेळें. बादशहा अलाहबादेस इंग्रजांच्या थापांस कंटाळून दिल्लीस जाण्यास 
आतुर झाला. त्याचा पुत्र जवानवख्त, मलिकाजमानी व नजीबखान दिलीत 
कष्टाने दिवस कंठीत होते. या संबंधानें माधवराव पेशाव्याचें अंतःकरण जळत 
होतें. स. १७६८ च्या नोव्हेंबरांत तुकोजी होळकर रामचंद्र गणेशास लिहितो, 
“ सांप्रत थाळनेरास दाखल जाला. आठची रोजांत लोक जमा होतांच 
हेश्वरीं जातों. तेथें मातुश्रीची भेट घेऊन माळवे प्रांती पोचल्यावर पुढील 
योजना होईल.” महादजी सिंद्याची कहाणी किती कष्टप्रद होती ती स्वतंत्रच 
सांगितली आहे. सखूबाईची समजूत काहून तो उजनीस जातो तों राघोराम 
पागे याच्याशीं त्यास लढण्याचा प्रसंग आला. त्यास महादजीने युद्धांत ठार 
मारतांच वाजी नरसिंह, राघो मल्हार आदी करून प्रतिस्पर्धी महादजीस रुजू 
झाले. हा प्रकार स. १७६८ अखेरचा असून तो पेशव्याला मंजूर होता. 
त्यानें उत्तरेंत फौजा पाठविण्याची सिद्धता केळी आणि रामचंद्र गणेश 
कानडे याजकडे मुख्य व्यवस्था नेमिली. * 


रामचंद्र गणेश भोसल्यांच्या स्वारींतून स. १७६९ च्या उन्हाळ्यात मोकळा 
होऊन उत्तरेच्या मार्गास लागला. तत्पूर्वी सिंदे-होळकर तिकडे गेले होते. 
मे महिन्यांतलें वतमान. “ सिंदे-होळकर उदेपुराकडे आहेत. उभयतांचें चित्त 
शुद्ध नाहीं. रामचंद्र गणेश आले तर रहस्य होऊन सरकार कामें घडतील. 
जबाहीरमल्ल जाठ देवाज्ञा पावला.” 8 या वेळीं उदेपुरच्या गादीसंबंधानें कलह 
माजला, अरिसिंग ब रतनसिंग हे दोघे वारस झगडट॑ं लागले. तुकोजीनें 
अरिसिंगाचचा पक्ष घेऊन उदेपुराकडे चाळ केली, तों महादजीनें रतनार्सगा'ची 
बाजू घेतली, तेणेंकरून राजकारण बिघडले. पुढें रामचंद्र गणेश ब विसाजी 


* पे, दृ. २९, २१९, २२२, २२४, २२९, 
$ पे. द. २९, २३३, २३४. 


॥ 


१२० पेशवा व उत्तर हिंद 


कृष्ण फौजा घेऊन आले. उदेपुरची खंडणी साठ लक्ष ठरली. सरदारांनी 
१७६९ च्या पावसाळ्यांत छावण्या खेचीवाड्यावर केल्या. तेथूनच कित्येक 
कार्मे उरकलीं. ऑक्टोबरांत चारही सरदार चंबळवर एकत्र झाले. तत्पूर्वी 
त्यांनीं बुंदेळखंडचा अंमल विवध केला. प्रांतांत त्यांची जरब बसली, चहूंकडच्या 
खंडण्या वसूल होऊ लागल्या. पातराहाचीं व इतरांचचीं सरदारांकडे पत्रे येऊं 
लागलीं कों आपण येऊन इकडील बंदोबस्त करावा. जाठाचें पारिपत्य केल्यास 
वादराहवाने पन्नास लक्ष कबूल केले. त्यावरून प्रथम जाठावरच स्वारी करण्याचा 
विचार ठरला. मराठ्यांचा जमाव पाऊण लाखांवर जाळा. जयनगरवाला येऊन 
त्यांस मिळाला. पेदाव्याचा हुकूम होता कीं एकदम पुढें चाळ करून दिल्लीचा 
कबजा घ्यावा. पण जाठ मध्ये आडवा आल्यामुळें पुढें जाण्यास अडचण 
आली. तिःचें निवारण करण्यासाठीं अलीकडेच युद्धप्रसंग उद्धवला. यावेळीं 
पैश्याची मोठी अडचण मराठ्यांना मासळी. अमल वसल्याशिवाय पैसा हातीं 
येईना; आणि पैसा आल्याशिवाय फौजेचा खर्च भागेना. याचा उपाय 
सरदारांनी योजिला. चहूंकडील मांडलिकांस दाह देऊन खंडण्या वसूल करण्याचा 
सपाटा चालविला, तेणेकरून लहान मोठे सत्ताधीश गडबडून गेले. हिंगणे 
वकील पुरुपोत्तमपंत यास सरदारांनी बादशहा व सुजाउद्दोला यांचे भेटीस पाठवून 
त्यांचा आराय विचारला. रिवाय नजीबखान व रोहिले पठाण इत्यादींचा विचार 
घेऊन मग पुढील कार्यमाग ठरवावा अशी योजना आखण्यांत आली. * 


मराठ्यांचा हा आवेश पाहून दिल्ली येथें नजीबखानाला मोठी धास्ती उत्पन्न 
झाली. पानिपतच्या संहाराचा हा आद्य उत्पादक मराठ्यांचा देष्टा हे ते कसे 
विसरणार ! आतां त्याला बाहेरचे पाठवळ उरलें नाहीं. होळकर त्याचा 
पूर्वापार भ्राता, त्या आधारावर त्यानें तुकोजी होळकराकडे संधान लाविलें. 
जवानबख्त व मलिकाजमानी यांचा आधार नजीबखानःच होता. त्याचे वकील 
मराठ्यांकडे आले, या घरबुडव्याला जवळ करूं नये, त्याचा फडशा उडवावा 
अशी उल्कंठा महादजीला लागळेली होती. परंतु रामचंद्रपंत ब तुकोजी यांनीं 
ठरविळें, तूर्त नजीबखानाच्या मसलतीनें प्रथम अंतर्वेदींत अंमळ बसवावा. 
नजीबखानही काकुळकतीस येऊन पूर्वांचे प्रकार विसरून नवीन ममतेच्या गोष्टी 


$ पे, द. २९, २१८; का. सं. पया. २२२- २२४; ख. ८१०, 
क पे, द. २९, २४२- १४६, 


जाठांचा पाडाव १२९, 


बोळूं लागला. याजबद्दळ महादजीला भारी चीड आली. तो छावणी सोडून 
मारवाडकडे चालता झाला. “ त्यास माघारे आणून रामचंद्र गणेशयाशीं व 
होळकराशीं ठीक करून द्यावें, त्रिवगीनीं काम बनवावें या डोलानें गणोजी 
कदम यास महादजीकडे रवाना केलें. मसलतींत पेच पडतात. ” 1 दरम्यान 
रामचंद्र गणेशाने सर्व प्रकार पेदवव्यास कळवून त्याजकडून निकाल मागविला, 


ऱचंबळपलीकडे जयपुरहद्दींत फौजा असतां वरील प्रकार स. १७७० च्या 
आरंभीं घडला. त्यापूर्वीच स. १७६८ च्या जुलईत जवाहीर महू जाठाचा खून 
होऊन त्याचा अल्पवयी मुलगा केसरीसिंग याची भरतपुरचे गादीवर स्थापना 
झाली. पण हा अल्पवयी असल्यामुळें जवाहीरचे दोघे बंधु रणजितसिंग व 
नवलसिंग यांचा कारभाराबद्दल तंटा लागला, त्यांत रणजितसिंगाने मराठ्यांस 
मदतीस बोलावले. नजीबखानानेंही रणजितासेंगा'चा पक्ष स्वीकारला. अंतर्वेदीच्या 
कार्यास हा जाठाचा अडथळा मध्यें नको म्हणून मराठे सरदार जाठांचे 
मुलखांत शिरले. गेल्या दोन तीन वर्षीत जाठांनीं मराठ्यांचा पुष्कळ उच्छेद 
केला होता, त्यांजवर चांगला शह बसविल्याशिवाय पुढें दिल्लीवर जाणें दाक्‍य 
नव्हते. रणजितसिंग मराठे सरदारांचे भेटीस आलाच होता, त्यास बरोबर 
घेऊन मराठे कुभेरीवर आले. त्यांजवर नवलसिंग व दानाश्या यांनीं गोवर्धन- 
जवळ चालून घेतळें. समरू, माडेक वगैरे युरोपीय सेनानी जाठांकडे असल्यामुळें 
संग्राम निकराचा बनला. ता. ५ एप्रिल १७७० रोजीं रामचंद्र गणेश, तुकोजी 
होळकर इत्यादींनी तीन प्रहरपावेतों मोठी मारगिरी करून जाठांचा धुव्वा उडवून. 
दिला. नवटसिंग जीव बचावून रोंपत्नास रावतांनिश्ीं पळून गेला. त्याचे हजार 
लोक कापले जाऊन पांच हजार जखमी झाले. मराठ्यांस ळूट पुष्कळ मिळाली.* 


९, रोहिल्यांचा पाडाब--या गोवर्धनच्या लढाईत समरू ब माडेक 
या युरोपियन सेनानींचा मराठ्यांनीं पराभव केल्यामुळें त्यांची जरब चहूंकडे 
वसली. लगेच आगऱ्याचा किल्ला कबजांत येऊन मथुरेस ठाणें बसलें. आतां 
पुढें कोणता कार्यभाग हातीं घ्यायचा याची कसून वाटाघाट सरदारांनीं केली. 
नजीबखानानें भेट घेऊन मराठ्यांचा आश्रय मागितला. त्यांचें अवसान खता 


1 पै. द. २९-२५२, * पे. द. २९, पृ० २९४; प० के. १८०-१८४; ख. 
९७० -७९१ ; 0०01 एव्ावआ15, 1)९1 1115 8 १. 


१२८ पेरावा व उत्तर हिंद 


होऊन खात्री पटली कीं आतां हे आपला इतक्या दिवसांचा सूड पुरेपूर घेणार. 
त्याचा आधार होळकर प्रमुख होताच, त्याच्याशीं नजीबानें संधान बांधून 
अत्यंत आजंवा्ने कळविलें, कीं “ तुमच्याशीं वैर बांधण्याची माझी बिलकूल 
इच्छा नाहीं. मी तुमचे सर्व कार्यभाग आपण होऊन पुरे करून देतों. तुमचा 
अंतंवेदींतळा अंमल पूर्ववत्‌ बसवून देतों, बंगसादि पठाणांचा बंदोबस्त करतों, 
दिल्लींत तुमची व्यवस्था लावतों. ” पलीकडे अंतवेदींत जाठांचा मुळूख होता, 
तो कबजांत घेणें जरूर होतें. नजीबखानास या वेळीं अब्दालीसारख्या दुसऱ्या 
कोणाचेंही पाठवळ बाहेरचे नव्हते, पण शुक्रताळनचची आठवण महादजी सिंद्याच्या 
अंतःकरणावर कोरलेली होती ती तो कशी विसरणार ! त्यानें निक्षून बजावले, 
या खानाच्या थापांवर विश्वास ठेवणें घातक होईल. उळट यास कत्रजांत घेऊन 
बंदोबस्तांत ठेवण्यांत्च आपला फायदा आहे. दहा वर्षापूर्वी भाऊसाहेबांनी 
मर्थुरेवरून एकदम दिल्लीवर चाळ केली तोच क्रम आपण आतांही पाळूं या, 
म्हणजे एकदम सर्वत्र आपला जम बसेल. 


यावर होळकराचें म्हणणें पडलें कीं दिछीचचा मालक बादशहा हजर नसतां 
राजधानी हस्तगत केल्यानें निष्कारण गैरसमज वाहून शत्रु उत्पन्न होतात. 
सदारिवरावभाऊने दिल्ली घेतल्याबरोबर मराठ्यांविरुद्ध वातावरण बनत गेले. 
जवानबख्त, झीनतमहल इत्यादिकांस निष्कारण धास्ती बसून ते आतां विरुद्ध 
खटपटी करतील, कदाचित्‌ खुद्द बादशहा व शुजाउद्दोला इंग्रजांची मदत घेऊन 
 दिल्लींचा कबजा घेण्यास धावून येतीळ तर आपली त्रेथा उडेल, अश्या स्थितींत 
बाहेरच्या सर्व पक्षांशीं आपले विचार ठीक करून मगच दिल्लीस हात घालावा, 
त्यायोगें ग्वाल्हेर, चंबळ, आग्रा, अंतर्वेद इत्यादि आपला मागचा पाया मजबूद 
राहून मराठी सत्ता निर्वेध बनेल. त्यासाठीं नजीबखानाचा उपयोग करावा, 
त्याचा बंदोस्त करण्यास उद्यीर लागणार नाहीं. अशी भरपूर सवाची एकत्र 
चर्चा झाली. शेवटीं त्रिवर्ग सरदारांनी महादजीच्या विरोधास न जुमानतां 
अंतर्वेदींत जाण्याचा निश्चय कायम केला. ही सर्व वाटाघाट युद्धाच्या उच्च 
पातळीची अलीकडील कोन्सिळ ऑफ वॉर सारखी होती. तींत वैयक्तिक मतलब 
नव्हता. तितक्‍यांत पेशव्याचा निकालही आला कीं नजीबखानाऱचा उपयोग करून 
अंतं्वदःचा अंमल बसवावा. मागाहून नजीबखानाचा परिणाम होणें तो होईल. * 


* घे. द. २९०२५५, 


रामचंद्र गणेशाची शिताफी १२७ 


जाठांची मामळत पुरी करून लगेच स. १७७० च्या एप्रिलांत मराठी फोजा 
मधुरेवर यमुना उतरून अंतर्वेदींत शिरल्या. त्यांबरोबर साह्यास नजीबखान होता. 
फररुखाबादचचा नबाब अहमदखान बंगश यानें पानिपतापूर्वी आपले साडेसोळा 
परगणे ताम्रपटानें मराठ्यांस दिळे होते, ते पुढ त्यानें अलीकडे परत घेतले ते 
ब अंतवेंदींतला जाठांचा मुळूख कबजांत घेणें हें या चढाईचे पहिलें मुख्य 
प्रयोजन होतें. रामचंद्र गणेशाने बंगसाकडे परगण्यांची मागणी केली ती त्यानें 
झिडकारून लावली, त्याबरोबर त्याचे मुलखांत गंगेवर जाऊन रामघाटावर 
मराठ्यांनी छाबणी केली. नदीपलीकडे बंगसाचा तळ होता. पजन्य पडून 
प्रदेश जलमय झाला. त्यामुळें अल्पकाळ मराठ्यांची कुचंबणा झाली. 
नजीबखानाने पूर्वीचा शुक्रतालवरचा दत्ताजीचा प्रसंग पुनः येथें उपस्थित 
केल्याचा अनुभव मराठी फौजांस आला. नजीबखान व बंगश यांचीं अंतस्थ 
सूत्रें खेळूं लागलीं. त्याच वेळीं शुजा व इंग्रज मराठ्यांना गिळण्यास टपून बसले 
होते. हा अडचणीचा प्रसंग पुण्यास कळून तेथेंही चिंताक्रान्त वातावरण बनलें. 
पेशव्याने ताबडतोब जास्त फौज उत्तरेंत पाठविण्याची सिद्धता केली. मात्र 
पूर्वीच्या अनुभवार्ने मराठे आतां सावध होते. रामचंद्र गणेशाने युक्तीने बाजी 
सावरून संकटाचे निवारण केलें. आगाऊ सर्व व्यवस्था ठरवून हलके हलके 
माघार घेत ते यमुनेअलीकडे आले. परत येतांना डिसेंबरांत इटाव्याचे ठाणें 
घेऊन तेथें त्यांनी आपला पाया मजबूद कला. |. अशा रीतीनें संकट 
निवारण होऊन मराठे प्रबल वनले. 


नजीबखान जरी मोकळा होता, तरी त्याचा पुत्र झांबताखान एक प्रकारचा 
ओलीस म्हणून गंगाकांठच्या मराठ्यांचे छावणींत होता. नजीबखान स्वतः 
नजीबगडास जात असतां रस्त्यांत्च ता. ३१ ऑक्टोबर स. १७७० रोजीं 
एकाएकीं मरण पावला, आणि इकडे त्याच वेळीं नद्यांचे पाणी ओसरून 
मराठ्यांचा संचार सुगम झाला. “ रामचंद्र गणेरा फौजेसह यमुनेपलीकडे 
कोंडून अडकले होते, ते अलीकडे आठे, आतां शह उरला नाहीं. पुण्याहून 
त्यांचे मदतीस फौजा पाठविण्याचा मनसबा रहित झाला. श्रीमंतांचे पुण्य 
समर्थ. ” असा उल्लेख १९ ऑक्टोबरचा पुण्याचा आहे. रामचंद्र गणेशाची 
च्वहूंकडे मोठी बाहवा झाली. 


1 पे. द. २९२६१; ख. १००१, १०१५, १०४३, 


१२८ पदावा व उत्तर हिंद 


सरदार अंतर्वेदींत उतरल्यावर जाठाच्या तहाची शिष्शई कैक दिवस चालूच 
होती. तिचा निकाल लागून ता० ८ सेप्टेंबर स. १७७० ला तह पुरा झाला. 

( १) नवलसिंगानें ६५ लाख रक्कम हतप्त्याहप्त्यानें मराठ्यांस द्यावी, 
(२ ) दरसाल ११ लाख खंडणी भरावी आणि (३ ) रणजितासेंगानें राज्याचा 
हक्क सोडून वीस लाखांची जागीर स्वीकारावी. * असा ठराव झाला. 

उत्तरेतील व्यवहारांकडे पेशव्याचे लक्ष सारखें लागलेळें असून त्यांतील 
घडामोडींचा बारकावा, त्यानें दाखबिळेळे निरनिराळ्या व्यक्तींचे गुणदोष ब 
पुढील उद्योगाच्या सूचना पाहिल्या म्हणजे त्याच्या ग्रहणशक्तीचे आश्चर्य 
वाटल्यारिवाय राहात नाहीं. पेशव्याचे पत्र ता० २१ डिसेंबर स. १७७० चें 
रामचंद्र गणेश ब विसाजी कृष्ण या त्याच्या दोघां मुख्य 'चालकांस लिहिलेलें 
सर्वच अभ्यासनीय आहि. त्यांतील मतलब असा ; “ भाऊसाहेबांनंतर हिंदुस्थानांत 
तुम्ही सरदार सरकारची फौज घेऊन तमाम अमीर राजेरजवाडे उन्मत्त जाले 
त्यांस रिक्षा करून अंमल बसवावा, दक्षिणी कायम आहे अशी आवई अब्दाली 
शीख वगेरेवर बसवावी, सिंदे-होळकर पराक्रमी होते ते पहिल्यापेक्षांही अधिक 
करून दाखवितील हा भरंबसा फार होता. तुम्हांस जाऊन वीस महिने जाहले, 
किती उपयोगी कर्मे तुम्ही व त्यांनीं संपादिलींत त्याचें मनन करावें. सरकारांत 
रूपया दृष्टीस न पडे. सिंदे-हेळकरांत परस्पर फूट, तुम्ही उभयतां मुखत्यार 
परस्पर भांडतां. तुम्ही सारे एकदील असतां तर जाठ जिवंत कसा राहूं शकता ! 
समरू फिरंगी सांभाळून कसा जाता. नजीबखानाने तुम्हांस अंतर्वेदींत 
उतरावयाची मसलत दिली. तुम्ही लढाई मारली असतां यश त्यास दिल्हे. खंडणी 
पासष्ट लाख केली ती तरी झाडून पदरांत पैका पडला नाहीं. आतां नजीबखान 
मृत्यु पावला, मोठी व्याधि गेली. प्रस्तुत त्याच्या घरांत कलह, शत्रूचा निःपात 
व्हावा ऐसा समय आहे. झाबेताखानाअगोदर तुम्ही दिली हस्तगत करून 
आपला बंदोबस्त करावा. शुजास वजारत करून पातशहास तख्तावर बसवावा. 
होळकर झाविताखानाबद्दल हिसके मारतील, त्याचे कारभारी फितूर करतील; 
पाय मोडून गोष्टी सांगतील त्या तुम्हीं ऐकूं नयेत. तुम्ही व सिंदे एक झाल्यास 
होळकर न येऊन काय करतील ! झांबेताखानास दगा न करावा, त्यास 
नजीबगडास जाऊं द्यावा. उत्तम न वर्तेल तर पारपत्य करावें. तुम्ही मनसुब्यास 


* कानुंगो जाठ इ० पृ० २३१७; पे. द. २९. २६१, २६२, 


बंगसाची अखेर १२९ 


चुकलां, - धन्याचे आजेप्रमाणे करावे तें न केळे, - आतां प्रथम दिल्लीचें कार्य 
* करांवे सबब तुम्हांस सर्व खोलून लिहिलें आहे. धण्याचें हित सर्वोनीं करून 
दाखवावें. धणी कृपाच करतील. जाणीजे. ” [| 

रामचंद्र गणेशाने अल्प वेळ माघार घेतली याचा अर्थ बंगसास वठणीस 
आणण्याचा प्रयत्न त्यानें सोडला असा नाहीं. कल्पक सेनानीची युक्ति त्यानें 
पुरेपूर लढविली. या बंगसाला पाठिंबा होता रोहिल्यांचा. नजीबखान मेला 
तेव्हां झाबेताखान मराठ्यांच्या छावणींत होता, त्यास रामचंद्र गणेशानें लगेच 
नजर कैद बसविली. महादजीने सुचविलें रोहिल्यांचे सर्व करार पुरे करून 
घेतल्याशिवाय यास सोडे नका. बादशहाकडून वस्त्रें व सरंजाम झाबेताखानासाठीं 
येत होता, तो रामचंद्र गणेशानें प्रथम आपल्या मुक्कामावर बोलविला. * 

पूर्वी पानिपतप्रसंगीं मल्हारराव होळकर व नजीबखान यांच्या परस्पर 
संरक्षणाच्या दहापथा झालेल्या होत्या, म्हणूनच ऐन युद्धाच्या गर्दीतून नजीब- 
खानाने मल्हाररावास संग्रामांतून बाहेर सुरक्षित पोंचविळें. त्याची आठवण 
याप्रसंगी झावेताखानानें तुकोजी होळकरास देऊन आपणास वांचवावें अशी 
त्याची विनवणी केली. त्यावरून तुकोजीनें एका अंधाऱ्या रात्रीं झावेताखानास 
ळछावणींतून वाहेर काढून दिलें. | त्यावरोबर त्यान पूर्वीप्रमाणे मराठ्यांचा उच्छेद 
मांडिला. त्यानें बादशहाकडून मीरवक्षीचा हुद्दा मिळवून मराठ्यांचीं कारस्थाने 
हाणून पाडण्याची खटपट सुरू केली. पाऊस संपतांचच मराठी फौजा दुआवांत 
आपल्या कामावर जाऊन बंगसाच्या प्रदेशांत देंगळ माजवूं लागल्या. बंगसही 
चाळून आला. त्याचे मदतीस हाफीज रहमतखान आला. रणधुमाळी माजली. 
जागोजाग मराठ्यांनी मुसलमानांची कत्तळ उडविली. अंतर्वेदचा बहुतेक प्रदेश 
त्यांनीं व्यापिला. ता. १५ डिसेंबर १७७० रोजीं रामचंद्र गणेश व महादजी 
इटाव्याहून फरुखाबादेवर चालून गेले. पांच चार महिने संग्राम झाले. अहमदखान 
बैगसाचा नाइलाज होऊन त्यानें स. १७७१ ता. २१ जानेवारीस तह केला. 
बावीस लाख दंड द्यावा, मराठ्यांचा पूर्वीचा मुलूख सर्व परत त्यांचे हवालीं 
करावा आणि नवीन घेतलेले बंगसा'चे परगणे मराठ्यांनी सोडावे. असा हा 
ठराव पुरा झाल्यावर सन १७७१ च्या मे महिन्यांत अहंमदखानानें शरण चिट्टी 


! ऐ. सं. सा. ७.९, * भा. इ, सं. म॑, त्रै. वर्ष ८ अंक २ चा ले० २२, पू० १३९, 
1 त. ताळ. पर्वाश19, ४०1. 21, 1935, ?. 641, फारसी पत्र, सर जदुनाथ. 


१३० पेशवा व उत्तर हिंद 


लिहून जीवदान मागितले; आणि पानिपतपूर्वींचा मराठ्यांनीं व्यापलेला सर्व 
प्रदेश त्यांच्या हवालीं केला. हा अपमान त्या मानी पुरुषास दुःसह होऊन तो 
लवकरच ११ जुलईस १७७१ रोजीं मरण पावला. हाफीज रहमत अगोदरच 
त्यास सोडून आपल्या हद्ींत गेला होता. अशा रीतीनें दुआबांतली मराठ्यांची 
मोहीम पुर्णतः यशस्वी झाल्यानें बादशाहा ब झुजा यांचा कल इंग्रजांकडून सुटून 
मराठ्यांकडे झुकला. या वेळीं गाजीउददीन, मीरकासीम इत्यादि पूर्वीचे पुरुष 
राजकरणांत आपलें .तेज पाडीत होते, पण त्यांचें कर्तृत्व आतां संपले. 
झाबेताखानाच्या प्रकरणावरून तुकोजी महादजींची चुरस वाढली होती, पण 
रामचंद्र गणेश, बिसाजी कृष्ण व महादजी यांच्या पुर्ढे एकट्या तुकोजीचा प्रभाव 
चालला नाहीं. झाबेताखान तुकोजीच्या आश्रयास होता, त्यास या तिघांनीं बाहेर 
घालवून देण्यास तुकोजीस भाग पाडिलें. तेव्हां खान निराधार बनला. 


मराठ्यांची ही चढाई पाहून अलाहबादेस बादराहा व शुजा दोघेही दुश्चित 
झाले. झाइव्ह स्वदेशीं जाऊन पांच्च सहा वर्षे झालीं, तरी इंग्रज त्यांना दिल्लीस 
पोंचविणार हें आश्वासन दुरावत'च गेलें. इंग्रजांविषयीं त्यांचे मनांतला आदर 
सर्व ओसरला. बादशाह्वानें मराठ्यांच्या वकिलास बोलावून त्याचा गौरव केला. 
मीर्झा नजफखान हा बादराहाचा मुख्य कारभारी असून त्यास इंग्रजांनीं सालाचचा 
दोन लाख तनखा नियमित पोंनचवून वश करून घेतलें होतें. बादशहाच्या २६ 
लाख नेमणुकींतूनच हे दोन लाख ते त्या खानास पोंचचवीत होते. अथीत्‌ 
त्याच्यामार्फत बादशहा-मरास्यांचीं सर्वे कारस्थाने अंतस्थपणें इंग्रजांस लगोलग 
कळत. तसाच त्यांचा दुसरा दोस्त काशीचा राजा बळवंतसिंगही इंग्रजांच्या तंत्रात 
राहून आपला अर्थ साधीत होता. हा बळवंतसिंग ता. २३ ऑगस्ट स. १७७० 
रोजीं मरण पावल्याने इंग्रजांचा एक साथीदार नाहींसा झाला. * मराठ्यांचा 
शिरकाव पुनः दिल्लीच्या कारभारांत होऊं लागला ही गोष्ट इंग्रजांस अप्रिय वाटू 
लागली. शुजा, बादशहा, मीरकासीम, रोहिले, गाजीउद्दीन, जाठ हे सर्व एक 
झाले तर आपल्या हातांतला डाव बुडतो असा पॅच त्यांस उत्पन्न झाला. मराठे 
सरदार नुसते दिललींतच वावरणार असे नसून पूर्वकडील प्रयाग, काशी, पटणा- 
कडचा मसुळूख सोडवून इंग्रजांस त्याबाजूसही शह देण्याच्या उद्योगास लागले 
होते. चुनारगड किल्ला उत्कृष्ट बंदिस्त, तेथें तोफांचें जबरदस्त अधिष्ठान 


% याचा पुत्र चेतासंग पुढे इंग्रजांचा शत्रु बनला, 


बादराहा मराठ्यांचे आश्रयास ९२९ 


इंग्रजांचे कवजांत असल्यामुळें तूर्त तरी मराठ्यांनी हे पूर्वेच साहस अंगाबाहेर 
टाकलें. हिंदुस्थानचें भवितव्य इंग्रज ठरविणार कीं मराठे असा हा समय होता. 
अंतबेदींत उतरण्यापूर्वी या सर्व मुद्दय़ांचा खल करून मगच ते यमुनापार 
झाले. पूर्वेचें राजकारण सोडून आतां प्रथम दिल्लीचा कार्यभाग त्यांनीं स्वीकारला. 
त्याला पोषक अशी अंतवेंदीची मोहीम त्यांनीं यरास्वी केली म्हणून त्यांना 
जोर आला 
इंग्रजांना सवांत मोठी दहरत मीरकासीमची वाटत होती. या वेळीं तो बुंदेल- 
खंडांत गोहदकर राण्याचे आश्रयास राहून इंग्रजांवर सूड उगविण्याच्या 
प्रयत्नांत होता. काइव्ह निघून गेला, त्याचे जागीं कार्टियर गव्हर्नर आला, 
त्याने तूर्त केवळ बचावाचें धोरण स्वीकारून रोहिले वगेरेंना मराठ्यांविरुद्ध 
चिथविण्यापलीकडे जास्त कांहीं केलें नाहीं. दरम्यान बाददाहानें इंग्रजांस 
कळविळें, हे मराठे बलवान होत चालले, यांच्या चढाईस तुम्ही एकदम 
आळा घाला, नाहीं तर आमची धडगत नाहीं. अशी टोंचणी बादशहा परोपरीने 
इंग्रजांस लावीत होता. त्यानें इंग्रजांची पळटणें आगऱ्यावर बोलाविलीं. पण 
कांहींना कांहीं सबब दाखवून त्यांनीं मराठ्यांविरुद्ध हालचाल करण्याचें साफ 
नाकारले. | उलट ते सर्वोना उपदेश करूं लागले, तुम्हीच सर्व एक होऊन या 
मराठ्यांना उत्तर हिंदुस्थानांतून काढून लावा. बादराहाला त्यांनीं निक्षून 
कळविळें, मराठ्यांच्या थापांना भुळून तुम्ही त्यांच्याशीं दोस्ती कराळ तर 
तुम्हांस पुढें पश्चात्ताप करण्याची पाळी येईल 


अशा रि्णईनें इंग्रज आपली निभावणूक करीत असतां मराठे आतां 
दिल्लीवर चालले ही खबर बादशहाला पोंचून तो सर्वथा गडबडून गेला. दिल्ली 
मराठ्यांचे कबजांत गेल्यावर मग राज्य कसले ! दहाआलम बाददाहा कपटी 
किंबा उपदूव्यापी असला तरी तो धूर्त व बलाबळ ओळखून होता. राजधानी- 
शिवाय राज्य नाहीं अशी पूर्ण खात्री पटून त्याने इंग्रजांचा नाद सोडला. 
बाद्याहीच्या बचावासाठीं झगडतांना मराठ्यांनी पानिपतावर सर्वेस्वाची होळी 
करून घेतली हें तो कसें विसरणार ! त्यानें शुजाउद्दोल्याचे मार्फत मराठ्यांकडे बोलणें 
सुरू केलें. शुजानें अंतवेंदींत रामचंद्र गणेशाची मेट घेतली. ता० १० ऑगस्ट 
स. १७७० रोजीं बादशहाने, रामचंद्र गणेशास कळविलें, “ शुजाचा आमचचा 


| प० के० ३१. १९०, २३२, २३३, २६३, ३२९, ३८७, 


१३२ पेशवा व उत्तर हिंद 


स्नेह पक्का झाला असून तुम्ही आमची सेवा करून दिलीची व्यवस्था सुरळीत 
करून देण्यास तयार आहां असें त्यांनीं कळविळें ते ऐकून आम्हांस संतोष 
बाटला. शुजांनींही त्यासंवंधानें खातरजमा केली. बोलल्याप्रमाणे कृति 
करून दाखविली म्हणजे इंग्रज ब छुजा यांजप्रमाणेंच आमचें प्रेम तुमच्या 
ठिकाणीं कायम राहील.” अश्या आरायाचीं पत्रे बादशहानें तुकोजी, विसाजीपंत व 
खुद्द पेशवा यांसही लिहून पाठविलीं. गाजीउद्दीन मराठ्यांच्या छावणींत होता, 
ही गोष्ट मात्र बादशहास खपत नव्हती. या गाजीउद्दीननें आपल्या बापाचा 
नाहक खून केला हा प्रकार बादराहा विसरू हाकत नव्हता ! बादशहाची आई 
झीनतमहाल दिललींत होती, तिनेंही वारंवार परोपरीनें मुलास आग्रह केला कीं 
मराठे दिल्लीवर येतात तर तुम्हींही त्यांचा आश्रय करून निघून यावें. यावरून 
बादराहानें मराठ्यांचे साह्य घेण्याचा निश्चय ठरविला आणि मीर्झा नजफखानास 
सरदारांचे भेटीस पाठवून कळविलें, कीं“ आम्ही ढवकरच दिल्लीस येतों, 
तुम्हीं दुसरा कोणीं शहाजादा तख्तावर बसवू नये. जबानबख्त तेर्थे आहेत 
त्यांचा सांभाळ करावा. ”* 


१०. दिलळीचा कबजा घेतला -- दिलीच्या प्रकरणांत नानाविध व्यक्ति 
ब त्यांचे निरनिराळे हितसंबंध गुंतलेले असल्यामुळें सर्वांचा संतोष राखणें व 
एकवाक्यता करणें कठिण झालें. इंग्रज तर मराख्यांचा उद्योग सर्वथा हाणून 
पाडीत'च होते. मुनीरुद्दौला म्हणून बाददाहाचा वकील इंग्रजांजवळ असे त्यास 
त्यांनीं बादराहयाकडे पाठवून त्याची चांगली कानउघाडणी केली, कीं “ तुम्ही 
मराठ्यांचा आश्रय करूं नका. ” इकडे सरदारांनी इंग्रजांशी हातघाईचा प्रसंग 
येऊं दिला नाहीं. माधवराव पेशव्याने आपला वकील हरिपंडित यास नजराणे 
देऊन कलकत्यास पाठविलें. ता. २७ सेप्टेंबर स. १७७० च्या पत्रांत पेशव्याने 
इंग्रजांस कळविलें, “ आम्ही रामचंद्र गणेशास हिंदुस्थानचे बंदोबस्तास पाठविलें 
आहे. या कामीं तुमच्या सूचना येतील त्या आम्ही मान्य करूं. यास्तव हरि 
अमानजी पंडित या वकिलांस आपल्याकडे रवाना केले आहेत.” तथापि इंग्रज 
महा कपटी. त्यांनीं नाना युक्त्या करून बादराहाला भंडावून सोडलें. त्यामुळें 
त्यानें दुश्चित होऊन एक वर्ष अवधि फुकट घालविला. नाहीं तर तो पूर्वीच दिल्लीस 
पोंचूं शकला असता. अव्वल्पासून त्याजकडे मराट्यांचें बोलणें चालू होतें. 


क [)९01 8158 15 & 16, छल्या७चण ७0९. पणा त्व ठया. 


दिछी मराद्यांच्या कबजांत १२३२ 


सर्वोपेक्षां या बाबतींत महादजीचीच उत्कंठा भारी होती. त्यानें वादशह्दास घाक 
घातला, “ आम्ही बादशहा दुसरा बसवून गाजीउद्दीनास वजिरी देतों.” हा घाव 
बादरदाहाच्या वर्मी बसला. अंतंवेदींत मराठे शोर झाले, आतां दिल्लीला काय 
उद्ीर ! इंग्रज, शुजा वगैरे गडबडून गेळे कीं दिल्लीस पुनः उलथापालथ होणार. 
बादराहानें इंग्रजांस कळविलें, “ मराठी फौजा दिल्लीच्या दोन कोसांवर आल्या. 
गाजीउद्दीन व मीरकासीम त्यांजबरोबर आहेत. अश्या वेळीं तुम्ही आम्हास लष्करी 
साह्य न कराल तर आमचा कारभार आटोपला असें समजा.” सेकुद्दीन 
महेमद हा बादशहाचा बकोल मराठ्यांच्या छावणींत होता, त्यास महादजीने 
दिल्लीस पुढें पाठवून ता. ७ फेब्रुवारी स. १७७१ रोजीं नगरांत दहाआलमची 
द्वाही फिरविली आणि झावेताखानाकडून दिल्लीचा ताबा मागितला. झाबेता'चा 
हस्तक कासीम अलीखान व बेगम झीनतमहाळ यांनीं कळविठें, आम्ही 
किल्ल्याचा तावा देणार नाहीं. त्यावरून महादजीनें लगेच तोफांचा मारा सुरू 
केला. ता. १० फेब्रुवारी रोजीं किल्ला मराठ्यांचे कबजांत आला. “ राजधानीवर 
सरकारचे झेंडे उभे केले. हहाजादा जवानबख्त यास बापाचे ठिकाणीं तख्तावर 
बसवून मराठे सरदारांनी नजरा केल्या. बंदोबस्तासाठी लष्कर नेमून दिलें. ह्या 
उपरी पातशाहीचा बंदोबस्त करून फॉजेच्या खर्चास पैका मेळवावा ऐसा इरादा 
आहि. *” * याप्रमाणें पानिपतपूर्वींचा मराठ्यांचा उत्साह लोकांचे निदर्शनास 
आला. लगेच त्यांनीं झाबेताखानाच्या मुलखाची जप्ती आरंभिली. 


या बनाबानें इंग्रज अत्यंत बेदील झाले. बादशहाने तगादा लावला कीं 
तुम्ही आम्हांस ताबाडतोब दिल्लीस पोंचवा, नाहीं तर आम्ही मराठ्यांचे आश्रयाने 
तेथें जाऊं. त्यावर इंग्रजांनीं आजंबें करून त्याची समजूत घातली कीं “ तुम्ही 
हा भलताच वेडेपणा करूं नका. ” त्यांनीं शुजाउद्दोल्यास मध्यस्थ घाळून 
नाहीं नाहीं त्या खटपटी केल्या. बनावट पत्रे बादशहाचे हातीं पाडलीं. पण 
बादशहा तरी करतो काय, जाग्यावरून हालल्यारिवाय त्याला दुसरी सोयच 
उरली नाहीं. धोका काय तो एकच होता. इंग्रजांचा आश्रय सुटला तर त्यांजकडून 
मिळणारी सव्बीस लाखांची नेमणूक ब कुरा अलाहबाद'चे परगणे यांवर पाणी 
सोडणें ओघास आलें. पण एवढ्या अल्प फायद्यासाठी समग्र बादशाहीला कोण 
मुकणार ! बादशहा आपण होऊन जातो तर जाईना, त्या योगानें त्याची 


* घ० १११०; प० के० भा. २*५४४ व॒ पुढील कित्येक, 


४९ 


१३४ पेशवा व उत्तर हिंद 


नेमणूक तरी आपल्या पदरांत पडेळ अशी मतलबी खबरदारी इंग्रजांनीं ठेविली. 
मला जबरदस्तीने येथें ठेवून घ्याल तर मी आत्महत्या करून प्राण देईन, अशी 
धमकी देखील त्यांस बाददाहानें घातली, तेव्हां अन्य प्रतिबंध करण्याचची त्यांस 
छाती झाली नाहीं. पुण्यास पेराव्याची प्रकृति बिघडून तो आटपला अशीही 
वाती उत्तरेंत पसरली, तेव्हां आतां मराठे दिल्ली सोडून जातील अस अल्पकाळ 
इंग्रजांस वाटलें. पण पेशवा जिवंत असून मराठ्यांच्या फौजा झाबेताखानावर 
चाळून गेल्या, तेव्हां ता १२ फेब्रुवारी रोजीं बादशहानें मराठ्यांशी पांच- 
कलमी करार पुरा करून ता० २९ मार्चच्या मुहूूतीवर अलाहवादेहून प्रयाण 
करण्या*चें ठरविळें. मराठ्यांच्या मागण्यांस बादराहाचें जबाब ६ :-- 

१. राजधानी व किल्ला मराठ्यांनी बादशहाचे हबालीं करतांच्च त्याने त्यांस 
पंन्चववीस लाख रुपये द्यावे. बादराहाचा जबाब. आठ दिवसांत दहा लाख 
रुपये देऊं. 

२. बाददाहा दिल्लीस पोंचतांच्च पंधरा लाख रुपये मराठ्यांस द्यावे. जबाब. 
बादशहा दिलींत पोंचल्यास देऊं. न आल्यास प्रांताच्या बसुलांतून घ्यावे. 

३. पूर्वीचे शिरस्ते व प्रदेश मराठ्यांकडे चालवावे. कबूल. 

४. वजिरीशिवाय बाकीच्या सर्वे नेमणुका मराठ्यांनी आपल्या मर्जीप्रमाणे 
कराव्या. कबूल, 

याप्रमाणें करार होऊन बादशहा शुक्रवार ता. १२ एप्रिळ रोजीं अलाहबादेहून 
निघाला. कुरा परगण्याच्या हदीपर्येत इंग्रज त्यास पोंचचविण्यास आले. शुजाही 
आपल्या हदीपर्यंत पोंचवून परत गेला. अलाहबादचा किल्ला बादराहाने शुजास 
देण्याचा करार लिहून दिला, पण इंग्रजांनीं आपल्या फोजेस जागा पाहिजे असें 
सांगून ताबा मात्र सोडला नाहीं. २६ जुलईस बादशहा फरुखाबादेस पोंचला. 
त्यापूर्वी तेथील नबाब बंगर मरण पावला शेता. बादशहा हातचा गेल्यामुळें 
इंग्रजांची थोडी नापत झाली, तरी खरें नुकसान त्यांचें कांहींच झालें नाहीं. 
प्रयागपर्यंतचा सर्वे प्रदेश त्यांच्या कबजांत होताच. फरुखाबादेहून आपले लोक 
पुढें पाठवून बादशहानें दिल्लीचा कबजा मागितला, तेव्हां १२ ऑगस्ट रोजीं 
मराठ्यांनी ती राजधानी सैफउद्दीन महंमदच्या हवालीं केली. बंगसाच्या 
प्रदेशाची व्यवस्था करण्यासाठीं बादशहार्ने कररुखाबादेजवळ नबीगंज येथे 


६ प. कॅ. २६९५, 


बादराहाचे सिंहासनारोहण दिलींत १२५ 


छावणी केली. येथून त्याने इंग्रजांकडे आपल्या नेमणुकीची मागणी केली. रक्कम 
न देतां केवळ मोहक भापेवर त्यांनीं बादशहाची बोळवण केली. 

दिल्ली घेण्याचें काम मुख्यतः महादजी सिंद्यानें केळे. पुढील घडामोडीवरून 
पाहतां महादजीकडेच एव्हांपासून मुख्य पुढारीपण असते तर फायद्याचें झाले 
असतें. रामचंद्रपंत व बिसाजीकृष्ण ह्यांजमध्यें चुरस असून त्यांनीं क्षुद्र मानापमाना- 
साठीं तंटे करून राज्यहितास व्यत्यय आणला. तक्रारी माधवराव पेशव्याकडे 
गेल्या. त्यानें विसाजीपंतास मुख्याधिकार देऊन रामचंद्र गणेशास परत बोलाविलें. 
जुलईत रामचंद्रपंत परत गेळा. पावसाळा ओसरतांच बादराहा नबीगंजची 
छावणी सोडून दिल्लीकडे निवाला तो १६ नोव्हेंबरास अनूपराहराजबळ आला. 
या ठिकाणीं महादजीनें येऊन त्याची भेट घेतली; आणि २८ नोव्हेंबर रोजीं 
सर्वजण दिल्लीच्या मार्गास लागले. दरम्यान रोहिल्यांचें पारिपत्य करण्याचा करार 
होऊन नगराबाहेर कांहीं मुक्काम झाल्यावर ता० २५ डिसेंबर स. १७७१ च्या 
शुभमुहूतीवर 1 बाददाहाने नगरप्रवेरा ब सिंह्यासनारोहण केलें. येणेंप्रमाणें 
पानिपतावर बिघडलेली मराठी सत्तेची घडी पुनरापे दिछींत बसून आतां पुढे 
नवीन मनु सुरू होणार असा योग घडून आला. मात्र आतांपर्यंत हा सर्व आंत- 
वट्याचा व्यवहार होऊन पैश्याची किफायत होण्याऐवजीं उलट वजीर गाजीउहीन 
हातचा जाऊन वादराहाचा खर्च भागविणें व त्याचा बाहेरचा पैसा वसूल करून 
देणें मराठ्यांकडे आलें. माधवरावानें सरदारांचे अभिनंदन करतांना त्यांना 
थोडासा चिमटाच घेतठेला दिसतो. त्यानें लिहिलें, “ इंग्रजांस जी गोष्ट न जाहली 
ती तुम्ही सिद्ध करून असाधारण लौकिक मिळावैला, परंतु पातराहांनीं पैका व 
मुलूख तुम्हांस काय दिल्हा? तीन छावण्या गुदरल्या, चवथी समीप आली. 
पातराहाचे मतलब सिद्ध जाहले, पण तुमचे स्वहिता'चा प्रकार कसा ! सरकारची 
फौज खराब जाली त्याप्रमाणें पैका ब मुलूख तों. साधलाच पाहिजे. 
प्रयागकाशीचे मतलब तुम्ही साध्य करून घेतलेचच असतील. फौजेची उस्तवारी व 
कर्जाचा परिहार करणें तुम्हांस अगाध नाहीं. इंग्रज पातशहास दिलीस आणते 
तर त्यांचें सामर्थ नव्हतें असे नाहीं, पण ते पाण्यांतील पावप्यादे, त्यांची 
इतकी हिंमत नाहीं. इंग्रजांचा प्रवेश दिल्लींत होऊं देऊं नये. प्रवेश जालीया 
उखळणार नाहीं, टोपीकरांत इंग्रज भारी जाळे आहेत. कलकत्ता, मच्छलिबंदर, 


1 युरोपांतील नव्या कालगणनेप्रमाणें ता. ९ जानेवारी स. १७७२, 


१३ पेशवा व उत्तर हिंद 


सुरत पावेतो आटोप त्यांचा जाला. ” हें पत्र ता. २२ जून १७७२ चें म्हणजे 
मृत्युपूर्वी पांच महिन्यांतळें वाचून माधवरावाचा हा राज्याचा कयास त्याच्या 
जिव्हारीं किती लागला होता याची कल्पना होते. पूर्व-पश्चिम किनाऱ्याने 
इंग्रजांचा वेढा मरतभूमीला पडला. 8 


गाजीउद्दीन मराठ्यांना अनुकूल होता, म्हणून त्याजवर मुसलमान पक्षाचा 
मोठा राग झाला. तसा तो कतृत्वशून्य नव्हता. त्याला कांहीं तरी काम देऊन 
गुंतवून ठेवावें अश्शी सरदारांची इच्छा असतांही बाददाद्दाला तो दृष्टीसमोर नको 
होता. बाददाहाच्या मजींखातर प्रस्तुत झावेताखान मीरबक्षी व मीर्झा नजफखान 
कारभारी अशी योजना बनली. येणेंकरून गाजीउद्दीनची अन्नान्न द्या होऊन 
प्राण बांचविण्यासाठीं तो जाठ बगेरेकडे लपून छपून राहिला. त्याचे पूोपकार 
स्मरून माधवरावानें त्यास काल्पीजवळ दोन लक्षांची जागीर नेमून दिली. तेथे 
त्याचा जम वसेना म्हणून तो पुण्यास पेदाव्याचे भेटीस आला. तत्पूर्वी थोडे 
दिवस पेशव्याचा अंत झाल्यामुळें नारायणराव पेशव्याने ता. ६ मार्च १७७३ 
रोजीं पुण्यांतून त्यास त्याच्या जागेरीवर रवाना केलें. पुढें वहुत वर्षे तिकडे 
काहून तो २८ मे स. १८०२ रोजीं मरण पावला. 1] 


११, नजीबखानाची फिटाफोट -- आतां फक्त झाबेताखान तेवढा 
एकटा विरोधक राहिला. महादजीला त्याचा सूड घेण्याची उत्कंठा असून 
पक्षाची अडचण भागविण्यासाठीं विसाजीपंत व महादजी यांनीं स. १७७२ च्या 
फेब्रुवारींत बादराह्यास घेऊन रोहिल्यांवर चाल केली. सर्व .घधसारा झावेताखाना- 
वर आला. हाफीज रहमतने झावेताखानास मदत कली नाहीं. मराठ्यांस 
अटकाव करण्यासाठीं रोहिल्यांच्या अनेक टोळ्या गंगेच्या कांठीं ]ठिकठिकाणीं 
जमा झाल्या. दत्ताजी सिंद्याचे वेळचा शुक्रततालचा डाव पुनः उद्धवला. परंतु 
महादजी त्यास वस्ताद भेटला. त्यांने हुलकावण्या दाखवून गंगेच्या पलीकडे 
जाऊन रोहिल्यांचा फन्ना उडविला. झावेताखान शुक्रतालच्या किल्ल्यांत 
वंदोबेस्तानें राहिला असतां ता० ४ मार्चला सिंद्यानें त्याजवर तोफांचा मारा 
केला, त्याबरोबर झांबेताखानाची दाणादाण उडून तो जीव बच्चाबण्यासाटीं. 
काळोख्या रात्रीं ुक्ततालमधून निघून गंगेपलीकडे विजनोर प्रांतांत पळून 


$ के- या. पृ. १५९, पारसनीसकृत वु. प्र. पृ. १५९ वरील ता. २५ जानेवारी १७७२ चें 
पत्न परिस्थितीचा तपशील देतें. ! मा. रो. १०७०; ख. १२४१; पे, अखेर वखर पृ०९ ११६, 


पानिपतचा सूड १२३७ 


गेला. मराठे लगोलग त्याचा पाठलाग करून मुलूख उध्वस्त करीत नजीबगडावर 
घावले. झावेताखान तेथूनही निसटला आणि एप्रिलांत रोहिल्यांचें तै मुख्य ठिकाण 
मराठ्यांनी हस्तगत केळे. यासच फत्तरगड, ( पथ्थरगड ) नजीवाबाद हीं नांवें 
असल्यावरून मराठी कागदांत या स्वारीस पथ्थरगडची स्वारी असें नांव 
आढळतें. झाबेताखानाचीं मुलेंमाणसें ब सर्व दौलत मराठ्यांचे हाती आली. 
नजीवखानार्‍ची कबर मराठ्यांनीं फोडून विच्छन्न कली, आणि त्यानें पानिपत- 
बरून नेलेल्या तोफा व दुसरी अपार संपत्ति परत मिळवली. कांहीं मराठी 
बायका पानिपतावरून नेलेल्या यावेळीं परत मिळाल्या असे सांगतात. नजीकच 
रोहिल्यांचा दुसरा किल्ला घोसगड म्हणून होता तोही मराड्यांनीं घेऊन त्यांचा 
अगदीं उच्छेद करून सोडला. कत्तळ, ळूट, जाळपोळ, इत्यादि बाबतींत 
पूर्वीच्या कृत्यांचा पुरेपूर सूड या प्रसंगीं मराख्यांनीं उगविला. आपल्या बंधूंनी 
राष्ट्रासाठी जे कष्ट व प्राणत्याग केळे त्याची पूर्ण भरपाई पथ्थरगडच्या या 
स्वारींत आपण करून दिली, असा योग्य अमिमान महादजीस अखेरपर्यंत बाटत 
असे. “ रोहिळे एवढे शूर, परंतु मराठ्यांचा एखादा स्वार दृष्टीस पडतांच 
त्यांनीं आपल्या जागा सोडून धूम पळत सुटावे, मराख्यांसमोर उर्भे राहण्याचा 
मगदूर कोणाचा राहिला नाहीं. लोक राहता प्रदेश सोडून हिमाल्याच्या 
पायथ्याशीं तराईत पळून गेळे. झांबेताखान जाठांचे आश्रयास जाऊन राहिला ”. 
नारायणरावानें सरदारांचे अभिनंदन करून कळविलें, झाबेताखानास मोडून 
ताराज केळे, तो पळून पहाडांत गेला, युद्ध मोठें झालें, शुक्तताल घेतले, 
पथ्थरगड घेतला, त्यांची दोळत हत्ती, घोडे, तोफा वगैरे सरंजाम पाडाव 
केला, स्वामींच्या फौजेस मोठें यदा आलें याचा विस्तार लिहिला तो श्रवण 
होऊन संतोष झाला. तुम्हीं सवांनी अमित यर संपादिलळें. रोहिला अतिगर्वित. 
होता, त्यांनीं फार अन्याय केले होते, त्यांचें पारिपत्य यथायुक्त केलें, मोठें यश 
संपादिलें. ” (ता० २८ मे स. १७७२) * 


रोहिल्यांच्या युद्धाची ही हकीकत विसाजी कृष्णाने पेशव्यास कळविली आणि 
लिहिलें, “ श्रीगंगापार जाण्यास सिद्धता करून गेलों. गंगेस पाणी फार असतां 
प्रार्थना करतांच स्वामींच्या पुण्यप्रतांपे भागीरथीनें उतार दिला. जाबेताखान 
तयार होऊन लढाईस सन्मुख जाहाला. त्यानें तोफखाना व जंगी सामानाचा 


* पे. दृ. ४५ पृ० ११६- १२४. पृ. १२४ वरील इंग्रजी टीप पाहा. 
रि. ५ 


१३८ पेशवा व उत्तर हिंद 


मार आम्हांवर अतिराय केला. तत्रापि सरदार लोकांनीं जीवित्वाकडे न पाहतां 
स्वामिसेवेवर नजर देऊन तोफखान्याची मारगिरी करून छातीचा कोट करून 
दोन प्रहर मदुमीनें युद्ध होऊन रोहिल्यांचा फत्तरगड किल्ला काबीज केला. 
स्वामींच्या पुण्यप्रतापैंकरून फते केली. ” या विजयाबद्दल माधवराबाने 
सरदारांचे अभिनंदन करून कळविलें, “ वर्तमान श्रवण करून फार संतोष 
जाहला. जाबेताखान रोहिला पातद्याहींत फोजेनें व मदुमीनें अतिगर्वित होता. 
तुम्हीं सवीनीं एकदील होऊन रोहिल्यांचे पारिपत्य केलें ही गोष्ट अतिउत्कृष्ट 
केली. सर्वांनी जिवापेक्षा श्रम करून रोहिल्यांचें पारिपत्य केळे, धन्याचा नक्षा 
हिंदुस्थानांत वृद्धिंगत केलात. शाबास तुमची. सर्वोनीं एकनिप्ठेनें सेवा करून 
स्वामिकृपा संपादिली. सिंदे-होळकरांच्या वडिलांनी महत्काय करून शात्रु 
पादाक्रान्त केळे त्याच रीतीनें हेही करितात, या दौलतीचे स्तंभ आहेत. ती० कै० 
आपासाहेबीं दयावहादूर सुभा उजनीचा सफा बुडविला व वसईचा फिरंगी 
नेस्तनाबूद केला, त्याचप्रमाणें तुम्ही हा रोहिला गारद केला त्याची तारीफ 
किती ल्याहावी. सारांदा, हिंदुस्थानांतील राजेरजवाड्यांवर जरब बसवोन उत्कृष्ट 
पराक्रम केलात, या उपरी क्रोडों पैका मिळावया'चा प्रसंग आहे, त्याची तरतूद 
तुम्ही करीतच असाल. अंतबेंदींत महालांचा तह॒ करून कमावीसदार नेमून 
रसदा घेऊन हुजूर पाठवणें. इकडे त्रिंबकराव विश्वनाथ यांनीं हैदरनायकास 
डटून फस्त केल्याचे वृत्त लिहून पाठविळें आहे. सांप्रत कालीं उत्तर व दक्षिण 
दोन्ही कमे वडिलांचे पुण्यप्रतापें महद यश प्रास जाळे. 7 (| 


यावरून माधवरावाने मृत्युपूर्वी चार पिढ्यांचे संकल्प पुरे करून 
मराठशयाहीचा अंमळ सर्व देशावर कसा बसविला हें लक्षांत येईल. या 
विजयांमुळें इंग्रज, शुजाउद्दोळा, बादशहा इत्यादि मंडळी अस्वस्थ व दुश्चित 
झाली याचें आश्चर्य वाटावयास नको. झाबिताखानाची खटपट बापाच्ची 
मीरबक्षीगिरी आपणास मिळावी अशी असून बाददाहा शुद्ध मतलबी होता. 
महादजी सिंदे एवढा एकच त्याच्या कारस्थानांस अखेरपर्यंत पुरा पडला. 
शुजाउद्दोळा दीधैसूत्री व कर्तृत्वशून्य होता. स. १७७२च्या पावसाळ्यांत 
मराठ्यांनी आपली छावणी रोहिलखंडांत करावी अशी विश्वासघातकी सूचना 
शुजानें केली ती विसाजीपंतानें मोडून रोहिल्यांशीं स्वतंत्र तह चाळीस लाखांवर 


| पेठे द० १. ६९, २२ जुलई १७७२. 


रोहिल्यांची हालात वी- 


ठरविला. विसाजी कृष्णाचा पराक्रम माधवरावास एवढा अपूर्व वाटला कीं तो 
पुण्यास आल्यावर सुवर्ण पुष्पं उधळून सन्मानाने राहरांत आणावे अशी आज्ञा 
त्यानें मृत्युपूवी लिहून ठेविली. $ 

विसाजीपंताच्या पराक्रमाने शुजाउद्दोळा अर्त्यत भयभीत झाला. त्याला वाटूं 
लागलें हे मराठे आपलीही केव्हां तरी अशीच वाट लावतील. सिंदे-होळकरांचचें 
सूत तर कधींच नव्हते. होळकर सदा झाबेताखानाची कड घेई. अशा स्थितींत 
विसाजीने दूरदृष्टीची तटस्थ वृत्ति स्वीकारून अवघड राजकारण सांभाळिलें. त्यानें 
झाबेताखानाची समजूत काढून दंड घेऊन त्याचीं मुलेंमाणसें सोडून दिलीं. 
बादशाहाने मीर्झा नजफखान यास मीरवक्षी करून मराठ्यांचा पाडाव करण्याची 
सूचना केळी. दिछीवाहेर मराठ्यांचा तळ असतां बादराहाची पंधरा हजार 
फौज ता० १८ डिसेंवर स. १७७२ रोजीं एकाएकीं मराठ्यांवर चाळून आली 
त्या प्रसंगीं मराठ्यांनी बादराहाचा पराभव करून त्यास दारण येण्यास भाग 
पाडलें. यामुळें बादशहाची अत्यंत नाचक्की झाली. पण हीं कारस्थान दिल्लींत 
रंगत असतांच पेदवा माधवराव पुण्यांत कालवश होऊन मराख्यांची सत्ता 
उत्तर पंथास लागली तो प्रकार पुढील इतिहास सांगतो 


माधवराव मृत्युराय्येवर पडला असतां उत्तरेतील राजकारणास रंग चढत 
गेला. शुजा व रोहिले यांनीं संगनमत करून मराख्यांचीं ठाणीं उठविण्याचा 
उद्योग आरभिला, तेव्हां तुकोजी होळकरानं स. १७७३ च्या आरंभीं रोहिल्यांवर 
चाल केली. विसाजीपंत मोठा तोफखाना घेऊन तुकोजीचे मदतीस गेला, 
तेणेंकरून रोदिल्यांवर दहशत बसून हाफीजरहमतनें मराठ्यांशीं तह करून वैर 
मेटविळें. हा प्रकार शुजास मानबला नाहीं. रोहिल्यांचा देष त्याच्या मनांत 
भारी वागत होता. त्यासाठीं इंग्रजांची पलटणें आणून त्यानें रोदिल्यांचा निःपात 
केला. याच बाबतींत पुढें बॉरन्हेरिंटग्सवर गहजब उडाला, तो प्रकार इतिहासांत 
महशूर आहे. माधवरावाचा असा ऐन तारुण्यांत अंत झाला नसता तर 
हिंदुस्थानचा भावी इतिहास कसा बदलला असता हें यावरून सहज कळून येतें.* 


६ घे. द. २९, २७६, स्वारीचे आधिक तपशील पे. द, २९२८३ त पाहावे. 
* ऐ. टि. ६. १७, रोहिल्खंडचें बातमीपत्र, 


४. कालसूची, दादाची उद्देगकारक कहाणी 


ऑगस्ट 


जानेवारी 
एप्रिल 


र 
सेप्टेंबर 
ऑक्टोबर 
डिसेंबर 
एप्रिल 
मे 
जून 
जून 
एप्रिल 
ऑगस्ट 
सेप्टेंबर 
फेब्रुवारी 
ऑक्टोबर 
नोव्हेंवर 
जून 


१८ 


१ 


रघुनाथराव दादाचा जन्म. 
अहल्याबाई पुत्र मालराव होळकर जन्म. 
आनंदीबाईंचा जन्म. 

त्रिंबकक्षेत्रीं दादाचा निवृत्तीचा निवास. 

अमिहोत्र घेण्याची तयारी. 

आनंदीबाईची आनंदवल्लीस वसती. 

दोलत वांटणीची मागणी. 

मल्हारराव होळकर मृत्यु. 

मालराव होळकरास दोलतीचीं वक्ष. 

मालराव होळकर मृत्यु. 

दादाची इंदूरवर स्वारी. 

माधवराव व दादा भेट नांदूर येथें. 

पावेतां उभयतांचा आनंदवल़ीस मुक्काम. 

व्रोम व दादा यांची भेट नाशकास. 

अम्रतरावाचें दत्तविधान. 

महादजी राहुरी येथें पेशव्यास सामील. 
घोडपची लढाई, दादास केंद, साथीदारांस शिक्षा. 
उभयतांचा पुण्यांत प्रवेश, शनिवारवाब्यांत केद. 
दादाचा फितूर उमगला, केद सख्त. 

दादाचा उपास व त्रागा एक आठवडा. 
माधवरावावर खुनाचा शस्त्रप्रयोग. 

कैदेंतून दादाची सुटका. 

दादाचा फितुर, पुनश्व केद. 

पेशव्याचा मृत्यु. 

दादाची कनिष्ट स्री मथुराबाई सत्य. 


र्न 
दादाची उद्देगकारक कहाणी 


१७६५ - १७६८ 


१. क्षणभंगुर चित्त, २. दोलत वांटणीची मागणी, 
३. अहल्याबाईंचा उच्छेद. ४. दसरा-दिवाळीचा वरकरणी समेट. 
५, घोडपेची झोडप, ६, पुण्यांतीळ बेदीवास, 


१. क्षणभंगुर चित्त -- माधवरावाच्या कारभाराचा कष्टमय भाग त्याच्या 
चुलत्याच्या वांट्यास येतो. तद्विधयक संदभ पूर्वीच्या प्रकरणांतून प्रसंगानुसार आला 
आहे आणि पुढेही येईल. तथापि उभयतांच्या कलहाचा मुख्य गाभा तत्कालीन 
लेखांत उतरलेला येथें स्वतंत्र सांगावयाचा आहे. अनुभवाच्या व बडीलकीच्या 
। नात्यांनं दादानें कारभारांत पुढारीपण घेणें वावगे नव्हत. पहिल्या तीन वर्षोतील 
शिकाऊ परिस्थितींत त्यानें केलेला कार्यभाग पूर्वी सांगितलाच आहे. राक्षस- 
भुवनावर माधवरावाची लायकी सिद्ध होऊन तो आपलें काम मुखत्यारीनें पाहूं 
लागला, आणि ही कबुली खुद्द दादानेंच ठांसून सांगिल्यावर त्यानें पेशव्याच्या 
आज्ञेत वागणे हेंच त्याचें कर्तव्य होतें. निदान वांकडी गोष्ट पेशव्याच्या नजरेस 
आणली कीं त्याचा कर्तव्यभाग संपला. परंतु त्याला कळून चुकलें कीं माधवरावा- 
पुढें आपला आतां प्रकाश पडत नाहो, म्हणून तो आडमार्गानें जाऊं लागला. 
राज्यहिताच्या दृष्टीनें माधवरावाचें साह्य मनापासून करणें हा एकच त्याचा 
कर्तव्यमार्ग असून तो स्वीकारणें नसल्यास संसारनिवरत्तीचे जे बिचार तो बोलून 
दाखवीत होता, ते तरी मनापासून त्याने सर्वथा कृतींत आणिळे पाहिजे होते. 
माधवरावाजवळ इतकीं कामे तटळेलीं होतीं कीं तीं तो मनापासून करता तर 
राज्याचें कोटकल्याण झाळें असतें. पण निष्प्रभ होऊन खस्थ बसण्याचा 
दादाचा स्वभाव नव्हता. त्याच्या शब्दांत ब कृतींत मेळ असा कधीं बसलाच 
नाहीं. चिंतो विठ्ठल वगैरे त्याचे पक्षपाती स्वतःच्या मतलवास्तब त्यास 
वेळो अवेळीं भलतीच भर देत. जवळची शागीदे मंडळी सुद्धां अवास्तव 
ए्लुति करून त्यास चढवीत. तेणेंकरून राज्यांत निरर्थक पेंच मात्र उत्पन्न 


१४२ दादाची उद्वेगकारक कहाणी 


होत. या बाबतींत त्याची बायको आनंदीबाई त्याची साथ किती करी हें सांगणें 
कठिण आहे. तिचा जन्म स. १७४७ च्या ऑक्टोबरचा असून नवऱ्याहून ती 
बारा वर्षांनीं लहान, माधवरावाहून दोन वर्षांनीं मोठी. वरचेवर मुळें होत 
असल्यामुळें राजकारणी वाटाघाटींत ती फारशी जवळ नसावी. शिवाय नवऱ्याची 
गोष्ट तिला न आवडली तरी त्यास उघड विरोध दाखविणें तिला मुळींच शक्‍य 
नव्हतें. नवऱ्याच्या उठाठेवी तिळा माहीत असाव्या, कळत असाव्या हें साहजिक 
आहे. तथापि राज्याचा अर्धा वांटा मागणें, अहिल्याबाईवर चढाई करणें 

महादजी सिंद्यास बंडखोर ठरविणे, अमृतरावास दत्तक घेणें, किंवा नारायणरावास 
अटकेत घालणें, असल्या राजकारणी विषयांत तिला दोषी ठरविणें अन्यायाचे 
होईल. आपल्या समाजांत नवऱ्याकडून बायकोचा कोंडमारा कसा होतो हें 
लक्षांत घेऊनच असले नाजूक विषय हाताळले पाहिजेत. पुरुष जात्या चांगले 
बायकोच्या शिकवणीनें भलतसे वागतात हा समजही त्यावेळीं प्रबळ होता टें 
लक्षांत ठेवणें जरूर आहे. आनंदीबाई धूर्त व दक्ष होती, नेभळट नव्हती. 
नातेबाईकांस व आप्तेष्टांस भेटून किंवा पर्त्रे पोपाख पाठवून ती अनेकांचा 
परामर्ष घेई, पण माधवरावाशीं नचालठेल्या कलहांत तिचा हात नसावा असें स्पष्ट 
दिसते. एवढे सामान्य बिचार लक्षांत ठेवून आतां आपण दादाचे आख्यान 
कसकसे रंगत गेलें ते पाहूं. 


ता० १ जानेवारी स. १७६४ रोजीं माधवराव मातुश्रीस लिहितो, “ दादांनी 
कर्नाटकांत यावें म्हणून बहुत आग्रह केला, परंतु त्यांचे चित्तास न येऊन 
त्रिंबकास जावें असे ठरलें. तेथें कारभार करावा असा प्रकार नाहीं. स्वस्थ 
जाऊन बसावें या अर्थे जाणार. बरोबर गोविंद शिवराम व च्रिंबकराब पेठे 
जातात. आबा पुरंदरे, नारोशंकरही सत्वर्च जातील. ” पहिले दोघे माधवरावाचे 
पक्षपाती होते. अशी व्यवस्था ठरून पेदवा कनीटक'चे स्वारीस गेला. तरी तो 
चुलत्यास वारंवार पत्रें पाठवून प्रक्ाते विचारी, महत्त्वाचीं कामे लिहून 
कळवी, सह्त्र मसळत घेई. शिवाय निजाम, भोसले, सिंदे अश्यांचीं प्रकरणें 
व पुण्याचा कारभार त्यानें दादाकडेंच सोंपविला होता. ता. २५ जानेवारीस 
पेशवा निजामाकडीलळ आपल्या बकिलास लिहितो, “ निजामलीखानाकडील 
बातमी तुम्ही तीर्थरूपांकडे लिहितच असाल, इकडेही बातमी बारीक मोठे 
वर्तमान लिहीत जाणें. ” यावरून उघड आहे कीं चुलत्यास दुखविण्याचचें 


दादाचे खेळ १४३ 


कांहीं एक कृत्य माधवरावाने केलें नाहीं. फेब्रुवारींत नारोशंकर लिहितो 
६ दादांची आज्ञा घेऊन रावसाहेबांचे स्वारींत चाकरीसाठीं विजापुर मुक्कामी, 
हजर झालों. बहुत कृपा करतात.” पूर्वीचा माहीतगार म्हणून सखाराम बापूस 
पेशव्याने आपल्या बरोबर कर्नाटकांत नेलें. असें सर्व सुरळित चाळू असतां 
दादांचें मन त्यास स्वस्थ बसूं देत नव्हतें. मल्हारराव होळकरानें दादास उत्तरेंत 
नेण्याचा वेत चालविला. “ फौजेचे सरंजामास पंधरा लक्ष पाहिजेत त्याची 
तर्तूद मल्हारबांनीं केल्यास हिंदुस्थानांत जावें, नाहीं तर चेत्रमासीं अभि-साधन 
करून गंगेचा वियोग न करावा असें चित्तांत आहे. कर्नाटकांत चलावें म्हणून 
आवा पुरंधऱ्यांनीं आग्रह फारच केला, परंतु मनांतून जाण्याचें नाहीं. ” हूँ 
वर्तमान १७ मार्च स. १७६४ चें आहे. > दरम्यान माधवरावानें मातुश्रीच्या 
कारकुनास विचारलें, “ प्रस्तुत दादा कोठें आहेत, मर्जी ब बोलण्यांत भाव काय 
आहे, इकडील वर्तमानें तिकडे काय जातात, पुरंदरे वगैरे काय काय प्रकार 
घाटतात, मातुश्रींच्या व दादांचे बोलण्याचा प्रकार काय झाला वगैरे लिदिणें. ” 
मार्चात मातुश्री गोपिकावाई पुण्याहून नाशकास गेली. दादांचा उद्देग दूर करून 
त्यांची समजूत घालावी असा प्रयत्न तिनें या वेळीं केला. म्हणजे निवृत्तीचे ढोंग 
सोडून त्यानें राज्याचे कामांत मनापासून भाग घ्यावा असा प्रयोग सर्व 
जाणत्यांनीं 'चालाबेला हें स्पष्ट आहे. ता. ४ मे रोजीं त्रिंबकराव नाशकाहून 
लिहितो, “ श्रीमंतांनी किल्ले त्रिंबकची पेठ पसंत करून नवें घर बांधलें. दुसरें घर 
चाबडस येथें बांधलें. जवळच कोसावर जलालपुर म्हणून आमचा गांव आहे तेथे 
मातुश्री येऊन राहिली. श्रीमंतांचा संतोष राखण्याकरितां तीही गंगापुरास आली. 
आठपंधरा दिवदीं श्रीमंत येऊन त्यांना मेटतात, आम्ही दोंचौ दिवशीं श्रीमंतांचे 
दर्शनास जातों. दादांचा कुलअखत्यार चिंतो विठ्ठलावर आहे. मातबर कारभारी 
आबा पुरंदरे, होळकर मंडळी सर्व कल राखण्याकरितां येऊन राहिले. सारें 
कूट एक आहे. सर्व मार्येत शिरोन दोलत बुडेल तर बुडो, परंतु आपले स्वार्थाचा 
मार्ग पाहतात. श्रीमंतांचा प्रकार क्षणभंगुर. गोविंद शिवराम व आम्ही जितकें 
बोलणें तितकें बोलतों. परंतु जवळपास तीच मंडळी विपरीत भासवितात. अमिहोत्र 
घेणार होते. कुंडें घालून संकल्प करण्यापर्यंत आल्यावर, हे किरकिर आम्हांस 
पुरवणार नाहीं असें म्हणून कुंडे गर्गेत टाकलीं. पालख्या-घोडीं पाठवून भट 


> पे. द. २९.२४. 


१४४ दादाची उद्गेरगकारक कहाणी 


जमा केळे होते त्यांस निरोप दिला. त्यांचा कारभारी चिंतो विठ्ठल मनस्वी, 
दौलत बुडविण्यांतच जमा आहे.” यावरून दादाच्या अनिश्चित ब लहरी 
स्वभावाची पारख होते. त्यास सांभाळावे कसें हाच मुख्य पेंच पडून तूर्त तो 
कार्यभाग मातुश्रीनें स्वीकारला. दादाहून ती सुमारें दहा बषीनीं तरी वडील होती. 

स. १७६४ च्या या उन्हाळ्यांत दादाच्या मनाची तारांबळ उडण्यास 
पुरंदरच्या कोळ्यांचे प्रकरण उद्भवले. तो संदर्भ येथें ध्यानांत वागविला पाहिजे. 
किल्ले पुरंदर श्रीमंतांनी सरकारांत घेतला त्यामुळें आबा पुरंदरे दादासाहेबापासून 
रुसवा करून नाराकाहून पुण्यास आले, त्यावरून पुण्यास गडबड उडाली. 
आपणांस फसविण्याकरितां मुद्दाम पेदाव्यानें नामा निराळे राहून परभारें दे कृत्य 
करविळें अश्नी दादाची समजूत झाली. '* पुरंदरामुळें फारच विपरीत प्रकार 
दर्शवितात, मनस्वी भाषणें करितात. हें प्रकरण वर्षेभर पुरळें. ता. ३० जून 
रोजीं माधवरावानें चुलत्यास कळविलें, “ सरदार डोईजड व पत कोठेच राहिली 
नाहीं. चाकरीकरितां नेट धरून बोलल्यास वडिलांस विपरीत प्रदर्शन करून 
तत्काळच घरांत पेंच पाडून राहिली हेही दोळत बुडवावयास सिद्धच आहित. 


दौलतीचा बंदोबस्त करणार वडील समर्थ आहेत. आम्ही आज्ञेप्रमाणे वतीवें, 


सेवा करावी यांतच इहपर लोक आहे. मर्यादा सोडून लिहिलें म्हणून वाईट न 
मानळें पाहिजे. ” यावरून दादाकडून बंडखोर सरदारांस कशी फूस मिळत 
असे आणि यासाठीं माधवराव त्याचीं आजंबें कशीं करीत होता हें दिसून येतें. 

कर्नाटकांत जातेसमयीं उभय खाद्यांचा असा करार ठरला होता, कीं नाना 
फडणिसानें पुण्याचा कारभार करावा आणि दादांनीं स्नानसंध्या करून 
नाऱकास स्वस्थ वसावे. हा करार त्यानें पाळला नाहीं. आपणच नाशकास 
बसून कारभार करूं अद्या उद्देशानें त्यानें नानास नाशकास बोलावून नेलें. 
अर्थात्‌ एकमुखी कारभारा'ची घडी बिघडून पुनः दुही उत्पन्न झाली. पेशवा 
नाना फडणिसास लिहितो, “ येथून तीर्थरूपांस दोन चार वेळां लिहिलें कीं 
पुण्यास यावें, परंतु येणें न झालें, तुम्हांसच तिकडे बोलावले. तरी त्यांस 
सविस्तर अर्थ समजावून ऐवज जथे ते गोष्ट करणें. ?$ दादांनी अमदाबादचा 
कारभार आपाजी गणेशाकडून काढून गोपाळराव गणेशास सांगितला. तेणेंकरून | 
घोटाळे माजले. दादांच्या कारभारामुळे उत्पन्नांत भराभर तूट येऊं लागली. 


६ पे. दृ. २९, ३४, ४७, 


सलछागारांची प्रभावळ १८'५ 


कोणतेही प्रकरण दोलतीच्या दृष्टीनें न पाहतां, आपला शह माधवरावावर कसा 
राहील हा मतलब दादाचा स्पष्ट होत गेला. आपसांतील मतभेद बाहेर दिसू 
नयेत हा माधवरावाचचा कटाक्ष तर आपल्या पक्षास बळकटी आणण्याचा 
दादाचा प्रयत्न चाळू झाला. नाशकास राहून दादाजवळ कारभार करणें नानास 
' बनेना. नानांचे बोलण्यावर दादाचा विश्वास बसेना, ' दुसरे आम्हांपेक्षां अधिक 
विश्वासु, त्यांचेंच प्रमाण ' असा प्रकार होत गेला. मुख्यतः दोनमुखी हुकमत 
अशक्य होऊन नानाफडणीस वैतागून परत पुण्यास आला; आणि दादाने 
भलतेच कांहीं करूं नये म्हणून त्यास माधवरावानें आपलेकडे कर्नाटकांत 
बोलवून घेतलें तो प्रकार पूर्वा सांगितला आहे. 

माधवरावाचा कारभार उघडा होता, तसा दादाचा नसल्यामुळें त्यास 
पुष्कळदां आंत एक बाहेर एक असे दुटप्पी मतलबांचे प्रकार आचरावे 
लागत, त्याचीं उदाहरणें थोडीं नाहींत. आबाजी महादेव, गोपाळराव गणेश 
बर्वे व बऱ्हाणपुरचा सुभेदार नारोकृष्ण दर्वे हीं दादाचीं माणसे माधवरावास 
जुमानीनात. हें तो तडफदार पेशवा थोडेंच सहन करणार ! त्याचा कारभार 
उघडा, सरळ आलें म्हणजे भीडमुर्बत कोणाची नाहीं. अद्या स्थितींत वाटेल ते 
लपंडाव करून आपल्या माणसांचा बचाव करण्यांत दादाची काय त्रेधा उडे 
ती विचारू नये. एकएका व्यक्तीचे प्रकरण म्हणजे स्वतंत्र आख्यान'च होईल, 
तसें तें येथें सांगत बसण्याची आवदयकता नाहीं. नारोकृष्ण बऱ्हाणपुरर्‍चा 
सुभेदार माधवरावाचे हुकूम जुमानीना. दादा उत्तरेत असतां ता. ४ जून 
स. १७६६ च्या पत्रांत माधवराव लिहितो, “ नारोकृष्णांनीं हुकूम न मानतां 
जाबसाल केले. त्यावर खिजमदगारावरोबर त्यास पत्र सादर केलें, त्याशींही 
मनस्वी भाषण केलें. तदुत्तरही पत्रें माणसें पाठविलीं, त्यांस शहरांत घेतले 
नाहीं. बेदिलीच्या व अमर्योदेच्या गोष्टी सांगितल्या. माणसे फिरोन आलीं. एवंच 
हा मार्ग पडतो. यांत खावंदगिरीचा बोज काय ? यास्तव अशा गोष्टीचे पारिपत्य 
झाळेंच पाहिजे. काम थोडें म्हणून कानाडोळा करावा तर लौकिकांत वाईट, 
म्हणोन मल्हारराव पानशे यांस फौजेसह पाठवून कैद करून आणिलें. कैद 
वडिलांची, अमर्यादा नसावी, सेवक लोकांनीं मर्यादेने वतीवें. आज्ञा वडिलांचीच 
आहे. नाहीं तर नारोकृष्णावर असा प्रकार व्हावासें नाहीं. ” * राज्यांत शिस्त 


*का. सं. प. या. २११, २१३, 


१४९६ दादाची उद्वेगकारक कहाणी 


कशी पाहिजे याचा हा देडक पुतण्याने चुलत्यास शिकबिलेला त्यास दुःसह 
होऊन त्याची त्रेधा उडाली. शेट्याजी आयतोळे अंतस्थपणें दादाच्या पक्षांतला 
होता, त्याची भलतीच्च पायधरणी करून निभाव करण्याची पाळी दादावर 
आली. ता. २२ जुलईंस आयतोळ्यास दादा गोहंदेहून लिहितो, “ रावसाहेबांनीं 
नारोकृुष्णावर इतराजी करून पारिपत्यास मल्हार जगजीवन पाठविले. 
नारोकृष्णांनी आपले मतलबाकरितां चिरंजिवांचेच होऊन राह्ावयाचें होते. 
दहावीस हजार तोटा जाहला असता तरी चिंता नव्हती. इकडून बंदोबस्त 
करावा तर सध्यानच ग्रहकलह होऊन पेच पडणार. याजकरितां बऱ्हाणपुर राहर 
द्यावें हे॑उचित जाणोन तशीं परत्रे नारोकृष्णाकडे पाठविलीं आहेत. आमचें 
अंग यांत आहे असे दाखवू नये. जाहिराणा न होतां गुप्त | 
केलीत तर कार्यीस येईल. चिरंजीव बातमी बहुत राखतात, ते संभाळून गुप 
कुमक होईल तर करणें. फौज येईल त्यास बाह्यात्कारी सामील होऊन 
चिरंजीबांच्ची मर्जी राखणें. गुस प्रकार निराळाच करणें. हिय्या असला तर दम 
घरून राहणें, नाहीं तर राहर स्वाधीन करून नारोकृष्णांनीं तूते नाशकास जाऊन 
राहणें. हें पत्र फारच गुस्त ठेवणे. कोणास न दाखवणें. येथून कुमक करावी 
तरी ग्रहकलहामुळें मागें नाश जाहले, दौळत खराव जाहली तर्सेच पुढें होणार, 
यास्तव तूर्त राहर हवालीं करून अन्रूस धका देऊं नये, हें उत्तम आहे. ” या 
पत्रावरून दादाची नीति उत्कृष्ट कळून येते. छाती ठोकून पुतण्याशीं दोन हात 
उघडपणें करणें एका अर्थानें त्याला शोभळें असंत. अश्या भ्याड व दुटप्पी 
वतनानें तो मराठ्यांची दोळत कक्ली सांभाळणार होता हें कळत नाहीं. उगाच 
हाताखालच्या गरीबांस बळी देऊन आपण नामानिराळे राहणे ह राज्य करणारास 
अत्यंत लांछनकारक होय. दादास हें सर्व कळत असूनही तो उगाच वेड | 
पांघरून चाचपडत होता. नारोकृष्णाच्या या एका प्रकरणावरून इतर 
कारभाराची कल्पना होईल. त्यास माधवरावानें पकडून जेरदस्तींत ठेविलें. पुर्ढे 
धोडपवर दादाचा निकाळ लागल्यावर अश्या हस्तकांचाही यथाकाल निकाल 
पेशव्याने दैश न ठेवतां करून दिला. 1 


आंत एक व बाहेर एक असा दुश्चित्त हेतु न धरतां दादार्ने सरळ एक 
कार्यभाग स्वतःकडे घेतला असता तर त्यावेळीं उद्योगास कांहीं तोटा नव्हता. 


कहत... व, ज्य ता ज्ताा> पक” अ. 


पथ «. 


1 पे. द. ९९-५२, ७४, 


पत्नांचे पू चालविणे १७ 


तशी त्याची लायकी असती तर खुद्द पेशवाही त्याचे हुकमतींत वागण्यास सिद्ध 
होता. दादाचा मार्गदरीक कारभारी चिंतो बिठ्ठल तितकाच वक्रगामी असून 
पेशञ्याच्या विरुद्ध या दोघांचीं कारस्थाने कधीं बंद पडलीं नाहींत. स. १७६४ 
च्या ऑगस्टांत दादा चिंतो विठ्ठलास लिहितो, “ भोसले, मोगल, हैदर, जाधव 
न्चार एके जागां जाळे इतक्यांशीं साद बांधणें दुरापास्त आहे. आम्ही खजानपूर 
आहों ते कळतच आहे. साळ मजकुरीं आमचे वर्षप्रवेशकाळीं गुरुशुक्र सहावे 
पडले आहेत ते चैन पडूं देणार नाहींत. अब्रू वाचतां संकटच दिसतें. हा दैवी 
विचार सोडून मानवी विचार करणें तर आमचा निश्चयच आहे कीं दुसऱ्याची 
याचना न करावी. तुम्हीं चहूंकडे तरतुदी कराव्या. मल्हारबांस. पत्रे लिहावीं. 

महादजी सिंदे चाकर रुसून गेळा आहे त्यास चार पत्रे युक्तीने लिहून गळ 
घालावी. तुम्ही, आबाजी महादेव, निंतो अनंत देवस्थळे, त्रिंबक विनायक असे 
चौघे बसून सिद्धान्त लिहून पाठविणें. चहूंकडे पत्रांचे पूर चालविणें. पत्रामागें 
पत्र ब बातम्या चालविणे. दिवसास निजत न जाणें. रात्री दीड दोन प्रहर 
कारभार करणें. ” या पत्रांत दादांच्या विचाराच्या व अबसानाच्या लहरी 
अंतःकरणांत कशा उठत तें दिसून येतें. 


२. दोळत वांटणीची मागणी --देवटीं नादाकास स्वस्थ बसतना म्हणून 
माधवरावानें दादांस आपल्याजवळ कर्नाटकांत बोलावून नेलें, पण ' प्रकृति 
फार क्षीण, अडीच प्रहरपर्यंत पोथी वाचणे, नंतर थोरले पंगतीस होईल तें 
अन्न जेवावें, रातचंदिवस ईश्वरभजन करावें, ' असा क्रम चालू होता. असा 
वैताग न करण्याबद्दल माधवरावानें त्यास परोपरी लिहिळें, “ अलीकडे वडील- 
पणाची आज्ञा विस्तारयुक्त येत नाहीं, तेणेंकरून मजपासून आअज्ञिशिवाय 
कांहीं वर्तणूक झाली असा संदेह वाटतो. ” स. १७६४ च्या डिसेंबरांत दादा 
नाशिक सोडून फौजा जमबीत कर्नाटकांत गेला. रस्त्याने. पटवर्धन व इतर 
विरोधकांचे प्रांत लटून त्यानें बेचिराख केळे. ' यवनापेक्षां निष्ठ्रता धरली. 
विकल्प मनांत ठेवून त्यानें आपल्या कांहीं अटी गोविंद शिवरामावरोबर 
माधवरावास कळविल्या. त्यानें ते पर्याय मान्य केळे. नंतर स. १७६५ च्या 
जानेवारीअखेर चुलते पुतण्यांच्या भेटी म्हैसूर प्रांतांत झाल्या. ता? ८ 
केब्रुवारीस दादानें भावजयीस लिहिलें, “ चिरंजीव बहुत राहाणे झाले आहेत, 
कारभार आमचे मर्जीप्रमाणे करतात. उभय तीथरूपांपेक्षां अधिक आहित. ” 


१४८ दादाची उद्रेगकारक कहाणी 


पुढें दादाचे विद्यमाने हैदराचा तह गैरफायदेशीर घडून उभयतां बरसातीस 
पुण्यास आले, तेव्हांपासून कलहाझीनें नवीन पेट घेतला. कोणताही कारभार 
करतांना दादाऱचा कांहीं तरी गुसत मतलब पुढे येई तो पेशव्यास मानवेना. 
त्यांत प्रतिनिधि, होळकर व सिंदे यांचे सारंजाम ठरवितांना तेढ उत्पन्न 
झाली. पुण्यास येऊन आठ दिवस नाहीं झाले तोंचच दादांनीं बोली घातली कीं 
“नेमे राज्य वांटून द्यावे. ” माधवरावानें उत्तर केलें, राज्य कोणाचें, आम्ही 
वांटणार कोण १ आमच्यानें वांटवत नाहीं, सर्व तुमचेच आहे. आम्ही चार 
बारगीर तसे तुम्हांजवळ राहूं. सर्वे तुम्हींच करणें. असे जाबसाल होऊन तमाम 
परगणेकरी आले आहित, त्यांचा हिशोब कोणी पाहत नाहींत. आज पांच रोज 
शिक्के होत नाहींत. कारभारही नाहीं. रिवगण शांभर मंडळी आहे. उगेच जाऊन 
नाना प्रकारें सांगतात. सवे लोक दिलगीर आहेत. काय गत होईल न कळे. $ 


शिवछत्रपतीनें उभारलेल्या राज्याचा हिस्सा दादा पुतण्याजबळ मागतो यास 
काय म्हणावें ! माधवरावाने आप्राढ शु० १ म्हणजे १९ जून रोजीं खालील 
खुबीदार पत्र चिंतो बिठ्ठलास लिहिलें. “ ही दौळत मोठी. या दोलतेस सर्व 
लहान मोल्यांनीं अनुकूल असून ती नीट होय ते'च सर्वानी करावें, ते एकीकडे 
राहून, दौलत दोहों जागीं करावी हेंच तीर्थरूपांचें मानस, त्यास आम्हांस कांहीं 
करणें नाहीं, कारण कीं दौलत पहिल्यापासून एकानींच करावी, वरकडांचा भार 
करणारावर असावा. या प्रमाणें चाळळें असतां आतां बडिलांचचे मानस कीं आम्हांस 
गुजरात द्यावी, सर्व किल्ल्यांचा बंदोबस्त आम्हींच करूं म्हणतात. त्यास आम्हांस 
कांहीं करणें नाहीं. कां वीं अशानें दौळत चालणार नाहीं. दोहों जागीं दौलतीचे 
वांटे केल्यानें लौकिकही वाईट. यास्तव सर्व वडिलांनींच करावें. आम्ही भलते 
जागां स्वस्थ बसून राहूं. आपल्याआपल्यांत भांडून दाँलत बुडविली हा लौकिक 
कशास पाहिजे. सर्व त्यांनींच करावें द फार चांगलें. वडिलांनीं नीट केल्यावर 
आम्हांस सांगतील तेव्हां आम्ही जवळच आहों. हच प्रस्तुत काळीं बरें. तुम्हांस 
लिह्ावया'चें कारण इतकेंच कीं सर्व लोक म्हणतात ही दोलत थोर, दादासाहेब 
च्वितोबा'चे हातीं, तेव्हां ।चेंतोबांनीं वडिलांस समजून सांगावें आणि या गोष्टीचा 
बंदोबस्त पाडावा. हें एकीकडे राहून नव्या गोष्टी नित्य निघतात है काय ? तेव्हां 
या गोष्टींचा शब्द तुम्हांवर लोक आणितात. तुम्ही तर वडिलांस आपल्या तर्फने 


६ ख, ५७४, 


महादजी गोविंदचा म्त्यु १०९, 


सांगतच असाल, परंतु वडिलांचा इतबार तुम्हांवर, तेव्हां तुम्हांवर वाईट 
आणितात. तुम्ही तर नीट करितां, परंतु लौकिक बाहेर कसा आहे हा तिऱ्हाइतास 
पुसावा. ही चिठी वाचून फाडून टाकणें. दुसऱ्यास एकंदर कळूं न देणें. दुसऱ्यास 
कळवाल तर शपथ असे. हेंच बोलणें रुबरू बोलावयाचे होतें, परंतु वर्तमान 
ऐकलें कीं तुम्हांस बरें वाटत नाहीं. यास्तव चिठी लिहिली असे. ” 1 

या पत्रांत पेशव्याने चिंतोपंतास गोरवून खुबीने त्याचे पदरांत अन्याय बांधला 
आहे. अशा रीतीनें महिना पंधरा दिवसांत राज्याच्या बांटणीची खुळी कल्पना 
माधवरावानें मोडून काढिली आणि दादानें स्वतंत्र स्वारीस उत्तरेस जावे अशी 
तजवीज ठरविली. सेप्टेंबरांत गंगातीरास जाण्यासाठीं दादा डेरे दाखल जाले. 
“ उभयतां श्रीमंत बहुत संतोपें एक विचारे आहेत. तिळमात्र दुजाभाव नाहीं.” 
पण हा योग फार काळ टिकला नाहीं. दादाची अंतर्यामांतील धरसोड आणि 
बाहेर चाललेल्या खटपटी यांचे योगानें उभय पक्षांमधलें वातावरण संशयग्रस्त 
व क्षुब्ध बनत गेलें. याच वेळीं दादाने आपला एक इतबारी महादेव गोविंद 
काकडे नांवाचा महादजी सिंद्याजवळ नेमून दिला होता, तो आकस्मिक रीतीने 
मारला गेल्यामुळें सिंद्यावर दादाची वक्रदृष्टि झाली. स. १७६५ च्या कार्तिकांत 
उभयतां श्रीमंत वऱ्हाड खानदेशांतून भोसल्यावर चाळून गेले. पुढील वर्षारंभीं 
ते प्रकरण उरकून दादा उत्तरहिंदच्या स्वारीस गेला आणि पेशवा मुरूमखेडावर 
निजामाची भेट घेऊन पुण्यास आला. दरम्यान उत्तरेंत मल्हारराव होळकर 
मृत्यु पावला आणि जाठांचें प्रकरण अनावर होऊन दादास अपयश घेऊन 
परत यावें लागळें. स. १७६६ च्या बरसातीनंतर दादाकडील अनिष्ट वर्तमानें 
पुण्यास आलीं, तेव्हां आपण स्वतः उत्तरेंत जाऊन बिघडलेला डाब सुधारावा, 
निदान गोपाळराव पटवर्धनास तरी तिकडे पाठवावें असा विचार पेदाव्यानें 
ठरविला. पण चौघांशीं वाटाघाट करतां स्वतः पेशवा उत्तरेंत गेल्याने आतांनच 
तिकडे ह्या अंतस्थ कलहाभ़ि भडकेळ असे लक्षांत येऊन, पेदवा दैदरावर 
चाळून गेळा आणि १७६७ च्या बरसातीस चुलतेपुतणे जयापजय पदरांत 
घेऊन पुनः स्वदेशीं आठे. 8 येतांना दादाने अहल्याबाईची कुरापत काढून समस्त 
मराठमंडळांत आपली नाचक्की करून घेतली, ह॑ंआणखी एक कारण त्याला 
चीड येण्यासारखे झालें. “ सुभेदारांचा काळ झाल्यावर उभयतांचे मन- 

॥ रा. खा. १२. ४८) 

$ पे. द. २०१८४; पे. द. २९. ९६, १८४; रा, खं. १२-१५, 


१५५० दादाची उद्वेगकारक कहाणी 


ओळखीस प्रारंभ झाला, ? असें एक सूचक वाक्‍य होळकरांचे कैफियतींत 
आहे. मल्हारराव होळकर दादास वडील असून त्याचें वैगुण्य झांकून प्रसंग 
निभावून नेत असे, हा त्याचा अर्थ. 


३. अहल्याबाईचा उच्छेद -- गोहदच्या स्वारींत दादास अपयश आलें, 
लोकांनीं कर्जापायीं भंडावून सोडलें, तेव्हां पैसा उकळण्याचे भलतेच मार्ग 
त्यानें स्वीकारळे. सिंदे-हेळकर हे दोन समथ सरदार, पैकीं सिंदे या वेळीं 
निष्कांचन होते. मल्हारराव होळकरानें मात्र भला मोठा संचय करून तो 
मरतांना सुनेच्या हवालीं केला होता. मल्हारराव मृत्यु पावल्यावर सरदारीचीं 
वस्त्रें माधवरावानें अहल्याबाईचा पुत्र मालराव यास ता. २३ जुलई स. १७६६ 
रोजीं दिलीं. मालरावाचा जन्म स. १७४५ च्या असून तो यावेळीं एकबीस 
वर्षांचा होता, पण तो दुर्वुत्त ब नालायक असल्यामुळे कारभार सर्व अहल्या- 
बाईच पूर्वीप्रमाणे पाहात असे. स. १७६७ च्या फेब्रुवारींत दादा गोहदवरून 
परत फिरला. पुढील महिन्यांत तो भेळशावरून उज्जनीजवळ आला. इतक्यांत 
ता० २७ मार्च रोजीं मालराव होळकर मरण पावला, तेणेंकरून होळकरांच्या 
दौलतींत हात घालण्याची संधि त्याला चाळून आली. होळकरांचा मुख्य चालक 
गंगोबा तात्या यावेळीं दादाचे छावणींत होता. त्यास दादानें अंतस्थपणें वश 
करून घेतलें. खरी मालकीण अहल्याबाई इंदुरास होती. तुकोजी होळकर फोज 
घेऊन कोट्याकडे कामगिरीवर होता. अशा वेळीं दादानें गंगोबा तात्याशीं गुत 
कारस्थान रचून केवळ पैसे उकळण्याच्या बुद्धीनें इंदुरास बाईकडे बोलणें 
करण्यास पाठविलें. व्यवहारतः स्वतः दादानें बाईंचे समाधानासाठीं भेटीस 
जाणें जरूर होतं, तें त्यानें न करितां सोनाराकडून कान टोचण्याचा हा प्रयोग 
त्यानें रचिला. तात्यानें इंदुरास बाईची भेट घेऊन ताडळें कीं बाई यावेळीं 
असहाय आहे. दादासाहेब फौजबंद असून चाळून आले म्हणजे बाई शरण 
येऊन आपला संचय हवालीं करील. अहल्याबाईला दत्तक पुत्र देऊन कारभार 
गंगोबानें करावा असा घाट सिद्ध झाला. तात्यानें दादासत कळविलें, तुम्ही 
बेधडक इंदूरवर चाळून या. हा गुस प्रकार बाईला कळण्यास उशीर काय! ती 
बाई माणूस, मालकाच्या प्रचंड फोजेपुढें तिचा निभाव कसा लागावा ! पूर्वीची 
चार कारकून मंडळी, मल्हाररावाची रक्षा हरकूबाई आणि कन्या उदाबाई 
वाघमारे जवळ होत्या, त्यांनीं व गोविंद रघुनाथ गानूनें बाईस भर दिली, 


्ी 


दादाची मर्जी बहुत कठिण श्व 


दादा चाळून आले तर बेलाशक दोन हात करावे. पराभव झाला तरी बाईला 
वैगुण्य नाहीं. तिचें नैतिक सामर्थ्य निभावून नेईल. त्यावरून बाईनें घाईने 
लढण्याची सिद्धता केली. दादाचे फौजेत नागपुरकर भोसले, गायकवाड व 
इतर मंडळी होती त्यांजला बाईकडून इशारे गेळे. मल्हाररावाचे घरांत ही 
एकच व्यक्ति कर्तवगार असून तिच्याबद्दल चहूंकडे मोठा आदर होता. तुकोजी 
होळकरास तिनें सर्व वर्तमान कळवून ताबडतोब जवळ बोलाविले. “ दादाने 
आपले सरदार शोट्याजी आयतोळा व आनंदराव गोपाळ मुलखाचचे जप्तीस 
पाठविले. बाईंनीं उत्तर केलें, एक खेडें द्यावयाशीं अनुकूल पडत नाहीं. तिनें 
बुळ्याचें पथक रवाना केलें त्यांनीं आयतोळा मोडला, मृत्यु पावला, वर्तमान 
ऐकून श्रीमंत बहुत क्रुद्ध. अहल्याबाई प्यादा तोफखाना धेऊन इंदुरीं ठासून 
बसल्या आहेत. होळकर, सिंदे, भोसले सर्व एकवटले आहित. इंदुरास जावें असें 
दादासाहेबांचे मानस आहे. बाई म्हणते मजपाशी एक रुपयाही नाहीं. 
दादासाहेबांचे चित्तांत मुलूख दिल्हा तो घ्यावा, शिवाय नजर घ्यावी. दादा- 
साहेबांपुढें कोणाचाही वक्र चालत नाहीं. मर्जी बहुत कठिण जाली आहे. * ” 


दीड दोन महिने दादानें होळकराच्या दालेतींत ह्या घोळ घातला. स. १७६७ 
चचे एप्रिल-मेचे दादाचे मुकाम उञजन प्रांतांत झाले. बाईपुढें त्याचें सामर्थ्य फिक 
पडलें. तिने दादोबा वाघोलीकर हा आपला वकील मोठा विश्वासु होता त्यास 
पुण्यास माधवरावाचे भेटीस पाठवून त्यास सर्व हकीकत कळविली, आणि दादाने 
चालविलेला अत्याचार त्याचे नजरेस आणिला. पेशव्याला चुलत्याचें वर्तन 
बिलकूल पसंत पडलें नाहीं. त्याने बाईस कळविलें, “ तुमचे दोलतीबिशीं पापबुद्धि 
ठेवील त्याचें पारिपत्य बेलाशक करावें आणि आपले दोघे विश्वस्त हुजूर 
पाठवावे. ” या सूचनेनुसार नारोगणेश व शिवाजी गोपाळ या दोन आपल्या 
खासगीकडील इसमांस तिने माधवरावाकडे पाठवून निकाळ आणविला. 
पेशव्याने तुकोजी होळकराचे नांवानें सरदारी करून दिली. 8 या कामांत गोविंद 
रघुनाथ गानू हा अहल्याबाईचा विश्वासु सेवक अखेरपावेतों तिच्या मर्जीत होता. 
त्याचीं पर्त्रे बोधप्रद आहेत. ० 

एवढें सर्व होण्यास अवधि लागला आणि दादा तर इंदुरावर चढाई करून 
निघाला. पण हाताखालचे त्याचे सर्व सरदार बेदील झाले. महादजीला चाळून 


* पे. द. २९. ५७, १७५०, १७७, $ मा. रो. १. १७५, १७६, 


१५२ दादाची उद्रेगकारक कहाणी 


जाण्यास सांगितळें असतां तो बोलला, “ मी जातीनें पेशव्यांची चाकरी पाहिजे 
ती करण्यास सिद्ध आहे, पण या कामास मी आपली फोज लावणार नाहीं. ” 
गायकवाड व नागपुरकर भोसले उघडपणें अहल्याबाईस सामील झाले. बाईची 
तयारी ब कडक भाषणें यांचा परिणाम सर्वावर होऊन दादा अत्यंत खजील 
जाला. महिनाभर सर्वच घोळ माजून राहिला. लोक सर्व मौज आतुरतेनें पाहत 
होते. झकत माघार घेणें दादास भाग पडलें. त्यानें बाईस कळविलें, “ आम्ही 
केवळ सांत्वनार्थ आपल्या भेटीस येतों. सरदारींत घालमेल करीत नाहीं. 
यावर बाईनें कळविलें, “ असें आहे तर फौज घेऊन येण्याचे प्रयोजन नाहीं. 
सडे यावें. ” त्यावर दादांने ख्वचीस सात लाख रुपये ब तोफा मागण्यासाठीं 
गोविंदराव गानू यास उजनीहून इंदुरास बाईकडे पाठविलें. मागाहून स्वतः 
इंदुरास गेले. संवत्सर प्रतिपदा ( ३० मार्च ) तेथें केली. श्रीमंतांनी सांगितलें, 
“£ आज पाडवा आहि. लाख दोन लाखांचें कापड लोकांस द्यावयास पाहिजे. 
बाईंनी सांगितलें श्रीमंत वाड्यांत येतील ते समयीं काय अनुकूल पडेल तो 
पोषाख देऊं. त्याजवरून मग पांचच तोफा मात्र घेतल्या. ” बाईंच्या बाणेदार 
स्वभावाचे वर्णन आढळतें तें असें. “ बाई सुभेदाराची सून होय. तुकोजीबावा 
तिचे हातचा बसविलेला. श्रीमंतांनी हेळना करावी आणि बाई करून घेईल असें 
होणार नाहीं. श्रीमंतांच्या पुण्यप्रतापंकरून यांनीं पहिलीं काम केलीं. पुढेंही मरे 
तोंवर तीच धारणा आहे. दुसऱ्याचे ओंजळीने पाणी पितील असें होणार नाहीं. ” 

श्रीमंतांनी बाईची भेट सामोपन्चारें घेतली. तिनंही त्यांचा सत्कार यथायोग्य 
केला. भोसळे गायकव|ड इत्यादि सरदारांनाही यथायोग्य गौरव करून तिने 
निरोप दिला. या सरदारांनीं व मुख्यतः गायकवाडाने आपली आज्ञा न ऐकतां 
अहल्याबाईचा पुरस्कार केला याबद्दल दादास भारी चीड येऊन त्याने लगेच 
गुजरातेंत जाऊन गायकवाडा'चे महाळ जस्त करण्याचा विचार चालविला, पण 
तीही गोष्ट सिद्धीस नेणें त्यास राक्‍य झालें नाहीं; आणि सर्व प्रकारें हताश व 
कर्जबाजारी होऊन तो पुतण्यावर सर्व राग काढण्याच्या तयारीनें नर्मदा उतरून 
परभारें आनंदवल़ीस गेला. * ७ 

या एकेद्र प्रसंगाचा पत्रविस्तार अपरंपार असून तो लक्षपूवेक अभ्यासला 
म्हणजे तत्कालीन परिस्थिति चांगळी कळून येते. होळकर केफियत, खरे यांचे 


क रा. खं० १०, १२, १२ व ९४ या पुस्तकांचे तपशील. 


दादाचा प्रकार ईथराधीन १५२ 


लेख, राजवाड्यांच्या खंडांतळे रायरीकरांचे कागद आणि अलीकडील पेशवे 
दसरांतील वाड्यय इत्यादींचा चोटक अल्पांश वर निर्दिष्ट केला आहे. या 
प्रसंगाची चची अनेक विद्वानांनी ब नाटककार वगैरे साहित्यिकांनीं केलेली 
अभ्यसनीय आहे. बि. ज्ञा. वि. च्या मे स, १९०७ च्या अंकांत कै 
पारसनीस यांनीं तिच्या एकंदर चरित्राची चचा केलेली मार्मिक आहे. मुकुंदराव 
बर्वे यांनीं बाईचे चरित्र इंग्रजींत लिहिलेलें पाहावें. मल्हाररावाची वायको 
गोतमाबाई ता० २९ सेप्टेंवर स. १७६१ रोजीं सासष्ट वर्षीच्या बयांत वारली, 
ती बाई देखील दक्ष ब कर्तृत्ववान असून तिचीच दीक्षा वीस पंचवीस वर्षे 
अहल्यावाईस मिळत गेली. क्कचित्‌ गौतमावाईचें नांव गोदूवाई असें आहे तें 
तिचे माहेरचें नांव असेल. $ 

४. दसरा-दिवाळीचा वरकरणी समेट -- मानवी स्वभावाच्या छटांनीं 
भविष्यकाळ कसा बदलत जातो, ते आगाऊ अचूक मनुष्यास समजत 
नसल्यामुळें त्यास अंधारांतूनच चाचपडत जावें लागतें. शेबटचा सोक्षमोक्ष 
संग्रामानंच घडून येतो, हें ठरलेले असलें तरी शहाणे लोक असा युद्धसंग्राम 
टाळण्याचे शिकस्तीचे प्रयत्न करीत असतात, हें चित्र आज विसाव्या दतकांतही 
आपण भूतलावर पाहात आहों. स. १७६७ त गोहदवर अपयश घेऊन आणि 
अहिल्याबाईपुढें निमील्य बनून ज्येष्ठांत दादासाहेबांची स्वारी परभारें आनंद- 
वल्लीस दाखळ झाली. पण अनुभवानें येणारा योग्य मार्ग त्यानें स्वीकारला 
नाहीं. त्याचा निःसीम अहंकार त्यास स्वस्थ बसू देईना. आपल्या अपयशाचे 
ब मानहानीचें कारण हा पुतण्या होय हेंच त्याच्या मनानें घेतलें. “ चिरंजीवांनीं 
पागा फौज न पाठविली त्यानें मनसवा कांहीं न होतां सिबंदी अंगावर पडली. 
पुढें होणें ईश्वरा धीन आहे”, अशी भाषा तो बोळूं लागला, > पण या पोकळ 
वल्गना ऐकून घेण्याइतकी पेशव्याची भावना आतां म्हदु राहिली नव्हती. चहूंकडे 
त्याची छाप चांगली बसल्यामुळे आत्मविश्वासावर प्रकरण कायमचे धसास 
लावावें असाच नेट त्यानें घरला. दादाच्या पराक्रमाचा भ्रम पूर्वी गाजत होता, 
तो परभारें ओसरला. आपल्या निभावणीचे अनेक कार्यकते पेशव्याने निर्माण 
केले, त्यांजपुढें दादाचे आत्मीय टिकाव धरण्यास असमर्थ झाले. आनंदवल्ीस 


१५७ दादाची उद्वेगकारक कहाणी 


येतांच दादानें राज्याच्या बांटणीचे त्वष्ट म्हणजे टुमणें पुनः पेशव्याकडे चाळू 
केलें; आणि फौज जमवीत तो बाहेर पडला. उघड आव्हानच त्यानें पेशव्यास 
दिलें. पण पेशव्याला असलें घातुक कौटुंबिक युद्ध मनापासून नको होतें. चुलत्यास 
समक्ष भेट्टन निकाल लावण्याची शिकस्त त्यानें केली. अश्शी भेट सुद्धां अशक्‍य 
झाली. कारण भेटींत दग्याचा संभव उभयपक्षी निमीण झाला. पण तटस्थ 
मनोवृत्ति धारण करणारीं सन्मान्य माणसेंही कांहीं थोडीं नव्हतीं. सखारामबापू , 
गोविंद रिवराम, नाना फडणीस, हरिपंत फडके अश्या अनेकांनीं समेटाचची 
पराकाष्ठा केली, त्याचप्रमाणे युद्धप्रसंगासाठीं निरनिराळे किल्ले कबजांत घेण्या*ची 
त्वरा चालली. माधवरावानें सखारामबापूस आग्रह केला कीं तुम्ही दादांस 
भेटून कायमचा समेट ठरबा. * सखारामबापू्ने हे॑काम स्वीकारले नाहीं. 
त्याला वाटलें दोघेही यजमान आपणांस सारखे, त्यांच्या कलहांत पडून कोणा 
तरी एकास दुखवावें लागणार. ही त्याची वृत्ति माधवराबास पटेना. त्यानें 
सखारामबापूचा कारभार काहून तो भार मोरोबा दादास दिला, आणि गोविंद 
शिवरामास तडजोडीसाठीं चुलत्याकडे पाठविलें. शिवाय गोपाळराव पखवधना- 
मार्फत युद्धाचीही तयारी तितक्‍याच जोरानें चालविली. 


हा प्रकार पाहून लोक भयभीत झाले. नारोदांकर लिहितो, “ श्रीमंतांजवळ 
शागीदोचें राज्य. त्यांजकडून दोन चार बोलावणीं आलीं. इकडे रावसाहेबां- 
कडूनही बोलावणे आलें. दादांनीं कागदांचा सर लावला आहे कीं, किले 
माफ केळे, आणीक जागिरी देईन, तुम्ही कोणाकडे न जाणें, ऐसेंही करतां गेळतां 
तर सर्वस्व फस्त करून तुमचें बाईट करीन. बोलण्यांत शाश्वति नाहीं. मनांत 
दगाबाजी, यामुळें रावसाहेबांचे पायांशीं एकनिष्ठपणें चालावयाचा मानस असे.” 
यावरून सरदारांची मनःस्थिति कळून येते. सखूबाई सिंदे हिला महादजी विरूद्ध 
दादाने उठवबिलें. ३ स. १७६७ ता० १० ऑगस्टचें वर्तमान, “ दादासाहेब 
नाशकाहून साताऱ्यास जाणार. प्रतिनिधीचीं वस्त्रें धेणार म्हणून यांची त्यांची 
कटकट होईलसें दिसते. साताऱ्यावर गाडदी व दरिष्य गेठे. नगरासही जाणार. ” 
दादाच्या या हालचाली ऐकून त्यास स्वतः भेटण्याच्या इराद्याने पेशवा ता० २६ 
ऑगस्टला पुण्यांतून बाहेर पडला. मोठी फौज मागें ठेवून दादास धास्ती वाटूं 


* पे. द. १९-२९, ३९, ४३, ५५; पे. द, २९१९०, २१३, २१९४, 
६ पे. द. २९.६८, 


पेशव्यांचा करडा सवाल ११२१५ 


नये म्हणून आपण थोड्या लोकांनिशीं पुर्ढे गेला, सखारामबापूस मध्यस्थीस 
पाठवून उभयतांनी समक्ष भेटावे असा वेत ठरविला. सेप्टेंबरांत पेशवा 
राहुरीस पोंचला, तेथें गोविंद शिवराम व चिंतो विठ्ठल दादांकडून येऊन 
भेटले. * त्यांजकडून रागरंग काढून कटोऱ्यानजीक भेटीचा विचार पेशव्याने 
ठरविला. तरी भेटीची भानगड व मागण्या यांचा कैक दिवस मेळ बसेना. 
सर्वोनीं पुण्यास जावें असेही बरेत चालले. असे होतां होतां पेशवा इकडून व 
दादा नाशकाकडून असे पुढें येऊन ता० १२ सेप्टेंवरास गंगातीरीं नांदूर येथें 
उभयतांच्या मेटी जाल्या. चार दिवस दोघे ससज एकत्र होते. “ बोलतांना 
जावसालाचे पेंच वाढले. रायांचें मानस दादांस घेऊन पुण्यास जावें, है त्यांचे 
चित्तास नये. सांप्रत रावसाहेबांची इभ्रत भारी आहे. किल्ले नगर, आशोेर, 
दौलताबाद, सातारा, त्रिंबक असे पांच दादासाहेबांनी मागितले त्यांवरून मेळ 
बसेना. ही भानगड आटपल्याबर पुण्यास जातील. बारीक मोठें पुष्कळ आहे. 
निखालसपणें लिहितां येत नाहीं.” अखेरीस वाटाघाटी करीत उभयतां नांदुराहून 
आनंदवलीस गेळे. तेथें मुकाम २२ सेप्टेंबरपासून २५ ऑक्टोबरपयंत 
होऊन दसरा समारंभ साजरा झाला. वाटाघाटी ब बोलणीं सारखीं चाळू होतीं. 
पेशवा जिवाच्या भीतीनें मोठी सावधगिरी ठेवून वागला. -- 


मात्र माधवरावाचा रोख यावेळीं अत्यंत करडा, कायमचा सोक्षमोक्ष करून 
घ्यावा असा होता. त्यानें चुलत्यास दरडावून विचारलें, “ तुमच्या मनांत 
दौलतीचा कारभार करणें असेल तर आम्हीं सांगूं तसें वागळें पाटिजे. नाहीं तर 
पांचच लक्षांची जागीर लावून देतों ती घेऊन स्वस्थ बसा. दुसरे ढंग आम्ही चाळू 
देणार नाहीं. लोकांच्या नादीं लागून राज्याची वांटणी मागतां, बखेडे करतां, 
सरदारांच्या घालमेली करतां हे प्रकार इतःपर आम्ही चाळूं देणार नाहीं. 
बोला कोणतें पत्करितां तें. ? बडीलपणाऱचा आदर व भीडभाड बाजूस ठेवून 
पुतण्याने जेव्हां असा खडखडित प्रश्न विचारला, तेव्हां दादानें पूर्ण ओळखले कीं 
हा रंग आतां निराळा आहे. यास्तव मिळेल तितर्के पद्रांत पाडून घ्यावें असा 
डाव तो खेळूं लागला. त्यावरून पेशव्यानेंही पहिली निष्ठुरता सोडून सढळ- 
पणें चुलत्याच्या मागण्या मान्य केल्या. दसऱ्याच्या मुहूर्तावर समेट सिद्धीस 
गेला. पे. द. १९.६२ व ७४ येथें हे करार दाखल आहेत. “ दोघांची गांठ 


* रा, खं. १०२९-४१, न पे. द. १९५५-६०; उ, द. ३१३१; सातारा २३१५, 


१५८ दादाची उद्रेगकारक कहाणी 


पडली म्हणजे दादासाहेबांची चित्तशुद्धि असते. गांठ सुटल्यावर मग वडिलांची 
बुद्धि ठिकाणावर राहत नाहीं. मध्यस्थांहीं उभयतांस निक्षून सर्व कारभाऱ्यांसह 
जागत बसोन निश्चय केला जे कलह करूं नये. बहुत करून प्रथम भेटीपासूनच 
रावसाहेबीं स्वतः एकांतीं बोलणें केलें. उपरांत मध्यस्थ आले. बीत बसावयास 
फार मेहनत लागली. ठराव व मुद्दे अगणित झाले. ” 


तात्पर्याथीनें बोलणें तर दादाला पड घेणें भाग पडलें. “ तुम्ही पेशवे 
तुमच्या कारभारांत पडण्याचें आम्हांस प्रयोजन नाहीं. आम्हांस स्वारीसंबंधीं 
कर्ज पंचवीस लाख झालें आहे, ते तुम्ही वारा म्हणजे आम्ही स्नानसंध्या 
करून स्वस्थ बसूं.” कर्जांची व दादाच्या अवास्तव खर्चाची ही जबाबदारी 
भारी होती, पण निकाल पडण्यासाठीं पेराव्यानें तीही पत्करिळी; आणि दिपवाळी 
पर्यंत सावकारांची फेड करतों असा करार केला. सुख्य प्रश्न शिवनेर, नगर 
सातारा व अश्शीरगड या चार महत्त्वाच्या किल्लयांसंबंधीं होता. हे किले दादाच्या 
कबजांत होते ते पेशव्याने खालीं करून मागितले. हे किले निजामास पाहिजे 
असल्यामुळें ते त्यास देऊन त्याची मदत मिळविण्याची सवड दादास राहूं नये 
यास्तव ते किल्ले पेशव्यास आपल्या कबजांत ठेवणें अपरिहार्य होतें. नाहीं होय करतां 
करतां त्यांच्या सोडचिठ्या दादानें लिहून दिल्या. सातारा किल्ल्यावर छत्रपति 
असल्यामुळें त्याजकडून पेशवाईची वस्त्रें मिळविण्याची सवळत दादास होती, ती 
आतां बंद झाली. “ते स्वस्थ घरीं बसले. दहा लक्षांची जागीर नेमून दिली. 
आनंदवल्हीस राहून स्नानसंध्या करावी. कारभार सर्व सोडला. किल्ले कबजांत 
होते ते सोडून दिले. कर्ज रावसाहेबांनीं वारळें. त्यांनींच दरोबस्त कारभार 
घेतला, तो लबाडीचा नाहीं. एकवचनी प्रमाण. दादांनीं जें मागितठें तें तं द्यावे. 
मात्र मर्जी बहुत नाजूक. दादासाहेब केवळ सांब. दसऱ्यासाठीं पुण्याहून सणगें 
आणून एकमकांस पोषाख दिले. उभयतां श्रीमंत सीमोळघनास गंगापार गेले. 
श्री» रावसाद्देब फौजेसहवर्तमान दादासाहेबांचे दर्शनास आले. त्यांचें कर्ज 
तेहतीस लक्ष फेडून खर्चाचे वेगमीस जागीर देऊन वडिलांची मर्यौदा बहुतच 
राखिली. उभयतां पितापुत्र (१) आनंदवलीस राहिले. तेथें दिवाळी करून 
पेशवे पुण्यास गेळे ” * 


1 ऐ. प, १०९;पे. द. २९-९१, ९२: पे. दे. ९९८२-९८ चे संव वागद या विषयाचे 
प. द १८८० पा टा ०० 28 


प्रकरण मूळपदावर १५७ 


तुकोजी होळकर हिंदुस्थानांतून आले त्यांची व उभय श्रीमंतांची भेट जाली. 
सिंद्यांचे कारभाराचीही घडामोड झाली. पेशवे पुण्यास गेल्यावर महादजी 
सेंद्यांनीं त्यांची मेट घेतली. नारोदांकराचा हस्तक अच्युतराव गणेदा यास दादाने 
सिंद्याचा कारभारी नेमला होता, त्याचें व सिंद्याचें पटळें नाहीं. तोही समागमें 
पुण्यास आला. पेदाव्यानें तुकोजी होळकर ब गंगाधर तात्या चंद्रचूड यांस 
पुण्यास आणून त्यांच्या विचारानें महादजीचा बंदोबस्त त्याचे मर्जीमाफक 
करून दिला. 


दुर्दैव मराठी राज्याचें कीं समस्त महारथी भरीस घाळून जुळविळेला वरील 
समेट पाळण्याची सुबुद्धि दादास जाली नाहीं. त्याच्या चंचल वृत्तीला स्थैर्य 
असे कधीं नव्हतें. सातारा हवालीं करण्यास दादानें दिरेंग लावला तेणेंकरून 
पेशवा संतापूनच आनंदवल्ी सोडून गंगापुरास मातुश्रीकडे गेला. तेव्हां दादानें 
नाइलाजास्तव सातारा हवालीं करून पेदाव्याचा राग शामविला. पेदाव्यानें 
नगराला नारोबाबाजी, शिवनेरला उधो वीरेश्वर, सातारा येथें बाबूराव कृष्ण 
आपटे, सोलापुरास गोविंद शिवराम, असे आपल्या भरंवद्याचे इसम नेमिले. 
सखारामबापूस जवळ ठेविले. तथापि हा सर्व खटाटोप फुकट जाऊन पुनः 
लगेऱच प्रकरण मूळ पदावर आलें आणि माधवरावाने योजलेली राज्याचीं कामें 
लांबणीवर पडून बिघडलीं. ऑक्टोबरअखेर पेशवा पुण्यास येतो तों इंग्रजांचे 
वकील हैदरअलीविरुद्ध साह्य मागण्याकरितां पुण्यास आले, त्यांची हकीकत 
दुसरीकडे दिली आहे ती संदर्भासाठीं लक्षांत आणावी. इंग्रजांना अडविणारे 
यावेळीं मराठे तेवढे उरले असून पेशव्याचें वाढत चाललेले सामर्थ्य इंग्रजांना 
दुःसह होत होतें. चुलतेपुतण्यांचा कलह विकोपास केव्हां जातो आणि दादा- 
सारखा राजकारणी मोहरा आपल्या हातीं कसा येतो याऱ्ची त्यांस उत्कंठा 
लागली होती. इकडे माधवरावानें आपणांस निर्माल्यवत्‌ बनविले याची दादाला 
खंति वाटून लगेचच त्यानें आपले पूर्वीचे चाळे सुरू केले. हेदरअली, निजाम, 
जानोजी भोसले, दमाजी गायकवाड इत्यादींकडे संघाने चालविलीं. हे लक्षांत 
घेऊनच मुंबईकरांनी मेस्टिनच्या वकिलातींत ब्रोम नांवाचा दुसरा एक स्वतंत्र 
इसम नजराणे देऊन मुद्दाम दादांचे भेटीस पाठविला. यावेळीं दादाचें कज 
वारण्याची मोठी फिकीर पेशव्यास लागली असून कर्ज फिटल्यारिवाय त्यास दुसरा 
कोणताही उद्योग हातीं घेतां येईना, आणि कर्ज फिटळें नाहीं या सबबीवर 


१५८ दादाची उद्लेगकारक कहाणी 


दादाचे चाळे वाढत चालले. दादाची अस्वस्थता ऐकून त्रोम लगेच ता. १९ 
डिसेंबरास त्रिंबक येथे त्याचे भेटीस गेला. दादानें त्याची भेट घेऊन कळविलें, 
“ आमचे मनांत पुतण्याबद्दल भारी त्वेष उत्पन्न झाला आहे. सालमजकुरीं 
त्याजवर चाळून जाण्यास आतां अवधि नाहीं. पण पावसाळा संपतांचच आम्ही 
त्याजवर चढाई करणार, त्यासाठीं आपण तोफा, दारूगोळा व फौज अशी 
मदत आम्हांस केली पाहिजे. ” त्यावर वकिलाने विचारलें, “ नुसता खचे घेऊन 
मदत पाठविणें आम्हांस शक्‍य होणार नाहीं, कांहीं विशेष फायदे आम्हांस 
मिळतील तर आपल्या विनंतीचा विचार होईल. ” 


दादा - कशा प्रकारचे फायदे आपण मागतां ? 


ब्रोम - वरिष्ठांस विचारल्याशिवाय मी यासंबधांत कांहींच सांगू शकत नाहीं. 
तुम्हीच कांहीं सूचना कळवाळ तर मी त्या पुढें पाठवीन. ” 


या उत्तराने दादाची तारांबळ उडाली. त्याला निश्चित असें कांहींच सांगतां 
येईना. वसई, साष्टी वगेरे जागा इंग्रजांस हव्या होत्या, पण त्यांचा उच्चारही 
तोंडावाटे काढणें या वेळीं दादास शक्‍य नव्हत. राज्याची मालकी माधवरावाकडे 
होती. पुढें नारायणरावाच्या बघानंतर दादाचा मार्ग मोकळा झाला. ब्रोमने 
परत येऊन आपल्या या भेटीचा वृत्तान्त २५ जानेवारीस मुंबईस पाठविला. 
इकडे याचच वेळीं दादाचा वकील गोपाळ चक्रधर पुण्यास होता त्यानें 
मॉस्टिनची भेट घेऊन कळविलें, “ आमचे यजमान व पेशवा यांचें वितुष्ट 
अपरिमित वाढलें असून, युद्धप्रसंग उद्भवल्यास आपल्या स्नेहाची व मदतीची 
ते भारी आशा बाळगून आहेत. पुतण्याचचा पाडाव केल्याशिवाय ते स्वस्थ 
बसणार नाहींत. माधवरावाकडून करार पुरे होतात कीं नाहींत एवढीच बाट ते 
पाहात आहेत. करारांत जरा न्यून पडलें कों ते त्यास हाणणार. कसें आकारा 
पातळ ते एक करून सोडतील तें सहा महिन्यांचे आंत तुम्हांस दिसेल. यासाठीं 
त्यांस इंग्रजांशीं कायम दोस्तीचा तह करण्याची इच्छा आहे. मद्रासकरांकडेही 
ते आपला वकील पाठविणार आहेत. ब्रोमसाहेब परत येण्याची तूर्त ते 
वाट पाहातात. ” इंग्रजांचे आधारावर दादार्चे मन बदलले. 


५. धोडपेची झोडप - इंग्रज वकिलांच्या या कारवाया पुणें-नासिकसारख्या 
मुख्य नगरांत अगदीं गुस म्हणून चाललेल्या जर माधवरावास कळल्या नसत्या 


दादांची तारांबळ १५९, 


तरच आश्चर्य. इंग्रजांस वैषम्य वाटलें कीं आपले गुत बेत फार फुटले. वसई, 
साष्टी सह॒जासहजीं इंग्रजांचे पदरांत टाकणारा माधवराव नव्हता. या वकिलातीनें 
त्याचे डोळ्यांत चांगळें अंजन घातलें. गेल्या वर्षीच समेटाचे नादास 
लागून आपण या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष केला नाहीं, याजबद्दल त्याला 
वाईटही वाटलें. दादानें खुळेपणानें बाजतबरसाद पुतण्यावर चढाई करण्याची 
घोषणा केली, ती पेदाव्याचे पथ्यावर पडली आणि बरसातीपूर्वींच त्यास 
गांठण्याचा निश्चय ठरविला. पण दादाची तयारी नसल्यामुळें त्याची तारांबळ 
उडाली. घटकेंत वर्‍हाडांत भोसल्याचे आश्रयास जावें, घटकेंत पुतण्याकडे 
बोलणें करण्यासाठीं माणसे पाठवावी, अश्या नेहमींच्या पळवाटा त्याने 
चालविल्या. चिंतो विठ्ठळ व गंगोबा तात्या मात्र त्याची साथ सववोपरी करूं 
लागले. दमाजी गायकवाडानें आपला पुत्र गोविंदराव याजबरोबर फौज देऊन 
दादाचे साह्यास पाठविले. पण दादाचा मुख्य आधार गंगोबा असून तो 
अनुभवी योद्धा दादास मिळाल्यामुळें पेशव्यास पुढील संग्राम जास्त अवघड 
गेला. गंगोबावर पेदाव्यानें पुढें एवढा कोप कां केला त्याचें हे बीज आहे. 
पेशव्याने लगेच संग्रामाची सिद्धता केली. महादजीस बोलावणें जातांच तो 
केदारजीसह स. १७६८ च्या मे महिन्यांत राहुरी येथें पेशव्यास सामील झाला. 
वीस हजारांवर फौज जमली. दादाचाही जमाव पुणतांब्यानजीक दहा हजार 
पावेतों झाला. तुकोजी होळकर अंग चुकवून स्वतः अलग राहिला. तो म्हणाला, 
“ मी बेइमान व्हावयास कोणाकडेच जात नाहीं. तात्या जाणा, तुम्ही जाणा. ? 
पेशव्याने गंगोबाकडे माणसें पाठविलीं, त्यानं कळविलें, “ मीं काय करावे ! माझें 
लक्ष स्वामींकडेच आहे. दादासा० जवळ आले म्हणून उगाच त्यांजसारख्या 
गोष्टी बोलाव्या लागतात. ” पेशव्याची तयारी कडेकोट झाली. साताऱ्यास त्याने 
छत्रपती'चा बंदोबस्त विशेष कडक ठेविला. अशा स्थितींत दादार्ने आगींत तेल 
ओतण्यासारखे झुत्य केलें. त्यास मुलगा नव्हता. बोलतांना मीच तुमचा मुलगा 
असें माधवराव वारंबार त्यास बोळून दाखवी, त्यामुळें दोळतीच्या वांटणीचा 
प्रश्न उद्भवत नसे. सबब वांटणीला जोर यावा म्हणून दादाने गोविंदपंत भुसकुटे 
याचा साडेतीन वर्षीचा पुत्र नासिक येथे वेशाख शु० ३ ( १९ एप्रिल, 
१७६८ ) या दिवशीं दत्तक घेऊन नांव अमृतराव ठेविळें.* न्रतबंध व विवाह 


* पे. द. १९, ७५-८२; साता० २, ३१६- ३१९, 


१६० दादाची उद्वेगकारक कहाणी 


लगेच करावयाचा विचार होता, परंतु माधवराव फौजेसह चाळून आल्यामुळें ते 
संस्कार राहिले. दत्तक घेतल्याची साखर व वस्त्रे दादाने पेशव्यास पाठविलीं 
तीं त्यांने स्वीकारलीं नाहींत, परत केलीं. या दत्तविधानानें उभयतांच्या वैराचें 
पात्र कांठोकाठ भरलें म्हणून क्षणाची उपेक्षा पेशव्यानें केली नाहीं. उभयतांनी 
सामन्याची सिद्धता करून चालून घेतळें. ता. १० जूनचें पत्र “ पेशव्याचा 
मुक्काम गंगातीरीं झाला. दादा चांदवडापासून सहा कोसांवर होते. गोपाळराव 
ऱ्वाळून आले म्हणोन आवई लष्करांत पडली. पर्जन्यानें पेशव्याचे लष्करावर 
अतिदृष्टि केली. पूर येऊन घोडीं, पालख्या वाहून गेल्या. दादासाहेब माघारे 
फिरून घोडपेखालीं आले. बरोबर फौज पांचसहा हजार, तोफा वीस, सदाशिव 
रामचंद्र वगेरे आहेत. तुकोजी होळकर एक दिवस येऊन भेटून गेले. त्यांनीं 
सांगितळें आपण कोणाशींच झुंजत नाहीं. उठोन चांदवडास गेले. दादांनी 
गंगोबा तात्यास सांगितळें जे तुम्ही झुंजा, आपण झुंजत नाहीं. झुंजलों तर 
माझी त्याला पितृहत्या घडेल त्याची मळा घडेल. असें सांगितल्यावर सांराच 
मनसबा राहिला. पेशव्याची फौज पंचवीस हजार जमा झाली. रोज येतच 
आहेत. काळ दादासाहेबांचे पत्र गोपाळराव पटवर्धनास आलें कों च्विरंजीवांनीं 
निकर्षच आरंमिला आहे, त्यास त्याजकडून अन्याय जाले. तुम्ही मध्यस्थ 
आहां. आणशपथ केली त्याचें स्मरण धरणें. तुमचें चिरंजीव न ऐकत तर 
तुम्ही इकडे यावे असा करार आहे. ” * 


“ दादासाहेबांची फोज धोडपेचे पायथ्याशीं राहिली होती. तिजवर भ्रगुवार 
१० जून रोजीं पेशव्याच्या सड्या फोजेने चाळ केली. त्याबरोबर दादासाहेब 
निघून किल्यावर गेळे. खालीं फोजेंत चिंतो विठ्ठल व मोरो विठ्ठल रायरीकर, 
गणेश विठ्ठल वाघमारे, केदारजी सिंदे, सदाशिव रामचंद्र, हरि मिडे होते ते 
चाळून आले. लगेच त्यांस पेशव्याचे फौजेनें गांठळें. क्षणमाच लढाई जाहली. 
मोरो विठळ जखमी होऊन घोड्यावरून पडून मेळे. चिंतो विठ्ठल त्यांस 
काढावयास गेले त्यांत दाटी होऊन पाडाव गेळे. उजवे हातास जखम लागली. 
इतर आले त्यांचा मोड जाहला. सदाशिव रामचंद्र पळून गेले. राहिली फौज 
तमाम लटली गेली. दहाबारा हजार खजिना, दोनचाररों उंट घोडे, दद्ापंधरा हत्ती 
पाडाव आले. पेदराव्यानें दादासाहेबांकडे बाळाजी कृष्ण ठोसर यास पाठविलें 


0८.५९ ८२ 


ठासून बोलणीं १९१ 


कीं तुमचे मुद्दे काय ते सांगावे. भाषण केलें, आम्हांकडे बोलावयाचे कांहीं 
राहिलें नाहीं. पेशव्याने लगेच दादाचा मुळूख जप्त करायचा हुकूम सोडला. 

ता० ११ रोजीं किल्ल्यावरून दादासाहेबांनी आवाजी महादेव व हरि मिडे 
यांस पेशव्याकडे बोलण्यासाठी पाठविलें. पेशव्याने सांगोन पाठविलें, 
“ आपण वडील, पुण्यास यावें, एके जागां राहावें. वरकड विचार कशास 
पाहिजे ! ” त्यावर दादांचें उत्तर आलें , “ आपण महायात्रेस जाऊं, बेगमी 
करून द्या. ” पेदाव्यांचें निदान सांगणें एकच कीं स्वामींनीं निराळें राहूं नये. 
ता० १२ रोजीं दादांनीं सांगोन पाठविलें, “ आम्ही दोन प्रहरां भेटीस व 
भोजनास येतों. स्वयंपाक करावा. मर्जांस येईल तसें आमचें चालवावे. ? दोन 
प्रहरांखाळीं उतरून उभयतां एक हत्तीवर बसोन डेऱ्यास आले. बोलणीं झालीं. 
पेशव्याचे उत्तर ठासून जाहलें, कीं “ आम्हांस फोज ठेवून यावें लागलें, मसलत 
पडली. म्हणून कर्जाचा ऐवज तुम्हांस पावणार नाहीं. कराराप्रमाणे निभावणी 
झाली असती तर ऐघज पावता. ” शेवटीं जाबसाळ जाहला, निदान ठेवाल तसे 
राहूं. बंदवानांचे मूल जाहलोंच आहों. ? अशीं भाषणें चाललीं. 

ता० १५ रोजीं सर्व हकीकत माधवरावानें रामशास्त्री यास लिहून कळविली 
कीं “ दादासाहेबांनी बडीलपणें खाबंदपणें असावें, आमचें म्हटलें सर्व 
ऐकावें, याप्रमाणें करारांत आलें आहे. सारांश तीर्थरूप शाबूद भेटले. ज्यांनीं 
लबाड्या केल्या ते फजित पावले. ” अशा प्रकारें हरएक बाबतीचा पाढा 
पेदव्यानें न्यायासनासमोर स्पष्टपणें वाचून दाखविला. 1 

किल्ल्याच्या खालचे गांव रानवट येथें लढाई झाली, तिला नांव मात्र 
घोडप असेंच पडलें आहे. लढाई सुरू होण्यापूर्वीच दादा घाबरून किल्ल्याच्या 
आश्रयास गेला, राघो भरारी या शाब्दांनीं जो त्याचा गोरव प्रसृत झाला आहे, 
तो पलायन क्रियेंतच आढळतो, ठासून लढण्यांत कधींन्च प्रगट झालेला नाहीं. 
चिंतो विठ्ठलचें कुढेंब व चंद्रचूड यांनींच लढाईत पराकाष्ठा केली, तिचें 
प्रायश्चित्त त्यांस व सदाशिव रामचंद्र, पुरुषोत्तम महादेव हिंगणे, आबाजी 

हादेव वगैरे साथीदारांस भरपूर मिळालें. हाताखालच्यांस बळी देऊन 
प्रमखानें आपला जीव वचावणें हा प्रकार युद्धनीतींत सर्वत्र निंद्र मानठेला 

आहे. पेशव्याच्या फौजेला ळूट माफ केली होती म्हणून तिचे सर्ब लोक आस्थेने 


4 पे, द. १९, ८४-८९, 


१८२ दादाची उद्वेगकारक कहाणी 


लढले. दादांनी आपली सव दोलत, किल़ेकोट मुलूख, पैका सुतळीचा तोडासुद्धां 
हवालीं केला. सखारामबापू दादाचा पक्षपाती म्हणून त्यास पेशव्याने घरीं 
बसविलें. “ बोलावळें तर जातात. रावसाहेबांचें पुण्य समर्थ आहे. ” गंगाधर 
तात्यास पकडून नगरचे किल्यावर ठेविलें. सुटकेकरितां तीस लक्ष दंड 
भागतात.” तो न दिल्यामुळें पेशव्याने त्यास भर दरबारांत छड्यांनीं फोडून 
काढिळें तो प्रकार रोमांचकारी वाटतो. मात्र दादांच्या सर्व साथीदारांस 
जबरदस्त शिक्षा केल्यामुळें पेशव्याची जरब सर्वत्र बसून त्याचा कारभार सुरळीत 
झाला यांत संशय नाहीं. $ 

गंगोबाचा वडील पुत्र यशवंत गंगाधर ऊर्फ दादाजी हा विद्वान व 
व्यवहारचतुर होता. धोडपच्या प्रसंगापूर्वी त्यानें बापास परोपरी समजून 
सांगितलें कीं माधवरावाचा सत्पक्ष आहे, तुम्ही दादास सामील होऊं नये. 
पुत्राची ही सल्ला बापाने ऐकिली नाहीं. सखारामबापूच्या सांगणीनें त्यानें 
रघुनाथरावाचें साह्य केलें, त्याचें प्रायश्चित्त त्यास मिळालें. सुमारे तीन वर्षे 
कैदेंत कुर्चंबल्यावर गंगाधर तात्यानें तीस लाख रुपये दंड भरला तेव्हां 
स. १७७२ च्या फेब्रुबारींत पेशव्याने त्याची सुटला केली. 

६. पुण्यांतील बंदीवास --पेराव्यानें चुलत्याची अमयौदा यत्किंचित न 
करतां त्यास पुण्यास आणिलें. ता० २२ जून रोजीं ते राहरांत दाखल झाले. 
“ घटका रात्रीस पर्वतीहून आपण उजवे बाजूस ब दादास डावे बाजूस 
एका अंबारींत बसून अवघ्या सुत्सद्यांसह्‌ सहावे घटकेस आनंदमय घरास 
पोंचले. नळेचंद्रज्योती गणतीआगळ्या झाल्या. ” यासंबंधाने राजवाडे म्हणतात 
“ दादाने संस्थानद्रोह केला, त्याबद्दल यास करावें तसें शासन न करितां, 
कोड तशीच राहूं दिळी. या किडीच्या आश्रयानें सरदारांना राज्याचे विरुद्ध 
वागण्यास अवसर मिळाला. '' सात वषाच्या परिश्रमांत प्रकृतीवर जो ताण 
बसला तेणेकरून पेशव्याचे आयुष्यही घटलें. 

ठाणीं व जागा हातीं येईपर्यंत पेशव्याने रामचंद्र गणेश ब बिनीवाले यांस 
नासिकच्या बाजूस ठेविले, आणि त्यांजकडून दादांच्या कबजांतील सर्व स्थर्ले 
घेतलीं, खुद्द दादास शनिवारवाड्यांत पक्क्या बंदोबस्तांत ठेव्रिळें, मात्र हाल 
कोणतेही होऊं दिले नाहींत. दादावर मुख्य देखरेख नाना फडणिसाची ठेविली. 


5 इ. सं. पे. द. पृ. १०८ : पे. द. १९, ९०-९२, १०६-११६, 


पेशव्यावर हत्यार १६३ 


बाहेर फितूर करण्या'ची त्याची जन्माची खोड केदेंतही थोडीबहुत चाळू राहिली. 
“ फाल्गुन व० ११ ता. २ एप्रिल स. १७६९ रोजीं वाड्यांत फितूर झाला. 
देवडीचे लोक त्यांस फितळे. बाहेर निघून जाणार तों बातमी नानास कळली. 
साठ असामी चतुर्भुज केले. दादा उपोषणें करतात. नानांनी भोजनाचा आग्रह 
करितां शिवीगाळ केली. ” नानाने हें वर्तमान हरिपंतामार्फत पेशव्यास स्वारींत 
कळविलें. | गोपिकाबाईस बातमी कळल्यावर तिनें नानास पत्र लिहून दादांची 
प्रकृतीची खबर विचारली. नानाने कळविलें, “ दादांनी मोन कांहीं धरलें नाहीं 
फार करून स्थानसंध्याच करीत असतात. शारिरास उपद्रव झाल्यामुळें रक्त 
काढविले होतें. प्रकृति बरी आहे.” ता० ४ ऑगस्ट स. १७६९ चें वर्तमान. 
“ दादा उपास करितात. आज दहा दिवस झाले. परवां जीव घाबरा झाला 
होता. तोड निघत नाहीं. एखादे दिवशीं साखर पाणी व एखादे दिवशीं 
खारीक घेतात. आज दोन दिवस फारच धोळ पडला आहे. दत्तक मुलास 
पुण्यास आणवावें, दोन लक्षांची जागीर व एक किल्ला द्यावा, आम्हांस पांचच 
क्ष द्यावे अशी मागणी केली. रावसाहेबांनीं उत्तर केळे, दाखल्याप्रमाणें 
दानधर्मास ऐवज देऊं. आम्हीच कर्जदार जास्त कोठून द्यावें ! ” त्यावर दादा 
म्हणतात, “ आतां आम्ही केदेंत आहों, तुमच्या ओढीतेढीशीं आम्हांत गरज 
काय १? नाहीं तर आम्ही उपबास करून मरू. ” श्रीमंतांनीं साफ उत्तर केलें, 
“ मुलास आणावयास किंबा जागीर द्यावयास अनुकूल नाहीं. दुसऱ्या गोत्राचा 
मूल, त्याचें बोळूं नये. ” पुढें मुलास आणून वडगावांस ठेवावे असे ठरलें. ता ० 
७ सेप्टेंबर स. १७६९ रोजीं माधवराव पर्वतीहून परत येत असतां त्याजवर 
गाद्यीनें बार केला, * तो पेशव्याने साबधपणें चुकविला. ही शिकवण दादाचीच 
असली पाहिजे. मिळून हे परकीय गादी पेशव्यांनीं जवळ आणले तेच घातक 
"झाले. भाऊसाहेब, माधवराव यांस तर गाद्योनीं दगा केलाच, पण पुढें 
नारायणरावाचची वाट लावली. 
राक्षसभुवनानंतर नाशकास राहण्याचें दादाने ठरविलें तेव्हां खर्चास पांच 
लाख रुपये सालाचे द्यावे अशी व्यवस्था होती ती आतां पेशव्याने पुण्यासही 
चाळू ठेविली. दादास प्रतिबंधांत ठेवण्यांतच राज्याचे कल्याण आहे अशी सरवंत्र 
लोकांची खात्री झाली. अनुष्ठान करूं नये, कोणाशीं पत्रव्यबहाार करूं नये, 


! पे. द. १९९८, %$ ख. ले. ८११, 


१८४७ दादाची उद्वेगकारक कहाणी 


कारभारी, शागीरद, भट, नोकर माधवराव नेमून देतील तेच त्यांनीं ठेवावे, 
वर्षांतून एकदां कृष्णास्नानास जावें, असा बंदोबस्त झाला. सखारामब्रापूस 
आतां बाह्यतः करून कामांत घेतलें. पुर्ढे पेशवा आसन्न स्थितीस पोंचला तेव्हां 
दादाला सर्वोच्या आग्रहावरून स. १७७२च्या माचौत बंदींतून मुक्त केलें. 
परंतु पुढें ६ ऑक्टोबरास दादा पळून जात असतां पकडला गेला, तेव्हां 
फिरून कैदेंत घातलें. पश्चात्‌ दीड महिन्याने पेशवा मरण पावला. 


स. १७६४ त दादाचे खर्चास पांच लक्ष त्रेसष्ट हजारांचे महाळ तोडून 
दिलेले चालत होते, त्याचा कारभार चिंतो विठ्ठल करी. ही रक्कम खर्चास पुरत 
नाहीं अशी दादाची तक्रार सारखी चाळू होती. उगाच पोकळ डोल वाढवून 
निरर्थक लवाजमा व आश्रित वर्ग बाळगून मोठेपणा मिरबिण्यांत खर्च फार 
होई. शिवाय बेगुमानपणें पुतण्यास नडविण्यासाठीं मुद्दाम तो नाना ढंग करी. 
राज्याची पवी त्याचे मनास मुळींच बाटत नव्हती. त्याच्या आश्रितवर्गात 
त्रिमंगलाचार्य, चतुर्भुज देव, खंडो दीक्षित, नरगुंदकर आपादास्त्री, कुटुंबशास्त्री 
इत्यादि विद्वान पंडित, शिवाय हरिदास, गवई वगैरे पुष्कळ होते. नाटकशाळांचचा 
तांडा तर अमयीद होता. १ मैना, २ उमेदा, ३ यमुनी ( हेमंतीची आई), ४ 
लाडू ( वसंतीची आई ), ५ केसरी ( चंदनीची आई ), ६ रत्ना (रूप- 
कुमरीची आई ), ७ स्वरूपा ( चंद्रसेनींची आई ), ८ श्यामा ( नैनेची आई ) 
अशीं नाटकशाळांचीं नांबें अढळतात. शिवाय रोजनिशींत हेमंत, बसंत, चपला, 
वचैद्वसेना, अशीं आणखी नांवें दिसतात. या नाटकशाळांस चार, तीन, दोन 
रुपये दरमहा पगार म्हणजे हात खर्च बांधून दिलेला स. १७८० चा नमूद 
आहे. * वर मुठींचीं नांवें दिळेळीं आहेत त्या दादाच्याच असाव्या. या नांवांत 
मुळगे कां नाहीत हें गूढ वाटते. दादाच्या पश्चात्‌ या सर्व नाटकशाळांचचा 
परामर्षे आनंदीबाईनें घेतला, हें तिला भूषणावह आहे. मथुरा नांवाची दादाची 
कनिष्ठ स्त्री होती ती देवी येऊन ता० ५ जून स. १७८० रोजीं वारली. सुरतेस 
असतां दादानें एका नागराची मुलगी पळविली, त्यावरून तिच्या आईबापांनी 
जीव दिला, म्हणून इंग्रजांनीं त्यास वाड्याबांहेर जाण्याची बंदी केली. 1 


*स॒. मा. रो. ११. ५७७ 1 इ० सं. पे. द. पृ५ १०८, १३४, १३६; का. सं. प.- 
या, ४९४; म. द. बा. १-८; ऐे. टि. ९१*८, 


आनंदवलीचा निवास १९८१२ 


माधवराव तापट स्वभावाचा असला तरी विचारी व सहनशील होता, 
म्हणूनच त्यानें चुलत्याचे भळभलते छंद चाळूं दिळे, आणि अखेरपावेतों त्यास 
कोणत्याह्दी प्रकारें कमी पड दिलें नाहीं. मोगल बादशाहींत दाराशुकोसारख्या 
अनेक शाहाजाद्यांची वाट कशी लागली तें लक्षांत आणावें. मुसलमान राज्यकर्त्यांची 
गोष्ट बाजूला ठेवली तरी तुळाजी आंगऱ्याप्रमाणें दादासही एखाद्या दूरच्या 
किल्ल्यावर डांबून ठेवणें पेशव्यास शक्‍य होतें. स. १७७१ च्या वैशाखांत दादाला 
टोक्‍्यास पाठवून तेथें पेशव्याने अमृतरावाचें लग्न मोठ्या थाटांत करविले. दादाला 
पेशवाईची हाव जबरदस्त होती, ती पुरी होईना म्हणून पुढें त्याने पुतण्याचा 
बधही करविला. कपटवि्वेंत तो निष्णात होता, त्या विद्येचा उपयोग त्यानें 
मराठी राज्याच्या हितासाठीं केला नाहीं याच उद्देग बाटतो तो काय सांगावा ! 
मराठशाहीच्या अबनतीचचा इतिहास हे दादासाहेब ब त्यांचे चिरंजीब रावबाजी 
यांनीं बनविलेला आहे. माधवरावाचीं पहिलीं सात बर्षे या चुलत्याच्या 
भानगडींत खर्च झालीं, म्हणून हैदर ब इंग्रज यांना तो आळा घाळूं 
शकला नाहीं. 

दादाच्या वास्तव्यासाठीं आनंदवलीची स्थापना झाली. स. १७६४ च्या 
फाल्गुनांत दादा व गोपिकाबाई उभयतांनी क्षेत्रवास पत्करून नाशकास प्रयाण 
केलें. तेथून पश्चिमेस तीन मैळ चावडस म्हणून गांव होतें तेथें दादानें वास्तव्य 
केळे आणि आणखी पुढें तीन मैल गंगापूर येथें गोपिकाबाई राहूं लागली. 
ता० १५ ऑगस्ट १७६४ रोजीं चावडस येथें आनंदीबाईस पुत्र झाला, 
त्याचे स्मरणार्थ गांवाचें नांव आनंदवलछी असें ठेविलें. धोडपेवर दादा हस्तगत 
झाल्यावर त्याची पूर्वीची जागीर परत घेऊन खर्चीसाठीं रोख रकमा देण्यांत 
आल्या ब कुटुंबास राहण्यास आनंदवलीचें बंदिस्त ठाणें त्यांचे हवालीं करण्यांत 
आलें. परंतु पुढें दादाचे राहणे तेथें फारसें झाळेच नाहीं. कोपरगांव येथेंही त्याचे 
वाडे होते तेथेंच तो पुढें मृत्यु पावला. त्यानंतर कांहीं वर्षांनीं आनंदीबाई 
आनंदवल्लीस जाऊन राहिली तेथें ती मृत्यु पावली. परंतु दादांच्या अखेरीचा 
हा पुढचा भाग तूर्त येथेच थांबविणें जरूर आहे. * 


॥७0०४/७०१७.४०६.०४ वक 


* संततीचा उछेख, बाळाजी विश्वनाथ, पृ० १५ बर पाहा. 


५, नागपुरकर भोसल्यांना शिकवण - कालसूची 


. १७६१-६३ 


, १७६३ 
> 


1 हयर 


एप्रिल-मे 

डी 

ऑक्टो" १४ 

जाने? १८ 

फे९ घु 

र :3:8 

ण्य हत 

डिसें० 

जाने ७ 
१. गी 

फे० १९-२२ 

माच छ 

1; ११ 

ऱ्य २३ 

एप्रि> २४ 

एप्रिल 

मे १६ 


निजामी सरदार शेरजंगाचें पुण्यास वास्तव्य 
भोसले निजामांची पुण्यावर चढाई 

मीरकासीमची भोसल्याकडे विनवणी 

पुण्यांतून पेशव्याचे भोसल्यावर प्रयाण 
भोसल्याची शरणागति, खोलापुरचा तह 
माधवराव निजामली भेट दहा दिवस कुरुपखेडावर 
टोक्यास पेशाव्याचे ग्रहण-स्नान 

दिवाकरपंतास पेशव्याचें पाचारण 

पेशव्याची भोसल्यावर चढाई 

पेशवा नागपुरास दाखल 

पंचगव्हाण येथें भोसल्याचा पराभव, चंद्रपुरास वेढा 
पुण्याचा पळ भोसले स्वारीच्या वातेनें 
भोसले मेदकावर दाखल 

पेशव्याचा मुकाम कनकापुरावर 

कनकापुरचा तह 

जानोजी माधवराव भेटी 

थेऊर येथें जानोजी पेशव्यांची भेट 

तुळजापूर येथें जानोजीचा मृत्यु 


क. र्क वळे 
नागपुरकर भोसल्यांना शिकवण 


स. १७६५- १७६९ 
१. नागपुरकर भोसल्यांची तुटकवृत्ति. २. पहिली स्वारी. 
३. निजामाशीं नवीन पायंडा. ४. जानोजीवर चढाई. 
७५, कनकापुरचा तह व कमाई. 


१. नागपूरकर भोसल्यांची तुटकवृत्ति-- आपण मुख्य मराठी 
राज्याचे घटक आहों, तें राज्य टिकेल तरच आपलाही निभाव, त्याच्या 
संरक्षणार्थ आपणही झटलें पाहिजे, ही वृत्ति नागपुरकरांच्या अंतःकरणांत कधींच 
बाणली नाहीं. शिवाजीच्या वेळीं नागपुरचा उदयच नव्हता. शाहूचें आगमन 

हाराष्ट्रांत झाळें, त्याला आरंभीं साह्य केल्यामुळे नागपुरकर भोसले मराठी 
राज्याचे अंगाभाग बनले. रघूजीच्या धूर्ततेनें घराण्याचा पराक्रम वाढून पूर्व 
हिंदुस्थान बहुतेक त्यांच्या कबजांत आठे. रघूजीच्या पश्चात्‌ त्याच्या कुटुंबांत 
कलह लागून पेशव्यांशी चौघां वंधुंची तेढ उत्पन्न झाली. स. १७६३ त तर 
त्यांनी निजामास सामील होऊन पुणें प्रांत उध्वस्त केला. त्यांच्या या सर्व 
आगळिकी तरुण पेशवा आपल्या अंतःकरणांत गुप्तपणें सांठवीत होता. प्रसंग 
येईल तेव्हां त्यांस चांगली अद्दल दाखवावी असा त्याचा निश्चय होता. 


दुर्भाग्य मराठी राज्याचें कों अशा थोर राजकारणाचा भाग स्वीकारण्याची 
बुद्धि या भोसले बंधूंस झाली नाहीं. रघूजीच्या मृत्यूनंतर यांच्याकडून प्रत्यक्ष 
राज्यहिताची किंवा आपलें स्वतःचे नागपुरचें राज्य दक्षतेने सांभाळण्याची 
कामगिरी एकही सिद्धीस गेली नाहीं. त्यांस उद्योगास लावावें, मराठी राज्य- 
संवर्धनांत त्यांचा पूर्ण उपयोग करून घ्यावा, असा शिकस्तीचा प्रयत्न आतां 
पेशव्याने केला. त्यासाठीं ममता व धाक दोनही प्रयोग त्याने त्याजवर केले. 
पण राज्यहित न ओळखतां ते अखेरपर्येत स्वपराक्रमाच्या घमेंडींत खितपत राहिले 
अंगीं बुद्धि, पराक्रम, मनुष्यबळ इतरांप्रमाणे असतां त्यांचा उपयोग राष्ट्रास 
मिळाला नाहीं. छ्रासीच्या लढाईने बंगाल प्रांत हातचा गेला त्याबद्दल त्यांनीं 
यत्किचित्‌ हालचाल केली नाहीं. उलट पानिपतानंतर मराठी राज्याची इभ्रत 


१६८ पेशव्यांची भोसल्यांना शिकवण 


सांभाळण्याऐवजीं साताऱ्याकडीळ छत्रपति पेदाव्यांचें अधिष्ठान मोडण्याचचाच 
उद्योग त्यांनीं केला. भोसल्यांनीं राज्याचे कामांत सामील होण्यासंवंधीं पेशव्यांनीं 
केलेल्या आजवबांचे ढीग व त्याजवर भोसल्यांनीं दाखविलेल्या बयादा वाच्चतां 
वाचतां जीव घुटमळून जातो. घरांत सारखे तंटे, वसुलास ठिकाण नाहीं, फौजेस 
पगार नाहीं, कारभारांत मेळ नाही, अशी ही रडकथ त्या कागदांत वर्षानुवर्ष 
चाललेली आढळते. निजामासीं सख्य जोडून पुणें जाळण्यास जानोजी उद्युक्त 
झाला. पुढें त्याचवेळीं इंग्रजांनीं मीरकासीमसारख्या बाणेदार नबाबास तुडवून 
पाटणाशहर काबीज केलें, त्यावेळीं हा भोसल्यांनीं जिकलेला प्रांत हातचा जातो, 
तो सांभाळण्यास ताबडतोब साह्य करा असें नबाबानें भोसल्यांस विनविले. त्यांनीं 
धावून जाणे अवद्य होतें. पण याही बाबतींत त्यांनीं पूर्ण दुर्लक्षच केलें. घरचा 
नागपुरचा कारभार त्यांस होईना, मग बाहेरचा उद्योग ते कितीसा सांभाळणार ! 
माधवरावानें भोसल्यांस कनीटकांत बोलावले तेव्हां ता. २० सेप्टेंबर स. १७६४ 
च्या पत्रांत त्यांनीं कळविलें, | “ पटण्याहून शुजाउदौला वगैरेकडून मीझी 
साले मोठ्या मनसबियावर आला होता, आजारानें वारला. ” अशा सबबी 
सांगून भोसले घरांतून बाहेर पडले नाहींत. मनांतून पेशव्याचा द्वेष, वाहेरून 
वाटेल त्या सबबी, अश्या रीतीनें जानोजीनें कालहरण केलें 


राक्षसभुवबनावर भोसल्यानें आपणास तोंडघशीं पाडले आणि पुढील तहाने 
सगळा वऱ्हाड प्रांत बळकावला हे प्रकार निजामअलीला दुःसह होऊन 
उभयतांचे वैर माजलें. स. १७६५ च्या पावसाळ्यांत निजामाचा सरदार मोरो 
घोंडाजी याचा भोसल्यानें वऱ्हाडांत पाडाव केला, तेव्हां निजामाने भोसल्यावर 
स्वारी केली आणि त्या कामीं पेशव्याची मदत मागितली. अश्या स्थितींत या 
दोघांवरही आपला शाह वसविण्याची संधि पेशव्यास प्रास्त झाली; दोघांकडेही 
दादाची अंतस्थ संधानें चाळू असत, तीं बंद पाडण्यासाठी माधवरावानें बऱ्हाडकडें 
स्वारी करण्याचें ठरवून वेळ पडेल त्याप्रमाणें भोसळे व निजाम यांजला आपलें 
सामर्थ्य दाखविण्याचा निश्चय केला. राक्षसभुवनानंतर झालेल्या तहांत पेशवे 
निजामांनीं जरुरीप्रमाणे एकमेकांस साह्य करण्याचा करार होता, त्यास 
अनुसरून निजामाने ही पेशव्याची परीक्षाच पाहाण्याचा डाव टाकला. दादाला 
अद्या बचनवबद्धतेची पर्वा नव्हती, पण माधबरावाळा याच बाबतींत आपली 


] पे. दृ. २०. १५४. 


जानोजीचा कपटभाव १८९ 


प्रतिष्ठा सिद्ध करून दाखविण्याची खाशी साथ आली. त्याने दादासही कळविलें 
कीं आपण उत्तर हिंदचे स्वारीस जाणार त्यास उभयतांनीं वऱ्हाडांत बरोबर 
जाऊन प्रथम भोसल्या'ची तक्रार मिटवू, मग पुढें जावें. 

२, पहिली स्वारी --स. १७६५ त कर्नाटकचा कारभार उरकून पेदावा 
माधवराव जूनचे आरंभीं पुण्यास आला. येतांक्षणीं त्यास जानोजीच्या 
कारस्थानाची नानाविध हकीकत कळली. त्यास पेशव्याने कर्नाटकांत बोलावले 
_ असतां गेला नाहीं. मागाहून दादा गेला त्यानें त्यास आग्रह्मनें बोलाविळें आणि 
रस्त्यांत त्याच्यासाठी केक दिवस खोळंबून बसला. दोवटीं आला नाहीं आणि 
सबब काय तर दोघां श्रीमंतांची स्वतंत्र बोलावणीं आपल्यास कां आलीं नाहींत. 
अंतःकरणांतून त्याला माधवरावाच्या उत्कर्षाचा हेवा ब धाक वाटूं लागला. 
होऊं द्या एकदां दोन हात आणि मग पहा आमचा तमाशा, अशा वल्गना तो 
आपल्या मंडळांत करी, त्या सर्वे पेशव्याचे कानांवर गेल्या. वेळ आली तर 
जानोजीला दादाचा आश्रय मिळेल, तो दादाच्या कच्छपी लागेल हेह 
पेशवा ओळखून होता. निजाम-हेदर इत्यादींशी स्नेहसंबंध जोडून पेशव्याचा 
पाडाव करण्याचा त्याचा डाव होता. सिंदे-होळकरांकडे त्यानें पेशव्याविरुद्ध 
कागाळ्या करून त्यांचें साह्य मागितले. जयपुरच्या माधवसिंगास आपल्या 
बाजूस वळविलें. त्याचा एक आत्मीय वकोळ बाबूराव रायाजी नांवाचा पुण्यास 
येऊन महिपतराव चिटणिसामार्फत नाहीं नाहीं तीं कारस्थाने रचित होता, त्यांची 
हकीकतही पेशव्यास कळली. ता० ६ जून १७६५ रोजीं हा वकील जानोजीस 
लिहितो, “ पेरावे म्हणतात, हजारपांचरोनिशीं जानोजीबाबांनीं पुण्यास येऊन 
आम्हांस भेटावे, पुढें मसलत करणें ते त्यांचे बिचारे करूं. आपलें येणें होत 
नसेल तर पेशवे रावसाहेब फौजसहवर्तमान वर्‍हाडांत चाळून येतील, मग अर्थ 
वा साधयेतू, देह वा पातयेत्‌ जें होणें असेल तें होईल. त्यास तुमच्यानें हजार 
राऊतांनिशीं याववाचें असेल तर यावें. नाहीं तर आपले खबरदारींत राहावें 
आणि तमाम किल्ल्यांचा बंदोबस्त करावा. ” 

बाबूराव रायाजीकडून अशी सूचना जानोजीस जातांच तो गडगबडून गेला. 
त्याजवळ पेशव्याचा बकीळ होता तो पुण्यास लिहितो, “ जानोजीस पत्र 
पोंचल्यावर वल्गना केल्या कौं मजला सांपडतील तसे मारीन. कारभारीही त्यांस 
हीच सल्ला देतात. याचा पुष्कळ मजकूर आहे तो पत्रीं लिहितां येत नाहीं. 
समक्ष भेटींतच सांगतां येईल. ” 

रि. ६ 


१७० नागपुरकर भोसल्यांना शिकवणं 


पेशव्याच्या सूचनेनुसार जानोजी स्वच्छ अंतःकरणाने पुण्यास येऊन पेदव्यास 
भेटला असता तर त्याचची सर्व सोय लागून पुढील संग्राम टळले असते. पण 
जानोजीच्या पोटांतच कपट असल्यामुळें उभयतांचे रहस्य बनून आलें नाहीं. 
पेदाव्यानें ताबडतोब त्यास वठणीस आणण्याचा निश्चय केला. सर्व मराठी 
राज्यावर हुकमत बसविण्याचा पेशव्याचा उद्देश असून भोसल्याच्या वल्गना 
चाळू देणें त्याला शक्‍य नव्हते. वास्तविक जानोजी अगोदरच पुण्यास येण्यास 
निघाला होता. गोदावरी ओलांडून अलीकडे आल्यावर त्यास खबर कळली वीं 
पेशवा आपल्यावर चाळून येणार. व्यंकटराव मोरेश्वर पेशव्याचा वकील 
तिकडे होता तो नागपुराहून लिहितो, “ बाबूराव रायाजींनीं जानोजीस बातमी 
लिहिली कीं श्रीमंत पेशवे तुमच्या दग्यावर आहेत. भेटीच्या वेळेस दगा करण्यास 
चुकणार नाहींत. मेट घेगें तर तजविजीनें ध्यावी. नाहीं तर घेऊं नये. पेशव्यांचा 
इतबार धरू नये. ” ही इद्यारत जानोजीस पोःचतांनच्च भेटीचा बेत रहित करून 
तो लगेच गोदावरी उतरून परत बऱ्हाडांत गेला आणि युद्धाच्या तयारीस 
लागला, खऱ्चासाठीं त्यानें त्वरेने खंडण्या वसूल करून लष्कराची सिद्धता 
चालविली, दैदरअलीकडे वगेरे कारस्थानें चाळू केलीं. * 

जानोजीला ही भलतीच भर देण्याची मसलत सर्वे त्याचा कारभारी 
देवाजीपंत सुचवीत होता. वकील लिहितो, “ देवाजीपंत जबानीं मायाममतांचची 
गोष्ट सांगतो. पोटांत कित्येक प्रकार आहित. दादासादहेवांची ममता राखतात. 
ते हिंदुस्थानकडे गेले म्हणजे मुलखांत धामधूम उठविणार. सरकारची कुटाळी 
व हीनपत देवाजीर्पंत सांगतात. जानोजीबाबांचें त्यांचें एकमत आहे. * 

पेशवा आपल्यावर चाळून येतो अश्या बातम्या पावसाळ्यांत नागपुरास येऊन 
त्या मुलखांत धामधूम उडाली. तितक्‍यांत महादजी सिंद्याचे वकोल नागपुरास 
आले, तेव्हां महादजी जानोजीचें साह्य करणार असा गवगवा उत्पन्न 
झाला. बाबूराव रायाजी पुण्यास बसून नाहीं नाहीं त्या खटपटी करीत होता. 
दादासादहेबांस आपल्या बाजूस वळविण्याची कारवाईही जानोजीनें केली. हे 
सर्व प्रकार पेद्यावा पक्केपणें जाणून होता. त्यानें फोजेची तयारी पूर्ण करून 
चहूंकडचीं संधानें संभाळलीं. अंतःकरणाचा ठाव मात्र त्यानें कोणासही लागूं 
दिला नाहीं. रघुनाथरावदादांनीं उत्तरेत जाण्याची व्यवस्था त्यानें ठरवून दिली. 


अन: 


* पे द० १०३५, ३७, ४०. 


भोसल्यावर चाल २१७१ 


निजामअलीचा कारभार या वेळीं त्याचा धाकटा भाऊ मीर मोगल ऊर्फ 
सुन्कुहदोळा पाहत होता, त्याच्याशीं पेंदव्यानें आपल्या वकिलामार्फत स्नेद्द जोडून 
निजामाची मदत जानोजीस होऊं नये अद्यी तजवीज घडवून आणिली. ता० 
१३ ऑक्टोबर, स. १७६५ रोजीं आश्विन अखेर पेदावा पुणें सोडून स्वतः 
स्वारीस निघाला. 


निजामाचा मुलूख भोसल्याने लटल्यामुळे त्या उभयतांचा संग्राम चाळू 
झाला, त्यांत निजामाने औरंगाबादच्या तहास अनुसरून पेशव्याची मदत 
मागितली, ती कबूल करून पेदाव्यानं वऱ्हाडकडे प्रयाण चाळू केळे. भोसल्यास 
वठणीस आणण्याचा विचार त्यानें मनांत योजिला. त्यापूर्वीच त्यानें चुलत्याची 
रवानगी उत्तरच्या स्वारीस केली होती. भोसल्याची समजूत घाळून त्यास आपलें 
घोरण समजून सांगण्यासाठी पेदव्याने आपला खास वकील रामाजी बलाळ 
गुणे यास पुढें जानोजीच्या भेटीस पाठविलें. स. १७६५ च्या डिसेंबरांत 
उभयतां “ श्रीमंतांच्या भेटी येदलाबाद * येर्थे झाल्या. तेथून बाळापुराकडे 
जात आहित. ” 


जानोजी'चा सर्व ओढा रघुनाथराव दादांकडे. त्याचा कारभारी देवाजी पंत 
केवळ त्याचा गुरु, निकालावर न येतां बाहेरून पोकळ उपचाराच्या गोष्टी बोळून 
जानोजीस पेराव्याचे विरुद्ध भर देई. अर्थे बा साधयेत्‌ देह बा पातयेत्‌, अशा 
इर्षेने तो धन्यास चिथवून दादासाहेबांचे आड लपून वेळ मारून नेण्याचे 
त्याचें धोरण होतें. “ केवळ निकष करणें थोरपणास उचित नाहीं, ” असले 
उपदेदाही तो पेशव्यास पर्यायाने करीत असे. ही सर्व बतावणी बरोबर ओळखून 
पेशव्याने दादासही अंतःकरणांतला डाव न दाखवितां थेट नागपुराकडे चाल 
केली. ता० १ जानेवारीचे वर्तमान, “ भोसले नागपुरा अलीकडे दहा कोसांवर 
आहित. श्रीमंतांनी वऱ्हाड प्रांताची जप्ती केली. बाळापुर अकोला यांची खंडणी 
केली. भोसल्यांकडील बोलण्याचा प्रकार नाहीं. श्रीमंताची फोज भारी, त्यांजपुढें 
निर्वाह होणें कळतच आहि. भोसल्यांचे प्रकरण अगाध नाहीं.”8 अल्पावकाशांत 
निजामपेदाव्यांच्या फौजा एकत्र चाळून आलेल्या पाहून भोसल्याची गाळण 
उडाली. कंठावर आलें. उपाय रादिला नाहीं. दादाच्या पाठीक्ीं लागून निभाव 


1 पे. द. २०-१५६, * उमरखेडच्या पूर्वेस चाळीस मेल. खानदेशांतळें नव्हे. ऐ. प, 
१०६; पे. द. २०, १४६, १६०, $ पे. द. २०. १४६, १५९, १६५, 


१७२ नागपुरकर भोसल्यांना शिकवण 


करण्याचा त्याचा प्रयत्न पेशव्याने चाळूं दिला नाहीं. दादाला तर पेशव्याच्या 
तडफेर्‍ची कल्पना*च नव्हती. वास्तविक भोसल्याचे अंगीं पराक्रम व आवरराक्ति 
कांहीं नव्हती. कशी तरी घाईघाईनें निरवानिरब करून जानोजी एलिचपुरजबळ 
आमनेरावर आला. जिवावर येऊन बेतली, उपाय राहिला नाहीं तेव्हां पेशव्यार्‍चा 
वकील व्यंकटराव मोरेश्वर जवळ होता त्याची पायधरणी करून भोसल्याने 
पेशव्याकडे कृपेची याचना केली. त्याजबद्दल दादाने अत्यंत काकुळतीच्या 
रदबदली केल्या, त्यांस मान देऊन पेशव्याने आपला हात आवरला. ही अस्थानी 
कृपा पेशव्याने केली नसती तर पुढील अरिष्ट पुष्कळसे टळळे असतें. त्रिवर्ग 
भोसले वंधूंनीं विनंती कळविली, कीं “ आम्हांवर राग करून श्रीमंत वर्‍हाडांत 
आले. आमचा अन्याय कोणता ! एक पुणें म्हणतील तर पुण्याचा अन्याय 
आमचा नाहीं. मोगलानें जाळलें तेव्हांच आम्ही मोगलांसीं बेरूख जालों. एक 
आमचा अन्याय कीं हैदर नाइकाकडे आलों नाहीं, तर मनुष्यापासून होतच 
असतें, त्या अन्यायासीं असा दंड कीं काय, कीं तिसा लाखांचा सरंजाम दिला तो 
आमचा घेऊन मोगलांस द्यावा. सर्पास दूध पाजावें £ आम्हांस आज्ञा करावी 
कीं तुम्ही मोगळावर जाणे. जाऊन पारिपित्य करतों कीं नाहीं पहावें होतें ! आम्हीं 
त्याच्या मुलखांत चचार रुपये घेतले, त्यासी श्रीमंतांनी वर्‍हाडांत येऊन रुपये 
घेतले. जे जालें ते समर्थ. आतां आम्हांस बडीलपणें हातीं धरावें. आम्ही ऐसें 
काम करून दाखवू कीं मागें जालें नाहीं, पुढें होणार नाहीं. आम्हीं लेकरे, 
आम्हांवर निकरच करतील तर आम्हांस समोरून हालतां येणार नाहीं. प्राणच 
द्यावा लागेल. स्वामी वडील आहित. लढण्यांत जीव नाहीं. खेह होय त करावें. 
यांत धन्याची मर्जी. ” * दांतीं तृण धरून रारण आलेल्यास झिडकारणें 
पेशव्याला शक्य झालें नाहीं. दि० १८ जानेवारी, स. १७६६ दिवशीं 
जानोजी सडा होऊन दर्यापुर मुक्कामी उभयतां श्रीमंतांस भेटला. सूत्रचालक 
देवाजीपंत याने दादाचे कुशींत शिरून धन्याचा बचाब केला. बोलणीं व वाटा- 
घाटी होऊन अमरावतीजवळ खोलापुर येथे तहृ होऊन लढा मिटला. भोसल्यानें 
चोबीस लक्षांचा मुलूख पेदाव्यास परत द्यावा, त्यापैकीं पेशव्याने पंघरा लक्षांचा 
मुलूख निजामास देऊन बाकीचा नऊ लक्षांचा आपण ठेवावा. भोसल्याने इत- 
उत्तर आपल्या सर्व फौजेनिशी पेशव्याचे स्वारींत हजर राहण्याचे मान्य केलें. 1 


* पे, द, २०-१६८, 1 पे. द २०-१६५-१७३; चं. १००; ऐ प. १०७, 


निजाम पराव्यांचा चित्रपट १७३ 


या भोसले स्वारीचा फलितार्थ दादाने होळकरास लिहून कळविला तो असा: 
“ सांप्रत दर्यापुरावर आहों. भोसल्यांची सेखी, अमर्याद राजकारणें व फितुर 
पाहून तंब्री पोंहचावणे जरूर पडलें. आमचा पोक्त सरंजाम फोज व तोफखाना 
मोगलही सर्व प्रकोर सामील, सबब भोसल्यांस बचाबास जागा नाहीं पाहून 
भयभीत जाले. वकील बहुतच वजिदीचे निरोप घेऊन आला कीं पोटास 
मात्र द्या, वरकड आग्रह नाहीं. मातबर माणसाचा केवळच उपहास करणें 
उचित नाहीं व हिंदुस्थानास जाण्याची निकड, सबब भेटीस बोलावून निकाल 
केला. त्यांस झाडून बुडवावे ऐसाच समय होता. परंतु मातबर माणूस हरण 
आल्यावर निकर्ष करणें अनुचित, आपलींही पत्रे त्यांचे सिफारसीचीं आलीं 
यास्तव आटोपते घेतळें. ” करारानुसार दादाबरोबर जानोजीनें हिंदुस्थान 
स्वारीस जाणें अवश्य होतें. त्यानें थोडीबहुत फौज पाठविली, पण स्वतः गेला 
नाहीं तो नाहींच. हे भोसले पेशव्याचे नांवानें अंतःकरणांत सदा जळत होते 
आणि मराठी राज्याची परवा त्यांना कधीं वाटली नाहीं, याचें विवेचन 
अनेकांनीं प्रसंगानुसार केलें आहे. 

३. निजामाशीं नवीन पायंडा -- भोसल्यावरील पेशव्याचा बार ह्या 
समयीं वायफळ गेला. निजामाशीं गोडी करून सर्पास दूध मात्र पाजळें असा 
आरोप पेशव्यावर जानोजीनें केला, यांत जानोजीला राजकारणच कळलें नाहीं 
हे उघड होतें. माधवरावाला कांहीं पुण्याच्या राजारीं निजाम हवा होता असें 
नाहीं. पण मराठी राज्यास आंत बाहेर सर्वत्र आग लागलेली दिसत असतां 
सवोश्ींच वैर वांधून भागळें असतें कसें ! तिकडे हैदर, इकडे निजाम, पलीकडे 
इंग्रज, घरांत चुलता हे सर्व ग्रह ह्या पेशव्यास गिळंकृत करण्यास टपलेले, अशा 
स्थितींत त्यानें शोजारच्या निजामास युक्तीने वद करून घेतळें याबद्दल त्याची 
वाखाणणीच केली पाहिजे. पालखेड पासून राक्षसभुवनपर्यंतचा निजाम: 
पेशव्यांचा चित्रपट माधवरावा'चे दृष्टीपुढे सारखा वावरत होता. उदगीरच्या 
मोट्मिपर्यंत मराठ्यांना धमक बाटत होती कीं आपण सबंध महाराष्ट्रभूमि 
मुसलमानांचे कबजांतून सोडवून स्वराज्याखालीं आणूं. द्दी पेशव्यांची हाव 
पानिपतप्रसंगानें साफ विरून गेली. प्रत्यक्ष पेशव्यांचेंच आसन डळमळून 
निजामअली पुण्यास येऊन मिडला. राक्षसभुवनावर निजामाचा पाडाव होऊन 


1 पाहा वि. सा, चितळे यांचा निवंध, हि, रे. क. जयपूर १९५१, पे, द. २०१८४, 


१७० नांगपुरकर भोसल्यांना शिकवण 


तोच जेव्हां पेशव्याशीं स्नेह करण्याच्या गोष्टी बोळ लागला, तेव्हां माधवरावाच्या 
मनाने ठरविलें कीं आपण एकदम सर्व शात्रूंशीं बेबनाव करूं नये. कर्नाटकांत 
हैदरखानाशीं तोंड देणें आहे तर निजामाशीं आपलें सख्य पाहिजे. यास्तव 
उत्तरेकडील बादशाही कारभाराकडे तूर्व डोळेझांक करून हेदरअलीचा नवा 
कोंब प्रथम खुडून काढावा. हा त्रिविध कार्यक्रम कृष्णराव काळे, सखाराम बापू 
इत्यादींच्या सल्याने विचारांत घेऊन तूत निजामाला पेदाव्यानें आपला मित्र 
बनविले. या कामीं एका मुस्लीम व्यक्तीचा उपयोग पेशव्यास झाला तो अज्ञात 
प्रकार प्रथम सांगितला पाहिजे. 

शेरजंग नांवाचा एक हुशार सरदार निजामसरकार'चे पदरीं होता. त्या*चे 
मूळ नांव हैदर यारखान. स. १७५३ त सलाबतजंगानें त्यास दोरजेंग असा 
किताब देऊन वसुलाच्या कामावर नेमिले. पुढें निजामअलीनें सलाबतजंगावर 
अत्याचार चालविले त्यांत खानाने सलाबतजंगाचा पक्ष घेतल्यामुळे निजामअलीशीं 
त्यांचे बांकडे आलें. तेव्हां आपल्या जिवास निजामअली, अपाय करील अशी 
भीति वाटून तो शेरजंग स. १७६१ त पुण्यास येऊन तेथें दोन तीन वर्षे राहिला. 
निजामअलीनें पुण्यावर चाल केली तेव्हां रोरजंग पुण्यास असून सखारामबापू, 
कृष्णराव काळे इत्यादिकांशीं त्याचा खेह्‌ जमला. त्या दोन वर्षीच्या धामधुमीत 
शेरजंगाचा उपयोग पेशवे दरबारला चांगला झाला. राक्षसभुवन येथें विठ्ठल 
सुंदर मारला गेल्यावर निजामअलीनें पेशव्यास भेटून स्नेहाचा तह केला, 
त्या वेळीं निजामअलीचा मुख्य कारभारी त्याचा धाकटा भाऊ रुक्तुदौला होता, 
त्याच्या रिफारसीनें ब पेशव्याच्या आग्रहावरून निजामअलीनें दोरजंगावरील 
आपला रोष सोडून त्यास पुनः आपल्या नोकरींत घेतळें. निजामअली व 
माधवराव यांचें सख्य जमवून आणणारा मुख्य दुवा हा दोरजंग होय. त्याच्या 
मार्फत त्या दोन दरबारांची दिलजमाई बनली. दोन्ही पक्षांतील कर्तबगार 
व्यक्तींशी शोरजंगाचा निकट परिचय घडल्यामुळें उभयतांची पूर्वीची तेढ निरास 
पाबली. मुख्यतः निजामास दक्षिणेतून साफ उखडून काढण्याचा पेशव्यांचा 
प्रयत्न सुटल्याबरोबर शेजारधर्मानें वागण्याची स्फूर्ति उभयपक्षांत निर्माण झाली. 
माधवरावाने स्पष्ट आश्वासन निजामाला दिलें, कीं “ तुमचें आमचे वेर असू 
नये. तुमचा राज्यांदा आहे या स्थितींत तुम्ही सांभाळावा. आमचा आम्ही 
सांभाळू. कोणी कोणास दुखवू नये किंवा एकमेकांवर आक्रमण करूं नये. 
तक्रारी उपस्थित होतील त्या सामदृत्तीनें एकमेकांनी बोळून भागवाव्या, 


निजामाशीं स्ेहमनु १७५ 


त्यासाठीं वर्दळीस येण्याचें कारण नाहीं. ? याप्रमाणें निजामासंबंधानें पूर्वीचे 
धोरण माधवरावारने सोडल्याबरोबर या दोरजंगामार्फत त्या दोन दरबारांत 
नवीन स्ेहमनु उत्पन्न झाला. स्ेद्द ठेवण्यांतच उभयतांचे कल्याण आहे, शात्रत्व 
चालविण्यांत 'दोघांचेंही नुकसान या प्रब्वत्तीचा उत्पादक हा शेरजंग होय. 
निजामअलीनें लगेच त्याची नेमणूक औरंगाबादच्या सुभ्यावर केली आणि 
मराठ्यांचीं राजकारणे तो त्याच्याच सलछ्यानें भागवू लागला. हा शेरजंग 
पुढें स. १७७५ त मरण पावला. नारायणरावाच्या वधानंतर निजामअलीनें 
रघुनाथरावाचा ६ स्वीकारला नाहीं त्याचें श्रेय या शेरजंगास आहे. मराठी 
वकिलांच्या पत्रांत रोरजंगाऱचा उल्लेख प्रसंगाने येतो. वरील माहिती हैदराबाद 
दसरांतून मिळाली. 


मोसले निजमांचा तंटा लागलेला ऐकून दादा त्या दोघांचाही पेशव्याला 
नरम करण्याचे कामीं उपयोग करूं पाहत होता. दादा आनंदवल़ीहून ब पेशवा 
पुण्याहून एकदम वाहेर पडले. गोदावरीवर उभयतांनीं भेटून पुढील उद्योग 
ठरखबायचा होता. निजामाने पेदाव्याकडे तक्रार केली कीं जानोजी भोसले 
आमचा वऱ्हाडचा प्रदेश टटतो त्याचा तुम्हीं बंदोबस्त करून द्या, आम्ही 
फौज घेऊन त्याजवर जात आही, तर या प्रसंगीं तुम्ही आमचें साह्य करा. दोन 
बषोपूर्वी औरंगाबादऱचे तहांत ठरठेंच आहे कीं अडीअडचणींत उभयतांनी 
एकमेकांचे साह्य करावे. पण तहाचीं कलमे आचरणांत आणायऱचीं नसून केवळ 
दिखाऊ शोभेची असतात अशी त्या वेळची मुत्सही धोरणाची सामान्य समजूत 
होती. पण माधवराव वऱचनार्‍चा खंबीर होता. कोणाही सल्ागाराचें न ऐकतां 
आपल्या मनास पटेल तें घडाक्यांने करून दाखवायचे हा त्याचा बाणा. त्याने 
निजामाचे साह्य करून भोसल्यास तंब्री दिली आणि अल्पाबकाक्यांत चहूंकडे 
दरारा बसविला. प्रत्यक्ष त्याच्या चुलत्यासही आश्चर्य वाटलें कीं द्या उद्दाम पोर 
शात्रूचें साह्य घेऊन आपल्या'च सरदारांचा पाडाव करतो. दादार्‍चा घाट होता कीं 
मागेपुढे आपणास पुतण्याशीं झगडावें लागल्यास भोसल्याचें साह्य आपणांस 
हटकून मिळावे. ह्या चुलत्याचा डाव पेशव्याने हाणून पाडला, इतकेंच नाहीं तर 
बऱ्हाडांतून दादास निरोप देऊन आपण परत येत असतां निजामाने भेटीची 
इच्छा दर्शविली ती पेशव्याने लगेच बिनदिक्कत मान्य केली. उभयतांच्या भेटी 


1 पे. द. २०१२८, १४६, १५९, १७२, 


१७६ नागपुरकर भोसल्यांना शिकवण 


एक आठवडाभर अशा विश्वासाने व आनंदानं पार पडल्या कीं या विपरीत 
राजकारणाऱचा त्या वेळीं बाहेर मोठा अचंबा प्रगट झाला. निजामबाजीरावा*ची 
भेट स. १७३२ त झाली तेव्हां सवे महाराष्ट्र चिंताक्तांत बनला होता. मुसलमानी 
कावा सर्व हिंदुस्थानास महशूर होता. बेळभंडार नाहीं, कुराण नाहीं, आणा- 
शपथा नाहींत. त्या वेळचे दोन तरुण मागचा पन्नास वर्षांचा इतिहास पूर्णपणें 
विसरून आणि निकटवर्ती सह्लागारांन सर्वथा बाजूस ठेवून, प्रेमभावानें ब अत्यंत 
विश्वासाने एकमकांस भेटून स्नेह जोडतात, हा देखावा त्या वेळच्या राजकारणास 
धक्का देणारा व स्पृहणीय म्हटला पाहिजे. या भेटीची वार्ता दादास कळल्यावर 
त्याचा थरकांप झाला यावरूनच पेशव्याच्या धोरणाची महती कळते. 

मार्गे सांगितलेंच आहे को सन १७६५ त पुण्याहून दसऱ्यास बाहेर पडतांना 
चुलता, भोसळे व निजाम या त्रिवगीशीं सख्य करून सगळ्यांनीं मिळून बाह्य 
शत्रु जे इंग्रज हेदेर वगेरे सवोनाच नडत होते त्यांना आळा घालावा, असा 
माधवरावाचा दूरदृष्टीचा डाव योजठेला होता. दुर्दैवाने भोसल्यास तो उमगला 
नाहीं म्हणून त्यास थोडी लष्करी चुणूक दाखविणें पेशव्यास भाग पडलें. या 
मोहिमेत खुद्द निजामअलीही पेदाव्यास सामील होण्यासाठीं आला होता. त्याची 
अर्धीमुर्धी फौज भोसल्यावरच्या स्वारींत पेशव्याबरोबर काम करीत होती. तथापि 
निजामअली व माधवराव यांच्या प्रत्यक्ष भेटीचा योग जमला नव्हता तो त्यानं 
आतां घडवून आणिला. भोसले-पेशव्यानचची भेट दादा'चे सांनिध्यांत झाल्यामुळे 
ती पेशव्यास हवी होती तशी सफाईदार उतरू शकली नाहीं. आतां 
निजामअलीच्या भेटीस तरी दादाने व्यत्यय आणू नये म्हणून माधवरावाने 
त्यास परभारें उत्तरेत खाना केळे आणि परत फिरून येतांना जणूं काय 
सहजगत्या निजामअलीची भेट घेतली. ही भेट म्हणजे एक मोठा राजकारणी 
डाव माधवरावानें कौराल्यानें जिंकला असें म्हणावें लागतें. 

चुलत्यास वैषम्य न वाटावें म्हणून निजामाच्या या भेटीची हकीकत पेशव्याने 
लगोलग त्यास लिहून पाठविली कीं, “ निजाम अलीखान आले. ५ फेब्रुवारी 
(स. १७६६ ) ला दरम्यान डेरे देऊन त्यांच्या आमच्या भेटी जाल्या. दुसरे 
दिवशीं आम्ही त्यांचे डेऱ्यास गेलों. परस्परे शिष्टाचाराचें बोलणें जालें. ” 
“ श्रीमंतांचे ब नबाबा'चे कुरुमखेडावर * दहा मुक्काम जाले. डेऱ्यास येणीं जाणीं 

* हें स्थळ उमरखेडजवळच आहे. भेटीचे विपुल उछेख पाहा पे. द, २९-१२०; २०० 
१७४, २७-१२, ३८१६५, १६६, १८४; का. सं. प. या, २०७, 


दादाचा तीळपापड १७७ 


जालीं. प्रथम दिवशॉं मध्यें डेरा उभा करून इकडून रावसाहेब तिकडून नबाब 
ऐसे आले. उत्तम मिष्ट भाषणे परस्परे दोन अडीच घटका जालीं. नंतर 
उभयतांचे तळ उमरखेड्यानजीक पाण्यावर येऊन राहिले. भेटी वारंवार 
जाल्या. मग शिष्टाचार वस्त्रे, जवाहीर याप्रमागें आठ नऊ हजार रुपयांचे व 
हत्ती घोडे परस्परांस दिल्हे. चार सा घटका रात्रपर्यंत फार गोड भाषणें जालीं. 
सरकारांतून नबाबांस महाल दिल्हे त्यांचा वैदोबस्त करीत पूर्वस्थलीं जात 
आहित. ” 

दादाच्या पोटांत मात्र या भेटीनें धस्स झालें. घोंडोराम वकील व कृष्णराव 
बल्लाळ . पेशव्याजवळ होते त्यांस दादाने खोदखोदून लिहिलें कीं माधवराव 
निजाम अलीचीं बोलणीं काय झालीं व काय ठरलें. वास्तविक नवीन तह असा 
कांहींच ठरला नव्हता. पण कागदी करारापेक्षां अंतःकरणाचा स्नेहभाव 
उभयतांनी रहस्यपूर्वक बोळून कायम केला त्याची किंमत जास्त होती. पंधरा 
लाखांचा मुळूख अगोदरच निजामास दादानें दिला होता. माधवरावारचें वय 
या वेळीं २१ वर्षीचे ब निजामअली अकरा वर्षांनीं बडील. त्याचा जन्म ता० ७ 
मार्च १७३४ चा आहि. कसे झाले तरी दोघे विधर्मी सत्ताधीश खुल्या अंतःकरणाने 
आठ चार दिवस एकत्र राहून मनमुराद सहवासाचा लाभ घेऊं शकले यांत 
त्यांचीं अंत:करणें मिळून आलीं. परस्परे आणभाष होऊन स्नेहाची गांठ भक्कम 
बसली. “ आमच्या तर्फेने स्वतंत्र रापथेचा कागद देण्याघेण्यास सांगितलें 
असतां, एकट्या चिरंजीवांचाच लेख कां झाला, आमचाही रापथेचा लेख 
स्वतंत्र कां केला नाहीं ” असें घोंडोरामास दादानें खडसावलें, त्यावर त्याने 
समजुतीचा जबाब पाठविला कीं, “ आपली ब पेशव्याची शपथ वेगळी झाली 
पाहिजे असा आग्रह मीं धरला असता तर यबनास संदय येता कों घरांत 
फूट आहि. या प्रसंगीं हें बोलणें उचित नाहीं. दोघांच्याही शपथा एकट्या 
रावसादेबांनींच दिल्या. याउपर जशी आज्ञा होईल त्याप्रमाणें वर्तणूक 
करीन. ? >< दादांच्या मनांतील विष यांत चांगलें व्यक्त होते. 

बऱ्हाडांत निजामाशीं सख्य जोडून पेशवा ग्रहणासाटीं गोदावरीवर आला. 
हं चंद्रप्रहण दि० २४ फेब्रुवारीस झालें. “ रावसाहेब टोक्यास आले. तेथून सडे 
होऊन गंगापुरास मातुश्रीचे दरशेनास गेले. ” तेथें दोन आठवडे राहून मेच्या 


१७८ नागपुरकर भोसल्यांना शिकवण 


आरंभीं पुण्यांस आले. या वेळेपासून एकंदर मरास्थांचें राजकारण पेदाव्यानें 
स्वतःच्या हातीं घतले. निजामाशीं सख्य जोडल्याचा परिणाम तत्काळ दिसूं 
लागला. पालखेडपासून उदगीरचची परंपरा व त्यापुढील राक्षसभुवनाचा प्रसंग 
या मागच्या आठवणी बुजून माधवरावाने जोडलला निजामाचा स्नेह पुढे तीस 
वर्षे खर्ड्यांच्या प्रसंगापावेतो टिकला. पोटांतल्या भावना उभय पक्षी कांहीं 
असल्या तरी माधवरावाने आपल्या हयातींत निजामास व त्यांच हस्तकांस वस्त्र, 
हत्ती, घोडे वगरे पाठवून संतुष्ट ठेविळे, ' ऐने अंबारीसकट चांगला हत्ती नजर 

केला, हे स्मरण पुढें फार दिवस टिकले. माधवरावाच्या पश्चात्‌ नारायणरावाचा 
खून, इंग्रज-मराठा युद्ध, चोकडीचे कारस्थान अशा नानाविध गहन प्रसंगांत 
निजाम-मराठा स्नेह चांगलाच कसास लागला याचे श्रय माघवरावधास दिले 
पाहिजे. निजामाने जर दादाचा पक्ष वरील प्रकरणांत धतला असता तर त्या 
कलिपुरुषाचा पाडाव नाना फडणिसाकडून सहसा झाला नसता असें सहज 
अनुमान निघतें. 

४. जानोजीवर चढाई --स. १७६६ च्या जानेवारींत माधवरावानें 
आपल्या राजनीतीची अल्प चुणूक भोसल्यांस दाखविली. अपेक्षा होती कीं 
एवढ्या अनुभवाने त्याची उमज पडून तो योग्य मागीवर येईल. पण पेशव्याचा 
हा अंदाज चुकला. पुढील दोन वर्षात पेशव्याचें सामर्थ्य पुष्कळ वाढलें. 
स. १७६८ त घोडपेबर दादाचा निकाळ लागला आणि इतःपर त्याच्या आड 
लपण्याची सोय भोसल्यांना उरली नाहीं. शिंदे, होळकर, गायकवाड या सर्वांस 
पेशव्याने सुतासारखें नरम आणलें. हेदरअलीचें प्रस्थही बरेचसे आटोक्यांत 
आलि. शत्रूंचे निर्मूलन करून मराठी राज्याच्या सर्व घटकांना कर्तव्यप्रवण 
करणें ह्या माधवरावाचा मुख्य हेतु आरंभापासून हळूहळू पूर्णतेस पोंचत होता. 
सर्व एका शिस्तींत बांधळे जात होते. मरणसमयीं त्याचा एकही सरदार असा 
नव्हता कीं जो त्याची आज्ञा भक्तिभावाने पाळण्यास तयार नव्हता. 

स. १७६६ च्य़ा स्वारींत भोसल्यास शरण आणून पेशव्यानें त्याच्याशीं 
पुढील वागणुकीचा ठराव केला, त्यास खोलापुरचा तह म्हणतात. त्या करारांत 
ज्या मर्यादा भोसल्यास पेशव्यानें घाळून दिल्या त्या त्यानें बिलकूल पाळल्या 
नाहींत. दादाच्या भिडेस्तव या प्रसंगीं पेशव्याने आपला हात आवरला. रघूजी 


| पे. द. २०-१८३, १८४, 


दिवाकरपंताचा थरंकांप १७५९ 


करांडे ( कारंडे ? ) म्हणून भोसल्यांचा सरदार होता, त्याचा पुतण्या राणोजी 
पेशव्यास सामील झाला या कारणास्तव जानोजीनें त्यास अटकेंत ठेविलें. हा एक 
प्रकारें पेशव्याचाच अपमान जानोजीनें केला. पुढें घोडपेवरील प्रसंगांत 
जानोजीनें दादाचें साह्य केलें. त्याची फौज मात्र वेळेवर संग्रामांत येऊं शकली 
नाहीं. तथापि पेशव्यांचे विरुद्ध जानोजीचीं संघाने सारखीं चाळूच राहिलीं. त्यास 
कडक शिस्त पुनः शिकविल्याशिवाय राज्य निर्वेध चालणार नाहीं, राज्याचे सर्व 
घटक मध्यवर्ती सत्तेशी अनुरक्त पाहिजित, अशी पेशव्याची खात्री झाली, तेव्हां 
इतर निकडी सर्व बाजूला ठेवून पेशव्याने पुनः स. १७६८ अखेर नागपूरवर स्वारी 
करण्या*चें ठरविलें. त्या वेळीं उत्तरेत जाऊन इंग्रजांना आळा घालण्याचा पेराव्याचा 
प्रथम इरादा असून हा भोसले आयत्या वेळीं इंग्रजांस अनुकूल होऊं नये असा 
बंदोबस्त करणें अपरिहार्य झालें. जानोजीचा सर्वे इतबार देवाजीपंतावर असून 
तो देवाजी सदा पेशव्याविरुद्ध कारस्थानें खेळवी तें पेशव्यास खपले नाहीं. 
जानोजीनें पेशव्याचे मुलखांत धामधूम चालविली, त्याची तपशीलवार बातमी 
पेशव्यास मिळाली. त्यावरून पेशव्याने जानोजीस भेटीस बोलाविले. याचा अर्थ 
जानोजी समजला कीं पेशवा भेटीचें निमित्त करून आपणास दगा करणार, 
जानोजी अर्ध्या वाटेतून परत गेला व युद्धाचे तयारीस लागला. या त्याच्या 
हालचाली इत्थंभूत पेशव्यास कळल्या, त्याबरोबर त्यानें उत्तरेची बाट चालणाऱ्या 
आपल्या फौजांना भोसल्यावर चालून जाण्याची आज्ञा केली. दादास आणून 
पुण्यास केंदेंत ठेवतांच पेशव्यानें भोसल्यास वठणीस आणण्याचा निश्चय मनांत 
ठरविला आणि युद्धाची तयारी केली. तरी एकदम निकरावर न येतां त्याम 
देवाजीपंतास भेटीसाठीं पुण्यास बोलाविले. जानोजीनें देबाजीपंतास न पाठवितां 
दुसराच इसम चिमणाजी रुक्मांगद म्हणून पेशव्याची संशयनिवृत्ति करण्यासाठीं 
पाठविला. जानोजीचा हा लपंडाव ओळखून पेशव्यानें ता. २१ सेप्टेंबर स. 
१७६८ रोजीं जानोजीस लिहिले, “ चिमणाजी रुक्मांगद आले, त्यांनीं सर्वार्थ 
निवेदन केला, तथापि दिवाकर पुरुषोत्तम यांसच पाठवावे, त्यांनींच येऊन 
येथील खातरजमा केली पाहिजे, तरी त्यांस सत्वर पाठवावे. ” यावरही 
दिवाकरपंत आला नाहीं. पुनः आणखी एक महिन्याने २१ ऑक्टोबर रोजीं 
पेशव्याने जानोजीस लिहिले, “ दिवाकरपंतास सत्वर पाठवावे, वारंवार संदेह 
न धरितां त्यांसच पाठवून आपणही निघून भेटीस यावें. ? * 


कवे. द. २०१९७, ऐ. प. १९०-११३, 


१८०८ ना.गपुरकर भो.सल्यांना शिकवण 


पण ह्याही निक्षून केलेल्या आज्ञा जानोजीनें मानल्या नाहींत. उलट दिवाकर- 
पंतानें दादाकडे अनुसंधान चालविले. पंत हाच मुख्य सूत्रचालक असल्यामुळें 
पेशवा आपणास अपाय करील अशी भीति त्यास वाटे. इतक्यांत पेशव्यास 
बातमी आली कोौं इंग्रजांचे साह्य घेऊन भोसले पेरव्यावर चाळून येतो. तेव्हां 
पुढें बोलाचचालींत वेळ न घालवितां पेशव्याने एकदम भोसल्यावर स्वारी करण्या'चें 
ठरविलें. नागपुरावर पेशवा चाळून येतो तें संकट समोर दिसतांच नाहक 
देवाजीपंत पेशव्याचे भेटीस आला. पेरावा बऱ्हाडाकडे जात असतां मार्गोतच 
त्यांची भेट झाली. पंतानें पेशव्याचा रोख ओळखून जानोजीला अंतस्थ पत्राने 
इशारा दिला कीं हा प्रंसग युद्धाचाच आहे, तुम्ही तयारी करा. पेशव्याला 
पंताच्या या खटपटीचा सुगावा लागला आणि त्यानें देवाजीपंतास एकदम 
अटकेंत ठेविळें आणि नागपुराकडे चाळ केली. या प्रसंगीं सखारामबापू 
पेशव्याबरोबर होता, त्याचाही संशय पेशव्यास आला आणि लगेचच त्यास 
पेशव्यानें कामावरून दूर केळे, त्याबरोबर जानोजी व त्याचे सथ बंधू यांनीं 
लगबगीने इंग्रजांकडे संधान बांधून पेशव्याशीं लढण्याची सिद्धता केली. 
पेशव्याचा विचार होता कीं जानोजीची समक्ष भेटींत समजूत घाळून, खेह॒ जोडून 
लगेच सव फोजा रामचचंद्र गणेशाबरोबर उत्तरेंत रवाना कराव्या. ह्य पेशव्या'चा 
बेत जानोजीनें बिघडविला. त्यानें युद्धाचा अवलंब करितांचच पेशव्यासही दुसरा 
इलाज राहिला नाहीं. उत्तेरेचा कार्यमाग सोडून त्यास त्याच सर्वे फौजा 
नागपुरावर पाठवाव्या लागल्या. बादशहा इंग्रजांस सोडून दिल्लीस जाण्यास 
आतुर झाला होता त्यासाठीं इंग्रजांशीं सामना होण्याचा रंग होता. इंग्रज फक्त 
राजकारणाने मराठ्यांची चढाई थांबवीत होते. त्यासाठीं ते भोसल्यास प्रत्यक्ष 
मदत कांहींच न करितां उगीच'च पेरव्यावर उठण्याची भर देत होते. नागपुर- 
बऱ्हाडकडे आपल्या फौजा पाठवून पेशव्याशीं युद्धाचा प्रसंग त्यांनीं आणिला 
नाहीं. पुण्यांतून बाहेर पडतांना पेशव्याची तयारी उत्तरेच्या स्वारीची होती, पण 
मोसल्या'चा रोख पाहून त्याला आपला पहिला बेत बदलावा लागला. रामचंद्र गणेश 
उत्तरेची व गोपाळराव पटवर्धन कनीटकचची वाट चाळू लागले होते, त्यांस 
पेशव्याने आकस्मिकपणे वर्‍हाडांत आपल्याजवळ बोलावून घेतले. निजामासही 
कळवून "याची फौज आपल्या साह्यास आणिली. निजामाचे सरदार रुक्तुद्दीला 
ब रामचंद्र जाधव पेशव्यास सामील झाले. पेशव्याची तयारी पूर्ण झाली. बरोबर 
तोफखाना मोठा. सर्वानी एकदम नागपुरावर रोख 'घरिला. “ देवाजीपंत 


विपरीत काळाची ठाया १८ 


बरोबर अटकेंत आहे. पंधरा लक्ष रुपये देतों म्हणतो. श्रीमंत ऐकत नाहींत. 
केवळ निग्रहास गोष्ट आली. श्रीमेत सर्व गोष्टी उत्तम करीत आहेत. फौज भारी. 
आमनेरचे किल्ल्यांत ठाणें बसवून वर्धेअलीकडील भोसल्यांचा अंमल उठवून 
आपला बंदोबस्त केळा. तारीख ७ जानेवारीस नागपुरास आले. रामचंद्र 
गणेशाची रवानगी भंडाऱ्याबर केली. त्यानें भंडारा काबीज केलें. ” 

डिसेंबर अखेरीस हरिपंत फडके नाना फडणिसास लिहितो, “ नारायणरावांस 
नागपुरास खाना करून पेशवे भोसल्यांचे मुलखांत जातात. जूज भांडण. 
श्रीमंतांची प्रकृति नीट नाहीं, म्हणून सौ० रमावाईस पुण्यास पाठवितात. ” 
भोसल्यानें विरोध करून समोर सामना करणें टाळिळें आणि गनिमी काव्याने 
पेशव्यास हैराण करण्याचा मार्ग स्वीकारला. मुलेंमाणसें जडजवाहीर गाविल- 
गडावर बंदोबस्तांत ठेवून सर्व बंधु नागपुरच्या दक्षिणेस शंभर मैलांवर बर्धेच्या 
कांठीं चंद्रपुर ऊर्फ चांदा येथें बंदोबस्तानें राहून बचावाचे युद्ध खेळूं लागले. 
महिपतराव दिनकर गुप्ते म्हणून जानोजीचचा शूर ब इतवारी सरदार होता, 
त्याजला चांद्याच्या बंदोबस्तास ठेवून जानोजी तेथून बाहेर पडला. “ त्याचा 
सरदार नरहर बलह़ाळ रिसबूड श्रीमंतांचे सामन्यास आला असतां, त्याजवर 
विपरीत काळाची छाया पडून वऱ्हाडांत पूणीतीरीं पंचगव्हमणजवळ १० 
जानेवारीस लढाई होऊन सूर्यादयीं अंधकार लयास जातो तद्वत नरहर बह़ाळ 
हसमुदाय गतप्राण झाले. श्रीमंतांची फौज विजयी झाली. ” 1. 


नागपुरकडील प्रदेश पेशव्याचे कबजांत आला, पण चंद्रपुर येथें भोसल्यांचें 
सर्व अधिष्ठान असल्यामुळे तें हातीं आल्याशिवाय निकाल पडेना. स्वतः जानोजी 
फौज घेऊन पेशव्याच्या मुलखांत शिरला, त्यास आळा घालणें हीच मोठी 
निकड उद्धवली. अल्पावकाद्यांत भोसल्यास नरम करण्याचा पहिला बेत 
सिद्धीस जाईना. सवव आतां पेटाव्यानें आपल्या फौजेने दोन भाग केले. एकाने 
चांद्यास वेढा घाळून तोफांचा मारा चालविला आणि दुसरा भाग जानोजीच्या 
पाठलागावर गेला. वेढ्याच्या कामीं पेशव्याचे सरदार बाबूराव व सखाराम हरि 
गुप्ते यांनीं फार चांगली मेहेनत केली. “ जानोजी भोसले तूर्त झाडींत पळोन 
गेले. श्रीमंतांचे ताळे सिंकदर आहेत. भोसले खराबींत आले. त्यांची फॉज सात 
आठ हजार तर श्रीमंतांची पन्नास हजार आहे. भोसले पेशव्यास भेटत नाहींत. 


1 पे, द, २०, २००-२१५ व २२४- 


१८२९ नागापुरकर भोसल्यांना शिकवण 


त्यांचे पाठीवर गोपाळराव व रामच्चंद्र गणेश लागले. ” कांहीं तरी हूल 
उठविल्यारिवाय चांद्याचा बऱचाब होत नाहीं असें पाहून जानोजीनें धरमपुरी- 
जवळ गोदावरी उतरून निजामाचे प्रदेशावर चाळ केली आणि इकडे पुणें 
जाळून खाक करतों अशी खोटीच आवई घातली. देवाजीपंत अटकेंत होता तरी 
पेशव्याच्या व्यवस्थेची त्याला भरपूर माहिती होती तिचा उपयोग करून, 
अंतस्थ रीतीनें तो भोसल्यास नाना युक्त्या सुचचबीत होता त्यामुळें पेशब्याचची 
तारांबळ उडाली ह्यांत संशय नाहीं. “ श्रीमंत चांद्याच्या शहास गुंतले 
हें फार चांगलें. असेच त्यांस आणखी थोडा वेळ गुंतवून ठेवावें, तोंपर्यंत 
आम्ही पुण्यास जाऊन दादासाहेबांस सोडवून पेशव्यावर चाळून येतों, ” 
अशा प्रकारचें बनावट पत्र देवाजीपंताच्या सूचनेवरून जानोजीनें लिहून तें 
पेशव्याच्या हातीं पडेल अशी तजबीज केली, तेणेंकरून अल्प काळ पेशव्यास 
मोठा पेच निर्माण झाला. चांद्याचा वेढा उठवून तो परत पुण्याच्या बचाबास 
निघाला. नाना फडणिसास लिहून त्यानें दादाची रवानगी सिंहृगडास केली. 
त्यामुळें पुणें राहरांत एकदम मोठी धांदल उडून गेली. फेब्रुवारी १९ ते २२ 
पावेतो. तीन दिवस तेथें मोठा प्रळय उत्पन्न झाला. लोक वस्तवानी घेऊन 
चहूंकडे पळत सुटले. बाहेर जाण्यास दर बैलास पंचवीस रुपये माडे लोक 
मागू लागले. ता० २३ फेब्रुवारी रोजीं पेदव्याकडून पुण्यास बातमी आली कां 
“ ही केवळ लटकी हूल मुद्दाम उठविळेली आहे. भोसले पुण्यास जात नाहींत, 
लोकांनीं घाबरू नये. ” त्याबरून पुण्यांत परत शांतता झाली. दादासाहेब 
आदी करून स्व माघारे आले. देवाजीपंतासारखे शाहाणे मुत्सद्दी कसा डाव 
खेळत, त्याचें हें उदाहरण आहे. त्याच मासल्याची आख्यायिका बुद्धिबळाच्या 
खेळांतलीं तीन घरें प्यादीं मार्गे घ्या हें सुचविणारी लक्षांत आणावी. $ 


जानोजी भोसळे झुकांड्या देत पाठलाग करणारांस चुकबीत भालकोवर 
आला. मागाहून पेशवाही माहुराहून त्याजवर चाळून गोंदावरी ओलांडून 
ब्रहोश्वरावरून मेदकपावेतों गेला. ता० ७ माचेचें वतमान. “ भोसले मेदकचचे 
सुमारें गेळे. गोपाळराव व रामचंद्र गणेश त्यांचे पाठीवर दहा कोसांचचे अंतरे 
आहित. लोकांची गाळण बहुत जाली. माणूसमात्र रडकुंडीस आलें. देवाजीपंत 
मागें बुणग्यांत आहे. मांदगी जाली म्हणतो. सरकारची बोलावणीं गेलीं, परंतु 


6 पे. द. २०. २४१, २६१. 


शेवट गोड १८३ 


तो भेटीस जात नाहीं. भोसल्याचे लष्करास भाकर मिळत नाहीं. घुगऱ्यांशीं 
गांठ. घोडीं फार थकलीं. जथवर गांठ तुटेळ तेथवर तोडावी. अंगासीं अंग 
लागलेच तर झुंजोन मरावे असा जानोजीचा विचार दिसतो. ६ 

सुमारें महिनाभर अक्यी धावपळ चाळून उत्तरोत्तर पेशव्याने भोसल्यास 
घेरीत आणिलें. रामचंद्रपंत ब गोपाळराव यांनीं त्यास पुढें जाण्यास अटकाव 
केल्यामुळें तो मेदकवरून परत गोदावरीकडे वळला. भारी दोडीनें पेदाव्याचे 
अंग चुकवून गोदावरीतीराने तो पूर्वैस तेलंगणांतील चिनूरच्या जंगलांत 
शिरला. हरिपंत फडके १३ मार्चला लिहितो, . “ श्रीमंतांची स्वारी काळ कनका- 
पुर गंगा उत्तरतीरीं आली. येथून निर्मळ पूर्वस द्दा कोस आहे. भोसले चिनूरच 
सुमारें झाडींत मुक्काम करून आहेत. गोपाळराव गंगातीरीं ब्रह्मपुरीवर आहेत. 
त्यांस व भोसल्यांस तीन कोसांचें अंतर आहे. ” * 


५, कनकापुरचा तहृ व कमाई -- चहूंकडे युद्धाची धुमाकूळ चालू 
असतांच मुत्सद्दी माराही उभय पक्षीं जोरांत चाळू होता. पेराव्यानें परभारें 
मुधीजीची समजूत पाडून त्यास आपल्या बाजूस वळविले. शिवाय भोसल्यांचे 
पक्षांतील ठळक सरदारांची वतने जप्त करून मुलें-माणसे कैद करण्याचे हुकूम 
पेशव्याने सोडले. अशा नानाविध उपायांनीं व चचार महिन्यांच्या श्रमाने उभय 
पक्ष टेकीस आले. आतां उन्हाळा वाढला, तेव्हां केव्हां एकदां मोहीम संपते असें 
लोकांस झाळें. गोपाळरावानें तडजोडीचा मार्ग पेशव्यास सुचविला तो त्यास 
पटला. किल्ली सर्व देवाजीपंताचे हातीं होती, त्यास भेटीस आणून पेदाव्यानें 
गोपाळरावामार्फत बोलणें केलें. “ देवाजीपंत लष्करांत आठे, आज चार रोज 
आपले तर्फेनें बोलतच आहित. त्यांचें बोळणे कीं आतां कांहीं जीव राहिला नाहीं. 
मुळूक गारद जाला, लुटला, जाळला, गुरेंढोरे मेलीं. फोजेची तळव चढली. 
आतां पोटासीं धरून कृपा करावी. अपराध क्षमा करावे. चाकरी सांगाल ती 
करूं, ( २२ मार्च ). ” या विनंतीस पेशव्याचे तर्फेनें गोपाळरावानें मान्यता 
दिली. त्यावरून कृष्णराव बल़ाळ यांस रुक्तदोळाकडे पाठवून त्याचा मनोदय 
पेशव्याने काढिला आणि खुद्द जानोजीस पेशव्याने लिहिलें, “ तुम्ही सर्व प्रकारें 
दोलतीचे उत्तम तैच इन्छावे, काडीमात्र दुसरा भाव नसावा. येथूनही दुसरा 
बिचार नाहीं. आपण शपथपूर्वक पत्र पाठविलें, त्याप्रमाणें चालावे. यास कै० 


३ पे, दृ. २०, २४६-२५०, * पे, दृ. २०, २५३, 


१८४ नागपुरकर भोसल्यांना शिकवण 


नानासाहेबांची व श्रीगजाननाची शापथ असे. जेसे निष्ठेने बर्ताल तेसी तुमच्या 
दौलतेची अभिवृद्धि करण्यांत येईल. ” 1 


अशा प्रकारें अनेकांच्या प्रयत्नाने उभयपक्षीं सद्भावना निमोण झाली तेव्हां 
मुख्यांच्याच भेटी व्हाव्या असें ठरलें. त्यासाठीं पेरव्यानें देवाजीपंतास जानोजी 
भेटीस पाठवून त्याजबरोबर आपल्या तर्फेने गोविंद शिवराम यास दिले. इकडे 
त्या अवधींत तहाच्या बाटाघाटी व कलमांचे मसुदे तयार जाले. भेटीची वेळ, 
जागा, मानपान हे सर्व तपशील ठरण्यास वेळ लागला. चेत्र ब० ४ सोमवार 
२४ एएप्रिळ या दिवशीं श्रीमंतांच्या व भोसल्यांच्या भेटी मेहेकर नजीक झाल्या. 
बोलणीं होऊन कोणे गोष्टींचा किलाफ राहिला नाहीं. श्रीमंत त्यांजकंडे मेजबानीस 
गेळे, उद्या रुक्तुदोळाचे घरीं जाणार. नेतर दर मजऴ टोक्यावरून गंगापुरास 
मातुश्रीकेड जाणार. ” 8 


तहाची वाटाघाट ब्रह्मेथर मुक्कामाहून चाळू होऊन ता० २३ मार्च स. 
१७६९ रोजीं उभयपक्षी करार कायम झाला. ब्रह्मेश्वर्चें स्थळ गोदावरी व 
मांजरा यांच्या संगमावर दक्षिणेस असून पलीकडे उत्तर कांठों कनकापुर आहे, 
म्हणून पेशवा जानोजीचा हा तह या दोनही नांबांनीं ओळखिला जातो. त्याचीं 
१९ कलमें दाखल असून तीं सवालजबाबाच्या स्वरूपाची आहेत. त्यांचा इत्यर्थ 
असा कीं भोसल्याने स्वतंत्र वागू नये. पेशव्याच्या आर्शेंत चालावे, फोज वाढवू 
नये. पांच हजार फौज धेऊन सरकार चाकरीस यावें. पूर्वी दिळेला पंधरा लक्षांचा 
मुळूख परत द्यावा. दरसाल पांच लक्ष रुपये पेशव्यास खंडणी द्यावी. 
पेदाव्यानें अडीअडचणीस भोसल्या*चें साह्य करून सांभाळ करावा. भोसल्यानें 
वाहेर राजकारण राखू नये. बदमामली करूं नये. पातशहा, इंग्रज, नजीबखान 
आुजाउद्दोळा यांजकडे परभारें संधान ठेवूं नये. इंग्रज व निमाम यांजकडे 
बकील ठेवणें ते पेशव्याकडील वकिला'चे मार्फतीनें ठेवावे. त्यांनीं फक्त मामलती- 
संबंधीं बोलावे, वरकड राजकारण राखू नये. अशा रीतीर्ने भोसल्याशीं चार 
महिने युद्ध करून त्यास पेशव्याने मराठी राज्याच्या उद्योगांत सामील करून 
घेतळें. 1 एकटा भोसळेच या अनुभवानें शहाणपण शिकला असें नसून 


] पे. द. २०. २५७, २५८, २६३, २६४, २६८, २७०; ऐ. प. ११६, या सर्व 
कागदांत पेशव्याचे उदात्त धोरण व्यक्त,होते. 
$ पे, द, २०, २६७, २७४, २७८६३० ॥ ऐ.प,. ११७-- ११५९. 


देवाजीपेताचा चुद्धिव्यय १ ८५ 


पर्यायाने इतर मराठा सरदारांस आपापल्या कतेव्याची जाणीव पेशाव्यानें या 
व्यवहारांत उत्पन्न करून दिली आणि सवोनीं राज्यसंरक्षणाची जबाबदारी 
घ्यावी हा मुख्य परिणाम या युद्धाने घडवून आणला, तेणेंकरून शत्रु - मित्रांवर 
पेशव्याची जरव बसून देशांत मराठ्यांची सत्ता सार्वभौम बनली. पश्चात्‌ ही 
व्यवस्था मोडली, त्याचा दोष माधवरावाकडे नाहीं. 


देवाजीपंतास जरव दाखवून त्याचा उपयोग पेशव्याने कसा करून घेतला 
हेंही वरील प्रकरणांत चांगळें नजरेस येते. जानोजीच्या भेटींत पेशव्याने मुद्दाम 
त्यास कानमंत्र शिकविला कीं हा मनुष्य तुमचे आमचे जावसालांत नसावा, 
नाश करील, सबब आम्ही त्यास समागमे नेऊन पारिपत्य करतों. ” जानोजीनें 
कळविळे, “ आमचा ताबेदार बरा अथवा वाईट, त्यास आम्हीच शासन 
करूं. ” अशी हमी देऊन जानोजीने पंतास सोडवून आणिलें आणि त्यास दंड 
करून कैदेंत ठेविलें. पुढें जानोजीनें आपल्या कारभारावर भवानी काळो 
याची नेमणूक केली. देवाजीपंत दूर झाल्यामुळें जानोजी व मुधोजी यांचा 
प्रेमभाव जमून आला. खरोखर देवाजीपंताचें बुद्धिबळ कसें अप्रतिम होते ह 
वरील स्वारींत पेशव्याच्या निदर्शनास चांगळें आलें. या बुद्धीचा उपयोग 
त्यानें राज्यवृद्धीकडे न करतां उलट केला म्हणून त्याजवर पेशव्याचा राग. 
नारायणरावांचे वधानंतर भोसल्यांचे साह्य इंग्रजांस मिळवून देण्यांत हा 
देवाजीपंतच अग्रगण्य होता हें पुढील इतिहासांत दिसून येईल. 


कनकापुरच्या तहानंतर जानोजी व पेशवा यांचें रहस्य बरेंच टिकलें. पेशव्याशीं 
लढण्यांत इंग्रजांनीं आपणास मदत केली नाहीं याबद्दल त्यांस जानोजीनें 
प्रसंगानुसार चिमटे घेतले. 1 सन १७७० च्या हैदरावरील स्वारींत जानोजीनें 
आपली फोज कनीटकांत पेशव्याचे साह्यास पाठविली. त्या सालच्या नोव्हेंबरांत 
जानोजी पेशव्यांचे भेटीस येऊन दोन महिने त्याजवळ राहिला. या भेटींत त्यानें 
भावाचा पुत्र रघूजी यास दत्तक घेऊन नागपुरची पुढील व्यवस्था कशी करावयाची 
ती पेशव्याशीं बोळून ठेविली. सन १७७२ च्या एप्रिळांत कारभारी भवानी काळो 
ह्यास घेऊन जानोजी नागपुरहून पुनः पेशव्याच्या भेटीस आला. थेऊर येथे 
उभयतांच्या भेटी प्रेमपूर्वक होऊन पेशव्याने जानोजीस मोत्याचा तुरा शिरस्त्या- 


1 प« कॅ. २, ४५, २०३, ४६७, ४६८, 


१८९ नागपुरकर भोसल्यांना शिकवण 


बाहेर दिला. भेट संपल्यावर ज्ञानोजी पंढरपुरास जाऊन तेथून तुळजापुरास 
गेल्यावर त्याची प्रकृति एकाएकीं बिघडली. कठिण अवस्था झाली. मुधोजीबावांस 
जवळ बोलावून आपलें कपाळ त्यांचे कपाळास घासळें आणि बोलले, “ तुम्हीं 
भारी पराक्रमी व दाहाणे होतां, पण प्रार*्ध आमचे होतें. तें आतां तुमचे कपाळास 
घासतों. ” सर्वांचा निरोप घेऊन भगवत्स्मरण करून वैश्याख शु०« १५स 
( दि. १६ मे स. १७७२) केलासवासीं शांत झाले. नाटकशाळा सती गेल्या. 
असें हृ जानोजी भोसल्याचें आख्यान माधवराव पेदाव्याच्या कर्तबगारीची 
साक्ष पुरविते. 


२८९.» ४४.४५.” 


स. १६९१ 
- निर 
स. १७६१ 


पं 


१3 


स. १७६२ 


६. कालसूची -माधवराव व राज्यकारभार 


सेप्टेंबर १० 


पावसाळा 
डिसेंबर 
सेप्टें २७ 
ऑक्टो० ९ 


नोव्हें 


जून रे 


ऑगस्ट १२ 
ऑक्टो०२५ 


जाने” १२ 


392 त्र वी 
मार्च 
गि) 


जुलई 


श्‌ 


पुरंदरचे कोळ्यांस राजारामाची सनद. 

पुरंदर किल्ला महादोबा पुरंदरे यास दिला. 

मुंबईकर व पेशवे यांची स्नेहकराराची वाटाघाट. 
सदाशिवरावभाऊचा तोतयाउदूव; बंडावा ४ वष. 
कोल्हापुरकर शिवाजीचे राज्यारोहण. 

बाळाजी गोविंद बुंदेले पुण्यांत. 

पुरंदर किल्ला नीलकंठ आबाचे ताब्यांत दिला. 
आबा पुरंदरे याचा कोळ्यांशीं बेबनाव. 

महादजी सिंदे सिरजेच्या संम्रामांत हजर. 

,», )», पेशव्याचे मदतीस व भेट. 
भवानराव प्रतिनिधीस वस्रे. 
महादजी सिंदे व जनकोजीचा तोतया. 

» ची दिवाणगिरी अच्युतराव गणेशास. 
गमाजी यमाजीचा मृत्यु; पश्चात्‌ यमाजीचा सर०. 
मोरोविठ्ठलची सिंद्याचे फडणिसीवर नेमणूक. 
पुरंदर कोळ्यांचा दुंगा. 
पेशव्याचे अंग दंग्यांत नाहीं असा निषेध. 
महादजी सिंदे आज्ञाभंग करून उल्ननीस गेला. 
तोतयाची तपासणी मल्हारराव होळकराकडून. 
महादजीचा बेबनाव सखूबाईशीं; दोलतीवर 
नेमणूक मानाजीची, कारभारी महादाजी गोवंद काकिडें. 
वासुदेव अनंत प्रतिनिधीचा मुतालिक. 
प्रतिनिधिबंधूंचा संग्राम. 
इंग्रजांनीं कोल्हापुरकरांचा मालवण किल्ला घेतला. 
तोतयास पकडला. 

हरिदामोदर मृत्यु तोतयाचे संग्रामांत. 
महादाजी गोविंद काकिडे याचा दंगलींत मृत्यु. 


र्क 


ऑगस्ट १२ 
डिसें २ 
मार्च ७ 
उन्हाळा 


नोव्हें २० 
डिसें १९ 
जाने? ५ 
फेब्र २७ 
जून १० 


ऑगस्ट १८ 
डिसें २१ 
अखेर 
शिंधिणिनन्क 
पावसाळा 
फेब्रु $ 
ऑक्टो ० 
फेब्रु? १७ 
डिसें ४ 
डिसें १८ 
नोव्हें० 


कालसूची 


पासून ऑक्टो १५, तोतयाचा तपास पवंतीवर, 


कैदेची शिक्षा. 

आबपुरंदरे मृत्यु. 

भवानराव व भगवंतराव यांची समजूत. 
बाबूजीनायकाचा बंडावा सोलापुरासंव'धीं ; कितूर, 
संग्राम व निकाल. 

दादाच्या कारवाया सरदारांत फूट पाडण्याच्या. 
सातारा किल्यावर रामराजाच्या इमारती दुरुस्त. 
इंग्रज वकील मॉस्टिन पुण्यांत. 

»»  »३  ब्रोमची दादाशी भेट. 
महादजीस पेशव्याकडून दोलतीचीं वस्र. 
मॉस्टिन पुणं सोडून परत; ब्रोम पुण्यांत. 
दादाचा पाडाव धोडप येथें; केदारजी सिंदे व 
साथीदारांस शिक्षा, 
दमाजी गायकवाड स्त्यु. 
दमाजीच्या पुत्नांची व्यवस्था पेशव्याकडून. 
दिवाकर पंडितास अटक. 
हैदर-इंम्रज तह. 
निजामाचा भाऊ व दिवाण पुण्यास. 
मॉस्टिन पुण्यांत दाखल. 
मॉस्टिन पुण्यास राहण्याची पेशव्याची मंजुरी. 
कोल्हापुरकर जिजाबाईचा मृत्यु. 
यशवंतराव पवाराचा तोतया, तपास व शिक्षा. 
सदाशिवरावभाऊ'च्या तोतयास सृत्यूची शिक्षा. 
दिवाकर पंडित गृ०. 


विडा 
माधवराव वब राज्यकारभार 


१. उदयेच्छु महादजी सिंदे. २. दमाजी गरायकवाडाचा स्त्यु. 
३. दोन नामधारी छत्रपति. ४. प्रतिनिधींशी तेढ, 
"०, बाबूजी नायकाचा बंडावा, ६. पुरंदर गडकऱ्यांचा दंगा. 
७. तोतयांचा उद्भव, ८. पहिला इंग्रज वकील. 
९. साडेतीन शाहाणे. 


दिग्दर्शन -- राज्याला एकमुखी सत्ता आणणें हे चालकाचे आद्य 
कर्तव्य होय. आरंभींच माधवरावाला आपली हुकमत बसविण्यासाठी चुलत्याशीं 
कलह करावा लागला. अशाच प्रकारचा कलह त्याला पुढें नागपुरकर 
भोसल्यांशीं करावा लागला, तें एका स्वतंत्र प्रकरणांत सांगण्यांत आलें आहे. 
सिंदे, होळकर, गायकवाड इत्यादींच्या कुटुंबांत नवीन वारस नेमतांना कलह 
उद्भवले. पेकी दादासाहेबाने अहल्याबाइशीं तंटा केला त्याचें वर्णन पूर्वी झालें 
आहे. अशींच आणखी प्रकरणें माधवरावाच्या कारभारांत गाजलीं. पुरंदर 
किल्ल्यावरील कोळ्यांचे प्रकरणही असंच अल्पकाळ घुमलें. असे हे सर्व विस्कळित 
विषय राज्यकारभार नांवाच्या प्रकरणांत एकत्र सांगाबयाचचे आहेत. प्रथम 
महादजी सिंद्याची हवाळ काय होती तें सांगूं, त्याच्या भावी उद्योगाला ती 
अनुरूप व स्वतंत्र सांगण्यासारखी आहे 


क) (03 


१. उदयेच्छु महादजी सिंदे -- महादजीचा जन्मकाळ निश्चित नाहीं. 
अहल्याबाई एका प्रसंगार्ने म्हणाली पाटीलबावांचें ब आमचें वय सारखें. 
अहदल्याबाईचा जन्म स. १७२७ चा आहे, तोच महादजीचाही होय असें 
मानण्यास हरकत नाहीं. राणोजीचे पुत्र पांच, निंबाबाईच्या पोटचे चार 
जयाप्पा, ज्योतिबा, दत्ताजी ब तुकोजी, आणि खांडाराणी चिमाबाई इच्चा 
एक महादजी. पैकीं चार राष्ट्रकाजांत गारद झाले. फक्त महादजी पानिपतचे 
रणभूमीवर घायाळ होऊन विव्हळत असतां, पेशव्यांचा मिस्ती राणे खान यानें 
त्यास वांचविळे, पण तो कायमचा लंगडा बनला. पानिपतपूर्वकालीं वडील 
बंधूंवरोवर महादजीही निरनिराळ्या कामांत वावरत होता, तरी त्याच्या नांवाचा 


१९० माधवराव व राज्यकारभारं 


स्वतंत्र उलेख कागदोपत्री आढळत नाहीं. महादजी व नाना फडणीस या दोन 
व्यक्ति पानिपतच्या संहारांतून परमेश्वरी योजनेनें बचावल्या, त्याच पुढें राज्या'चें 
संगोपन करण्यास समर्थ झाल्या. दोनही पुरुष राक्षसभुवनचे प्रसंगापर्यंत बहुधा 
अज्ञात होते. माधवराव पेशव्याचे आसन त्या लढाईने स्थिर होतांच नानास 
फडणिशी व महादजीस त्याची सरदारी प्राप्त झाली. मात्र त्या बाबतींत 
महादजीला पुष्कळ गोते खावे लागले. राणोजीच्या पुत्रांनी राष्ट्रसेवेंत प्राणत्याग 
केले हा प्रकार माधवराव जाणून होता आणि महादजीलाचच एकदम दोलतीवर 
नेमावें अशी त्याची उत्कंठा होती. पण या'च कारणास्तव महादजीवर दादाची 
गैरमर्जी झाली. दादाला पेहशबाईपद मिळवायचे असल्यामुळें आपल्यास 
अनुकूल होतील असेच इसम त्यानें आपल्या हाताशी घरले. महादजीला 
पेशव्यांचे ग्हकलहांत माग घेण्याची विलकूल इच्छा नव्हती. दोघेही धनी, 
दोघांचीही सेवा होईल ती करावी, एकाचाच पक्ष स्वीकारूं नये हें त्याचें 
मुख्य धोरण होतें. शिवाय सरदारीवर नवीन इसम नेमतांना भला मोठा नजराणा 
घेण्याचा रिवाज त्या वेळीं जारी होता. त्याच्या नेमणुकीबरोबरः'च त्यास कारभारी 
नेमून द्यावयाचा त्यासंबंधींही निरनिराळ्या मंडळीची चढाओढ चाले. महादजी 
स्वतः सर्वथा निष्कांचन होता. कुटुंबांत त्याचा जम बसला नव्हता. तशी अंगी 
लायकीही प्रगट झाळेली नव्हती. कजे देणारा सावकार कोणी उभा राहीना कौं 
जिव्हाळ्याचा सहायकही कोणी मिळेना. दादाचे मनांत नजरीण्याचा पैसा 
उकळण्याचा डाव असल्यामुळें त्याने महादजीचा पुरस्कार न करतां दुसरे 
हक्कदार उभे केले. या कारणांमुळे महादजीचची परिस्थिति कैक वर्षे अत्यंत 
बिकट झाली. धोडपच्या संग्रामांत दादा कैदेत पडला तेव्हांच महादजीही 
आपल्या सरदारींत स्वतंत्र बनला. पहिलीं सात वर्षे त्याचीं अज्ञातवासांत गेलीं. 

कौटुंबिक अडचणीही महादजीला आरंभीं जाचक झाल्या. कर्ते पुरुष गेले, 
पण त्या सर्वांच्या बायका मार्गे ह्यात असून त्यांचे खर्चे चालविणें कठिण 
झालें. राणोजीची वडीळ बायको मैनाबाई ऊर्फ निंबावाई, दुसरी खांडाराणी 
चिंमावाई मह्ादजीची आई, जयाप्पाची बायको सखूबाई, दत्ताजीची भागीरथी- 
बाई, जोत्याजीची सगुणाबाई या सर्व आपआपल्या परी मोठेपणा मिरविण्याची 
होस बाळगून खर्च करीत, त्यांचें नियंत्रण करणारा केक वप्रे एकच मालक 
असा कोणी नव्हता. त्यांतही महादजी खांडाराणीच्या पोटचा ही सबब त्यास 


दूर ठेवण्याची दादाला सहृज मिळाली. खांडाराणी म्हणजे तलवारीबरोबर 


सिंदे बायांची आबाळ १९१ 


विवाह लागळेली बायको. या कारणास्तव समाज महादजीला दासीपुत्र समजे. 
अस्सल मराठ्यांशी संबंध जोडून आपले हें वेगुण्य दूर करावें असे प्रयत्न 
महादजीचे जन्मभर चाळू होते. जून स. १७६१ त नानासाहेब पेशवा मरण 
पाबला. पुढें सहा वर्षानी म्हणज जून स. १७६८ त धोडपच्या संग्रामांतील 

महादजीची करामत पेशव्याचे नजरेत भरून त्याने लगेच त्यास उत्तर हिंदच्या 
बादशाही कामगिरीवर रवाना केलें. या सात वर्षीच्या कालावधीत महादजीला 
काय कष्ट करावे लागले ते बरेच आज्ञात असून उपलब्ध साधनांवरून प्रथम 
त्यांची संगति सांगण अवरय आहे. कोटा दस्तरांत नवीन माहिती आहे. 


राणोजीच्या कुटुंबांत या वेळीं फक्त दोन पुरुष हयात होते एक महादजी व 
दुसरा तुकोजीचा पुत्र केदारजी. केदारजीच्या बायकोचे नांब तुळजाबाई. 
सिंद्यांचे दौळतीस कायदेशीर वारस हे दोघेच असून त्यांचें आपसांत बहुधा 
संगनमत होतें. दासीपुत्र म्हणून महादजीचा पुरस्कार दादानें कधीं केला 
नाहीं. त्याला दूर ठेवण्यासाठी दादाने प्रथम केदारजीला हातीं धरलें. पण 
केदारजीही दादाला अनुकूल पडेना, तेव्हां त्यानें तिसराच एक इसम मानाजी 
सिंदे यास पुढें आगिलें. हा मानाजी साबाजीचा नातू. 8 साबाजी सिंदे 
राणोजीचा नजीकचा आप्त, यानेंच मराठ्यांचे झेंडे अटकेवर नेले. मानाजी 
पराक्रमी असून तो नाना फडणिसास विरोध करून दादाचे पक्षास अनुकूल 
असे. उत्तर मराटक्याहींत तो फाकडे ह्या नांवानें प्रसिद्धि पावला. स. १७६३च्या 
उन्हाळ्यांत मोसळे निजामांनीं महाराष्ट्रांत दंगळ माजविली तींत हा मानाजी व 
त्याचा आजा सावाजी दोघेही पेशव्याचे विरुद्ध वागले. अर्थात्‌ महादजीचा जम 
बसलेला नसल्यामुळें त्याच्या कुटुंबांतील बायांची देखील आबाळ व अनान्नदशा 
झाली. दोळतीचा मालक कायम नाहीं, तेव्हां या बायांचा परामषे घेणार तरी 
कोण ! महादजीची मातुश्री चिमावाई इची सुद्धां केक वषे अत्यंत अपेष्टा होती 
अशीं त्या वेळचीं पर्त्रे आहेत. ता. ८ जुलई स. १७६७ च्या पत्रांत महादजी 
लिहितो, “ मातुश्रोबाईचों पत्रें देशीहून आलीं कीं घरीं पंचवीस हजार रुपये कर्ज 
काढून भक्षिळे, त्यांस राहावयास जागा नाहीं. कर्जदार निकड करीत आहेत. 
म्हणजे पानिपत होऊन सहा वर्धे गेलों तरी महादजी पेदाव्यांच्या कारभाऱ्यांकडे 
गयावया करीत होता, हें सिद्ध आहे. * 


$ मा. रो. १ २५८९ *रा, खं. १२, ७२; १३, ३९ व ३९ अ; पे. द. २०, १४३, 


१९२ माधवराव व राज्यकारभार 


सिंद्यांच्या दोळतीचीं सूत्रे खेळविणारे दादा व माधवराव यांव्यतिरिक्त 
आणखी पुष्कळच व्यक्ति आपापल्या मतलबास्तव पुढें आल्या होत्या. नारो 
दोकर, चिंतो विठ्ठल, गंगाधर तात्या हीं धेंडे दादाकडे खटपटी चालवून 
सिंद्यांचा कारभार हातीं घेण्यास टपलीं होतीं. त्या प्रत्येकाचे आणखी हस्तक 
होते ते वेगळेच, ज्याची नेमणूक दोलतीवर व्हावयाची त्याजकडून भला मोठा 
नजराणा हबकावयाचा, प्रत्येकाने त्यांत आपला लाग साधून घ्यावयाचा, हाच 
चालकांचा मुख्य खेळ बनला. दौळतीच्या कल्याणाची पवी कोणासच नाहीं; 
अकद्या भीषण स्थितींत महादजी'चीं सात वर्षे गेली. आपला सहायक कोण व 
द्वे कोण हेंच त्याला कळेना. कारभारी, मुतालिक, दिवाण, फडणीस हत्यादि 
नेमणुका करतांना जो तो आपल्या इस्तकाची वर्णी लावूं लागला. महादाजी 
गोविंद काकिडे, अच्युतराव गणेश, चिंतो विडलचा भाऊ मोरो विठ्ठल, राघो 
राम पागे, राघो मल्हार, बाजी नरसिंह, गणोजी कदम अशीं किती तरी नांवें 
त्या वेळच्या महादजीच्या व्यवहारांत येतात, त्यांची बरोबर संगति लावणें 
आणि त्यावरून महादजीच्या पहिल्या हालचाली ठरविणे हें काम बिकट होतें. 
स. १७६६ त तर पुष्कळ दिवस महादजीबद्दल त्याच्या नातेवाइकांस मोठी 
चिंता लागलेली होती. * त्याचें लक्ष सदैव आपली पिढीजाद सरदारी सुधारण्यांत 
खिळलेळें असून पेशव्याच्या ग्रह्कलहांत त्याचा ओढा पक्षातीत होता. प्रसंग 
येईल तसा तो आपलें कर्तेव्य करी. पुढें अनुभवानें दादाच्या हीन वृत्तीची 
त्याला पारख झाली. 

पानिपत संग्रामानतर पहिळे चार सहा महिने तो आजारीच होता. हिंडू 
फिरू लागल्यावर लगेच त्याने होळकरांशीं संगनमत करून राजपुतान्यांत व 
बुंदेलखंडांत मराठी सत्ता टिकविळी. स. १७६२ चे पावसाळ्यांत पुण्यास 
माधवराव ब दादा यांचा कलह लागला तेव्हां सिंदे-होळकरांस त्यांनीं पुण्यास 
बोलाविठें. त्यावरून केदारजीसह महादजी दक्षिणेंत आला. ता? ९ ऑक्टोबर 
स. १७६२ च्या पत्रांत बाळाजी गोविंद पुण्याहून उत्तरेंत लालाजी बह़लाळास 
लिहितो, “ महादजी बावा थोरल्या श्रीमंतांची आज्ञा घेऊन मजल दर मजल 
उजनीस येतात.” $ म्हणजे महादजी ब बाळाजी गोविंद बुंदेले दोघेही त्या 
सालीं पुण्यास आले होते हे सिद्ध आहे. स. १७६३ च्या जानेवारोंत उभय सिंदे 
मिरजेवर होते. यानंतर ते लगेच उत्तरेत गेले. 


* पेठे.द..१.:४३_, $ को. द. अप्रकाशित; रा. खं. १३-१. 


हाह 


जनकोजीचा तोतया १९३ 


त्या सालच्या उन्हाळ्यांत जानोजी व निजाम पुण्यावर चढाई करून आले, 
तेव्हां महादजी उजनीस होता, त्यास माघवरावानं आज्ञा केली, तुम्ही ताबडतोब 
दक्षिणेंत येऊन भोसल्याचा वऱ्हाड प्रांत काबीज करावा. तदनुसार महादजी 
फोजेसहद्द चाळून येतो या बातमीनेंच जानोजी भोसळे निजामाचा पक्ष सोडून 
पेशव्याकडे आला, आणि पेशव्याला महादजीच्या साह्याची अपेक्षा उरली नाहीं. 
मात्र महादजीच्या येण्याने दादा अस्वस्थ झाला, कीं पुतण्याशीं महादजीचे 
संगनमत बनलें. निजामाचा तह उरकून पेदाबा गोदावरीवर परत आला तेव्हां 
महादजीनें टोके येथें येऊन त्याची भेट घेतली. महादजीची फोज चांगली 
तयारींत पाहून पेशव्यास संतोष झाला. नंतर दोघे बरोबरच पुण्यास आले 
शब्याचा निरोप घेऊन महादजी श्रीगोंद्यास गेला. * 


स. १७६२ तचच जनकोजी सिंदे नांवाचा इसम करकुंब येथें प्रगट होऊन 
त्याने दोन हजार फौज जमा केली. मोठा भ्रम लोकांस उत्पन्न झाला. जनकोजी 
प्रमाणेच त्याच्या खाणाखुणा पटल्या. गोपिकाबाईनें विश्वासु माणसें पाठवून 
तपास केला. भापकर, गराडे, सरलष्कर, गाढवे, जाधव इत्यादि सिंद्यांच्या 
माणसांनी त्यास ओळखून एकताटीं भोजन केलें. संगमाजबळ आणोन 
उतरविला. “ दुसऱ्या दिवशीं २ नोव्हेंबर रोजीं पेशव्याची स्वारी मुहूर्तानें पुण्यांत 
दाखल झाली. संव्याकाळीं तोतयास आणून नानांच्या दिवाणखान्यांत वसविला. 
नाना पुरंदरे व गोविंद शिवराम यांनीं तपास करून हा रघूजी थोरात असा 
निर्णय दिला. कैद करून ठेविला. साथीदार सांपडळे त्यांसही अटकेंत ठेविलें. 
सखारामबापूचे चुलत बंधु गिरमाजीपंत तोतयाजबळ कारभार करीत होते, 
त्यावरून यास सखाराम बापूनेंच उभा केला असा संरय माधवरावास तर 
आलाच, पण तूर्त सिंद्यांचे कुटुंबांत मोठी गडबड उडाली. रघूजी थोराता'ची 
बायको, भाऊ व माय अद्या सर्वोस आणिलें. त्यांनीं त्यास ओळखलें. बायकोने 
व सर्वानीं हा रघूजी थोरात, जनकोजी नव्हे, असें सर्वतोमुखीं खरें करून 
श्रीमंतांनी त्याजला सजा पोहोचविली. दोनही कान बरेनासिक समग्र घेतलें, व्यंग 
करून सोडून दिला. दुसरे दिवशीं विहिरींत उडी घेऊन मृत्यु पावला. श्रीमंतांनी 
दहनास आज्ञा दिली. ” 8 


* सख. ३२५, ३७०, ३७३, ३७९, ३८८; फाळके २"४१५, 
5 पे, द. १९.३३; ख. ३८१, ३८२, 


१९४ माधवराव व राज्यकारभारं 


या वेळीं पेशव्याचे मार्फतीने दौळतीचा ताबा आपल्या नांवें करून घ्यावा 
अशी खटपट महादजीनें फार केली. पण दादानें महादजीला बाजूस ठेवून 
केदारजीच्या नांवें सनदा करून आठ लाख नजराणा घेण्याचा ठराव केला. 
अच्युतराव गणेश म्हणून नारो शंकराचा नातेवाईक होता त्यास सिंद्याची 
दिवाणगिरी दिली, (ता० २३ नोव्हेंबर स. १७६२ ). दादाची ही व्यवस्था 
माधवरावाने मान्य न करतां दुसरी सनद त्यानें महादजीच्या नांवाची स्वतंत्र 
करून दिली ती पुढें पाऊण महिन्याची १५ डिसेंबरची आहे. पण हा द्वैती 
कारभार टिकला नाहीं. अच्युतराव व बाजी नरसिंह या दोन बिरोधी कारभाऱ्यांचें 
पटेना. 1 

पेशव्यांच्या घरांतील कलहाऱची झळ सिंद्यांस वाधूं लागली, त्यामुळें गोंधळ 
माजला. त्या वेळीं चिंतोविठ्ठलाचें प्रस्थ मोठें असून त्याच्याशिवाय राजकारणाचे 
पान हालत नसे. त्याच्याच तंत्रानें महादजी वागत गेला. जवळ पैसा नाहीं 
आणि हातांत मालकी नाहीं, तर त्याचा निभाव कसा लागावा ! स. १७६४ चे 
आरंभीं माधवराव कर्नाटकचे स्वारीस गेला आणि दादाने सिंद्याची फडणिसी 
चिंतो विहठलाचा भाऊ मोरो विठ्ठल यास दिली. गंगाधर यरावंत चंद्र चूड दादास 
लिहितो, “ महादजी सिंदे यांस हुजूर यावयाकरितां पत्रें पाठविलीं, परंतु त्यांचा 
यावयाचा प्रकार न दिसे. तितक्‍यांत सखूबाई हुजूर आली, तों महादजीही येऊन 
भेटले. त्यांजला आज्ञा केली कीं सखूबाईची कृपा संपादून घेणें. हे महादजीला 
अनुकूल न पडे, तेव्हां सखूबाईचे मर्जीस्तव मानाजी सिंदे यांस सरदारीचीं 
वस्त्रें देऊन महादाजी गोविंद ( काकिर्डे ) कारभारी करून दिले. महादजीस 
चार हजारांची सरदारी देत होतों ते अमान्य करून उठोन आले, (ता. २५ 
ऑक्टो० १७६४ ). ” हा सर्व कारभार दादानें गंगाधर यरावंताचे आग्रह्मस्तव 
केला. महादजीचचा कलह सखूबाईशीं उद्भवला 

“ दासीचे दास्यत्व करावे लागतें ? असें वाक्य सखूबाइईचे पत्रांत आहे 
याचा अर्थ असा कीं महादजीची मातुश्री चिमाबाई इची सेवा सखूबाईस मान्य 
नव्हती. “ चार महिने येथें ( श्रीगोंद्यांत ) बसले आहित. त्यांच्या जाचणुकेपासून 
आम्हांस सोडवावे ” अशी करुणा सखूबाईनें दादाकडे भाकली. महादजीच्या 

जन्मकथेचा वर्मी घाव बसला. दादानें त्याचा छळ आरंमिला 


1 मा. रो. १५९, १६०; इ, सं. पे. द. ले. ४५, पृ. १९६ २९.७८, 
*: पे, द. २९४८, ५३, ६५, ९२; रा. खं. १४७१; मा. रो. १६३; पे. द. २०१४३, 


महादजी बंडखोर १९५ 


मानाजी सिंद्याची नेमणूक सरदारीवर झाल्यामुळें महादजी संतापून दादाची 
आज्ञा न घेतां स. १७६४ च्या जून महिन्यांत माळव्यांत चाळता झाला. त्यास 
पकडून पारिपत्य करावें अद्या आज्ञा दादाने अश्ीरगडच्या ब इतर किललेदारांस 
सोडल्या. “ रात्रीचा दिवस करून फौज सुद्धां जातीनसी जाऊन पोहोंचणें. 
साहेबनक्ष करणें. होळकरांच्या सरदारांसही आज्ञापत्रे गेलीं आहेत. त्यांस तापीपार 
होऊ देऊं नये. एक घटके'वी सुस्ती न करणें. ” अश्या निकडीच्या आज्ञा 
दादाने चहूंकडे सोडल्या. पण या सर्वांस न जुमानतां महादजी थेट उजनीस 
जाऊन पोंचळा. २ जून स. १७६४ चें त्याचें पत्र कोटा दसरांत आहे, त्यांत" 
तो आजारी असल्याचें सांगतो. जातांक्षणीं त्यानें उत्तरेतील आपलें मुलूखगिरीचे 
काम चालू केर्ले. द्रव्या्जनासाठीं तो खंडण्या वसूळ करूं लागला. इतउत्तरची 
त्याची संपूर्ण इभ्रत स्वकष्टाजित आहे. दादाला मात्र जाग्यावरून कागदी हुकूम 
सोडण्यापलीकडे दुसरें कांहीं करतां आलें नाहीं. पुढें स. १७६६ त दादा 
उत्तरस्वारीस गेला तेव्हां मागचें सर्व विसरून महादजी दादाचे आज्ञेंत तत्पर 
राहिला. * दरम्यान त्याने मुख्यतः आपली स्वतःची भरंवद्याची फोज ब 
अनेक कर्तव्यनिष्ठ हस्तक तयार केले. महाराष्ट्रातून फौजेत नवीन भरती 
करण्याचा त्याचा. उद्योग सतत चाललेला दिसतो. वाजी नरसिंह, गणोजी कदम, 
अच्युतराव गणेश हे महादजीच्या कारभारांत अव्वलपासून दिसतात. खानाजी 
जाधव हा दुसरा एक महादजीचा सरदार खंडण्या वगैरे वसूल करण्याचे कामीं 
महादजीलीं निष्ठेने वागत होता. दादाच्या उत्तर हिंदःचे स्वारींत सिंदे-होळकर 
दोघेही एकविनाराने कामें उरकीत होते. स. १७६७ त दादाचा व 
अहल्याबाईचा खटका उडाला ध्या वेळची महादजीची व्यवस्था दादाने 
ठरविलेली नजरेस येते. “ बाजी नरसिंहाकडून पत्रे आलीं त्यांत मजकूर कीं 
दादासाहेबांनीं तुकोजीचे पुत्र केदारजी यासी सरदारीचीं वस्त्रें दिलीं, दिवाण 
अच्युतराव गणेशा, मुज्मु विष्णु महादेव आणि कारभारी गणोजी कदम ऐसें 
ठरून कुनें मंडळ महादजीबावा सुद्धां राहिलें. ” (ता० ७ जून १७६७). $ 
याचा निष्कर्ष इतकाच कों महादजीचा पुरस्कार दादानें पुष्कळ दिवस केला 
नाहीं. नेमणुकांचे हे बदल केव्हां कोणाकडून होत गेले हें संगतवार जुळविणें 
अबघड आहि. मात्र त्याकाळी महादजीची दशा अत्यंत कष्टमय होती. तो 
स्वप्रयत्नानेंच निभावला. 


"न न. रका, १ ९९७०२. 


१९८ माधवराव व राज्यकारभार 


केदारजी ब महादजी यांजमध्यें फूट पाडून महादजीला हलकें बनविण्याऱचा 
उद्योगही दादाने करून पाहिला. होळकरांच्या बरोबरीने सिंद्यांना उत्तरेंत वावरू 
न देतां त्यांस दक्षिणेंत अडकवून ठेवावें असाही दादाचा डाव होता. ता० ४ 
ऑगस्ट स. १७६४ रोजीं केदारजी दादास लिहितो, “ हुजूर दर्शनास येणें, 
हुजूर आलियावरी जो बेदोबस्त करणें तो केला जाईल, म्हणून आज्ञा लिहिली, 
ऐशास स्वामीचे सेवेंत ती० नाना बाबा ( महादजी ) आलेच आहेत. त्यांसच 
जे आज्ञा करणें ती केली पाहिजे. आम्ही त्यांचे आज्ञांकित असों. आज्ञिप्रमाणे 
सर्वही सेवा करूं. तीर्थरूपांत व सेवकांत दवैता्थ न जाणावा. ” * या वेळीं 
महादजी उजनीस होता. त्यास दादाने कळविलें, “ तुम्ही हुजूर यावे, चाकरी 
करून दाखवावी. तुमच सामान पाहून आणीक सरंजाम लावून दिल्हा जाईल. 
तिकडे गैर हुकमी राहिल्यास तुमची फजिती व सावकारांकडून घरबूड होईल. 
हुजूरचे मर्जीप्रमाणे वर्तणूक करणें. नाहीं तर तुमचे शासनास फोज येतच आहे. 
सत्वरच फळ पावाल. ” या धमकीस महादजीनें दाद दिली नाहीं. 


महादजीचा कारभारी म्हणून दादानें नारोशंकरास नेमून दिळें होतें आणि 
त्याच्याच सल्ल्याने तो अखेरपर्यंत वागला. महादाजी गोविंद काकिर्डे ब 
मोरोविठ्ठळ ( चिंतो विठ्ठलाचा भाऊ ) हे दोन ग्हस्थ दादाच्या मर्जीतळे 
नारोशंकरानें महादजीजवळ राहून प्रत्यक्ष काम करण्यासाठीं नेमून दिले. महादजी 
सन १७६४ त उजनीस गेला तो तिकडे आपला जम बसवूं लागला. मागें 
दिवाण, फडणीस, मज्मुदार अश्या नेमणुका पेशव्यांनीं केल्या आणि सरदारी 
कायम करण्याचा नजराणा दादाने मागितला. “ श्रीमंतांची मर्जी लोभावर 
आहे. दाहा लाख आम्ही देतों परंतु श्रीमंतांचे मर्जीस न आलें, ” अश्या भानगडी 
चालल्या. मे स. १७६५ त महादाजी गोविंद सिंद्याची दिवाणगिरी करण्याच्या 
इर्षेने उजनीस गेला. दादाच्या पाठिंब्यावर त्याने अरेरावी चालविली. उजनी- 
जवळचे गांब मारूं लागला. “ तेव्हां गावकरी अर्धरात्रीं दग्यानें जाऊन 
महादाजीवर पडले. त्या प्रसंगांत चचार जखमा लागून काकिर्डे शांत जाले. 
बायकोनें सहगमन केलें, ” जुल स. १७६५. या बनावानें दादा महादजीवर 
अत्यंत संतापला. त्याची समजूत झाली कों माझ्या माणसास मुद्दाम महादजीने 
मारिले. त्याबद्दलचा सूड दादा महादजीवर उगवू लागला. ह्या प्रकरणांत 


* पे. द, २९६६; पे. द. १९-९ 


महादजीची दुरवस्था १९७ 


महादजीचें अंग मुळींच नव्हते. * पण त्यामुळें माधवरावाचाही राग महादजीवर 
झाला. ही एक नबीन आपत्ति महादजीळा उत्पन्न झाली. 

हिंदी राजकारणांतील क्रान्तीची काइव्हच्या दिवाणीची ही वेळ होती. 
मल्हारराव इंग्रजांचा मार खाऊन परत आल्यानें मराठ्यांचा अंमल लंगडा 
पडळा, त्या प्रसंगांत महादजी*ची ही दुर्दशा आणखी भर घालण्यास कारण 
झाली. महादजी कोट्याजवळ होता. तो तावडतोब होळकराचे बचावासं धावून 
गेला. दरम्यान त्याने नारोदंकराचीं आजंवें चालविलीं. '“ आमचे सरदारीचें व 
तुमचे दिवाणगिरीचें स्वरूप राहे ते करावें, ” असे तो सारखें नारोदांकरास 
सुचवीत होता. उलट पक्षीं महादजीकडून पैसा उपटून त्यास निर्वीर्य वनवावें 
असा डाव नारोशंकरचे सलागार खेळत होते. “ आपल्या तेजापुढें ह्या चूद्राचें 
सामर्थ्य किती १ ” असें बोलून ते त्यास चढीं लावीत. महादजी मात्र धेर्यानें 
आपलें काम चालवीत होता. “ येथें सर्व महादजीबाबांच्या जिवाचे सोबती 
झाळे आहित. श्रीमंतांचे पायांशी एक्रनिष्टेनें राहून वडिलांनीं स्वामिसेवेस देह 
अपण केले तीच धारणा हे घरून आहेत.” 8 असा सेवाक्रम महादजीने 
र्‍चालविला. 


अनेक कारणांनीं सिंद्यांच्या दौळलतीचें प्रकरण वर्षानुवर्ष रेंगाळत गेलें. महादजो 
आजेबें करून थकला. आजेंवें तरी कोणार्‍चीं किती करावयाची १ कोणाऱचा 
पायपोस कोणाचे पायांत नाहीं. स. १७६६ त दादाची स्वारी उत्तर हिंदूच्या 
कामगिरीवर दाखल झाली ; अर्थात्‌ महादजीची सरदारी पूर्णपणें दादाच्या कक्षेत 
गेली, त्यांत माघबरावाला कार्यभाग उरला नाहीं. मानाजीची नेमणूक सरदारीवर 
होती, पण त्याला तसा पाठिंबा कोणाचाच नव्हता. महादजी ब केदारजी हळू- 
हळू आपली छाप बसवूं लागले. फौजेचा व सावकारांचा भरंवसा महादजीवर 
बसत चालला. खंडण्या वसूळ करून त्यानें आपली निकड भागविली. एका 
कोट्याच्या खंडणीचा पत्रव्यवहार भरपूर उपलब्ध आहे, त्यावरून महादजीची 
कर्तबगारी व्यक्त होते. दादासाहेबानें गोहदवर चाल केली, त्या कामीं मद्ादजीनें 
त्यांचे साह्य मनापासून केलें. दरम्यान मल्हारराव होळकर मयत होऊन उत्तरेतील 
राजकारणांत गंगाधर तात्या चंद्रचूड यास नवीन तेज चढले. जुना अनुभवी 
सर्व अनुसंधानें ओळखणारा हा एकटाच पुरुष आतां दादाचा आधार व 


*॑ रा. खं. १३.१५-२०; पे. द, २९.९६; ख, ५७५. ६ रा. खं, १२.२२, 


१९८ माधवराव व राज्यकारभार 


मुख्य हस्तक बनला. सिंदे-होळकर हे दोन औत्तरीय दौलतीचे मुख्य खांब, 
ते कबरजांत घेऊन आपली छाप बसविण्याचा खटाटोप गंगाधर तात्यानें 
आरंमिला. दादाला स्वयंप्रज्ञा नव्हतीच त्यामुळें तात्याची घमेंड वाढली. या 
दृष्टीने आतां नवीन रचना उत्तरेत बनूं लागली. मालराव मेल्यानें होळकरशाही 
तात्यांचे कबजांत आली. पण अहल्याबाई व महादजी यांचें तेज त्यासमयीं सुप्त 
होतें, त्याची कल्पना तात्यास आगाऊ नव्हती. ह्या उपद्व्यापी कारस्थानाची 
पूर्ण भरपायी माधवराव पेशव्याने कां केली, त्याचें हें बीज लक्षांत ठेवळे पाहिजे. 


दादाला गोहदेवर नामुष्की पदरांत घेऊन परत फिरणें भाग पडलें, कर्जाचे 
डोंगर वाढले. दक्षिणेत जाऊन काय पराक्रम सांगावा यासंबंधीं शरम वाटून 
त्यानें गंगाधर तात्यास हाताशीं घरले. त्यांत अहल्याबाईचें तेज झळकले ते 
बाचचक जाणतात. उञजञेनजवळ देपाळपुरास मुक्काम दादाचा होता, तेथील 
वर्तमान स. १७६७ ता. १२ मे चें बातमीदार लिहितो. “ तुकोजी होळकरास 
सरदारीचीं वस्त्रे दिल्ही. नजर पंधरा लाख घेतले. सिंद्याचे सरदारींत चिवडा 
फार जाला, केदारजी व महादजी यांस घरीं बसवावे, आपण कारभार करावा 
याप्रमाणें घरफूट करून बोळू लागले. ” ता. १८ मे चें वर्तमान. “ महादजी 
ब केदारजी या उभयतांत फ़ूट पडोन केदारजी दोन तीन हजार फौजेनशीं 
अच्युतराव कारभारी ह्यांसह श्रीमंत दादासांहेबांजबळ राहिले. श्रीमंतांनी 
सरदारीचे कामकाज केदारजीचे निसवतीस लाविळें. बाजी नरसिंह वगेरेस 
अटकेंत ठेवून जेरतलब केलें. कांहीं पैसे ध्यावे हे मानस आहे. ? अद्या अनेक 
भानगडी महिना दोन महिने माळव्यांत झाल्या त्यांचा विस्तार फार आहे. 
यावर पुनः “ सिंदे मंडळीस वस्त्रे द्यावयासीं चार घटका रात्रीं आणिलें. हत्ती 
घोडे वस्त्रे सवे आणविलीं. मुख्यांनीं कचेरींत येऊन द्यायचीं तों चिंतो विठ्ठलांनीं 
श्रीमंतांस जाऊन काय सांगितलें न कळे, प्रहर रात्र जाहल्यावरी सांगोन पाठविलें 
तुम्ही डेऱ्यास जावें. वस्त्रे सर्व परत पाठविलीं. ” ता. २१ जूनचें वर्तमान. 
५ श्रीमंतांनी सिंद्यांची दिवाणगिरी नारोशंकरास व मुतालकी अच्युतरावास 
दिली. याप्रमाणें सिंद्यांस निरोप जाला. श्रीमंत आनंदवलछीस गेले. २ ” 

दादा ब माधवराव यांचा कलह जेव्हां पुन्हा जोरांत उसळूं लागला, त्या 
प्रसंगांत महादजीनें स. १७६७ ता० ८ सेप्टेंबर रोजीं चिंतोपंतास लिहिलें, 


क वे, द्‌. २९०१८०, १८४; पे. द. २९-८४, ८५, 


मंहादजीची:कायम नेमणूक १९९ 


“ देशीं उभयतांत विरुद्ध भाव ऐकतों, त्यास तुम्ही तेथें असतां ऐशा गोष्टी 
नसाव्या. घरकलह कामाचा नाहीं. दौलतीस अपाय होतो. आम्ही तिकडे येतच 
असों. तुमचें बोलणें जालें तें प्रमाण आहे. या सरदारींत अर्थ-ऐबज किती आहे 
हें सर्व तुम्हांस उमजलेंच आहे. लोकांच्या देण्यापासून मुक्त होण्याचें संकट 
त्यास दहा लक्ष कोठून आणावे. ” यानंतर महादजीने खुद्द पेशव्यास कळविले, 
“ आतां सेवेसी येतच आहों. खावंद आज्ञा करतील तशी वर्तणूक करूं. आज्ञा- 
पत्र हुजूर याबयाशीं आलें त्यावरून सत्वर येतों. * ” 

दरम्यान माधवराव व दादा यांचा समेट आनंदवलछीस जाला तरी सिंद्यांचे 
सरदारीचा निकाल नव्हता. ता० ९ डिसेंबर स. १७६७ रोजीं माधवरावाने 
चिंतो विठ्ठलास लिहिळें, “ सिंद्यांचे येण्याची मुदत होऊन गेली. ते उञजनीस 
आहित. सरकारचे काम नासते. त्यास बाजी नरसिंह यास सिंद्यांची दिवाणगिरी 
देऊन सरदारीचा बंदोबस्त केला आहे. ” पणं हा निकाल महादाजीस ब्रिळकूल 
रुचला नाहीं. त्यानें लगेच पेशव्यास लिहिले, “ लौकर येण्याविश्लीं पांच सात 
पत्ते आलीं त्यास कळेल तसा निर्गम करून बऱ्हाणपुरास दाखल जालों, तां 
बाजी नरसिंह व राधोराम यांनीं नजर दहा लक्ष करार करून सरदारीचीं वस्त्र 
आमचे नांवची दिल्हीं. दुसरेच उभे राहून त्यांनीं हा कारभार मध्येच केला. 
खावंदांनीं ही दोलत दुसऱ्याच्या जिम्मा केल्यास आमचा गुंता नाहीं. आम्ह 
खावंदांच्या आज्ञेप्रमाणे येत असतां हा प्रकार न घडावा. ” 


महादजी येण्यापूर्वांच पेशव्याने त्याचे सरदारीचा निकाल केला. “ केदारजीची 
सरदारी दूर केली, पांच लाख रुपये नजर करार केळे आणि महादजीस 
सरदारीचीं वस्त्रं द्यावी असें ठरविलें. बाजी नरसिंह यास दिवाणगिरी सांगून 
त्याजकडून पांच लाख रुपये करार केले. होळकर-सिंद्यांनीं एकविचारें वागावें 
अश्शी आज्ञा केली. ” यानंतर लवकरच महादजी येऊन पेदाव्यास भेटला. ता० 
१५ जानेवारी ( स. १७६८ ) रोजीं वस्त्रे जालीं. चुलत्याशीं संग्राम होणार त्यांत 
महादजीचे साह्य आपणांस निश्चित मिळावें अश्ली ही सिंद्याचे सरदारीची कायम 
व्यवस्था पेशव्याने अगोदर ठरविली. या योगानें दादाला वैषम्य वाटलें. त्याने 
लगेचच केदारजीला आणून आपलेजवळ ठेवून घेतलें. मग तो स्वखुषीने 
दादाकडे गेला कीं दादाने पकडून ठेवला हें कळण्यास मार्ग नाहीं. पुढें संग्राम 


ची 


* रा० खं, १२, ४४, ४५, इ७, 


४२९७० माधवराव व राज्यकारभारं 


झाला त्यांत महादाजीने पेशव्याची बाजू चांगली सांभाळिली. संग्रामापूर्वी 
हरिपंत फडके ब महादजी यांच्या भेटी होऊन लष्करी हालचाली ठरविण्यांत 
आल्या. $ तुकोजी होळकरानें स्वतः त्यांत भाग घेतला नाहीं. गंगाधर यरावंताने 
होळकरी फोजेचा पूर्ण पाठिंबा दादास दिला. धोडपेवर युद्ध होऊन दादा जीव 
बचावण्यासाठी किल्ल्यावर गेला त्याजबरोबर केदारजीही पळून गेला, नंतर 
दादा व त्याचे साथीदार सर्व पकडले गेले. त्यांस माधवरावाने शिक्षा केल्या. 
सामील होते त्यांचें नांवनिश्ीवार पारिपत्य केलें. केदारजीस मार देऊन 
महादजीचे हवालीं केलें, त्याची सरदारी दूर केली; आणि महादजीस हिंदुस्थान'चे 
कामगिरीवर रवाना केलें. यावरून केदारजीनें दादाचें साह्य केळें असें दिसतें. 
महादजीने श्रीगोंद्यास जाऊन सखूबाईची समजूत काढिली. तिच्या नेमणुकीचा 
करार स्वहस्ताक्षरीं लिहून दिळा. इत उत्तर केदारजीचा उल्लेख कागदांत 
आढळत नाहीं. महादजीचीं स्वहस्ताक्षरी मोडी पत्रे कोटा दस्तरांत पुष्कळ 
आहित. * इत उत्तरचा महादजीचा उद्योग यथास्थलीं दाखल आहे. 


२. दमाजी गायकवाडाचा मृत्यु-- रिंदे, होळकर, गायकवाड व 
नागपुरकर भोसले हे चार मराठे सरदार या वेळीं राज्यांत प्रमुख होते. 
छत्रपतींची सत्ता पेटाव्यांचे हातीं आल्याने अश्या समस्त सरदारांस आपल्या 
हुकमतींत वागविण्याची जरूर पडली. पैकीं सिंदे व॒ होळकर यांचे व्यवहार 
आपण नुकतेच पाहिले, पूर्वी स. १७५२ त दमाजी गायकवाडास नानासाहेबाने 
राज्याचे शिस्तींत आणिल्यापासून त्यानें आपलें कर्तन्य यथायोग्य बजावले. 
शिवाय उत्तरेस पालनपुरपासून पश्चिमेस द्वारकेपर्यंतचा सवे काठेवाड प्रांत 
जिंकून मराठी सत्ता समग्र गुजरातवर भक्कम लागू केली. दादा-माधवरावाच्या 
ग्रहूकलहांत त्यानें आपण होऊन फारसा भाग घेतला नाहीं. दमाजी हा 
दादाबरोबर अनेक स्वाऱ्यांत व कारभारांत वागळेला असल्यामुळें दादाने 
अमुक एक काम त्यास सांगितलें तर तें नाकबूल करणें त्याच्या जिवावर येई. 
दादार्‍चा खर्च नेहमींच अवास्तव असून सत्ता गाजविण्याच्या अभिमानाने तो 
पुष्कळदां सरदारांकडून पैश्याची मागणी करी. दमाजीकडून अशीच एक 
मागणी केल्याचा उल्लेख उपलब्ध आहे. 1 माधवरावालाही दमाजीनें विरोध 

$ को. द. अप्रकाशित, * रा० खं. १३२. ६०; पे. द. १९. ८०९, ९२; पे. द. २९, 
२२८ , ख. ७४९ व ७५५; त० क० पृ० १५२. 1 पे. द. २९-७६, 


गायकवाडांस दरडांबणी २०१९ 


असा कधीं केला नाहीं. पेशव्याच्या कनीटकांतील व इतर स्वाऱ्यांत दमाजी 
आपलें पथक पुत्र सयाजीवरोबर पाठवीत असे. एकंदरींत तत्कालीन मराठे 
सरदारांत दमाजीनें आपली इभ्रत पाळून राज्याची कामगिरी जागरूकपणे 
केली, सिंदे-होळकरांप्रमाणें पेशव्यांशी खटका असा कधीं येऊं दिला नाहीं. 
दादासाहेवाच्या स. १७६६ च्या उत्तरस्वारींत त्यांने पुत्र सयाजी व कारभारी 
रामचंद्र बसवंत यांस पाठविलें. त्यानंतर धोडपेबर ग्रहकलह॒ उद्भवला. 
उभयतांकडून दमाजीस फौजेसह सामील होण्याचीं वोलावणीं गेलीं. दमाजीनें 
सयाजीरावास पथकासह खाना केळे, | तो पुढील संग्रामांत दादाचे पक्षांत 
मिळाला. त्यावरून माधवरावाची इतराजी झाली. “ गायकवाड हरवख्त 
दादासाहेबांस मिलाफी होतात त्यांस जरब द्यावी असा विचार केला. सयाजीरावास 
अटकेंत ठेवून दंडाचे बोलणें चालळें. ” दरम्यान दमाजीराब बडोदे येथें 
ता. १८ ऑगस्ट स. १७६८ रोजीं मरण पावला, तेणेंकरून दोलतीच्या वारसाचा 
प्रश्न उत्पन्न होऊन दोनही वाबतींचा निकाल पेशव्याने करून दिला. 

दमाजीस चार पुत्र कमी अधिक पराक्रमी होते. सयाजी, गोविंदराव, 
फत्तेसिंग व मानाजी ह्या सवोचा संबंध पुढील इतिहासांत येतो. तूते माधवरावानें 
निकाल केला त्यासही वर्ष सहा महिने लागळे. ता. २१ डिसेंबर स. १७६८ रोजीं 
पेशव्याने खालील खरमरित पत्र फत्तेसिंगास लिहिलें, “ दमाजी गायकवाडां- 
कडून सरकारलक्षांत अंतर पडलें, त्याच अवसरांत त्यांचा काळ जाला. तूर्त 
तुम्ही भावाभावांत कलह करून सरंजामांत बखेडा कराल तें कार्यास नये. हालीं 
सरकारांतून जत्ति करावयास माणसें रवाना केलीं आहेत, तरी तुम्ही सर्व ठाणीं 
त्यांचे स्वाधीन करून देखत पत्र हुजूर येणें. गोविंद्राव येथें आहेत. सारे 
बंधूंनी येथें यावे. योग्यतेनुरूष आज्ञा केळी जाईल. दौलतींत वखेडा कराल तर 
कायोीस येणार नाहीं. वांकडी गोष्ट कराल तर फळ समीप आहे. मुलाहिजा 
होणार नाहीं. सयाजीराव ब तुम्ही जलद हुजूर येणें. आज्ञा अमान्य केल्यास 
पारिपित्य होईल. ?* 

माधवरावानें गायकवाडांचा सर्वच सरंजाम कवजांत घेतला. राज्याचे कामास 
विरोध करणाऱ्या सरदारांस माधवराब किती निष्ट्रपणानें वागवीत होता, त्याचें 
हं स्पष्ट उदाहरण आहे. आपाजीगणेशा व त्याचा पुत्र (१) चिटको आपाजी 


गा पे. "हिन नळ 9 ३ १ प, क] द ९ पृ, डु डं. द सं. पड ७ पृ. शर ण्ट्ा 
१ 
र, पड 


२७२९ माधवराच व राज्यकारेभारं 


यांस पेदाव्यानें गुजरातेत रवाना केळें. * त्याच वेळीं तो भोसल्यांवर युद्ध 
पुकारून नागपुरावर चाळून जात होता. दादास प्रतिबरंघांत ठेवतांच त्यानें सर्वे 
सरदारांस रिस्तीचा कठोर धडा शिकविला. भीपण दंड गायकवाडाचें गळ्यांत 
बांधला. गायकवाड चपापून नम्र झाले म्हणून निभावले. पुढें द्दा वर्पोनीं हाच 
फततेसिंग सहजासहजी इंग्रजांस कां मिळाला, त्याची उपपत्ति या वनाबावरून 
लागते. राज्य सुरळित चालण्यास सर्व घटकांनीं मनापासून झटलें पाहिजे, ही शिस्त 
माधवरावाने राज्यांत उत्पन्न केळी. गायकवाडाकडून एकंदर आगळिकींचा 
हिदेब करून साठ टक्ष घेण्याचा ठराव माधवरावानें केला. “ दमाजींनीं अन्यथा 
वर्तणूक केली ते तुम्हांवर नजर देऊन माफ करून दोळत बहाल केली. तुम्हांकडे 
अंतर पडल्यास क्षमो होणार नाहीं. सयाजी गायकवाड यांस सेनाकते व 
गोविंदरावास वडीलपण सेनाखासखेळ सांगितली. सयाजींनीं कारभार करावा, 
फतेसिंगांनीं त्यांच्याशीं एक विचारे चालावे, ” असें ठरलें ( ता. २४ डिसेंबर 
स. १७६८ ), तात्पुरता निकाल लागला पण त्याचें राल्य कजाचिं ओझे मागें 
राहिलें, त्याचा कडेलोट पुढे गंगाधरशाख्याचे खुनांत घडून आला. | 

३. दोन नामधारी छत्रपती --दोन छत्रपतींना सांभाळून पेशव्यांना 
आपली हुकमत चालवावी लागे. अर्थात्‌ त्यांत सेव्यसेवक भाव फक्त प्रदर्शनांत 
आणावयाचा. एका छत्रपतींचे वास्तव्य साताऱ्यास व दुसऱ्याऱचें कोल्हापुरास, 
दादा-माधवराव कलहांत रामराजान्ची आवाळ पुष्कळच झाली. माधवरावाऱचे 
मनांत त्याला किल्ल्याखालीं शाहूनगरांत राहूं यावें आणि स्वतःच्या व्यवस्थपुरतें 
त्यास पूर्ण स्वातंत्र्य द्यावें असे होते. स. १७६३ त जानोजी भोसल्याला 
छत्रपति करण्याचें घाटत असतां रामराजाला काय बाटत असेल तें कल्पनेने 
जाणावें. पुढें सातारचा किला आपल्या ताब्यांत ठेवण्याचा हृद्ट स. १७६७ त 
रघुनाथरावाने घरला तेव्हां पर्यायाने त्याला छत्रपति आपल्या कबजांत हृवा 
होता. तो प्रसंग संपल्यावर माधवरावानें रामराजाची व्यवस्था सढळ हाताने 
ठरवून दिडी, त्यास कांहीं उणें पडूं दिळें नाही. स. १७६४ त महाराजाची स्त्री 
जानकीबाई मृत्यु पावली. किल्ल्यावरील बाडे ब घरें मोडकळीस आलीं त्यांची 
दुरुस्ती पेदाव्यानें स. १७६७ त करविली. कर्नाटकस्वारीस जातां येतां 
माधवराव साताऱ्यास जाऊन छत्रपतींची भेट घेत असे. तथापि एकंदरींत 
छत्रपति रामराजा पुरा दुदंबी बनून पेशव्याच्या तांवेदारींत वागला. 
_ अपे. द. २९-९९९, 1त. क. पृ. ९६९; ख. ८२८; मा. रो.१९४५, 


पेशव्याला प्रतिनिधीची जरूर २०३ 


कोल्हापुरकर छत्रपतीचा प्रकार याहून अगदीं भिन्न आहे. रामराजाइतको 
पेशव्याची ताबेदारी कोल्हापुरकरांस सहन करावी लागत नव्हती. संभाजीचा 
मृत्यु व तदुत्तरच्या भानगडी यांचे वर्णन पूर्वी आलें आहे. स. १७६२ च्या 
विजयादरमीस ( २७ सेप्टेंबर ) शिवाजी पदापन्न झाला, तेव्हा जिजाबाईचे 
धोरण गाजलें. तिने माधवराव पेदाव्याशीं गोडीनें वागून निभाव केला. दक्षिणेस 
जातां येतां माधवराव तिची भेट घेत अस. सावंतवाडी, इचलकरंजी, कागल 
इत्यादि ठिकाणचे सत्ताधीश कोल्हापुरला उपद्रव देत त्यांचा बंदोबस्त 
माधवरावानें करून दिला. करबीरकर दांकराचार्योंचा व जिजाबाईंचा तंटा कैक 
वर्षे चालला तो राजकारणापेक्षा सामाजिक महत्त्वाचा असून तत्कालीन मनो- 
भावनांचा निदर्शक आहि. माधवरावाचे पश्चातू नारायणराव पेदवा असतां 
कोल्हापुरकर जिजाबाई स. १७७२ च्या १७ फेव्रुवारीस मृत्यु पावली, तेव्दां- 
पासून कोल्हापुरच्या व्यवस्थेस निराळे वळण लागलें. 


४. प्रतिनिधीशी तेढ -- प्रतिनिधींची उत्पत्तिच मुळीं पेशव्याला वरचढ 
होती. आपण पेदाव्याहून श्रेष्ठ या भावनेमुळें ते सदा पेशव्यांच्या तावेदारींत 
राहण्यास नाखूप असत. जगजीवन परशुराम ऊर्फ दादोबा वारल्यावर भवान- 
रावाची नेमणूक झाली तो प्रकार पूर्वी सांगितला आहे. पेशव्यांचा एकमुखी 
कारभार पुण्यास चाळू झाल्यावर प्रतिनिधींना स्वतःच्या जागिरीपलीकडे काम 
उरलें नाहीं; आणि ती जागीर टिकविण्यासाठीं देखील त्यांना पेशव्यांशी विरोध 
करण्याऱची सोय नव्हती. पेदाव्यांनीं स्वारीस बोलावल्यावर ते येत नसत किंवा 
संघि आली तर त्यांच्या विरुद्धदी वागत. त्यांना दुखविण्याचें धाडस पेशव्यांना 
नव्हते, तरी दाक्य तितका त्यांचा ताठा नरम करण्याचा उद्योग पेशव्यांचा 
सारखा चाळूच होता. पेदाव्याला छत्रपतीपासून वस्त्रे घ्यावयाची असत तेवढ्या 
वेळेपुरती त्याला प्रतिनिधीची जरूर भासे. सन १७६२ त दादानें भवानरावास 
पुण्यास राहण्यास बोलाविले ते त्यानें मान्य केळे नाहीं, म्हणून साताऱ्यास 
जाऊन दादानें प्रतिनिधिपद आपल्या मुलाच्या नांवें करून घेतलें; आणि नारो 
गांकरास त्याचा मुतालिक नेमिले. पुढें तीन महिन्यांनीं तो मुळगा मरण पावला, 
तेव्हां नारो रांकरासच दादाने प्रतिनिधि नेमिळें. पद गेळें म्हणजे जागीर गेली, 
सत्ता गेली, हा अपमान प्रतिनिधि झाले म्हणून कसा सहन करणार ? प्रतिनिधी- 
बरोबर त्यांचे मुतालिक यमाजी शिवदेब व त्याचा पुत्र गमाजी दे पेशव्यांवर बंड 


२०४७ माधवराव व राज्यकारभार 


करून उठले. जानोजीस व निजामास भेटून त्यांनीं पुण्याची वाट लाविली. 1 
गोपाळराव पटवर्धनही त्यांस सामील झाला. राक्षसभुवनावर निजामाचा 
संहार होऊन माधवरावाचे हातीं सत्ता आली तेव्हां त्यानें ता २१ सेप्टेंबर 
स. १७६३ रोजीं भवानरावास प्रतिनिधिपदावर स्थापून गमाजीस मुतालकी 
दिली, त्याचीं वस्त्रें उभयतांस दसऱ्याचे मुहूर्तावर दिलीं (ता० १६ ऑक्टो ० ). 
पटवर्धन व प्रतिनिधि या दोन घराण्यांचा प्रेमसंबंध या प्रसंगीं निमाण झाला 
तो अखेरपर्यंत कायम होता. गमाजी यमाजी मुतालिक हा स. १७६४ त मरण 
पावला. $ 


भवानरावाची स्थापना करितांना पेटाव्यानें त्याला आपळे पथक घेऊन 
स्वारींत नोकरीस बोलाविळें. पण पेशव्याचे हाताखालीं काम करणें प्रतिनिधीस 
अपमानकारक वाटून फौजेच्या खर्चांबद्दळ दरसाळ पाऊण लाख रक्कम रोख 
देण्याचें मवानरावानें कबूल केळें आणि पेशव्याचे आग्रह्मस्तव चुलत बंधु 
भगवंतराव यास पेशव्याबरोबर हैदरअलीच्या स्वारींत पाठविलें. मार्गे भवानराव 
व गमाजी यांनीं पेदाव्यांचे मुलखांत उपद्रव चाळू केला. इतक्यांत गमाजी 
मृत्यु पावला, तेव्हां पेशव्याने त्याचा चुलत बंधु वासुदेव अनंत यास मुतालकी- 
वर दाखल करून करार लिहून घेतला. “ तुम्ही प्रतिनिधींचे मुतालिक. तुमचेच 
हातें कारभार घेऊं. फौजेनिश्ीं आमचे समागमे चाकरी करीत जावी. इकडील 
लक्ष धरून सांगितल्याप्रमागे वर्तीवें. ” * 


भवानराव प्रतिनिधि पेशव्या'ची चाकरी करण्यास कबूल नव्हता. त्यास अशा 
रीतीनें पेशव्याने बाजूस सारून बासुदेव अनंतास हाताशीं धरलें. पेशवा या वेळीं 
कर्नाटकांत होता. परत येतांना त्यानें भवानरावास प्रतिनिधिपदावरून काढून 
त्यांचे जागीं भगवंतरावाची नेमणूक केली आणि मुतालिक वासुदेव अनंतासह 
उभयतांस छत्रपतीकडून पदाचीं वस्त्रे देवविलीं. | यावरून पुढें भवानराव 
व भगवंतराव यांचा आपसांत झगडा सुरू झाला. दोघेही शूर व फोजबंद. 
दोघांनाही प्रांतांतळे दंगेखोर मिळाले. बाई, सातारा, कऱ्हाड, पाटण एवढा 

1 ऐ. टि. १३२; पहा | 
स. १७६४) यांत तो जिवं 
तो मयत आहे. *इ. सं 


चा इ० २ पृ. २५८, $ ख. ले. ५४० (ता. १० जून 
इ. सं. पे. द. पृ. १९६६ (ता. १२ जाने० १७६५ ) यांत 
पुश 


तेनिर्ध 
आहे 
््‌ ६५, (ता. १२ जाने १७६५) [ ख. ५७२, 


तेजस्वी भवानराव २०'५ 


मुळूख त्यांच्या हालचालींनी वेजार झाला, याचा बंदोबस्त करून भवानरावास 
पकडण्यासाठी पेशव्याने रामचंद्र गणेशास रवाना केळे. भवानराबास बाबूजी 
नाईक सामील झाला. दोघांचाही रामचंद्र गणेशाने पाठलाग करून धुव्वा 
उडविला. भवानरावाळा किंबा बाबूजी नायकाला कोठेंच थारा राहिला नाहीं. 
पेशव्याचा मुक्काम स. १७६६ च्या उन्हाळ्यांत गोदावरीकडे असून हरिपंत 
फडक्या'े मार्फत भवानरावानें पेशव्याकडे शरणागति कळविली. “ कांहीं खात 
नाहींत. श्रीमंतांचे दर्शन झाल्याखेरीज अन्नोदक घेत नाहींत म्हणतात.” » हा 
कानमंत्र भवानरावास कोणी तरी सांगितला, तो त्यास पटला. माधवराव शिस्तीर्‍चा 
भोक्ता, त्याची आज्ञा मान्य केली कीं तो कोणाचेंद्दी वाकडें करणारा नव्हे. 
भवानरावही तसाच आर्जवी होता. त्याने पेशव्याची भेट घेऊन स्पष्टपणे बोळून 
त्याचे मनांतील अढी काढून टाकिली. पण भगवंतराव आजपर्यंत निष्ठेने वागला 
त्यालाही दूर करणें पेशव्याचे जिवावर आलें. तूर्त त्यानें तोड काढिली कीं 
भवानरावानें पुण्यास पेदाव्याजवळ राहावें. त्यास खर्चास सालाचे पन्नास हजार 
पेशव्याने द्याव; आणि भगवंतरावाची व्यवस्था आहे तशी तूर्त चाळू राहावी. 
भवानराव कांहीं वर्षे पुण्यास वास्तव्य करून राहिला. त्याचे म्हणणें मी 
प्रतिनिधीचे गादीचा मालक, भगवंतराव आमचा मूल त्याचा बंदोबस्त मी 
पाहिजे तसा करीन. ह्या तंटा चाळू असतांच पेशवा मरण पावला आणि पुढील 
व्यवहारांत भवानरावाचें तेज चढलें, तो प्रकार यथास्थलीं येईल. 


५. वाबूज़ी नायकाचा वंडावा -- प्रतिनिधि, बाबूजी नाईक वगेरे 
कित्येक पेशव्यांचे विरोधी सदा रुष्ट राहून संधि सांपडता'च ते केव्हां पृथकूपणें 
केव्हां संगनमताने दंगल उडवून देत. त्यांतून माधवरावाचा तडकाफडकी निस्पृह 
कारभार चाळू झाला तेव्हां त्याजपुढे जुन्या गमजा चालेनाशा झाल्या. त्यांतून 
राक्षसभुवननंतरचीं दोन तीन वें ग्रहकलहामुळें धामधुमीचींच गेलीं. पेदाव्याने 
हळूहळू आपलें आक्रमण चहूंकडे स्थापित केलें, त्याची जाणीव वाहेरच्य़ांस 
होण्यास वेळ लागला. 

वाबूजीनायकाचें सवच चरित्र विचित्र आहे. नानासाहेबाचे त्यांचे कधीं 
पटलें नाहीं. दादा माधवरावांच्या घोडनदीवरील संग्रामांतून गोपाळराव पटवर्धन, 


* का. सं. प. या, २१०; ख. ५९०, 


२०९ माधवराव व राज्यकारभार 

गोविंद शिवराम वगेरे माघवरावाचे सहायक जीब घेऊन पळून गेले, त्यांचा 
बचाव नायकाने बारामती येथें केला, म्हणजे त्या वेळीं तरी तो माधवरावाचे 
पक्षांत होता. पुढें उत्तरोत्तर नायकानें फौज वाढवून प्रसंग पडल्यास पेदाव्याशीं 
दोन हात करण्याची तयारी चालविली. सोलापुरचा किल्ला त्याचे कबजांत होता 
तो बंदिस्त करून नायकाने पेशाव्याशीं विरोध सुरू केला. त्याचा बंदोबस्त 
करण्यासाठीं पेशव्याने नायकाकडून सोलापुरचा किल्ला आपल्या कबजांत 
मागितला. त्यावरोबर प्रकरण वर्दळीस आठें. माधवरावाने रामचंद्र गणेशाच्या 
हाताखालीं नायकावर फोज रवाना केली, तो प्रकार असा. 


ता० ९ मार्चे स. १७६६. “ बाबूजी नायक्रांनीं हृदर नायकाशीं खेह केला, 
कागद पत्र यांचे त्यांस, त्यांचे यांस आले, घोडे राऊत चाकरीस पाठविले, 
संदाय आल्यावर त्यांचे -अंगीं लाविळें आणि सोलापुर व वंदन हे दोन किले 
त्यांजकडे होते ते मागितलठे. त्यांनीं चिठ्या लिहून दिल्या असतां अंतस्थे किले 
न सोडण्याबद्दल किल्लेदारांस लिहिळें. किळेकरी किल्ला सोडीत नाहींत अली पत्रे 
आलीं. उदइक नायकास पुसाबें, निग्रह करणें तर करावा असा विचार असतां 
दीड प्रहर रात्रीं जीन ठेवून पळून गेळे. वातमी येतांच पागापथर्के पाठीस 
लाबिलीं. धारूरच्या घाटांतून नाईक कळंबे देशमुख दत्ताजी ठाकूर याजकडे 
गेले. रामचंद्र गणे्यांनीं कळंवास चौकी वसविली. तेथून नाईक सोळा स्वारांनिश्ी 
सोलापुरांत गेले. पुंडांवे करतीळ तर त्यांचा उपदूव्याप निर्फळ होय ते 
करावें लागेल. ” 


पेशव्यापुढें नायकाचा निभाव लागूं हाकला नाहीं अल्पावकाशांत सोलापुर 
व बैदन दोनही किल्ले पेदाव्याने घेतले. त्याचें साह्य केल्याबद्दल “ कळंबचे 
देदामुखास धरून वेडी घातली. यादवराव जगथाप मातबर माणूस यांने नायकास 
धीर देऊन काढून दिल्हे, ब्राह्मण पाऊणशे बर्पांचा शांभर जखम अंगावर होती, 
त्याचा शिरच्छेद केला. नायकाची मुळें मागस जिंदगी जवाहीर बारामतीस 
होते ते सर्व केद करून पुण्यास आणले. ” पुढे गोविंदरिवराम ह्याचेमार्फत 
बोलणें करून समजूत घातली. नाईक शरण आले तेव्हां त्यांची व्यवस्था 
पेशव्याने न्यायाचे रीतीनें ठरवून दिली. दोन महिने टोक्यास काढून मग 
नाईक पुनः वारामतीस जाऊन राहिळा. नाना फडणीस, हरिपंत फडके, 
रामन्चंद्र गणेश अद्या अनेक जवळच्या कर्त्या माणसांना देखील पेशव्याकडे 


बतनदार कोळी २०७ 


वजन खर्च करण्याची प्राज्ञा झाळी नाहीं. इतको कठोर पण न्यायी वृत्ति 
पेद्वाव्यांचे अंगचची ह्या लहानश्या प्रकरणांत देखील चांगली व्यक्त झाली. * 

६. पुरंदर गडकऱ्यांचा दुंगा -- चुलते पुतण्यांचा बेबनाव चवाठ्यावर 
येण्याजोगी जीं कित्येक प्रकरणें घडली, त्यांत हें पुरंदर किल्ल्यावरील कोळ्यांचे 
प्रकरण पुष्कळ गाजलळें. पुण्यास राज्याचा कारभार सुरू झाला तेव्हां त्याचे 
दोन संरक्षक किल्ले पुरंदर व सिंहृगड स्वतःच्या कबजांत ठेवण्याची निकड 
पेटाव्यांस उत्पन्न झाली. अडी अडचणींत नुसतें पेदाव्यांचें कुठवच नव्हे तर 
तेथीळ रोटसावकार देखीळ आपली मत्ता या किल्यावर नेऊन ठेवीत. ह्यास्तव 
तेथीळ शिबंदी व नोकर सव विश्वासु, पिढीजाद निष्ठा दाखविणारे असावे 
लागत. राजाराम छत्रपतीच्या वेळेपासून ही परंपरा चालत आली होती. ता. १० 
सेप्टेंवर सन १६९१ 'चा उल्लेख लक्षांत ठेवण्याजोगा आहे, तो असा. “कोळी 
व बेरड लोकांनीं मोगलांकडून पुरंदर हस्तगत करून द्यावयाची उमेद धरल्या- 
वरून राजाराम छत्रपतींनी त्यांची सफराजी करून त्यांस बंदोबस्ताचे काम 
वैदपरंपेरनें ठरवून दिलें, तेव्हांपासून किल्ल्यावरचे कोळी व बेरड वतनी 
हक्कदार बनून राज्याची सेवा करीत आले. ? 

स. १७५० त नानासाहिवानें हे किले सचिवाकडून आपल्या कवजांत घेतले, 
तेव्हां हे पूर्वीचे हकदार संरक्षक तसेच कामावर राहिले. लप्करचे अंमलदार 
कोळी असले तरी किल्ल्याचा कारभार पाहणारा सवनीस म्हणून असे त्याची 
हुकमत सर्वोना पाळांबी लागे. पूर्वी सच्षिवाचा सवनीस असे तो आतां पेराव्याचा 
झाला. ही सवनिशी पुढें पुरंदऱ्यांकडे आली. स. १७५२ त नानासाहेवागं 
पुरंदरची सवनिशी महादोबास दिली. पुढें महादोबा मरण पावला आणि 
कुटुंबांत कलह माजले, त्यांत नीलकंठ आवा पुरंदरे दादाशीं अनुसंधान ठेवी 
तर घोंडोबा आपा व त्रिंवकनाना माधवरावाचे लक्ष संभाळून वार्गू लागले. हें 
पुरंदरच्या दंग्यांतळें मूळ बीज होय. घोडनदीच्या सेग्रामानंतर सखारामबापूनचे 
हातीं कारभार आला, तेव्हां त्याने पुरंदर किल्ल्याचा संपूर्ण ताबा आवा 
पुरंदर्‍्याला देऊन, लगतचा वज़्रमाळ किला आपल्याकडे घेतला. त्यानंतर वर्ष 
सहा महिने महाराष्ट्रांत निजामची देंगळ माजून सर्वत्र अस्वस्थता उत्पन्न झाली, 


कि. ८ ८72. 


अ घे, द, २७, ९५, १०१ अथवा ठे. ७५ पाजून पुढचे; का. सं. प. या. २०५९, 
& रा. खं. १५, १५२, ३५३, 


५०८ माधवराव व राज्यकारभारं 


तिचें निरसन झाल्यावर दादा नाशकास व पेशवा कनाटक स्वारीस गेले, त्या 
संधीस आबा पुरंदरे व तेथील मूळचे रखवालदार कोळी ह्यांजमध्ये वेवनाव 
उत्पन्न होऊन, आवाने पूर्वीच्या त्या वतनदार कोळ्यांना नोकरींतून काढिळें आणि 
त्यांचे जागीं आपल्या पसंतीचे नवे इसम दाखल केळे. ज्यांना नोकरींतून 
काढलें त्यांचीं घरेंदारें त्या टापूंत कायमची असल्यामुळें तीं ते कशीं सोडून 
जाणार ! ते घरीं बसळे इतकाच फरक निर्माण झाला. आबाच्या कृतीला विरोध 
म्हणून त्या कोळ्यांनीं निश्चय केला कीं ह्या नवीन लोकांचा व आवाचा 
अंमल किल्ल्यावर वसू द्यावयाचा नाहीं. 


आवाचे गेरह्जिरींत त्याचा हस्तक राधो गंगाधर अत्रे गडावरचा व्यवहार 
पाही. थोंडोबा आपा पुरंदरे ह्याचें व आवाचें वैमनस्य असून ह्या धोंडोवाचा 
कारकून विसाजी केशव साने हा चळबळ्या ग्रहस्थय आबाचा अंमळ उखडडून 
काढण्यास उत्सुक होता. आबाने जुन्या लोकांस काहून आपलीं नवीं माणसें 
नेमलीं आगि जुने लोक दंगा करतीळ तर पुरंदरा भोवती आपल्या चोक्या 
बसवून पा्शचे माणूस दोन हजार सभोंबार ठेवून दिळे आणि बाजार वगैरे 
भरविण्याची बंदी केटी. स्वतः आवा सासवडास आपल्या वाड्यांत बंदोबस्ताने 
राहूं लागला. ही नवीन व्यवस्था जुन्या कोळ्यांस दुःसह झाली आणि कसेही 
करून पिढ्यानुपिढ्या चालत आलेलीं बतनें परत मिळविण्याचा त्यांनी निश्चय 
केळा. अश्या स्थितींत स. १७६४ च्या उन्हाळ्यांत आबा पुरंदरे दादासाहेबांस 
भेटण्यासाठी नाशकास गेला असतां, मार्गे ता. ७ मे (स. १७६४) रोजीं 
किल्यावर कोळ्यांनी दंगा सुरू केला. पावसाळ्याच्या घरशाकारणीसाठीं 
किल्ल्यावर पानभारे जात ते घेऊन चारदों जुने कोळी गडावर गेले. 
त्या वेळीं त्यांनीं भाऱ्यांत हत्यारें लपवून गुतपर्णे बरोबर नेलीं. इतक्यांत हूल 
उठली कॉ वाघानें गाय मारली, त्यासाठीं पुष्कळसे लोक धावले असतां 
भारेबाल्यांनीं हत्यारें हाती घेऊन कचेरीवर चाल केली. पुढें येईल त्यास ठार 
मारूं लागले. युद्ध फार जालें. वरेच लोक मारळे जाऊन कोळ्यांनी गड 
ताब्यांत घेतला. पांचवे रोजीं रुद्रमाळ घेतली; आबाचा अंमळ उठवून आपला 
बसविला. विसार्जीपंत साने त्यांचा मुख्य चाळक वनला. पहिल्या हातघाइईंत 
व्वहूंकडे देंगळ माजली तेव्हां राघोपेत अत्रे तटावरून उडी टाकून पळून पंढर- 
पुरास गेला, त्यामुळें कोळ्यांना रान मोकळें सांपडलें. त्यांनीं आबाचे नवे लोक 


दादाची हुलकावणी २०९ 


काढून आपला पिढोजाद मामला पूर्ववत्‌ चाळू केला. कोळी विसाजीपंताचे 
सल्याने वागू लागळे. गडावरील लोकांस ठटून व सासवडकरांवर जबरदस्ती 
करून कोळ्यांनी ऐवज जमविळा आणि आपले पगार भागविळे. आवास हें 
वर्तमान नारकास कळतांच तो ताबडतोब परत आढळा आणि पुनः आपली 
व्यवस्था पाहूं लागला. १ 


वास्तविक हा पुरंदरचा एकंदर वनाब इतिहासांत गाजण्याइतका महत्त्वाचा 
नाहीं. परंतु कारभारांत चुलते-पुतण्यांची तेढ चाळू असतांना जे दोन पक्ष 
राज्यांत उघड उत्पन्न झाले, त्यांनीं आपआपल्या समजुतीप्रमाणे ह्या बाबतींत एक- 
मेकांवर आळ घेतली आणि अद्यापि देदास्थ कोंकणस्थांच्या जातिंद्वेपानें भारलेली 
मनें आपापल्या विकृत दृष्टीनें एतिहासिक विवेवन करितात. पेदावा त्या वेळीं 
कर्नाटक स्वारींत होता आणि सखारामबापूही त्याच्याच जबळ तिकडे होता. 
दादाला पुतण्याविरुद्ध कुभांडें रचण्याची सवय असल्याने, हा कोळ्यांचा दंगा 
खुद्द पेशव्याने विसाजी केशवाळा हाताशी घेऊन त्याचे मार्फत मुद्दाम उभा 
केला असा प्रवाद दादाने जाहीर केला. दोनही पक्षांतील मंडळींचा जो पत्रसंभार 
बनला तो आज आपल्यासमोर विपुलतेनें विद्यमान आहे. वास्तविक दंगा 
झाला आवा व कोळी ह्यांच्या आपसांतील चुरसीनें, परंतु पुतण्याविरुद्ध आपल्या 
हातांत कांहीं हत्यार असावें ह्या हेतूनें दादाने आपल्या हस्तकांकरबीं लेखांत 
व बोलण्यांत पेशव्यावर त्याची आळ घातली. साधल्यास तो किल्ला आपल्याच 
हातीं ठेवून पुतण्याविरुद्ध वचावाऱचें साधन वनवावें असाही त्याचा अंतस्थ 
डाव असेल. चिथावणी देऊन आपण नामानिराळें राहावें ही हुलकावणी 
त्याच्या अंगवळणी पडटेली होती. नाशकास बातमी पोंचतांच दादाने आवास 
तावडतोब पुरेंदरास पाठवून कोळ्यांचा बंदोबस्त करण्याची आज्ञा केठी आणि 
चहूंकडे ताकिदी पाठवून तनिमित्त फौजा जमविल्या. त्यामुळें चार दोन महिने 
प्रांतांत मोठी धामधूम माजटी. दवे प्रकार जेव्हां माधवराबास स्वारींत 
कळले तेव्हां त्याच्या अंगचा मोठा जळफळाट झाळा. चिंबकराब पेठे नागाकास 
होता त्यांन दादाच्या हालचालींची इत्थंभूत हकीकत पेदाव्यास लिहून कळविली ; 
तेव्हां त्यास सव गोष्टींची उमज पडून दादाने आपल्यावर उगाच हा गहजव 
उडविल्याबद्दळ त्याची पेशव्याने चांगढी कानउघाडणी केळी. स. १७६४३ंता० 
२० मेच्या पांत माधवराव चिंतो विठ्ठलास लिहितो, “ पुरंदरचे धुन कोळ्यांनी 


:?१० मावबवराच व राज्यकारभार 


आमचें नांब पुढें करून दग्यानें किल्ला घेतला म्हणोन परभारें वर्तमान विदित 
जाले त्यास हे गोष्ट आम्हांस किमपि ठाऊक नसतां मध्येंच लबाडी करून कर्म 
केलें, त्यांचे पारिपत्याविशीं तीर्थरूपांस लिहिलें आहे. तुम्हीही विनंती करून 
लबाडांचें पारिपत्य करविणें. ” तथापि पेशव्याच्या सूचननें हा प्रकार घडला 
असा प्रवाद 'सवंत्र चाळू होऊन पेदाव्याजवळच्या अनेक लोकांस तशाच 
मजकुराची पत्ते आलीं, तेव्हां त्यानें प्रत्यक्ष दादास ठासून लिहिलें, “ पुरंदरचा 
प्रकार येथील संकेतानें किमपि न जाहला. कोळी वेरड स्थाईक कदीम तिसां 
वर्षीचे चाकर त्यांस दूर करून आवांनीं अन्नास यजीद केलें, त्यासाठीं त्यांनीं 
दावा धरून हें कृत्य केळे. विसाजीपंत आमचे आज्ञिशिवाय कोळ्या वेरडांत 
मिळाठे. तरी किल्ला ज्याचे त्याचे स्वाधीन करणें अद्या ताकिदी येथून दिल्या 
आहित. ” खुद्द विसाजीपंतानेंही सर्व कच्चे वतमान दादासाहेबांस लिहून 
कळविळें, “ घनी मेहरबान होऊन सेवकास कोल सादर केला तो ताइतांत 
घाळून हृदयो धरिला. ” या बिसाजीच्या लिहिण्यावरून तो दादाच्या आज्ञेबाहेर 
मुळींच वागत नव्हता हें उघड आहे. तरी पण त्याजवरही दादानें सूड उगविण्यास 
कमी केलें नाहीं, हें पाहून विसाजीनेंही नम्रपणानें त्या प्रकरणाचे माप 
दादाचे पदरांत घातलें. आबाला तर दादाचे कृतीचा तिटकाराच आला. दादानें 
त्याला पुनः नाशकास वबोलावळें असतां तो भेटीस गेला नाहीं. त्यानें उत्तरी 
कळविलें, “ दादासाहेबीं माझी ममता सोडून द्रव्याचा लोभ धरून राजकारणे 
केलीं. किल्ला व गोरगरिवांचा पैका सरकारांत घेणार तेव्हां हें काळें तोंड घेऊन 
नाशकास कक्यास जावें १ ” 


सारांदा पुरंदर दंग्याची ही विपरीत कारवाई दादाने आपल्या मतलबास्तव 
मुद्दाम उभी केली. तोच सर्व सूत्रचालक. पेशाव्यानें मात्र त्याची सारखी 
आळवणी चालविली, ता २४ जून १७६४ चें त्याचे पत्र वाचावें म्हणजे 
पेशवा कसा निलेंप होता त्याची खात्री होते. तो लिहितो, “ वडिलीं पत्रे 
पाठविलीं तीं पावबोन लिहिला अर्थ सविस्तर कळों आला. धोंडो मल्हार यांच्या 
कारकुनानें किल्ला घेतला म्हणजे धोंडोबांचे संद्भानेंच घेतला यांत संशय नाहीं. 
ते आपणाजवळ आहित. आपणांस पुसून घेतला किंबा न पुसतां घेतला हें 
कळत नाहीं. न पुसतां घेतला म्हणावा तरी आपण त्यांस शिक्षा करीत नाहीं. 


113. कही ७ 


पुसून घेतळा म्हणावा तरी आपण रापथपूर्वक लिहिळे, आपले अज्िगिवाय किल्ला 


क्ती 1। 


वडिळाच गरजागीच मंगला देरकारे २? 


. 


घेतला असेल तर परिच्छिन्न त्यास अटक करून किल्ला आवाचे हवाली करावा. 
आम्हासी तरी आपण कृत्रिम करूं नगरे. जाला मजकूर पूर्वी रापथपूर्वक सेवेसी 
लिहून पाठविलाच आहि. प्रथमतः बेरड कृप्णातीरीं आम्हांस भेटले. त्यांनी 
कळविळे, आम्ही पुरातन बतनदार बहुत दिवसांचे वतनी चाकर असतां 
आबांनीं आम्हांस दूर केलें. आम्ही उपाशीं मरतां. आम्ही त्यांस सांगितलें तूत 
तुम्ही घरास जाणें. आम्ही स्वारीहून परत आल्यावर आवास सांगून तुमची 
सोथ करून देऊ. तूर्त सखारामपंत येथे आहेत त्यांस सांगून सोय निघाली तरी 
काढितों. त्यावर कोळी बोळळे वापूत कळल्यावर आवास कळेल. ते आमची 
डोकीं मारावयास चुकणार नाहींत. ऐसें कित्येक ह्रद्र सांगितलें व कांहीं पोटास 
मागितळें, त्यास खचास चारशे रुपये देऊन वाटेस लावलें. हेतु इतकाच कां 
जुने पुरातन लोक दुसरीकडे न जावे म्हणोन आदोस लावून ठेविले. धोंडोबा'चे 
कारकुनानें किल्ला घ्यावयास तुम्हांस सांगितळें कीं काय म्हणून पुसटें, तेव्हा ते 
म्हणाळे आम्ही त्यांस सांगितळें नाही. आमचा दस्तेवज निघाल्यास पास्पित्य 
करावें म्हणून त्यांनीं दापथ वाहिली. दुसरा कारकून किल्यावर घेतला हें 
वर्तमान आम्हांस कळतांच त्यास आम्ही दरवार मना केला तेव्हां साखाराम- 
पंतांनी सांगितळें, तूर्त त्याची अब्रू घेऊ नये, वडिलांस- लिहून आज्ञा येईल तसें 
करावें. किल्ला कोठें जात नाहीं. महिना दोन महिने अधिक लागले तरी हरकत 
नाहीं. मनसुब्यानें काम करावें. ह्यास्तव त्याचे पारिपत्य तूर्त राहिलें. कचा मजकूर 
वडिलांस कळावयास्तव लिहिला असे. सारांश वडिलांचेमजी पेक्षां दुसरें अधिक 
आम्हांस कांहीं वाटत नाहीं. वडिलांचे मर्जीशींच सजला दरकार आहे. त्यांतच 
माझें सर्वात्मना कल्याण आहे. मी वडिलांसीं कृत्रीम कधीं करणार नाहीं. किल्ला 
घेऊन आवाचे हवाला करावा हाच निश्चय आहे. मी वडिलांस लटके सर्वथा 
लिहिणार नाहीं. जालें वर्तमान सखारामपंतास सांगितलें आहे. ” $ 

ह्या पत्रावरून पुरंदर प्रकरणी पेशव्याने यात्किचित्‌ कारबाई केलेली नाहीं, 
हें सिद्ध होते. जो काय प्रकार झाला तो सर्वथा दादाचे मार्फत झाला. पुरंदरचे 
कोळ्यांनीं देगा करून किल्ला घेतला ह्याबद्दल दादाने मोठा रागाचा आवेश 
दाखविला. त्यानें तावडतोब कोळ्यांस नाशकास बोलावून घेतलें. त्यांनीं समक्ष 
दादास भेटून आपली वाजू समजावून दिली; आपला कांहीं गुन्हा नाहीं 


६ त्रे. ब. २८. सं० निबंध खं. २ आपाढ आधिन ९९४७, ले. ५. 


२१२ माधवराव व राज्यकारभारं 


अशी त्यांनीं त्याची खात्री केटी. दादाने त्यांस ता० ३० ऑगस्ट स. १७६४ 
रोजीं स्वतेत्र करार लिहून आश्वासन दिलें, तें पाहिळें म्हणजे यांत पेशव्याकडे 
कांहींच दोप येत नाहीं. दादा आपल्या करारांत कोळ्यांस सांगतो, “ ज्या गोष्टी 
तुम्ही न कबूल कराव्या त्यांचें इमान तुम्हांजवजळ आवा मागू लागले, तुर्म्ह 
कबूल न केलें म्हणोनि तुम्हांसी आकस धरून आबांनी तुम्हांस खालीं घालवून 
दुसरे लोक किल्ल्यावर चढविले तेव्हां तुम्हांस जागा हस्तगत करणें जरूर 
झाळे, खूनखराब्या जाल्या, त्यास तुम्हीं पहिल्यापासून सरकारचे एकनिष्ठ 
इमानी चाकर, पुढें ही आज्ञेप्रमाणे वतणूक करणार हें जाणून तुम्हांवर कृपा 
करून झालेल्या गोष्टी माफ केल्या असत. तुमचे अर्जाप्रमा्णे किला मजकूर 
कोणाकडे न देतां हुजूर ठेवून तुमचेच हातें सेवा घेतळी जाईल. तुम्ही 
निधास्त राहणें. ” * 


मिळून ह्या प्रकरणाचा दोष सर्व दादाचे कारस्थानीला येतो. विचारा आबा 
पुरंदरे दादाचा एकनिष्ठ सेवक मधल्या मध्यें फसला गेला. कोळ्यांकडे त्याची 
पत राहिली नाहीं आणि नाकतीपणार्‍चा डाग त्याच्या कपाळीं कायमचा जडला. 
तदुत्तर झुरणीस लागून लवकरच तो ता. २ डिसेंबर स. १७६५ रोजीं मरण 
पावळा. दादाला तो किल्ला पचला नाहीं. कर्नांटकांतून परत आल्यावर पेशव्याने 
पुरंदरची सवे व्यवस्था आपल्याकडे घेतली. दादाने मात्र आपल्या स्वभावास 
अनुसरून पुरंदरची कारवाई पेशव्यानें केली अद्यी जाहिरात चहूंकडे फेलावली. 
नारोकृष्ण दर्व ह्यास लिहिठेल्या पत्रांत दादा सांगतो, “ पुरंदरचे सत्नंथांत 
चिरंजिवांनीं आंत एक व बाहेर एक असा जाहिराणा दर्शविला, तसें 
कुम्ही करावें ” 1 

७. तोतय़ांचा उद्धव -- स. १७६५ चा पावसाळा राजकारणाच्या 
दृष्टीनें पेशव्याला मोठ्या चिंतेचा व धामधुमीचा बनला. पुरंदर कोळ्यांचे 
प्रकरण मिटण्यापूर्वींच सदाशिवराव भाऊच्या तोतयारचे प्रकरण पुष्कळांना 
जिव्हाळ्याचे वाटूं लागलें. याच वेळीं उत्तरेतील मराठ्यांची सत्ता क्ाइव्हच्या 
दिवाणीनें डळमळत चालली. त्यांत दादानेंदी राज्याची वांटणी मागून पुतण्याचा 


* पु. द. ३. ३९, 1 पे. द. १९-२०, २४, २६, २२, ५२, ख. ४२३४, ४३५, ४६० 
५७६-५७८; रा. खं. १२.६९; १४-३०, ४८, ६८, ७४; पु. द. ३-३२- ३९; 
त्रै. व. २८-९-२, 


तोतयांचे पीक २१२३ 


उच्छेद चालविला. पेशव्यासारख्या एका माणसानें कोणीकडे म्हणून लक्ष द्यावें ! 
मात्र अनुभवानें त्यास माणसांची व व्यबद्दारांची पारख विनचूक येत गेली. 
आप्त, सरदार, कारभारी वरैरॅपेक्रीं विश्वासास पात्र कोण, दगेखोर कोण, या'ची 
खात्री होऊन त्यानें आपली एकजूट निमीण केली, तितक्‍यापुरता चुलत्याचचा 
पक्ष हळूहळू दुर्वल बनत गेळा. स. १७६४ अखेर सखारामबापूस त्यानें जवळ 
जवळ घरीं बसविल्यासारखे केळें, त्यामुळें तो उद्दिभ़ होऊन आपले खाजगी 
व्यवहार पाहत हिवरे येथें राहिळा. दादाची अनुसंधानें भोसळे व निजाम ह्यांज- 
कडे चाळलेली पाहून, प्रथम त्या दोघांचा अंतस्थ ठाव घेण्यासाठीं दादास 
उत्तरेस जाण्याची सूचना करून पेशव्यानें आपण स. १७६५ च्या दसऱ्या'चे 
मुहूतीनें वऱ्हाडच्या वाजूस गोदावरीकडे प्रयाण केलें 
यापूर्वीच महाराष्ट्राला अपरिचित असें एक नवीन प्रकरण निर्माण झालें. 
पानपतावर पुष्कळ लोक गारद झाले. त्यांचा पुढें तपास लागला नाहीं. या 
कारणास्तव कित्येक माणसांचे तोतये उत्पन्न झाले. अंधश्रद्धेच्या भाविक लोकांनीं 
किंवा कित्येक जाणत्या मंडळींनी अश्या लोकांना पाठिंबा दिल्यामुळे मराठी 
राज्यांत एक नवीनच चिंता प्रगट झाली. जनकोजी दिंदे, यशवंतराव पवार व 
मुख्यतः सदाशिवरावभाऊ यांचे तोतये उद्भवले, त्यांचा निर्णय करणें हे एक 
महत्त्वाचें काम उपस्थित झाळें. जनकोजीच्या तोतयाची हकीकत महादजीच्या 
प्रकरणांत सांगितली आहे. यशावेतराव पवाराचा तोतया निघाला त्याचा निर्णय 
पुष्कळ पुढें झाला. पकडून ४ डिसेंबर १७७४ रोजीं रतनगड किल्ल्यावर 
त्यास केदेंत ठेविळे, 
परंतु सदाशिवरावभाऊच्या तोतया प्रकरण पुष्कळ वर्षे गाजळें. त्याजवर 
नाटकें लिहिलीं गेळीं आणि अद्यापि संशोधकांस व साहित्यिकांस ते प्रकरण 
पुरून उरळें आहे. सदाशिवराव व विश्वासराव यांचीं प्रेते शोधून त्यांना यथोक्त 
अम्निसंस्कार झाला असा प्रकार काशीराज रिवदेवासारख्या जवाबदार इसमांनी 
पेशव्यास कळविला असतांही त्यांजबद्दळ पुष्कळांची व प्रत्यक्ष पार्वतीवाईची 
खात्री पटली नाहीं. नानासांहेब उत्तरेत असतांच भाऊसाहेब जिवंत असल्याच्या 
बातम्या त्यास येत होत्या. त्याने तपासही केला. भाऊसाहेब जिवंत असता तर 
त्यास असें अज्ञात लपून राहण्याचें कारणच नव्हतें. 


* त. मा. रो. १.२४७, 


२१ माधवराव व राज्यकारभार 


“ बुंदेलळखंडांत छत्रपूरजबळ कनोलगांवीं सुखलाल नांवाचा एक कनोजी 


। 


ब्राह्मण राहत असे. त्याच्या बापाचे नांव रामानंद, आईचे अन्नपूर्णा व आजीचे | 


मन्मथा. ह्या सुखलालचा भाईवंदांशीं बतनासंबंधीं तेटा लागून वैताग आल्याने 
तो देशांतरास जाण्यासाठीं गोसाव्याचा वेष घेऊन नरवर येथें आला. तेथें एका 
दुकानांत बसला असतां दोनतीन दक्षिणी ग्रहस्थ जवळ जमा होऊन म्हणू 
लागले, ' तू भाऊसाहेबासारखा दिसतोस. ' समागम अतीत मंडळी होती. हें 
वर्तमान तेथील सुभेदार विश्वासराव लद्ष्मण यांस कळलें. त्यांनीं वोळखोन 
करेस्यास घेऊन गेले. नंतर त्यांस सिप्री येथें गणेश संभाजी भेटले. बंदोबस्त 
करून दोनतीन हजार फोज जमली. सवानी खुळी करून साखर बांटली. 
गोसावी सारखा म्हणत होता कीं मी भाऊ नव्हे, उगाचच मजवर लुळूम कां 
करितां ? मी नागा अतीत योगाभ्यासी. परंतु जवळच्यांनीं अति आग्रह केला. 
घोत्रें चुणून द्यावी, नेसवावीं, पाय तळाथावे, पिकदाणी धरावी, चवरी उडवावी 
असें करूं लागले. मग हत्तीवर बसवून कामे काजें करवू लागले. शिक्के व 
निशाण केलें. जबरदस्तीने माऊ म्हणवून बक्षीगिरी, दिवाणगिरी, चिटणिसी; 
फडनिसी बांदून घेतली. * 


स. १७६१ च्या डिसेंबरांत ह्या प्रकार सुरू होऊन दोन बघेपर्येत उत्तर हिंदु 
स्थानांत पसरला. “ खासे यांचे नांवाःचीं पत्रे यतात. स्वतः लिहीत बोलत नाहींत. 
कोणी मायेचा ग्रहस्थ जाऊन ठीक करीत नाहीं. चोहोकडे देगा माजत चालला. 
देशीं पत्रें पार्वतीबाईस गेलीं. गणेशा संभाजी व विश्वासराव लक्ष्मण या दोन 
जाणत्या सरदारांनीं त्या ग््हस्थाचा पुरस्कार करून पत्रें पाठविलीं तेणेंकरून 
दक्षिणेंत मोठी चळवळ उडून गेली. महाळोमहाठींचे कमावीसदारांकडून पैका 
घेऊन फौज 'चाकरीस ठेविली. ग्वाल्हेर, झाशी, भेलसा या प्रांतांत कोणास रांका 
राहिली नाहीं. असें करतां डेरे, राहुट्या, हत्ती, पालख्या, नोबती, निशाणे, 
बाजार अशा थाटानें हा ग्रहस्थ नर्मदा उतरून अलीकडे आला. स. १७६४त 
पेशवा घारवबाडवर असतां ही बातमी त्यास कळली. खघुनाथराव त्यावेळीं 
कनाटकची वाट चालत होता, त्यानें महादजी सिंद्यास लिहून कळविलें, 
“ भाऊसाहेब असल्यास बरोबर घेऊन यावें. तोतया असेल तर पारिपत्य 
करावें. ” ता० १४ जानेवारी स. १७६५ रोजीं माववरावाने “ खऱ्या 
लटक्याचा शोध करून कळवावे, ” असें लिहून पाठविलें. खानदेशच्या सुलतान- 


। 


सुखलाल पकडला 3५3 


पुर परगण्यांत जयनगर येथें ता. १२ ऑगस्ट स. १७६४ रोजीं मल्हारराव 
होळकरानें ह॒जीर मजालस भरवून तपास केला, तेव्हां तो खोटा असें ठरलें. 
*“ तथापि समागमे तीन चार सहख गोसावी, त्यांजपासून एकीकडे काढण्यासाठी 
पंचवीस हजार रुपये देण्याचा करार करून गोसावी फोडले, भाऊनामें पुरुष केद 
केला, ” असें पत्र पुण्यास नाना फडणिसास स. १७६५ च्या मा्चांत आलें. त्यास 
पकडण्याचें हें काम हरि दामोदर नेवाळकर ( झांशीचे राणीचा पूर्वज ) व त्याचा 
पुत्र रघुनाथ हरि ह्यांनी केळे. ता. १२ मे स. १७६५ च्या पत्रांत रघुनाथ हरि 
लिहितो, “ तोतयाचे मसळतींत मेहेनत बहुत करावी लागल्यामुळें वडील हरि 
दामोदर व्यथित होऊन तापीतीरीं समाधिस्त जाळे. ” नंतर हा घोळका पुण्यास 
आला. पूर्वी जनकोजी सिंद्याचा तपास केला तसाच माधवरावानें ह्याही इसमाचा 
तपास करून खोटा ठरला म्हणून किल्ल्यावर अटकेंत घातला. त्यावर “ अनुवाई 
घोरपडे म्हणूं लागली, हे भाऊसाहेब खरे. त्यावरून किल्ल्यावरून आणून 
अनुवाईचे घरींच ठेविला. त्यांनीं पंधरा दिवस घरांत ठेवून चौकशी वहुत केली. 
कृतिम प्रकार त्यांचे ध्यानांत आला. तोतया बोलला कीं जनकोजीस आणा, तो 
सांगेळ, त्यावरून जनकोजीचा तोतया होता तो आणला. दोघे एक जागां करून 
पुसले. तेव्हां सवे खोटा प्रकार सर्वांचे व्यानास आला. अनुबाइंनीं तोतयास 
बाहेर काढून दिला. मग श्रीमंती दुसरे दिवशीं प्रातःकाळपासून तृतीय प्रह्रप्येत 
बुधवार पेठेच्या होंदापाशीं उभा केला, की सर्वांनी खरा खोटा मनास आणावा. 
सर्व जनांनीं खोटा केला. दुसरे दिवशीं तोफखान्याचे हवालीं केला. सर्वोनीं 
इत्यर्थ केला कीं पर्वतीस जाऊन निकाल करावा. मग मंगळवारीं (१५ 
ऑक्टोबर स. १७६५ ) थोरले मुत्सद्दी व शास्त्री मिळोन पर्वतीस जाऊन त्या 
ग्रहस्थास गोशाळेंतून आणला. देवापुढें बसवून रामशास्त्री यांगीं बोलबला कीं तूं 
भाऊ तां नव्हस, परंतु न कळे, त्यास तू खरें असेल ते सांग. बेलभंडार त्या*चे 
पुढें ठेविला. तेव्हां त्यानें साफ सांगितळें को मी कनोजा ब्राह्मण. मग स्वोची 
निशा दापथेबरून झाली. बेडी अद्याप तर तशीच कायम आहि. लोहगडाहून 
जनकोजीस आणून एकदम चौकशी केटी. निर्णय झाल्यावर सुखलाल ह्यास 
नगरचे किल्ल्यावर अटकेंत ठेविलें. ” तथापि पार्वतीवाई वगेरे कित्येकांची 
समजूत न होतां तिनें सौभाग्यचिन्हें टाकून दिलीं नाहींत. अद्याखालीं दहा वर्णे 
गेलीं. या काळांत इंग्रज, हैदरअली, दादासाहेव इत्यादींनी आपापल्या 
मतलवास्तव तोतयाचचा बखेडा उठविला, म्हणून त्याची वेळोवेळीं निरनिराळ्या 


२१८ माधवराव व राज्यकारभार 


इंग्रजांनीं अडथळा आणिला. “ मराठ्यांच्या वाढत्या सत्तेचा आम्हांस मोठा 
स्वेद होतो ? हा त्यांचा सिद्धांत होता. -- 


मुंबईकरांस मोठा हेवा वाटे मद्रास किंवा कलकत्तेकरांचा. हे तीन इंग्रजांचे 
प्रांत त्या वेळीं एकमेकांपासून अलग होते. मद्रास व वंगाल हे प्रांत इंग्रजांच्या 
क्षत आळे आणि आपण मुंबईकर कांहींच पराक्रम करूं दकत नाहीं ह त्यांस 
लाजीरवाणे वाटूं लळागळें. वसई नाहीं तर नाहीं, निदान शिवाजीनें बांधलेला 
मालवणचा सिंधुदुर्ग किला तरी आपले हातीं असावा असे वाटून त्यांनीं तो 
कोल्हापुर छत्रपतींचा जलदुर्ग कांहींएक सबब न सांगतां ता० २७ जानेवारी 
स. १७६५ रोजीं अचानक हल्ला करून घेतला आणि त्याचें नांव फोर्ट 
ऑगस्टस ठेविळें. या कृत्याने पेशव्याचे प्रत्यक्ष नुकसान नसलें तरी इंग्रजांचा 
शाहू जवळ आला त्याचें निवारण करणें ओघास आलें 

मुंबईकरांची ही चढाई इतरांनाही वाघूं लागली. वाडीच्या सावंतावर 
इंग्रजांनीं जवरदस्ती चालविली. “ मालवणापासून रांगण्यापावेतों मुळूख द्यावा, 
सर्व गळवतें द्यावी ) अश्यी मागणी इंग्रजांनीं सावंतावर केली, ती त्यानें मान्य 
केली नाहीं, तेव्हां त्यांनीं सावंतांचा रेडीचा किल्ला यशंवतगड काबीज केला. 
जिजाबाई व सावंत दोघेही चिडून गेळे. “ कोंबळा मोड आहे, तों मोडल्याने 
उत्तम, भारी जाहलेनें सर्वोरचें वाईट ” असें जिजाबाईनें पेशव्यास कळविलें, 
( माचे १७६५ ). परंतु इतर व्यवधानांमुळें इंग्रजांकडे लक्ष पुरविण्यास या वेळीं 
पेशव्यास सवड नव्हती. इंग्रजांचे सामर्थ्य ओळखून त्यांचा प्रतिकार करणें 
त्याच्या मनांत सारखें डांचत होतें. पुढे जिजाबाईशीं स्वतंत्र बोली करून किल्ला 
तिचा इंग्रजांनीं परत दिला ; परंतु बखार घालण्याच्या निमित्ताने तिजवर त्यांनीं 
कांहीं बंधनें घातली आणि मराठमंडळांतून कोल्हापुरकरांस अलग करण्याचा 
प्रयत्न केला. नागपुरकर भोसले व रघुनाथराव दादा यांनाही आपल्या वाजूस 
वळविण्या'चे प्रयत्न इंग्रजांनीं चाळविळे. ही इंग्रजांची कारवाई माधवरावानने 
चांगळी ओळखून त्यांच्यावर अवलंबून राहण्यांत केवढा घात होतो हें त्याच्या 
पूर्ण निदर्शनास आलें. एकदां कर्नाटक स्वारींत त्याने इंग्रजांकडून तोफा 
घेतल्या. त्या तपासून घेण्यास महाप्रयास पडले. हातीं आल्यावर त्या रणक्षेत्रावर 


नी णाह श०णण2 ७०फला जी ती€ ए॥का1385 15 9 पालट आपली 
(0 ९ वप हयात, ” जिजाऊ ॥वा118 5९105, 0. 141, 


इंग्रज वकिलांची कारवाई २१९ 


पोंचविण्यास अनेक अडचणी आल्या आणि ठिकाणीं आल्यावर लागू करितांना 
असें आढळून आलें कीं इंप्रजांनीं निरुपयोगी झालेल्या तोफा आपल्या गळ्यांत 
बांधल्या. हा अनुभव आल्यामुळें इंग्रजांचा नाद माधवराबाने सोडून तोफा 
दारूगोळ्यांचे स्वतःचे कारखाने ठिकठिकाणीं बनविळे, तो प्रकार अन्यत्र 
सांगितला आहे. 

इंग्रजांची धोरणें चुलते-पुतण्यांच्या तेढीवर उभारलेली असत. कोणीकडून 
तरी मराठ्यांच्या सत्तेस ग्रहण लागावे, ही त्यांची इच्छा माधबरावाच्या प्रभावाने 
दुरावत चालली, तेणेंकरून ते अस्वस्थ बनले. स. १७६७ त इंग्रजांचे ब 
हैदरअलीचचे इतकें फाटळें कीं मराठे हैदर एक होऊन ते पुढें जड होतील तर 
शक्‍य झाल्यास हैदराविरुद्ध पेशव्यांची मदत आपण मागावी अशी इच्छा 
सुंबईकरांस झाली. साधल्यास रघुनाथराबास आपल्या कच्छपी लावावें, अश्या 
उद्देशाने त्यांनीं आपला इतबारी बकील टॉमस मॉस्टिन यास पेशव्याचे भेटीसाठी 
पुण्यास पाठविळें. ब्रोम नांवाचा एक सहायक त्याजबरोबर दिलेला असून त्यानें 
परभारें रघुनाथराबास भेटावे अशी योजना ठरवून, हे वकील नजर करण्याच्या 
अनेक वस्तु बरोबर घेऊन स. १७६७ नोव्हेंबर ता. १९ रोजीं मुंबईहून निघाले, 
ते दहा दिवसांनीं पुण्यास पोंचळे. तेथून त्रोम दादाचे भेटीसाठी त्रिंबकास गेला. 
डिसेंबर १९ पासून कित्येक दिवस दादा व त्रोम यांचीं बोळणीं होऊन तो परत 
पुण्यास आला. ता. १९ जानेवारीस ब्रोमनं आपल्या भेटीची हकीकत मॉस्टिन- 
कडे रुजू केली, तिचा इत्यर्थ दादाचे प्रकरणांत दिला आहे. नंतर मॉस्टिन २७ 
फेब्रुवारी स. १७६८ रोजीं पुरणे सोडून २ मार्चला मुंबईस पोचला. त्याच्या 
निवेदनांत इंग्रज-मराठ्यांचे संबंध स्पष्ट दिसून येतात. 


या इंग्रज बकिलांनीं पुण्यास प्रमुखांच्या भेटी घेऊन शिवाय अंतस्थ 
कारवाईने पुष्कळशी भली बुरी माहिती मिळविली. हेदराविरुद्ध लढण्यासाठी 
ठुमच्या फौजा आमचे साह्यास द्या अशी मागणी मॉस्टिननें केली, तेव्हां तूत 
आम्हांस आपल्या फोजा बाहेर पाठविण्याची सोय नाहीं असा जबाब त्यास 
पेशव्याकडून मिळाला. मॉस्टिन लिहितो, “ हेदरनायकार्‍चा बेदनूर प्रांत घेण्यास 
ही संधि उत्कृ असतां, दादासाहेब केव्हां काय करतील याचा नेम नसल्यामुळें 
आम्हांस फौजा संनिध पाहिजेत असें उत्तर मळा मिळालें. दादासाहेव फोज 
जमविण्यासाठी दिंडत आहे. मी त्रोमच्या भेटीचीं दस्तर्के मागितली तीं मिळण्य। ! 


५२०८ माधवराव व राज्यकारभारं 


पांच दिवस लागले. डिसेंबर ३ ला माझी पेशव्याची पहिली भेट झाली ती 
केवळ औपचारिक असून बोलणें कांहीं झालें नाहीं. ” 


पुढें आठ चार दिवसांनीं वकिलाच्या व पेशव्याच्या भेटी होत गेल्या, पण 
पोटांतील उद्देश कोणीच सफाईने बोळेना. इंग्रजांचा कावा दरवारंन पूर्णपणें 
ताडला आणि आपल्या व्यवहारांची फारशी दाद त्यास लागूं दिली नाहीं. सन 
१७६७ च्या मार्चोत हैदराचें ठाणें मदगिरि मराठ्यांनी काबीज करून बिदनूर 
संस्थान हाताखालीं घातळें. मदागिरीवर बिदनूरचची राणी ब तिर्‍चा दत्तक पुत्र 
हैदरानें कैदेंत ठेवळे होते, त्यांस सोडवून पेशव्याने पुण्यास आणिलें. वाटेंत 
राणी मृत्यु पावली, पण तिचा पुत्र त्या वेळीं पुण्यास राहत होता त्याची भेट 
मॉस्टिननें घेतली. त्याचें मन वळवून बिदनूर संस्थान आपण घ्यावे अशी खटपट 
मॉस्टिननं केली, पण ती यदास्वी झाली नाहीं. * एकट्या*चीच स्वतेत्र भेट 
अश्शी मॉस्टिनला पुण्यास कोणाचीच होऊं दाकली नाहीं. गोविंद शिवराम, 
रामाजी मल्हार चिटणीस, सखारामबापू, मोरोबा दादा, पेशव्याचा हकोम 
महमदअली वगेरे कोणी तरी भेटीच्या प्रसंगीं पेशव्याबरोबर हजर असत. 
मॉस्टिन लिहितो, “ येथील दरबारची मंडळी मला कांहीं थांगपत्ता लागूं देत 
नाहींत, उलट माझ्याकडूनच राक्य तितकी माहिती ते काढून घेतात. जेजिऱ्याचचे 
सीदी ब हैदरअली ह्यांच्याशी आमचे व्यवहार काय चालले आहेत तें समजून 
घेण्याची त्यांस मोठी उत्कंठा वाटते. उत्तरेंत जाठ, दक्षिगेत हैदर व पुण्यांत 
राधीबा हीं तीन मोठीं दडपणें आज पेशव्यावर आहेत. ता १ जानेवारी सन 
१७६८ रोजीं राघोबाचा वकील गोपाळ चक्रधर मला येऊन भेट्ला. तो 
म्हणाला, आमच्याशी वळकट दोस्तीचा करार करून पुतण्याचा पाडाव 
करण्याचा राधोबाचा बिचार आहे. ता० ४ जानेवारीस महादजी सिंदे 
दिंदुस्थानांतून पुण्यास आला, त्याचा सत्कार पेशव्याने संगमापाबेतों सामोरा 
जाऊन केला. तुळाजी आंगऱ्याचे मुलास आम्ही मुंबईस आश्रय दिला याबद्दल 
पेशव्यास मारी राग येतो. ता० ५ रोजीं पेराव्यानें मळा भोजनास वोलाविलें. 
ता० १५ रोजीं महादजीस पोषाख देऊन पेराव्यानं हिंदुस्थानांत पाठवणी कली. 
बेदनूर ब सांधे हस्तगत करण्याचा आमचा विचार मी पेशव्यास कळविला 
त्याबद्दल त्याने आमचा सडकून निपेथ केला. ता० ११ फेब्रुवारी रोजीं भेट झाली 


* बानर्जीकूत माववराव, पृ५ १२०, 


साष्टीची मागणी २२२ 


त्या वेळों माधवरावानें मॉस्टिन यास सांगितळें, “ तुमची आमची कायम दोस्ती 
व्हावयाची तर, तुम्हीं आमच्या दात्रूंस कोणत्याही प्रकारें साह्य करतां नये, मग 
ते रात्र आमच्या घरांतळे नात्याचे असले तरी त्यांस तुम्ही हाताशीं धरूं नय. 
यावर मॉस्टिनने जत्राब दिला, “ जॉपयेत तुम्ही आमच्याशी स्थेहानें वागाल 
तोंपर्यंत आम्ही देखीळ तुमच्या विरोधकांस साह्य करणार नाहीं. ” नारायण- 
रावाच्या खुनानंतर या वचनांची प्रचीति आली. 

सोंधेंबेदनूर संवंधाने माधवरावानें मॉत्टिनजवळ गोष्ट काढली, तेव्हां 
मॉस्टिन म्हणाला, “ तुम्ही आम्हांस वसई व साट्री या म्हणजे सोंघें बिदनूर 
जिंकण्यास आम्ही तुम्हांस मदत करूं. साप्री व वसई या स्थलांचची आम 
अत्यंत निकड आहे. ” सुरतपासून विजयदुर्गपर्यंतचे समुद्रकांठचे सवे किले 
स्वतः तपासण्याचा माधवरावाचा विचार आहे असे मॉस्टिन यास पुण्यास 
कळलें. पेशव्याने मॉस्टिनकडे तक्रार केली कीं मुंबईकरांचा आमचा असा इढ 
स्नेहसंवेध असतां, मद्रासकर व कलकत्तेकर हा संबंध कां पाळीत नाहींत. 
आरकाटच्या महंमदअलीकडून नागोजीराव म्हणून वकोल पेशव्याकडे येण्यास 
निघाला होता, तो आल्याशिवाय कर्नाटकसंबंधीं कांहींच बोलणें पेदाव्यानें केलें 
नाहीं. मॉस्टिनने पेदाव्यास विचारळे, तर मग गोपाळराव पटवधेनाच्या 
हाताखालीं आतांच मोठी फौज कर्नाटकांत कां जात आहि? पेशव्याने जवाव 
दिला, ही फौज दरसालच्या खंडण्या वसूल करण्यासाठीं जात आहे. अन्य तऱ्हेनेंदी 
माधवरावास दहद्यत घालण्याची मोस्टिननें शिकस्त केली. त्यानें कळविळें 

जानोजी भोसळे उघडपणे आमच्याशी स्ेह जोडीत आहे, म्हणून तुम्ही जर 
साष्टी बसई देऊन आमचा सख्ेह न स्वीकाराळ तर जानोजीस मदत करणें 
आम्हांस भाग पंडेळ व तुमचे नुकसान होईल. ” नंतर पेशव्याचा खास हकीम 

महंमदअली म्हणून त्याचे मर्जीातळा होता त्यास मास्टनने भेटीस बोलावून 
पुष्कळ बोलणें केळे, पण त्यावरून विद्षेप कांहीं निष्पन्न झाळें नाहीं. मात्र इतर 
हिंदु वकिलांपेक्षां असळे मुसलमान ग्रहस्थ इंग्रजांस जास्त जवळचे व सोयीचे 
वाटत हें लक्षांत येते. ता० ५ जानेवारीस मोस्टिनला पेशव्याने रात्री भोजनास 
बोलाविळें, तीच त्यांची चोथी भेट होय. एकंदरींत या वकिलातीपासून 
कोणासच कांहीं नफा नुकसान झालें नाहीं. थोडीशी तेढच वाढली असावी. 
तुळाजी आंगरे याचे पुत्रास इंग्रजांनीं आश्रय दिळा आणि जंजिऱ्याचे सीदीस 
मराठ्यांविरुद्ध चढविळें, यांत इंग्रजांचे हेतु काय होते ते पेशव्यास स्प्ट कळले 


२२२ माधवराव व रांज्यकारभारं 


कळ 


व्रोम' नादकास दादाकडे गेला होता, त्याचीही तिकडे डाळ रिजली नाहीं. 
जानेवारी २७ ला मॉस्टिन व पेदवा यांची पांचवी भेट झाली, बोलणें मात्र 
काय झालें असेल तें फक्त गोविंद शिवराम ब रामाजी मल्हार चिटणीस 
यांजपाशीं झालें. बेदनूरच्या राजास पेदाव्याबिरुद्ध चिथविण्याची खटपट 
मेस्टिननें पुष्कळ केली पण तो पेशव्याचे कवजांत पूर्णपणे आल्यामुळें इंग्रजांची 
कारवार्ड चालली नाहीं. एवंच मॉस्टिनच्या वकिलातीपासून एकच गो2 मनांत 
भरते कीं मराठे, निजाम, देदर व इंग्रज हे सर्व एकमेकांस फसवून आपापले 
मतलव साधू पाहात होते. त्यांजमध्ये सह !केबा प्रेम यांस थारा नव्हता. 
त्यांतल्या त्यांत माधवरावाची प्रतिष्ठा व दरारा चहूंकडे वसठेला मोस्टिन यास 
स्पष्ट दिसला. चुलत्याने घात केळा नसता तर मराल्यांची सत्ता सर्व देशभर 
अविच्छित्ञ बसण्याचा योग आला होता हा प्रकार मॉस्टिनच्या लेखांत दिसून 
येतो. मॉस्टिन परत गेला परंतु एकटा ब्रोम मार्गे पुण्यास वर्ष सहा महिने राहिला. 
अथौत्‌ धोडपचा प्रसंग ब दादाची इतिश्री ब्रोमने स्वतः त्या वेळीं पाहिली. 
हेदरानंही त्यावेळीं मद्रासवर चाळ करून इंग्रजांची त्रेधा कशी उडविली तोही 
प्रकार वाचकांचे लक्षांत पाहिजे. माधवरावास पेशबाईवरून काढण्याचा व्यूह्‌ 
इंग्रज रचीत होते, पण हेदराच्या चढाईमुळें तो साधला नाहीं. इंग्रजांनीं हैदरास 
शरण जाऊन त्याशीं जोडलेला ता. २ एप्रिळ स. १७६९ चा तह आणि त्याच 
संधींत ता. २२ मार्च स. १७६९ रोजीं माधवरावानें भोसल्याशीं ठरविळेला 
कनकापुरचा तह दहे दोन बनाव त्या वेळचें राजकारण उत्कृष्ट व्यक्त करितात. | 


त्या वेळचे स्नेह किंबा गट हे आजकालच्या प्रमाणेच वाळूच्या भुसभुद्यीत 
पायावर उभारलेल्या इमारतीसारखे डळमळीत असत. $ पेदावा, निजाम, इंग्रज 
ब हैदर हे चार सत्ताधीश त्या वेळीं हिंदी राजकारणांत प्रमुख असून ते वेळ 
पडेल त्याप्रमाणें पाहिजे तसे करार लिहून देत आणि आपले मतलब साधीत. 
प्रेमाची घोपणा केवळ दाब्दांत व्यक्त करायची पण अंत:करणांत बुडाशीं कपट 
असा प्रकार चाळे. हैदर व निजाम यांनीं संगनमत करून मद्रासकर इंग्रजांस 
जेरीस आणिलें. इंग्रजांचे आक्रमण त्या वेळीं चहूंकडे स्पष्ट दिसू लागून त्यांज- 


1 पहा बानर्ज[ छु माववराव टोप पृ० १२७ चें विवेचन, 
६ 6“ [[. छा85 तया तष्टट जा झपा काता ट8 यात. एहतवलाीला0प5$ 
गिशा0811135, ” उिच्चापावाती आ 17९9१9 ॥॥६0॥1070 1, 11. 121-129, 


राजकारणाचे खेळ २२९२३ 


बह्दळ देशांत द्वेष पसरत चाळला होता. त्यांचा पाडाव करण्यासाठीं विरुद्ध 
कारस्थान वनू लागलें. निजामअलीचा मुख्य कारभारी व सल्लागार त्याचा 
भाऊ मीरमोगल ऊर्फ रुक्‍नुदोला या कारस्थानाच्या वाटाघाटीसाठीं स. १७६९ 
च्या पावसाळ्यांत पुण्यास आला. आरकाटकर महंमदअलीच्या तर्फेनें चंदा- 
साहेबाचा पुत्र राजासाहेबही त्या वेळीं पुण्यास माघवराबाकडे आला. इंग्रज वकील 
ब्रोम पुण्यास येऊन बसला त्यानें या भीपण कारस्थानाची बातमी वरिष्ठांस 
कळवून लिहिळें कीं दैदरअलीचे वकील पेशव्याचें साह्य मागण्यासाठी पुण्यास 
आले आहेत. पण माधवरावानें धूर्तता वापरून आपली तयारी पूर्ण होईपर्यंत 
अंतःकरणाचा ठाव लागूं न देतां इंग्रजांविरुद्ध रास्त्र उचलले नाहीं. भोसल्याचें 
पारिपत्य त्याला यासाठीच करावे लागळें. मराठमंडळाची भक्कम एकी वनविल्या- 
वर इंग्रज व निजाम या दोघांसही उखडून काढण्याचे विचार पेदाव्याच्या मनांत 
घोळत होते. आरकाटच्या महंमदअळीजवळ मराठा वकील होता, त्यानें त्यास 
एकदां प्रसंगाने असेंही कळविले कीं निजामअलीच काय, पण आसोफजाच्या 
समस्त कुटुंबाचा दक्षिणेतून उठावा करून राहाआलम बादरदाहाच्या मुलास 
हैदरावादची सुभेदारी देण्याचा विचार पेदाव्याने केला आहे. सारांश हें 
राजकारण आहि. अनेक विचार मनांत खेळतात, त्यांतून अंती घडेल ते खरे 
असा परिणाम होतो. 1 

पुढील वर्षे दोन व्षीत माधवरावाचा प्रभाव देशांत चहूंकडे व्यक्त झाला. 
वादडाहा मराठ्यांचे आश्रयास येऊन राहिला. तेव्हां पुण्यास आपला कायम 
वकील ठेवण्याची निकड मुंबईकरांस उत्पन्न झाली. लंडनाहूनच त्यांस तसा हुकूम 
आला. तेव्हां पुनरपि त्यांनीं मॉस्टिन याची त्या कामीं नेमणूक करून त्यास 
पुण्यास पाठविलें. ता० ९ फेब्रुवारी स. १७७२ रोजीं मॉस्टिन पुण्यास पोंचला, 
त्या वेळीं माधवराव बाहेर स्थळीं उपचारासाठी राहत असून ऑक्टोवरांत त्यानें 
मॉस्टिनची ही नेमणूक मंजूर केळी. पुढें माधवरावाचा मृत्यु, नारायणरावाची 
स्थापना व आठ महिन्यांनी त्याचा वध हे प्रसंग घडले, ते मॉस्टिन पुण्यास 
बसून स्वतः पहात होता. 

९, साडेतीन शाहाणे -- पेरावाईच्या कारभारांत साडेतीन दाहाण्यांनची 
प्रख्या प्रचलित असलेली लोकिकांत आढळते, तिचा उगम बहुधा माधवरावाचचे 
वेळीं झाला असावा. म्हणून त्याची स्पष्टता येथे करणें युक्त होईल. देशांत 
_ 4 बानजीक्रत माधवराव पे०, पृ० १०२, 


२२३ माधवराव वब राज्यकारभार 


एकच सार्वभौम सत्ता नसतांना निरनिराळ्या सत्ताधीशांमध्यें एकमेकांना हाणून 
पाडण्याची स्पर्धा लागते, असा हा माधवराव पेशव्याचा काळ असून प्रत्येक 
सत्ताधीशाजबळ सूत्रचालक म्हणून कोणी तरी नामांकित सल्लागार राजकरणांत 
पुढाकार घेई. प्रत्येकाने आपल्या बुद्धिकोराल्यावर इतरांस आहारीं आणावें 
अशी चढाओढ चाले. शहाआलम, शुजाउद्दोठा अशा उत्तरेच्या सत्ता सोडल्या 
तरी दक्षिणेतच पेदावे, निजाम व नागपुरकर भोसले या तिघांचा निकट शेजार 
एकमेकांना खुपल्याशिवाय राहत नसे. त्यांच्या पद्रच्या तीन व्यक्ति त्या वेळीं 
लौकिकांत प्रसिद्ध होत्या, पेशव्यांचा सखारामवापू बोकील, निजामाचा वबिद्ठळ 
सुंदर परश्युरामी ब भोसल्यांचा दिवाकरपंत 'चोरघोंडे. ही देवास्थ ब्राह्मणचयी 
कांहीं काळ दक्षिणचें राजकारण खेळवीत असतों पेशव्याचे दरवारीं फडणीस, 
पटवर्धन वगेरे कांकणस्थ मंडळी माधवरावाचा पुरस्कार करण्यांत अग्रेसर 
होती. हळूहळू निजाम व भोसले या दोघांवरही माधवरावाने आपल्या 
कर्तबगारीची छाप बसविली. याचा परिणाम लौकिकांत असा झाला कीं अल्पबळ 
कोंकणस्थांपुढें देशस्थ शहाणे हळके पडले. नाना फडणिसासारख्या अर्ध्या 
शहाण्याने तीन देदास्थ दाहाण्यांना निष्प्रभ केळें असा भावगर्भ ह्या साडेतीन 
दाहाण्यांच्या आख्यायिकेंत सूचित आहि. यास्तव तत्कालीन प्रसिद्ध व्यक्तींनी 
राजकरण कसें खेळविले हें समजून घेणें इतिहासास जरूर पडतें. सखारामबापू 
व नाना फडणीस यांचा परिचय वाचकांस पूर्वी आहेच. दुसऱ्या दोघांची थोडी 
स्पष्टता सांगितली पाहिजे. 

दिवाकर पुरूषोत्तम ऊर्फ देवाजीपंत हा क्र्ग्वेदी देशस्थ ब्राह्मण कोन्हेरराम 
कोल्हटकर याजपाशीं शागीर्द असून केवळ अंगच्या बुद्धिमत्तेनें नागपुरकरांच्या 
कारभारांत उदयास आला. रघूजी भोसल्याचे पश्चात्‌ सेनासाहेब सुभा हं पद 
जानोजीस मिळवून देण्याची खटपट देवाजीपंतानें नानासाहेब पेशव्याकडे 
केल्यामुळें त्याजवर जानोजीचा विश्वास बसला, त्या कामीं सखारामवापूक्ीं 
त्याचा स्नेह जमून त्या दोघांनीं पुढें मांववरावाचे वेळेस दादाचा पुरस्कार 
केला. त्यांनीं निञामाकडील विद्ठलसुंदरास सामील करून कांहीं अंशीं माधवराव 
वेशव्यास पेचांत आणिलें. पैकीं विठ्ठलसुंदराचा निकाल राक्षसभुवनावर लागला ; 
परंतु दिवाकरपंतानें जानोजीचे मार्फत माघवरावास अडचडींत आणण्या'चा प्रयत्न 
चालविला. जानोजी भोसले पेशव्याची हुकमत मानीनासा झाला, तेव्हां त्याजला 
युद्धांत नरम करून माधवरावानें नवीन शिस्त शिकविली त्या प्रकरणांत 


पेशवाईचा उच्छेद २२९५ 


पेशव्याची पंतावर वक्रद्वप्रि झाली. स. १७६८ त तो तडजोडीस आला असतां 
पेशव्याने त्यास अटकेंत ठेविळें आणि कनकापुरचा तह आपल्या मर्जीप्रमाणे 
सिद्धीस नेला. त्या प्रकरणांत कलहार्चे मुख्य बीज देवाजीपंत होय अशी 
पेशव्याने जानोजीचची खात्री पटवून त्यास कारभारांतून काढविळें. माधवराव व 
जानोजी दोघेही पुढें दिवंगत होऊन नारायणरावाच्या वधानें इंग्रज-मराठ्यांचें 
युद्ध जुपळें, त्यांत दिवाकरपंतानें अनेक उलाढाली केल्या, त्यांचे वर्णन यथा- 
स्थळीं येइल. हा दिवाकर ऊर्फ देवाजीपंत ता. १५ जुलई स. १७८१ रविवारी 
नागपुर येथें मृत्यु पावला. $ 

तिसरा शहाणा विठ्ठल सुंदर परद्युरामी, यजुवेंदी देज्ञस्थ त्राह्मण, मूळ वसती 
संगमनेर, रामदासपंताचे विद्यमाने निजामअलीजवळ नोकरीस राहिला, मोठा 
बुद्धिमान, महत्त्वाकांक्षी, उलाढाली करण्यांत निष्णात. पेद्वावाईतील घडामोडींचे 
निरीक्षण करून त्यानें निजामअलीचा जम बसवून दिला. सिंदखेडची मोहीम, इत्रा- 
हीमखान गाद्योचा पुरस्कार, सलाबतजंगाचा निकाल अशा महत्त्वाच्या प्रकरणांत 
धूततेने वागून निजामअटीची व्यवस्था लाविली, म्हणून त्याजवर त्या सत्ताधीश्ाची 
मर्जी कायम झाली. पानिपतावर मराख्यांचा संहार झाला त्या संधीचा व पेशव्यांच्या 
अंतःकलह्वा'चा फायदा घेऊन त्यानें निजामाची सत्ता वाढवून मराठ्यांच्या राज्यास 
अपाय करण्याचा उद्योग आरंभिला. लष्करी डावपेचांतही तो निष्णात होता. 
गमाजी यमाजी मुतालिक विठ्ठल सुंदराचा व्याही असून त्यांचे मार्फत प्रतिनिधीस 
व देवाजीपंताचे मार्फत जानोजी भोसल्यास वळवून विठ्ठल सुंदरानें पेशवाईचा 
भयंकर उच्छेद केटा. या अडचणीनें मराठ्यांच्या प्रखर तेजास पाणी चढून 
माधवराव पेंगाव्याने राक्षसभुवनावर विठ्ठल सुंदर ब त्याचा पुतण्या विनायकदास 
या दोघांची इतिश्री केली, तो वृत्तांत पूर्वी सांगितलाच आहे. “ राजबहादूर 
प्रतापबंत ? असा किताब विठ्ठल सुंदरास निजामश्याहींतून मिळाला तो चाळू 
आहे. याची जागीर निजामश्ाहींत ' गणेश ? नांवानें ओळखली जाते. 

वरील तिघेही पूर्ण दाहणे जवळजवळ समवयस्क सन १७६२ त सुमारें ४५ 
उमरीचे असावे. अर्धा दाहमाणा नाना फडणीस त्यांचेहून बीसपचवीस वषानी 
लहान. नाना प्रकारच्या कारस्थानांनीं एकमेकांचे डाव मोडून काढावे; 
आचारी, पुजारी वगैरेंच्या द्वारें वातम्या काढून शहास प्रतिठाह्ृ द्यावा, मोठ्या 

$ एजञा€5 0. 463; ख. २६१८; रा. खं. १०२६५; पर० दू० म० व० ६ पू. ४२; 
ऐ. सं. सा. ३१९८, 


२२९६ माधवराव वब राज्यकारंभारं 


माणसांस अडचणींत गांठून पैसे काढावे, धन्यास रडकुंडीस आणून आपल्या- 
शिवाय तरणोपाय नाहीं अशी त्याची भावना करावी, अश्या प्रकारचे या 
मुत्सद्द्यांचे खेळ चालत त्यांस दाहाणपण म्हणत ! बुद्धिबळाचचे खेळांतील प्यादे 
मार्गे घ्या, कानावर जानवें ठेवा, सचिवपंताकंडे नथ पाठवा, अशा सांकेतिक 
क्ळ॒प्त्या यांच्या अकलेच्या निदर्रीक होत. * राज्याची अनास्था उघड दिसत 
असतां ती सुधारण्याकडे बुद्धीचा व्यय न कारितां, त्यांतून स्वतःचा मतलब 
साधण्याचची तत्कालीनांन्ची प्रवृत्ति असे. मुख्यतः पेदबाईतीळ चुलते-पुतण्यांच्या 
कहलांत यांचे हे खेळ विशेष्र गाजले, तेणेंकरून समाजांत ब्राह्मण जातीबद्दल 
अनादर उत्पन्न झाला. 

नाना फडणीस माधवराबार्‍चे रिस्तींत वाढला. माधवरावानें या शाहाण्यांच्या 
खटपटी हाणून पाडतांना नानाऱचा उपयोग केला. एकास स्वर्ग दाखविला, 
दुसऱ्यास कैदेंत घातलें, तिसऱ्यास निर्माल्य बनविळे. सत्य, निष्पक्षपात, 
हुकमा'ची बजावणी, वचन पाळणे अद्या गुणांनीं माधवरावाने राज्यकारभारास 
उच्च व निर्मल स्वरूप आणिलें, हा प्रकार नाना फडणिसानें राक्य तितका पुढे 
न्चाळविला. त्यावरून अर्ध्या कोंकणस्थ दाहाण्यानें तीन देदास्थ शाहाण्यांस 
जिकळें अश्या उपरोधिक अर्थाचा जातिनिष्ठ भाव या साडेतीन राहाण्यांच्या 
आख्यायिकेंत अभिप्रेत आहे. सख्या, देवा, विठ्ठला हीं तीन नांबें पूर्ण- 
शहाण्यांचीं प्रचलित असलीं तरी रायरीकर, चंद्रचूड, काळे अशी कित्येक मंडळी 
त्याचच मासल्याचची होती. उलट पक्षीं रामशास्त्री प्रभुणे देशस्थ असूनही माधव- 
रावाच्या रेखीव पद्धतीचा गुरुच म्हटला तरी चालेल. साडेतीन राहाणे या 
शब्दप्रयोगांतन्च मराज्यांचें बुद्धिवेभव व्यक्त होतें. त्या बुद्धीचा उपयोग 
स्वराज्य-संवर्धनाकडे झाला कीं तो मुत्सद्दी ठरतो. पण तीच बुद्धि तो राज्याला 
अपाय करण्यांत वेचूं लागला म्हणजे इतिहासांत त्याला राजद्रोही संज्ञा प्राप्त 
होते. या देशस्थ गाहाण्यांचा केवार घेणारे टीकाकार ही वरीळ कसोटी विसरतात. 
बारभाईंच्या कारस्थानांत सखारामबापू्ने पुढाकार घेऊन राज्यसंरक्षण केलें 
याबद्दल त्याला सर्वतोमुखीं शाव्रासकीच मिळते. पण माधवरावाऱचे कारभारांत 
दादाचा पक्ष घेऊन या मंडळींनीं राज्यास अपाय केला, म्हणून हे शहाणे 
दोषरास प्रास होतात. 


२७५९१४०४४५ ४०.” 


७, 
फेत्रु० १९ 
डिसे? ९ 
जुलईडे २० 
जाने ० 
माचे ४ 
ऑगस्ट 
डिसें ३० 
जून टु 
डिसें० 
एप्रिल १८ 
जून २६ 
ऑगस्ट ३० 
ऑक्टो० ८ 
मार्च 
एप्रेळ ४ 
मे १६ 
जून २० 
ऑगस्ट ४ 


आ च्च च्च 
सप्टवर २०९ 


ऑक्टो ६ 


0४ य 
नोव्हें १ 
ट्ट 
1 र 
ऊ 

22 
080) १ ८ 


कालमूची - मृत्यु व योग्यता 


माधवराव जन्म. 
»», लम रमावाईठीं. 
,» पेशवाईची वक्लं. 

लष्करी गोठांची गणति घेतली. 
सरंजामीयांचे धारे बांधून दिले. 
नारायणरावास चालचलाऊ कारभार दिला. 
पुण्यास रातचंडी अनुष्टान. 

कृष्णेवर चंद्रम्रहणार्थ सुवर्णतुला. 

मिरजञञेवर प्रकृति बिघडून परत पुण्यास. 
वर्षभर हवाफेर पुण्याबाहेर. 

गोपिकावाई पुण्यास पेशव्याच्या भेटीस. 
कटोऱ्यास सुवर्णतुला. 

नारायणरावास खास उपदेश. 

फिरंगी वेद्याचं औपध. 

दादाचा प्रतिबंध दूर्‌ केला. 

रमावाईची हरेश्वरची यात्रा. 

जानोजी भोसले म ०. 

नारायणराव व सखारामबापू ह्यांस कारभार दिला. 
बावूराव फडणीस व रामाजी महादेव स०, 
माधवरावाची मृत्युपत्रवजा शेवटची आज्ञा. 
दादाचा फितूर, पुनः प्रतिबंध. 

थेऊर येथें पटवधनांची भेट. 

रमावाईस सहगमनाचा आढेडा. 
भूमिशख्येवर काढले. 

सवे प्रायचित्त घेतलें. 

महाप्रयाग, रमाबाई सती. 


त्यया १9 व्या 
मृत्यु व योग्यता 


स. १७७२ 
१. अंतकाल. २. निरवानिरव. ३. रोवट. 
. कौटुंबिक, रमाबाई. ५. मातुश्री गोपिकाबाई. 
. केतृत्वाचा आढावा. ७. हिदोबी कारभार. 
, कडक शिस्त. ९, छायक माणसांची पेदास. 
१०. विहंगमावलोक. 


१॥५॥॥॥-८. 


१, अंतकाल -- माधवरावाच्या शारीरिक व मानसिक शाक्तीस अल्पावधीत 
केवढा ताण पडला असावा याची कल्पना वाचकांस सहज होईल. कौटुंबिक व 
वाह्य उपाधि, स्वाऱ्यांचचे ब प्रवासाचे श्रम, राज्यकारभाराच्या अविरत 
विवचना यांत त्याचें एन वाढीचे तारुण्य खच झालें. आश्चथे वाटायचे तर 
इतका तरी ताण त्यानें कसा सहन केला असेल याबद्दल. अकरा वषांच्या त्याच्या 
कारभारांत निदान सात तरी मोठ्या व पांचचार लहान स्वाऱ्या निर्देष्ट आहेत. 
स्वारींत असतांनाही रोजचीं राज्यकारभाराचीं कामें तो नित्याप्रमाणें चालवी. 
शिवाय सैनानायकाचचें व तहाच्या बोलाचचालीचें काम तो स्वतःच करी. स. १७७० 
अखेरीस कनीटकाकडे प्रयाण करीत असतां प्रकृति बिघडल्यामुळे त्यास मिरजे- 
वरून परत यावे लागलें, तेव्हांपासून त्याच्या बाह्य हालचाली बहुधा वंद पडल्या. 
शोवटचीं हीं दोन वर्षे पुर्ण, नासिक, नगर एवढ्या टापूत प्रकतीचे उपचार व 
हवाफेर करण्यांत गेलीं. पहिल्या नऊ वर्षांत पावसाळ्याचे चार महिने मात्र त्याचे 
पुण्यास जात, पण त्यांतही विश्रांति अश्ली त्यास थोडीच मिळे. हिदोब, सरदारांच्या 
भानगडी, राज्यकारभाराचे प्रश्न हे विषय पुण्याच्या मुक्कामांत तो उरकीत असे. 

माधवरावाने स्वतः कर्नाटकांत चार स्वाऱ्या केल्या आणि राहिलेले काम 
त्याच्या हस्तकांनीं पुरें केळे. शेवटच्या अडीच वपॉत उत्तर हिंदुस्थानांत फौजा 
पाठवून तिकडील कारभार पेदाव्याने पुरा केला आणि पानिपतपूर्वीचे वडिलांचे 
संकल्प सिद्धीस नेले. दोन छत्रपती, प्रतिनिधि, नागपुरकर व अक्कलकोटकर भोसले, 
सिंदे, होळकर, गायकवाड हे प्रमुख व दाभाडे, मुरारराव घोरपडे असे दुसरे 


अपरिमित ताण २२९. 


अनेक सरदार यांचे बंदोबस्त न्यायनि्ठुरतेनें परंतु दयार्ट्र अंतःकरणाने त्यानें 
ठरवून दिले. निजाम, दिल्लीचा वाददाह्वा, अयोध्येचा वजीर, राजपूत राजे, शीख; 
जाठ, इत्यादि परकीय मंडळीचे व्यवहार स्वराज्यपोपणाच्या दृष्टीनें निर्गमांत 
आणिले आणि पानिपतानें बिघडलेली मराठी राज्यकारभाराची घडी पुन: बसवून 
दिली. थोडक्यांत सांगायचें तर पूर्वीच्या तीन पिढ्यांच्या कारभारांत राहिलेली 
अपूतता ब उघडकीस आलेल्या चुका सुधारून माधवरावांन राज्याचा गाडा 
सुरळीत मागावर आणून ठेविला. एवढें काम करण्यांत त्यास किती त्रास व 
केवढे श्रम पडळे असतीळ याचची कल्पना करावी. हा जो अपरिमित ताण 
प्रकृतीवर पडला त्यानें क्षयरोगाच्या सुस्त बीजांस अंकुर फुटून तो उत्तरोत्तर 
अनावर झाला. नाना उपचार केले ते व्यथ जाऊन शेवटीं त्यासच ह्या थोर 
व तरुण पेशवा अकालीं वळी पडला. त्याची शरीरयष्टि उंच, थोराड व बळकट 
होती, परंतु ह्या व्याधीमुळें तिळा मांसळता अद्यी कधींच आली नाहीं. त्यांत 
कदाचित्‌ विषयवासनेची भरही पडली असल्यास नकळे. स्वारींत बायको बरोबर 
असून प्रकृति ठीक नसल्यामुळें तिळा परत पाठविल्याचे उल्लेख आढळतात. | 
आरंभीचे कोमळ, गौर, नयनमनोहर रूप श्रमाने, काळजीने व कठोर निग्रहाने 
पुढें पुढे निस्तज व निःसत्व वनलें. डोळे पाणीदार व चेहरा उग्र होता. कोणा- 
सही समोर जाऊन वर पाहण्याची छाती होत नस. बहुधा पुढें जाण्यास लोक 
कांपत असत. राजयक्ष्मा हा रोगच असा आहे कीं मनुष्य त्यामुळें तिरसट, 
चिरचिरा व दुराग्रही वनतो, पण स्वतःविषयीं वहुधा निराश होत नाहीं. सर्वानी 
आश्या सोडल्यावरही ह्या पेशव्याने आणखी सहा महिने जास्त काढले. या 
आजाराचे व अखेरच्या सर्व घडामोडींचें वर्णन या ठिकाणीं समकालीन लेखांतून 
जास्त तपशीलवार सांगणें जरूर आहे 


क. 


स. १७६९ चे पावसाळ्यांत प्रकृतीचे कारणानें कामे उरकत ना म्हणून 
महादाजीपंत गुरुजींनी नारायणरावाजबळ बसून ताकीदपत्रांवर मखलाशी 
करावी, म्हणजे अखेरचे निकाल द्यावे, असा ठराव पेदाव्यानें केला. पुढें दसरा 
होऊन पेदावा कर्नाटकचे स्वारीस निघाला तेव्हां प्रकृति सुधारण्यास्तव पुण्यांत 
शंभर ब्राह्मणांकडून मृत्युंजयाचा कोटिजप करण्यांत आला. या जपासंबंधीं 
गोपिकावाईनें नाना फडणिसास सक्त ताकीद लिहून पाठविली कीं, “ ब्राह्मण 


पि दा २०, २०८. 


२२३० म्त्यु व योग्यता 

लावले ते अनुष्ठान समातीपर्यंत वाड्यांतच गहूं द्यावे. त्यांनीं यजमानास 
आरोग्य होण्याविषयी प्राथना करीत जावी. कोंणी त्वरेनें जप करतो, कोणी 
साबकादा करतो, तर आठ पंधरा दिवस जास्त लागळे तरी हरकत नाहीं, पण 
जप सांग करावा. अनुष्टानावर नजर ठेवण्यासाठीं शिष्ट ब्राह्मण कोण ठेविले 
त्यांचीं नांवें लिहून पाठवावीं. कांहीं व्यंग पडूं न द्यावें. ब्राह्मणांनी वाड्यांतच 
निजावें, त्रतस्थ राहावें, उत्तम परीक्षेने ब्राह्मण लावावे.” नानाने या आज्ञेप्रमाणे 
सवे व्यवस्था ठेवून तसें बाईस नाशकास लिहून पाठविलें. स. १७७० च्या 
एप्रिळांत कर्नाटकांत पेशव्याची प्रकृति बिघडली तरी त्याचा विचार छावणीस 
तिकडेच राहण्याचा होता, इतक्यांत निजगल किल्ल्यावरील हल्ल्यांत नारायण- 
रावास जखम झाली, तेव्हां लोकांच्या आग्रहास्तव त्रिंबकराव पेठ्यास स्वारीचे 
काम सोंपून माधवराव जून'चे आरंभीं पुण्यास परत आला. रस्त्यांत ज्येष्ठ छु० 
१५ च्या ग्रहणास ( ८ जून १७७० ) सुवर्ण तुला केली, उभयतां वंधू ररीरें- 
करून बरे आहेत असा उल्लेख जुलईतला आहे. उपरांत श्रावणमासची दक्षणा 
थाटांत झाली. ब्राह्मण पुष्कळ जमले म्हणून दक्षणा दरसाल्पेक्षां कमी दिली. 
ऑगस्टांत पेदाव्यास कळून चुकळें कीं आपल्या हातून काम रेटत नाहीं, 
आणखी ताण पडल्यास प्रकृति टिकणार नाहीं, म्हणून त्यानें नारायणरावास 
दिवाणगिरीचीं वस्त्रे देऊन सखारामपंतास मुतालकीचीं वस्त्रें दिलीं; उभयतांनी 
एकत्र बसून सर्व कारमार कराबा असें ठरविलें. आपलें काम कमी होऊन 
नारायणरावास अनुभव मिळावा असा यांत दुहेरी हेतु होता. परंतु सखाराम- 
बापूर्ने कारभारांत झटून मन घातलें नाहीं. गंगाधरतात्या, चिंतोविठ्ठल 
इत्यादींची अपेष्टा पाहून सखारामबापूच्या जिवास मोठी धास्ती वाटे. हैदरास 
पुरा करून कर्नाटक तरी संपूर्ण ताब्यांत आणांवे ही चिंता पेशव्यास अहर्निश 
लागलेली होती. कारण अद्यापपाबेतो त्याचा एकही कार्यभाग निर्वेध तडीस 
गेला नव्हता. स. १७७० त सेप्टेंबरच्या आरंभीं डेरे दाखल होऊन कर्नाटकांत 
निघणार इतक्यांत जानोजी भोसले भेटीस येणार म्हणून पेव्या'चें जाणें 
लांबले. कार्तिकांत त्यांची भेट जेजुरीस होऊन दोघे महिनाभर बरोबर होते. 
उभयतांचे सोरस्य चांगळें झाळें. पण पेशव्याची प्रकृति घटकोघटकीं बिघड्ड 
लागली. स्वारींत मेहनत निभावणार नाहीं असें त्याचें त्यासच कळून चुकले 
औषध उपन्चार एका जागीं बसूनच केले पाहिजित सबब परत जाणे प्रात आहे, 
असें त्यानें ता० १२ डिसेंबरास पेठ्यास लिहून कळविळें आणि माठुश्रीसही 


क्षणभंगुर मर्जी २२१ 


लिहिलें को, “ आज्ञेप्रमाणे पथ्य करीत आहें. जेवण ओप'ध मोरोबा व राजेश्वरमट 
यांचे सांगितल्याप्रमाणें करतों. यानंतर दिवसेंदिवस समाधान वाटल्यास 
वडिलांचे सेवेसीं यावें हेंच मानस आहे.” पूजेस फुळें व पथ्यास भाजी वगैरे 
लागे त्याची तजवीज स्वारींत सुद्धां दक्षतेने ठेवण्यांत येत असे. मातुश्रीनें 
पुण्यास येऊन आपलेजवळ राहावें असे पेशव्याने तिच्या कारभाऱ्यास लिहिलें. 
£ माझे वाटची बहुत विनंती करून लबकर येणें होय तें करणें. जसं त्यांस 
गंगापूर सोडून यावेंसें वाटत नाहीं, तसेंच आम्हांस घरी आल्यावर बाईसाहेब 
नसल्यास कठिण होतें. सबब विनंती करून लवकर येत तें करणें.” परंतु 
गोपिकाबाई पुण्यास आली नाहीं. माधवराव नादकास जाऊन तिला भेटून 
परत आला असें दिसतें 
स. १७७१ चें साळ हबाफेर ब ओष्रघोपचार यांतच खर्च झालें. नासिक, 
नगर, पुणें ह्या दरम्यान त्याचे मुक्काम झाले. दादास मुक्त करून कलह मिटवावा 
असेही अनेक प्रयत्न चालले. पेरावा सिद्धटकास असतां “ दादांकडे मुत्सही 
जाऊन बोळून आले. सात लक्षांची जागीर व त्र्यंवक किल्ला द्यावा असा मन- 
बा आहे. ” पुढें थेऊर येथें उभयतांची भेट होऊन माघारे पुण्यास बरोबर 
आले. दादा आनंदवल्लीस जाणार अश्ी स. १७७१ फेब्रुवारीची नोंघध आहे 
अथात्‌ सोरस्य झालें नाहीं. एप्रिळचें वर्तमान. “ प्रकृति आहे तशीच आहि 
दरबार सवाल जाब होत नाहीं. चित्त स्वस्थ नाहीं. पेशव्यास पुण्यांत राहणें 
गोड वाटत नाहीं. मजीस येतें तेव्हां बाहेर निघावे, कोणाचें फारसे ऐकू नये, 
अशी क्षणभंगुर मजी झाली आहि. मातुश्री गंगापुराहून आल्या हा उल्लेख * 
खरा असेल तर गोपिकाबाई स. १७७१ च्या एप्रिळांत थोडे दिवस पुण्यास 
येऊन भेटून गेली असावी. पुढील लुलईत तिचा मुक्काम गंगापुरास होता. 
जून महिन्यांत प्रकृतीस बराच आराम पडला. “ पंधरावीस दिवस पोटांत 
तिडीक उठत नाहीं. मोरोबादादाच्या वागांत राहिळे आहेत. तेथून थेऊरास 
जाणार. ? आरामाची वातमी ऐकून लोकांस आनंद झाला. $ 
गोदावरीच्या कांठीं टोक्याजवळ कटोरं म्हणून गांव आहे, तेथे माधवराव 
हवाफेरासाठीं कांहीं दिवस जाऊन राहिला. “ गोविंद शिवराम व हरिपंत फडके 


ख. ११२३५ २७*१७१ 
$ पोटदुखीचा राजयक्ष्मा म्हणजे 1162511131 1. 1). हाच माधवरावांचा व्याधि होय. 


२२२ भत्यु व योग्यता 


बरोबर होते. रमाबाईसुद्धा मातुश्री गंगापुरास गेली. पुण्यास नारायणरावांजवळ 
मोरोबा फडणीस सर्व कारभार करितात. नाना फडणीस देखील कांहीं करणें ते 
मोरोबांस पुसून करितात. कृष्णराव वह्लाळ ब महादाजीपैत गुरुजी नेहमीं 
दरबारांत असतात. श्रीमंतांवरोबर फारसे कोणी नाहींत. औषध घेत आहित. 
कटोऱ्यास आषाढ झु० १, २६ जून ला सुवर्णतुला झाली. सस्तरांगीचे स्वामी 
व कटोऱ्याचे स्वामी उभयतां अंगारा व तीर्थ देत असतात. उभयतां स्वामींची 
अट आहे कीं दादास मोकळिक करावी. हकीम, वैद्य वगेरे ओषधें देतात. 
कटोऱ्यास कांहीं गुण वाटत आहे. ” ( जुलई स. १७७१ ). 

२. निरबानिरव -- प्रकृतीस वरें वाटूं लागल्यावरून माधवरावानें नारायण- 
राव व इतर कारभारी यांस कटोरें येथें निकडीनें बोलावून घेतलें. तेथें नारायण- 
रावास उपदेदा केला त्याची नोंध ता. २८ ऑगस्ट स. १७७१ ची आहे ती 
अशी: (१) बचाजीपंतावर कृपा करावी; (२) नाना फडणिसांशीं बहुत सख्य 
ठेवावें; (२) रमाबहिनीशीं सख्य असावें; (४) पुण्यकर्म विशेष करावें ; 
(५ ) उदासीनता ब क्रोध किंचित्‌ कार्याकारण धरावा; (६ ) इंद्रियनिम्रह 
करावा ; (७) पुस्तकांचा बंदोबस्त करावा; (८ ) तीथरूपांची भेट झाल्या- 
वर बोळून कृपा संपादन करावी ; ( ९ ) त्रिपदी पाठ कराबी. नारायणरावाचा 
जन्म ता. १० ऑगस्ट स. १७५५ चा म्हणजे या उपदेशप्रसंगीं तो सोळा 
वर्षीचा होता. वरीळ प्रत्येक कलम सहेतुक स्पष्ट सांगितळें असल्यामुळें नारायण- 
रावाचा स्वभाव पेशव्यास नापर्संत पडून त्याजबद्दळ भारी चिंता बाटत असली 
पाहिज असें दिसते. त्याच्या पुढील भवितव्यांचे गमक या वरील नबविध 
आदेशांत थोडेबहुत मिळते. 

ता. ८ ओक्टोबर १७७१ ला पेटाबा मातुश्रीस लिहितो, “ शरीर-संरक्षण 
विशेष करावें, बावा वैद्यांस व सखारामपंतांस सत्वर समीप आणावें म्हणून 
आज्ञा, त्यास सखारामर्पंत मार्गेच येऊन तीर्थरूपांकडे गेळे. बाबा वैद्यही सत्वरच 
येतील. माझें पत्र दुसऱ्यास कळूं न देणें म्हणून आज्ञा, त्यास मर्जीप्रमाणे करतों. 
प्रस्तुत माझी प्रकृति बरीच आहे. उरांत दुखत होतें तें बरें झाळें आहे. पोटांतही 
पिरंग्याचें औषध घेतों. ”* 


* ह गोव्याचा पोतुंगीज ग्रृहस्थ नांव 
प्या 


ईद आ... आ 


फ्रेड ल्यिंद्र द माद्रिद द देऊत. ” ऐे. टि. 


दादाचे अनुष्टानाचा परिणाम २२२३ 


यापुढें पांचसहा महिने पेशव्याची प्रकृति थोडी बरी झाली. १७७१ अखेर 
सरदारांनी बादशहास दिलीस आणून तख्तनशीन केलें. कनीटकचा कार्यभागही 
च्रिंबकरावाने वरा उरकला. ह्यामुळें पेशव्याचे भाग्य रिखरास चढून त्याच्याही 
मनास धीर आला. पानिपतचा कार्यमाग सिद्धीस गेल्यानें मराठी राष्ट्रांत 
पेशव्याच्या कर्तृत्वाबद्दल उत्कट आदर उत्पन्न झाला. एप्रिळांत जानोजी भोसले 
येऊन माधबरावास भेटला. दादास मुक्त करावें, म्हणजे आपणांस आरोग्य पडेल 
असा आग्रह जानोजीनें पेशव्यास केला तदनुसार फाःल्युनांत पेशव्याने दादाचा 
प्रतिवंध दूर केला. तो पेदाव्याविरुद्ध अनुष्ठान करतो असा समज होता.* 
जानोजीनें दुसरी विनंती पेशव्यास केली कीं आपले पश्चात्‌ पुतण्या रघूजीस 
सेनासा०सुभा करून दोलत त्याचे नांवें चालवावी. अशी व्यवस्था ठरून जानोजी 
पंढरपुरास जाऊन तेथून पुढें तुळजापुरास गेळा असतां निजामाचा सरदार 
धोशा याची भेट घेऊन परत आल्याबरोबर अंगाची काईल दोऊन जानोजी 
भोसले ता. १६ मे १७७२ रोजीं अकस्मात मरण पावला. $ 


स. १७७२ च्या जूनपासून पेदाव्याचची प्रकृति पुनः बिघडत गेली. सर्वकाळ 
अंगाचा दाह. केळीच्या पानांच्या सुरळ्या आणून त्यांजवर निजबावें. त्याच 
संधीस गोपिकाबाईची प्रकृति गंगापुरास बिघडून गंगा विष्णु वैद्य यास तिच्या- 
कडे पाठविठें. पालख्यांची डाक वसवून खुद्द माधवराव तिला भेटण्यास जाणार 
होता. पण आतां तशी शक्ति त्यास नव्हती म्हणून बेत राहिला. गोपिकाबाईनें 

[शीयात्रेस जाण्याची तयारी केली, तेव्हां दादाने गंगापुरास जाऊन तिला 
राहाबेलें. पुण्यांत कारभाऱ्यांनीं आपापळे घरीं कामें न करतां सवांनीं बाड्यांत 
कर्‍चेरींत बसून कामें करावीं अद्यी आज्ञा पेशव्याने फमीविली. “ स्वतः श्रीमंत 
२० जून रोजीं पुण्यास बाड्यांत आले. सखारामपंतास कारभार सांगितला. 
नारायणरावांनीं द्यावें देणें करावें. दादा आनंदवलीहून आले. ” दातचंडीचे 
अनुष्ठान सिद्धीस नेण्यासाठीं नारायणराव धोमास गेला. भुतांग्रहांची वाघा 
काढण्यासाठी खुद्द पेशवाही धोमास निघाला, परंतु तितकी ताकद नसल्यामुळें 
तो थेउरास जाऊन राहिला. तेथें “ प्रकृति जास्त बिघडली, त्यांत राग, लहर, 
श्रीमंती, घटकेत डेरे उभारणे, घटकेंत पाडणे, मध्यरात्रीस कूच करणें, माणसें 

पाटा र्पाशर्णागा देशाच गा. ९५ ग. ९६९ (ना. भा ध्या; पे. द. 
२०१३००, ३०१; भा. व. श. इत्यादि. 

ह्व्ट 


23-1-) म्त्यु व योग्यता 


नाहीं मिळालीं म्हणजे वैतागणें, असे प्रकार चालले. एके दिवशीं थेउरास 
मध्यरात्री निघून गेले. देवदर्शांन व एक प्रदक्षिणा करून पथ्य घेतलें. रात्रीं लोक 
बरोबर गेले नाहींत त्यांस दुसरे दिवशीं मारहाण केटी. ज्वरांदा असतो. म्लान 
चदन आहे. दिवसेंदिवस मर्जी कठिण, पथ्य करीत नाहींत. वैद्याने खाऊं नका 
म्हणावें तोच पदार्थ खावा, न दिल्यास शिवीगाळ करावी, ( ऑगस्ट, १७७२).” 
याच संघीस ता. ४ ऑगस्ट रोजीं बाबूराव फडणीस,>< मोरोबाचे वडील व 
'कांकणचचे सुभे रामाजी महादेव मरण पावले. श्रीमंतांजवळ जिव्हाळ्याचा मनुष्य 
ररक हरिपंत फडके. पुण्यांत दक्षणा वांटली, खर्च तीन लक्ष चार हजार झाला.” 
पुण्याचा कारभार नारो आपाजीकडे होता. 


“ प्रकृति ठीक नाहीं तरी प्रातःकाळीं चार घटका व सायंकाळीं एक प्रहर 
दरबार व कामकाजें होतात. मोरोबादादाचा कारभार सखारामबापूकडे गेल्यामुळें 
तो रुसून पंढरपुरास गेला. आपली निभावणूक नाहीं असें पाहून पेशव्याने 
कांहीं विशिष्ट करारावर चुलत्यास बंधमुक्त केलें. ' नजरबंद ठेवल्याने उग्र 
अनुष्ठान करतात. सर्व काळ सूर्य अवलोकन करून हरणाचे दूध भक्षावे, हें कृत्य 
युतण्यास बाधतें ' असा सार्वत्रिक समज होता, त्यास मान देऊन पेशव्याने 
चुलत्यास बंधमुक्त केलें. पण अश्या संकटकाळीं सुद्धा दादाचा मूळ स्वभाव 
गेला नाहीं. ता ६ ऑक्टोबर “ विजयादरामीस बाहेर पडळे आणि दोन 
हजार स्वार व गादीं चाकरीस ठेवून निजाम, हैदर, भोसले यांस परत्रे लिहून 
आपल्या कुमकेस बोलाविले. तुळापुरास पोंचळे तों मागून लोक जाऊन 
फितुराचे कागदपत्रांसह पकडून आणिले. दागीर्दमंडळी सात असामी धरून 
बेड्या घाळून किल्ल्यांवर पाठविले. कृष्णराव बल्लाळ तुळापुरास जाऊन दादा- 
साहेबांस आणून पहिल्याप्रमाणें सक्त नजरकैदेंत ठेविले. अमृतराव आनंदीबाई 
यांसही जस्तींत ठेविलें. कोणे गोष्टींची अनुपत पड्ट॑ं देत नाहींत. दादासाहेब 
सूयौदयीं स्नान करून अनुष्ठान करीत म्हणून. ” * 

दादासाहेब कलिपुरुष, त्याचीच विवंचना माधवराबास अंतकाळीं मोठी 
लागली. ह्यांतपणें तो पेशव्यास मरूंही देणारा नव्हे. सामदामानें दादास निभावून 
घेण्याची माधवरावबानें पराकाष्ठा केळी. कलह पेटल्यानें राज्याचें नुकसान कसें 
होतें हें तोच चांगळें समजून होता. धोडपचे संग्रामापासून दादास आळा 


> पु. द. ३, पृ. ९०९. *म. सा. छो. ब. 


शेवटचा ठराव २३५ 


चसल्यानंतरच माधवरावानें अनेक मोठीं प्रकरणें सिद्धीस नेली. स. १७७२ च्या 
मार्चात दादास मोकळें करून पुढें २२ जून रोजीं सखारामवापूने नारायणरावा- 
जबळ बसून कारभार करावा असें पुण्यास येऊन ठरविलें आणि पुनः 

पेशवा थेउरास गेला. माझी व्यवस्था ठरवून द्या हा आग्रह दादाने चालविला, 
तेव्हां रामशास्त्री समवेत त्यास थेउरास आणवून पेदाव्यानें आश्विन शु० ४ 
ता० २० सेप्टेंबर रोजीं नऊ कलमी लेख पुरा करून दिला आणि त्यावर 
कारभाऱ्यांचची लेखी कबुलात घेतली. * या यादीचा सारांश -- 

१. दोलतीस कजे आहे तें वारावयाचें, त्यास गुरुजीजवळ ऐवज आहे तो 
घेऊन तूर्त निवळ कर्जास द्यावा. दुसरा ऐबज, दोळतसंबंधी मसळत न करतां 
आधीं कर्ज वारांवे. “ कजे वारण्याविपयीं चित्तापासून जलदी करून वारू. 
कदाचित्‌ जरुरीची मसलत पडल्यास करावी लागेल. रापथपूर्वक लिढिल्याप्रमाणें 
करूं. दोलतसंवंधी ऐवजानें व गुरुजीकडील ऐवज माफक कर्ज वारून राहील 
तेव्हां एवज घेऊन रोकडीनें कज वारू.” 

२. कोंकणांत ब देशांत इजारे झाल्यामुळें रयतेस सुख नाहीं, त्यास बारकाईनें 
मनांत आणून वाजबीचें रीतीनें जसें जाहळें असेल ते नीट करून प्रजापालन 
करांवे. 

* २३. श्री काशी प्रयाग हीं दोन स्थळें सरकारांत यावीं असा तीर्थरूपांचा हेतु 
होता. त्यास प्रस्तुत करण्याजोगे दिवस आहेत. प्रयत्न करून दोनही स्थळें 
इस्तगत करावीं. 

४. मातुश्रींचा हेत काशीस जावयाचा आंहे. त्यास सुपथ पडल्यावर यात्रा 
घडवावी. 

५. भाऊसाहेबांची क्रिया माधमासीं जरूर उत्तम प्रकारे करवाबी. काकूबाई 
जाऊत वा राहूत. 

६. काशीचे ब्राह्मणांस वर्षासनें आहेत तीं पिढीजाद करून देऊन वर्षास 
पावतीं करीत जावीं. 

७. काद्यीस दोन लक्ष त्राह्षणभोजन करावें. दक्षणा दोन पैसेप्रमाणें द्यावी. 

८. दादासाहेबांस पांच लक्षांची जागीर निवळ लावून द्यावी. याहून थोडें 
बहुत अधिक मागितल्यास त्यांचा संतोष ब मर्जी प्रसन्न राखावी. “ निदान सात 
लक्षांची जागीर देऊन मर्जी राखू. अधिक मार्गू लागल्यास ऐकू नये. ” 

क ए, स्फु. ले. २२३; पे. द. ३९१३४, 


२३६ म्टव्यु व योग्यता 


९, श्रावण मासचा धमादाय पूर्वीपासून चाळत आहे तसा चालवावा. पांच 
लक्षांची दालत राही तावत्कालपर्यंत चालवावा. यासी अनमान करूं नये. 

नऊ कलमें लिहिले अन्वये श्रीगणपतीची शपथपूर्वक करूं. ” या कलमा- 
वरून माधवरावाची मनोभावना व प्रजापालनदक्षता हे गुण चांगले व्यक्त 
होतात. कजे वारण्याविषयीं कटाक्ष आहे. हें कज पन्नास लाखपावेतो असावे, ! 
तरी खासगी ऐवज वगैरे देऊन एक कोट्पावेतो कर्जे वारलीं असे लेख 
आढळतात. नाना फडणिसाने रामचचंद्रपंत परांजप्याचे मार्फत सावकारांच्या 
सोडचिठ्या आणवून मरणापूर्वी पेशव्यास कजमुक्त केलें. बाकीच्या कलमां- 
पेकी काशी-प्रयाग क्षेत्रे कधींच सुटलीं नाहींत ; गोपिकाबाईची काशीयात्रा 
व भाऊसाहेबांची क्रिया या गोष्टी झाल्या नाहींत. पार्वतीबाई मेल्यावर क्रिया 
एकदम झाली. तत्पूर्वी सहगमन किंबा वपन करण्यास बाईने विरोध दाखविला. 
वडील म्हणून दादास पोसावे, त्यानें खथानसंच्या करून स्वस्थ चित्ते राहवे, याहून 
कारभारांत त्यास कांहींएक अधिकार माधवरावानें ठेवला नाहीं. सखाराम- 
वापू व नाना फडणीस यांनीं नारायणराबास घेऊन कारभार करावा अक्ीच 
व्यवस्था माधवरावानें अंतसमयीं ठरविली. वरील नऊ कलमी याद म्हणजे 
माधवरावाचें मृत्युपत्रच होय. यानंतर दीड महिन्याने पेशवा मरण पावला; 
अखेरच्या दिवसांतील त्याच्या यातना. किती तीव्र ब दुःसह झाल्या असतील 
त्या कल्पनेनेंच जाणल्या पाहिजेत. तात्पर्यार्थ असा. 

३. शेवट --ता० १० ऑक्टोबर रोजीं मोरोबा पटवर्धन लिहितो, 
“ शेउरास भेटीस यावे म्हणून सांगून आल्यावरून आश्विन शु ४ स निघोन 
गेलां. ते दिवशीं मर्जी ठीक नव्हती, म्हणून भेट न जाहली. दुसरे दिवशीं 
श्रीमंतांनींच स्मरण करून बोलावू पाठविलें, तेव्हां सर्व मंडळी घेऊन गेलों. 
दर्शन झालें. एक घटका आंत होतों. श्रीमंतांनीं पुसले, तुमची प्रकृति कशी 
आहे १ औपध घेत असतां कीं नाहीं १ वरकडांसही हे कोण, हे कोण म्हणून | 
विचारलें. उपरांतिक सर्वांस विडे दिले. ” रमाबाई बहुतेक पुण्यास असे. 
थडरास नव्हती. तेथे संनिघ नेहमों हरिपंत फडके, कारकून इच्छाराम ढेरे । 
व हुजऱ्या चापाजी टिळेकर असत. शोबटीं शेवटीं प्रकृतिमान विकोपास गेलें. 
“ आश्विन वद्यांत दादासाहेबांसही थेउरास आणविलें. प्रकाते बिघडतचच चालली. 


ची अक». ऑर. ब्ध» ७. २६ क्ल १-३ .» 


) द. स. पे. ळा पा २०2८. 


| 


अजुनवादये केलीं २२३७ 


मोठाच वाखा झाला. कांहीं बाकी नव्हती. इश्वर काय करतो नकळे. अवस्था 
फारच कठिण. ओषध घेण्याचें टाकलें. कार्तिक वद्यांत वस्चेवर घाबरे होऊं 
लागले. त्रिंबकराव मामास पुण्याचे बेदोबस्तास पाठविलें. थउरास वाड्यांत 
होते ते गणपति देवळाच्या आवारांत ओवऱ्यांत येऊन राहिले. सर्व मंडळी 
झाडून थउरास आली आहित. दादासाहेबांस व सखारामपंतांस म्हणाठे, 
कीं“ आपल्या हातून वेदना सोसवत नाहींत, खंजीर द्या, पोटांत खुपसून 
घेतों. ” तेव्हां दादासाहेबांनी रापथ घेऊन सांगितळें, रविवारपर्यंत गुण न 
आला तर खंजीर देतों. त्यावरून पुनः दुसरे दिवशीं खंजीर मागितला. 
बहुत रागें भमरळे. अजुनवायें केलीं. ज्वर नव्हता तरी नुसत्या संतापानें घावरे 
झाले. सर्व लोक उपादींच होते हें कळतांच आपण पथ्याचें घेतलें, तेव्हां सर्व 
लोक जेवले. श्री गणपतीस जलाची संतत धार धरली आहे. ज्वरशांति व अनुष्ठा- 
नास व्राह्मण घातले आहेत. मातुश्री काशीयात्रेस जाणार होत्या त्या राहिल्या. 
श्रीमंतांस कांहीं वायूचा संचार होतो. कांदीं अविचार बोलणें अथवा असमंजस 
करणें असें नाहीं. आठवण चांगली धरून बोलतात. बहुतच आक्रोश करितात. 
कार्तिक शु. ६ रोजीं रमावाईस सहगमनाविपयीं फार बोध केला. रुबरू तिने 
इतकाच जवाब दिला कीं ईश्वरसत्ता प्रमाण. कारभाराचे बोलणें सर्व सोडलें. 
एकरों ऐकली गाईदानास प्रारंभ केला. दुसऱ्यानें भरवावे तेव्हां जेवण. दादासाहेब 
जबळ असतात. दहा हजारांचा मोत्यांचा तुरा देवास दिला. भूतबाधा, मांत्रिक 
प्रयोग असेंही कोणी म्हणतात. दादासाहेबांचा गुरु कोणी मांत्रिक नर्मदेस आहे 
त्याचा हा प्रयोग आहे असें कोणी म्हणतात. दहा लक्षांचा नवस श्रीव्यंकटेशास 
करून पंधरा दिवस झाले. देवानें घोड्यावर बसते करावे, स्वतः जाऊन नवस 
केडावा, मग कारभार करावा. दिवसेंदिवस अधिक, शाक्ति नाहीं, तेव्हां 
हाका बोंबा होत होत्या तें मात्र राहिलें. इच्छारामपंतानें खंजीर दिला नाहीं तेव्हां 
त्यास मुसक्या वांधून मारविलें. एकदम पर्जन्य फार पडला त्यामुळें हवा खराब 
झाली. चौकी दाट बसविली, बातमी वाहेर फुटों देत नाहींत. देवळांत कोणी बसूं 
नये. दर्शन मात्र घेऊन वाहेर यावें असें आहे. सर्वांगास सूज आली आहे, 
धाकटेराव व हरिपंत भरवितात. नित्य क्षीरभोजन दातत्राह्मणांस होत आहे. कार्तिक 


. झु० ११ स सायंकाळीं फार गडबडले. भुईवर उतरले. रात्री भूमिदयनच होते. 


येतीळ त्यास येऊं देत जाणें, मना न करणें अशी आज्ञा झाली. नाना फडणीस 
समीप होते, भाकट्यास त्यांजकडे निरवणूक केली. पहाटे सर्व प्रायश्चित्त द्या 


२३८ म्त्यु व योग्यता 


म्हणून निकड केली. द्वादशीचे दिवशीं सकाळीं क्षोरान्त विधिपूर्वक सर्व प्रायश्चित्त 
केलें. पत्नास हजार रुपये कांचची कामाक्षीस धर्म करण्याचीं उदकें घातलीं. भूमि 
सारवून सोबळा बिछाना घाळून शूद्रस्पर्री नसावा या न्यायें राहिले. फार अवस्था 


कठिण शारिरा'ची. दुसऱ्याने हातपाय उचचलावे तेव्हां हालचाल घडते. धाकटे 


यजमान सर्वोस फार दरडावतात. इतका दुखणेकरी, हालचाल सर्व बंद, शब्द 
नसतां अजून लोक चळचळां कांपतात. मोठा दाब. ईश्वरकृपेनें मुसळास अंकुर 
फुटेल तर पाहावें. रमाबाई फक्त गोमूत्र व दूध यांजवर पांच सात दिवस 

त. बहुत कृद झाली आहे. तेरदाळकर रणछोड वैद्य व स्पेश्वर वैद्य 
आले. गंगाविष्णुही आहेत. * उपाय बहुतच होत आहेत. कार्तिक बव० ३ चे 
दिवशीं रमाबाईंनीं सती जाते वेळीं नेसण्याचीं पातळें आणावयास सांडणीस्वार 
पुण्यास पाठविला, त्यावरून पुण्यांत मृत्यूची आवई उठून दोन घटका दुकानें 
बंद झालीं. मागाहून खरी बातमी समजली तेव्हां गडबड शांत झाली. हें 
वर्तमान पेशव्यास समजलें. तेव्हां सांडणीस्वाराचे हात तोडण्याचा हुकूम केला. 
लोकांनीं रदबदल केली तेव्हां हात तोडणें राहिलें. नेहमीं सेवेंत असणाऱ्या 
मंडळीस प्रत्येकास हजार पांचरदॉचे गांव इनाम दिले. खिजमतगारासही रोख 
बक्षिसे दिलीं. आपाजीराव पाटणकर व खंडेराव दरेकर यांस तुमचें कर्ज 
वारीन म्हणून वचन दिलें, त्याचें स्मरण ठेवून त्यांस विचारलें, तुमचें कजे 
किती आहे? परंतु अद्या स्थितींत आपल्या कर्जाचा प्रश्न त्यांनीं श्रीमंतांस 
कळूंचच दिला नाहीं. ' गजानन कृपा करील तर काय न होईल एवढेंच 
बोलले. हरिपंत फडके यांस आपलें श्रीवधेनचे वतन इनाम करून दिलें. चार 
दिवस सारे मातबर श्रीमंतांजबळ बसूनच आहेत. चारचार घटका सवोनीं 
बसावें असें श्रीमंत बोलले. कोणास मनाई नाहीं. अश्या रीतीनें उत्तरोत्तर क्षीण 
होऊन गेले. भीषण मृत्यु समोर दिसत असतां दुःखाचा किंवा निराशेचा 
उद्गार नाहीं. खाद्या गाई होत्या त्या आपल्या हाताने ब्राह्मणांस दान दिल्या- 
मोक्षधेनूचा संकल्प स्वमुखें करून दानें दिलीं, वेद्यास अगोदरच प्रार्थना असे 
कीं मरणसमयीं अतिसार व्हावा हे उत्तम, कफ होऊं न द्यावा, नाहीं तर गजान 


८ हा त्या वेळचा सुप्रसिद्ध वेद्य जयपुरचा राहणारा पुष्कळ वर्षांपासून पुण्यास जाऊन 
येऊन असे. स. १७५९ पासून त्याचा उलेख आढळतो. पैशाचा लोभी असून अनेक सरदारां- 
कडे त्यांचे जाणेऱ्येणे असे. स. १७७० त तो महादजी सिंद्याकडे दिछीस गेला होता. पे. 
द. २९१२९, व ४५ पू० १०१, 


महायात्रेस जातां २२९. 


नाचें स्मरण व्हावयाचें नाहीं. दोन घटकांनीं प्राण जाणार त्यापूर्वी स्व मंडळी 
व मोठमोठे वैदिक ब्राह्मण बोलावून नमस्कार केला. कृतकृत्यतेच्या आनंदानें 
वदन खुळून आम्हीं महायात्रेस जातों, स्वारीची तयारी करा म्हणून सांगितलें. 
प्राण जाऊं लागला ते समयीं अन्न घाळूं नका, दूध अथवा गंगोदक घालणें 
अद्ली ताकीद केली. स्मृति अखेर क्षणापर्यंत होती. बुधवार कार्तिक व० ८ स 
प्रातःकाळीं सहा घटका दिवसास गजानन गजानन म्हणत मोर्या योग्याप्रमाणें 
नेत्नद्वारें प्राण गेला. प्रजेचें छत्र गेळे, मोठा घात झाला. बाईसाहेबांनीं तरुणपणांत 
स्त्रीधर्मांची शे केळी. सर्व जवाहीर आपले हाताने वांटलें. धर्मरिळेवर 
उर्भे राहून दादासाहेबांस बोलावून धाकटे श्रीमंतांस त्यांचे हातीं दिलें. सबोचचें 
वडीलपणें यथास्थित चालवावे, असे सांगोन सती गेली. मोहोरांच्या पिराव्या दोन 
जवळ ठेवून जो नमस्कार करावयास आला त्यास कनिष्ठास देखील एक एक 
मोहोर दिली. जसा श्रीमंतांचा प्रताप होता, तसा वाईंनीं शेवट केला. त्यांच्या 
पुण्यास जोडा नाहीं. सूर्यमंडळ भेदून गेली. * उभयतांच्या उत्तरकार्याचा खर्च 
सत्तर हजार झाला. शिवाय रोख दानघर्म एक लाख रुपये. रमाबाईचें बय 
मरणसमयीं पंचबीस वर्षीचे असावें. तत्कालीन लेखकांचें वरील वर्णन सत्य- 
सृष्टींतठें असून त्यावरून माधवराबाची धन्यता प्रत्ययास येते. 

४. कौटुंबिक, रमाबाई -- माधवरावाचें लयन रमावाईश्ीं ता० ९ डिसेवर 
स. १७५२३ रोजीं झालें, तेव्हां त्याचें वय साडेआठ वषांचे होतें. ती शिवाजी 
वह्लळ जोशी यांची कन्या, लग्नप्रसंगी चार-पांच वर्षाची असावी. गर्भाधान ता ० 
३ जुलई स. १७६५ ला झाल्याचा उल्लेख असल्यामुळें, त्या वेळीं ती सुमारें 
पंधरा वर्षांची असल. आपाजी नरहर याचे कन्येशीं लग्न टरून आमंत्रण- 
चिठ्या रवाना झाल्या, परंतु आयत्या वेळीं कांदीं अडचण येऊन लग्न मोडले, 
तेव्हा रमाबाईस पसंत करून त्याच मुहूर्तावर समारंभ सिद्धीस नेला. | अर्थात्‌ 
यांचा वैवाहिक काळ फार तर सात वषोचा दिसतो. पकी शेवटची दोन वर्षे तो 


* द्वाविमी पुरुषी लोके सर्यमंडल भेदिनी । परित्राड योंगयुक्तश्व रणेचाभिमुखो हत: । उत्तर- 
क्रियेचा खर्च पहा मा. रो. १*१०१. अंतकाळचे भरपूर तपशील खरे यांच्या पखथंनी कागदांत 
पहावे. पु. द. भा. ३ यांतही तपशील पुष्कळ आहेत. लेखांचा अल्प संक्षेप वर दिला आहे. 

|| विश्वनाथ भट वैद्य यास बाळाजी बाजीरावाचे नांवाची लग्नचिट्टी ता २८ नोव्हेंबर 
स. १७५३ ची गेली तींत नरहर आपाजीचे कन्येचा निश्षय केल्याचा मजकूर आहे. वैद्य 
संग्रह खं. ५, श्रीमुख ले. १५. 


२२४० म्त्यु व योग्यता 

अंथरुणास खिळलेलाच होता. स. १७७० च्या ऑक्टोबरांत स्वारीस निघण्याचा . 
मुहूर्त ठरला असतां ' चतुर्थ दिवसाचा गुंता पडला सबब राहिले? असा 
उल्लेख आहि. मिळून:स. १७६५-७० च्या पांच वर्षांत स्वारी प्रवास वगैरे 
कारणांनी हें दांपत्य फारसें एकत्र नव्हतें. कित्येक प्रसंगीं रमाबाई स्वारींत 
बरोबर असे. त्यांस मूल झाळेंच नाहीं. गंगापुर, वाई वगैरे ठिकाणीं रमाबाई 
जात असे. स. १७६७ त तिच्या बाप वारला तेव्हां ती नाशकास जाऊन 
आईचे सांत्वन करून परत आली. ता० ४ एप्रिल स. १७७२ ला ती हरेश्वरच्या 
यात्रेस गेळी होती, त्याचा उद्देश पतीच्या आरोग्याचा असावा. रमाबाई 
अत्यंत पतिसेवानिष्ठ होती आणि त्याच्या इच्छेस अनुसरून तिनें हसत मुखानें 
सहगमन करून अखंड कीर्ति मिळवली हें सुप्रासिद्ध आहे. नेमनिष्टेंत तिनें 
भीष्रण तपश्चर्या केढी आणि शरीरास कष्टविलें. नवऱ्याची कडक शिस्त तिन 
संतोषानें पाळून लौकिक मिळविला, तरी राज्यकारभारांत तिचें अंग बिलकूल 
नव्हतें. राधाबाई व गोपिकाबाई यांनीं जो कार्यभाग राजकारणांत करून 
दाखविला, तशी साधि रमाबाईला आलीच नाहीं, म्हणून त्या बाबतींत तिचें 
बुद्धितेज क्या प्रकारचें असेल तें सांगतां येत नाहीं. एकदां तिनें आपला 
कारकून जिवाजी परश्युराम यास मोरोबा पटवर्धनाकडे पाठवून ' तुमच्या दोन 
हत्तिणींपैक्रीं एक आमचे स्वारीस देणें, तुम्हांस दुसरा 'चांगळा हत्ती मुबदला 
देऊं, ' अक्ली मागणी केली. परंतु मोरोबानें ती विनंती मान्य केली नाहीं; 
आणि नवऱ्याला कळवून ती बाईन पुरी केली नाहीं, याबरून तिच्या इच्छेकडे 
लक्ष देण्याचा माधवरावार्‍चा स्वभाव नव्हता असें म्हणावें लागते. अशीच दुसरी 
एक आख्यायिका विड्याच्या पानांची प्रचलित आहि. नवरा स्वारींत असतां 
रमाबाईनें नाना फडणिसाकडे विड्या*चीं पानें मागितली, तीं त्यानें दिलीं नाहींत 
आणि जबाब पाठविला कीं नवरा संनिध नसतां बायकांनीं विड्याचे सेवन 
करू नये. अश्या प्रकारांवरून अनुमान होतें कीं या दांपत्याचा प्रेमभाव सल्ला- 
मतलतीर्‍चा नसून पूर्वपरंपरेला धरून होता. माधवरावाचा कडक स्वभाव किती 
होता हेंच यांत कळून येतें. 


"५. मातुश्री गोपिकाबाई -- माधवराव लहान असल्यामुळें राक्षसभुवना- 
यावतों गोपिकाबाईनें दोन अडीच वर्षें राज्यकारभारांत वरच लक्ष घातळें, पण 
त्यामुळें चुलते-पुतण्यांचा व देशस्थ कोंकणस्थांचा कलह वाहून लोकप्रवादांत 


दोन करारी माणसें २७२ 


त्याची आळ गोपिकावाईवर आली, तेव्हां तिला एक प्रकारचा वेंताग उत्पन्न 
होऊन ती स. १७६४ च्या चेत्रांत पुणें सोडून नाशकाजवळ गंगापुर क्षेत्रांत 
कायमची जाऊन राहिली, ती बहुधा पुनः पुण्यास आली नाहीं. स. १७७१ 
च्या चेत्रांत मात्र एकदां थोडे दिवस पुत्राची प्रक्षति पाहून ती परत 
गली. त्याच्या अंतसमयी देखोीळ ती जवळ नव्हती. अथीत्‌ तिचाच 
करारी स्वभाव माधवरावांत उतरला होता. कोणाऱची भीडभाड न ठेवणारीं तीं 
माणसें होती. नानासाहेवाच्या मृत्युसमयीं घरांत अनवस्था प्रसंग उत्पन्न झाला. 
दादा व गोपिकाबाई हीं दोनच विद्यमान अनुभवी साणसें. त्यांत गोपिकाबाई 
निदान दहा वपानीं सोठी, बुद्धीनें चलाख व बाजीरावापासून राज्याच्या घडामोडी 
पहात आलेली. दादांचा दु्लोकिक अगोदरच गाजलेला, अद्या स्थितींत 
पेशवाईची वस्त्रें मिळाल्यावर माघवराव मातुश्रीच्या सळ्यानें वागू लागला. तिचे 
बंधु रास्ते राज्यांतील प्रमुख सरदार. निजाम पुण्यावर चाळून आला, त्या 
प्रसंगांत रास्त्यांनीं माधवरावाचे हुकूम वेळेवर मानले नाहींत. उलट मल्हारराव 
रास्ते दादाचे पक्षास मिळाला आणि त्याने जानोजी भोसल्यास पेशव्याचे बिरुद्ध 
वळविले, निजामही त्या कटांत सामील झाला. या कारणास्तव पेराव्यानें रास्त्यांचें 
शासन केलें. गोपिकावाईनें बंधूंचा कैवार घरेऊन माधवराबास सांगितलें, असें 
जाहीर शासन करूं नये. आपली मांडी आपणच उघडी करून दाखवू नये. ही 
शिफारस माधवरावाने मानली नाहीं. सिंदे-होळकरादि डोईजड सरदारांवर 
पेशव्याला वाक बसवायचा असल्यामुळें, आपण आपल्या नातेबाइकांचाही 
मुलाहिजा ठेवीत नाहीं हें दाखविण्यासाठी आईच्या म्जीविरुद्ध त्यानें रास्त्यांचे 
शासन केलें. एवढ्यावरून जिथें माझ्या राब्दाला मान नाहीं, तिथें सी पाणी 
सुद्धा पिणार नाहीं असा त्रागा करून ती बाई लगेच नाशकास तीर्थाचे ठिकाणीं 
जाऊन राहिली. दोन करारी माणसांचे एकत्र पटेना. गोपाळराव पटवर्धनावर 
माधवरावाचा लोभ जडला तसा रास्त्यांवर जडला नाहीं. 8 राक्षसभुवनानंतर 
दादाने क्षेत्रवास पत्करला, तशीच वृत्ति गोपिकाबाईने स्वीकारली. माधवरावानें 
तिच्यासाठी गंगापुरास सर्व सोयी असलेला वाडा व इमारती बांधून खर्चाची 
व्यवस्था ठरवून दिली. वाड्यास अठरा हजार रुपये खर्च झाले. तिला बार्षिक 
नमणूक वारा हजार होती. याप्रमाणें माता पुत्र दूर राहूं लागलीं तरी उभयतांचें 
रहस्य निर्वेध कायम राहिलें. मातुश्रीची सला माधवराव नेहमीं विचारी आणि 
गहन, न; २०७५२०, डागा ता ०९ 


२४२ म्त्यु व योग्यता 


तिला अत्यंत आदराने वागवी. बारा दिवस मातुश्रीचें पत्र आलें नाही, तेव्हां 
“ बहुत दिवस आशीर्वाद पत्र नाहीं, ' असें पेशव्याने तिळा लिहिलें. उभयतांचा 
पत्रव्यवहार सारखा चाळू असे. तिची प्रकृति विचारणे, लहान मोठ्या घडामोडी 
तिला कळवून सल्ला पुसणे, खाजगी बाबतींत तिची आज्ञा पाळणें हे प्रकार 
त्यांच्या पत्रांत पूर्णपणें दिसून येतात. पुण्यास येण्याविपषयीं त्यानें तिला पुष्कळ 
आग्रह केला. ' बहुत दिवस पत्र येत नाहीं, प्रस्तुत वडिलांची प्रकृति कशी 
आहे, पुण्यास कधीं येणार, एक - दोन पत्रें निकडीनें पाठविलीं यास्तव मर्जीत 
कांहीं विपर्यास आला किंवा कसें ते लिहिणें. गंगास्नाने बहुत झालीं, आधींच 
प्रकृति अशक्त, नित्य गंगेचे सान, हवा सर्द, शिवाय कागद-पत्र यावयास लांब 
पडतें, सबब जरूर पुण्यास येण्याचे करावें. असेही असून मर्जीस न येईल 
तर मला तरी वडिलांचे मर्जीपेक्षां अधिक काय? ' अशीं पत्रें बारंबार 
लिहिलेली आढळतात. ' आज्ञा वारंवार केली कीं ताळीस न करणें; त्यास आज्ञे- 
पेक्षां ताढीम अधिक कीं काय, तालीम सोडली, नमस्कार मात्र घालीत असतों, 
“ नासिक प्रांती पावसाच्या आपत्तीमुळे महागाई फार झाली आहे सबब त्या 
प्रांती धान्य आणण्यास जकात माफ करावी असें मातुश्रींनीं लिहिलें, त्यास एके 
ठिकाणीं जकात माफ केल्यास ती सववत्र माफ कराबी लागेल, अशी विनंती वडिलांस 
करून आज्ञा होईल ती कळवाबी असें पेशवा तिचा कारभारी रामचंद्रपंत गोरे 
यास लिहितो. “ प्रस्तुत प्रकृति बरी नाहीं, सबब गंगाविष्णु वैद्यास तेथे नेऊन 
त्यांचें औषध घ्यावें. ” माधवराव स्वारींत असतांना गोपिकावाईची खबर 
नाना फडणीस ठेवीत असे. तिने नारायणरावास नाशकास बोलावले तेव्हां 
नानाने तिळा कळविळें, “ पुण्यांत लोक दहदात खाऊन तजावजा झाले आहित, 
नारायणराव आले म्हणून लोकांस भरंवसा येऊन वस्ती पूर्वीप्रमाणे होत 
चालली, याकरितां नारायणरावांस गंगापूरास न नेणें, आपणच येथें यावें 
आपण येथें आल्यानें लोकांस धीर पुरोन गांवची भरवस्ती होईल.” स 
१७६९ त भोसले पुण्यावर चाळून येणार अद्यी गडबड उडाली, तेव्हां पत्र 
पाबतांच नारायणराबांस घेऊन आपण त्र्यंबकेश्वरास जावे, अनमान करावयाचा 

, उपेक्षा करूं नये, असे नानाने बाईस रगडून लिहिठें, पण ती गंगापुराहून 
हालली नाहीं. माधवरावाप्रमार्णेंच तिची वृत्ति निभेय व स्वतःसंबंधीं वेफिकीर 
होती. तथापि माघधवरावाचा थोरपणा ती पूणे ओळखीत असून तिला त्याच्या 
कर्तृत्वाविषयीं मोठें कौतुक व अभिमान वाटे, म्हणून तिला पुत्राच्या मरणाने 


परव्यांच्या स्त्रिया २८३ 


केवढा आघात झाला असेल याची कल्पना करावी. मात्र क्षयरोगाचे चेंगट 
दुखणें दीर्घकाल चालल्याने त्या भीषण प्रसंगाला सर्वाच्या मनाची तयारी 
वरेच दिवस होत गेली. 

: सविस्तर वृत्त बालबोध कागद लिहून सेवेसीं रवाना केला होता, ? असें 
वाक्‍य माधवरावाचे पत्रांत आढळतें, यावरून वाईला मोडी येत नसून इतरांस 
न समजाबयाचा मजकूर तो स्वतः तिला खासगी पत्रांत लिही हें उघड आहे. 
: अपत्ये माधवरायानें ' असे शब्द तो आपणास लावतो, यावरून ' माधवराव हे 
लौकिकांतळें नांव त्याला पर्संत नसावें. तमाम राजकीय घडामोडींची तपशीलवार 
वर्तमानें, दैदराच्या, इंग्रज-निजामांच्या ब भोसल्यांच्या तहांचीं कलमें, नफा- 
नुकसानी, जयापजय इत्यादि प्रकार माधवराव मातुश्रीला पूर्णपणें कळवी आणि 
तिलाही तद्ी जिज्ञासा उत्कट असे. कारभारास अवघड असणाऱ्या तिच्या 
शिकारसी तो मानीत नसला, तरी तिचा अभिप्राय तो सदेव बिचारी आणि 
टाक्‍यपावेतों तिचा राब्द तो मोडीत नसे. 

दादा व गोपिकाबाई यांचाही पत्रव्यवहार असा विस्तृत आढळतो. मनांत 
कांहीं असळें तरी लेखांत दादाने भावजयींचा अवमान यत्किचित्‌ केलेला 
आढळत नाहीं. शिवाय नारायणरावाच्या वधासारखें निघृण कृत्य जोंपावेतों 
दादाकडून घडलें नव्हत, तोंपावतां त्याची प्रतिष्ठा व मान्यता चहूंकडे बरीच 
कायम होती. आनंदीबाईसंबंधाने माच माधवरावाचा अभिप्राय व्यक्त झालेला 
आढळत नाहीं. दादाच्या केदेप्रमाणें तिच्यावर निर्वेध नव्हते. ती बयानें लहान 
असून मुळें वरचेवर होत असल्यामुळें आरंभीं तिनें कारभारांत लक्ष घातलें 
नाहीं. आणि माधवरावही जरुरीशिवाय कोडुंबिक भानगडींत पडत नसे. 
पार्वतीबाईसंबंधानेंदी माधवरावाची भावना कशी होती हे समजण्यास मार्ग नाहीं. 
तिला त्यानें पत्ने लिहिलेली नाहींत. दिबाय सर्व समंजस मंडळींनीं तोतयाची 
परीक्षा करून त्यास खोटा ठरविला असतां, पार्वेतीबाईनें सवाष्णपणाचा हेका 
र्‍वालविला तो त्याला अयुक्त बाटला यांत संदाय नाहीं. भाऊसाहेबांची क्रिया 
करून तिनें सहगमन करावें अशी त्याची सूचना होती, यावरून तिचें करणें 
माधबराबास पसंत नव्हतें ह सिद्ध होतें. 

६. कर्तृत्वाचा आढावा -- राज्यकर्त्यांच्या अंगीं जो गुणसमुज्चय असावा 
लागतो, तो लक्षांत ठेवल्यास माधवराबाची योग्यता थोर पुरुषांत गणली पाहिजि, 


63232 य््व्युव योग्यता 


अकरा वषांच्या त्याच्या कारभारापँक्तीं पहिलीं सात तर कौटुंबिक कलहांत व्यर्थ 
'गेलीं हें व्यानांत घेतल्यास बाकीच्या चार वर्षांच्या अल्पावधींत त्यानें जें यर 
मिळविळें तें अजब होय. एका अर्थानें तो केवळ छत्रपतींचा कारभारी किंवा 
प्रधान होता, तथापि राज्याची संपूर्ण मालकी त्यानें पूर्ण स्वतंत्रतेनें सांभाळिली 
आणि सर्वंतोमुखीं मलेपण मिळविले. सोळाव्या वर्षी त्याजवर राज्याची जबाबदारी 
येऊन पडली आणि वयास अट्डावीस वर्षें पुरीं होण्यापूर्वीच त्यानें परलोकवास 
केला हें त्याच्या नैसर्गिक कर्तृत्वशक्तीस जास्तच पोषक ठरतें. तीन पिढ्यांच्या 
पूर्वजांनीं जो राज्यवृद्धीचा कार्यक्रम आखून नेटाने चालविला, तो माधवरावानें 
मृत्युपूर्वी पूर्णपणें दहोवटास नेला हें त्याचें कर्तृत्व सदैव झळकत राहणारे आहे. 
एवढेंच नव्हे तर बाळाजी विश्वनाथाचें राजकारणी धोरण, बाजीरावाची लष्करी 
घडाडी, नानासाहेबाची प्रजापालनदक्षता, इत्यादि रुण माधवरावार्‍चे अंगीं 
जन्मतःच उतरले होते. पानिपतावर मराठी राज्याचा अवतार संपला असा अल्प- 
काळ दात्रमित्रांचा समज झालेला माधवरावानें साफ नाहींसा करून मराठ्यांचे 
-सामथ्य पूर्वीप्रमाणे कायम आहे ही गोष्ट समस्त हिंदुस्थानास पटवून दिली. 
पानिपतापासून मराठी राज्यास उतरती कळा लागली हा इतिहासकारांचा गैरसमज 
आतां निरास पावला असून माधवरावाचा अकालीं मृत्यु हाच त्या र्‍्हासाचा 
आरंभ होय ही गोष्ट विरिष्ट अभ्यासाने विचारवतांस मान्य झाली आहे. मोगल 
पातद्याही उलथून पाडून आपण पातशाही पद स्वीकारावे अशी पेशव्यांची 
आकांक्षा कधींच नव्हती. पातशहाचा अमिरुल-उमरा व्हावें, फोजा ठेवून पात- 
शाहीचा बंदोबस्त करावा, परशच्रूपासून पातशाहीचा बचाव करावा, अशी जी 
राज्यमयादा शाहू छत्रपतीनें पेशव्यांस घाळून दिली, तीच रोवटीं माधवरावानें 
पूर्ण करून दाखविली. सन १७७१ च्या अखेरीस मराठे सरदारांनी शहा 
आलम बाददाहास दिल्लीस आणून वरील कार्यक्रम पुरा केला म्हणून 
आपला देह ठेवतांना या तरुण पेशव्यास कृतकृत्यतेचें समाधान लाभले. 
याच कारणास्तव पानिपतच्या संहारानें मराठी राज्याचे नुकसान झालें नाहीं, 
इतके माधवरावाच्या अकाली मृत्यूने झालें असे मार्मिक उद्गार मराठ्यांच्या 
आद्य इतिहासकारानें नमूद केले. -- 


फे पुणा ७105 0 एकरा फएहटा€ 10 11012 चि] (0 ह शवा 
९11110 (1311 (1९ ९19 लात ल ॥॥15 8£९९18१. 111100.” (9. 1). 


पेशव्याने डाव जिंकला २४५. 
वर जें विवेचन माधवरावाच्या स्वाऱ्यांचें ब कारभाराचें केलें आहे त्यावरून 
त्याची योग्यता कोणाही वाचकास सहज पटणारी आहे. घरांतल्या कलिपुरुपाची 
बाधा त्यास झाली नसती तर पहिल्याच म्हणजे स० १७६२ च्या स्वारींत त्यानं 
हैदरअलीचचा नायनाट करून कनोटकांतळी मराठी सत्ता अल्पावकाशांत 
अब्राधित केली असती आणि दक्षिणेंत निर्वेध अंमल झाल्यानें पुढील 
आयुष्यांत त्याला मराठी राज्याचें संपूर्ण सामर्थ्य उत्तर हिंदुस्थानावर खर्चून 
इंग्रजांचा प्रतीकार यशस्वी रीतीनें करतां आला असता, हाही प्रकार अलीकडील 
सशोधनानें आतां अभ्यासकांस पटला आहे. घरदुरुस्तींतच त्याचीं आठ वर्षे 
गेलीं हें राज्याचें मोठें नुकसान होय. एका समकालीन तत्रस्थ इंग्रजानंही असाच 
अभिप्राय व्यक्त केळेला आढळतो. “ माधवराव जसजसा अनुभव येऊन मोठा 
होत गेला तसतसे निश्चय, तडफ वगैरे त्याचे गुण व्यक्त होऊन लोकांत त्याजबद्दल 
आदर ब जरव वाढत गेली. त्याचा कारभार अल्प काळ चालला तरी तेवढ्यांत 
बाहेरचे सत्ताधीश त्याला उत्कृ आदर दाखवू लागळे आणि या बाहेरच्यांचें 
मनोगत माधवरावास कळून आल्यामुळें तो जास्त काळ जगता तर पेशाबाईचें 
सामर्थ्य देशांत अबाधित केलें असतें याबद्दल संराय वाटत नाहीं. परंतु दुदेवानें 
तो अल्पायुषी झाला. ” 1 च 
पूर्वी उत्तर हिंदच्या प्रकरणांत या विष्रयाचें विवेचन केलें आहे तें 
संदर्भासाठी बाचकांनीं लक्षांत आणावे. स. १७६५ च्या ऑगस्टांत राघधोबांन 
पुतण्याशीं राज्याच्या बांटणीचचा दाबा मांडला, त्याच वेळीं छाइव्हनें बादराहा- 
पासून पूर्वहिंदचची दिवाणी पटकावली. चुलत्यापुढें माधवरावाचा नाइलाज झाला. 
निजाम-मोसळे या दादाच्या साथीदारांस व प्रत्यक्ष त्यास धोडपेवर झोडपी- 
पर्यंत माधवरावाचें आसनच स्थिर नव्हतें. तदुत्तर त्यानें लगेच परंपरागत 
कर्तव्य हातीं धेऊन प्रथम बाददाहास इंग्रजांच्या छत्राखाळून सोडवून आपल्या 
संरक्षणाखालीं दिल्टीस आणिलें, म्हणजे हिंदी राजकारणाचा अर्धा डाव त्याने 
जिंकिला. पुढें इंग्रजांस पूर्वेकडून उखडून काढण्याचा उरलेला अर्धा डाव तो 
हातीं घेणार तोंच त्यास यमराजाचें पाचारण आलें. आणखी दहावीस वर्षे 
त्याची आयुष्यमर्यादा टिकती तर कित्येक परिणाम निश्चित लक्षांत येतात. 
दाहाआलम बादराहा मराठ्यांचे ताब्यांत नांदून मराठ्यांचा अंमल बंगालच्या 


प गच्च 5 रेटला, एखा85'5 एव 113 50160 1, 1). 247-264. 


२४८ स्वत्यु व योग्यता 

उपसागरापर्येत बसण्यास कांहीं प्रत्यवाय नव्हता. माधवराव जिवंत असता तर 
नारायणरावाचा खून न होतां चुळत्याचे चाळे बंद पडले असते आणि सिंदे- 
होळकरादि सरदारांवर पेदाव्याची हुकमत कायम राहिल्यामुळे सर्व मराठी राज्याचे 
एकवटलेले सामर्थ्य इंग्रजांस उखडून काढण्यास पुरेसें होतें. माधवरावाच्या 
शहाणपणाचे व कर्तेबगारीचे जे उलेख ठिकठिकाणीं खुद्द इंग्रजांनींच 
काढलेळे आढळतात त्यांवरून वरील प्रमेये निघतात. मृत्युसमयीं इंग्रजांच्या 
ववढाईचाच विष्रय पेशव्याचे दृष्टीपुढे वावरत असून त्याच्या अंतःकरणास 
बोंचत होता. इंग्रजांशीं सामना करण्या'ची पूर्वतयारी त्याची भरपूर झाळी होती. 
मराठमंडळाची एकजूट होऊन सर्व सरदार व प्रजा त्याचे भजनीं लागली 
होती. कलिपुरुष प्रतिवंधांत पडून राष्ट्रीय सामर्थ्य भक्कम वनलें होतें. नजीबखान- 
अब्दालीसारखे रात्र नाहींसे होऊन बादरशाहासुद्धा सर्व मुसलमान पेशव्यास 
अनुकूल होते. सर्व राज्यांत एक हुकमत नांदूं लागली, जिवास जीव देणारे 
अनेक तरुण योद्धे, मुत्सद्दी, धकीळ, सावकार अशी होतकरू पिढी नवीन 
तयार होऊन पूर्वीचा पानिपतचा संहार सर्व बुजून निघाला. एकंदर राष्ट्राच्या 
उमेदी परमोच्च बिंदूस पोंचून आतां मराठ्यांचें सर्व दैन्य दूर होणार अशी 
भक्कम परिर्श्रिति निमोण झाली असतां या थोर कर्तृत्ववान पेशव्यास काळाने 
ओढून न्यावें याहून कठोर अन्य दैवदुर्विपाक कोणता असू शकेल ! मृत्यूच्या 
या दृष्टीनें मराठी इतिहास तपासू लागलें म्हणजे असें वाटते कीं मराठ्यांचा 
भाग्योदय कधीं होऊंच नये असा परमेश्वरी नेमानेम असावा कों काय ? 
शिवाजीमहाराज, बाजीराव व माधवराव पेशवे हीं कर्तबगार माणसें दहावीस 
वर्षे जास्त जगतीं तर हा इतिहास खात्रीनें बदलला असता. एवढेंच काय, 
पण पुढेही हातीं-तोंडी आठेला सवाई माधवराव खड्यांचे विजयानंतर 
आकरस्मिक्र रीतीनें नाहींसा व्हावा ही काय विधिघटना म्हणावी कीं काय म्हणावें 
हेंच समजत नाहीं. पण या मुद्दयाचा जास्त विचार करण्यांत अर्थ नाहीं. 
मराठी राज्य इतक्या लवकर मोडलें कां याचें उत्तर दोन माधवराव पेदाव्यांचा 
अकाली मृत्यु होय हेंच समर्पक मानावे लागेल. 1 


1 इतिहासाने घडलेल्या गोष्टांची तेवढी विचक्षणा करावी, अमुक घडलें असते तर तमुक 
झालें असतें असा (11121(-190€-08९815 चा ) विचार करूं नये हा दंडक युक्त नाहीं. 
शक्‍य उपाय असून घडले नाहींत ही चर्चा इतिहासांत अवश्य पाहिजे. 


आख्यायिकांचा निष्कषं २०७ 


राज्य करण्यार्चे कर्तृत्व पाहूं गेल्यास सगळ्या पेशव्यांत माधवरावास 
अग्रस्थान द्यावें. लागलेच, किंवा प्रत्यक्ष रिवाजीच्या खालोखालही त्यास 
बसविण्यास हरकत नाहीं. पेदाव्यांच्या घरांत चिमणाजी आपा, सदाशिवरावभाऊ 
ब माधवराव हे तीनच पुरुष सदाचारी वंदनीय दिसतात. माधवरावाचें निमल 
वर्तन, कर्तव्यनिष्ठा, धाक ब लौकिकांतील पूज्यमाब हे गुण केव्हांही उदात्त 
व अनुकरणीय म्हटले पाहिजेत. माधवरावाच्या ब त्याच्या कक्षेंत वागणाऱ्या 
सखारामबत्रापू, रामद्यास्त्री, नाना फडणीस, हरिपंत फडके, गोपाळराव पटवर्धन 
मुरारराव घोरपडे, गोपिकाबाई, रमाबाई इत्यादि व्यक्तींच्या अनेक आख्यायिका 
अद्याप लोकमुखांत टिकून राहिल्या आहेत, त्या सर्वोते या पेदाव्याचे अनेक थोर 
गुण व्यक्त झालेळे दिसतात. शिवाजीमहाराजांना समर्थ रामदास पारमार्थिक 
गुरु होते, त्याप्रमाणें माधवराव पेदाव्याला रामक्ास्त्री हे ऐहिक गुरु होते असें 
नजरेस येऊन त्याजवद्दलचा आपला आदर द्विगुणित होतो. रामशास्त्री 
न्यायासनावर राहून माधवराबास हरएक विषयांत मार्गददीन तर करीतच 
असे, पण खुद्द माधवरावही प्रत्येक महत्त्वाचा प्रश्न, युद्धसंग्राम, जयापजय, 
नफानुकसान, ख्ासगी किंबा सार्वजनिक कोणतीही बाब रामदास्त्री यास 
बिचारून करीत असे. घरांत मातुश्री व बाहेर रामशास्त्री हीं दोन त्या पेशव्याची 
उपास्य देवते असून त्यांना लिहिलेली पर्त्ते वाचलीं म्हणजे मोठें कौतुक वाटूं 
'लागतें. “ कर्नाटकांत छावणीस राहूं नये अशी शास्त्रीबुबांची आज्ञा, यास्तव 
राहत नाहीं. ” असा भाव इतरांस आज्ञा करणाऱ्या या पेदाव्यानें दाखविलेला 
आढळतो. 


आपल्या उदात्त व निष्पक्षपाती भावनेने माधवरावाने शात्रमित्रांवर जशी 
छाप बसविली तशी पूर्वी दुसऱ्या कोणीं बसविलेली दिसत नाहीं. चुलत्याने 
त्याला इतके छळले, पण वडीलकीचा पूज्यमाव माधवरावानें कधीं सोडला 
नाहीं कों अखेरपर्यंत सूडाची भावना व्यक्त केली नाहीं. दादाचे दुष्ट चाळे 
लक्षांत घेतले म्हणजे उळट आपणांस असें वाटूं लागतें कीं इतकी नरमाई 
त्यासंबंधाने दाखवाबयास नको होती. दादाने आपल्या शक्तीचा उपयोग राज्य- 
हित संवर्धनाकडे केला नाहीं, याबद्दल कोणासही सदैव उद्देगच वाटेल. संताजी 
घोरपड्याचे सेनापतिपद जाऊन त्यास प्राणांस मुकावें लागलें हा अन्याय दूर 
करण्याकरितां माधवरावानें त्याचा नातू मुरारराव घोरपडे यास पुनः सेनापतिपद 


२४ट ग्र्त्यु व योग्यता 


देऊन घोरपड्यांच्या राष्ट्रसेवेची कदर केली. महादजी सिंदे, तुकोजी होळकर, 
अहल्याबाई अशा मिन्न स्वभावी व्यक्ति माधवरावाच्या मजनीं लागल्या. जानोजी 
मोसळे शरण येऊन त्याच्या आज्ञेंत वागू लागला. मराठ्यांचा उघड वैरी 
निजामअली माधवरावाचचा कायमचा दोस्त बनला. शहाआलम बादशहा 
एवढा ब्रद्वेबयाज पण तोही माधवरावाच्या कर्तृत्वावर विसंबून इंग्रजांस सोडून 
मराठ्यांचे आश्रयास आला. नाना फडणीस ब हरिपंत फडके हे तर केवळ 
पेदव्याचे दोन हातच ना, पण ते देखील त्यास कसे चळचळां कांपत तें सांगणारी 
पत्रे कांहीं थोडीं नाहींत. “ मर्जी फार कठिण, विश्वास नाहीं, जन्मभर निष्ठेने 
कारभार केला आणि एक दिवस अंतर पडेल तर मार्गे चांगलें केळें तें आठवणार 
नाहींत. मी यांस फार मितों, सर्वकाळ जगन्निवासजवळ चिंतन करतों कीं देवा, 
अब्रूरक्षण कर, एक दिवस शेवटास गेला म्हणजे निभावलां असें वाटते, ” * 
असे उद्गार हरिपेतानें माधवरावाबद्दळ काढलेले वाचले म्हणजे त्या पेशव्याच्या 
स्वभावाचें चित्र डोळ्यांपुढे मूतिमंत उभें राहते. गंगाधर यदावंता'चें प्रकरण 
तीन वषें घुमत होतं, शेवटीं त्यास सडकून चोप बसलेला पाहून चिंतो विठ्ठल, 
सखारामबापू, सखाराम हरि इत्यादि मंडळींचें धाबे दणाणून गेळे. सखाराम- 
बापूच्या शह्मणपणाचचा उपयोग माधवरावाने उत्कृष्ट करून मोठ्या खुबीनें त्यास 
निःसत्त्व बनविळे. गोपाळराव पटवधन, त्रिंबकराव पेठे, विसाजी कृष्ण इत्यादि 
सेनानायकांवर पेशव्याचा पूर्ण इतवार असूनही अनेक प्रसंगांत त्यानें आपले 
सांग्रामिक चातुर्य त्यांसही दाखवून दिलेलें आढळतें. युद्धकळेंत काय किंवा 
हिदोबव्यबहारांत काय, माधवरावानें आपलें तेज सर्बोवर लागू केलें. तोफखाना व 
ठास्त्रास्त्रे सजवून आपली युद्धपद्धति पाश्चात्यांच्या बरोबरीची करण्यांत त्यानें एवढे 
कष्ट केले कीं प्रत्यक्ष इंग्रज देखील मयमीत होऊन गेले. हरएक प्रकारचें 
कपट, दुष्टावा, वक्रगामीपणा यांचें जें पीक राष्ट्रांत थयमान घालीत होतें, त्याचें 
संपूर्ण उच्चाटन करून न्यायनीतीरचे, निष्पक्षपाताचे, सार्वजनिक हिताचे असे 
एक नवीनच वातावरण या पेदाव्यानें राष्ट्रांत उत्पन्न केलें. नवीन कर्तबगार माणसें 
इतकीं तयार झालीं कीं या एका तरुण पुरुषानें एवढ्या अल्पकालांत इतक्या 
गोष्टी कश्या साधल्या याचेच आश्चर्य वाटूं लागतें. माधवरावाचें वर्तन आंतबाहेर 
एक होतें, त्यांत लपवाछपवी यात्किंचितू नव्हती, रेखीव रोखठोक बाणा; 


िपेळद, २९. कोव ०२१ 


राष्ट्राचा चिरंतन अलंकार २०८९ 


नजर सदा चहूंकडे फिरत असणारी, कडक शिस्तीची निर्मिति, दुष्टांचा काळ 

दुःखितांचा कनवाळू हितकर्ता, असा या अद्वितीय पुरुषाचा अवाढव्य 
व्याप पाहिला म्हणजे त्यास थोर हेंच नामाभिधान देणें योग्य होय. मराठी 
राष्ट्राचा माधवराव पेशवा हा एक देदीप्यमान अलंकार असून तिशीच्या आंतला 
एक लहानसा तरुण काय करूं शकतो या'ची प्रचीति जगास पटवतो, आणि हा 
ग्रहस्थ तुम्हाआम्हांसारखा मनुष्यच होता, त्यानें करणें आपणांसही 
शाक्य आहे असा विचार मनांत येऊन मराठी राष्रूला त्याजवद्दल निरंतर 
अभिमान वाटत राहील, आणि या राष्ट्राला भविष्यकाळाबद्दल ब्रिलकूल धास्ती 
वाटण्याचे प्रयोजन नाहीं असेंच कोणीही म्हणेल. 


यानंतर माधवरावाच्या प्रत्यक्ष कारभाराचे थोडे विशिष्ट तपद्ील सांगणे 
अवद्य आहे. 


७, हिशेबी कारभार -- कामाचा ताण सर्वच कार्यकत्यी माणसांस सारखा 
पडत असतो, तसा तो या पेशव्यासही पडला तर नवल नाहीं, पण माधवरावाचे 
वावतींत तर हा ताण कल्पनातीत होता असे दिसून येतें. यासंबंधाने नाना 
फडणिसारने लिहविलेल्या वखरींत पुढील उल्लेख आहेः “ दिंदुस्थानांत व 
कर्नाटकांत गड, किल्ले व स्थळें नानासाहेबांचे कारकीदींस आलीं नव्हतीं तीं 
माधवरावांनी घेऊन दात्रु पादाक्रान्त केळे. बारा वर्षे राज्यरक्षण करून 
नानासाहेब्ांहून अधिक पराक्रम केला. त्यांत व्यथा होऊन दोनतीन वर्षे दैराणच 
होते. ? नानासाददेवाप्रमाणेंच माधवराव जतबरदस्त लेखक होता, हें त्याच्या 
पत्रसंभारावरून निदर्शनास येतें. मातुश्री, नाना फडणीस, रामदास्त्री, दादासाहेब, 
ठिकठिकाणचे सेनानी व कार्यकर्ते अश्या सर्वास त्याचीं पत्रें वारंवार गेलेलीं 
आहित. त्याच्या लेखांत निःसंदिग्धता, हुकमत व रेखीव मर्यादा आढळून येते. 
नानासाहेवाचें ठेखन मधुर व गुंतागुंतीचें तर माधवरावाचें ताडफाडीचे ब 
निकराचें म्हणतां येतें. स्वारींत व बाहेरच्या व्यवसायांत असतां त्यांने तमाम 
महत्त्वाच्या बाबती मातुश्रीस लिहून कळविलेल्या आढळतात. चुलत्यास 
लिहिलेल्या पत्रांत आदरपूर्वक त्याच्या अन्यायांचें माप पदरांत घातलें. निष्ठुर 
पण दयाद्रे अंतःकरण पत्रांत व कारभारांत ओतलेलें व्यक्त होतें. राज्य हें 
'उपभोगार्थ नसून लोकदिताकरितां कष्टाने चालवावयाचें असतें ही त्याची 
भावना सर्वत्र दिसून येते. अनेक भानगडींचे निकाळ तो ताबडतोब करी. 


रि. ९ 


२५० म्त्यु व योग्यता 


सरदारांचे रुसवे, वंडावे, अंतःकलह मोठ्या शिताफीने मिटविलेले दिसतात. 
मातुश्रीस लिहिलेल्या पुढील वाक्‍यांतील तडफ कशी उठावदार दिसते पाहा. 
“ मनोळी चिकोडीचा गुंता उरकून धारबाडास आलों, कित्त्रचा गुंता थोडा 
राहिला आहे, तो सत्वर उरकून तुंगभद्रातीरास जाऊं. सावनूरकर भेटीस 
येणार, मुरारराव निघाळे आहेत, हैदर नाईक व मीर फेजुल़ा बिदनुरीं आहेत. 
वरकड वतेमान होईल ते सेवेसी लिहीन. ” दुसरें उदाहरण, “ हुवळीहून कूच 
करून सावनुरास आलों, तेथें नबाब भेटीस आले, दुसरे दिवशीं आर्म्ह 
नवाबाचे घरीं गेलों, मेजबानी केली, हत्ती, घोडे, वस्त्रे दिलीं. दुसरे दिवशीं 
आम्ही नबाबास डेऱ्यास बोलावून मेजवानी केली, दोन हत्ती, दोन घोडे, एक 
शिरपैचच ब पुत्रांस दोन पदके दिलीं. ” निजामाकडीलळ आपल्या बकिलास 
माधवराब लिहितो, “ हैदराचा बकीळ गफ्फा मारीत असेल त्याजवर तुम्हीं न 
जाणें, सविस्तर अर्थ युद्धाचा वगेरे तुम्हीं नवाबास सांगणें, ईश्वराची कृपा आहे 
तर या दोचौ रोजांत दैद राचें पारिपत्य उत्तम प्रकारें होईल. ” नानासाहेब स्वतः 
संग्रामकुराळ नसल्यामुळें गोड पत्रें लिहून त्यास सरदारांची आजंवें करावीं 
लागत तसा भाव माधवरावाच्या लेखांत आढळत नाहीं. 


हिदेबा कामांतही माधवराबाचें लक्ष तसेंच तीक्ष्ण होतें. “ रावसाहेबांनीं 
हाललीं कारस्थानी हिशोबावर धरली आहे. कोंकणपट्टीचे हिशेबास प्रारंभ झाला 
आहि.” अद्या कारभाराच्या कामीं भोरोबा ब नाना फडणीस, महादाजीपंत गुरुजी, 
नारो आप्पाजी, हरिपंत फडके, रामाजी मल्हार चिटणीस, दिनकर महादेव इत्यादि 
हुशार, निःस्पृह् व पाणीदार मंडळी पेदाव्याचे मुख्य हस्तक होते. हिरोबारचे ब 
कारभाराचे काम पुण्यास पावसाळ्यांत जोरानें चाले, त्या वेळीं महालोमहालचे 
हिशेब पाहून मामलती ठरवून देत. पेशव्यास लबाडी ब धरसोड बिलकूल 
खपत नसे, आप्त किंवा मर्जीतला मनुष्य असला तरी गुन्हा दिसतांचच त्यास 
शिक्षा व बिटंबना झालीच. लबाडी, लांच, कुचराई वगैरेबद्दल मामलेदारांस व 
अधिकाऱ्यांस जबर रिक्षा झाल्याचीं उदाहरणें मुबलक आहेत. आरमार, तोफ- 
खाना इत्यादींच्या हिदेबांत छडा लावून लबाड्या उघडकीस आणल्या ब 
शासने केलीं. असा तपास चाळू झाला म्हणजे अधिकारी वर्ग कांपूं लागे. 
सरदारांचे कारकून आपापल्या धन्यास कळवू लागले, “ आतां कागदपत्रांस 
फार जपावे. तमाम रुमाळ आणवूं हागळे, आम्हांकडील पत्रें कलमदानांत न 


निकाल मोजक्या राब्दांनीं २"५शै 


ठेवतां निराळीं ठेवावीं. आम्ही आपल्या तर्फनें ममता संपादण्यास चुकत नाहीं, 
पण मर्जी फार नाजूक झाली आहे. रास्ते वंधु मामा ह्यांजकडीळ चौथाई 
सरंजाम घेण्याची घालमेळ फार पडली. स्वारींत फौज सामील व्हावयास 
दिवसगत झाली म्हणून त्यांजवर फार राग झाला. हिदोवांत जावसाल होऊं 
लागला म्हणजे कामाची जलदी फार होते. बोलावणें गेल्यावरोवर न आल्यास 
खपत नाहीं. कागद हजर न केले तर वेमजीं होते. मग कोणाचें ऐकत नाहींत. 
कानाचे फारच अल्प झाले आहेत. मध्यस्थ समंजस आहेत म्हणून वरें. ? 
“ स्वारीस निघण्याची त्वरा आहे. तमाम पागा आणविल्या, लोकांस जलदीचीं 
पत्रें पाठविलीं. डेरे दाखल होऊन पर्वती, थेऊर, जेजुरी, मोरेश्वर, कर्कमभोसे 
ह्या पंच यात्रा करून लोक जमा करीत पंढरपुरावरून जाण्याचा निश्चय ठरला 
आहे. दरवारची मजी फारच नाजूक, रंग पाहून जाबसाळ करतों. कागदपत्रांस 
फार जपावे. तमाम रुमाळ आणतात. ? 
पुष्कळशा मोहिमा माधवराबानें दवावाखालीं पार पाडल्या. शिर्‍्यांचा 
प्रचंड किला अल्पावधींत ताबडतोब काबीज केला. माधवराव स्वभावाचा 
मितभापणी असून, उत्तम, बरें, ठीक, जरूर नाहीं, अश्शा हुस्व भाषेनें किंवा 
संकेतांनीं तो कामाचा निकाल लगोलग करी. उगाच वादविवाद किंवा हुञत 
घालीत बसत नसे. कामास येणारीं माणसे तशाच मोजक्या शब्दांनीं बोलत. 
अधिक उणें बोलणारास तत्काळ शासन ठेवलेले. पत्रठेखनांतही तोच हिदोबी 
रेखीवपणा असे. त्याच्या अकरा वषोच्या अंमदानींत प्रथम तीन वर्षे नीलकंठ 
महादेव पुरंदेरे व सखारामबापू , नंतर नऊ महिने त्रिंबकराव पेठे, पुढें साडेचार 
वर्षे सखारामवापू, नंतर अखेर पावेतो मोरोबादादा असे त्याचे कारभारी 
असल्याचा उल्लेख आहे. 1 
८. कडक शिस्त -- माधवराबास कोणत्याही विषयांत, युद्धसंग्रामाच्या 
विशिष्ट प्रश्नांतही, स्वतः आपलें मत बनवून त्याप्रमाणे वागण्याची धमक होती. 
दुसरा कितीही शहाणा असला तरी आपल्या बुद्धीस पटेल तेंच तो करीत असे. 
बुद्धिही तशीच तेजस्वी व प्रखर होती. परावलंवनाची त्याला स्वभावतःच चीड 
असे. प्रत्येक माणसाचा गुण ओळखून त्याचा त्यानें राष्ट्रकार्याकडे उपयोग 
करून घेतला. नानासाहेबानें वाड्यांत फड उभारून माणसें तयार केलीं, तसा 


1 का. सं. प. या. २२५ व पू० ५०१ ले, ४९७, 


२५२ म्रत्यु व योग्यता 


फड माधवराबाने चालविल्याचा उल्लेख नाहीं. तथापि प्रत्यक्ष व्यवहाराचा 
विस्तीण अनुभव फडाच्या कचेरीहून जास्त मोलवान ठरला. त्यांत अनेक तरुण 
सेवानिष्ठ माणसे माधवरावानें तयार केलीं. याच माणसांच्या कर्तबगारीनें पुढें 
मरास्यांचे राज्य टिकले. यावरून माधवरावाची कारकीर्द म्हणजे माणसे तयार 
करण्याची शाळाच बनली. त्याचें खवतःचें उदाहरण हा या शाळेचा आत्मा 
होय. आय-व्ययावर दाब, लांचखाऊपणाचे उच्चाटन, वेठबिगारीची बंदी, 
शेती व उद्योगधंद्यांची जोपासना, त्वरित न्याय मिळण्या*ची सोय, देगेधोप्यांचा 
बैदोबस्त अद्या किती तरी बाबतींत या पेशव्याने लक्ष घातलेलें पाहतां त्याच्या 
उद्योगा*ची हद्द वाटते, तशीच त्याच्या सवे ठिकाणीं फिरत राहणाऱ्या दृष्टीचीही 
कमाल वाटते. म्हणूनच मराठ्यांच्या इतिहासांत या पेदाव्यास उच्च स्थान देण्यांत 
येतं ते सवांपरी युक्त आहे 

माधवरावाच्या कडक रिस्तीचीं उदाहरणें पूर्वी अनेक सांगण्यांत आलींच 
आहेत. कर्नाटकच्या स्वारींत ता? ८ मार्च स. १७६७ रोजीं मीर रेजा याचा 
गोठ घोरपड्याच्या लोकांनीं लुटला, त्या वेळचा पेशव्याचा रुद्रावतार पाहून 
छावणींतळे लोक कांपू लागले, ते वर्णन मुळांतच खऱ्यांच्या ग्रंथांत वाचावे. 
प्रत्यक्ष रमाबाईच्या पातळांची व इच्छाराम पंतानें खंजीर दिला नाहीं त्याची 
शेवटच्या आजारांतली हकीकत पूर्वी येऊन गेलीच आहे. ' स्वारींत रितोळ्याचा 
जमाव प्रह्वररात्रीं भांडं लागला, त्याजवर खिदमतगारांची चोकी पाठविली. हल्ला 
करण्यासाठीं गाडदी तयार करविले. सखाराम हरि वगैरेंनी बहुत सांगितळें 
परंतु न ऐकत. अलीकडे क्रूरता फारच धरली आहे. नित्य एक दोन हात 
तोडितात. इजत जतन होऊन परत येइल तो प्रारधाचा.? अशा या वर्णनावरून 
माधवरावास रुद्रावतार किंबा कदेनकाळ हीं विदोषर्णे लावळेलीं आढळतात 
तीं गैर नव्हत. अंथरुणावर हात हालविण्याची शक्ति नाहीं, पण तेव्हां देखील 
त्याचा दरारा सर्वांना वाघासारखा वाटत होता. जरबेशिवाय राज्य चालत 
नसतें. पूर्वीचा पोकळ कारभार बंद पडळा. सदाशिवराव व माधवराव हे दोनच 
पुरुष राज्याला शिस्त लावणारे निपजले. * 


सरंजामदारांचे लष्करी जावते माधवरावानें बांधून दिळे ते अभ्यसनीय 
असून ते त्याच्या नियमबद्ध कारभाराची साक्ष पटवितात. “ सालमजकुरीं सवे 


क 


रार्त. ६. रण पदा रण्णचा 


| 


माणसाची परीक्षा २५५३. 


सरंजामीयांचा तह जाहला, ” असें वाक्य ता० ४ मार्च स. १७६८ च्या पत्रांत 
आहि. 1 यावरून चुलत्याचें पारिपत्य करण्याकरितां फौजेची घडी बसविणे प्राप्त 
होऊन त्यानें नवीन धारे बांधून दिळे. माणसें, घोडे, सामान सर्व स्वतः तपासून 
लष्करांत कडक शिस्त उत्पन्न केली. “ गणत्या घ्यावयाची 'चौकशी फार झाली 
ती कोठवर लिहावी. रामचंद्र गणेश, गुरुजी, हरिपंत वगेरे पाठवून स्वारींत तमाम 
गोठगणत्या घेतल्या ( जाने) १७६७ ). गणती घेतांना |जंतीकर भोसल्याकडून 
नारो कोन्हेर यानें १०० र० लांच घेतल्याचे श्रीमंतांस कळलें. चौकशी करून 
अंगीं लाविलें. ढालाईतांकडून लष्कराबाहेर त्यास घालवून दिलें. साळ मजकुरीं 
चौकशीची सीमा आहे. पंक्तिभोजनास बोलावून स्वतः लोकांची पाहणी करितात. 
नजर अत्यंत करडी आहे.” 


माणसाची योग्यता ओळखून त्याजला प्रेमानें ब औदार्यानें वागविण्यांतही 
भाधवराब तसाच दक्ष होता, त्यामुळें त्याचा राग सहन करूनही भजनीं राहणारी 
माणसें थोडीं नव्हतीं. लबाडी किंवा खोटें त्याला बिलकूल खपत नसे, इतकेंच. 
सरळ ब निष्कपटी माणसाला त्यानें कधीं अन्याय केला नाहीं. रास्ते, मुरारराब 
घोरपडे इत्यादि दुटप्पी माणसांना त्यानें बोळ बोळ म्हणतां नरम केलें. बजावा 
पुरंदऱ्यास माधवराव लिहितो, “ चाकरी करून दाखवावी म्हणून तुम्ही लिहिले, 
त्यास योग्यतेसारखी चाकरी करण्यांतच सर्व आहे. आपलें स्वरूप काय आणि 
सरकारची तेनात काय खातों हें मनांत आणावें. करतों चाकरी हीच फार अर्स 
कित्येक मानतात. पण तुमची मातबरी अशी आहे कीं सर्वांपेक्षा अधिक चाकरी 
करून दाखवावी. तुमचें पत्र व माझ्या | आतचें उत्तर दुसऱ्यास कळूं न द्यावें. ? 


कारभारांत माधवराव स्वमतानुवर्ती व निरंकुश होता, तरी त्याची खासगी 
राहणी अत्यंत साधी व श्रमशील होती, चैन व आराम त्यास बिलकूल खपत 
नसे. केवळ सत्याचा पक्षपाती असल्यामुळें त्याजपासून अमुक काम हटकून 
करून घेऊं अशी हिंमत जवळच्यांसही होत नसे. आपण राष्ट्राचे सवच आहां 
अशी त्याची एकनिष्ठ भावना होती. प्रत्यक्ष मृत्यूचेंही भय त्याला वाटलें नाहीं 
मग इतरांची कथा काय ! * इश्वर करील तसें होईल, संसार असत्य? हे दादाचे 
नेभळट दाब्द माधवराबास कधीं पटले नाहींत. मनुष्यप्रयत्न बलवत्तर, आपण 


1 इ. सु. पे. द. सरंजाम यादी ने, ८ वगैरे, मा. रो, ११८१, १८३, १८५, व २४१- 
३७४, (का. स.प. या १९९, माधवरावास ' ह उच्चार येत नसे, ' ह ' बददल तो ' अ वापरी. 


२५० म्व्यु व योग्यता 


करूं तें होईल, ही गोष्ट स्वोदाहरणानें त्यानें राष्ट्रास पटवून दिली. त्याच्या तीक्ष्ण 
नजरेतून कोणती हलकी बाब देखील सुटली नाहीं. निजामाने पुणें जाळल्या- 
नंतर माधवरावाने साळोसाल मेहनत घेऊन शहराची सर्व नवीन रचना केली 
लोकांस परत आणून हवेल्या बनविल्या. विशोष सवलती देऊन राहराच्या पेठा 
बसविल्या. घोड्यांची निपज सुधारण्याकरितां मस्कतहून उत्तम घोडे खरेदी 
करून आणिले. पानिपतावर तोफखान्यानें दगा दिला ही गोष्ट लक्षांत धेऊन 
माधवरावानें पुण्यांत व इतरत्र तोफखान्यांची नवीन सिद्धता केली. “ दारू- 
गोळ्याची तवूद जरूर जाली पाहिजे, सोरा मिळत नाहीं तो कडप्याहून 
मिळवाबा. पुण्यांतीलळ कारखाना चालीस लावावा. तोफांचे फर्म पाठवावे, 
गोळ्यांची ततूद करावी. सुतार लोहार कसबी लावून गाडे बनवावे. नव्या तोफा 
ओतावयास बाळाजी वामन पाठविले आहेत. मुंबईस माणसें पाठवून तोफा व 
माहिती आणवाबी. ठिकठिकाणच्या जायबंदी तोफा असतील त्या आणून 
आटवाव्या, आणि पंचचरस काढावे. सत्वर काम चालीस लावावें. ? अका 
मजकुराचीं शेकडों पत्रे नाना फडणिसास ब स्थानिक अंमलदारांस लिहिलेली 
आढळतात. हिंदुस्थानच्या स्वारीसाठीं भेलसा येथें मुद्दाम स्वतंत्र तोफखाना 
बनविला. * 


तत्कालीन प्रघाताप्रमाणें माधवराबाचा ज्योतिषावर भरंवसा होता. महत्त्वाच्या 
मेटी, संग्राम, तह इत्यादि प्रसंग मुहूर्त पाहून तो योजीत असे. “ आज दिवस 
बरा नव्हता म्हणून भेट घेतली नाहीं? असे उल्लेख वारंवार येतात. मुरली 
ज्योतिषराय नांवाचा काशीप्रयागकडीळ कोणी ज्योतिषी त्यास मुहूर्ताची सल्ला 
देत असे. ' जानोजी भोसले को ऐसा लिया, जेसा सिंह के आगे मृग. 8 

या वर्णनावरून माधवराव म्हणजे सर्व गुणांचा पुतळा होता असं समजण्याचे 
कारण नाहीं. मनुष्याचे अंगीं दोषही असणारच. माधवरावाचा क्रोध अनावर 
होता आणि त्या आवेद्यांत तो काय करील ब काय नाहीं हें कळणें कठिण 
होतें. गंगाधरपंत चंद्रचूड यास स्वहस्ते भर दरबारांत छड्या मारणें हें मालकाच्या 
इभ्रतीस शोभत नाहीं. पुष्कळदां रागाच्या आवेश्यांत देहभान सुटून तो खाडकन 


* मा. रो. २ ले. ७७७-७८२; पे. द. ३९-३७, ७०, ७३, १०८, १२६, १२७, 
१२८ ; पे. द. ३७, १८०, २०२, २०८; पे, द २९, २६४ व पू० ३३६, 


६ का, सं. प. या, २१९, 


प्रेमा ची पाखर २१५५ 


भर दरबारांत एखाद्याच्या तोंडांत मारी, छडी हातीं घेऊन त्यांस ठोकी, है 
प्रकार थोरपणास केव्हांही उचित नव्हत. सखारामवापूसारख्यांस सदेव धास्ती 
वाटे ती ही. जवळ वावरणोरे हरिपंत, नाना फडणीस हे देखील सदेव त्याला 
घाबरत असत. असा क्रोधावेश म्हणजे एक प्रकारचें तात्पुरते वेडच म्हटले 
पाहिजे. हातीं अनावर सत्ता असल्यामुळें त्याला आवरणाराही कोणी नव्हता. 
प्रामाणिक माणसास धन्यापुढें निभीडपणें जाण्याचा संकोच वाटतां नये. माधव- 
रावाचा हा कोप्रि्ट प्रकार महश्यूर होता. 


परंतु संतापाच्या लहरीइतकीच प्रेमाची पाखर पसरून आत्मीयतेने मनुष्य 
जोडण्याची कलाही या पेशव्यास 'चांगळी साधली होती. स्वतःची मुळेंवाळें 
नाहींत. एक मातुश्री तीही दूर राहणारी असल्यामुळें हाताखालच्या लायक 
माणसांस स्वकुटुंबियांप्रमाणे वागवून सर्वोना त्यानें आपल्या भजनीं लाविळें. 
या बाबतींत शाहूच्या वेळची आत्मीय भावना राज्यांतील सर्व लहान-थोरांशीं 
त्यानें उत्पन्न केली. राक्षसभुवनावर विजय मिळविल्यानंतर पेशवा गोदावरी 
उतरून औरंगाबादेवर चाळून गेला. तेथून ता. ५ सेप्टेंबर स. १७६३ रोजीं 
त्याने नाना फडणिसास खालील पत्र लिहिले: “ पोष्य माधवराव बल्लाळ प्रधान 
नमस्कार विनंती. तुम्ही पत्र पाठविळे ते पावळें. स्वामीकडून पत्र येऊन 
सांभाळ होत नाहीं. मोगलाची फोज बुडविली परस्पर ऐकिलें. सविस्तर 
ल्याह्यावयास आज्ञा करावी म्हणून लिहिलें ऐशास, मोगल मोडलियाचें वर्तमान 
तुम्हांस लिहिलेच आहे. पत्र पावलें असेल, व तुम्हांस दोनतीन पत्रें ददीनास 
यावयाकरितां पाठविलींच आहित, पावलीं असतील. सत्वर यावयाचे करणे. इकडील 
वर्तमान तरी दाहरासमीप स्वारी दाखल जाली. निजाम अलीखान दाहरांत आहेत. 
श्रीकषेकरून पारिपत्य लवकरच होईल. छ २६ सफर. गुरुजींनी पत्र लिदिळें 
आहि त्यावरून कळेल. तुम्ही हें पत्न पावतांच सत्वर येणे. जरूर पत्र पाबतांच 
यावें. गुरुजी तुमचें चिंतन रात्रंदिवस करीत असतात. अन्न खात नाहींत. जवळ 
कोणास येऊं देत नाहींत. यांची मजी बहुत तुम्हावांचून दैराण आहेत. बळेंवळें 
एकेक घास गिळतात. आग्रह केला तर ब्राह्मण्यपण करीन म्हणतात. प्रस्तुत तूप 
महाग जाळें आहे, एक बुधला पाठविणे, तरच तुमची भेट होईल. त्यांच्या 
सांगितल्यावरून लिहिलें आहे.!? | माधवरावाच्या अनेक सुंदर पत्रांपैकी हें 


| सातारा २३०६, 


ज्श्कद मृत्यु व योग्यता 


एक आहे. मुसलमांनी तारखेच्या पुढचा मजकूर त्यानें स्वतः लिहिला आहे. 
त्यांत दिसतें कीं राक्षसभुवनापासून सवे कारभार तो स्वतः उलगड्डें लागला. 
स्याला आत्मविश्वास निर्माण झाला. लगेच लायक माणसें जमवून तो आपले 
निष्ठेचे सेवक बनवू लागला. नाना फडणिसाचा दरख दूर झाल्यामुळें तो उद्दिम्न 
झाला ही गोष्ट गुरुजीनें माधवरावास कळविल्याबरोबर त्यास त्यानें लगेच 
कारभारावर बोलाविळें. अर्थात्‌ आरंभापासून रामशाख्त्याप्रमाणेंच हा गुरुजी 
त्याजवळ निटकवतीं सह्मागार म्हणून असे हें सिद्ध आहे. गुरुजीच्या वर्तनाचा 
बारकावा स्वतः पेशवा इतका ठेवतो, यावरून त्याच्या अंतःकरणांत प्रेमपाझर 
केवढा होता हेंही दिसून येते. पण असा हा नाना फडणीससुद्धा पेशव्यास कसा 
-कांपत असे त्याचें वर्णन दुसरीकडे आलेंच आहे. सर्व प्रजांना ह्य पेशवा 
पितृतुल्य बाटत असे, हा प्रकार स्पष्ट आहे. 


समरांगणावर ठासून उभा राहून लष्करी मोहिमा त्वरेने व नेटाने सिद्धीस 
नेणारा, सवोर्चे ऐकून स्वतःच्या निश्चयाने तात्काळ कृति करणारा, अनेक 
- ब्रिकट कारभार ब भानगडी तडकाफडकी पार पाडणारा, सर्व राज्यावर सतत 
नजर फिरविणारा, खऱ्याचा पुरस्कती व खोट्याचचा कर्दनकाळ, स्वसुखा- 
संवेधानें निरमिलाषी, रयतेचा कनवाळू असा हा पेशवा माधवराव इतर 
सवोहून वरचढ होय, आणि यास्तव मराठी राष्ट्राचा तो एक निरंतरचचा 
दैदीप्यमान हिराच म्हणतां येहेळ. बाळाजी विश्वनाथानें दूरद्षटीनें मराठी 
राज्याचा पदिळा नकाशा आखला, बाजीरावाने धडाडीने त्याच्या मर्यादा 
ऱांठल्या, नानासाहेबानें दमखाऊ वृत्तीने त्याला मांसलत्व आणिलें आणि 
अशा या राज्यशरीरास माधवरावाने आपल्या नेकीनें परमोच्च भाग्य मिळवून 
दिलें. लोक बाळाजी विश्वनाथाची तारीफ करीत, बाजीरावास नमत, नाना- 
साहेब्रास भजत, आणि माथवरावास बचकत, चुलता व मातोश्री देखील वचकत. 
नाना ब भाऊ जे उदगीर पानिपतवर करूं शकले नाहींत, तें माथवरावानं 
अल्पावधींत सिद्धीस नेलें. हेदरावर शह बसविला, भोसले निजामांस भजनी 
लाविलें, चुलत्यास नरम केलें, बादशहास स्थानावर आणिलें. अश्या प्रकारें सर्व 
प्रकारच्या कृतार्थतेच्या संतोपांत त्यानें परलोकवास पत्करिला. 


९. लायक माणसांची पैदास -- साडेतीन शहाण्यांच्या रचनेत वगिळेला 
'कपटनीतीचा मामला नाहींसा करून माधवरावानें मराठी राज्यांत निदान आपल्या 


राज्यांत नवीन मन्वंतर २५७ 


हयातीपुरतें उच्च वातावरण निर्माण केलें, तेणेंकरून पूर्वीच्या अंमदानींत 
रुळलेलीं माणसें मार्गे पडून नवीन इतबारी सेवक तयार झाले. आपसांतील 
फूट विसरून एकजुटीनें उद्योग करण्याची प्रथा माधवरावानें निर्माण केली. 
तिच्या आधारावर पुढील राज्य टिकलें. सिंदे, होळकर, गायकवाड सोडले तरी 
प्रतिनिधि, बाबूजी नाईक, जानोजी भोसठे, मुरारराव घोरपडे, नारो शंकर, सदाशिव 
रामचंद्र, सखाराम हरि, चिंतो विठ्ठल, दिवाकर पंडित, गंगोबा तात्या अशा 
घेडांचें प्रस्थ मोडून व त्यांचा गर्व उतरवून त्यांना थोडेंबहुत कार्यप्रवण केलेंच, 
पण या दुटप्पी मंडळीवर पेशवा अवलंबून राहिळा नाहीं. गोविंद शिवराम 
खाजगीवाले, नारो आपाजी, गोपाळराव व पटवधन कुटुंब, कृष्णराव काळे, 
बाबूराव वैद्य, नारो कृष्ण जोशी, महादाजी वछाळ गुरुजी, त्रिंबकराव पेठे, रामचेद्र 
गणेश, विसाजी कृष्ण, नाना व मोरोबा फडणीस, हरिपंत व त्याचे बंधु अशीं 
किती तरी नवीन होतकरू माणसे माधवरावाचे शिस्तींत बनलीं. सर्वोवर गुरुस्थानी 
रामदास्त्री प्रभुणे असून त्याच्या द्वारा एक प्रकारें सामाजिक शुद्धीकरण राज्यांत 
उत्पन्न झालें. मराठे सरदारांतही या नवीन वृत्तीचा अंगीकार केलेले व माधव- 
रावास भजणांरे पुष्कळच लोक होते. दाहाजी भापकर, खंडेराव दरेकर, 
महिपतराव कवडे, आनंद्राब व जानोजी धुळप अशीं नानाविध नांवें दाखवितां 
येतील कीं ज्यांनीं माथवरावास मनापासून साह्य केलें. शत्रुपक्षीय हैदर, निजाम, 
आरकाटकर महंमद॒अली व वहुशीं इंग्रज यांना या पेदाव्याचें नवीन मन्वंतर 
कळून त्यांच्या अंतःकरणांत पेशव्याबद्दल दरारा, आदर व पूज्यबुद्धि उत्पन्न 
झाली. 


गोविंदराव तात्या व महादाजी बहाळ गुरुजी या व्यक्ति म्हणजे रामशाख्यां- 
प्रमाणेच राज्यांतळी त्या वेळची मोठी शक्ति होत. कोणाची मध्यस्थी करणें 
झाल्यास दोनही वादी-प्रतिवादी तात्यांचा निकाल संतोपानें मान्य करीत. खुद्द 
दादा ब पेद्वावा यांचा कलह मिटविण्याचची गोविंदराव तात्यानें शिकस्त केली 
तात्या, आमचें एवढें संकट निवारण करा, आम्हांस हात द्या, तारा, अशा 
आर्जवी भावनेंचीं तात्यास गेळेलीं पत्रें वाचलीं म्हणजे शत्रूंना देखील तात्यावददळ 
केवढा सन्मान वाटे ते लक्षांत येतें. माघवराव एवढा तापट पण तात्याला 
अगदीं नमून असे. गोपाळराव पटवर्धन तसाच धाडशी दिपाईंगडी, सर्वाआधीं 
संकटांत उडी घेणारा माधवरावाचा केवळ शरीर-पाळक बनला. संग्रामांत किंवा 


२५८ म्यत्यु व योग्यता 


महत्त्वाच्या भेटींत, वाड्यांत किंवा प्रवासांत छायेप्रमाणें गोपाळराव पेशव्या- 
बरोबर सदेव राहून त्याचा सांभाळ करी. प्रत्यक्ष मातुश्रीचाही पेशव्यास आग्रह 
कीं गोपाळरावास घेतल्याशिवाय परक्यांच्या भेटीस वगेरे जाऊं नको. गोपाळ- 
रावाच्या अकालीं मृत्यूने पेशव्याला परमावधीचें दुःख झालें. नारोआपाजी 
तुळशीबागवाले तर त्या वेळचा चीफ एंजिनिअरच म्हणतां येईल. पुणें शहरची 
रचना हीच त्याची मुख्य कृति असली तरी इतर व्यवहारांतही तो निःस्पृह, 
कर्तबगार व राज्यहितास जपणारा नामांकित अधिकारी होता. नाना पुरंदरे व 
त्याचा पुत्र महिपतराव हे सदा माधवरावाच्या भजनीं असत. खुद्द नाना फडणीस 
माधवरावबाचे हयातींत त्याचा उजवा हातच बनला आगे पुढें तर सर्व राज्याचा 
भार संकटकाळीं त्यानें कसा निभावला ते इतिहास सांगतो. महादाजी बल्लाळ 
करकरे हा रत्नागिरि जिल्ह्यांतला गर्ह॒स्थ दप्तरदारीच्या कामावर असून बहुधा 
माधवरावाऱचा शिक्षक असावा, म्हणून माधवराव त्यास गुरुजी नांवार्न संबोधीत 
असे. त्याचा करारी व निस्पृह बाणा लोकांच्या इतका परिचयाचा झाला होता 
कीं, आज गुरुजी तपासणीस येणार आहेत, ही वार्ता कानीं पडतांच अंमलदार 
लोक गर्भगळित होत. रामशास्त्र्याचे खालोखाल गुरुजी ही व्यक्ति पुष्कळ काळ 
पावेतों राज्याचा आधार बनली. सवाई माधवरावाचे मृत्यूपर्यंत त्यानें राष्ट्रसेवा 
करून उत्कृष्ट लौकिक मिळविला, * 


अद्या या अनेक मंडळींची चरित्रे उपलब्ध आहेत तीं पाहिली म्हणजे माणसें 
हीच दौलत ही माधवरावाचची भावना किती साथे होती त॑ कळून येतें. या माणसां- 
तील प्रत्येकाच्या अंगीं कांहींतरी विशिष्ट गुण किंबा कसब होतें. लष्करी काम, 
हिशेब, बसूल, शेती व लागवड, रस्ते-विह्रींची सोय, परराष्ट्रीय व्यवहार अशा 
निरनिराळ्या कारभारांत नानाविध माणसें तयार होऊन राज्यास बळकटी आली. 
राज्याची मोठी हानि हीच कीं अशी ही भरभक्कम तयारी पूर्ण होतांच तिचा 
चचालक नाहींसा व्हावा. सिंदे-होळकरांच्या घरांतील महादजी व अहल्याबाईचे 
कतृत्व माधवरावाच्या मृत्यूने पुष्कळसे वायां गेळें. ती ह्यात असता तर उत्तरेत 
झालेली मराठ्यांची पीछेहाट बहुधा टळली असती. फक्त ब्राह्मणांस पुढें 
आणून मराठ्यांस मार्गे टाकलें. असाही दोष माधवराबाचे पदरीं येत नाहीं. 
पटवर्धनादि ब्राह्मण परिस्थितीनेंच पुढें आले. मुख्य चालक ब्राह्मण असल्या- 


क पाहा मावळंकर-सरदेसाई घ० इ० १ पृ० १६५. 


दांडगा आत्मविश्वास २५९, 


मुळें त्यांचेजवळ स्वजातीयांचाचच भरणा होणें अपरिहार्य होतें. पण इतर 
लोकही पेशव्याच्या भजनीं असल्याचीं उदाहरणें थोडीं नाहींत. भोसले वगेरे 
जुन्या घराण्यांवर माधवरावाचा इतबार केवढा होता हें उमाजी राजे भोसले 
मुंगीकर यास लिढिलेल्या त्याच्या पत्रांवरून व्यक्त होतें. “ खासा स्वारी बाहेर 
निघाली, तुम्हीं तयारी करून सत्वर निघून येणें ; तुम्हांकडील पथकाचा करार 
करावा लागतो त्यास तुम्ही आपला कारकून पाठविणे. तुम्हांकडीलळ जखमी 
लोक पेठणास रवाना केळे आहेत. ” अद्या मजकुरांचीं पर्त्रे स. १७६८-७२ 
दरम्यानचीं माधवरावाची समदृष्टि व्यक्त करतात. * 


आपणांस लोक फसवितात अक्षी रघुनाथरावाची भावना असे, ती माधवरांवास 
कधींच शिवली नाहीं. त्याचा आत्मविश्वासच तसा दांडगा होता. तो कोपिष्ट 
असला तरी सात्त्विक भावनेचा हा कोप लवकर येणारा व लवकर मावळणारा 
त्या त्या कारणापुरता अस. माधवरावाची ही सात्विकता कारभारांत भरपूर 
व्यक्त झालेळी आढळते. 1. त्याचे घेये खचल्याचें किंवा संकटकाळी 
डगमगल्याचें एकही उदाहरण नाहीं. घडाडीनें संकटास तोंड देण्याचा त्याचा 
बाणा राष्टरोद्वारास कारण झाला 


१०. विहेंगमावलोक --माधवरावाचे अखेरीस मराठी राज्याचा वसूल 
दशकोटींच्या आंत बाहेर असावा असा अंदाज आहे. त्याचा खासगी खर्च 
चारपांच लाखांचा होता. चुलत्यास पांच लाखांची नेमणूक त्यानें बांधून 
दिली ती चांगली सढळ स्वतःचे खर्चाएवढी होती. अंतसमयीं कर्ज वारण्याची 
उत्कंठा त्यास फार लागली, परंतु पांच चार लाखांचे ते कज सहज लोकांनीं 
फेडळें. पानिपतपट्टी, इनाम - तिजाई, दहकपट्टी वगेरे कर प्रसंगानुसार सरदारांवर 
बसवावे लागळे तरी सरवोचीं इनामें व उत्पन्नें माधवरावानें यथान्याय पुढे 
चालविलीं ; अपहारबुद्धि बिलकूल दाखविली नाहीं. देवस्थानांचा व विद्वानांचा 
परामर्ष त्यानें पूर्व प्रधातानुरूप घेतला. 


शास्त्रीय ज्ञानाची प्रगाते माधवरावाचे वेळीं फारशी नसून सामान्यतः त्या- 
संबंधानें मराठ्यांनी हेळसांडच केली असें म्हणावें लागतें. तोफांचे कारखाने, 
माधवरावानें घातले, पण ते झास्त्रीय पायावर नसून देशी कारागिरांच्या पिढी- 


डू, सु. मुंगीकर भोसल्यांचे कागदपत्र. 1 ख. पृ० १२०८, १२७७, १३०३, 


२२९० स्त्यु व योग्यता 


जाद अज्ञानानेंच चालले. पाश्चात्यांच्या संसगगीनें पुष्कळ नवीन गोष्टी, औषधें, 
घड्याळें, यंत्रें वगेरे हिंदुस्थानांत येत, पण त्या कला आपण हस्तगत कराव्या 
अशी बुद्धि एतदेशीयांना झाली नाहीं. माधवरावाच्या आजारांत तर ओऔषधींची 
परीक्षाच झाली. पोर्तुगीझांनीं रुग्ण परीक्षा, शस्त्रक्रिया, औषधयोजना यांचें शास्त्र 
दांभर दोनो वर्षोपासूनच हिंदुस्थानांत आणलें होतें. खुद्द पेशव्याच्या आजारांत 
त्यास उपचार करण्यासाठीं फिरंगी वैद्य पुण्यास आणलेला होता. क्षयरोगाचा 
उपचार होऊं राकला नाहीं, रोगच असाध्य हा प्रकार वेगळा, पण अलाहबादच्या 
इंग्रजांपासून रघुनाथ हरीनें पाश्चात्य शास्त्र व बिद्या हस्तगत केल्या तो प्रकार 
माधवरावाचचे वेळीं पुर्ण-मुंबईचे दरम्यान शक्‍य होता. पेशव्यास औषध देणारा 
बाबा वैद्य हा जवळ असेच, शिवाय महंमदअली नांवाचा त्याचा हकीमही जवळ 
वावरणारा असून इंग्रज वकील मॉस्टिन पुण्यास आला त्यानें या मुस्लीम 
हकीमामार्फत पेशव्याकडे आपलें बस्तान बांधलें. पण तो आल्यावर लवकरच 
पेशवा मरण पावला. * 


छत्रपतींची व प्रधानमंडळा'ची पूर्वीची व्यवस्था मोडली, तिचे दोष सुधारून 
नवीन संघटना करण्याची आवर्यकता माधवरावाचे नजरेस चांगली आली होती. 
लष्कराचे व आरमाराचे जाबते त्यानें नवीन पायावर बांधून दिले. अल्पायुषी 
झाल्यानें त्याचे मनोरथ जागच्या जागीं राहून पुढें नारायणरावाचाही प्रकार 
विपरीत घडला तेव्हां सर्वेच राज्य ढांसळलें. तथापि त्यामुळें माघवरावार्चें कर्तृत्व 
जास्तच उठावदार दिसतें. मराठशाहींतील अनेक आख्यायिका प्रचलित आहेत 
त्यांत पुष्कळशा या माधवरावाच्या काळच्या आहेत. कारण त्याची अमदानी 
इतरांच्या मानानें प्रचंड घडामोडींची झाली. कौटुंबिक भांडणांत तर विलक्षण 
प्रसंग व घोर व्यक्ति यांचा संबंध येत गेला. माघबरावा'चा अंत व पुढें अल्पाब- 
काद्यांत बनलेला नारायणरावा'चा खून हे दोन राष्ट्रीय अनर्थ राष्ट्राच्या हृदयावर 
कायमचे कोरले गेले. दोहोंनीं राहूचा अधःपात ओढून आगिला म्हणून अद्यापि 
त्या प्रसंगांच्या वेदना राष्ट्रास तीव्र भासतात. अर्थात्‌ माधवराव व त्या वेळच्या 
व्यक्ति यांज संबंधाने पुष्कळशा आख्यायिका जनमनांत स्थिरावल्या आहेत 
कोंकणस्थ, देदास्थ, प्रभु इत्यादींचे जातिकलहांचा उद्धवही वरील असामान्य 
घडामोडींतून झाला असे म्हणतां येईल. तात्पयीथीरने बहुतेक आख्यायिका 


* ठे, टि. २. १९; एळा€5, ७. 159; ॥॥०७७ 5 ॥)वा9”, 1. 383. 


वृष्टिविना पैेकमहो विचित्र २८१ 


विनचूक असून त्यांवरून माधवराव ही व्यक्ति व त्याचा कारभार यासंबंधाने 
योग्य अंदाज बांधतां येतो. सिंद्यानें हुकमाप्रमाणें लगोलग प्रयाण केलें नाहीं. 
हें थेऊरास जातांना पाहून त्याचा गोठ लुटण्यांत येडेल अश्शी धमकी दिल्याबरोवर 
महादजी निघून गेला. दिल्लींत सिंदे-होळकर बादराहाचे दरबारास जात असतां. 

रस्त्यांत माधवरावाचे जासुदांनीं त्यांस गांठून निकडीची पत्रें दिलीं ब जबाब. 
घेतल्याशिवाय पुढें पाऊल टाकू नये, असा धन्याचा हुकूम कळविला, त्यावरोबर 
जागच्याजागीं त्यांनीं जबाब लिहून दिले. फितुरांचे कागद फाडीत असतां 
सखारामवापूर्ने पेशव्यास भेटून कागद फाडूं नयेत म्हणून विनंती केल्यावर 
बापूच्याच फितुरांचे पुडके त्यास देऊन पुसले, “ बापू, हे कागद ठेवू कीं फाडू 
तुम्हीच सांगा. ” पुडकें उघडून पाहतां ते सर्व स्वतःचे आख्यान. बापू सर्द 
झाला. नेहमीं जवळ वागत असून प्रत्यक्ष सखारामबापूला पेशव्याची अंतरृत्ति 
उमगली नाहीं. दुसरी एक अद्यीच आख्यायिका एका संस्कृत पद्यांत जनमुखी 
ऐकूं येते, ती अक्षरशः सत्य नसली तरी तत्कालीन लोकभावना व्यक्त करणारी 
आहे. तै पद्य असे :- 

वृष्टिविना पॅकमहो विचित्रं स्थलद्रर्‍ये तिष्टति सार्वकाळं । 

दानांबुभिमोधवरायमंदिरे विप्रस्य बाप्पेः खलु रामशाख्त्रिणां ॥ 


पुण्यांत वावरणारा एक निरीक्षक सांगतो, काय आश्चर्य आहे पहा, या नगरांत 
पर्जन्य नसतांनाही दोन ठिकाणीं सदा चिखल दृष्टीस पडतो. कोणतीं ह्यो तीं £ 
एक माधवराय पेदाव्याचे राहत्या जागीं दानोदकानें नेहमीं चिखल असतो; 
आणि तसानच चिखल रामदास्त्र्यांचे घरासमोरही असतो, परीक्षा देऊन 
दक्षिणा मागण्यास येणारे व्राह्मण रामशास्त्र्यांच्या कडक तपासणीनें दुःखी होऊन 
रडत बसतात. त्यांच्या अश्रूंनी तो चिखल बनतो. 

आणख्यायिकांतून आणखी एक माधवरावाची कामगिरी नजरेस येते. 
चहूंकडच्या बातम्या नाना उपायांनी पैदा करण्याचें एक तंत्रच त्यानें बनविले. 
त्याची जास्त वृद्धि पुढें नाना फडणिसानें केली. राजवाडे खं. ६, छे. ४३२ यांत 
व लोकदितवादींच्या गोष्टींत कांहीं विवेचन माधवरावाच्या बुद्धिकोगाल्यानचें 
नमूद आहे तें बाचकांनीं पाहावें. साडेतीन शहाण्यांची बुद्धिमत्ता अश्या युकत्यांनीं 
प्रगट झाली. माधवरावाचें तेज त्याच्या कागदपत्रांत निदर्शनास येतें तसेच 
तत्कालीन आख्यायिकांतही कळून येतें. त्याची कडक शिस्त, निष्पक्षपाती न्याय, 


२९२ म्गत्यु व योग्यता 


तडफ ब प्रजाहिताची कळकळ हे गुण लक्षांत येऊन त्याजबद्दल आपला आदर 
दुणावत जातो. $ 


एकंदरींत माधवरावाचची असदानी मराठी राष्ट्राच्या दृष्टीनं अत्यंत स्मरणीय 
बनली. त्या काळाचें चित्र कादंबरीप्रमाणें मनोरम वाटण्याजोगें आहे. ते इतकें 
रसभरित ब आकर्षक आहें कीं अनेक महाराष्ट्रीय व परस्थ लेखकांनी त्याजवर 
आपलें बुद्धिसर्वस्व खर्च केलें आहे. * 


6 पे. द. ३९ हा भाग माधवरावाचा राज्यकारभार सांगतो. 
* पहा 8 रिलावात ॥'९101€5 001131 ॥॥€110115, 032९5 393-396. 


सूची 


सूचना -- ( माधवराव या नांवाखाली सर्व विषय सांपडेल. ) 


अच्युतराव गणेश, महादाजीचा कार- 
भारी -- १५७, १९२, १९४. 

अस्हतराव पेशवा, दादाचा दत्तक 
पुत्र --दत्तविधान १५९, लम 
रुळ 

अनूपगीर गोसावी--जाठाचे लढाइत 
2५३८ 


अहंमदखान बंगश, फरुखाबादर्‍चा- । 


नबाब --- झुजास बहुमोळ उपदेदा 
११३, मराठ्यांस हरण १२९, 
१२३०, १२४. 

अहल्याबाई होळकर -- सासऱ्याकडून 
तीथयात्रेचा निप्रेये १११ टीप, 
रघुनाथराव दादाकडून उच्छेद 
१५०- १५२, पेशव्याचा पाठिंबा 
७२९९ 

आनंदराव गोपाळ सुपेकर, पेशव्याचा 
सरदार -- ५९, ७७, ८५. 

आनंदराव निबाळकर, निजामा*चा- 
सरदार -- १७. 

आनंदराव रास्ते -- २७, ७७, ८६. 

आनंदीबाई, रघुनाथरावाची वायको - 
जीवनवृत्त १४२, नाटकश्ाळांचा 
परामर्ष १६४, आमनंदवलीची 
स्थापना १४२ ब १६५. 


आपाजी गणेश, अमदाबाद'चा सुभेदार 
नन्र  :१ 

आपाजी राम, हेदरअलीचा वकील 
पेशव्याजवळ --- ७१, ७४, ८०, 
पाताळयंत्री ९२, कैद ९३. 

आपा बळवंत मेहेंदळे, ( नांव कृष्ण- 
राव) ८२, कनौटकचचे स्वारींत 
८५-८७. 

आबाजी महादेव, दादासाहेबांचा हस्तक 
-णा १४ई५, १४७, १६१. 

आबा पुरंदरे, नीलकंठ आबा पाहा. 

इंग्रज -- ९७, १०२, तीन स्मरणीय 
संग्रामांचा फायदा १०३, विरिष्ट 
राजकारण १०५, अलाहाबादःचा 
कबजा ११०, हिंदी सत्तेचा पाया 
११६, मराख्यांशीं तेढ १२१, 
पेच्ांत १३०, बादराहाचा निषेध 
१३२, दादाकडे संधान १५९, 
पेशव्याकडे मागण्या २१६, सिंधु- 
दुर्ग काबीज २१८. 

उदाजी चव्हाण -- १६. 

उधो वीरेश्वर चितळे, 
किलेदार -- १५७. 

कुमेदानखान, दहैदरअलीचा सरदार -- 
निर्दय कत्तळ ८९, ९०, 


शिवनेरर्‍चा 


२९४ 


छाईंव्ह, इंग्रज गव्हनर -- ९८, १०३, 
हिंदुस्थानांतील करामत ११४-- 
९९८. 

कृष्णराव बल्लाळ काळे, पेदाव्याचचा 
वकीळ निजामाजवळ. औरंगा- 
बादचा तह ४९, ५९, हैदरावर 
स्वारी ७०, १७४, १८३. 

केदारजी सिंदे, महादजीचचा भागीदार - 
१५९. त 33 
दौलतीची वस्त्रे १९५, १९६. 
बंडखोरीची शिक्षा २००. 

खंडेराव घोरपडे, गुत्तीकर -- हैदराचे 
कैदेंत ५८. 

खानाजी जाधव, महादजीचा सरदार - 
१९५. 

गंगाधर गोविंद बुंदेले -- ९९. 

गंगाधर यशवंत -- गंगोबा तात्या पाहा. 

गंगा विष्णु वैद्य, -- माधवरावास उप- 
चचार २३३, २३८ (टीप ). 

गंगोबा तात्या चंद्रचूड, होळकरांचा 
सरदार -- १९, २४, मतलबी 
३८, औरंगाबादचा तह ४९, 
११२३, अहल्याबाईशीं कृतप्तता 
१५०, दादास सामील १५९, 
पेदाव्याकडून छड्यांचा मार व 
दड १६०). (८९. 

गणेश संभाजी खांडेकर, पेशव्याचा 
सरदार -- तोतयाचचा पुरस्कार 
११7: 


गणोजी कदम, महादजीर्‍चा कारभारी - 
९६३. 

गमाज़ी यमाजी, मुतालिक -- २७, 
३०, मुतालकी गेली २२, जानोजी 
भोसल्यास सामील ३७, ४६, मृ. 
२०४, 

गाजीउहीन, दिल्लीचा वजीर -- ९९, 
१३२, दोवट १२६. 

गोपाळ गणेश बर्वे, दादाचा पक्षपाती 
व आसत १४४. 

गोपाळराव पटवधन, मिरजकर --- 
२३, २७, मिरजेचा ताबा ३०, 
पराभव ३६, फसगत ४५, सावनु- 
रावर ६१, रड्टेहळ्ळीची लढाई 
६२, शिताफीचा वचाव ६२, हैंद- 
रावर चढाई ७९, मृत्यु व योग्यता 
८१, १५४, १६०, भोसल्याच्या 
स्वारींतील करामत १८२. 

गोपिकाबाई, माधवरावाची आहे --- 
११, १५, १६, २१, दादाचा 
पाहरा ३२, तीर्थवास ५९, १६३, 
पुत्रासाठीं मृत्युंजयाचा कोटिजप 
२२९-२२०, इतिवृत्त २४०- 
२४२३. 

गोविंद ज्िवराम लिमये, खासगीवाले 
- पुण्यांतून दृद्दषपार २२, गोपाळ- 
रावाच्या समजुतींत ४४, दादा- 
जवळ नादाकास ६६, १४२, 
चुलतेपुतण्यांच्या समेटा'ची शिकस्त 


२८५ 


१५४, कनकापुरचा तह १८४, 
बाबूजी नायकाची समजूत २०६, 
मुंबईच्या इंग्रजांकडे शिष्टाई २१६, 
रष 

गोविंद हरि पटवर्धन - मराठमंडळार्‍चा 
आविश १३, १५, २२३, मिरजेचा 
लढा ३३-२७, पुत्र गोपाळरावाची 
समजूत ७६, मू. ८१. 

गोहृदचा जाठ राणा, छत्रसाल --- 
दादाशीं संग्राम ११८, ११९. 


गोविंद रघुनाथ गानु, अहल्याबाईचा 
कारभारी - १५१. 
गोविद्राव गायकवाड, दमाजीच्चा 


पुत्र -- ७३, दादास सामील १५९, 

२०१, कर्जाचे ओझें २०२. 

गोतमाबाई, मल्हारराव होळकरा'ची 
बायको ---मृ. १०० व १५३. 


चिंतो अनंत देवस्थळे, दादाचा हस्तक 
क ०9१ 


चिंतो विठ्ठळ रायरीकर, दादाचा 
कारभारी -- १९, फडणिसी ३२, 
फडणिशीवरून दूर ५०, १४१, 
बदसल्ा १४२, माधवरावाकडून 
आळवण १४८, दादास सामील 
१५९, धोडपेवर जखमी व शिक्षा 
१६०, 

चिमणाजी सक्मांगद, जानोजी भोस- 
ल्याचा वकील पुण्यास -- १७९. 
रि. १० 


चिमाबाई, महादजीची आई --१९०, 
हलाखी १९१. 

छत्रसाल -- गोहद'चा राणा पाहा. 

जवान बख्त, शहाआलम पुत्र -- ९९, 
१०२, दिल्लीस स्थापना १३२३. 

जवाहीरसिंग जाठ, भरतपुरचचा -- 
१०८, माधोसिंगाकडून पाडाव 
७३७, हु ९२९९ ४९९८. 

जानोजी निंबाळकर --मृ० ४६. 

जानोजी भोसले, नागपुरकर -- १५, 
१८, २६, २७, ३०, छत्रपति- 
पदार्चे आमिष ३१ व ३३, 
साठचाळिशीचा करार ३७, ४६, 
समजूत ४९, नालायकी १०८, 
१५७, पेशव्याशीं फटकून १६७, 
वेशव्याकडून पाडाव १६९, शरणा- 
गति १७२, दुसरी स्वारी १७८, 
झुकांड्या १८२, कनकापुरचा तह 
९८३. घे० १८३ १ २३९. 

जिजाबाई, राणी कोल्हापुरकर -- 
पेशव्याची भेट ५९, मृ० २०३, 
इंग्रजांशी तेढ २१८. 

झाबेताखान, नजीबखानाचा पुत्र --- 
१२७, निराधार १२०, मराठ्यां- 
कडून उच्छेद १२६. 

झीनत महाळ, शहा आलमची आई - 
१२६, १२२. 

टॉड, ( कॅप्टिन ) इंग्रज वकील मद्रासचा 
वेशव्याकडे -- ६९. 


२८८ 


ताराबाई, --माधवरावास वस्त्रे ब 
टार अर 

तुकोजी होळकर, -- १२३, १२४, 
झांबेताखानाचा बचाव १२९, 
हाफीज रहमतखानाऱचा पाडाव 
१३९, १५९, सरदारीचीं वस्त्र 
१९८, 

त्रिंबकराव पेठे, -- १२, १८, २२, 
स्पष्टोक्ति २३, २७, वारामतीस 
आश्रय २९, २२, ५७, दादाजवळ 
नाशकास ६६, कर्नाटकस्वारींत 
७६, गुर्रमकोंडा काबीज ७८, 
हिंमतीचा संग्राम ७९, मोती- 
तलावाचा विजय ८४, पाईनघाटांत 
प्रवेश ९१, किकेरीचा तह हैदराशीं 
९२, ९८, बुंदेलखंडांत १२२, 
१४२. 

त्रिबक विनायक गुपचूप, दादाचा 
पक्षपाती - १४७, ( विसाजी केशा- 
वच्या पश्चात्‌ बसईचा कारभार ). 

त्रिंबक सदाशिव ( नाना ) पुरंदरे -- 
१३, जातिभेदाचा निषेध २४, 
२६, २२३, २०७, 

दमाजी गरायकवाड- १९, २०, १००, 
११९, १२०, इतिवृत्त २००, मृ० 
वब परिवार २०१. 

दानाश्या जाठ, भरतपुरचचा सरदार --- 
2९३४. ४२९२. 


देवजीपंत चोरघोडे  ( दिवाकर 
पुरुषोत्तम ) --४५, १७०, सूच- 
चालक नागपुरचा १७९- १८५, 
साडेतीन शहाण्यांत २२४. 

घोंडो खंडेराव, रघुनाथरावाचा वकील 
कलकत्त्यास १२१. 

घोंडोराम भवाळकर, पेशव्याचा वकील 
निजामाजवळ - १७७. 

नजीबखान रोहिळा-- ९९, १०९, 
होळकराकडून बचाव १२४, मृ० 
१२७, होळकरास सांभाळण्याची 
दापथ १२९. 

नबाब कनाटकचचे -- ५७. 

नरसिंगराव धायगुडे, पेशव्याचा - 
सरदार 

नवलासेंग जाठ, भरतपुरचचा- १२२, 
१२५, मराठ्यांशीं तहृ १२८. 

नाना पुरंदरे -- त्रिंबक सदाशिव पाहा. 

नाना फडणीस --- फडणिसीवर कायम 
५०, ५९, दादासाहेबाकडून कुःचं- 
बणा १४४, १५४, दादावर देख- 
रेख १६२, अर्धा शहाणा २२६, 
पेशव्याचा धाक, २४८, गुरुजीशीं 
ओढा २५५. 

नारायणराव पेशवा -- लयन ४२, दैदरा- 
बरील स्वारींत ७३, निजगल येथे 
जखम ७५, राज्याचा कारभार 
२२९, माधवराबाचा उपदेश 
२२२, दुखण्यांत जवळ २३७. 


र्द्ञ 


नारो आपाजी खिरे, तुळशीबाग- 
बाले -- पुण्याचा बचाव ४२, 
नगररचना ५१, २५८. 

नारो कृष्ण दर्वे, बऱ्हाणपुरर्‍चा सुभेदार, 
दादार्‍चा पक्षपाती - १४५. 

नारो गणेश शोचे, होळकराचा कार- 
भारी -- १५९. 

नारो त्रिबक, एकबोटे पेशव्याचा सर- 
दार -7 ६४. 

नारो बाबाजी नगरकर -- १५७. 

नारो शंकर दाणी-२२, प्रतिनिधि 
या ८९, ९९, १९९ बशेधर, 
१९२, महादजीचा कारभारी 
९९९. 

निजामअली -- पुण्यावर चाल १४, 
भ्षेत्राचा विध्वंस १४, सलाबत- 
जंगास पदच्युत १८, ३०, जानोजी 
भोसल्याशीं सेह २२, साठचाळि- 
शीर्‍चा करार व पेशव्यास धमकी 
३७, महाराष्ट्राची जाळपोळ ४३, 
राक्षसभुवनवर संहार ४७, पेदाव्या- 
शीं तह ४९, इंग्रजांशीं तह ६९, 
पेशव्यास सामील ७०, पेशव्याची 
भेट व खेह १७७. 

निळो गोपाळ, रघुनाथरावाचा वकील, 
कलकत्यास -- १२२. 

नीलकंठ आबा पुरंदरे - १२, पुरंदरचा 
गागा २ 3८ ४४ 
कोळ्यांचा दंगा २०७-२१२, 
खरा २९२. 


नीळकंठराव पटवर्धन -- १५, 

पार्वतीबाई, सदारिवरावाची बायको, 
-तोतयाचा उपद्याप २१४- 
22. 

पिराजी नाईक निंबाळकर - नागपुरचा 
दा, ५. 

पुरुषोत्तम महादेव हिंगणे -- शुजा- 
उद्दोल्याची भेट १२४, १६१. 

फज्ळ अलीखान, हैदराचा सेनानी -- 
घारवाडचा बचाव ६४. 

फ्लेचर, इंग्रज सेनानी -- ११०, ११२. 

बळवंतासेंग, काशीचा राजा -- मृ ० 
१२०, 

बसाळतजंग, निजाम अलीचा भाऊ - 
पेशव्यास सामील ४५. 

बहिरो अनंत, अंताजी माणकेश्वरचा 
पुत्र --२६, १२०. 

बाजी नरसिंह, सिंद्याचा कारभारी -- 
१२३, १९२. 

बावूजी नाईक, बारामतीकर, -- १४, 
१८, त्रिंबकराव पेल्यास आश्रय 
२९, पेराव्यास विरोध २०५, 
शरणागति २०६. 

बाबूराव फडणीस -- १२, २२, बारा- 
मतीस आश्रय २९, मृ० २३४. 

बावूराव रायाजी, जानोजीचा वकोल, 
पुण्यास -- १६९. 

बावूराव हरि गुप्ते -- ४८, १७७. 


र्द्ट 


बाळाजी गोविंद बुंदेले -९९, १९२. 

ब्रोम, इंग्रज वकील -- दादासाहेबा'ची 
भेट १५८, नाशकास २१९, 
ट्ट 

भगवंतराव प्रतिनिच्षि--२०४. 

भवानराव प्रतिनिधि--२३४, ५०, 
२०२, 

भवानी काळो, नागपुरचा कारभारी - 
१८५. 

भास्करराव, दादाचा पुत्र, अल्पकाळ 
प्रतिनिधि, २२, मृ० २५, ४० 
व २०२३. 

मन्रो ( मेजर ) इंग्रज सेनानी -- 
बक्‍्सारचा संग्राम १६. 

मलिकाजमानी, महंमदराहाची बायको 
-- १२३, १२४. 

मल्हारराव पानसे, तोफखानाकामदार- 
१४६. 


मल्हारराव रास्ते, दादाचा पक्षपाती -- 


दर. 
मल्हारराव होळकर -- १५, २२, २९, 
३०, ४०, १००, मंगरूळचा 


विजय १०१, शुजाउद्दौल्याशीं भेट 


व इंग्रजांकडून पराभव १११, 
गनिमी काव्याचा दोवट ११२, 
मृ० व परिवार ११७, नजीब- 
खानास संभाळण्याची शपथ 
१२९, दादाला सल्ला १४२. 

महंमद इसफ गारदी, - कनांटकांत 
"7 ७७, 


महादजी सिंदे -- ४६, ५०, ९८, 
होळकरार्चे साह्य ११३, १२२, 
आपसांत तेढ १३०, बाददाहास 
धाक व दिल्लीचा कबजा १३३, 
झाबेताखानाचा संहार ११६- 
१३८, दादावर रुसवा १४७, 
पूर्ववृत्त १८९, दौलतीचे वारस 
१९१, १९२, जनकोजीचा तोतया 
१९३, दादाची अवज्ञा १९५, 
वस्त्रांचा घोळ १९८, दौळलतीवर 
कायम १९९, सखूबाईची समजूत 
२००, 

महादजी गोविंद काकिर्ड, दादाचा 

। _ पक्षपाती -- १४९, म० १९२, 
। ९०६ च रचज * 
। महादाजी नाईक निंबाळकर -- ४७ 

राक्षसभुवनबर मृ० ४७. 

महादाजी बल्लाळ गुरुजी करकरे -- 
गोठगणति ७०, नानाफडणिसाशीं 

। प्रेम २५५, २५७. 

। महादाजी शितोळे --राक्षसभुवनवर 

पराक्रम ४७. 

महिपतराव चिटणीस -- २२, ४७. 
महिमाजी सिंदे -- ७३, मृ० ७७, ८९; 
बंडखोरी १०८. 
। माधवराव पेशवा, निग्नाहक--११, 
:._ सस्त्रग्रहण १२, दुहीची उत्पत्ति 
१८ व २४, स्वतंत्र विचार १९, 
चुलत्याशीं संग्राम २७, शरणागति 


२८९ 


२८, आळेगांवचा जमाव २३१, | 
चुलत्याशीं गोडी ३२७, निजामाशीं 

युद्ध २९-४८, मराठशाहीची 
जूट ४२, भागानगरचचा उच्छेद 

४३, युद्धाची योजना ४५, 

राक्षसभुवनचा विजय ४६- ४९, । 
औरंगाबादेवर हला ४८, नवीन 
अनुभव ५१, कारभाराचे अनु- 
संघान ५४-५६, कनीटक स्वारी 
पहिली ५७, दुसरी ५९, रट्े- 
हळ्ळीची लढाई ६२, प्राक्तनाचा 
योग ६२, धारवाड काबीज ६४, 
अनबडीची लढाई ६५, अनंत- 
पुरचा तह॒ ६७, राजकारणाची | 
गुंतागुंत ६८, इंग्रज वकिलाची । 
मानखंडना ६९, तिसरी स्वारी 
६९, गोठ तपासणी ७०, दैदराशीं 
तह ७२, चौथी स्वारी ७२, म्हैसूर 
राजाचा बचाव ७४, मिरजेवरून 
परत ७७, तोफा-बंदुकांचे कारखाने 
८०, चुलते-पुतण्यांचा डाव ९६, 
उत्तरेतील राजकारण ९९, कृत- 

कृत्यता १३८, चुलत्याचा अनुनय । 
१४२, नारोकृष्णास सजा १४५, 
चिंतो विठ्ठलाची कानउघाडणी 


१६०, दादास बंदिवास व गगो- 
बास छड्यांचा मार १६२-१६५, 
गारद्याकडून खुनाचा प्रयत्न १६३, 
भोसल्यावर स्वारी १७१, नवीन 
पायंडा १७३-१७७, नागपुरवर 
दुसरी स्वारी १७८-१८३, 
पुण्यांतील हूल १८२, जानोजीची 
भेट व तह १८४, गायकवाडांस 
तंबी २०१, पुरंदर कोळ्यांचा दंगा 
२०७-२१२, इंग्रज वकोल पुण्यांत 
२१६-२२३, तोतयांचा उद्भव 
२१३, साडेतीन राहाण्यांची करामत 
२२२३-२२६, प्रकृतीवर ताण 
२२८-२३१, रारीरयश्टि २२९, 
हवाफेर २२१, नारायणरावास 
उपदेदा २३२, मृत्युपत्र २२५, 
शेवटची हवाल २३६-२२९, 
मातुश्रीशीं वर्तन २४०-२४२६ 
भिन्नस्वभाव व्यक्तींवर छाप २४२- 
२४८, हिदेबी कारभार २४९, 
कडक शिस्त २५१, तोफखान्या'ची 
व्यवस्था २५४, अंगचे दोष 
२५४, उपसंहार २५६, माणसांची 
पैदास व कर्तबगार व्यक्ति २५७, 
आशख्यायिकांचा मतलब २५९, 


१४८, दादाच्या समेटाची शिकस्त माधोसिंग जयपुरचा --- १०१, जवा- 


१५२- १५७, त्याला रोकडा | 
सवाल १५५, इंग्रजांशी संबंध | 
१५९, पात्र काठोकाठ भरलें | 


हीर जाठाचा पराभव १२०, मृ० 
रर. व 


मानाजी सिंदे-- १९, १९१, १९५, 


२७५० 


नची होळकर, अहल्याबाईचा | मुरारराव घोरपडे --१४, | 
पुत्र -- ११९, सरदारीचीं वस्त्रें व सेनापतिपद ६१, अनवडीच्या 
मृ० १५०. लढाईत ६५, ७०, मीररेझावर 
मॉस्टन, इंग्रज वकील -- १५७, छापा ७१, हैदराकडून छळ ७३, 
२१९, पुण्यास २२०--२२२. ७६, २४७. 
मीरकासीम, नबाव -- १०४, इंग्र- | मेघड्यामराव पटवर्धैन -- हैद्राच्या 
जांची कत्तळ १०५, त्यांजकडून | कैदेत ५८. 
पराभव १०६, भोसल्याशीं याचना । भेनाबाई ऊर्फ निंबाबाई, राणोजीची 
०७६-८- बायको -- १९०. 


मीरजा बब डी, ष्‌ व्र 
गोता नबा १०४५, १०५. | मोरोबा फडणीस -- माधवरावाजवळ | 
मीझा नजफखान, शहा आलमचा कारभार ५०, ५९, दैदरावरील| 


कारभारी यणार० द्‌ री १९० भू र ३ शट स्वारींत ७०, 
नरा केदार विठठळ, चिंतो बिठठलचा भाऊ. 
मराठ्यांशी संग्राम १३९. | नाच | ॥। 
मीरफेजुछया, दैदराचा सरदार ५८. | भर शिवदेव मुतालिक प्रतिनिधि । 
मीरमोगळ, रक्‍्नुद्दीला, निजाम- । वी ळर टे 111 
र, २०. 


अलीचा भाऊ व कारभारी--४९, या | १ 
१७१, १७४, १८४, पुण्यांतरर३. | यशवंत गंगाधर, गंगोबातात्या चंद्र" 


मीरंरेझा, हैदराचा सरदार -- ७१, | चेडंचा पुतळ्जापाचा निघेथ 


७४ व छट. र” र पिती 
मीझा. साले, मीरकासीमचचा वकील रतनासिंग जाठ--१२३. 

भोसल्याकडे -- १६८. रघूजी भोसळे, दुसरा -- दत्तविधान 
मुकुंद श्रीपत, रिऱ्याचा किलछेदार -- १८५. 

न्न | रघुनाथराव दादा पेश्ववे -- स्वभाव । ' 


सुनीरुद्दोळा, वादशहाचा वकील, ११ ब १६, निजामावर कृपा १८, 
इंग्रजांकडे -- १३२. स्वतंत्र पक्ष १९, अवास्तव खर्च 
सुरादखान, निजामाचा सरदार -- २१, पुतण्यावर संग्राम २८. 
१७, २७, ३०, ४६, तह ४९, । निजामाशीं सेह २९ ब ३१, 
मृ० ४९. निवृत्तीचे ढोंग ३२ व ५१, बाल- 


वट कुक 


२छ्र 


पुत्रास प्रतिनिधि ३२-- ३५, 
विचित्र करणी ४१, राक्षसभुवनवर 
४७, स्नानसंध्येरचें अवडबर ६६, 
कनीटकांत बिघाड ६७, हैदरकडे 
फितूर ७६, महादजीचचा द्वेष १०८, 
उत्तरेतील अपयश ११६, ११९, 
१२०, नाचक्की १२१, कपटमय 
जीवन १४९१, त्रिंबकेश्वर व आनंद- 
वल्लीची स्थापना १४३ व १६५, 
पुरंदर कोळ्यांचा उठाव १४४ व 
२०७-२१२, दुटप्पी वर्तन १४६, 
ग्रह प्रतिकूल, दौलतीची वांटणी 
१४७, अहल्याबाईचा उच्छेद 
१५०-१५२, आनंदवलीचा 
विफल समेट १५२-१५७, नामुष्की 
१५६, त्रोमची भेट १५८, 
अमृतराव दत्तक १५९, पात्र 
कांठोकांठ मरलें १६०, धोडपेवर 
केद १६२, अनावर खर्च १६४, 
फितुरी १६९, पेशवानिजामस्ेहाचा 
थरकांप १७७, कैदेंतून पलायन 
२३४, पेशव्याचे दुखण्यांत 
२२१६-२२३९. 

रघुनाथ हरि नेवाळकर, झाशीचा -- 

२१५, २६०. 


रघूजी थोरात, जनकोजीचा तोतया -- 
८२० 

रणजीतर्तिग जाठ--- १२५, 
मराठ्यांशी तह १२८. 


रमाबाई, माधवरावाची बायको -- 
स्वारींत ७३, नवऱ्याच्या अत्य- 
वस्थंत २३६- २३८, सती वब 
स्वभाव २३९. 

राक्षसभुवनची लढाई -- ४८. 


राघो मल्हार, महादजीचा सरदार -- 
१२३, १९२. 

राघोराम पागे, महादजीचा सरदार -- 
१२२, ग्० १९२. 

रामचंद्र गणेश कानडे, मराठ्यांचा 
सेनानी--५९, हैदरावरील स्वारींत 
७७६१ ९८, १२३७१२४, जाठांत्बा 
पाडाव १२५, रामधाटच्या छाव- 
णींत कठिण प्रसंग १२७, पेशा- 
व्याचा इशारा १२८, आपसांत 
तेढ १३०, शुजा उद्दोल्याची भेट 


१३१, दिल्लीस्वारीतून परत 
१३५, १६२, भोसल्यावरील 
स्वारींत १८२. 


रामचंद्र जाधव, निजामाचा सरदार 
-7 १५; १६, २५७, पंढरपुरचा 
विध्वंस ३४, दुष्टावा व मृ. ३९. 
रामचंद्र बसवंत, दमाजी गायक- 
वाडाचचा कारभारी --२०१, 

राम नारायण, पटणा'चा कारभारी -- 
बादराहाचा पराभव १०३, 
रामराजा, नामधारी छत्रपति-- २०२. 
रामश्लाखी, -- २७, ५९, ७२, २४७. 


२ण्र 


रामाजी बह्ाळ गुणे, पेशव्याचा वकील, 
जानोजीकडे -- १७१. 

रामाजी महादेव, कोंकणचा सुभेदार - 
२१६, मृ० २३४. 

रीन माडेक, फ्रेंच सेनानी, जाठांचा -- 
१२२, गोवर्धनची लढाई १२५. 

स्दाजी धुळप, आरमाराचा सरदार --- 
६०, १६४. 

लक्ष्मण शंकर, झाशीचा संरक्षक -- 
शार, 

छाला त्रिजलाळ, निजामाचा सरदार - 
क. ० 

वामनराव पटवर्धन, गोपाळरावाच्या 
जागीं दाखल --८५. 

वॉरन हेटिंग्स, इंग्रज अधिकारी -- 
दट, शके, (२९. 

विठ्ठळ शिवदेव --२२, ३४, ४७, 
५९, रडेहळ्ळीच्या लढाईत ६२, 
९९, १२०. 

विठ्ठळ सुंदर परशुरामी -- १८, २७, 
३०, ३७, पुणें जाळलें ४३, राक्षस- 
भुवनवर मृ० ४४- ४६, साडेतीन 
दाहाण्यांत २२५. 

विनायकदास, विठ्ठलसुंद्रचा पुतण्या - 
१७, म० ४६. 

विश्वासराव लट्ष्मण ( नारोशंकरचा 
पुतण्या ) -- ९९,  तोतयाचा 
पुरस्कार २१४. 

विसाजी कृष्ण बिनीवाले -- ९८, 
जाठावर स्वारी १२४, गोवधनची 


लढाई, जाठाचा पाडाव १२९ ग 


सांत तेढ १२०, पेशव्याची सूचना, 
झाबेताखानाचा 


सत्कार १२९, १६२. 
विसाजी केशव साने, पुरंदर्‍्यार्च 


विसाजी केशव लेले, वसईचा अधि 
कारी -- ६४. 

व्यंकटराव मोरेश्वर, पेशव्याचा बकीट 
भोसल्याकडे -- १७०. 

दराहाआलम बादशाहा -- ९ स मुर्त्या 
वृत्त १०२, पराभव १०३ 
इंग्रजांकडून पाडाव १०६, १२६ 
इंग्रजांचा नाद सोडला १३१ 
मराठ्यांशी करार १३४, दिलीर 
सिंहासनारोहण २३५, झावबेता 
खानार्‍चा संहार १२६, मराठ्यांशी 
कृतद्यता १३९. 

शहाजी भापकर, पेशव्याचा सरदार 
न ३ 

शहाजी भोसळे अक्कलकोटकर -पै 
2९६) ९९- 

शिवाजी बल्लाळ जोशी, माधवरावाचचा 


सासरा -- २३. प 
झुजाउद्दौळा -- १०२, १०४, बंगसाचा॥] 
सला ११३, १२६, रामचंद्र 


गणेशाची भेट १३१. 


आयतोळे, दादाचा पक्षपाती- 
८८. मा० रर. 
र्जंग, निजामाचा सरदार - पुण्यास 
ह 9८७ मर० १७५. 
राम हरि, -- ४८, ७७, अद्भुत 
पराक्रम ८३. 
बाराम बापू बोकील -- दिवाण गिरी- 
वर १२, १५, २०, रर, 
जानोजीची समजूत ४४, ४६, 


च्य 


कडून निपरेध ५१, निष्प्रभ ५२, 
५९, हैदरवरीळ वारींत ७०, 
१५४, कामावरून दूर १६२, 
१७४, कोळ्यांच्या दंग्यांत २०९, 
साडेतीन दाहाण्यांत २२४, धास्ती 
२२०, 

वृबाई, जयाप्पाची बायको - १२३, 
१९०, दादास सामील १९४, 


कडून समजूत २००. 
एशिव रामचंद्र, रामचंद्र बावाचा 


सामील १६०. 
हरू ( मेजर ) मीरकासीमच्या 


१०६, १२२, जाठांचा सेनानी 
गोवर्धनच्या लढाईत १२५. 
शव 


[शिवरावभाऊचा तोतया- २१४, 
२१५. र 


औरंगाबादचा तह ४९, पेदाव्या- । 


पुन -- १९, ४५७, १५६, दादास 


पदरीं -- इंग्रजांची कत्तळ १०५, 


महादजीशीं विरोध १५४, महादजी- 


२७२ 


र 


सलाबतजंग,निजाम-१४,१८,मृ०१९. 

साडेतीन शहाणे--२२३-२२६. 

सावाजी भोसले नागपुरकर -- ७३. 

सुखळाळ कनोजी, सदादिवरावा'चा 
तोतया -- २१४. 

सुरजमलछ जाठ-- १०८, मृ० १०९, 


! सैदूमिया हैदराचा सरदार -- ७८. 


सेफुहीन महंमद, वादशहाचा वकील, 
मराठ्यांकडे -- १२३. 

हणमंतराव निंवाळकर -- १४, १७. 

हरि दामोदर नेवाळकर, झाशीचा पूर्वज 
-तोतयाचे पाठलागांत -- मृत्यु 
रय. 

हरिपंत फडके -- ५९, हैदरावर ७०, 
१५४, पेशव्याचे अखेरीस जवळ 
श्रीवर्धनरचें बतन वहाळ २३८, 
पेशव्याचा धाक २४ट. 

हाफीज रहमत खान रोहिला -- 
मराठ्यांकडून पाडाव १२९. 


। हैदरअली --५४, उदय व कर्तृत्व 


. हरि 


५६, बिदनूर राजधानी व धारखाड 
काबीज ५८, अनंतपुरचा तह ६७, 
इंग्रजांस राहू ६८, इंग्रजांशी युद्ध 
७२, इंग्रजांची अप्रतिष्ठा ७३, 
मोतीतलावावर संग्राम ८५. 


: हरि भिडे, दादाचा पक्षपाती -- १६० 


- १६९१, 
पंडित पेद्यव्याचा 
कलकत्त्यास -- १२२. 


वकील, 


75 347"98591 , 00०0 उ्याचाचाच्या 
4-32 शिक्ा"च ७0. 1४5808 


१-.₹85६€ 020 ॥३०1 २६५०४६ 
२0०5 0२ $.1?5 ॥२0/५॥ 1॥॥5 ?0८९९] 


(॥५४६२5॥४ (01 10२0३0 [8२५२४ 


